RNINo. MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक 
एक -पुणे विभागीय 

पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ५२ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१९ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ४०१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोनती इत्यादी 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मह-३/ अधिअभि / वाडी / ना.दु./ कावि -३४५७ /२०१८. शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्रमांक टी.एल.सी. १०७६/ 
६३९ २३/म -६ , दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ४१) कलम ४, पोट - कलम ( १) च्या खंड ६ मध्ये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या 
आहेत . त्याचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्राप्त झालेल्या 
हरकतींवर उपविभागीय अधिकारी, सातारा उपविभाग, सातारा यांचेमार्फत सुनावणी घेऊन त्यांचे कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक आरटीएस / 
कावि-५१५ / २०१८ , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये, या कार्यालयाकडे कळविलेल्या वस्तुस्थितीचे अनुषंगाने सदर हरकत या 
कार्यालयाकडून अमान्य करणेत आलेने मी , साहेबराव मा . गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी, सातारा याद्वारे दिनांक १० डिसेंबर २०१८ 
पासून सातारा जिल्ह्याच्या सातारा तालुक्यातील गणेशवाडी या मूळ महसुली गावाची विभागणी करून पुनर्वसनामुळे नवीन निर्माण करणेत 
आलेल्या करंजोशी गावाचे केवळ नावात खालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेप्रमाणे बदल करीत आहे. 


अनुसूची 

गावाचे पूर्वीचे नाव 


जिल्हा 


तालुका 


गावाचे बदल केलेले नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


सातारा 


सातारा 


करंजोशी 


करंजोशी (पुनर्व) 
साहेबराव मा . गायकवाड , 


अपर जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा, १० डिसेंबर २०१८ . 


FINAL NOTIFICATION 


No. Mah - 3 /AdhiAbhi/Wadi/N.R./SR - 3457 /2018. - In exercise of the powers of the State Government 
under Clause (vi) of the sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 
(Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department 
No. TLC - 1076 /63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after following the procedure as per provisions 


( १ ) 


एच-४३५ , भाग एक ( पु.वि.पु.) - ५२ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


sub - section ( 4 ) of the Section 4 , of the said Act, I, Sahebrao M. Gaikwad , Additional Collector of Satara 
District , hereby with effect from dated the 10th December 2018 change the name of the Village Karanjoshi 
( created by dividing Original village Ganeshwadi in taluka and district Satara due to rehabilitation ) as 
specified in the schedule hereto appended . 

Schedule 


District 


Taluka 


Name of the Village before 

3 


Changed nameof the Village 

4 


1 


2 


Satara 


Satara 


Karanjoshi 


Karanjoshi (Punarv ) 
SAHEBRAO M. GAIKWAD, 

Add . Collector, Satara . 


Satara , 10th December 2018 . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे 

झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा/ सप्रा-१/ झोपुआ/ प्र . क्र . २३८ / ५५६ ९/ २०१८. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा , निर्मूलन व 
पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१ ( प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख 
यापुढे सोयीकरिता " उपरोक्त अधिनियम " असा करणेत येत आहे) चे कलम 
३ - अ (१) ( २) अन्वये पुणे व पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता 
गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो. - २००४ /प्र. क्र. २१३/ 
झो.प.सु.- १, दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे आणि आयुक्त , पुणे महानगरपालिका 
यांना उक्त प्राधिकरणाचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले 


उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे यांनी दिनांक २६ सप्टेंबर व दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये सादर 
केलेल्या परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर जमिनीवर एकूण १२९ 
झोपडीधारक असून 

त्यापैकी पात्र निवासी ७१ व बिगरनिवासी १८ असे 
एकूण ८ ९ पात्र झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरले आहेत . १२९ 
झोपडीधारकांपैकी ८ ९ झोपडीधारकांनी म्हणजेच एकूण १०० टक्के 
झोपडीधारकांनी मे. डी. पी. असोसिएट्स यांना पुनर्वसन योजनेसाठी संमती 
दिलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतींवर 
झोपडपट्टी असलेने व ती सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम , १९ ७१ च्या कलम ४ अन्वये 
" गलिच्छ वस्ती " म्हणून घोषित केलेली अधिसूचना , दिनांक १० नोव्हेंबर 
१९८३ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र येथे प्रसिद्ध झालेली आहे ; 


आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ -ब मधील तरतुदींनुसार 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली 
आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , दिनांक 
१ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत : प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) 
सुधारित अधिनियम , २०१८ चे तरतुदीनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 
झो.पु.यो. -२००४/ प्र. क्र . २१३/ झो.प.सु. - १, दिनांक ३० जून २००५ व 
मूळ 

अधिनियमातील ३ ( क) चे तरतुदीनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद मिळकतीचे 
क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेची पूर्वसूचना , महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पृष्ठ १३ व १४ वर प्रसिद्ध 
करणेत आली असून त्यास योजनाक्षेत्रातही प्रसिद्धी देणेत आली आहे. 
तसेच विकसक मे. डी . पी . असोसिएटस व पुणे महानगरपालिका , पुणे 
यांना सदरची नोटिस बजावण्यात आली आहे. सदर बाबतीत ३० 
दिवसांच्या (दिनांक १५ डिसेंबर २०१८ अखेर) विहित मुदतीत सूचना / 
हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत . त्यामुळे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्र उक्त 
कलमाखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे आवश्यक आहे. 


- 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतींवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्यासाठी विकसक मे. डी. पी . असोसिएट्स यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाकडे, दिनांक २१ जून २०१६ रोजी प्रस्ताव दाखल केलेला 
आहे. प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, इ 
गोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी सि.स.नं. ३३७, डाळवाल प्लॉट, 
घोरपडे पेठ , पुणे या जागेवरील झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून उक्त 
अधिनियमातील तरतुदीनुसार झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित केलेली आहे. 


त्याअर्थी, मी, पांडुरंग पोले , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम, २०१८ चे कलम 
३ - क (१) मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२, शके १ ९ ४० 


३ 


अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित 
करीत आहे. सदरचे घोषित पुनर्वसन क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा , 
निर्मूलन व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम, २०१८ चे कलम ३- क (१) व 
झोपुप्रा, पुणे चे नियमावलीतील SR- १९ (१) मधील तरतुदीनुसार विकसित 
केले जाईल . 


सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस आदेश प्रसिद्ध 
झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन 
व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम , २०१८ च्या कलम ३- क ( २) मधील 
तरतुदीनुसार शिखर तक्रार निवारण समिती , ४ था मजला, झो.पु.प्रा . 
कार्यालय, प्रो . अनंत कणेकर मार्ग , बांद्रा (पू.), मुंबई -११ येथे अपील 
दाखल करता येईल आणि शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम 
राहील . 


दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, 
कलम ११५, ११६ ( १), (ए), ( बी ), ११६ ( ४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार 
करून मी , अशोक मोराळे, पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक नियंत्रण शाखा, 
पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने , 
रुग्णवाहिका इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित 
करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी चे अंतिम आदेशाचेनिर्बंध असतील ते 
रद्द समजण्यात येतील . 

कोंढवा वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
( १) शीतल पेट्रोल पंपाचे उजवे बाजूने अशोका म्यूज सोसायटी ते 
क्लासिक 

क्युबा सोसायटीपर्यंतचे रोडवर मुख्य रस्त्यापासून आत जाणेस 
दुहेरी वाहतूक करण्यात येत आहे. 

( २) शीतल पेट्रोल पंपाचे मागील रोडवरील बादशहा अपार्टमेन्ट ते 
आशिर्वाद बिल्डिंगपर्यंत मुख्य रस्त्याकडे येणेस दुहेरी वाहतूक करण्यात 
येत आहे . 


अनुसूची 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


१ 


२ 


चौ . मी . 


अशोक मोराळे, 
पोलीस उपआयुक्त, 


सि.स.नं. ३३७, 


१६७२.२ 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


डाळवाला प्लॉट , 


पुणे , ३ ऑगस्ट २०१८. 


३ 


घोरपडे पेठ, पुणे. 


चतु : सीमा 


आदेश 


पूर्वेस .-- सि.स.नं. ३३५. 
पश्चिमेस.-- रस्ता . 
उत्तरेस .-- सि.स.नं. ३३८ - ब/ २ व सि.स.नं. ३४३. 
दक्षिणेस .--सि.स.नं . ३३२ . 

विकसकाचे नाव व संपूर्ण पत्ता : मे. डी. पी. असोसिएट्स, २१/१० , 
अक्षर सोसायटी, तावरे कॉलनी, अरण्येश्वर , पुणे . 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक-६१/ २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील 
ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९ ६/ ८७१ /सीआर-३७/ टीआरए -२ , 
दिनांक 

२७ सप्टेंबर 

१ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, 
कलम ११५, ११६ (१), ( ए), ( बी), ११६ (४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचाविचार 
करून मी , शेषराव सुर्यवंशी , पोलीस उपआयुक्त , मुख्यालय-२, अति . 
कार्यभार, वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने 
( उदा . फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी ) खेरीज करून 
खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी 
पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील. 


- 


सदरचा आदेश हा माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यानिशी देण्यात 


आला. 


- 


पांडुरंग पोले , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे. 


पुणे, २० डिसेंबर २०१८ . 


हडपसर वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
मगरपट्टा रोडवरील मटेरियल गेट सिझन मॉल समोरील टी पॉईंटवर 
वाहनांना मगरपट्ट्याकडून उजवीकडे वळून मुंढवाकडे जाणारा रोड 
क्रॉस करून अॅमनोरा जंक्शनकडे येण्यास बंदी करण्यात येत आहे. 

शेषराव सुर्यवंशी, 


पोलीस उपआयुक्त वाहतूक यांजकडून 


पोलीस उपआयुक्त , 


आदेश 


मुख्यालय -२ , अति . कार्यभार. 
वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे . 


क्रमांक पोउआ/वाहतूक -६६/ २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील 
ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१ ९ ६/ ८७१ /सीआर-३७/टीआरए-२, 


पुणे, २७ जुलै २०१८ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


- 


आदेश ( आर-०००१) 
क्रमांक विवअ/ बलराम/ नवले/ ढवळे /१४२/ -- / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . सुभाष एस. कांबळे , विशेष वसुली तथा 
अधिकारी मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री बलराम ग्रामीण बिगरशेती नागरी सहकारी पतसंस्था, शिक्रापूर , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० अन्वये आदेश देतो की , श्री . शशिकांत सीताराम नवले / सौ . सुनीता दादाभाऊ ढवळे 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ४,२३ ,९ २०+ दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१३ पासून १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही, करार , लिज , लिन , ताबा, खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत 
आहे तसे केल्यास अथवा केले असल्यास त्या सर्व बाबी श्री बलराम ग्रामीण बिगरशेती नागरी सहकारी पतसंस्था, शिक्रापूर , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे 
बाबत रद्द होतील. निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : तुकडी पुणे, पोट तुकडी शिरूर, येथील मा . दुय्यम निबंधक साहेब शिरूर यांचे हद्दीतील व जिल्हा परिषद पुणे व तालुका 
पंचायत समिती शिरूर व ग्रामपंचायत कोरेगाव यांचे हद्दीतील गाव मौजे कोरेगाव, येथील मिळकती खालील प्रमाणे 

अ) गट नं . २६४/१ मधील आर.सी.सी मधील इमारतीचे बांधकाम यांसी क्षेत्र ६१.५ X २२ फूट व १३.५ X १८ फूट ( बेसमेंट ) एनसीयू ग्रामपंचायत 
मिळकत क्रमांक १४४५ मधील क्षेत्र १५.९ ६ चौ . फूट अशी ही मिळकत. 

ब ) गट नं. २६४/१ मधील आर.सी.सी. मधील इमारतीचे बांधकाम यांसी क्षेत्र ६१.५ X २२ फूट व १३.५ X १८ ( बेसमेंट ) यांसी ग्रामपंचायत मिळकत 
क्रमांक १४४६ मधील क्षेत्र १३४५ 

चौ . फूट 

अशी ही मिळकत. 
यांसी 

चतु: 

: सीमा 
पूर्वेस - 

अंतर्गत रस्ता 
दक्षिणेस . 

यशवंत नवले यांची इमारत 
पश्चिमेस 

राहुल गवारी यांची मिळकत. 
उत्तरेस 

सुनिलशेठ ओसवाल यांची मिळकत. 
येणेप्रमाणे चतु: सीमांपुर्वक मिळकत सर्व फिटिंग , सुखसोईसहित जर वसुली दाखवल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज, सरचार्ज व इतर येणे रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री बलराम ग्रामीण बिगरशेती नागरी सहकारी पतसंस्था, शिक्रापूर, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे या संस्थेत 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, १५ मार्च २०१७. 


आदेश ( आर -००८१ ) 
क्रमांक /एस.आर.ओ./१५६/६६/सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री. सुभाष कांबळे , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारीद्वारा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार बहुजन हिताय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नरपतगीर चौक , सोमवार पेठ , पुणे -११ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . किरण अंबादास भगत / सौ . वैशाली किरण भगत 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १०,९ २,३४०+ दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्टात नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही , कसलाही, करार , लिज , लिन , ताबा , खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे केल्यास अथवा 
केले असल्यास त्या सर्व बाबी बहुजन हिताय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नरपतगीरी चौक , सोमवार पेठ , पुणे -११ बाबत रद्द होतील. निरर्थक 
बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) १०१( १) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/१०२७/१११०/२०१७ दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७. 
२) ज्याच्या विरूध्द १०१ ( १) चा दाखला आहे. 

१) श्री . किरण अंबादास भगत . / सौ . वैशाली किरण भगत ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . १ ) 
२) श्री. रविंद्र अंबादास पेंडलवार ( जामिनदार क्र . १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २) 

३) श्री . अनिल नथु गायकवाड ( जामिनदार क्र . २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३ ) 
३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन - पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील मौजे सब रजिस्टार हवेली, जिल्हा पुणे , यांच्या हद्दीतील जुनी सांगवी 
सं.नं. ४/१ , ४/२ प्लॉट नं . ५ , ६, ७ मधील सनशाईन टेरेस मधील विंग ए मधील चौथ्या मजल्यावरील बहुजन हिताय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
नरपतगीरी चौंक , सोमवार पेठ , पुणे -११ फ्लॅट नं . १९ यांसी क्षेत्र ५२५ चौ. फूट बिल्टअप व टेरेस ६२ चौ . फूट एकूण ५८५ चौ. फूट फ्लॅट मिळकत 
त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज 
सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत बहुजन हिताय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नरपतगीरी चौक , सोमवार 
पेठ , पुणे -११ या संस्थेत भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


५ 


सदर आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

श्री . सुभाष कांबळे , 

विशेष वसुली तथा विक्री अधिकारी, 
द्वारा श्री बहुजन हिताय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

नरपतगीर चौक , सोमवार पेठ , पुणे ११. 
पुणे, २२ मार्च २०१७. 


जमीन गट 


व तालुका जिल्हा 


आदेश ( आर -०००६ ) 
क्रमांक विवअ/ मसकाक / १५६ / स्थाज/ दि.ल.पवार / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, श्री . एम . एस. जोरकर, विशेष वसुली 
अधिकारी , पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार नेरे विभाग नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. दिपक लक्ष्मण पवार यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
३०७१०३+दिनांक १ जून २००८ पासून १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमुद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरूध्द गावाचेनाव 

मिळकतीचे वर्णन मिळकतीची 
क्र . व दिनांक उक्त प्रमाणपत्र 

नंबर व क्षेत्रफळ 

चर्तुसिमा 
देण्यात आले त्याचे नाव 
१०१/२०२२/२३०० श्री . दिपक लक्ष्मण पवार 

५१८ भोर पोलीस 

११ ९ 

विट , सिमेंट स्लॅब येणेप्रमाणे 
/ ०८ / ७/ १२/ २०१८ 

स्टेशन , शेजारी भोर 

इमारत , संडास, 
जिल्हा पुणे . 

बाथरुमसह 
३२X १८ इमारत 
८X १२ संडास 

१०२४( बाथरूम ) स्वे.फूट 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत नेरे विभाग 
नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे , १६ मार्च २०१७. 


आदेश ( आर -००१० ) 
क्रमांक विवअ/मसकाक / १५६ / स्थाज / मो.ह.शेटे / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री. एम. एस. जोरकर, विशेष वसुली 
अधिकारी, पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार नेरे विभाग नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मोहन बबन शेटे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १११४११+ दिनांक १ 
डिसेंबर २०१२ पासून १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमुद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
ज्या पक्षकाराविरूध्द गावाचेनाव 

मिळकतीचे वर्णन मिळकतीची 
क्र . व दिनांक 

व तालुका जिल्हा 

नंबर व क्षेत्रफळ 

चर्तुसिमा 
देण्यात आले त्याचे नाव 
१०१/ १ ९९ २ / १५२ श्री . मोहन बबन शेटे 

मु . पो . उत्रौली 

२१७/१ २० फूट X १८ फूट 

येणेप्रमाणे 
/ २०१४ 

३६० चौ. फूट 
घर खण २ कौ . 
साधी पडवी खण ४ 


प्रमाणपत्राचा 


जमीन गट 


उक्त प्रमाणपत्र 


तालुका भोर 


जिल्हा पुणे. 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , शके १ ९ ४० 


. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत नेरे विभाग नागरी 
| ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली मालमत्तेची जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, १६ मार्च २०१७. 


प्रमाणपत्राचा 


जमीन गट 


आदेश ( आर -००१४) 
क्रमांक विवअ/ मसकाक / १५६/स्थाज/ बा.द.शेडगे / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, श्री. एम . एस. जोरकर , विशेष वसुली 
अधिकारी, पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार नेरे विभाग नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बाळासाहेब दगडु शेडगे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
४३३१५९ +दिनांक १ जुलै २०१२ पासून १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमुद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
ज्या पक्षकाराविरूध्द गावाचेनाव 

मिळकतीचे वर्णन मिळकतीची 
क्र . व दिनांक 

नंबर व क्षेत्रफळ 

चर्तुसिमा 
देण्यात आले त्याचे नाव 
१०१/ ३३१/ ९ ६ श्री . बाळासाहेब दगडु शेडगे 

मु . पो . पिसावरे 

२६६ २५ फूट X ३० फूट 

येणेप्रमाणे 
२०१३ 

माती 
३०/५/२०१३ 

जिल्हा पुणे . 

बांधकाम ९खण पत्रे 

७५० चौ . फुट. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत नेरे विभाग 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली मालमत्तेची जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे , १६ मार्च २०१७. 


उक्त प्रमाणपत्र 


व तालुका जिल्हा 


तालुका भोर 


यामध्ये दगड , 


, 


आदेश ( आर -००१८ ) 
क्रमांक विवअ / मसकाक / १५६/स्थाज / सा.मा.पोळ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री. एम. एस . जोरकर, विशेष वसुली 
अधिकारी, पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार नेरे विभाग नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . साहेबराव मंडोबा पोळ , यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २०८४७३६+ दिनांक 
१ जानेवारी २०१३ पासून १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमुद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
ज्या पक्षकाराविरूध्द 

गावाचेनाव जमीन गट 

मिळकतीचे वर्णन मिळकतीची 
क्र . व दिनांक 

नंबर व क्षेत्रफळ 

चर्तुसिमा 
देण्यात आले त्याचे नाव 
१०१/ १५७/ २८ ९ श्री . साहेबराव मंडोबा पोळ 

मु . भाबवडी, 

मौजे भाबवडी क्षेत्र ८ हेक्टर ११ आर येणेप्रमाणे 
२०१३ 

येथील 

पो . ख . १ हेक्टर 
२५/७/२०१३ 

तालुका भोर, 

गट नं . १२३ 

३८ आर यांचे एकूण 
जिल्हा पुणे 

क्षेत्र ९ हेक्टर ४ ९ आर 


प्रमाणपत्राचा 


उक्त प्रमाणपत्र 


व तालुका जिल्हा 


पोस्ट खानापूर , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ 


१२, शके १ ९ ४० 


७ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत नेरे विभाग नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर, तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे , १६ मार्च २०१७. 


आदेश ( आर -००२२ ) 
क्रमांक विवअ/ मसकाक/ १५६ / स्थाज/ जी.सु.पाटणे / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, श्री . एम. एस. जोरकर , विशेष वसुली 
अधिकारी, पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार नेरे विभाग नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जीवननाथ सुदाम पाटणे, यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
१०१६४२+ दिनांक १ डिसेंबर २०१२ पासून १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमुद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 


१ 


प्रमाणपत्राचा 


ज्या पक्षकाराविरूध्द 


गावाचेनाव 


जमीन गट 
नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 

व क्षेत्रफळ 


मिळकतीची 
चर्तुसिमा 


क्र . व दिनांक 


व तालुका जिल्हा 


उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले त्याचे नाव 


१०१/ ११६५/ १२५/ 


श्री . जीवननाथ सुदाम पाटणे 


मु.पो. नेरे , 


येणेप्रमाणे 


मिळकत 
नंबर ३ ९ / १ 


२०१४ 


तालुका भोर 


१ ९फूट X २२ फूट 
दगड ,विट , माती 
बांधकाम मंगलौरी 
कौल 


२४/४/२०१४ 


जिल्हा पुणे 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत नेरे विभाग 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली मालमत्तेची जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे , १६ मार्च २०१७. 


" 


आदेश ( आर -००२६ ) 
क्रमांक विवअ/मसकाक / १५६/ स्थाज / बुधे पां.स./ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . एम . एस. जोरकर , विशेष वसुली 
अधिकारी, पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार नेरे विभाग नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बुधे पांडुरंग सखाराम , यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १२८३७२+ दिनांक 
१ डिसेंबर २०१२ पासून १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमुद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
ज्या पक्षकाराविरूध्द गावाचेनाव 

मिळकतीचे वर्णन मिळकतीची 
क्र . व दिनांक 

व तालुका जिल्हा नंबर 

व क्षेत्रफळ 

चर्तुसिमा 
देण्यात आले त्याचे नाव 
१०१ / ११ ९ १ / १५१ श्री . बुधे पांडुरंग सखाराम 

मु . पो . नेरे, 

क्षेत्र ० हेक्टर ०१.५ 

येणेप्रमाणे 


प्रमाणपत्राचा 


जमीन गट 


उक्त प्रमाणपत्र 


७५ पैकी 


२०१४ 


तालुका भोर, 


आर 


२४/४/२०१४ 


जिल्हा पुणे 


७७ पैकी 


क्षेत्र ० हेक्टर १५.५ आर 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 

१२ , शके १ ९ ४० 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज, इतर खर्चइ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत नेरे विभाग नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, १६ मार्च २०१७. 


१ 


प्रमाणपत्राचा 


आदेश ( आर-००३० ) 
क्रमांक विवअ/मसकाक / १५६/ स्थाज / स.गो.सावले / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, श्री . एम. एस. जोरकर , विशेष वसुली 
अधिकारी , पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार नेरे विभाग नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर, तालुका भोर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१०) अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती सरुबाई गोविंद सावले , यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
१६५३७४+दिनांक १ डिसेंबर २०१२ पासून १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमुद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
ज्या पक्षकाराविरूध्द 

गावाचेनाव जमीन गट 

मिळकतीचे वर्णन मिळकतीची 
क्र . व दिनांक 

व तालुका जिल्हा 

नंबर व क्षेत्रफळ 

चर्तुसिमा 
देण्यात आले त्याचे नाव 
१०१/११८०/१४० सौ . सरुबाई गोविंद सावले मु . पो . नेरे , 

३० फूट X २३ फूट 

येणेप्रमाणे 

६ ९० चौ . फुट . विट 
२४/४/२०१४ 

जिल्हा पुणे 

सिमेंट , आर.सी.सी. 
बांधकाम दुकान 

गाळे 

शौचालय ३ फूट x ४फूट 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत नेरे विभाग 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली मालमत्तेची जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, १६ मार्च २०१७. 


उक्त प्रमाणपत्र 


२७७ 


२०१४ 


तालुका भोर, 


३ 


१ 


आदेश ( आर -००३४ ) 
क्रमांक विवअ/ मसकाक / १५६ /स्थाज/ ना.आ.चव्हाण / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, श्री. एम . एस. जोरकर , विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार नेरे विभाग नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नामदेव आण्णा चव्हाण , यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
२१४७२६+ दिनांक १ डिसेंबर २०१२ पासून १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमुद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
ज्या पक्षकाराविरूध्द गावाचेनाव 

मिळकतीचे वर्णन मिळकतीची 
क्र . व दिनांक 

व तालुका जिल्हा 

नंबर व क्षेत्रफळ 

चर्तुसिमा 
देण्यात आले त्याचे नाव 


प्रमाणपत्राचा 


जमीन गट 


उक्त प्रमाणपत्र 


१०१/११७४/१३४ 


श्री . नामदेव आण्णा चव्हाण 


६४५ 


क्षेत्र ० हेक्टर ६६ आर येणेप्रमाणे 


२०१४ 


मु . धावडी, 
पो . बाजारवाडी , 
तालुका भोर , 
जिल्हा पुणे. 


२४/४/२०१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


९ 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत नेरे विभाग नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर, तालुका भोर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


सदर आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

श्री . एम . एस . जोरकर , 

विशेष वसुली तथा विक्री अधिकारी, 
द्वारा नेरे विभाग नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , १६ मार्च २०१७. 


आदेश ( आर-००३८ ) 
क्रमांक एसआरओ/ १५६ / ११/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , दर्शना विजय चव्हाण , विशेष वसुली अधिकारी, पुणे . 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सदाशिव पेठ , पुणे शाखा बाणेर, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मुक्ती गोविंद भंडारी, यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २५५९ ५४७+दिनांक १ 
सप्टेंबर २०१४ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमुद केलेली स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहण, लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अनंत नागरी पतसंस्था मर्यादित , सदाशिव पेठ , शाखा बाणेर, पुणे यांचे बाबत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील 
बोजा ठरवल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


- 


१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) १०१(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक दाखला क्रमांक १०१/६४५/ ७९ ८ / २०१४ दिनांक १ जानेवारी २०१५ . 
२) ज्या विरुध्द १०१( १) चा दाखला आहे . 
१. श्री . मुक्ती गोविंद भंडारी 
२. श्री . संतोष नंदकिशोर कातोरे 


३. श्री . बाबु मारूती आलुरे 
३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन पुणे महानगरपालिका यांच्या हद्दीतील गाव मौजे खराडी, पुणे हद्दीतील सब रजिस्टर हवेली, पुणे यांचा हद्दीतील सन 
१२/११ + १/ २ सी या मिळकतीवर बांधलेल्या फॉर्म्युन इस्टेट या इमारतीमधील बिल्डींग नं . बी ६ मधील स्टीलट मजल्यावरील फ्ल्यॉट नंबर एस ४ यासी 
क्षेत्र ८८.६६ चौ . मी. व लगतचे टेरेस यासी क्षेत्र ८.२७ चौ . मी. फ्लॅट मिळकत जाण्यायेण्याचा सहीत सर्व तंदगुभत वास्तुसाहित जर वसुली 
दाखल्याप्रमाणे येणे बाकी रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाचा तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
सदाशिव पेठ, पुणे शाखा बाणेर - पुणे ३० यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलाव विक्री 
करण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक १२ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

दर्शना विजय चव्हाण , 
विशेष वसुली तथा विक्री अधिकारी , 
द्वारा अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

सदाशिव पेठ , पुणे. 
पुणे, १२ मार्च २०१७. 


. 


. 


आदेश ( आर-००४१ ) 


क्रमांक ४६/ वसुली/ वि.व.अ. /म.स.का.क.१५६/ म.स.स.नि.१०७/ श्री.कुमार रघुनाथ जाधव/ स्थावर मालमत्ता जाहिर लिलाव / सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , दिनेश श्रीकांत घोणे, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन, हाडको रोड , सोपाननगर सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


- 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

श्री . कुमार रघुनाथ जाधव ( कर्जदार ) व श्री . राजाराम पिराजी शिंदे, श्री . भिमाजी पिराजी 
शिंदे, श्रीमती अंजनाबाई किसन भोसले, श्रीमती हिराबाई दादु शेलार , श्रीमती निर्मला 

वसंत साळवे व श्रीमती प्रमिलाबाई साधु गायकवाड ( सहकर्जदार) 
२ ) स्थावर मालमत्ता तारण देणारांची नावे 

श्री . राजाराम पिराजी शिंदे , श्री . भिमाजी पिराजी शिंदे, श्रीमती अंजनाबाई किसन भोसले, 
श्रीमती हिराबाई दादु शेलार , श्रीमती निर्मला वसंस साळवे व श्रीमती प्रमिलाबाई साधु 

गायकवाड ( सहकर्जदार ) 
३ ) स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे मौजे शिंदवणे तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
त्या गावाचे नाव , तालुका 

जिल्हा. 
४ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र 

मौजे शिंदवणे तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नबर ११३५ मधील एकूण ०५ हेक्टर 
२३ आर अधिक ९ ३ आर पोटखराबा असे 

एकूण क्षेत्र ०६ 

हेक्टर १६ आर पैकी ०१ हेक्टर 
१२ आर इतकी जमीन मिळकत. 
५) स्थावर मालमत्तेच्या चर्तुसिमा 

मौजे शिंदवणे तालुका हवेली जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ११३५ 
पुर्वेस 

दक्षिणेस 
ओढा 

गट नंबर ११३४ ची मिळकत 
पश्चिमेस 

उत्तरेस 
सदर गटापैंकी मते यांची मिळकत 

गट नंबर ११३६ ची मिळकत 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ४ मे २०१७ रोजी दिवसाचे दुपारी १२.०० वाजता अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवर हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे च्या प्रशासकीय कार्यालय 
सासवड तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्तीदिनांक २९ मार्च २०१७ रोजी पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य कार्यालय सासवड 
व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील. हा आदेश आज दिनांक २९ मार्च २०१७ रोजी माझ्या 
सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
मार्च 

२०१७ . 


पुणे, २९ 


आदेश ( आर -००४३ ) 
क्रमांक ४४/ वसुली/ वि.व.अ./ म.स.का.क.१५६/ म.स.स.नि.१०७/ श्री.चंद्रकांत भैरीनाथ पांगारकर व सौ . कमल रघुनाथ पांगारकर व सौ . कौसल्या 
भैरीनाथ पांगारकर/ स्थावर मालमत्ता जाहिर लिलाव/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, दिनेश श्रीकांत घोणे, विशेष वसुली 
अधिकारी, पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , हाडको रोड , 
सोपाननगर सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) लवादी थकबाकीदारांचे नाव - 

श्री . चंद्रकांत भैरीनाथ पांगारकर ( कर्जदार) व सौ . कमल रघुनाथ पांगारकर , 

सौ . कौसल्या भैरीनाथ पांगारकर ( सहकर्जदार) 
२) स्थावर मालमत्ता तारण देणारांची नावे 

सौ . कमल रघुनाथ पांगारकरे , सौ . कौसल्या भैरीनाथ पांगारकरे ( सहकर्जदार ) 
३) स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे मौजे धनकवडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 

त्या गावाचे नाव, तालुका जिल्हा. 
४ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र 

सहकर्जदार सौ . कौसल्या भैरीनाथ पांगारकर यांनी तारण दिलेल्या त्यांच्या स्वत : च्या 
मालकीची मा . सब रजिस्टारसाहेब हवेली तसेच पुणे महानगरपाली मौजे धनकवडी 
तालुका हवेली जिल्हा पुणे येथी सर्वे नबर २० हिस्सा नं . २०/१ यांसी क्षेत्र ६५०० चौ . फूट 
या मिळकतीवर बांधलेल्या सिध्दार्थ कॉम्प्लेक्स या इमारती मधील तिसऱ्या मजल्यावरील 

फ्लॅट नंबर २० यांसी क्षेत्र ५७५ चौ. फूट म्हणजेच ५३.४१ चौ. मी . ही प्लॅट मिळकत . 
५) स्थावर मालमत्तेच्या चर्तुसिमा 

मौजे धनकवडी तालुका हवेली जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर २०/१ च्या चर्तुसिमा 
पुर्वेस 

दक्षिणेस 
मोकळी जागा 

मोकळी जागा 
पश्चिमेस 

उत्तरेस 
फ्लॅट नं . १ ९ व जिना 


फ्लॅट नं . २१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


११ 


उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ३ मे २०१७ रोजी दिवसाचे दुपारी १.०० वाजता अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवर हाडको रोड , सोपाननगर, सासवड तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे च्या प्रशासकीय कार्यालय 
सासवड तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्तीदिनांक २९ मार्च २०१७ रोजी पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य कार्यालय सासवड 
व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक २९ मार्च २०१७ रोजी माझ्या 
सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
मार्च 

२०१७. 


पुणे , २ ९ 


- 


आदेश ( आर -००४५ ) 
क्रमांक ४२/ वसुली/वि.व.अ. /म.स.का.क.१५६ / म.स.स.नि.१०७/ श्री.विरेंद्र इंदुकुमार पटेल / स्थावर मालमत्ता जाहिर लिलाव / सन २०१७.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , दिनेश श्रीकांत घोणे, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, पुणे मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन, हाडको रोड, सोपाननगर सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

श्री . श्री.विरेंद्र इंदुकुमार पटेल (कर्जदार) व सौ. भैरवी विरेंद्र पटेल ( सहकर्जदार) 
राहणार बिल्डिंग विंग डी -१ स्पेतोडीया फ्लॅट नं . १०२ सिल्व्हल बील न्याती इनक्लेव्ह 

महंमदवाडी हडपसर , पुणे २८ . 
२ ) स्थावर मालमत्ता तारण देणारांची नावे 

श्री . श्री.विरेंद्र इंदुकुमार पटेल ( कर्जदार ) व सौ . भैरवी विरेंद्र पटेल ( सहकर्जदार ) 
३ ) स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे मौजे भेकराईनगर , फुरसुंगी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे , 

त्या गावाचे नाव, तालुका जिल्हा. 
४) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र 

मौजे महमंदवाडी तालुका हवेली जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर ४ हिस्सा नं . ४ अ/ १ व 
सर्व्हे नं. ९ हिस्सा नं . ६ अ मधील एकूण क्षेत्र १४ ९ ०० चौ.मी. मिळकतीवर बांधलेल्या न्याती 
इनक्लेव्ह या हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स मधील बिल्डिंग नं . क -१ सिल्व्हल बील या इमारतीमधील 
पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . १०२ यासी क्षेत्र १२२.०२ चौ. मी . म्हणजेच १३१३.४२ चौ . 


फूट ही मिळकत. 


३ 


५) स्थावर मालमत्तेच्या चर्तुसिमा 

सर्व्हे नं . ४ हिसा नं . ४ अ/ १ च्या चर्तुसिमा 
पुर्वेस 

दक्षिणेस 
सर्व्हे नं . ४ हिस्सा नं . ४ अ/ १ ची उर्वरीत मिळकत श्री . सुभाष भानगिले यांची मिळकत 
पश्चिमेस 

उत्तरेस 
सर्व्हे नं . ९ ची उर्वरीत मिळकत सर्व्हे नं . ४ हिस्सा नं . ४ ची उर्वरित मिळकत 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ३ मे २०१७ रोजी दिवसाचे दुपारी ११.०० वाजता अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवर हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे च्या प्रशासकीय कार्यालय 
सासवड तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक २९ मार्च २०१७ रोजी पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य कार्यालय सासवड 
व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक 

२ ९ 

मार्च 
सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, २९ मार्च २०१७. 


२०१७ 


रोजी माझ्या 


आदेश ( आर-००४७) 
क्रमांक ४३ / वसुली/ वि.व.अ. / म.स.का.क.१५६ / म.स.स.नि .१०७/ श्री.अनिल पांडूरंग भोंगळे व सौ . वर्षा अनिल भोंगळे /स्थावर मालमत्ता जाहिर लिलाव / 
सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व 
त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , दिनेश श्रीकांत घोणे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणे. मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन, हाडको रोड , सोपाननगर सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 


, 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


. 


१ 


ते 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

श्री. अनिल पांडूरंग भोंगळे (कर्जदार ) व सौ . वर्षा अनिल भोंगळे ( सहकर्जदार ) 

राहणार भोंगळे मळा, पो . साकुर्डी तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
२ ) स्थावर मालमत्ता तारण देणारांची नावे 

श्री . अनिल पांडूरंग भोंगळे (कर्जदार ) व सौ. वर्षा अनिल भोंगळे ( सहकर्जदार ) 
३) स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे मौजे भेकराईनगर , फुरसुंगी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 

त्या गावाचे नाव, तालुका जिल्हा. 
४ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र 

मौजे भेकराईनगर , फुरसुंगी, तालुका हवेली जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर १७६ हिस्सा 
नं .४ यांसी जुना सर्व्हे नं . १४८ हिस्सा नं . ४ यांसी १ हेक्टर ६९ आर यापैंकी खाजगी प्लॉट 
नं . ३३ ते ३ ९ प्लॉट नं . 

५० ५६ प्रत्येक प्लॉट क्षेत्र १०८ चौ.मी. असे संपूर्ण प्लॉटचे 
एकत्रित क्षेत्र १५१२ चौ.मी. या मिळकतीवर बांधलेल्या ज्योती विहार या इमारतीमधील 
बी विंग मधील चौथ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . ४०२ यासी क्षेत्र ६१५ चौ . मी . म्हणजेच 

५७.१५ चौ.मी. यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नं . ७८५० ही फ्लॅट मिळकत . 
५) स्थावर मालमत्तेच्या चर्तुसिमा 

सर्व्हे नं . ४ हिसा नं . ४ अ / १ च्या चर्तुसिमा 
पुर्वेस 

दक्षिणेस 
कॉलनी रोड तद्नतर प्लॉट नं. २६ ३२ 

प्लॉट नं . ४० ते ४ ९ 
पश्चिमेस 

उत्तरेस 
कॉलनी रोड व तद्नंतर प्लॉट नं . ५७ ते ६३ 

कॉलनी रोड 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ३ मे २०१७ रोजी दिवसाचे दुपारी १२.०० वाजता अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवर हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे च्या प्रशासकीय कार्यालय 
सासवड तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्तीदिनांक २९ मार्च २०१७ रोजी पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य कार्यालय सासवड 
व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक 

२ ९ मार्च 

२०१७ 
सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, २ ९ मार्च २०१७. 


ते 


रोजी माझ्या 


आदेश ( आर -००४७ ) 
क्रमांक ४५/ वसुली/वि.व.अ. / म.स.का.क.१५६ / म.स.स.नि.१०७/ श्री . अशोक सुदाम बराटे / स्थावर मालमत्ता जाहिर लिलाव/ सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , दिनेश श्रीकांत घोणे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, पुणे मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन, हाडको रोड, सोपाननगर सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

श्री . अशोक सुदाम बराटे (कर्जदार ) 
राहणार सर्वे नं . १३ ९ एन.डी.ए. रोड, पीडीसीसी बँकेजवळ , सुदाम बराटे चाळ , 

( संजीवनी हॉस्पिटल समोर ) वारजे माळवाडी , पुणे ५८ . 
२) स्थावर मालमत्ता तारण देणारांची नावे 

श्री . अशोक सुदाम बराटे ( कर्जदार ) 
३ ) स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे मौजे वारजे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 

त्या गावाचे नाव , तालुका जिल्हा. 
४ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र 

मौजे वारजे, तालुका हवेली जिल्हा पुणे येथील मिळकत सर्व्हे नंबर १३८ हिस्सा नंबर 
१/ २ अ /१/ १ मधील १७ आर व २४ आर पोटखराबा अगी एकूण ४१ आर पैंकी ०२ आर इतकी 

मिळकत व त्यावरील घर क्रमांक २७२/२ संपूर्ण बांधकाम मिळकत . 
५ ) स्थावर मालमत्तेच्या चर्तुसिमा 

चर्तुसिमा 
पुर्वेस 

दक्षिणेस 
श्री . संजय ज्ञानोबा बराटे व इतर यांची मिळकत श्री . संजय ज्ञानोबा बराटे व इतर यांची मिळकत 
पश्चिमेस 

उत्तरेस 
रस्ता व श्री . लबडे यांची मिळकत 

रोड व पगार व बडगुजर यांची मिळकत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


१३ 


उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ४ मे २०१७ रोजी दिवसाचे दुपारी ११.०० वाजता अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवर हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे च्या प्रशासकीय कार्यालय 
सासवड तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्तीदिनांक २९ मार्च २०१७ रोजी पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य कार्यालय सासवड 
व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक २९ मार्च २०१७ रोजी माझ्या 
सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

( श्री . दिनेश श्रीकांत घोणे ), 

विशेष वसुली तथा विक्री अधिकारी, 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे. 
मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन हाडको रोड , सोपाननगर , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे, २९ मार्च २०१७. 


आदेश ( आर-००५१) 
क्रमांक ४५/ वसुली/वि.व.अ. / म.स.का.क .१५६ / जा.लि. / श्री.सतीश आठवाणी/स्थावर मालमत्ता जाहिर लिलाव/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , श्री. अभिजीत देविदास नागपुरे, वसुली अधिकारी , पुणे. मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सिद्धार्थ सहकारी बँक लिमिटेड 
( अवसायनात ), साठे कॉम्पलेक्स ८२० भवानी पेठ तालुका हवेली , जिल्हा पुणे ४११०४२ या बँकेचे लवादी थकबाकीदार श्री. सतीश आठवाणी (ब्लॉसम 
इटरनॅशनल) यांची पुढील परिशिष्ठात नमुद केलेली व जप्त करण्यात आलेली जंगम मिळकत “ जशी आहे तशी ” या तत्वानुसार जाहीर लिलावत विक्री 
करणार आहे . 

जंगम मिळकतीचे वर्णन 


अ.क्र . 


तपशिल 


नग 


पंच कायद्यानुसार अंदाजे किमंत 


१ . 


१ 


२ . 


२ 


+ 


३ . 

४ . 


१ 


५. 


१ 


२ 


७ . 


१ + २ साऊंड 


८ . 


१ 


९ . 


१ + ४ 


१० . 


१ + १ 


सोपा सेट व टिपॉय 

१,००० / 
टि.व्ही. एलजी ( मोठा व बारीक ) 

१०,००० / 
लाकडी चेअर + डायनिंग टेबल + शोकेस + दिवाण 

५ + १ + २ + १ 

२,००० / 
फ्रीज ( हायर ) 

३,०००/ 
वॉशिंग मशिन ( सॅमसंग ) 

२,०००/ 
६ . लोखंडी कपाट 

३,०००/ 
मुझिक टेप सिस्टीम होम थेअटर 

१,५०० / 
कुलर 

५००/ 
फॅन ( छोटा + मोठा ) 

१,५०० / 
प्रिंटर +बॅटरी एक्साईड 

२,०००/ 
जाहिर लिलाव दिनांक : 

२३ २०१७ 
वेळ : 

दुपारी २ वाजुन ३० मी . 

मंगळवार 
ठिकाण : 

सिध्दार्थ सहकारी बँक ( अवसायनात ) लिमिटेड , साठे कॉम्पलेक्स , ८२० भवानी पेठ , तालुका हवेली, 

जिल्हा पुणे ४११०४२. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २ मे २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

( श्री . अभिजीत देविदास नागपुरे ), 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा सिध्दार्थ सहकारी बँक ( अवसायनात ) 
लिमिटेड , साठे कॉम्पलेक्स , ८२० भवानी, 

पेठ, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
पुणे, २ मे २०१७. 


मे 


वार : 


, 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


अपर जिल्हा दंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश ( आर-००५५ ) 
क्रमांक / जिविशा-७/ प्र . आदेश/ २९ ६० / सन २०१७.– मा . पोलीस अधिक्षक सातारा यांचेकडील दिनां १४ एप्रिल २०१७ रोजीचे आदेश 

१) सण / उत्सव- सातारा जिल्ह्यात दिनांक २९ एप्रिल २०१७ रोजी अक्षयतृतीय हा सण साजरा होत असून या सणाचे निमित्ताने हिंदू मंदिरात 
दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी होत असते. तसेच दिनांक १६ एप्रिल २०१७ ते ३० एप्रिल २०१७ या कालावधीत गावोगांवी स्थानिक स्वरूपात गांवयात्रा साजऱ्या 
होत असून या यात्रेतून गटबाजी व परस्परविरोधी शक्तीप्रदर्शनातून कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२) छ . शिवाजी महाराज जयंती- दिनांक २८ एप्रिल २०१७ व २९ एप्रिल २०१७ रोजी सातारा जिल्ह्यात सर्वत्र छ. शिवाजी महाराज जयंती ( पारंपारीक ) 
उत्सव साजरा करणेत येणार आहे. सदरवेळी विविध संघटना/ संस्था/मंडळांकडून प्रतिमापूजन, पुतळापूजन, तसेच मिरवणूका असे विविध कार्यक्रमांचे 
आयोजन केले जाते , सदर वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३) आरक्षण अनुषंगाने आंदोलनाबाबत - राज्यात मराठा, मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे याकरीता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने 
सभा/ कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पाश्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगर समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्या वतीने आरक्षणबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे . 

४ ) तिरंगा प्रतिष्ठान धरणे आंदोलन बाबत श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजी पासुन धरणे आंदोलन सुरू आहे . सुभाषचंद्र 
बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरीत जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान सातारा यांना मिळावी, तसेच रविंद्र क्षिरसागर व संबंधित पोलीस यांना निलंबीत करावे 
तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा . ना . रामराजे नाईक 
निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणेस गुरनं २२०/१५ म.पो.का. कलम ३७(१)(३)/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल 
आहे . या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

५) अतिक्रमण - रस्त्याच्याकडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात . दरवेळी स्थानिक 
नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जिवित व वित्त हाणी होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

६) NH-4-- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही. सदर सहापदीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने 
चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा नित्कृष्ठ स्वरुपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचे वेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून 
जनता, राजकीय पक्ष , समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वर करू शकतात. 

७ ) श्रमिक मुक्ती दल १. दिनांक १२ एप्रिल २०१७ रोजी पासून डॉ . प्रशांत पन्हाळकर जिल्हा पोलीस प्रमुख श्रमिक मुक्ती दल यांचे नेतृत्वात 
वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली संकलन दुरूस्तीचे काम तातडीने पुर्ण करून नवीन दुरूस्त संकलन रजिस्टर बनवावे या व इतर मागणीकरीता 
जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा समोर धरणे आंदोलन सुरू आहे. २ दिनांक १२ एप्रिल २०१७ रोजी पासुन डॉ. भारत पाटणकर जिल्हा संघटक अध्यक्ष 
श्रमिक मुक्ती दल यांचे नेतृत्वात वांग प्रकल्पग्रस्ताना लाभ क्षेत्रात जमीन उपलब्ध असताना ही प्रमाणीत संकलन रजिस्टर प्रमाणे जमीन वाटप होत नाही 
या व इतर मागणीकरीता मौजे मेंढ ढेबेवाडी येथे धरण सांडव्याशेजारी ठिय्या आंदोलन 

सुरू 

आहे . 
सातारा जिल्ह्यात कोणाताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी यासाठी दिनांक १६ एप्रिल २०१७ रोजीचे 
ते दिनांक ३० एप्रिल २०१७ चे २४.०० वा . पर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्हयात मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या 
कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७(१)( ३ ) मधुन या कालावधीत शांतता पूर्ण 
साजरे होणारे सण, उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मी भारत वाघमारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, 
यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक १८ एप्रिल २०१७ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक ३० एप्रिल २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्र बंदी व 
जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 
अ) शस्त्र , सोटे , तलवाली , भाले, बंदूका , सुऱ्या , काठ्या किंवा शारिरीक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे. 
आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
इ ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्रे , फेकरवायची हत्यार किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे . 

उ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर निती या विरूध्द असतील अशी किंवा राज्याची असतील अशी 
किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लघन करून जर 
कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तु बरोबर घेवून जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. अशा 
मनाईचे उल्लघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तु बरोबर घेवून जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र जवळ 
बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले 
जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तु दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकार जमा होईल. पोटकलम ( ३) अन्वये 
असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जामवास किंवा मिरवणूकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे . 


०७.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


१५ 


१ 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम २०१४ चे कलम ३७ (१)(३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद 
केलेल्या इसमाना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ मध्ये 
उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

२. ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापराणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 

३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 
४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरिक्षक यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू 
होणार नाही . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १ ९ एप्रिल २०१७ रोजी काढण्यात आला आहे. 


( श्री . भारत वाघमारे ), 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा. 


, 


सातारा , १९ एप्रिल २०१७ . 


विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था , यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अन्वये आदेश ( आर -००५८ ) 
क्रमांक कक्ष-११ / अवसायन / श्री.आचार्यरत्न बाहुबली/ कलम.१५६/ २८७/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६(१) 
अन्वये, मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी धनंजय डोईफोडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 
या आदेशान्वये श्री . आचार्यरत्न बाहुबली सहकारी वाहतुक व पर्यटन संस्था मर्यादित, धर्मनगर निमशिरगांव , तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या 
संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६(१ ) 
व नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५ ),(६),( ७),(९ ),( १०),( ११),( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून),( १२),(१३ ),(१४ ),( १,२,४ ), (१५),( १७),( १८) व 
( २० ) नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकारी, खालील अटीस अधिन राहून दिनांक १ एप्रिल 
२०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचे हुद्दा 
श्री . संजय प्रकाश बांदिवडेकर विशेष वसूली अधिकारी 

कोल्हापूर - सांगली- सातारा. 


१ 


अ.क्र . 


१ . 


अटी - 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखविल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसूली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३ , अ -४ व ब कर्ज वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील 
त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रक्कमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा 
नमुना अ -१ , अ -२ , अ-३ व अ-४ सोबत जोडलेला आहे. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , शके १ ९ ४० 


६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रं . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधकारीकाचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्रं . २३१/१५- स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी श्री . आचार्यरत्न बाहुबली सहकारी वाहतूक व पर्यटन 
संस्था मर्यादित , धर्मनगर निमशिरगांव , तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर " असा फलक लावता येवू शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर पगार कपार करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण 
अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 
कोल्हापूर , १२ एप्रिल २०१७. 


לל 
. 


. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अन्वये आदेश ( आर -००६० ) 
क्रमांक कक्ष -११ / अवसायन/ श्री.धर्मवृक्ष. लागवड/ कलम .१५६/ २८४ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) अन्वये, 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी धनंजय डोईफोडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर या 
आदेशान्वये श्री . धर्मवृक्ष लागवड व संवर्धक सहकारी संस्था मर्यादित , निमशिरगांव , तालुका शिरोळ , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये मला प्राप्त इ 
गालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ 
खालील उपनियम (३),(५),(६), (७),(९),( १०),(११), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून), ( १२),(१३ ),(१४ ),( १,२,४),( १५),( १७),(१८) व ( २० ) नुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकारी, खालील अटीस अधिन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक 
३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

कार्यक्षेत्र 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचे हुद्दा 


१ . 


श्री . संजय प्रकाश बांदिवडेकर 


विशेष वसूली अधिकारी 


कोल्हापूर - सांगली- सातारा. 


अटी 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखविल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसूली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३ , अ-४ व ब कर्ज वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील 
त्यांचे मुख्य 

कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


१७ 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रक्कमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा 
नमुना अ -१ , अ-२ , अ -३ व अ-४ सोबत जोडलेला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रं . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधकारीकाचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्रं .२३१ / १५- स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी श्री . आचार्यरत्न बाहुबली सहकारी वाहतूक व पर्यटन 
संस्था मर्यादित, धर्मनगर निमशिरगांव , तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर ” असा फलक लावता येवू शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर पगार कपार करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण 
अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


לל 
. 


- 


धनंजय डोईफोडे , 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर. 


. 


कोल्हापूर , १२ एप्रिल २०१७. 


१ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा यांजकडून 

अधिसूचना ( आर -००५७ ) 
क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि-२५६ / सन २०१७.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन, अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्र . रॉकेल/ २०१७/ प्र.क्र .६७ दिनांक ५ एप्रिल २०१७ अन्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात बदल झालेबाबत 
कळविणेत आले आहे. तसेच शासन निर्णय क्र . रॉकेल-२०१४/प्र.क्र .१६१/ ना.पु .२७ दिनांक १ एप्रिल २०१७ अन्वये तालुका मुख्यालय ते किरकोळ / हॉकर्स 
केरोसिन परवानाधारकांचे व्यवसायाचे ठिकाण या एकरूप वाहतुक अंतरामध्ये सुधारणा केली असल्याने व डिझेल दरवाढीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 
केरोसिनच्या वाहातुक दरामध्या वाढ केली असलेने आणि घाऊक केरोसिन परवानाधारकांना डिझेल व्यतिरिक्त इतर अनुषंगिक खर्चातील वाढीस 
अनुसरून सध्याच्या केरोसिन वाहतुक दराच्या २५ टक्के वाढ मंजूर करणेत आली आहे. त्याप्रमाणे शासन पुरवठा विभाग परिपत्रक क्र . केईआर/ १३७६ / 
३७६ ९/ सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर १९९ ६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये 
समाविष्ट करण्यात यावा अशा सूचना दिलेल्या आहेत . 

त्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल-१७०० /४४५/ प्र.क्र .३४२ / ना.पु.२७ दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५/ प्र.क्र . ८१६ / ना.पु. २७ दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/ प्र.क्र . २२८४/ ना.पु. २७ दिनांक ११ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल/ १००५/४५३० / प्र.क्र . ४५५१ / ना.पु.२७ दिनांक २१ मार्च २००४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , 
जिल्हाधिकारी सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या नियंत्रीत दराच्या घरगुती 
वापरासाठीच्या घाऊक, अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर खालील प्रमाणे ठरविणेत आलेले आहेत. सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाचे 
दिनांकापासून अमलात राहिल. 
तालुका 

घरगुती वापराचा रॉकेल दर 
अर्धघाऊक विक्रेत्यासाठी १००० 

किरकोळ 
लिटरचा दर 

लिटरचा लिटरची लिटर एक लिटर एक लिटरचा 


अ.क्र . 


२०० 


२०० 


२०० 


किरकाळ 


१००० 


निव्वळ दर 


दर 


१००० 
लिटरचा 
निव्वळ 


१००० 
लिटर 


दर मुल्य 
वर्धीत करा 


पुर्णांकित 


दराची मुल्या 
वर्धीत कर 


लटरचा 


दर 


दराचा 


सह 


रक्कम 


दर मुल्या 
वर्धीत करा 


मुल्याव 


सह 


र्धीत कर 


रक्कम 


१ 


w 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ . 


१ ९९ ३ ९ .०० १ ९ ३५८.२५ 


५८०.७५ 


३ ९ ८८ 


३८७१.८४ 


११६.१६ 


२०.४० 


२०.४० 


२ 
सातारा ( अर्धघाऊक 
विक्रेत्याचे कमिशन 
समाविष्ट करून दर . 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४००० 


३८८३.५० 


११६.५० 


२०.४६ 


२०५० 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३ ९ ४० 


३८२५.२४ 


११४.७६ 


२०.१६ 


२०.२० 


३ . 

४ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३ ९ ४२ 


३८२७.१८ 


११४.८२ 


२०.१७ 


२०.२० 


महाबळेश्वर 
जावली 
वाई 
कोरेगाव 


५ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३८ ९ २ 


३७७८.६४ 


११३.३६ 


१ ९.९ २ 


१ ९.९ ५ 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३ ९ ५० 


३८३४.९ ५ 


११५.०५ 


२०.२१ 


२०.२५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३ ९९ २ 


३८७५.७३ 


१६६.२७ 


२०.४२ 


२०.४५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३८६६ 


३७५२.४० 


११२.६० 


१ ९.७ ९ 


१ ९ .८० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३ ९ ८८ 


३८७१.८४ 


११६.१६ 


२०.४० 


२०.४० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३८ ९ २ 


३७७८.६४ 


११३.३६ 


१ ९.९ २ 


१ ९.९ ५ 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


२०.२२ 


२०.२५ 


३ ९ ५२ ३८३६.८ ९ 

११५.११ 
वरील किरकोळ विक्री बाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना खालील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 

उदा: - पाटण तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रू . २०.४६ पैसे व पुर्णांकित दर रू. २०.५० पैसे असा आहे . एक लिटरची विक्री करताना 
रु. २०.५० पैसे घेणेचे आहे , तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २०.४६ + २०.४६ = ४०.९ २ पूर्णांकीत रु. ४०.९५ पैसे घेणेचे आहेत . 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०-०२ पैसे (दोन पैसे ) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत संबंधीत 
तहसिलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे . घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधीत घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहिल . 

महत्वाची टिप : - १) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त 
तालुकेसाठीचा जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोट्याचे तालुकेसाठी केरोसीन वाटपास दिलेल्या परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे 
रक्कम रुपये ३०० /- प्रमाणे अर्धघाऊल वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८ , 
अन्नसाठवण व वखार साठवण , ८०० इतर जमा रक्कम (०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० ” या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचेमुळ प्रतिसह 
दरमहा दिनांक ३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

२) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी कार्यालय, सातारा येथेदिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 


अश्विन मुदगल , 


जिल्हाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा , ५ एप्रिल २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


१ ९ 


, 


प्रमाणपत्राचा 


उक्त प्रमाणपत्र 


रु . 


पै 


विशेष वसुली अधिकारी , यांजकडून 

आदेश ( आर-००६२ ) 
क्रमांक / वसुली/ स्थावर जप्ती/१६४ / सन २०१६-१७.- ज्या अर्थी जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेडे, वाई जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक 
सहकारी संस्था (परसेवा ) सातारा यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक १८५/ २०१६-१७ दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ च्या प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

ज्याअर्थी मी श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे वसुली अधिकारी जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे . आणि हा आदेश देण्यात आल्या नंतर 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. 
बँक लिमिटेड , वाई या बँकेच्या विरूध्द अग्राहय होईल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
ज्या पक्षकाराविरूध्द गावाचे नाव व तालुका 

भुमापन क्रमांक / सि.स.नं . &ৗন্স आकारणी हिस्सा 
क्र . व दिनांक 

पेठ , घर नंबर 

मिळकत नं . 

हे . / आर 
देण्यात आले त्याचे नाव 

चौ.मी. 
१८५/ २०१६-१७/ १ ) श्री . गिरीष बाबुलाल रावळ रा . किसनवीर चौक , कसबे वाई शहर येथील 

४०.२८ चौमी. 

संपूर्ण 
/ ०८ / २/ २०१७ 

धर्मपुरी वाई , तालुका सि.स.न.६६५ अ/ १ याचे 
वाई , जिल्हा सातारा. क्षेत्र १३१.१ चौ.मी. 

चौ.मी. यावर 
२ ) निर्मलाबेन बाबुलाल रावळ 

बांधलेल्या आर.सी.सी. 
३) टिनु बाबुलाल रावळ 

इमारती मधील पहिल्या 
मजल्यावरील फ्लॅट याचे 

क्षेत्र ४०.२८ चौ . मी . 
शेरा- ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 

देणे असलेली येणेबाकी थकबाकी रक्कम रु . ५,३१,३२७/ - ( अक्षरी रुपये पाच लाख एकतिस हजार तिनशे सत्ताविस फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक २९ मार्च २०१७ रोजी पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य कार्यालय सासवड 
व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील. हा आदेश आज दिनांक २९ मार्च २०१७ रोजी 
माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

सातारा , ८ मार्च २०१७. 


आदेश ( आर -००७२ ) 
क्रमांक / वसुली/ स्थावर जप्ती/ १७५/ सन २०१५-१६.- ज्या अर्थी जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेडे, वाई जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक 
सहकारी संस्था ( परसेवा) सातारा यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ५४ / २०१५-१६ दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ च्या प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

ज्याअर्थी मी श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे वसुली अधिकारी जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्या नंतर 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. 
बँक लिमिटेड, वाई या बँकेच्या विरूध्द अग्राहय होईल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
ज्या पक्षकाराविरूध्द गावाचे नाव व तालुका 

भुमापन क्रमांक / सि.स.नं. क्षेत्र आकारणी हिस्सा 
क्र . व दिनांक उक्त प्रमाणपत्र पेठ , घर नंबर 

मिळकत नं . 

हे . / आर 
देण्यात आले त्याचे नाव 

चौ.मी. 
५४ / २०१५-१६ / १ ) श्री . विजय जोतीराम सावंत रा . २३६२ सोनगिरवाडी 

मौजे - सोनगिरवाडी वाई ०.३६.३३ 

५२ 
/ २३ / ९/ २०१५ 

वाई , येथील गट क्र . १०३/१ १.८८ 

१८ श्री . विजय 
२) अश्विनी विजय सावंत 

गट क्र . ९ २ 

०.३३ 
३ ) राकेश महादेव फुले ४६३ गणपती आळी, वाई गट क्र . १२०/१ 

०.१ ९ 
४ ) गणेश चंद्रकांत जाधव 

मु.पो. गुळुब ता . वाई 
गट क्र .१२७ 

यांचा 
जिल्हा सातारा. 

हिस्सा 
५ ) छबुताई ज्योतीराम सावंत २३६२ , सोनगिरवाडी, वाई 
शेरा- ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


प्रमाणपत्राचा 


रु . 


पै 


२ 


४ 


२ 


०६ जोतीराम 
९ ३ सावंत 


१ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


देणे असलेली येणेबाकी थकबाकी रक्कम रु . ४१,३३,१३५/ - ( अक्षरी रुपये एक्केचाळीस लाख तेहत्तीस हजार एकशे पस्तीस फक्त) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक २९ मार्च २०१७ रोजी पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य कार्यालय सासवड 
व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . हा आदेश आज दिनांक २९ मार्च २०१७ रोजी 
माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

दुर्वाचनीय, 
विशेष वसुली तथा विक्री अधिकारी, 
द्वारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व 

नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये वाई , जिल्हा सातारा. 
तारा , ३१ 

मार्च 


२०१७ . 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यांजकडून 

( आर -००७४ ) 
क्रमांक /कक्ष-६/वसुली/क.१५६ अधिकार/ ४५२२/ सन २०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी डॉ . महेश य कदम , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा या आदेशान्वये जनता अर्बन को - ऑप. 
बँक लिमिटेडे, वाई जिल्हा सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील 
अंटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

व्याप्ती 


अ.न. 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


२ . 


mi 
xo 


५ . 


लोखंडे संतोष शंकरराव 

सहायक सरव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
घाडगे प्रसाद नामदेव 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
३. लोखंडे विजय किसन 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
बाचल संदीप वासुदेव 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
सपकाळ संदिप जयवंतराव 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
अटी . 
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखविल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी दर माह मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहित नमुन्यातील अ-३ , अ -४ व ब 
कर्ज वसूलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रक्कमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा 
नमुना अ-१ , अ -२ , अ-३ व अ -४ सोबत जोडलेला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रं . १९ ४२/२०१३ दि बेसिनकॅथोलिक को - ऑप बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९६० चे कलम १५६ 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधकारीकाचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्रं . २३१/१५- स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 


- 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


२१ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा सहकारी पतसंस्थांचेफेडरेशन लिमिटेड , 
सातारा ” असा फलक लावता येवू शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

दुर्वाचनिय , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

सातारा . 
सातारा, १८ ऑगस्ट २०१६. 


विशेष वसुली अधिकारी, यांजकडून 

आदेश ( आर -००७७ ) 
क्रमांक /विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६० चे कलम महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१ ९६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) व त्या मधील उपनियमान्ये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . आर. ए. लोखंडेविशेष वसुली अधिकारी पुर्ण 
अधिन . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम अन्वये आदेश देतो की , श्री . दत्तात्रय तुळशिराम कणसे यांचेकडील ज्ञानदीप ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, राजूरी तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे चे कर्ज रक्कम १९ ५१८२/ - अधिक दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ पासून होणारे 
व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत परिशिष्ट मध्ये नमुद केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
ज्या पक्षकाराविरूध्द गावाचे नाव व तालुका 

जमिन गट 

मिळकतीचे मिळकतीची 
क्र . व दिनांक 

पेठ , घर नंबर 

नं . 
देण्यात आले त्याचे नाव 

क्षेत्रफळ 
१०१ / ४०० / ४६७ / १) श्री. दत्तात्रय तुळशिराम रा . मौजे उंचखडक 

पैकी 

१ = २ ९ 
/ १८ / १ / २०१७ कणसे राजुरी, तालुका जुन्नर , 

ख . ० = ३२ 
जिल्हा पुणे. 

प्रमाणे 


प्रमाणपत्राचा 


उक्त प्रमाणपत्र 


वर्णन व 


चतु:सिमा 


गट क्र . 


३ 


गट क्र . 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता ज्ञानदीप 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , राजुरी तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
जुन्नर , ३१ मार्च २०१७. 


आदेश ( आर -००७९ ) 
क्रमांक /विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६० चे कलम महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्या मधील उपनियमान्ये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री. आर. ए. लोखंडे विशेष वसुली अधिकारी पुर्ण 
अधिन. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम अन्वये आदेश देतो की , श्री. धोंडीभाऊ महादू/ महादू रामभाऊ हाडवळे यांचेकडील ज्ञानदीप 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , राजूरी तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे चे कर्ज रक्कम ५५२०२६/- अधिक दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ पासून 
होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत परिशिष्ट मध्ये नमुद केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


गावाचे नाव व तालुका 


जमिन गट 


वर्णन व 


गट क्र . 


हाडवळे व महादू 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरूध्द 

मिळकतीचे 

मिळकतीची 
क्र . व दिनांक उक्त प्रमाणपत्र पेठ , घर नंबर नं . 

चतु :सिमा 
देण्यात आले त्याचे नाव 

क्षेत्रफळ 
१०१/ ३९ ६/ १६-१७ / १) श्री . धोंडीभाऊ महादू रा. मौजे राजुरी, 

गट क्र . २ ९ ४१ / १ 

o = २ ९ आर 
/ १८ / १/ २०१७ 

तालुका जुन्नर , २ ९ ४८ / १ 

o = ५३ आर 

प्रमाणे 
रामभाऊ हाडवळे 

जिल्हा पुणे . 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता ज्ञानदीप 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , राजुरी तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

श्री . आर. ए . लोखंडे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ( प्राधिकृत अधिकारी) 

जुन्नर तालुका नागरी सहकारी पतसंस्था , 

फेडरेशन लिमिटेड , जुन्नर , जिल्हा पुणे. 
जुन्नर , ३१ मार्च २०१७. 


, 


चे कलम 


१ 


आदेश ( आर -००८५ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ १५५ / श्री.संभाजी पोपट इंगुळकर/ स्थावर मालमत्ता जप्ती / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी ,विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे. या द्वारे मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री सिद्धनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सं.नं. २५, गणेश आर्केड 
पुणे - सातारा रोड, धनकवडी, पुणे -४३ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संभाजी 
पोपट इंगुळकर , रा. १५/२/३/४ बी . चंद्रगण फेज नं . ७ आंबेगांव ब्रु।।, पुणे - ४६ यांचेकडील श्री सिध्दनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सं.नं. 
२५ गणेश आर्केड पुणे- सातारा रोड , धनकवडी, पुणे ४३ ह्या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये ३३०४५०+ दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून १५ टक्के प्रमाणे 
होणारे व्याज, शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च इत्यादी वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची स्वत : च्या मालकीची प्लॉट 
मिळकत मौजे आंबेगाव ब्रु ।। पुणे येथील प्लॉट मिळकत ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ठात नमुद केलेली प्लॉट मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या प्लॉट मिळकतीचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ 
अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ गावाचे नाव तालुका जिल्हा 

चतुर्सिमा 
हुकूमनामा क्रमांक व दिनांक 

सर्वे नं ./हिस्सा क्र . व क्षेत्र 
१०१ / ६ / १३ ९ / २०१६ सन २०१६ 

मनपा हद्दीतील गाव मौजे आंबेगाव ब्रु ।। , येथील सं.नं. १५, पुर्वेस - सं.नं. १५ 
दिनांक २३/०५/२०१६ हिस्सा नं. २/३ / ४ ब व सं.नं. १५ हिस्सा १५ , हिस्सा नं . 

पश्चिमेस- सं . नं . १५/१ 
२/ ३/ ४ ब / १ यापैकी प्लॅट क्षेत्र १८ आर मिळकतीवर बांधलेल्या 

दक्षिणेस - सं.नं. १५ 
चंद्रगण प्लेन १ इमारतीतील ही बिल्डिंग मधील दुसऱ्या 

उत्तरेस - सं . नं . १५ 
मजल्यावरील प्लॉट नं . ०८ क्षेत्र ६६० चौ.फू. म्हणजेच 

६१.३३ चौ.मी. प्लॉट मिळकत 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिकार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इ. सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री सिध्दनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सं.नं. २५, गणेश आर्केड , पुणे- सातारा रोड, धनकवडी, पुणे-४३ 
यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक १० मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

दुर्वाचनिय , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे, 
द्वारा श्री सिध्दनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

स.नं. २५ , गणेश आर्केट पुणे- सातारा रोड , धनकवडी, पुणे ४३. 
पुणे, १० मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


२३ 


आदेश ( आर-००८८ ) 
क्रमांक /विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती आदेश / श्री . नारायण साहेबराव खळदकर / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६० चे 
कलम महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) व त्या मधील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी 
श्री . नारायण साहेबराव खळदकर वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री . सर्जेराव बबनराव भोसले ( लवाद थकबाकीदार) यांचेकडील धनलक्ष्मी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बोरीपार्थी यांचे कर्ज 
रक्कम ६२२८७/ -( अक्षरी रु. बासष्ठ हजार दोनशे सत्याऐंशी फक्त) व ४६०३४ / - वर दिनांक १ नोव्हेंबर २०१० पासून पुढे १५ % व्याज , सरचार्ज व वसुली 
खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत परिशिष्ट मध्ये नमुद केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा 
निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
श्री . सर्जेराव बबनराव भोसले यांच्या नावावरील मौजे गांव तोरकडवाडी तालुका - कर्जत जिल्हा अहमदनगर येथील गट नं . ५५/२ मधील ०.३७ आर 
जमीन . 

जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता धनलक्ष्मी 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बोरीपार्थी यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक १६ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

श्री . नारायण साहेबराव खळदकर , 

वसुली व विक्री अधिकारी 
धनलक्ष्मी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

बोरीपार्थी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 


मे 


२०१७ 


पुणे , १६ 


मे 


२०१७. 


आदेश ( आर-०० ९ २ ) 
क्रमांक /आर/०१/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती / नगोगावडे/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. काशिद मा . 
वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नरेश गोपाळ गावडे यांचे जामिनदार अशोक नाना 
पडवळ रा. मु. पो. म्हाळुगे पडवळ, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई 
शाखा वाशी चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (वाहणतारण कर्ज) रक्कम रु. २६३१८७६ /- अधिक दिनांक १ मार्च २०१४ पासून मुद्दल रकमेवर 
होणारे १५ % व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा 
बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 


, 


१ 


मिळकतीचे वर्णन : 


प्रमाणपत्राचा 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 
रु . पैसे 


क्र . व दिनांक 


वसुली दाखला 
क्र . ५५५/२०१२ 
दिनांक २२/५/२०१४ 


आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

दिला त्याचे नाव 
कर्जदार 
श्री . नरेश गोपाळ गावडे 
जामीनदार 
जा . क्र . १ ) 
श्री . अशोक नाना पडवळ 
जा . क्र . २) 
श्री . काशिनाथ यशवंत पवार 


श्री . नरेश गोपाळ गावडे यांचे जामीनदार अशोक नाना पडवळ 
यांचे अगर वडीलोपार्जित नावावरील मौजे म्हाळुगे , तालुका आंबेगाव 
जिल्हा पुणे येथील गट नं . २२०९ मधील सामाईक क्षेत्र ००/०५ आर 
गट नं . २२३८ क्षेत्र ८५/०० आर मधील क्षेत्र ००/१५ आर, पोट 
खराबासहीत 


०/३१ 
०/२२ 


०/१६ 


०/४१ 


गट नं. १७८५ क्षेत्र ००/१३ आर मधील क्षेत्र ००/०७ आर , 
गट नं . १७३१ क्षेत्र ००/७२ आर पोटखराबासहीत मधील 
क्षेत्र ००/१४ आर व पोट खराबा ००/०१ आर या स्थावर मालमत्तेवर 
अशोक नाना पडवळ यांच्या हिश्शापुरता 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ . होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री . कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : वाशी यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक १७ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे , १७ 

मे २०१७ . 


आदेश ( आर-०० ९ ४ ) 
क्रमांक /आर/०४/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती / केकिकहडणे / सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . केतन किसन कहडणे यांचे जामिनदार राधाबाई 
नथुनिघोट रा. मु . पो.कळंब , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई शाखा 
चाकण चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज( व्यवसाय कर्ज) रक्कम रु. १०,७९, ४७६ / - अधिक दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर 
होणारे १६ % व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा 
बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन : 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


, 


१/२५ 


आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री. केतन किसन कहडणे यांचे जामीनदार राधाबाई नथु निघोट 
क्र . २४४०/२०१७ 

श्री . केतन किसन कहडणे यांचे नावावरील मौजे कळंब , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे येथील 
दिनांक १५/२/२०१७ जामीनदार गट नं . ४२/१ मधील क्षेत्र ००/१५ आर 

१ / o0 
१ ) श्री . भुपेश नथु निघोट गट नं. ४२/४ क्षेत्र १७/०० आर गट नं . १६१/३ क्षेत्र ००/६८ आर ०/७८ 
२) श्री . रामदास यशवंत थोरात ००/०३ पोटखराबासहीत या स्थावर मालमत्तेवर राधाबाई नथुनिघोट 
३ ) श्री . दशरथ दत्तात्रय थोरात यांच्या हिश्यापुरता. 
४ ) श्री . किसन सिताराम कहडणे 

५ ) सौ . राधाबाई नथु निघोट 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : चाकण यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १८ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, १८ मे २०१७. 


आर . 


, 


आदेश ( आर -०० ९ ६ ) 
क्रमांक /आर/०५/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ रासघेवारी/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ . 
काशिद मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . राहुल सदानंद घेवारी रा . मु . पो . घोडेगाव 
(इनामवस्ती), तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई शाखा घोडेगाव चे वसुली 
दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज ( घरबांधणी कर्ज) रक्कम रु . ४,६७,४२२ /- अधिक दिनांक २७ मे २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ % व्याज, 
सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


२५ 


- 


मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन : 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


०/७५ 


आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . राहुल सदानंद घेवारी यांचे अगर जामीनदार दशरथ सदानंद 
क्र . ३०३/२०१६ 

श्री . राहुल सदानंद घेवारी घेवारी यांचे नावावरील मौजे घोडेगाव, तालुका आंबेगाव , 
दिनांक ३०/६/२०१६ जामीनदार 

जिल्हा पुणे येथील 
१ ) श्री . दशरथ सदानंद घेवारी गट नं. ३३०/१ मधील क्षेत्र ००/४३ आर 
२) श्री. संजय सुधाकर अकोलकर ग्रा.मि. नं . १७९ ७ क्षेत्र प.पु २१ बाय ७ द.उ. २२ बाय ३ असे घरपट्टी 
३ ) श्री . बाळासाहेब विठ्ठल खंडे ४८४ चौ . फु . पुर्वभिमुखी, धारणी तीन खन , दोन डालनी, 

५८७/ 
४) श्री . सदानंद बाळकृष्ण घेवारी सा.रा.ला.ची.कौ.दगड , विट , मातीचे घर ही सदानंद बाळकृष्ण 

घेवारी यांच्या हिश्यापुरता. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : घोडेगाव यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक १८ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, १८ मे २०१७. 


, 


आदेश ( आर -०० ९ ८ ) 
क्रमांक /आर/१०/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ सुबमुटके / सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुखदेव बबन मुटके रा . मु . पो. भोरवाडी 
( वडगाव कांदळी), तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई शाखा नारायणगांव चे 
वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज( सामान्य कर्ज) रक्कम रु. १,०८,६७४ /- अधिक दिनांक २१ जानेवारी २०१५ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ % 
व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण 
करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . सुखदेव बबन मुटके यांचे नावावरील 
क्र . ५७०/२०१५ 

श्री . सुखदेव बबन मुटके मौजे वडगाव कांदळी , तालुका जुन्नर , 
दिनांक १३/७/२०१५ जामीनदार 

जिल्हा पुणे येथील 
१ ) श्री . ज्ञानेश्वर गंगाराम बढे गट नं . ६५४/२ मधील क्षेत्र ०१/३० आर व पोट खराबा ००/१० आर 

०२/२६ 
२ ) श्री . अरूण सुखदेव बढे या स्थावर मालमत्तेपैकी सुखदेव बबन मुटके 

यांच्या हिश्यापुरती स्थावर मालमत्ता 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : नारायणगाव यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक २३ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . 


पुणे , २३ 


मे 


२०१७ . 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


- 


आकार 


आदेश ( आर -०१०० ) 
क्रमांक /आर/१३/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ बादभोर / सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की, श्री. बाबाजी दशरथ भोर यांचे जामिनदार संतोष 
रामचंद्र तांबोळी रा . मु . पो . वडगाव सहाणी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई शाखा नारायणगांव चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज ( सामान्य कर्ज) रक्कम रु. ८४,४०५/ - अधिक दिनांक १६ जुलै २०१४ पासून मुद्दल 
रकमेवर होणारे १६ % व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा 
बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
प्रमाणपत्राचा आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . राहुल सदानंद घेवारी यांचे जामिनदार संतोष रामचंद्र तांबोळी 
क्र . १२०/२०१५ 

श्री . बाबाजी दशरथ भोर यांचे अगर वडील रामचंद्र नथु तांबोळी यांच्या नावावरील 
दिनांक ३०/४/२०१५ जामीनदार 

मौजे वडगाव सहाणी, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे येथील 
१ ) श्री . संतोष रामचंद्र तांबोळी गट नं . २५/१ मधील क्षेत्र ००/५२ आर गट नं . २५/२ क्षेत्र ०/१६ २/७२, ०/८५ 
२) श्री . हेमंत रामचंद्र येंधे गट नं . २० मधील क्षेत्र ००/६६ आर, गट नं . ७४ क्षेत्र ००/६१ आर ४/१६, २/ ९ ४ 

गट नं . २०१ क्षेत्र ००/३४ आर, गट नं . ८३ क्षेत्र ००/०८ आर १/०५, ०/ ४ ९ 
गट नं . ७९ क्षेत्र ००/०१ आर, गट नं . ८२ क्षेत्र ००/०४ आर ०/ ० ९ , ०/२२ 
या स्थावर मालमत्तेपैकी संतोष रामचंद्र तांबोळी 

यांच्या हिश्यापुरती स्थावर मालमत्ता 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री . 
कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : नारायणगाव यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २४ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


पुणे, २४ 


मे 


२०१७. 


आदेश ( आर -०१०२ ) 
क्रमांक /आर/०९/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ सुलसोनवणे/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर, तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. सुभाष लक्ष्मण सोनवणे रा. मु. पो . सुलतानपुर, 
तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई शाखा नारायणगांव चे वसुली 
दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज ( सामान्य कर्ज) रक्कम रु. १,१७,२४९ / - अधिक दिनांक ५ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ % व्याज , 
सरचार्ज व वसुली खर्च इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . सुभाष लक्ष्मण सोनवणे यांचे नावावरील 
क्र . ७०८/२०१६ श्री . सुभाष लक्ष्मण सोनवणे 

मौजे सुलतानपुर , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे येथील 
दिनांक ३०/६/२०१६ जामीनदार गट नं . १३० मधील क्षेत्र ००/ ९ ३ आर 

०५/४५ 
१ ) श्री . मोहन प्रभाकर अभंग गट नं . १२४ मधील क्षेत्र ०० / २ ९ आर 
२ ) श्री . दत्तात्रय दगडु आतकरी या स्थावर मालमत्तेपैकी सुभाष लक्ष्मण सोनवणे 

यांच्या हिश्यापुरती स्थावर मालमत्ता 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . 


००/५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


२७ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री . कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : नारायणगाव यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक २३ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, २३ 


मे 


२०१७. 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . 


आदेश ( आर -०१०४ ) 
क्रमांक /आर/२८/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ योदवायाळ / सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ . आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . योगेश दशरथ वायाळ रा. मु. पो . कळंब, 
तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील 
एकूण येणे कर्ज ( अधिकर्ष सवलत कर्ज) रक्कम रु . ४३,२३,६७१/ - अधिक दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ % व्याज, 
सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेकिंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . मनोज बबन ढेरंगे यांचे जामिनदार/ सहकर्जदार 
क्र . १०४२/२०१७ 

श्री . योगेश दशरथ वायाळ जयश्री बबन ढेरंगे व दशरथ विठ्ठल वायाळ यांचे नावाने 
दिनांक ०२/१/२०१७ जामीनदार 

असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर मौजे मंचर , ता . आंबेगाव जि . पुणे 
१ ) सौ . जयश्री बबन ढेरंगे गट नं . ३१/ १८ ब मधील क्षेत्र ००/२० पैकी ०/१० आर 

००/७५ 
२) श्री . दशरथ विठ्ठल वायाळ बिनशेती ( १००० चौ . मीटर) व गट नं . ३१/ १८ अ क्षेत्र ००/ ७ ९ आर पैकी ०/२२ 
३ ) श्री . अमोल लक्ष्मण दाभाडे ०/०३ आर बिनशेती ( ३०० चौरस मीटर ) हि जयश्री बबन ढेरंगे यांच्या 
४ ) श्री . प्रितम बबन ढेरंगे नावारील स्थावर मालमत्ता तसेच मौजे नांदुर तालुका आंबेगाव जि . पुणे 
येथील गट नं . ४५/६ क्षेत्र ००/१२ आर 

०/३८ 
गट नं . ४७/२ पैकी क्षेत्र ००/३० आर 

१/०० 
गट नं . ५०/५ पैकी क्षेत्र ००/११ आर 
गट नं . ५१/३ पैकी क्षेत्र ००/३३ आर 
गट नं . ४२/६ पैकी क्षेत्र ००/०३ आर 

०/१६ 
गट नं . ४३/३ पैकी क्षेत्र ००/०८ आर 

०/३४ 
गट नं . ४४/१० पैकी क्षेत्र ००/०५ आर 
गट नं . ४४/१२ पैकी क्षेत्र ००/०५ आर 
गट नं . ४५/१, गट नं . ४५/७ पैकी क्षेत्र ००/०४ आर 
गट नं . ४८/६ पैकी क्षेत्र ००/०४ आर 
गट नं . ५०/ ९ पैकी क्षेत्र ००/०३ आर 

०/११ 
गट नं . ५१/७ पैकी क्षेत्र ००/०६ आर 

०/११ 
गट नं . ५१/८ पैकी क्षेत्र ००/०५ आर 
गट नं . ५२/१० पैकी क्षेत्र ००/०२ आर 

०/१४ 
ही दशरथ विठ्ठल वायाळ यांच्या हिश्यापुरता. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री . 
कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २६ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


०/२३ 
१ / ४ ९ 


०/२० 
०/१४ 
०/२० 
०/०६ 


०/०६ 


पुणे , २६ 


मे 


२०१७ . 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


००/७५ 


आदेश ( आर -०१०६) 
क्रमांक /आर/२७/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ मबढेरंगे / सन २०१७-२०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ . आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मनोज बबन ढेरंगे रा. मु . पो. मंचर , तालुका 
आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण 
येणे कर्ज( अधिकर्ष सवलत कर्ज) रक्कम रु. ४३,३४,५४१ /- अधिक दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ % व्याज, सरचार्ज व 
वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . मनोज बबन ढेरंगे यांचे जामिनदार/ सहकर्जदार 
क्र . १०३०/२०१७ श्री . मनोज बबन ढेरंगे 

जयश्री बबन ढेरंगे व दशरथ विठ्ठल वायाळ यांचे नावाने 
दिनांक ०२/१/२०१७ जामीनदार 

असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर मौजे मंचर , ता. आंबेगाव जि . पुणे 
१ ) सौ . जयश्री बबन ढेरंगे गट नं . ३१/ १८ ब मधील क्षेत्र ००/२० पैकी ०/१० आर 
२) श्री . प्रितम बबन ढेरंगे बिनशेती (१००० चौ . मीटर) व गट नं . ३१/ १८ अ क्षेत्र ००/ ७ ९ आर पैकी ०/२२ 
३) श्री . तानाजी कोडाजी वायाळ ०/०३ आर बिनशेती ( ३०० चौरस मीटर) हि जयश्री बबन ढेरंगे यांच्या 
४ ) श्री . दशरथ विठ्ठल वायाळ नावारील स्थावर मालमत्ता तसेच मौजे नांदुर तालुका आंबेगाव जि . पुणे 

येथील गट नं . ४५/६ क्षेत्र ००/१२ आर 
गट नं . ४७/२ पैकी क्षेत्र ००/३० आर 

१/०० 
गट नं . ५०/५ पैकी क्षेत्र ००/११ आर 

०/२३ 
गट नं . ५१/३ पैकी क्षेत्र ००/३३ आर 

१ / ४ ९ 
गट नं . ४२/६ पैकी क्षेत्र ००/०३ आर 
गट नं . ४३/३ पैकी क्षेत्र ००/०८ आर 
गट नं . ४४/१० पैकी क्षेत्र ००/०५ आर 
गट नं . ४४/१२ पैकी क्षेत्र ००/०५ आर 
गट नं . ४५/१ , गट नं . ४५/७ पैकी क्षेत्र ००/०४ आर 

०/२० 
गट नं . ४८/६ पैकी क्षेत्र ००/०४ आर 

०/०६ 
गट नं . ५०/ ९ पैकी क्षेत्र ००/०३ आर 

०/११ 
गट नं . ५१/७ पैकी क्षेत्र ००/०६ आर 

०/११ 
गट नं . ५१/८ पैकी क्षेत्र ००/०५ आर 
गट नं . ५२/१० पैकी क्षेत्र ००/०२ आर 

०/१४ 
ही दशरथ विठ्ठल वायाळ यांच्या हिश्यापुरता. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक २६ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, २६ मे २०१७. 


०/३८ 


०/१६ 
०/३४ 
०/२० 


०/१४ 


०/०६ 


आदेश ( आर -०१०८ ) 
क्रमांक /आर/२६/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/प्रिबढेरंगे / सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . प्रितम बबन ढेरंगे रा . मु. पो . मंचर 
(मुळेवाडीरोड), तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


२ ९ 


दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज ( अधिकर्ष सवलत कर्ज) रक्कम रु . ४२,३१,६८७/ - अधिक दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ % 
व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण 
करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


क्र . व दिनांक 


रु . 


मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . प्रितम बबन ढेरंगे यांचे जामिनदार / सहकर्जदार 
क्र . १०३७/२०१७ श्री . प्रितम बबन ढेरंगे 

जयश्री बबन ढेरंगे व दशरथ विठ्ठल वायाळ यांचे नावाने 
दिनांक ०२/१/२०१७ जामीनदार 

असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर मौजे मंचर , ता . आंबेगाव जि . पुणे 
१ ) सौ . जयश्री बबन ढेरंगे गट नं . ३१/ १८ ब मधील क्षेत्र ००/२० पैकी ०/१० आर 

००/७५ 
२) श्री . दशरथ विठ्ठल वायाळ बिनशेती ( १००० चौ . मीटर) व गट नं. ३१/ १८ अ क्षेत्र ००/ ७ ९ आर पैकी ०/२२ 
३) श्री . योगेश दशरथ वायाळ ०/०३ आर बिनशेती (३०० चौरस मीटर ) हि जयश्री बबन ढेरंगे यांच्या 
४) श्री . तानाजी कोडाजी वायाळ नावारील स्थावर मालमत्ता तसेच मौजे नांदुर तालुका आंबेगाव जि . पुणे 
येथील गट नं . ४५/६ क्षेत्र ००/१२ आर 

०/३८ 
गट नं . ४७/२ पैकी क्षेत्र ००/३० आर 

१/० 
गट नं . ५०/५ पैकी क्षेत्र ००/११ आर 

०/२३ 
गट नं . ५१/३ पैकी क्षेत्र ००/३३ आर 

१/ ४ ९ 
गट नं . ४२/६ पैकी क्षेत्र ००/०३ आर 

०/१६ 
गट नं . ४३/३ पैकी क्षेत्र ००/०८ आर 
गट नं . ४४/१० पैकी क्षेत्र ००/०५ आर 

०/२० 
गट नं . ४४/१२ पैकी क्षेत्र ००/०५ आर 

o / १४ 
गट नं . ४५/१, गट नं . ४५/७ पैकी क्षेत्र ००/०४ आर 

०/२० 
गट नं . ४८/६ पैकी क्षेत्र ००/०४ आर 
गट नं . ५०/ ९ पैकी क्षेत्र ००/०३ आर 

०/११ 
गट नं . ५१/७ पैकी क्षेत्र ००/०६ आर 

०/११ 
गट नं . ५१/८ पैकी क्षेत्र ००/०५ आर 

०/०६ 
गट नं . ५२/१० पैकी क्षेत्र ००/०२ आर 

०/१४ 
ही दशरथ विठ्ठल वायाळ यांच्या हिश्यापुरता. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २६ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, २६ मे २०१७. 


०/३४ 


०/०६ 


३ 


आदेश ( आर -०११० ) 
क्रमांक /आर/२९/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/मुशांबेल्हेकर/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर . 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मुकुंद शांताराम बेल्हेकर, रा . मु . पो. अवसरी 
बु ।।, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली 
दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (व्यवसाय कर्ज ) रक्कम रु. १४,९ ७,१२३ / - अधिक दिनांक १३ सप्टेंबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ % व्याज, 
सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


प्रमाणपत्राचा 


मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

आकार 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री. मुकुंद शांताराम बेल्हेकर यांचे नावाने असणाऱ्या स्थावर 
क्र . १०२९ / २०१७ 

श्री . मुकंद शांताराम बेल्हेकर मालमत्तेवर मौजे अवसरी बु ।। , ता . आंबेगाव जि . पुणे येथील 
दिनांक ०२/१/२०१७ जामीनदार 

सिटी सर्व्हे नं . ५८३, ५८४ मधील 
१ ) श्री . अजित भास्कर वाडेकर १ ) ग्रा . मि . नं . ११२ क्षेत्र २५ बाय २६ एकूण ११४२ चौ . फुट घरपट्टी 
२) श्री . बबन सदानंद मंडलिक सिमेंट प्लास्टर वीट बांधकाम बाजुने और व वर सिमेंट पत्रा १०२६ / 

बाथरूम शौचालयासह व सिटी सर्व्हे नं . ५८१ , ५८२/१ मधील 
२) ग्रा. मि . नं . ११३/१ क्षेत्र २० बाय ८ एकूण १६० चौ.फूट 
वीट , सिमेंट बांधकाम , टी ऍगल , फरशी, स्लॅब प्लास्टर , 

घरपट्टी 
दक्षिण मुखी ही मुकुंद शांताराम बेल्हेकर यांच्या नावावरील 

स्थावर मिळकत 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक २९ २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 


. 


३६०/ 


मे 


पुणे , २९ 


मे 


२०१७. 


३ 


आदेश ( आर -०११२ ) 
क्रमांक /आर/३०/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/शिमाथोरात / सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९६१ मधील नियम क्र . १०७(१० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. शिवाजी मारूती थोरात याचे जामिनदार / 
सहकर्जदार मारूती नामदेव थोरात , रा . मु . पो . लौकी, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , 
वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज ( स्थावर मालमत्ता कर्ज) रक्कम रु. ३,२७,१३०/- अधिक दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ % व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करणेकिंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . शिवाजी मारूती थोरात यांचे जामिनदार/ सहकर्जदार 
क्र . १०२९ / २०१७ 

श्री . शिवाजी मारूती थोरात मारूती नामदेव थोरात यांचे नावाने असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर 
दिनांक ०२/१/२०१७ जामीनदार 

मौजे चांडोली बु ।। ता . आंबेगाव जिल्हा पुणे येथील 
१ ) श्री . मारूती नामदेव थोरात गट नं . ११५४ क्षेत्र ००/१८ आर, 

० / २ ९ 
२) श्री . बाळु तुकाराम ठोंबरे गट नं . ११४७ क्षेत्र ००/४१ आर 
३) श्री . दिलीप देवराम थोरात पैकी ००/ २०.५ आर हि मारूती नामदेव थोरात यांच्या नावावरील ०/५० 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . 


स्थावरमालमत्ता . 


. 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक 

२ ९ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, २९ २०१७. 


मे 


२०१७ 


मे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


३१ 


आदेश ( आर-०११४) 
क्रमांक /आर/३१/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/बागभोर / सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७( १०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ . आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बाळु गणपत भोर , रा . मु . पो . खडकी 
(पिंपळगाव), तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली 
दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (स्थावर मालमत्ता कर्ज) रक्कम रु. ७,१४,८५५ / - अधिक दिनांक २६ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ % 
व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण 
करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . बाळु गणपत भोर 
क्र . २७२/२०१६ श्री . बाळु गणपत भोर 

यांचे नावाने असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर 
दिनांक २२/६/२०१६ जामीनदार 

मौजे खडकी ता . आंबेगाव जिल्हा पुणे येथील 
१ ) श्री . गणपत धोंडु भोर गट नं . ४० क्षेत्र ००/५८ आर, 

१ / ९ ४ 
२) श्री . नानाभाऊ काशिनाथ मिंडे पोट खराबा ००/०१ आर 
३ ) श्री . श्रीराम सुरेश डोके हि बाळु गणपत भोर यांच्या नावावरील 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


स्थावर मालमत्ता . 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री . 
कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २९ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


पुणे, २९ 


मे 


२०१७. 


आदेश ( आर -०१२० ) 
क्रमांक /आर/३२/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ उमाशिंदे/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७( १०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ . आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. उत्तम मारूती शिंदे, रा. मु . पो . अवसरी खुर्द, 
तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील 
एकूण येणे कर्ज ( स्थावर मालमत्ता कर्ज) रक्कम रु . २,३६ , ९ ४१ / - अधिक दिनांक १६ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ % व्याज, सरचार्ज 
व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 


- 


, 


मिळकतीचे वर्णन : 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 

पैसे 


क्र . व दिनांक 


वसुली दाखला 
क्र . २८२/२०१६ 
दिनांक २२/६/२०१६ 


आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे. आर/ स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
दिला त्याचे नाव 
कर्जदार 

श्री . उत्तम मारूती शिंदे यांचे नावाने असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर 
श्री . उत्तम मारूती शिंदे मौजे अवसारी खुर्द, ता . आंबेगाव जि . पुणे येथील 
जामीनदार 

खाते नं . १२२ वरील मिळकत 
१ ) श्री . मुकुंद गोकुळदास परदेशी गट नं . १६/३१ मधील क्षेत्र ०० / ०९ आर 
२ ) श्री . शाम दत्तात्रय टेमकर गट नं . १४/३ क्षेत्र ०० / १ ९ आर 

गट नं. १४/१८ क्षेत्र ००/०२ आर 


० / १ ९ 
०/५१ 
०/०८ 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१ 


२ 


३ 


४ 


०/१६ 
०/११ 
०/२० 
०/५८ 
o / oc 
०/८१ 


गट नं . १४/ २ ९ क्षेत्र ००/०४ आर 
गट नं. १४/३४ क्षेत्र ००/०४ आर 
गट नं . १४/३७ क्षेत्र ००/०६ आर 
गट नं . १४/५१ क्षेत्र ००/१० आर 
गट नं. ५/५६ क्षेत्र ००/०५ आर 
गट नं . १४/५३ क्षेत्र ००/१३ आर 
गट नं . १४/३० क्षेत्र ००/०४ आर 

०/२० 
गट नं . १६/२७ क्षेत्र ००/१५ आर 

०/४७ 
व ग्रा . मि . नं. ३०३ क्षेत्रफळ १७ बाय २३ = ३९ १ चौ.फुट 

घरपट्टी 
वीट , सिमेंट मध्ये बांधकाम , वरती सिमेंट पत्रा ही उत्तम मारूती १ ९ ६/ 

शिंदे यांच्या नावावरील स्थावर मालमत्ता. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


पुणे, ३० 


मे 


२०१७. 


आर . 


आदेश ( आर -०१२२ ) 
क्रमांक /आर/३३/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/मवकानडे / सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ . 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मनोज वसंत कानडे व त्या सहकर्जदार/ 
जामिनदार प्रकाश वसंत कानडे, रा. मु . पो. एकलहरे , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , 
वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (स्थावर मालमत्ता कर्ज) रक्कम रु. २,६६ ,९ ५१/ - अधिक दिनांक १६ एप्रिल २०१६ 
पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ % व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
प्रमाणपत्राचा आदेश ज्या इसमाविरुध्द जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

आकार 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . मनोज वसंत कानडे व सहकर्जदार प्रकाश वसंत कानडे 
क्र . २७४/२०१६ श्री . मनोज वसंत कानडे 

यांचे नावाने असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर 
दिनांक २२/६/२०१६ जामीनदार 

मौजे एकलहरे ता. आंबेगाव जिल्हा पुणे येथील 
१) श्री . प्रविण रामदास खरपुडे ग्रा.मि.नं. ३५७ क्षेत्रफळ ३९ ६ चौ. फुट दक्षिणमुखी पु.प. ३६ बाय घरपट्टी 
२) श्री . विशाल ज्ञानेश्वर वाव्हळे ११ द.उ. अक्षरी छत्तीस बाय अकरा या मापाचे आरसीसी घर ४२६ / 
३) श्री . प्रकाश वसंत कानडे ही प्रकाश वसंत कानडे यांच्या नावावरील स्थावर मिळकत व 
खाते क्र . ४ ९ ४ प्रमाणे गट नं . ७८३/१ पैकी क्षेत्र २/६५ आर 

९ /८८ 
गट नं . ७८३/२ पैकी क्षेत्र १/०६ आर हि मनोज व प्रकाश वसंत ३ / ९ ० 

कानडे यांच्या नावावरील स्थावरमालमत्ता. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ . होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


पुणे, ३० 


मे 


२०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


३३ 


- 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ( आर -०१२४ ) 
क्रमांक /आर/४०/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ वशंभागडे / सन २०१७-२०१८ . महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ . आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . वसंत शंकर भागडे, रा . मु . पो. पारगाव तर्फे 
खेड (भागडेवस्ती), तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे 
वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज ( सामान्य कर्ज) रक्कम रु. ८५,९ ४४ / - अधिक दिनांक १६ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ % व्याज , 
सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेकिंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . वसंत शंकर भागडे कर्जदार 
क्र . २७८/२०१६ श्री . वसंत शंकर भागडे 

यांचे नावाने असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर 
दिनांक २२/६/२०१६ जामीनदार मौजे पारगाव तर्फे खेड ता . आंबेगाव जिल्हा पुणे येथील 

०/०५ 
१ ) श्री . आण्णासाहेब हनुमंत धायबर गट नं . १७ क्षेत्र ००/०१ आर 

०/०५ 
२ ) श्री . विजय विठ्ठलराव सुर्वे गट नं . १७६२ क्षेत्र ००/०१ आर 

२/६२ 
३ ) श्री . अनिल लक्ष्मण पवार गट नं. १७६० क्षेत्र ००/६० आर 

मधील वसंत शंकर भागडे यांच्या 

नावावरील स्थावर मालमत्ता. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, २ जून २०१७. 


३ 


आदेश ( आर-०१२६) 
क्रमांक /आर/४१/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ मरावाबळे / सन २०१७-२०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ . आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . महेश रामचंद्र वाबळे , रा . मु . पो . खडकी 
(पिंपळगाव), तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली 
दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (व्यवसाय कर्ज) रक्कम रु. २,१०,२७२/ - अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ % व्याज, 
सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 


१ 


मिळकतीचे वर्णन : 


प्रमाणपत्राचा 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


क्र . व दिनांक 


रु . 


पैसे 


वसुली दाखला 
क्र . १२५७/२०१५ 
दिनांक २३/१२/२०१५ 


आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

दिला त्याचे नाव 
कर्जदार 
श्री . महेश रामचंद्र वाबळे 
जामीनदार 
१) श्री . नानासाहेब काशिनाथ मिंडे 
२) श्री . संतोष दामोदर वाबळे 


श्री . महेश रामचंद्र वाबळे कर्जदार 
यांचे नावाने असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर 
मौजे खडकी ता. आंबेगाव जिल्हा पुणे येथील 
गट नं . २३ / अ २ क्षेत्र ००/४० आर 
ही महेश रामचंद्र वाबळे यांच्या नावावरील स्थावर मालमत्ता. 


१/२० 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 

१२ , शके १ ९ ४० 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, २ जून २०१७. 


आदेश ( आर-०१२८ ) 
क्रमांक /आर/३९/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/रगोशेंगाळे/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ . आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रमेश गोंविद शेंगाळे यांचे जामिनदार / 
सहकर्जदार धोंडु रामचंद्र शेंगाळे , रा. मु . पो . चांडोली बु।।, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी 
लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (व्यवसाय कर्ज) रक्कम रु. २,७०,७०० / - अधिक दिनांक १६ जून २०१६ 
पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ % व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन : 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . 


१/३५ 


आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . रमेश गोंविद शेंगाळे कर्जदार 
क्र . २८५/२०१६ श्री . रमेश गोंविद शेंगाळे 

यांचे जामिनदार / सहकर्जदार श्री . धोंडु रामचंद्र शेंगाळे , 
दिनांक २२/६/२०१६ जामीनदार 

रा.मु.पो.चांडोली बु।। ता . आंबेगाव जिल्हा पुणे यांचे नावाने 
१ ) श्री . सचिन कृष्णा थोरात असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर मौजे चांडोली बु।। ता . आंबेगाव, 
२) श्री . गणेश सदाशिव गाडे जि.पुणे येथील गट नं . १६११/१ क्षेत्र ०/७० आर ही धोंडु रामचंद्र 

३ ) श्री . धोंडु रामचंद्र शेंगाळे शेंगाळे यांच्या नावावरिल स्थावर मालमत्ता 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक २ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


पुणे , २ जून २०१७. 


mm 


आदेश ( आर -०१३० ) 
क्रमांक /आर/३८/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ अखंचिखले / सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर . 
काशिद मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अविनाश खंडेराव चिखले , रा . मु . पो. मंचर 
( के.के.टॉवर ), तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली 
दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज(व्यवसाय कर्ज) रक्कम रु . १३,११,६४४/ - अधिक दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ % व्याज, 
सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेकिंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


३५ 


आकार 


मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
प्रमाणपत्राचा आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . अविनाश खंडेराव चिखले कर्जदार 
क्र . १०२५/२०१७ श्री . अविनाश खंडेराव चिखले यांचे नावाने असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर मौजे मंचर , 
दिनांक २/१/२०१७ जामीनदार 

ता . आंबेगाव जिल्हा पुणे येथील ग्रा मि.नं. ७८५/३७४ के . के टॉवर 
१) श्री . अरुण निवृत्ती चिखले या इमारतीमधील तळमजला गाळा नं . ७ क्षेत्र ११.३ बाय १७.६ या घरपट्टी 
२) सौ . अश्विनी अविनाश चिखले मापाचे आरसीसी पुर्व पक्के एकुण चौ . फुट २०३ व ग्रा . मि . नं . ४७५/ 
३ ) श्री . रविंद्र अरुण पांडे 

७८६/३७५ के . के . टॉवर इमारतीमधील तळमजल्यावरील पहिला घरपट्टी 
मजला क्षेत्र ११३ बाय ४२ या मापाचे आसरा लॉज , संडास , १०५८०/ 
बाथरुमसह , जिना समाईकात पुर्व पक्के एकूण ४७४६ चौ . फुट 

यामापाचे शौचालयासह वाणिज्य वापर ही स्थावर मालमत्ता. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री . 
कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, २ जून २०१७. 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ( आर -०१३२) 
क्रमांक /आर/३७/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ जबापोंदे / सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री.जयसिंग बाबुराव पोंदे यांचे व जामिनदार / 
सहकर्जदार संजय जयसिंग पोंदे व संदेश जयसिंग पोंदे , रा. मु . पो . पोंदेवाडीता, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. 
क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज( स्थावर मालमत्ता कर्ज) रक्कम रु . १०,६४,६७४ / 
अधिक दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ % व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . जयसिंग बाबुराव पोंदे कर्जदार 
क्र . १०३३/२०१७ 

श्री . जयसिंग बाबुराव पोंदे यांचे जामिनदार / सहकर्जदार पत्नी शोभा जयसिंग पोंदे व मुलगा 
दिनांक ०२/१/२०१७ 

१) सौ . शोभा जयसिंग पोंदे संदेश जयसिंग पोंदे, रा.मु.पो.पोंदेवाडी, ता . आंबेगाव , 
२) श्री . संदेश जयसिंग पोंदे जि.पुणे यांचे नावाने असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर मौजे पोंदेवाडी, 
३) श्री . अनिल किसन वाळुज तालुका आंबेगाव, जि . पुणे येथील गट नं . १११ क्षेत्र ००/३४ आर पैकी ०/३१ 
४ ) श्री . शिवराम नाथा पोखरकर ००/१७ ही जयसिंग पोंदे यांच्या नावावरील, तसेच गट नं . ९ ६ क्षेत्र 

०/७८ 
००/ ९ १ आर पैकी ००/३० आर ही शोभा पोंदे यांच्या नावावरील तसेच 
गट नं . ९ ५ क्षेत्र ३/ ७ ९ आर पैकी ०० / ३ ९ आर ही संदेश पोंदे यांच्या 

०/७२ 
नावावरील स्थावर मालमत्ता. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, २ जून २०१७. 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ( आर -०१५२ ) 
क्रमांक /आर/५२/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/मुरापवार/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मुरलीधर रामचंद्र पवार रा. मु. पो . पारुडे 
तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील 
एकूण येणे कर्ज ( घरबांधणी कर्ज) रक्कम रु. ६,१२,०८४/ - अधिक दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ % व्याज, सरचार्ज व 
वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . मुरलीधर रामचंद्र पवार कर्जदार 
क्र . सनिजु/ कलम श्री . मुरलीधर रामचंद्र पवार मु.पो.पांरुडे तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे येथील 
१०१/१३०/१०६२/२०१६ १) श्री . शाम किसन पराड 

घरबांधणी कर्जासाठी रजि . गहाणखताद्वारे तारण दिलेली 
दिनांक २९ / १०/ २०१६ २) श्री . चंद्रकांत शंकर भालेराव स्थावर मालमत्ता पुढीलप्रमाणे 

१) गट नं . ५४१ क्षेत्र ०० / १ ९ आर 
२ ) गट नं . ५५७ 

क्षेत्र १/२७ 

मुरलीपुरता 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी नवी मुंबई शाखा : जुन्नर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक ५ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, ५ जून २०१७ . 


०/४५ पैकी 
२/५० पैकी 


eu 


आदेश ( आर -०१५४ ) 
क्रमांक /आर/५६/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती आदेश / छाभशिंदे/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९६१ मधील नियम क्र . १०७( १०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ . 
आर. काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका 

आंबेगाव 
जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचानियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ. छाया भरत शिंदे रा. मु . पो . वडज, तालुका 
जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण 
येणे कर्ज( स्थावर तारण कर्ज) रक्कम रु. ४,४०,४७२ /- अधिक दिनांक ७ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ % व्याज, सरचार्ज व वसुली 
खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

सौ . छाया भरत शिंदे मौजे वडण, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
क्र . सनिजु/ कलम सौ . छाया भरत शिंदे 

येथील किसन रामचंद्र शिंदे यांच्या नावावरील शेतजमिन पुढीलप्रमाणे 
१०१/ कु.सो./ छाभशिंदे/ जामिनदार 

१ ) गट नं . १५८ / १/ अ पैकी क्षेत्र ०/ ६५+ पोट खराबा ०/०१ 
व.दा./ १०७३/ २०१६ १) श्री . किसन रामचंद्र शिंदे २) गट नं . १६६/ ३/ क ०/ ४८ + पोट खराबा ०/०४ आर 
दिनांक २ ९ / १०/ २०१६ 

२) श्री . गणपत बबन नलावडे 

३ ) श्री . भरत किसन शिंदे 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : जुन्नर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ५ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, ५ जून २०१७. 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . 


२/०३ पै . 
१/ ९९ पै. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , 


शके १ ९ ४० 


३७ 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ( आर -०१५६) 
क्रमांक /आर/५४/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ ब.मु.डेरे / सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर . 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बन्सी मुमाना डेरे रा . मु . पो . बुचकेवाडी, 
वैष्णवधाम , पांरुडे, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई शाखा जुन्नर चे 
वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (व्यवसाय कर्ज) रक्कम रु. ५,९ ०,२६८/- अधिक दिनांक २० एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ % 
व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण 
करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

बन्सी मुमाना डेरे यांचे नावावरिल मौजे बुचकेवाडी, तालुका जुन्नर , 
क्र . १०७१/२०१६ 

तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे येथील 
दिनांक २०/१०/२०१६ जामिनदार 

१) गट नं . ४६३ क्षेत्र ०.२९ आर पोट खराबासह 
१ ) श्री . रामदास बबन डेरे 

२) गट नं . ४६५/१ क्षेत्र ०.५ ९ आर पोट खराबासह 
२ ) श्री . शांताराम गणपत डेरे ३ ) गट नं. ५०० क्षेत्र ०.२३ आर पोट खराबासह 
३) श्री . नितीन बन्सी डेरे 

४ ) गट नं . ५७२/१ क्षेत्र ०.४६ आर पोट खराबासह 
५ ) गट नं . १२९ / १ अ क्षेत्र ०.३३ आर पोट खराबासह 

०/२४ 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : जुन्नर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ५ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, ५ जून २०१७ . 


रु . 


श्री . बन्सी मुमाना डेरे 


०/३ 
०/४२ 
0/८३ 
०/४५ 


आदेश ( आर -०१५८ ) 
क्रमांक /आर/५५/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ सगशिंदे/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सतिश गणपत शिंदे रा . मु . पो. जुन्नर 
( कुंभारआळी) तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा जुन्नर चे वसुली 
दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज ( स्थावर मालमत्ता तारण कर्ज ) रक्कम रु. ५,२२,४३७/ - अधिक दिनांक २० एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे 
१५ % व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण 
करण्यात अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

मौजे जुन्नर ( कुंभारआळी), तालुका जुन्नर येथील सतिश गणपत 
क्र . सनिजु/ सगशिंदे श्री . सतिश गणपत शिंदे 

शिंदे यांच्या नावावरील सिटी सर्व्हे नं . ३३३ ९ क्षेत्र ०८५३ चौ.मी. व 
१०७०/१२७/२०१६ जामिनदार 

व त्यावरील बांधकाम पुढील प्रमाणे 
दिनांक २०/१०/२०१६ १ ) श्री . हमीद ईस्माईल शेख १ ) तळमजला ४/६२ चौ.मी 
२ ) श्री . रविंद्र बबन शिंदे २) तळमजला ६४/१४ चौ.मी 

४६३६/ 
३) पहिला मजला ४९ / ८४ चौ.मी. 
सिमेंट , चुना गिलावा दिलेली दगड विट भाखई याप्रमाणे निवासी 
मिळकत तळजागेसह . 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . 


. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री . 
कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : जुन्नर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ५ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, ५ जून २०१७. 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


आदेश ( आर -०१६० ) 
क्रमांक /आर/५३/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/भराभालचिम / सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . भगवंत रामचंद्र भालचिम रा. मु. पो. पुर 
(कुकडेश्वर) तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा जुन्नर चे वसुली 
दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (व्यवसाय कर्ज ) रक्कम रु. ७८,५६४/- अधिक दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ % व्याज , 
सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

मौजे पुर (कुकडेश्वर ), तालुका जुन्नर जि.पुणे येथील भगवंत 
क्र . सनिजु / कलम श्री . भगवंत रामचंद्र भालचिम रामचंद्र भालचिम यांच्या नावावरील ग्रामपंचायत मिळकत क्र . २९ 
१०१ / भराभालचिम/ जामिनदार 

२० X २५ चे घर , दगड , विटा , सिमेंट बांधकाम १० बाय १२ 
१५१४/२०१६ १ ) श्री . राजीव रामचंद्र भुजबळ 

ची पडवी उत्तरा मुखी, मैगलोरे कौले 
दिनांक ७/ ९ / २०१५ २ ) श्री . शंकर चंदर गवारी 

६५०/ 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : जुन्नर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ५ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे , ५ जून २०१७. 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आर. 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ( आर -०१६२ ) 
क्रमांक /आर/५७/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ संभराऊत/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर, तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संतोष भगवंत राऊत रा. मु . पो . जुन्नर ( खालचा 
माळीवाडा ), तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा जुन्नर चे वसुली 
दाखल्यावरील 

एकूण येणे कर्ज (स्थावर तारण कर्ज) रक्कम रु . ३,७५,७९ ६ /- अधिक दिनांक १८ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ % व्याज, 
सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

मौजे पाडळी, तालुका जुन्नर जि.पुणे येथील कर्जदार 
क्र . सनिजु श्री . संतोष भगवंत राऊत 

संतोष भगवंता राऊत यांच्या नावावरील क्षेत्र पुढीलप्रमाणे 
/ सभराऊत/ जामिनदार गट नं . ४७३/२ पैकी ०/०१ आर या जागेवरील निवासी 

०/ ०१.५ पैकी 
११९ ४/ २०१६ १) श्री . रमेश गणेश सांळुके बांधकाम मिळकत क्रमांक जुना ३६( २ ) नवीन २ CB 
दिनांक २ ९ / १०/ २०१६ २ ) श्री . प्रकाश गुलाब डाडर -३६००५६३३ बांधकाम क्षेत्रफळ ७८.४४ सेमी सिमेंट चुना 

यांचा गिलावा दिलेली दगड विटाची भारवाई वरील प्रमाणे 

संपूर्ण क्षेत्र व त्या वरील निवासी बांधकाम 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : जुन्नर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ५ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, ५ जून २०१७ . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


३ ९ 


आदेश ( आर -०१६४ ) 
क्रमांक /आर/४८/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ सु.वा.इंदोरे/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ . आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर, तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुदाम वामन इंदोरे रा. मु . पो . चांडोली, 
तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी , नवी मुंबई शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील 
एकूण येणे कर्ज ( सामान्य कर्ज ) रक्कम रु. ४४,२४४/ - अधिक दिनांक १६ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ % व्याज, सरचार्ज व वसुली 
खर्च इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

मौजे चांडोली खुर्द, तालुका आंबेगाव जि.पुणे येथील कर्जदार 
क्र . २८०/ कलम श्री . सुदाम वामन इंदोरे 

सुदाम वामन इंदोरे यांच्या नावावरील क्षेत्र पुढीलप्रमाणे 
१०१/२०१६ जामिनदार गट नं . ६४ मध्ये विट -सिमेंट मध्ये बांधकाम 

५२ ९/ 
दिनांक २२/६/२०१६ १) श्री . शिवाजी वामन इंदोरे पूर्वाभिमूखी सिमेंट पत्रा ६० X १४ फूट 

२) श्री . निजाम फकीरमहंमद शेख वामन शंकर इंदोरे यांच्या नावावरील . 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ३ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, ३ जून २०१७. 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ( आर-०१६६) 
क्रमांक /आर/४८/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ प्र.व.पाचपुते/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ . आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . प्रविण वसंत पातपुते रा . मु. पो. जारकरवाडी, 
तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील 
एकूण येणे कर्ज ( सामान्य कर्ज ) रक्कम रु. ९ ०,३६०/ - अधिक दिनांक १६ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ % व्याज, सरचार्ज व वसुली 
खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

मौजे जारकरवाडी , तालुका आंबेगाव जि.पुणे येथील कर्जदार 
क्र . २७ ९ / कलम श्री . प्रविण वसंत पाचपुते 

प्रविण वसंत पाचपुते यांच्या नावावरील क्षेत्र पुढीलप्रमाणे 
सनिआ/ प्रवपाचपुते जामिनदार 

१) गट नं. ९ ०२ क्षेत्र ०/३५ आर 
कलम १०१ / 

१ ) श्री . विजय गणेश कोरडे २) गट नं . ९ २२ क्षेत्र ०/०८ आर 
दिनांक २२ / ९/ २०१६ २) श्री . जयसिंग देवराम पाचपुते ३) गट नं . १२२९ क्षेत्र ०/६४ आर 

जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक ३ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, ३ जून २०१७. 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . 


०/६० पै . 
०/३१ पै. 
० / ९ ३ पै . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


आदेश ( आर -०१६८ ) 
क्रमांक /आर/४७/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/दिमाकाळे / सन २०१७-२०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. दिनेश मारूती काळे रा. मु. पो. ढाकाळे , 
तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील 
एकूण येणे कर्ज( सामान्य कर्ज) रक्कम रु . ९ ३,६२५/ - अधिक दिनांक २७ जानेवारी २०१४ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ % व्याज , सरचार्ज व वसुली 
खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

मौजे ढाकाळे , तालुका आंबेगाव जि.पुणे येथील कर्जदार 
क्र . ११०६/१६ श्री . दिनेश मारूती काळे 

दिनेश मारूती काळे यांच्या नावावरील क्षेत्र पुढीलप्रमाणे 
सनिआ/ कलम १०१/ जामिनदार 

१ ) गट नं . २७१ क्षेत्र ३७.५ आर 
दिनांक ३/३/२०१६ 

१ ) श्री . विजय हरिदास फलके २ ) गट नं . ३८८ क्षेत्र ०/ ३७.५ 
२ ) श्री . सचिन सुखदेव जाधव 

३) गट नं . 

३७ 

४) गट नं . ७० क्षेत्र ०/ १६.०० 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : मंचर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक ३ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, ३ जून २०१७. 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


क्षेत्र १/ ३५.०० 


० / ७ ९ पै . 
०/५१ पै . 
१/३७ पै . 
०/२७ पै. 


३ 


- 


आदेश ( आर -०१७४ ) 
क्रमांक /आर/५१/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/ पंज्ञागाडेकर/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्री . पंढरीनाथ ज्ञानेश्वर गाडेकर रा. मु. पो. वडज, 
तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील 
एकूण येणे कर्ज ( सामान्य कर्ज ) रक्कम रु. ९४,४५७/ - अधिक दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ % व्याज , सरचार्ज व वसुली 
खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

मौजे वडज , तालुका जुन्नर जि.पुणे येथील कर्जदार 
क्र . १५०४ 

श्री . पंढरीनाथ ज्ञानेश्वर गाडेकर श्री . पंढरीनाथ ज्ञानेश्वर गाडेकर यांच्या नावावरील क्षेत्र पुढीलप्रमाणे 
/ २०१५ जामिनदार 

गट नं . २६ मध्ये वरील घर दगड विट माती मध्ये बांधकाम 
दिनांक ७ / ९ / २०१५ १ ) सौ . निर्मला जालिंदर चव्हाण पूर्वामूखी साधे कौलारू १८ बाय १५ चौ . फूट 

मापाचे 
२ ) श्री . सुनिल रामभाऊ चव्हाण २७० चौ . फूट 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी नवी मुंबई शाखा : जुन्नर यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ५ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, ५ जून २०१७. 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


६७/ 


, 


आदेश ( आर-०१८८ ) 
क्रमांक /आर/९९/विवअ/म.स.का.क.१५६/स्थावर जप्ती/निअशिंदे/ सन २०१७-२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . ओ. आर. 
काशिद मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव जिल्हा 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . निखील अनिल शिंदे रा . मु . पो . वारूळवाडी , 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


४१ 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . 


तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप.क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई शाखा नारायणगाव चे वसुली दाखल्यावरील 
एकूण येणे कर्ज ( सामान्य कर्ज) रक्कम रु. १,४१,२३ ९ /- अधिक दिनांक २० जानेवारी २०१५ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ % व्याज, सरचार्ज व वसुली 
खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करण्यात अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
आदेश ज्या इसमाविरुध्द 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
क्र . व दिनांक दिला त्याचे नाव 

पैसे 
वसुली दाखला कर्जदार 

श्री . निखील अनिल शिंदे यांचे वडिल श्री . अनिल दिनकर शिंदे 
क्र . २८३ / कलम श्री . निखील अनिल शिंदे 

यांच्या नावावरील मौजे वारूळवाडी तालुका जुन्नर जि . पुणे येथील 
१०१/२०१५ जामिनदार 

मिळकत नं. ४७४ व १००० चौ . फूट मापाचा तळमजला आर.सी.सी. ३२५०/ 
दिनांक १/६/२०१५ १ ) श्री . महेश बबन शिंदे 

फ्लॅट किचन, हॉल , बेड व संडास बाथरूमसह श्री . अनिल दिनकर 
२) श्री . मोहन महादु कोल्हे शिंदे यांच्या नावावरील घर. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी नवी मुंबई शाखा : नारायणगाव यांचेकडे भरणा केली नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक १२ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

श्री . ओ . आर . काशिद , 
विशेष वसुली तथा विक्री अधिकारी, 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 

विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 
पुणे, १२ जून २०१७. 


प्रमाणपत्राचा 


उक्त प्रमाणपत्र 


वर्णन व 


चतु:सिमा 


आदेश ( आर-०११६) 
क्रमांक / वसुली/ २६/ स्थावर जप्ती/ सन २०१७-२०१८. – ज्या अर्थी जनता अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक 
सहकारी संस्था ( परसेवा ) सातारा यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ३६७/ २०१५-१६ दिनांक ३० मार्च २०१६ च्या प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

ज्या अर्थी मी श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे वसुली अधिकारी जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम १ ९ ६१ मधील 
नियम क्र . १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे . आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑफ बँक 
लिमिटेडे, वाई या बँकेच्या विरूध्द अग्राहय होईल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : 
ज्या पक्षकाराविरूध्द गावाचे नाव व तालुका 

जमिन गट 

मिळकतीचे मिळकतीची 
क्र . व दिनांक 

पेठ , घर नंबर 

नं . 
देण्यात आले त्याचे नाव 

चौ . 

फुट 
३६७/ १५-१६ १ ) श्री . जगदिश प्रेमजी पटेल रा . मार्केट यार्ड जवळ मौजे खेड , ता . जि . 

२१५८.५ 

श्री . जगदीश 
३०/०३/२०१६ 

रेल्वे स्टेशन रोड , सातारायेथील बिनशेती 

प्रेमजी पटेल 
कोरेगांव ता . कोरेगाव , गट नं . ५३ / १० ड/ ४ यांचे 

यांचा हिस्सा 
जिल्हा सातारा. 

क्षेत्र ४३१७ चौ.फुट 
२) श्री . प्रविण रघुनाथ यादव रा . प्लॉट नं . १५ त्रिमुर्ती यामधील पुर्वेकडील ८ 

निवास, विसावा पार्क आणे हिस्सा यांचे क्षेत्र 
सातारा , ता . जि . 

२१५८.५ चौ.फूट खुली जागा 
३) श्री . गोपाळ आनंदा जमदाडे रा . काळेश्वरी मंदीर रोड 

फुलेनगर , वाई जि . सातारा. 
देणे असलेली येणेबाकी थकबाकी रक्कम रु . १३,२८,२९ ४/ - ( अक्षरी रु . तेरा लाख अठ्ठावीस हजार दोनशेण चौऱ्यान्नव फक्त) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक १२ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे , 
विशेष वसुली तथा विक्री अधिकारी, 
श्री . जनता अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड, 

वाई , जिल्हा सातारा. 
सातारा , १२ मे २०१७. 


चौ . फुट 


सातारा. 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश ( आर -०११८ ) 
क्रमांक /कक्ष-६/वसुली/का.क.१५६/अधिकार/२०७३/सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी. डॉ. महेश य. कदम , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, सातारा या आदेशान्वये जनता 
अर्बन को ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम 
९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६(१) अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून त दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
श्री . घाडगे प्रसाद नामदेव 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
अटी 


अ.क्र . 


१ . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसास कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
२. सदरचे अधिकार सहकार कायद कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर महा मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहित नमुन्यातील अ. ३, अ . ४ व ब. कर्ज 
वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 

४. अधिकारी प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंसा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . 
( मा सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २६ जून २०१६ रोजीच्या विहित नमुना अ -१ , अ -२ , अ-३, अ -४ ) 

६. “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . ११४२/२०१३ दि . बेसिक कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकारी अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ स.दि. २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ” “ एक्सीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१०. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसूली अधिकारी जनता को . ऑप. बँक लिमिटेड, फलटण, जिल्हा वाई. " 
असा फलक लावता येवू शकेल. 

११. वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर पगार कपातीचा आदेश देवून परस्पर वेतन कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसूली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता 
येणार नाही . 
सदर आदेश आज दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

डॉ . महेश य . कदम , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , सातारा 
सातारा, २४ एप्रिल २०१७. 


לל. 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


४३ 


आदेश ( आर -०१३६) 


. 


| . 


क्रमांक /कक्ष-२/नापत/सत्यशील/छ.संभाजी/विलीन/८५१/सन २०१७.-मी. अरुण काकडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १७( १)( a), महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १६ अन्वये मला प्रदान करणेत आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून सत्यशिल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाहूपुरी, कोल्हापूर , जिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर/ केव्हीआर/ आरएसआर / 
सीआर/ १६९ २/ १९९ ८ -९९ असा आहे व नोंदणी दिनांक २५ /१/ १९९९ असा आहे . या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता व हक्क , छत्रपती संभाजी महाराज 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु ||. तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / केजीएन/ आरएसआर/ सीआर/९ ८५/ ८ ९- ९ ० 
असा आहे. व नोंदणी दिनांक १३ सप्टेंबर १ ९ ८ ९ असा आहे . या नागरी सहकारी पतसंस्थेत , दोन्ही संस्थेच्या सर्व संबंधिताना खालील अटींस अधिन 
राहून विलीन करून हस्तांतरित करीत आहे. उक्त अधिनियमाचे कलम १७(२) मधील तरतुदीनुसार , अशावेळी निरनिराळ्या हस्तांतराणाचे दस्तऐवजाच्या 
भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ किवा संपत्ती हस्तारतण अधिनियम १९ ८२ च्या तरतूदी गैरलागू असल्यामुळे त्या जरूरी ठरणार नाहीत. 

सदर आदेशामुळे सत्यशील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शाहुपुरी, कोल्हापूर या संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता व देयता छत्रपती संभाजी 
महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु ।।. तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा या संस्थेने हस्तांतरीत होऊन रीतसर विलीनीकरण झालेने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ नुसार सत्यशील नागरी सहकारी मर्यादित , शाहुपुरी, कोल्हापूर , या संस्थेची नोंदणी, या 
कार्यालयाचे स्वतंत्र आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


अटी 


१. सत्यशील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शाहुपूरी, कोल्हापूर , या संस्थेचे दिनांक ३१ मार्च २०१६ अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे संस्थेची मालमत्ता 
व दायित्व तसेच जप्त करून आणलेल्या वस्तू इतर येणी देणी संस्थेचे चालू व उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन बाबी आणि नफ्यातोट्याच्या रक्कमा व 
ताळेबंदात नमूद सर्व बाबी छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पिंपोडे बु||. तालुका कोरेगांव , जिल्हा सातारा या संस्थेकडे वर्ग 
करण्यात येत आहेत . 


२. सत्यशील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शाहुपूरी, कोल्हापूर , या संस्थेची दिनांक ३१ मार्च २०१६ अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे सर्व मालमत्तेची 
दायित्व हस्तांतरण/विलीनीकरण/ एकत्रीकरण छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु।।. तालुका कोरेगांव, जिल्हा सातारा या 
संस्थेमध्ये झालेनंतर वसुली करून ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रक्कमा आदा करावयाच्या आहेत . 

३. शासनाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या आदेशाचे सर्व संबंधितांनी काटेकोरपणे पालन करणेचे आहे. सत्यशील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
शाहूपुरी, कोल्हापूर , या संस्थेने त्यांची दिनांक ३१ मार्च २०१६ चे संपूर्ण ताळेबंदाप्रमाणे देयता व मालमत्ता छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, पिंपोडे बु।।. तालुका कोरेगांव , जिल्हा सातारा या संस्थेकडे त्वरीत हस्तांतरी करावी. 

४. सत्यशील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शाहुपूरी, कोल्हापूर , या संस्थेमधील या आदेशा दिनांकापूर्वीच्या गैरव्यवहाराबाबत ( असल्यास) 
सदर संस्थेचे तत्कालीन संबंधित पदाधिकारी, संचालक व व्यवस्थापक हे प्रचलित कायदा व कानू अन्वये जबाबदार राहतील . 

५. सत्यशील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाहुपूरी, कोल्हापूर , या संस्थेच्या ठेवीदारांच्या मुदत संपलेल्या ठेवी परतफेडीच्या दृष्टीने 
छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु ।।. तालुका कोरेगांव, जिल्हा सातारा या संस्थेच्या व्यवस्थापनाने या आदेशाचे 
दिनांकापासून एक महिन्यामध्ये कृती कार्यक्रम तयार करून त्याचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 

६. विलीन होणाऱ्या व विलीनीकरण करून घेणाऱ्या दोन्ही संस्थांमध्ये विलिनीकरणासाठी ठेवलेल्या सर्व अटी व कायद्यानुसार येणाऱ्या सर्व 
जबाबदाऱ्या यासाठी दोन्ही संस्थांचे आजी/ माजी संचालक अगर यथास्थित त्यांचे नातेवाईक , सभासद , धनको, ऋणको , कर्मचारी यांचेवर बंधनकारक 
राहतील. 


- 


७. सदरचा विलीनीकरणाचे आदेशामुळे दोन्ही संस्थांचे ताळेबंद व नफा- तोटा पत्रक त्यानुरूप बदलणार असल्याने या आदेशाचेदिनांकापासून एक 
महिन्यामध्ये , विलीनीकरणानंतरचा एकत्रित असा छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु ।।. तालुका कोरेगांव, जिल्हा सातारा 
या संस्थेचा अद्यावत ताळेबंद व नफा- तोटा पत्रक सहकार खात्याच्या पॅनेलवरील मान्यताप्राप्त सनदी लेखापरीक्षक , यांचेकडून योग्य त्या हिशेबी 
नियमानुसार प्रमाणित करून घेऊन मा . जिल्हा विशेष लेखपरीक्षक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांचे कार्यालयामार्फत या कार्यालयास माहितीसाठी 
सादर करावा तसेच , संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रसिध्द करावा. 

सदर आदेश आज दिनांक ४ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


कोल्हापूर , ४ मे २०१७. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


आदेश ( आर -०१३ ९ ) 


वाचले 


- 


या कार्यालयाचाविलीनीकरणाचा आदेश जा.क्र . कक्ष -२ / नापत/ सत्यशील/ छ.संभाजी/विलीन / सन २०१७, दिनांक ४ मे २०१७. 
क्रमांक /कक्ष-२/ नापत / सत्यशील/ नोंदणीरद्द / ८३५ / सन २०१७. - मी . अरुण काकडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या अधिकारानुसार , सत्यशिल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाहूपुरी, कोल्हापूर , 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . सदर संस्थेचे या आदेशा दिनांकापासून विसर्जन झाले असे समजण्यात येऊन ही सहकारी संस्था या पुढे निगम 
निकाय असण्याचेबंद होईल. संस्थेच्या मालमत्तेच्या व देयतेबाबत वाचलेमधील आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे कार्यवाही सर्व संबंधित पक्षांचेकडून करणेत 
येईल, त्यासाठी संबंधित आजी/ माजी संस्था व्यवस्थापन यथास्थिती जबाबदार राहील. 
सदर आदेश आज दिनांक ४ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

अरूण काकडे, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ४ 


मे 


२०१७ . 


. 


१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना ( आर -०१४१) 
क्रमांक /पुशा / रॉकेल/ कावि -३४८ / सन २०१७. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्र . रॉकेल-२०१७ / प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७ अन्वयेदिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत प्रत्येक पंधरवड्यात (म्हणजेच ०१ व १६ 
तारखेस ) करोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . लि . २५० /- ( अधिक मूल्यवर्धित कर ) इतकी वाढ करून सार्वजनिक 
वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या सूचना प्राप्त 
झालेल्या आहेत. तसेच शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्र . केईआर-१३७६/ ३७६९/ सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित 
करताना पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्या अशा सूचना दिलेल्या आहेत . 

त्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रिचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय विस्तार मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल-१७००/ ४४५/ प्र.क्र .३४२/ ना.पु.२७ दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल १००० / ५५७५ / प्र.क्र .८१६/ ना.पु.२७ दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/ प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७ दिनांक ११ 
सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल/ १००५/ ४५३० /प्र.क्र .४५५१ / ना.पु.२७ दिनांक २१ मार्च २००४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , 
जिल्हाधिकारी सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती 
वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १६ मे २०१७ पासून खालीलप्रमाणे ठरविणेत आलेले आहेत. सदर 
आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाचे दिनांकापासून अंमलात राहिल. 
तालुका 

घरगुती वापराच रॉकेल दर 
अर्धघाऊक विक्रेत्यासाठी १००० 

२०० लिटरची २०० लिटर दराची किरकोळ किरकोळ 
लिटरचा दर दर मुल्य वर्धीत 

मुल्यावर्धित कर एक लिटरचा एक लिटरचा 
करासह 

पुर्णाकिंत दर 
लिटरचा लिटरचा लिटर 

निव्वळ 
वर्धीत 

मुल्या 


अ.न. 


२०० लिटरचा 


निव्वळ दर 


१००० 


१००० 


१००० 


रक्कम 


दर 


दर मुल्या 


दराचा 


दर 


करासह 


वर्धीत कर 


रक्कम 


१ . 


२०१०५.८३ 


६०३.१७ 


४१४२ 


४०२१.३६ 


१२०.६४ 


२१.१७ 


२१.२० 


सातारा 

२०७० ९ .०० 
( अर्ध घाऊक 
विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समविष्ट 
करून दर ) 
पाटण 


२ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४१५४ 


४०३३.०१ 


१२०.९९ 


२१.२३ 


२१.२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


४५ 


१ 


२ 


३ 


४ 


w 


५ 


( 9 


८ 


९ 


१० 


३. महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४० ९ ४ 


३ ९ ७४.७६ 


११ ९ .२४ 


२०.९ ३ 


२०.९ ५ 


४. जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४० ९ ६ 


३ ९ ७६.७० 


११ ९ .३० 


२०.९ ४ 


२०.९ ५ 


५. वाई 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४०४८ 


३ ९ ३०.१० 


११७.९ ० 


२०.७० 


२०.७० 


६. कोरेगांव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४१०४ 


३ ९ ८४.४७ 


११ ९ .५३ 


२०.९ ८ 


२१.०० 


७. खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४१४८ 


४०२७.१८ 


१२०.८२ 


२१.२० 


२१.२० 


८. खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४०२० 


३९०२.९ १ 


११७.० ९ 


२०.५६ 


२०.६० 


९ . कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४१४४ 


४०२३.३० 


१२०.७० 


२१.१८ 


२१.२० 


१०. फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४०४६ 


३ ९ २८.१६ 


११७.८४ 


२०.६ ९ 


२०.७० 


११. माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


%3D 


४१०६ ३ ९ ८६.४१ ११ ९.५ ९ 

२०.९९ २१.०० 
वरील किरकोळ विक्री बाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना खालील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 

उदा. खंडाळा तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रु. २०.५६ पैसे व पुर्णांकित दर रु. २०.६० पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रु. २०.६० 
पैसे घेणेचे आहे , तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २०.५६ + २०.५६ = ४१.१२ पुर्णांकित रु . ४१.१५ पैसे घेणेचे आहेत. 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०-०२ पैसे ( दोन पैसे ) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसिलदार यांनी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे आवश्यक 
आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी संबंधीत 
घाऊक रॉकेल वितरक यांचेकडे राहील. 


महत्वाची टिप : - १) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त 
तालुकेसाठीचा जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसीन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार 
लिटरचे रक्कम रुपये २००/ - प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशिर्ष “ ०४०८ , 
अन्नसाठवण व वखार साठवण, ८०० इतर जमा रक्कम (०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० ” या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचेमुळ प्रतिसह 
दरमहा दिनांक ३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

२) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा . 


३ 


श्वेता सिंघल , 
जिल्हाधिकारी , सातारा. 


सातारा , 

१६ 


मे 


२०१७. 


. 


आदेश ( आर -०१५० ) 
क्रमांक /एस.आर.ओ./१५६/३५/सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, श्री . लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारीद्वारा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळीकांचन , तालुका हवेली 
जिल्हा पुणे-४१२२०२ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . धनंजय विजय जगताप 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १६,७०,३५७ + दिनांक १ मार्च २०१६ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
वसुलीसाठी सौ . विद्या विजय जगताप ( जामिनदार ) त्यांनी रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली त्यांचे नावावरील खालील परिशिष्ठात नमुद केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही , 
करार , गहाण , लिन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे केल्यास अथवा केले असल्यास 
त्या सर्व बाबी डॉ . मनीबाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. 
निरर्थक बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) १०१(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/१२३५/८४/२०१६ दिनांक १२ एप्रिल २०१६. 
२) ज्याच्या विरूध्द १०१ (१ ) चा दाखला आहे. 

१) श्री . धनंजय विजय जगताप. 
२ ) श्री . रविंद्र रंगनाथ शिंदे 


. 


- 


. 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


रस्ता 


३ ) श्री . विकास विजय जगताप. 
४ ) सौ . विद्या विजय जगताप. 

५) सौ . लक्ष्मी धनंजय जगताप. 
३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन सौ . विद्या विजय जगताप ( जामिनदार) यांनी रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली त्यांचे नावावरील मौजे. 
रांजणगावमशिद तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर येथील सिटी सर्व्हे नंबर ९६ यासी क्षेत्र २५४ चौ. मी . पैकी १२७ चौ.मी. जागा पुर्व बाजुची. तसेच 
त्यावरील असणारे बांधकाम मिळकत. 
मिळकतीच्या चतु:सिमा 
पुर्वेस - रस्ता 
दक्षिणेस 
पश्चिमेस - सिटी सर्व्हे नंबर ९ ६ पैकी मिळकत 
उत्तरेस - श्री . शेटे यांची मिळकत 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मनीभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेत भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही 
करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक २ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

श्री . लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 

विशेष वसुली तथा विक्री अधिकारी, 
द्वारा डॉ . मनीभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरूळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
पुणे, २ जून २०१७. 


आदेश ( आर-०१८० ) 


क्रमांक /ना.बँका/१-सआ/का.क.१५६/दियशवंतको.ऑप.बँक/विवअ/१७/१३००/सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी. डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये दि यशवंत को ऑप . बँक लिमिटेड , फलटण, जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून त दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी 


सातारा 


२ . 


सोलापूर 


श्री . धनंजय सुरेश डोईफोडे 
श्री . प्रकाश राजाराम पाटील 
श्री . सुजीत दत्ताजीराव पवार 
श्री . यशवंत धोंडीबा चव्हाण 


सहायक कर्ज विभाग प्रमुख 
सहायक कर्ज विभाग प्रमुख 


३ . 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सांगली 


४ . 


कर्ज विभाग प्रमुख 


सातारा 


५ . 


श्री . श्रीकांत सदाशिव आडकर 


अधिकारी 


पुणे 


अटी 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसास कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात अ . ३, अ. ४ व 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसूली अधिकारी प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


४७ 


, 


५. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ -२ , अ-३, अ -४ सोबत जोडला आहे. 

६. “ मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . ११४२/२०१३ दि . बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकारी अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ स.दि. २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ” “ एक्सीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 
१०. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसूली अधिकार , दि यशवंत को . ऑप. बँक लिमिटेड , फलटण, 

जिल्हा 
असा फलक लावता येवू शकेल. 
११. वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण 
अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसूली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता 
येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांनी करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्याकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचेकामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
सदर आदेश आज दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


לל 


सातारा . 


१ 


पुणे , १ जून २०१७. 


आदेश ( आर -०१७२ ) 
क्रमांक /एस.आर.ओ./१५६/३०/१/स्थावर जप्ती/ सन २०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी द्वारा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळीकांचन, तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे-४१२२०२ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. संतोष पोपट भोंडवे 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ८०,२६५/- + दिनांक १ मे २०१६ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्ठात नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही , कसलाही, करार , गहाण , लिन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे केल्यास 
अथवा केले असल्यास त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
बाबत रद्द होतील . निरर्थक बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) १०१(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . ५१/१८८/२०१६ दिनांक १३ जून २०१६ . 
२) ज्याच्या विरूध्द १०१ ( १)/ ९ ८ चा दाखला आहे . 

१) श्री . संतोष पोपट भोंडवे/ श्री . पोपट साहेबराव भोंडवे 
२) श्री . संदिप शंकर ढोले 
३ ) श्री . नारायण ज्ञानदेव शिंदे 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 

१२ , शके १ ९ ४० 


३ ) स्थावर मिळकतीचेवर्णन - काळखैरेवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७२ ९ , एकुण क्षेत्र ४८ आर पैकी श्री. पोपट साहेबराव 
भोंडवे यांचे मालकीचे क्षेत्र १४ आर शेतजमीन मिळकत , यासी चतु :सिमा - पुर्वेस गट नंबर ७३६ , दक्षिणेस - गट नं . ७३० , पश्चिमेस गट नं. ७२७ , 
उत्तरेस गट नं. ७२८ जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे केडगाव शाखा या संस्थेत भरणा केला नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


पुणे , ४ ऑक्टोबर २०१६. 


. 


आदेश ( आर -०१८६) 
क्रमांक /एस.आर.ओ./१५६/३४/१/स्थावर जप्ती/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी द्वारा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळीकांचन, तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे -४१२२०२ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. सर्जेराव दत्तात्रय म्हस्के 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,७६,३२२/- + दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्ठात नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही, कसलाही, करार , गहाण , लिन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे केल्यास 
अथवा केले असल्यास त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
बाबत रद्द होतील . निरर्थक बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) १०१(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . ४२४/५१२/२०१४ दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१४ . 
२ ) ज्याच्या विरूध्द १०१ (१ )/९ ८ चा दाखला आहे . 

१) श्री . सर्जेराव दत्तात्रय म्हस्के २) श्री . उत्तम चंद्रकांत म्हस्के 
३) श्री . गणेश बारीकराव कोतवाल ४) श्री . सोपान बाबुराव म्हस्के 

५ ) सौ . नंदा सुदामराव जगदाळे ६) सौ . विमल शंकर चौधरी 
३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन - मौजे डाळीबं , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७५० , एकुण क्षेत्र ३४ आर पैकी श्री . सर्जेराव दत्तात्रय 
म्हस्के , सौ . नंदा सुदामराव जगदाळे व सौ . विमल शंकरराव चौधरी यांचे मालकीचे क्षेत्र ००.११.३३ आर शेतजमीन मिळकत , यासी जर वसुली 
दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ.मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे उरूळीकांचन शाखा या संस्थेत भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मालमत्तेचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २० मार्च २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


पुणे, २० मार्च २०१७. 


आदेश ( आर-०१७६ ) 
क्रमांक /एस.आर.ओ./१५६/०१/स्थावर जप्ती/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी द्वारा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळीकांचन, तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे-४१२२०२ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गणेश विठ्ठल कांचन 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २,५३,६५६ / - + दिनांक १६ डिसेंबर २०१५ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी 
खालील परिशिष्ठात नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही, करार , गहाण , लिन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे 
तसे केल्यास अथवा केले असल्यास त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , तालुका 

हवेली, 
जिल्हा पुणे बाबत रद्द होतील. निरर्थक बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) १०१(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०७१/१०२२/२०१६ दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१६. 
२) ज्याच्या विरूध्द १०१ ( १)/ ९ ८ चा दाखला आहे . 

१) श्री . गणेश विठ्ठल कांचन २) श्री . विठ्ठल केरबा कांचन 
३ ) श्री . शांताराम केरबा कांचन ४) अजित अरूण चौधरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


४ ९ 


३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन - मौजे उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ६५५ , यापैकी श्री . विठ्ठल केरबा कांचन यांचे मालकीचे 
क्षेत्र १५०० 

चौ . फुट जागा यासी चतु:सिमा - पुर्वेस जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे केडगाव शाखा या 
संस्थेत भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ८ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 


पुणे, ८ जून २०१७. 


आदेश ( आर -०१८४ ) 
क्रमांक /एस.आर.ओ./१५६/०२/स्थावर जप्ती / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी द्वारा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळीकांचन, तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे-४१२२०२ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . विशाल जगन्नाथ कांचन 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १०,१६,३० ९/- + दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ पासून द.सा.द.शे १५ टक्के होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
वसुलीसाठी श्रीमती सुंदराबाई नामदेव कांचन व श्री. संजय नामदेव कांचन ( जामिनदार) त्यांनी रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली त्यांचे नावावरील 
मौजे उरूळीकांचन तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७१४ एकूण क्षेत्र ०० हे. ५ ९ आर यापैकी यांचे नावावरील त्यांचेहिस्स्याचे क्षेत्र ३९ आर 
शेतजमीन मिळकत हि स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही, कसलाही, करार , गहाण , लिन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे केल्यास 
अथवा केले असल्यास त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
बाबत रद्द होतील . निरर्थक बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) १०१(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/४८/१८६/२०१६ दिनांक १३ जून २०१६. 
२) ज्याच्या विरूध्द १०१ ( १) चा दाखला आहे. 

१) श्री . विशाल जगन्नाथ कांचन २) श्री . संजय नामदेव कांचन 

३ ) श्रीमती सुंदराबाई नामदेव कांचन ४ ) श्री . नामदेव किसन तांबे 
३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन - मौजे उरूळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७१४ , एकुण क्षेत्र ०० हे . ५९ आर पैकी श्रीमती 
सुंदराबाई नामदेव कांचन व श्री . नामदेव कांचन यांचे मालकीचे क्षेत्र ३९ आर शेतजमीन मिळकत, यासी चतु :सिमा - पुर्वेस दौंड तालुका हद्द, दक्षिणेस 
श्री . मुरलीधर मार्तंड कांचन यांची मिळकत, पश्चिमेस नवीन कॅनॉल , उत्तरेस श्री. नारायण दिनकर दरेकर यांची मिळकत. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेत भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 

१ ९ ६० कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही 
करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक ८ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

श्री . सुनिल आबुराव तांबे, 

विशेष वसुली तथा विक्री अधिकारी , 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


चे 


पुणे , ८ जून २०१७. 


आदेश ( आर -०१७० ) 
क्रमांक /एस.आर.ओ./१५६/३४/१/स्थावर जप्ती/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे-४१२२०२ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दिलीप विठ्ठल तावरे 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ८४,००१/- + दिनांक १ जानेवारी २०११ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्टात नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही, कसलाही, करार , गहाण, लिन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे केल्यास 
अथवा केले असल्यास त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
बाबत रद्द होतील. निरर्थक बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


, 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१) १०१(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १४६२/१३७१/२०११ दिनांक २१ फेब्रुवारी २०११. 
२) ज्याच्या विरूध्द १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

१ ) श्री . दिलीप विठ्ठल तावरे २) श्री . गोविंद ज्ञानदेव तावरे 

३) श्री . सुमतीलाल महादेव तावरे 
३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन - मौजे मोरगाव, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ५८०, एकूण क्षेत्र ६४ आर पैकी श्री . दिलीप विठ्ठल तावरे 
यांचे अविभक्त हिस्स्याचे क्षेत्र ००.७.२४ आर मिळकत. जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे केडगाव शाखा या 
संस्थेत भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक 

२ ९ मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


पुणे , २ ९ मे २०१७. 


१ 


आदेश ( आर -०१७८ ) 
क्रमांक /एस.आर.ओ./१५६/३४/२/स्थावर जप्ती/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे -४१२२०२ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रणजित बबन खेडेकर 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २,५८,५२३/- + दिनांक १ जानेवारी २०० ९ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी 
खालील परिशिष्टात नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही, करार , गहाण , लिन , ताबा, खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे 
तसे केल्यास अथवा केले असल्यास त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे बाबत रद्द होतील. निरर्थक बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) ९ ८ / १०१(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . ६२१/१२१९/ २०० ९ दिनांक १३ एप्रिल २०० ९. 
२ ) ज्याच्या विरूध्द १०१ (१) चा दाखला आहे . 

१ ) श्री . रणजित बबन खेडेकर २) श्री . अनिल जनार्दन कांचन 

३ ) श्री . संदिप हरिभाऊ लोंढे 
३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन - मौजे बोरीभडक , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १२४ , एकूण क्षेत्र ३६ आर ( पो.ख.सह) पैकी श्री . रणजित 
बबन खेडेकर यांचे हिस्स्याचे क्षेत्र १२ आर शेतजमीन मिळकत . जाणेयेण्याच्या रस्त्याच्या, पाण्याच्या हक्कासहीत . जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे 
रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , उरुळी कांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे उरुळी कांचन शाखा या संस्थेत भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेची रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक ३० मे २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 


पुणे, ३० मे २०१७. 


आदेश ( आर -०१८२) 
क्रमांक /एस.आर.ओ./१५६/०३/स्थावर जप्ती/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे-४१२२०२ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अतुल ज्ञानदेव आखाडे 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ९, ४१,८५५ /- + दिनांक १६ मे २०१५ पासून १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी 
त्यांनी खालील परिशिष्टात नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही , करार , गहाण , लिन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे 
तसे केल्यास अथवा केले असल्यास त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे बाबत रद्द होतील. निरर्थक बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


५१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१) ९ ८ / १०१(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . ११४/२७४/२०१५ दिनांक १३ जुलै २०१५. 
२ ) ज्याच्या विरूध्द १०१ ( १) चा दाखला आहे . 

१ ) श्री . अतुल ज्ञानदेव आखाडे २) श्री . महादेव दिलीप चव्हाण 

३) सौ . अलका ज्ञानदेव आखाडे ४ ) श्री. ज्ञानदेव बबन आखाडे ५) श्री . रामदास रघुनाथ आखाडे 
३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन - मौजे जावजीबुवाची वाडी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २१० , एकूण क्षेत्र २७ आर ( पो.ख.सह) पैकी 
श्री . ज्ञानदेव बबन आखाडे यांचे मालकीचे क्षेत्र ०० हे. २५.९४.९ ० आर शेतजमीन मिळकत. यासी चतु : सीमा पुर्वेस गट नं . २०८ दक्षिणेस पुणे - सोलापूर 
रोड, पश्चिमेस पुणे- सोलापूररोड , उत्तरेस श्री . दत्तात्रय कोलते यांची मिळकत. जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे उरुळी कांचन शाखा या संस्थेत भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ८ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


. 


पुणे, ८ जून २०१७. 


. 


आदेश ( आर -०१९ ८ ) 
क्रमांक /एस.आर.ओ./१५६/०४/स्थावर जप्ती/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी द्वारा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे-४१२२०२ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दत्तात्रय दगडु भंडलकर 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,३ ९, ७२३ / - + दिनांक १६ मे २०१५ पासून द.सा.द.शे १५ टक्के होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
वसुलीसाठी श्री . सावळाराम यशवंत काकडे ( जामिनदार ) राहणार कोरेगावमुळ , बोधेवस्ती, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांनी संमतीने तारण दिलेली 
त्यांचे नावावरील मौजे कोरेगावमूळ, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ४ ९९ एकूण क्षेत्र ४९ आर पैकी ११ आर जागा मिळकत हि स्थावर 
मालमत्ता ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही, करार , 
गहाण , लिन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे केल्यास अथवा केले असल्यास त्या सर्व 
बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे बाबत रद्द होतील. निरर्थक बोजा 
चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) ९ ८/ १०१( १) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/१२३/२८३/२०१५ दिनांक १३ जुलै २०१५. 
२) ज्याच्या विरूध्द १०१ (१) चा दाखला आहे . 

१ ) श्री . दत्तात्रय दगडु भंडलकर २) श्री . मोहन बबन भिसे 

३) श्री . सावळाराम यशवंत काकडे ४) रघुनाथ आबुराव बगाडे 
३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन - मौजे कोरेगावमुळ, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ४ ९९ , एकूण क्षेत्र ४९ आर पैकी श्री. सावळाराम 
यशवंत काकडे यांचेहिस्स्याचे क्षेत्र ११ आर शेतजमीन मिळकत. चतु: सीमा :- पुर्वेस रस्ता , दक्षिणेस श्री . मनोहर काकडे यांची मिळकत , पश्चिमेस श्री. 
बलदोडा यांची मिळकत , उत्तरेस श्री. केरबा काकडे यांची मिळकत. जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
उरुळी कांचन शाखा या संस्थेत भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक ८ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

श्री . लक्ष्मण श्रीपती वाल्हेकर , 

विशेष वसुली तथा विक्री अधिकारी , 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळी कांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


पुणे, ८ जून २०१७. 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


चतु: सीमा 


आदेश ( आर -०१९ ६) 
क्रमांक /वि.व.अ./वसुली/सौ.शोभा सु . रंगरेज / श्री . सुर्यकांत दा . रंगरेज / स्वाती सु. रंगरेज /०७/ स्थावर जप्ती/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , सौ . मंजूषा रामचंद्र साबणे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कृष्णकांत 
कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ( नवीन नाव) श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ( पुर्वीचे नाव) पत्ता: - १२९ ७, निळकंठ अपार्टमेंट , 
शिवाजीनगर , पुणे - ५ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देते की, कर्जदार / सहकर्जदार सौ . शोभा 
सूर्यकांत रंगरेज / श्री. सुर्यकांत दामोदर रंगरेज / स्वाती सुर्यकांत रंगरेज यांना कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ( नवीन नाव ) 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पत्ता :- १२९ ७, निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे-५ , शाखा शनिवार पेठ कडून कर्ज घेण्यासाठी 
त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत मौजे धनकवडी, येथील मिळकत पुढील प्रमाणे अ) सर्व्हे नं . ३६ हिस्सा नं . २ यावर बांधलेल्या निर्मोही प्लाझा सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित , पुणे या इमारतीतील मिळकत तळमजला दुकान क्रमांक ५ यांसी क्षेत्र १६० चौ.फूट व दुकानाच्या पाठीमागे जोडून असलेली 
खोली ( गोडावून ) यासी क्षेत्र ११२ चौ.फूट ही मिळकत, ब) सर्व्हे नं . ३६ हिस्सा नं. १६ यावर बांधलेल्या नाथ अपार्टमेंट, पुणे या इमारतीतील मिळकत 
तळमजला दुकान क्रमांक ४ यांसी क्षेत्र १२.५४ चौ. मीटर ही मिळकत, क ) सर्व्हे नं. ३६ हिस्सा नं . १६ यावर बांधलेल्या नाथ अपार्टमेंट पुणे या 
इमारतीतील मिळकत तळमजला दुकान क्रमांक ५ यांसी क्षेत्र १२.५४ चौ.मीटर ही मिळकत , नोंदणीकृत गहाण तारण दिली होती व आहे . कर्जदार / 
सहकर्जदार सौ. शोभा सुर्यकांत रंगरेज / श्री. सुर्यकांत दामोदर रंगरेज / स्वाती सुर्यकांत रंगरेज यांच्याकडील कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, (नवीन नाव ) श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, (पुर्वीचे नाव) पत्ता :- १२९ ७ निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे - ५ या 
संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये २४,२७,२४८ /-( अक्षरी रुपये चोवीस लाख सत्तावीस हजार दोनशे अठेचाळीस रुपये मात्र) + दिनांक ३१ जानेवारी २०१६ पासून 
पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण 
रक्कम कर्जदार / सहकर्जदार सौ . शोभा सुर्यकांत रंगरेज / श्री . सुर्यकांत दामोदर रंगरेज / स्वाती सुर्यकांत रंगरेज यांच्या स्वत : च्या मालकीची 
स्थावर मिळकत ह्या आदेशातंर्गत परिशिष्टामध्ये नमुद केलेली स्थावर मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात 
आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या दुकान/ फ्लॅट / घर मिळकत/ स्थावर मालमत्ता केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात 
आलेली आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
कर्जदार व सहकर्जदार वसुली कर्जास 

सर्व्हे नं . 

मिळकतीचे वर्णन 
व जामीनदाराची नावे दाखला क्र . / दि . 

मिळकत तारण 

देणाऱ्याचे नाव 
कर्जदार / सहकर्जदार क . १०१/११२५ सौ. शोभा सुर्यकांत ३६ /हिस्सा मौजे धनकवडी, येथील मिळकत मंजूर नकाशा 
१) सौ. शोभा सुर्यकांत २३६/ २०१६ रंगरेज/ श्री . सुर्यकांत २ व ३६ 

पुढीलप्रमाणे 

/प्लॅन प्रमाणे 
रंगरेज / श्री . सुर्यकांत दिनांक १४.०६.१६ दामोदर रंगरेज 

अ ) सर्व्हे नं . ३६ हिस्सा नं . २ यावर 
दामोदर रंगरेज/ स्वाती 

| स्वाती सुर्यकांत 

बांधलेल्या निर्मोही प्लाझा सहकारी 
सुर्यकांत रंगरेज पत्ता: 

रंगरेज 

गृहरचना संस्था मर्यादित, पुणे या 
लक्ष्मीनारायण बिल्डींग , 

इमारतीतील मिळकत तळमजला दुकान 
सं.नं. २१/२ काशिनाथनगर , 

क्रमांक ५ यांसी क्षेत्र १६० चौ . 
धनकवडी, पुणे-४३. 

दुकानाच्या पाठीमागे जोडून असलेली 
जामीनदार : 

खोली ( गोडावून ) यासी क्षेत्र ११२ चौ.फूट 
१) श्री . श्रीकांत लक्ष्मण 

ही मिळकत. ब) सर्व्हे नं . ३६ हिस्सा नं. 
आष्टेकर पत्ता : २/४ 

१६ यावर बांधलेल्या नाथ अपार्टमेंट , पुणे 
मुकुंदनगर , पुणे ३७. 

या इमारतीतील मिळकत तळमजला दुकान 
२) श्री . मयुर सुर्यकांत 

क्रमांक ४ यांसी क्षेत्र १२.५४ चौ . मीटर ही 
ढमढेरे पत्ता : दत्तनगर 

मिळकत . क ) सर्व्हे नं . ३६ हिस्सा नं . १६ 
जांभूळवाडी , कात्रज , 

यावर बांधलेल्या नाथ अपार्टमेंट , पुणे या 
इमारतीतील मिळकत तळमजला दुकान 
क्रमांक ५ यांसी क्षेत्र १२.५४ चौ . मीटर 

ही मिळकत. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम ह्या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ( नवीन नाव ) श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, (पुर्वीचे नाव ) पत्ता : - १२ ९ ६, निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे - ५ या संस्थेच्या शनिवार पेठ शाखेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या दुकान/ फ्लॅट/ घर मिळकत / स्थावर मालमत्तेचे रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च 
प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १२ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


हिस्सा १६ 


फूट व 


- 


पुणे ४६. 


पुणे, १२ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


५३ 


चतु : सीमा 


आदेश ( आर -०१ ९ ० ) 
क्रमांक /वि.व.अ./वसुली/श्री. परेश जी . महामुनी/०८/ स्थावर जप्ती/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, सौ . मंजूषा 
रामचंद्र साबणे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
( नवीन नाव ) श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, (पुर्वीचे नाव) पत्ता :- १२९ ७, निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे - ५ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१०) अन्वये आदेश देते की , कर्जदार / सहकर्जदार श्री . परेश जीवन महामुनी यांना कृष्णकांत कुदळे 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ( नवीन नाव ) श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता (पूर्वीचे नाव ) :- १२९ ७, निळकंठ अपार्टमेंट , 
शिवाजीनगर , पुणे-५ , शाखा शनिवार पेठ कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत मौजे कसबा पेठ, सि.स.नं.१३४७,१३४८ सुलोचना 
अपार्टमेंटमधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र . ७ व दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र . ११ प्रत्येकी अंदाजे क्षेत्र २५० चौ. फूट म्हणजेच २३.२३ चौ. मी. 
एकूण दोन्ही फ्लॅटचे क्षेत्र ४६.४६चौ.मी. /५००चौ.फूट बिल्टअप त्यातील सामाईक सोयीसुविधासह दरोबस्त ही मिळकत , नोंदणीकृत गहाण तारण 
दिली होती व आहे . कर्जदार / सहकर्जदार श्री . परेश जीवन महामुनी यांच्याकडील कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ( नवीन नाव ) 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , (पुर्वीचे नाव ) पत्ता :- १२९ ७ निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे - ५ या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये 
६,८८,२२३ /-(अक्षरी रुपये सहा लाख अठ्याऐंशी हजार दोनशे तेवीस रुपये मात्र) + दिनांक ३१ मे २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम कर्जदार / सहकर्जदार श्री. परेश 
जीवन महामुनी यांच्या स्वत : च्या मालकीची दुकान/ फ्लॅट/ घर स्थावर मिळकत ह्या आदेशातंर्गत परिशिष्टामध्ये नमुद केलेली स्थावर मिळकत ह्या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या दुकान/ फ्लॅट / 
घर मिळकत/ स्थावर मालमत्ता केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
कर्जदार व सहकर्जदार वसुली कर्जास सि . सर्व्हे नं . 

मिळकतीचे वर्णन 
व जामीनदाराची नावे दाखला क्र . / दि . 

मिळकत तारण 

देणाऱ्याचे नाव 
कर्जदार / सहकर्जदार क . १०१/५८० 

श्री . परेश जीवन 

१३४७ मौजे कसबा पेठ , सि.स.नं. १३४७ , 

मंजूर नकाशा 
१) श्री . परेश जीवन / ७१६ / २०१५ महामुनी 

१३४८ सुलोचना अपार्टमेंटमधील / प्लॅनप्रमाणे 
महामुनी पत्ता : दिनांक १ ९ .१०.१५ 

१३४८ 

पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र . ७ 
१३४७, सुलोचना 

व दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र . ११ 
अपार्टमेंट , पवळे चौक , 

प्रत्येकी अंदाजे क्षेत्र २५० चौ . फूट 
कसबा पेठ , पुणे -४११०११ 

म्हणजेच २३.२३ चौ . मीटर एकूण 
जामीनदार : 

दोन्ही फ्लॅटचे क्षेत्र ४६.४६ चौ.मी. / 
१ ) श्री . संतोष रामचंद्र 

५०० चौ . फूट बिल्टअप त्यातील 
माने पत्ता :-५३७, घोरपडी 

सामाईक सोयीसुविधासह दरोबस्त 
पेठ , पुणे - ४२. 

ही मिळकत. 
२) श्री . बरून उदयचंद्र दे 
पत्ता :- ७४६ , रविवार पेठ 
पुणे- ०२ 

जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम ह्या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ( नवीन नाव ) श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, (पुर्वीचे नाव) पत्ता : - १२ ९ ७, निळकंठ अपार्टमेंट, शिवाजीनगर , पुणे - ५ या संस्थेच्या शनिवार पेठ शाखेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या दुकान / फ्लॅट/ घर मिळकत / स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च 
प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक १२ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे , १२ जून २०१७. 


+ 


आदेश ( आर -०१९ २) 
क्रमांक /वि.व.अ./वसुली/श्री. शशांक जी . महामुनी/ ०६/ स्थावर जप्ती / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सौ . मंजूषा 
रामचंद्र साबणे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
( नवीन नाव ) श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , (पुर्वीचे नाव ) पत्ता :- १२९ ७, निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे - ५ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देते की , कर्जदार / सहकर्जदार श्री. शशांक जीवन महामुनी यांना कृष्णकांत कुदळे 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ( नवीन नाव ) श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , (पूर्वीचे नाव) पत्ता :- १२९ ७, निळकंठ अपार्टमेंट , 
शिवाजीनगर , पुणे -५ , शाखा शनिवार पेठ कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत मौजे बुधवार पेठ , येथील सि.स.नं.१००४,१००५ या 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


मिळकतीवर बांधलेल्या रामेश्वर मार्केट सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , या इमारतीमधील अप्पर ग्राऊंड फ्लोअरवरील दुकान नं . १ अ यासी क्षेत्र 
१३५ चौ . फूट म्हणजेच १२.५४ चौ. मी . बिल्टअप व त्यातील सामाईक सोयीसुविधासह दरोबस्त ही मिळकत, नोंदणीकृत गहाण खताचे तारण दिली 
होती व आहे. कर्जदार / सहकर्जदार श्री . शशांक जीवन महामुनी यांच्याकडील कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ( नवीन नाव ) श्री 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , (पुर्वीचे नाव) पत्ता:- १२९ ७ निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर, पुणे - ५ या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये 
१०,०२,१६७/ -(अक्षरी रुपये दहा लाख दोन हजार एकशे सदुसष्ठ रुपये मात्र) + दिनांक ३१ मे २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम कर्जदार / सहकर्जदार 
श्री . शशांक जीवन महामुनी यांच्या स्वत : च्या मालकीची दुकान/ फ्लॅट / घर स्थावर मिळकत ह्या आदेशातंर्गत परिशिष्टामध्ये नमुद केलेली स्थावर मिळकत 
ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या दुकान / 
फ्लॅट / घर मिळकत / स्थावर मालमत्ता केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


सि . सर्व्हे नं . 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व सहकर्जदार 
व जामीनदाराची नावे 


चतु : सीमा 


वसुली 
दाखला क्र ./ दि . 


कर्जास 
मिळकत तारण 
देणाऱ्याचे नाव 
श्री . शशांक जीवन 
महामुनी 


१००४ 


+ 


१००५ 


कर्जदार / सहकर्जदार क . १०१/५८१ 
श्री . शशांक जीवन / ७१७/ २०१५ 
महामुनी पत्ता : 

दिनांक १ ९ .१०.१५ 
१३४७, सुलोचना 
अपार्टमेंट , पवळे चौक , 
कसबा पेठ , पुणे -४११०११ 
जामीनदार : 
१ ) श्री . सुरेश किसन 
अंबाशंकर पत्ता : -२३५ , 
मारणे हाईटस, बुधवार 
पेठ, पुणे -०२ 
२) सौ . आशा नवनाथ 
चव्हाण पत्ता :- सहजीवन 
नगर , तळजाई पर्वती , 


मौजे कसबा पेठ , सि.स.नं. १००४ , मंजूर नकाशा 
१००५ या मिळकतीवर बांधलेल्या /प्लॅनप्रमाणे 
रामेश्वर मार्केट सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित , या इमारतीमधील 
अप्पर ग्राऊंड फ्लोअरवरील दुकान 
नं . १ ओ. यासी क्षेत्र 

१३५ चौ . 

फूट 
म्हणजेच १२.५४ चौ.मी. बिल्टअप व 
त्यातील सामाईक सोयीसुविधासह 
दरोबस्त ही मिळकत. 


पुणे -०९ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम ह्या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ( नवीन नाव ) श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, (पुर्वीचे नाव) पत्ता : - १२ ९ ७, निळकंठ अपार्टमेंट, शिवाजीनगर , पुणे - ५ या संस्थेच्या शनिवार पेठ शाखेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या दुकान/ फ्लॅट / घर मिळकत / स्थावर मालमत्तेचे रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च 
प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक १२ जून २०१७ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


पुणे, १२ जून २०१७. 


आदेश ( आर -०१९ ४ ) 
क्रमांक /वि.व.अ./वसुली/श्री. सं.ज.पिंपळे / सौ.नि.सं.पिंपळे/ ०५ / स्थावर जप्ती/ सन २०१७. - ज्याअर्थी कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, पुर्वीचे नाव : श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था सं.नं. १२९ ७, निळकंठ, शिवाजीनगर , पुणे ह्या संस्थेचे लवादी थकबाकीदार श्री . संदिप 
जयवंत पिंपळे सहकर्जदार सौ. निर्मला संदिप पिंपळे राहणार : १०८ ९, सदाशिव पेठ, बाजीराव रोड , पुणे ४११०३० व त्यांचे जामीनदार श्री . विलास 
मनोहर शितकल राहणार : सर्व्हे नं. २२/३/२ , आंनदवन सोसायटी, लेन नं . ३ थेरगाव , पुणे -३३, जामीनदार श्री . सुनिल पुरूषोत्तम घाटगे राहणार 
: १२७२, सदाशिव पेठ , अंबिका सदन, पुणे - ३० यांचे विरूध्द कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, १२ ९ ७ शिवाजीनगर, पुणे -५ ह्या 
संस्थेने मा . सहायक निबंधक , सहकारी ( परसेवा ) पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे ह्या निमन्यायालयीन प्राधिकाऱ्याकडून 
त्यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१(१) अन्वये वसुली दाखली क्रमांक १०१/ ४१८ /६०९ / २०१४ दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ 
अन्वये वसुली दाखला प्राप्त करून घेतला होता व आहे आणि 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


५५ 


- 


. 


ज्याअर्थी उक्त परिच्छेद क्र . १ मधील कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उत्क लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे 
जामीनदार यांच्याविरूध्दचा वसुली दाखला रक्कम रुपये ८,५४,६५९/- ( अक्षरी आठ लाख चौपन हजार सहाशे एकोणसाठ रुपये मात्र) व त्यावरील 
होणारे व्याज/ दावा खर्च/ वसुली खर्च व अधिभार शुल्क इत्यादी एकत्रित रक्कमेचा वसुली दाखला विशेष वसुली व विक्री अधिकारी या नात्याने 
माझ्याकडे अंमलबजावणीसाठी संस्थेने प्रस्तावासह दिलेला होता व आहे आणि 

ज्याअर्थी उक्त परिच्छेद क्र . १ मधील वसुली दाखल्याच्या अंमलबजावणींर्गत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता १२ ९ ७, 
शिवाजीनगर, पुणे -५ ह्या संस्थेचे उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांना विशेष अधिकारी या नात्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(३) अन्वये दिनांक १३ डिसेंबर २०१४ रोजी कर्ज मागणी नोटीस दिलेली होती व आहे आणि 

ज्याअर्थी उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांनी वैधानिक कालावधीची दिनांक १३ डिसेंबर २०१४ रोजीची कर्ज मागणी 
नोटीस देऊनही त्या कर्ज मागणी नोटीसला उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला 

नसून 

त्यांनी 
कर्ज परतफेड टाळाटाळ केल्यामुळे उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांना विशेष वसुली अधिकारी या नात्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांना नियम १९ ६१ मधील नियम क्रं . १०७(५) अन्वये दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजी जप्ती नोटीस दिलेली होती व आहे आणि 

ज्याअर्थी उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांना दिनांक १३ डिसेंबर २०१४ रोजी कर्ज मागणी नोटीस व दिनांक ७ जुलै 
२०१६ जप्ती नोटीस देऊनही त्यांनी कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या वसुली दाखल्यांतर्भुतच्या होणाऱ्या कर्ज रक्कमेची परतफेड केलेली 
नव्हती व नाही आणि 

ज्या अर्थी कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पत्ता : १२ ९ ७ शिवाजीनगर , पुणे - ५ ह्या पतसंस्थेचे उक्त लवादी थकबाकीदार , 
सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ अंतर्भुतच्या वैधानिक 
कालावधीच्या नोटीस देऊनही त्यांनी वसुली दाखल्यातंर्गत दावा रक्कमेची व त्यापुढील होणारे व्याज, दावा खर्च, वसुली अधिभार शुल्क ह्या एकूण 
होणाऱ्या रक्कमेची कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता १२९ ७ शिवाजीनगर , पुणे ( शाखा-शिवाजीनगर ) ह्या संस्थेकडे कर्ज 
रकमेचा भरणा केलेला नव्हता व नाही . उक्त लवादी थकबाकीदार, सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांना सदर कर्ज मागणी जप्ती नोटीस प्राप्त 
होऊनही त्यांनी कर्ज रक्कम जमा करण्यास कसुर केलेली आहे . आणि खाली सही करणाऱ्या विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी दिनांक ७ जुलै 
२०१६ रोजी जप्तीची नोटीस दिलेली असून खालील निर्दिष्ट केलेले उक्त लवादी थकबाकीदार यांची गाव मौजे सदाशिव पेठ , येथील सि.टी.एस. नं . 
१०८ ९ यावर बांधलेली इमारत निरंकारी अपार्टमेंट , येथील दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . १ यांसी क्षेत्र २५.९ ७ चौ.मीटर तसेच एकत्रित सुविधा 
अविभक्त हक्कासह दरोबस्त पुणे घरमिळकत / फ्लॅट दिनांक २१ जुलै २०१६ रोजी जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 

ज्याअर्थी ऋणको तथा उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांनी त्यांच्या विरूध्दच्या म.स.का.क. १०१(१) च्या वसुली 
दाखल्यातंर्गतच्या नमुद केलेल्या दावा रक्कमेसह पुढील होणारे व्याज, दावा खर्च, वसुली खर्च शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी एकूण होणारी रक्कम 
कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे ( शाखा शिवाजीनगर) पुणे ह्या संस्थेकडे जमा करण्यास कसुर केल्यामुळे ऋणको तथा 
ज्याअर्थी उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांना नोटीस देण्यात येत आहे . आणि तमाम सर्व नागरिकांना कळविण्यात येते की 
खाली निर्दिष्ट केलेल्या गाव, तालुका, जिल्हा येथील स्थावर मालमत्तेचा खाली सही करणारे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्र . १०७ ( ११( ड -१ )) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार वार सोमवार दिनांक १२ जुलै २०१७ वर्ष सन - २०१७ या 
वर्षीविशेष वसुली व विक्री अधिकारी ह्या नात्याने खालील परीशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेल्या स्थावर मालमत्तेचा प्रतीकात्मक ताबा घेतला आहे . 

विशेष करून लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार आणि सर्व नागरिकांना ह्या नोटीसद्वारे सावध करण्यात येत आहे की खालील 
नमुद केलेल्या मालमत्तेसंबंधी कोणताही व्यवहार करू नये आणि व्यवहार केल्यास कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पत्ता 

१२ ९ ७ 
शिवाजीनगर, पुणे - ५ (शाखा-शिवाजीनगर ) ह्या संस्थेच्या बोजाची दावा रक्कम रुपये ८,५४,६५ ९ /- अधिक दिनांक ३० जून २०१४ पासून द.सा.द.शे १५ 
टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, दावा खर्च, शासकीय अधिभार शुल्क वसुलीसाठी झालेला खर्च अशा एकूण होणाऱ्या रक्कमेचे संबंधीत व्यवहार 
करणाऱ्या व्यक्तीस / वित्तीय संस्थेस याला अधीन रहावे लागेल याची नोंद घ्यावी. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव / शहराचे नाव 


तारण स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


क्षेत्रफळ 


कर्जास तारण देणाऱ्याचे नाव 


मिळकत/सिटी 

सर्वे नं . 


सि.टी.एस.नं. 


मौजे सदाशिव पेठ , 
पुणे. 


१०८ ९ 


सदाशिव पेठ , येथील सि.टी.एस.नं. १०८ ९ 
यावर बांधलेली इमारत निरंकारी अपार्टमेंट 
येथील दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . १ 
यांसी क्षेत्र २५.९ ७ चौ. मीटर तसेच एकत्रित 
सुविधा अविभक्त हक्कासह दरोबस्त पुणे. 


फ्लॅट नं . १ 

श्री . संदिप जयवंत पिंपळे 
यांसी क्षेत्र सौ . निर्मला संदिप पिंपळे 
२५.९ ७ चौ.मी. यांच्या मालकीचे 


सौ . मंजूषा रामचंद्र साबणे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

१२९ ७ , निळकंठ, शिवाजीनगर , पुणे -५ . 


पुणे, १२ जून २०१७. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


आदेश ( आर -०१९ ६) 
क्रमांक /पतसंस्था/स.आ.-५/नवभारत-दीनदयाळपत/विलीनीकरण/१७/५६९/सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम १७ (१ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था, ( पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, दीनदयाळ सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पेण, जिल्हा रायगड जिचा नोंदणी क्रमांक आर.जी.डी. / 
पी.ई.एन. / आर.एस.आर. / सी.आर-४०२/ सन १ ९९ २. दिनांक २७ मे १९९ २ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, नवभारत ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळमावले, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / पीटीएन / आरएसआर/ सीआर/१५५० / २६ 
एप्रिल २००६ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमुद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी प्रदान करून 
विलीनीकरण करीत आहे . त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे. त्यासाठी निरनिराळ्या 
हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची, अशा वेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम १९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम १८८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे 
जरूरी राहणार नाही. 

उक्त आदेशामुळे दीनदयाळ सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेण , जिल्हा रायगड या संस्थेचे नवभारत ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
तळमावले, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेमध्ये विलीनीकरण झाल्यामुळेतिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, रायगड यांना आदेशीत करण्यात येते की , त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम २१ नुसार त्यांचेस्तरावर दीनदयाळ 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेण , जिल्हा रायगड , या संस्थेची नोंदणी रद्द करून संस्थेचे ड रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात यावे. 
उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 

सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 

( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
पुणे , २४ मार्च २०१७. 


. 


आदेश ( आर-०१४२ ) 
संदर्भ : 

१ ) जीवनावश्यक वस्तु कायदा १९ ५५. 
२ ) केरोसीन (वापरावरील प्रतिबंध आणि कमाल किंमत निश्चित करणे ) आदेश १ ९९ ३. 
३) अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र . रॉकेल-१७००/४४५/ प्र.क्र .३३४२/ ना.पु . २७ दिनांक २४ एप्रिल २०००. 
४) अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र. रॉकेल -१५११ / ३०८२/ प्र.क्र .३०५/ ना.पु. २७ दिनांक १० जुलै २०१३. 
५) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र . रॉकेल-१५११/प्र.क्र .३०५/ ना.पु. २७ दिनांक १० जुलै २०१३. 
६ ) अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र . रॉकेल-२०१६/प्र.क्र.२२ ९/ ना.पु. २७ दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ . 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र . रॉकेल-२०१६ / प्र.क्र .२९ ८ / ना.पु. २७ दिनांक ०९ नोव्हेंबर २०१६ . 
८ ) अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र . रॉकेल-२०१४ / प्र.क्र.१६१/ ना.पु. २७ दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ 

( समक्रमांकाचे दोन शासन निर्णय आहेत). 
९) कार्यालयीन मंजूर टिपणी दिनांक १७ मे २०१७. 
क्रमांक /कार्या-२१/४अ/केरोसिन/प्र.क्र./४६/कावि/३८५/सन २०१७. - ज्याअर्थी, अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र 
शासन यांचेकडील पत्र क्र . रॉकेल -२०१७/ प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, मुंबई, दिनांक १९ एप्रिल २०१७ अन्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिनच्या 
सुधारित एक्स - डेपो दरामध्ये वाढ केली असुन दिनांक १६ एप्रिल २०१७ पासुन केरोसिनचे एक्स डेपो दराबाबतचे विवरणपत्र प्राप्त झाले होते. सदर 
एक्स डेपो दर विचारात घेऊन दिनांक १ मे २०१७ पासुन केरोसिनचे दर निश्चित करणेत आलेले होते. 

उपरोक्त शासन पत्र दिनांक १९ एप्रिल २०१७ नुसार केंद्र शासनाने दिनांक ३१ मार्च २०१७ चे पत्रान्वये कळविलेनुसार दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासून 
३१ जुलै २०१७ पर्यंत प्रत्येक पंधरवड्यात म्हणजेच महिन्याच्या १ व १६ तारखेस केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति 
कि.लि. रु. २५०/- ( अधिक मुल्यवर्धित कर) इतकी वाढ करून अनुदानित केरासिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही करणेबाबतची 
कार्यवाही करणेबाबत कळविले आहे. प्रत्येक पंधरवड्यात केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे वाढ करताना त्यामध्ये मुल्यवर्धित कराचाही 
समावेश करावा, असे नमुद केले आहे. 

त्याअनुषंगाने उपरोक्त संदर्भ क्र .१ ते ९ नुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसिनचे सुधारित एक्स - डेपो 
दराच्या अनुषंगाने घाऊक वितरकाचे कमिशन, गळती व इतर खर्च, प्रचलित वाहतुक दर , लागू असेल तेथे अर्धघाऊक वितरकाचे कमिशन, किरकोळ 
विक्रेत्याचे कमिशन , प्रकरणपरत्वे व्हॅट , घाऊक स्तरावरील द्यावयाचा पुर्णांकाचा लाभ व इतर अनुषंगिक बाबी विचारात घेऊन, सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या केरोसिनचे घाऊक व किरकोळ विक्री दर निश्चित करून त्याबाबत तात्काळ आदेश निर्गमित करणेत यावेत व 
त्याची एक प्रत शासनास पाठविणेबाबतच्या सुचना दिलेल्या आहेत. 

त्याअर्थी, मी जिल्हाधिकारी, सोलापूर मला प्रदान करणेत आलेल्या अधिकाराचा वापर करून असा आदेश देतो की , दिनांक १६ २०१७ पासून 
घरगुती वापराच्या केरोसिनचे सुधारित दर सोबतच्या जोडपत्र अ व ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहे. तरी त्याप्रमाणेच्या सुधारित 
दराची त्वरित अंमलबजावणी करणेत यावी. 


१ 


१ 


मे 


अ.क्र. 


मोहोळ 


करमाळा 


१४०-१००=४० 


बी 


२.९५ २७७.१३ १७६३२.८४ 

५२८.९९ १८१६१.८३ ७८७.८२ ९९.०० 


३३८-१००=२३८ 

२.७९ ७४१.१५ १७६३२.८४ 

५२८.९९ १८१६१.८३ ७८७.८२ ९९.०० 


डी 


जोडपत्र 
अ घाऊक(एजंट)तेकिरकोळविक्रेताअसेदोनचटप्पेआहेत 
त्याठिकाणी 
व्हॅटसहकिरकोळकेरोसिन 
दरनिश्चिती( 
१६/०५/२०१७पासून 
) बाब 

उत्तरसोलापूरदक्षिणसोलापूर दक्षिणसोलापूरअक्कलकोटबार्शी पंढरपूर 
मंगळवेढासांगोला माळशिरस 

माढा डेपो 
ते 
तालुका 
मुख्यालयअंतर 
(RTD)सह 
१३०-१०० 
=३०१३०-१००=३०२१४-१००= 
११४२५०-१००= 
१५० 
२२०-१०० 
=१२०२३८-१००=१३८२८८-१००=१८८ ३२०-१००=२२०१९६-१०० 
= 
९६ वाहतूकदर(पूर्वीचादर+वाढ)(रुपयात) 

२.९ 
५२.९१२.९१२.९१२.९१ 
२.९ 
१ 
२.९१२.७९ 

२.९५ IV=१०.७.२०१३चावाहतुकखर्च 

२५५.११२५५.११ ४६८.७९५५३.३५४८४.३३ 
५२२.७५ 

६५०.२५ 

७३१.८५४२२.१७ एक्सडेपोदर(रुपयेप्रति,कि.ली.) 

१७६३२.८४ १७६३२.८४ १७६३२.८४ १७६३२.८४१७६३२.८४ १७६३२.८४१७६३२.८४१७६३२.८४ 
१७६३२.८४ 
व्हॅट 
@ 
३ 
% 

५२८.९९५२८.९९५२८.९९५२८.९९५२८.९९ 

५२८.९९५२८.९९ 

५२८.९९५२८.९९ घाऊकविक्रेत्यासाठीएकूणखरेदीकिंमत(ए+बी) १८१६१.८३ 
१८१६१.८३१८१६१.८३ 
१८१६१.८३१८१६१.८३ 
१८१६१.८३१८१६१.८३१८१६१.८३१८१६१.८३ (I)घाऊकविक्रेत्याचेकमीशन 

७८७.८२ 
७८७.८२ 
७८७.८२ ७८७.८२७८७.८२ 
७८७.८२ 

७८७.८२ 

७८७.८२७८७.८२ 
( 
ii 
) 
तापमान 
बदलामुळे 
येणाऱ्या 
घटीच्याव 
हाताळणूक ९९.०० 

९९.०० ९९.००९९.००९९.००९९.००९९.००९९.०० 

९९.०० तूटीच्याप्रतिपूर्तीसाठीअसाधारणभत्ता (i)वाहतूकखर्च(अधिकलागूअसेलतेथेजकात) ३८३.५० 

३८३.५० ६२२.७४७२७.५०६४०.२० 

६९२.५८ ८३८.०८ 

८ 
९ 
२.८०५७८.२० (iv)डिझेलव्यतिरिक्तअनुषंगिकबाबींचाखर्च२५% ६३.७८ 

६३.७८११७.२०१३८.३४ १२१.०८ 
१३०.६९ 

१६२.५६१८२.९ 
६१०५.५४ (v)पथकर(TollTax) 

७०.००७०.००७०.००७०.००७०.००७०.००७०.००७०.०० 

७०.०० (vi)घाऊकवितरकांनापुर्णांकाचालाभ 

४.०८४.०८१.४२५.५२ ०.०७८.०९ ०.७१५.५९ 

७.६१ (vii)एकूणकिंमतवाढ [डी(१)+ 
डी(ii)+डी(ii)+डी(iv)+डी(v)+डी(vi)} १४०८.१८ 

१४०८.१८१६९८.१८१८२८.१८ १७१८.१७१७८८.१८ 

१९५८.१७२०३८.१७ १६४८.१७ १९५७०.००१९५७०.००१९८६०.००१ 
९९९ 
०.०० १९८८०.००१९९५०.००२०१२०.००२०२००.००१९८१०.०० एकूणकिंमतवाढीवर,व्हॅट@३% 
{डी(viii)च्या 
३%} 

४२.२५ 
४२.२५५०.९५५४.८५ ५१.५५५३.६५ ५८.७५ 
६१.१५ 

४९.४५ एकूण(सी+डी+इ) 

१९६१२.२५१९६१२.२५१९९१०.९५ 
२००४४.८५१९९३१.५४२०००३.६५२०१७८.७४२०२६१.१४१९८५९.४४ किरकोळविक्रेत्यासाठीखरेदीकिंमत 
किंमत 
रुपये 
( 
एफ 
- 
बी 
- 
इ 
) 

१९०४१.०२ १९०४१.०२१९३३१.०२१९४६१.०२१९३५१.०११९ 
४२१.०२१९५९१.०११९६७१.०११ 
९ 
२८१.०१ किरकोळ/हॉकर्सविक्रेत्याचेकमीशन 

४५०.००४५०.०० 
४५०.०० 
४५०.०० 
४५०.०० 
४५०.०० 

४५०.०० 

४५०.००४५०.०० किरकोळविक्रेत्यासाठीएकूणकिंमतवाढीवर 
३ 
% 
व्हॅट 
{ 
जी 
( 
iii 
) 
च्या 
३ 
% 
} 

१३.५० 
१३.५० 
१३.५० 
१३.५० 
१३.५० 
१३.५० 
१३.५० 
१३.५० 

१३.५० किरकोळविक्रीदर( 
रु.प्रति 
कि 
.ली.) {एफ+जी(iii)+एच 

२००७५.७५२००७५.७५२०३७४.४५२०५०८.३५२०३९५.०४ २०४६७.१५२०६४२.२४ २०७२४.६४२०३२२.९४ 
किरकोळ 
विक्री 
दर 
(रू 
. 
प्रतिलिटर 
) (आय/१०००) 

२०.०८२०.०८ २०.३७२०.५१२०.४०२०.४७ 
२०.६४२०.७२ 

२०.३२ १०पैशाच्यापटीतविक्रीदर(प्रतिलिटर) 

२०.१०२०.१०२०.४० 
२०.५०२०.४० 

२०.६०२०.७० 

२०.३० 


४१३.०० 

६९.२८ ७०.०० 
-०.९ 
३ 


९४३.०२ १८५.२९ ७०.०० 


३.०५ 


एकूण(सी+डी) 


१४३८.१७ १९ 
६००.०० 


२०८८.१८ २०२५०.०० 


इ 


४३.१५ १९६४३.१४ 


६२.६५ २०३१२.६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


एफ एफ१ 


जी 


१९०७१.०१ 

४५०.०० 


१९७२१.०२ 

४५०.०० 


एच 


१३.५० 


१३.५० 


आय 


२०१०६.६४ 


२०७७६.१५ 


जे 


२०.११ 


२०.७८ 


के 


२०.५० 


२०.१० 


२०.८० 


स्थळप्रतीवरमा.जिल्हाधिकारीसोा.यांचीस्वाक्षरीअसे. 


जिल्हापुरवठाअधिकारी 

जिल्हाधिकारी 
, सोलापूरकरिता 


१२ , 


शके १ ९ ४० 


५७ 


करमाळा 


३३८-१००=२३८ 


२.७९ 


७४१.१५ 


१७६३२.८४ 


५२८.९९ 


१८१६१.८३ 


७८७.८२ 


९९ 
.०० 


खर्च 
( 
अधिक 
लागू 


९४३.०२ 


१८५.२ 
९ 


७०.०० 


३.०५ 


जोडपत्र 
ब घाऊक(एजंट),अर्धघाऊकवकिरकोळविक्रेताअसेतीनटप्पेआहेतत्याठिकाणीव्हॅटसहकिरकोळकेरोसिनदरनिश्चिती(१६/०५/२०१७पासून) 
अ.क्र.बाबउत्तरसोलापूरदक्षिणसोलापूरअक्कलकोटबार्शी 
पंढरपूरमंगळवेढासांगोला माळशिरस 

माढामोहोळ अंतरडेपोते 

तालुकामुख्यालयअतरवजा(RTD) १३०-१००=३०१३०-१००=३०२१४-१००=११४२५०-१०० 
=१५० 
२२०-१००=१२०२३८-१००=१३८२८८-१००=१८८३२०-१००=२२०१९६-१००= 
९६१४०-१००=४० वाहतूकदर(पूर्वीचादर+वाढ)(रुपयात) 

२.९५२.९ 
१२.९१ 
२.९ 
१२.९१२.९१२.९१२.७ 
९ 
२.९ 
५ 

२.९ 
५ 
IV=१०.७.२०१३चावाहतुक 
खर्च 

२५५.११२५५.११ ४६८.७९५५३.३५ 
४८४.३३५२२.७५ 

६५०.२५ 

७३१.८५४२२.१७ 
२७७.१३ एएक्सडेपोदर(रुपयेप्रति,कि.ली.) 

१७६३२.८४१७६३२.८४१७६३२.८४१७६३२.८४१७६३२.८४ 
१७६३२.८४१७६३२.८४१७६३२.८४१७६३२.८४१७६३२.८४ 
बी 
व्हॅट 
@ 
३ 
% 

५२८.९९५२८.९९५२८.९९५२८.९९५२८.९९५२८.९९ 

५२८.९९ 
५२८.९९५२८.९९ 

५२८.९९ 
सीघाऊकविक्रेत्यासाठीएकूणखरेदीकिंमत(ए+बी) 
१८१६१.८३ 
१८१६१.८३१८१६१.८३ १८१६१.८३ 
१८१६१.८३१८१६१.८३१८१६१.८३१८१६१.८३१८१६१.८३ 
१८१६१.८३ 
डी (I)घाऊकविक्रेत्याचेकमीशन 

७८७.८२७८७.८२७८७.८२७८७.८२ 

७८७.८२७८७.८२७८७.८२७८७.८२७८७.८२ 

७८७.८२ ( 
ii 
) 
तापमानबदलामुळेयेणाऱ्याघटीच्यावहाताळणूक ९९.०० 

९९.०० ९९ 
.०० 
९९ 
.००९९.०० 
९९.०० 
९९ 
.००९९ 
.०० 
९९ 
.०० 

९९.०० तूटीच्याप्रतिपूर्तीसाठीअसाधारणभत्ता 
( 
iii 
) 
वाहतूक 
असेल 
तेथे 
जकात 
) ३८३.५० 

३८३.५०६२२.७४ 
७२७.५०६४०.२० ६९२.५८८३८.०८ 
८९२.८०५७८.२० 

४१३.०० (iv) 
डिझेलव्यतिरिक्तअनुषंगिकबाबींचाखर्च२५% 
६३.७८ 

६३.७८११७.२०१३८.३४१२१.०८१३०.६ 
९१६२.५६१८२.९६१०५.५४ 

६९ 
.२८ (v)पथकर(TollTax) 

७०.००७०.००७०.००७०.००७०.००७०.००७०.०० ७०.००७०.०० 

७०.०० (vi)घाऊकवितरकांनापुर्णांकाचालाभ 

४.०८४.०८ 
१.४२ ५.५२०.०७८.० 
९ ०.७१५.५९ 
७.६१ 

-०.९ 
३ (vii)एकूणकिंमतवाढ [डी(१)+डी(ii)+डी(iii)+डी(iv)+डी(v)+डी(vi)} १४०८.१८ 

१४०८.१८१६९८.१८१८२८.१८ १७१८.१७१७८८.१८ 

१९५८.१७ २०३८.१७ १६४८.१७१४३८.१७ १९५७०.०० १९५७०.०० १९८६०.००१९९९०.०० १९८८०.००१९९५०.०० २०१२०.००२०२००.००१९ 
८१०.००१९६००.०० एकूणकिंमतवाढीवर,व्हॅट@३% 
{डी 
(viii 
) 
च्या 
३%} 

४२.२५ 
४२.२५५०.९५५४.८५५१.५५५३.६५५८.७५६१.१५४९.४५ 

४३.१५ एफएकूण(सी+डी+इ) 

१९६१२.२५१९६१२.२५१९९१०.९५ 
२००४४.८५ 
१९९३१.५४२०००३.६५२०१७८.७४ २०२६१.१४१९८५९.४४ १९६४३.१४ एफ१अर्धघाऊकविक्रेत्यासाठीखरेदीकिंमत 

१९६१२.२५१९६१२.२५१९९१०.९५ 
२००४४.८५१९९३१.५४२०००३.६५ २०१७८.७४२०२६१.१४ १९८५९.४४ १९६४३.१४ जी 
अर्धघाऊकविक्रेत्याचेकमीशन( 
अर्धघाऊक 
विक्रेत्यासाठी 
एकूण 
किंमतवाढ 
) 

३००.००३००.००३००.००३००.०० 
३००.०० ३००.००३००.००३००.००३००.०० 

३००.०० एचअर्धघाऊकविक्रेत्यासाठी 

एकूण 

किंमतवाढीवर 
३ 
% 
व्हॅट 
{ 
जी 
च्या 
३ 
% 
} 

९.०० ९.०० ९.०० 
९ 
.००९.००९.००९.००९.०० ९.०० 

९ 
.०० आयएकूण{एफ+जी+एच 

१९९ 
२१.२५१९९२१.२५२०२१९.९५२०३५३.८५२०२४०.५४२०३१२.६५ २०४८७.७४२०५७०.१४२०१६८.४४ १९९५२.१४ 
आय१किरकोळ 
विक्रेत्यासाठीखरेदीकिंमत १ 
९९ 
२१.२५ १९९ 
२१.२५२०२१ 
९.९ 
५२०३५३.८५ 

२०२४०.५४२०३१२.६५२०४८७.७४२०५७०.१४ २०१६८.४४१९९५२.१४ किरकोळ/हॉकर्सविक्रेत्याचेकमीशन 

४५०.००४५०.०० 
४५०.०० 
४५०.०० 

४५०.०० 
४५०.००४५०.००४५०.००४५०.०० 

४५०.०० किरकोळविक्रेत्यासाठीएकूण 
किंमत 
वाढीवर ३%व्हॅट{ 
जे+ 
( 
iii 
)च्या३% 
} 

१३.५० 
१३.५० 
१३.५०१३.५०१३.५० 
१३.५० 
१३.५० 
१३.५० 
१३.५० 

१३.५० एल 

किरकोळ 
विक्री 
दर 
(रू. 
प्रति. 
कि.लि.) {आय+जे(iii)+के 

२०३८४.७५२०३८४.७५ 
२०६८३.४५ 
२०८१७.३५२०७०४.०४२०७७६.१५२०९५१.२४२१०३३.६४२०६३१.९४२०४१५.६४ एम 
किरकोळ 
विक्री 
दर 
( 
रु 
. 
प्रति.लिटर 
) 
( 
एल/ 
१०००) २०.३८ 

२०.३८ 
२०.६८ 
२०.८२२०.७० २०.७८२०.९ 
५ 
२१.०३२०.६३ 

२०.४२ एन१० 
पैशाच्या 
पटीतविक्रीदर(प्रतिलिटर) 

२०.४०२०.४० 
२०.७० 
२०.८० 
२०.७०२०.८०२१.०० 
२१.०० 
२०.६० 

२०.४० 


२०८८.१८ 


एकूण(सी+डी) 


२०२५०.०० 


इ 


५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १ ९ ४० 


६२.६५ 


२०३१२.६५ 


२०३१२.६५ 


३००.०० 


९.०० 


२०६२१.६५ 


२०६२१.६५ 


15 


४५०.०० 


१३.५० 


२१०८५.१५ 

२१.०९ 


२१.१० 


जिल्हापुरवठाअधिकारी 
जिल्हाधिकारी 
, 
सोलापूर 
करिता 


स्थळप्रतीवरमा.जिल्हाधिकारीसोा.यांचीस्वाक्षरीअसे. 


१६/०५/२०१७पासून(पुरवठाकेंद्रपाकणी) 

मंगळवेढा सांगोलामाळशिरस 


पंढरपूर 


माढा 


मोहोळ 


करमाळा 


२०००३.६५ 


२०१७८.७४ 


२०२६१.१४ 


१९८५९.४४ 


१९६४३.१४ 


२०३१२.६५ 


२०३१२.६५ 


२०४८७.७४ 


२०५७०.१४ 


२०१६८.४४ 


१९९५२.१४ 


२०६२१.६५ 


३ 


घाऊक/अर्धघाऊक/किरकोळकेरोसिनविक्रीचेदरदर्शविणारातक्ता 
अ.क्र.बाब 

उत्तरसोलापूरदक्षिणसोलापूरअक्कलकोट बार्शी १घाऊकविक्रेतेयांनीअर्धघाऊकविक्रेतेयांना 
विक्री 
करावयाचे 
दर 
( 
प्रति 
के 
.एल. 
) 

१९६१२.२५ १९६१२.२५१ 
९९१०.९५२००४४.८५ 
१९९ 
३१.५४ २घाऊक/अर्धघाऊकविक्रेतेयांनीकिरकोळ 

विक्रेतेयांना 
विक्रीकरावयाचेदर(प्रतिके 
.एल.) १९९२१.२५१९९२१.२५२०२१९.९५२०३५३.८५२०२४०.५४ घाऊक/अर्धघाऊकविक्रेतेयांनीकिरकोळविक्रेते यांना 
विक्री 
करावयाचे 
दर 
( 
प्रति 
२०० 
लिटर) ३९८४.२५ 

३ 
९८४.२५ 
४०४३.९९४०७०.७७ 

४०४८.११ ४ 

किरकोळविक्रेतेयांनीग्राहकांनाविक्री 
करावयाचे दर(प्रतिलिटर) 

२०.४० २०.४०२०.७०२०.८० 

२०.७० घाऊकविक्रेतेयांनीकिरकोळविक्रेत्यांनाथेट ५ 

वाटपकेलेसशासनजमाकरावयाचीरक्कम (प्रतिलिटर) 

३००.००३००.०० 
३००.०० 
३००.०० 

३००.०० 


४०६२.५३ 


४०९७.५५ 


४११४.०३ 


४०३३.६९ 


३९९०.४३ 


४१२४.३३ 


२०.८० 


२१.०० 


२१.०० 


२०.६० 


२०.४० 


२१.१० 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


जिल्हा पुरवठा 

अधिकारी जिल्हाधिकारी 
,सोलापूर 
करिता 


स्थळप्रतीवरमा.जिल्हाधिकारीसोा.यांचीस्वाक्षरीअसे. 


राजेंद्र 
भोसले 
, 
जिल्हाधिकारी 
, 
सोलापूर 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


सोलापूर 
, 
१७ 


मे 


२०१७. 


आदेश 
( 
आर 
-०१४६ 
) 


वाचले 
: 


मे 


२०१७. 


२०१७ 


१ 


१)दिकेरोसिन(रिस्ट्रिक्शन 
)ऑफयुजअँडफिक्सेशनऑफ 
प्राईसेस 
) 
ऑर्डर१९९३. २)अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभाग,मत्रालयविस्तार,मुंबईयांचेकडीलपत्रक्र.रॉकेल-२०१४/प्र.क्र.१६१/ना.पु.२७,मंत्रालय,मुंबईदिनांक१एप्रिल२०१७. ३)अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभाग,मत्रालयविस्तार,मुंबईयांचेकडीलपत्रक्र.रॉकेल-२०१७/प्र.क्र.६७/ना.पु.२७,मंत्रालय,मुंबईदिनांक५एप्रिल२०१७. ४)अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभाग,मत्रालयविस्तार,मुंबईयांचेकडीलपत्रक्र.रॉकेल-२०१४/प्र.क्र.६७/ना.पु.२७,मंत्रालय,मुंबईदिनांक१९एप्रिल२०१७. ५)कार्यालयीनमंजूरटिपणीदिनांक११ 

क्रमांक/कार्या-२१/४अ/केरोसीन/प्र.क्र./४६/कावि/३५४/सन२०१७. 
-ज्याअर्थी,अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभाग,मंत्रालय,महाराष्ट्रशासनयांचेकडीलपत्रक्र. 
रॉकेल-२०१७/प्र.क्र.६७/ना.पु.२७,मुंबई, दिनांक५एप्रिल२०१७अन्वयेसार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गतकेरोसिनच्यासुधारितएक्स-डेपोदरामध्येवाढअनुदानितकेरोसिनचेकिरकोळदरनिश्चितकरण्यातआलेआहेत. अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसरंक्षणविभाग,मंत्रालयविस्तार,मुंबईयांचेकडीलपत्रक्र.रॉकेल-२०१७/प्र.क्र.६७/ना.पु.२७,मंत्रालय,मुंबईदिनांक१९एप्रिल२०१७नुसारकेंद्रशासनानेदिनांक ३१ 

मार्च चेपत्रान्वयेकळविलेनुसारदिनांक१एप्रिल२०१७पासून३१जुलै२०१७पर्यंतप्रत्येकपंधरवड्यातम्हणजेचमहिन्याच्या१व१६तारखेसकेरोसिनच्याएक्सडेपोदरातप्रतिलिटर२५पैसेयाप्रमाणेप्रतिकि.लि.रु. २५०/-(अधिकमूल्यवर्धितकर)इतकीवाढकरूनअनुदानितकेरोसिनचेकिरकोळविक्रीदरनिश्चितकरण्याबाबतचीकार्यवाहीकरणेबाबतचीकार्यवाहीकरणेबाबतकळविलेआहे.प्रत्येकपंधरवड्यातकेरोसिनच्या एक्सडेपोदरातप्रतिलिटर२५पैसेवाढकरतानात्यामध्येमूल्यवर्धितकराचाहीसमावेशकरावाअसेनमूदकेलेआहे.दिनांक१६एप्रिल२०१७पासूनकेरासिनचेएक्सडेपोदराबाबतचेविवरणपत्रसोबतप्राप्त झालेआहे.त्याअनुषंगानेउपरोक्त 
संदर्भक्र.२,३व४च्यासहपत्रासोबतआलेल्यासार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गतवितरितकरण्यातयेणाऱ्याकेरोसिनचेसुधारितएक्स-डेपोदराच्याअनुषंगानेघाऊक वितरकाचेकमिशन 
,गळती 
वइतरखर्च,प्रचलितवाहतुक 
दर,लागूअसेलतेथेअर्धघाऊकवितरकाचे 
कमिशन,किरकोळविक्रेत्याचेकमिशन,प्रकरणपरत्वेव्हॅट 
,घाऊकस्तरावरीलद्यावयाचापूर्णांकाचालाभवइतर अनुषंगिकबाबीविचारातघेऊन,सार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गत 
वितरीतकरण्यातयेणाऱ्याकेरोसिनचेघाऊकवकिरकोळविक्रीदरनिश्चितकरूनत्याबाबततात्काळआदेशनिर्गमित 
करणेतयावेतवत्याचीएक प्रतशासनासपाठविणेबाबतच्यासूचनादिलेल्याआहेत. 

त्याअर्थी,मीजिल्हाधिकारी 
,सोलापूरवाचलेक्रमांक१नुसारमलाप्रदानकरणेतआलेल्याअधिकाराचावापरकरूनतसेचउपरोक्त 
संदर्भातीलशासनाकडीलवाचलेक्र.२,३व४पत्रासअनुसरूनअसाआदेश देतोकी,दिनांक१मे२०१७पासूनघरगुतीवापराच्याकेरोसिनचेसुधारितदरसोबतच्याजोडपत्रअवबमध्येदर्शविल्याप्रमाणेनिश्चितकरणेतयेतआहे.तरीत्याप्रमाणेच्यासुधारीतदराचीत्वरितअंमलबजावणी करणेतयावी. 


१२ , 


शके १ ९ ४० 


५ ९ 


जोडपत्र 
अ 


घाऊक(एजंट 
)तेकिरकोळविक्रेताअसेदोनचटप्पेआहेतत्या 
ठिकाणीव्हॅटसह 
किरकोळकेरोसिनदर 
निश्चिती(१/०५/२०१७पासून) 


अ.क्र. 


मोहोळ 


करमाळा 


१४०-१००=४० 


३३८-१००%२३८ 


२.९ 
५ 


२.७ 
९ 


२७७.१३ 


७४१.१५ 


ए 


१७३८२.८४ 


१७३८२.८४ 


बी 


५२१.४९ 


५२१.४९ 


सी 


१७९ 
०४.३३ 


१७ 
९०४.३३ 


डी 


बाब 

उत्तरसोलापूरदक्षिणसोलापूरदक्षिणसोलापूरअक्कलकोट बार्शी 

पंढरपूर 
मंगळवेढासांगोलामाळशिरस 

माढा डेपोतेतालुकामुख्यालय 
अंतर(RTD 
)सह १३०-१००=३०१३०-१००=३०२१४-१००=११४२५०-१००=१५०२२०-१००=१२०२३८-१००=१३८२८८-१००=१८८ 
३२०-१००=२२०१९६-१००=९६ वाहतूकदर(पूर्वीचादर+वाढ)(रुपयात) 

२.९५२.९५२.९१२.९१२.९१ २.९१२.९१ २.७९ 

२.९ 
५ 
IV 
= 
१०.७.२०१३ 
चा 
वाहतुक 
खर्च 

२५५.११ २५५.११ ४६८.७९ 

५५३.३५४८४.३३ 
५२२.७५ 
६५०.२५ 

७३१.८५४२२.१७ एक्सडेपोदर(रुपयेप्रति,कि.ली.) 

१७३८२.८४ १७३८२.८४१७३८२.८४ १७३८२.८४ १७३८२.८४ १७३८२.८४ १७३८२.८४१७३८२.८४१७३८२.८४ 
व्हॅट 
@ 
३ 
% 

५२१.४९५२१.४९ ५२१.४९५२१.४९५२१.४ 
९ 
५२१.४९५२१.४९ 

५२१.४९ 
५२१.४९ घाऊकविक्रेत्यासाठीएकूणखरेदीकिंमत(ए+बी) १७९०४.३३१७९०४.३३१७९ 
०४.३३ 
१७ 
९०४.३३ 
१७ 
९०४.३३ १७९०४.३३१७९०४.३३१७९०४.३३१७९०४.३३ (I)घाऊकविक्रेत्याचेकमीशन 

७८७.८२७८७.८२ ७८७.८२७८७.८२७८७.८२७८७.८२७८७.८२७८७.८२ 

७८७.८२ (ii)तापमानबदलामुळेयेणाऱ्याघटीच्यावहाताळणूक ९९.०० 

९९.०० 
९९.०० 
९९.०० 
९९ 
.०० 
९९ 
.०० 
९९.०० 
९९.०० 

९९.०० तूटीच्याप्रतिपूर्तीसाठीअसाधारणभत्ता (iii)वाहतूकखर्च(अधिकलागूअसेलतेथेजकात) 
३८३.५० 

३८३.५०६२२.७४ 

७२७.५० 
६४०.२०६९२.५८८३८.०८ 
८ 
९ 
२.८० 

५७८.२० (iv 
)डिझेलव्यतिरिक्तअनुषंगिकबाबींचाखर्च२५% ६३.७८ 

६३.७८ 
११७.२०१३८.३४१२१.०८ 
१३०.६ 
९१६२.५६ १८२.९६ 

१०५.५४ (v)पथकर(TollTax) 

७०.००७०.००७०.००७०.००७०.००७०.००७०.००७०.०० 

७०.०० (vi)घाऊकवितरकांनापुर्णांकाचालाभ 

५.७५५.७५२.०७७.५१ 
६.५३८.११ ०.६१ 

९.०१ 

८.६९ (vii)एकूणकिंमतवाढ [डी(१)+डी(ii)+डी(iii)+डी(iv)+डी(v)+डी(vi)} 
१४० 
९ 
.८५ 
१४० 
९ 
.८५१६९८.८३ 
१८३०.१७ 
१७२४.६३१७८८.२० 

१९५८.०७२०४१.५९१६४९ 
.२५ 


७८७.८२ 


७८७.८२ 


९९.०० 


९९ 
.०० 


४१३.०० 


९४३.०२ 


६ 
९.२८ 


१८५.२९ 


७०.०० 


७०.०० 


३.७३ 


९.७१ 


१४४२.८३ 


२०९४.८४ 


६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


एकूण(सी+डी) 


१९३१४.१७ 


१ 
९३१४.१७ 


१९६०३.१५ 


१९७३४.४९ 


१ 
९६२८.९ 
६ 


१९६९२.५२ 


१९८३२.४० 


१९९४५.९२ 


१ 
९ 
५५३.५८ 


१९ 
३४७.१६ 


१९९९९.१६ 


इ 


४२.३० 


४२.३० 


५०.९६ 


५४.९१ 


५१.७४ 


५३.६५ 


५८.७४ 


६१.२५ 


४९.४८ 


४३.२८ 


६२.८५ 


एफ 


१९३५६.४७ 


१९३५६.४७ 


१९६५४.१२ 


१९७८९.४० 


१९६८०.७० 


१९७४६.१७ 


१९९२१.१४ 


२०००७.१७ 


१ 
९ 
६०३.०६ 


१९३९०.४४ 


२००६२.०१ 


एफ१ 


१८७९२.६९ 


१८७ 
९ 
२.६९ 


१९०८१.६७ 


१९२१३.०१ 


१९१०७.४७ 


१९१७१.०४ 


१९३४०.९१ 


१९४२४.४३ 


१९ 
०३२.० 
९ 


१८८२५.६७ 


१ 
९४७७.६८ 


जी 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


एच 


एकूणकिंमतवाढीवर,व्हॅट@३% 
{डी 
( 
viii 
) 
च्या 
३ 
% एकूण(सी+डी+इ) 
किरकोळविक्रेत्यासाठीखरेदीकिंमत 
किंमत 
रुपये 
( 
एफ 
- 
बी 
- 
इ 
) किरकोळ/हॉकर्स 
विक्रेत्याचेकमीशन किरकोळ 
विक्रेत्यासाठी 

एकूण 

किंमत 
वाढीवर 
३ 
% 
व्हॅट 
{ 
जी 
( 
iii 
) 
च्या 
३ 
% 
} 
किरकोळ 
विक्री 
दर( 
रु 
. 
प्रति 
कि. 
ली 
.) {एफ+जी( 
iii)+एच 
किरकोळ 
विक्री 
दर 
( 
रू. 
प्रति 
लिटर 
) (आय/१००० 
) १०पैशाच्या 
पटीतविक्रीदर(प्रतिलिटर) 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


आय 


१ 
९ 
८१ 
९.९ 
७ 


१९८१९.९७ 


२०११७.६२ 


२०२५२.९० 


२०१४४.२० 


२०२०९.६७ 


२०३८४.६४ 


२०४७०.६७ 


२००६६.५६ 


१९८५३.९४ 


२०५२५.५१ 


15 


१ 
९.८२ 


१९.८२ 


२०.१२ 


२०.२५ 


२०.१४ 


२०.२१ 


२०.३८ 


२०.४२ 


२०.०७ 


१९.८५ 


२०.५३ 


१ 
९ 
.८० 


१ 
९ 
.८० 


२०.१० 


२०.३० 


२०.१० 


२०.२० 


२०.४० 


२०.५० 


२०.१० 


१९.९० 


२०.५० 


स्थळप्रतीवरमा.जिल्हाधिकारीसोा.यांचीस्वाक्षरीअसे. 


जिल्हापुरवठाअधिकारी 

जिल्हाधिकारी, सोलापूरकरिता 


मोहोळ 


करमाळा 


१४०-१००=४० 


३३८-१००=२३८ 


२.९ 
५ 


२.७९ 


२७७.१३ 


७४१.१५ 


१७३८२.८४ 


१७३८२.८४ 


जोडपत्र 
ब घाऊक(एजंट),अर्धघाऊकवकिरकोळविक्रेताअसे 
तीनटप्पेआहेतत्याठिकाणीव्हॅटसहकिरकोळकेरोसिनदरनिश्चिती(१/०५/२०१७पासून) 
अ.क्र. बाबउत्तरसोलापूरदक्षिणसोलापूरअक्कलकोट बार्शी 
पंढरपूर 

मंगळवेढासांगोला 
माळशिरस 

माढा अंतरडेपोतेतालुकामुख्यालयअंतरवजा( 
RTD 
) १३०-१००=३०१३०-१००=३०२१४-१००=११४२५०-१००=१५०२२०-१००=१२०२३८-१००=१३८२८८-१००=१८८ 
३२०-१०० 
=२२०१९६-१००=९६ वाहतूकदर(पूर्वीचादर+वाढ)(रुपयात) 

२.९५ 

२.९५२.९१ 
२.९१ २.९१ 
२.९ 
१२.९ 
१ २.७९ 

२.९५ 
IV 
= 
१०.७.२०१३ 
चा 
वाहतुक 
खर्च 

२५५.११ २५५.११ ४६८.७९५५३.३५ 
४८४.३३५२२.७५ 

६५०.२५ 

७३१.८५४२२.१७ एएक्सडेपोदर(रुपयेप्रति,कि.ली.) 

१७३८२.८४ 

१७३८२.८४ 
१७३८२.८४१७३८२.८४१७३८२.८४१७३८२.८४१७३८२.८४१७३८२.८४ १७३८२.८४ बी 
व्हॅट 
@ 
३ 
% 

५२१.४९ 

५२१.४९५२१.४९५२१.४९५२१.४९५२१.४९ 
५२१.४ 
९५२१.४९ 

५२१.४९ सी 
घाऊक 
विक्रेत्यासाठीएकूण 
खरेदी 
किंमत 
( 
ए+बी 
)१७९ 
०४.३३ १७९ 
०४.३३१७९ 
०४.३३ १७९०४.३३ 
१७ 
९ 
०४.३३ १७९०४.३३१७९०४.३३१७९०४.३३ 
१७९०४.३३ डी(I)घाऊकविक्रेत्याचेकमीशन 

७८७.८२ 
७८७.८२७८७.८२७८७.८२ 

७८७.८२७८७.८२७८७.८२ 

७८७.८२ 
७८७.८२ 
( 
ii)तापमान 
बदलामुळेयेणाऱ्या 
घटीच्या 
वहाताळणूक 
९९ 
.०० 

९९.००९९.००९९.००९९.००९९.००९९.००९९.०० 

९९.०० तूटीच्याप्रतिपूर्तीसाठीअसाधारणभत्ता (ii)वाहतूकखर्च(अधिकलागूअसेलतेथेजकात) ३८३.५० 

३८३.५०६२२.७४ ७२७.५०६४०.२० 
६ 
९ 
२.५८८३८.०८ 

८ 
९ 
२.८०५७८.२० 
(iv)डिझेलव्यतिरिक्तअनुषंगिकबाबींचा 
खर्च२५% ६३.७८ 

६३.७८११७.२० १३८.३४१२१.०८१३०.६९ 
१६२.५६ 

१८२.९६१०५.५४ (v)पथकर(TollTax) 

७०.०० 

७०.०० ७०.००७०.००७०.००७०.००७०.०० ७०.०० 

७०.०० (vi)घाऊकवितरकांनापुर्णांकाचालाभ 

५.७५ 

५.७५२.०७७.५१६.५३८.११ ०.६१ 

९.०१ 

८.६९ 


५२१.४९ 


५२१.४९ 


१७९ 
०४.३३ 


१७ 
९०४.३३ 


७८७.८२ 


७८७.८२ 


९९.०० 


९९.०० 


४१३.०० 


९४३.०२ 


६९.२८ 


१८५.२९ 


७०.०० 


७०.०० 


३.७३ 


९.७१ 


( 
vii 
) 
एकूण 

किंमत 
वाढ 


१४०९.८५ 


१४०९.८५ 


१६९८.८३ 


१८३०.१७ 


१७२४.६३ 


१७८८.२० 


१९५८.०७ 


२०४१.५९ 


१६४९.२५ 


१४४२.८३ 


२०९४.८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ 


१९३१४.१७ 


१९३१४.१७ 


१ 
९६०३.१५ 


१९७३४.४९ 


१९६२८.९६ 


१९६९२.५२ 


१९८६२.४० 


१९९४५.९२ 


१ 
९५५३.५८ 


१९३४७.१६ 


१९९९९.१६ 


इ 


४२.३० 


४२.३० 


५०.९६ 


५४.९१ 


५१.७४ 


५३.६५ 


५८.७४ 


६१.२५ 


४९.४८ 


४३.२८ 


६२.८५ २००६२.०१ 


एफ 


१९३५६.४७ 


१९३५६.४७ 


१९६५४.१२ 


१९७८९.४० 


१९६८०.७० 


१९७४६.१७ 


१९९२१.१४ 


२०००७.१७ 


१९६०३.०६ 


१९३९०.४४ 


१९३५६.४७ 


१९३५६.४७ 


१९६५४.१२ 


१९७८९.४० 


१ 
९ 
६८०.७० 


१९७४६.१७ 


१९९२१.१४ 


२०००७.१७ 


१ 
९ 
६०३.०६ 


१९३९०.४४ 


२००६२.०१ 


एफ१ जी 


विक्रेत्यासाठी 
एकूण 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


[डी(१)+डी(ii)+डी(iii)+डी(iv)+डी(v)+डी(vi)} एकूण(सी+डी) एकूणकिंमतवाढीवर,व्हॅट@३% 
{डी 
(v)च्या३%} एकूण(सी+डी+इ) अर्धघाऊकविक्रेत्यासाठीखरेदी 
किंमत अर्धघाऊक 
विक्रेत्याचेकमीशन(अर्धघाऊक 

किंमतवाढ 
) 
अर्धघाऊक 
विक्रेत्यासाठी 
एकूणकिंमतवाढीवर 
३ 
% 
व्हॅट 
{ 
जी 
च्या 
३ 
% 
} एकूण{एफ+जी+एच किरकोळविक्रेत्यासाठीखरेदीकिंमत किरकोळ/हॉकर्सविक्रेत्याचेकमीशन 
किरकोळविक्रेत्यासाठी 
एकूणकिंमतवाढीवर 
३ 
% 
व्हॅट 
{जे 
+(iii)च्या३ 
% 
} किरकोळविक्रीदर( 
रू.प्रति.कि.लि. 
) {आय+जे(iii)+के} 
किरकोळ 
विक्री 
दर 
( 
रु 
. 
प्रति.लिटर 
) 
( 
एल 
/ 
१०००) १०पैशाच्यापटीतविक्रीदर(प्रतिलिटर) 


एच 


९.०० 


९.०० 


९.०० 


९.०० 


९.०० 


९.०० 


९.०० 


९.०० 


आय 


९.०० १९६६५.४७ १९६६५.४७ 


१९९६३.१२ 


९.०० २००९८.४० २००९८.४० 


९ 
.०० १९९८९.७० १९९८९.७० 


२००५५.१७ 


२०२३०.१४ 


१९६६५.४७ १९६६५.४७ 


२०३१६.१७ 


२०३७१.०१ 


१९९१२.०६ १९९१२.०६ 


१९६ 
९९.४४ १९६९९.४४ 


आय१ 


१९९६३.१२ 


२००५५.१७ 


२०२३०.१४ 


२०३१६.१७ 


२०३७१.०१ 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


४५०.०० 


जे के 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


१३.५० 


एल 


२०१२८.९७ 


२०१२८.९७ 


२०४२३.६२ 


२०४५३.२० 


२०६९३.६४ 


२०७७ 
९.६७ 


२०३७५.५६ 


२०१६२.९४ 


२०८३४.५१ 


२०५६१.९ 
० 

२०.५६ 


२०५१८.६७ 

२०.५२ 


एम 


२०.१३ 


२०.१३ 


२०.४३ 


२०.४५ 


२०.६९ 


२१.७८ 


२०.३८ 


२०.१६ 


२०.८३ 


१२ , 


एन 


२०.१० 


२०.१० 


२०.४० 


२०.६० 


२०.५० 


२०.५० 


२०.७० 


२०.८० 


२०.४० 


२०.२० 


२०.८० 


जिल्हापुरवठाअधिकारी 
जिल्हाधिकारी 
, 
सोलापूर 
करिता 


शके १ ९ ४० 


स्थळप्रतीवरमा.जिल्हाधिकारीसोा.यांचीस्वाक्षरीअसे. 


६१ 


अ.क्र. 


माढा 


मोहोळ 


करमाळा 


१ 


१९६०३.०६ 


१९३९०.४४ 


२००६२.०१ 


२ 


१ 
९९१२.०६ 


१९६९९.४४ 


२०३७१.०१ 


३ 


घाऊक 
/अर्धघाऊक 
/किरकोळकेरोसिनविक्रीचेदरदर्शविणारा 
तक्ता-१/०५/२०१७पासून( 
पुरवठाकेंद्रपाकणी) बाबउत्तरसोलापूरदक्षिणसोलापूरअक्कलकोट बार्शी 

पंढरपूर 

मंगळवेढासांगोला माळशिरस घाऊकविक्रेतेयांनीअर्धघाऊकविक्रेतेयांना 
विक्रीकरावयाचेदर 
( 
प्रति 
के. 
एल. 
) 

१९३५६.४७ १९३५६.४७ १९६५४.१२१९७८ 
९ 
.४० 
१ 
९ 
६८०.७०१९७४६.१७ १९९२१.१४२०००७.१७ घाऊक/अर्धघाऊकविक्रेतेयांनीकिरकोळ विक्रेतेयांनाविक्रीकरावयाचेदर 
(प्रति 
के. 
एल 
.) १९६६५.४७१९६६५.४७ १९९६३.१२२००९८.४० 
१ 
९९ 
८ 
९ 
.७०२००५५.१७२०२३०.१४ २०३१६.१७ घाऊक/अर्धघाऊकविक्रेतेयांनीकिरकोळविक्रेते 
यांनाविक्रीकरावयाचेदर(प्रति२००लिटर 
) 
३ 
९ 
३३.० 
९ 

३ 
९३३.०९३९९२.६२ ४०१ 
९.६८ 

३९९७.९४ 
४०११.०३४०४६.०३४०६३.२३ किरकोळविक्रेतेयांनीग्राहकांना 
विक्रीकरावयाचे दर(प्रतिलिटर) 

२०.१०२०.१०२०.४० 
२०.६० 
२०.५० 
२०.५० २०.७० 

२०.८० घाऊकविक्रेतेयांनीकिरकोळविक्रेत्यांनाथेट वाटपकेलेसशासनजमाकरावयाचीरक्कम 
( 
प्रति 
के 
. 
एल 
. 
) 

३००.००३००.०० ३००.०० 
३००.००३००.०० 
३००.०० 

३००.०० 

३००.०० 


३९८२.४१ 


३९३९.८९ 


४०७४.२० 


४ 


२०.४० 


२०.२० 


२०.८० 


५ 


३००.०० 


३००.०० 


३००.०० 


जिल्हापुरवठाअधिकारी 
जिल्हाधिकारी 
, 
सोलापूर 
करीता 


स्थळप्रतीवरमा.जिल्हाधिकारीसो.यांचीस्वाक्षरीअसे. 


डॉ 
. 
राजेंद्र 
ब 
. 
भोसले 
, 
जिल्हाधिकारी 
, 
सोलापूर 
. 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


सोलापूर 
१ 
मे 
२०१७ 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


६३ 


विशेष वसुली अधिकारी यांजकडून 


आदेश ( २३३-२३४ ) 


- 


. 


क्रमांक आर/ १४५/विवअ/ म.स.का.क . १५६/ स्था . जप्ती/ नं. मा . पवार / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, ओ . आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री . नंदकुमार मारुती पवार , राहणार मु. पो . मठाचीवाडी , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा यांचेकडील श्री. कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , शाखा वाशी चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ७४,६१२ / 

अधिक दिनांक ०१ जानेवारी २००४ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या 
आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


- 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


आकार 
रु . पै . 


तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ 
हे . आर , स्थावर 
मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व 
दिनांक 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


०३.०२ 


पवार , 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . नंदकुमार मारुती 
क्रमांक १०१ / 

जामीनदार 
४४२/०४ क्रमांक १. श्री . संभाजी विठ्ठल 
दिनांक ०७ मे वाजगे, क्रमांक २. श्री . सखाराम 


नंदकुमार मारुती पवार , 
यांचे आई सावित्रा, मारुती 
पवार यांच्या नावावरील, 
मौजे मु . 

पो . मठाचीवाडी, 
तालुका फलटण, 
जिल्हा सातारा . 


गट नं . ४९ १/ २ क्षेत्र ०१.३६ आर + 

पोट खराबा ००.०२ 
सहीत सावित्रा मारुती 
पवार यांच्या नावावरील . 


२००४ . 


लक्ष्मण बनकर . 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा वाशी यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, २१ जून २०१७. 


आदेश ( २३५-२३६ ) 


- 


- 


क्रमांक आर/ १५२/विवअ/ म.स.का.क . १५६/ स्था . जप्ती/ न. व. डोके / सन २०१७-१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ . आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. नवनाथ बबन डोके , राहणार मु . पो. कुमशेत , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी , नवी मुंबई , शाखा काळाचौकी चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ७६,३५१/ 
अधिक दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१० पासून मुद्दल रकमेवर होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये 

नमूद 

केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


आकार 
रु . पै . 


तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ 
हे . आर . स्थावर 
मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व 
दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


दिनांक २२ 


०१.०० 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . नवनाथ बबन डोके , कर्जदार नवनाथ बबन , गट नंबर ७४/७, क्षेत्र ००.३६ आर + ००.५६ 
क्रमांक १०१/ जामीनदार 

डोके यांचे वडील बबन पोट खराबा ००.०५ आर 
२३३८/१० क्रमांक १. श्री . बाळकृष्ण विठोबा महादू डोके यांच्या नावा गट नंबर २१ / ६/ ब , क्षेत्र ००.१३ आर ००.८१ 

अवघडे, क्रमांक २. श्री . विष्णू वरील मौजे कुमशेत , गट नंबर २१ / ६/ अ , क्षेत्र ००.१८ आर ०१.०६ 
नोव्हेंबर . रामचंद्र बामणे. 

तालुका जुन्नर , 

गट नंबर २१/७, क्षेत्र ००.१७ आर 
२०१० . 

जिल्हा पुणे . 

नवनाथ बबन डोके, यांच्या हिश्शापुरता . 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , शाखा काळाचौकी यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त 
केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, २२ जून २०१७. 


. 


आदेश ( २६१-६२ ) 
क्रमांक आर/ २१५/विवअ/ म.स.का.क. १५६/ स्था . जप्ती/ ल. बा . चव्हाण / सन २०१७-१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी 
मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री. लक्ष्मण बापू चव्हाण, राहणार मु . पो . वडज , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी को 
ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज सामान्य कर्ज रक्कम रुपये 
८४,६८० / - अधिक दिनांक १८ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर . 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

पै . 
दिनांक 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . 


१ 


२ 


३ 


४ 


क्रमांक २० ९ ० 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . लक्ष्मण बापू चव्हाण , श्री . लक्ष्मण बापू चव्हाण , मौजे वडज येथील शेत जमीन 

३.६ ९ 
जामीनदार १. राहूल नामदेव पारखे, पो.खराब गट नंबर २५२/७ क्षेत्र हे . ३३.७ आर ०.०६ 
२०१७ २. रविंद्र निवृत्ती चव्हाण . गट नंबर ३१५/ ४- अ क्षेत्र १ हे . ४१ आर ०.३९ 

३.४४ 
दिनांक २१/१ 

गट नंबर ७/१ क्षेत्र हे. २९ आर लक्ष्मण बापू चव्हाण ६.३७ 

यांच्या हिश्श्यापुरता. 
२०१७. 

जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०५ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , ०५ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


६५ 


. 


आदेश ( २६३-६४ ) 
क्रमांक आर/ २०५/ विवअ /म.स.का.क . १५६ / स्था . जप्ती / च. द . कचरे / सन २०१७-१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री . चंद्रकांत दत्तात्रय कचरे , राहणार मु. पो . पाबळवाडी ( सावरगाव), तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . 
कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज सामान्य कर्ज 
रक्कम रुपये ८२,८१९/ - अधिक दिनांक ०७ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा आदेश ज्या इसमाविरुद्ध जमीन क्षेत्रफळ हे . आर. 

आकार 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

रु . पै . 
दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


क्रमांक २०८१ 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . चंद्रकांत दत्तात्रय कचरे , श्री . चंद्रकांत दत्तात्रय कचरे , यांचे वडील श्री . दत्तात्रय १.०६ 
जामीनदार १. किसन लक्ष्मण गोरडे, 

बापू 

कचरे यांच्या शेतजमीन मौजे सावरगाव येथील 
२०१७, २. नामदेव शंकर शेलार, 

गट नंबर ५५ ९ क्षेत्र ० हे . ८२ आर वरील 
दिनांक २१/१ 

जमिनीवर वडिलांच्या हिश्श्यापुरता. 
२०१७. 

जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ०४ जुलै २०१७. 


आदेश ( २६५-६६ ) 
क्रमांक आर/ २०७/विवअ/ म.स.का.क. १५६/ स्था . जप्ती/ भ. मा . जेजुरकर/ सन २०१७-१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री . भगवान मारुती जेजुरकर , राहणार मु. पो. निरागुडे ( रामवाडी), तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचेकडील 
श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (स्थावर 
तारण कर्ज) रक्कम रुपये १,५४,३५७/- अधिक दिनांक २१ जुलै २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली 
खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर . 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
दिनांक 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


वसुली दाखला 


३८१ 


क्रमांक २०८५ 


२०१७ 
दिनांक २१/१ 


कर्जदार श्री . भगवान मारुती जेजुरकर , श्री. भगवान मारुती जेजुरकर, मौजे निरगुडे येथील 
जामीनदार १. रत्नमाला भगवान जेजुरकर , मिळकत पत्नीच्या नावावरील सौ . रत्नमाला भगवान 
२. दत्तात्रय देविदास परदेशी. 

जेजुरकर, मौजे निरगुडे मिळकत क्रमांक ७२० 
लांबी २५X 

५२५ चौ . फूट दगड , 
विट, सिमेंट बांधकाम लोखंडी पत्रा छप्पर नुसार . 


२१ रुंदी 


%3D 


२०१७. 


६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , ०४ जुलै २०१७. 


- 


, 


" 


आदेश ( २६७-६८ ) 
क्रमांक आर/ २१४ / विवअ/ म.स.का.क. १५६/ स्था . जप्ती / फा . उ. पठाण / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, ओ . आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री . फारुक उस्मान पठाण , राहणार मु.पो. बादशहा तलाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (व्यवसाय कर्ज) रक्कम 
रुपये १,४३,५५२/ अधिक दिनांक ०७ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर. 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
दिनांक 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


क्रमांक २० ९ २ 


१. ४४ X 


%3D 


%3D 


४५१ चौ . 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . फारुक उस्मान पठाण , श्री . फारुक उस्मान पठाण, मौजे बादशहा तलाव 

०.६४ 
जामीनदार १. विलास दत्तात्रय पवार , गट नंबर २१ क्षेत्र ०.३५.५ आर आकार ०.६४ पैसे 
२०१७ २. चंद्रकांत शंकरराव राजगुरव. 

उस्मान फकिर खान पठाण यांच्या हिश्श्यापुरता व 
दिनांक २१/१ 

मौजे आगर येथील मिळकत क्रमांक ५४२ मधील 
२०१७. 

१६ ७०४ चौ . फूट 
२. ४१X १५ 

फूट 
११५५ चौ . फूट 

६ ९ ८ 
बनी बन्नोबी हाजी उस्मान फकिरखान पठाण यांच्या 

हिश्श्यापुरता. 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०५ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ०५ जुलै २०१७. 


आदेश ( २६९ -७० ) 
क्रमांक आर/ २०४/विवअ/ म.स.का.क. १५६/ स्था . जप्ती/ रा . मा . वाघुले / सन २०१७-१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री. राजेंद्र मारुती वाघुले, राहणार मु.पो. निमगाव तर्फे महाळुगे, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री. कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी , नवी मुंबई, शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज( स्थावर तारण) रक्कम 
रुपये ४,४१,०५४ /- अधिक दिनांक २० एप्रिल २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


६७ 


आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा आदेश ज्या इसमाविरुद्ध जमीन क्षेत्रफळ हे . आर. 

आकार 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

रु . पै . 
दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


०.९ ३ 


वसुली दाखला 
क्रमांक २०७१ 
२०१७ , 
दिनांक २१/१ 


कर्जदार श्री . राजेंद्र मारुती वाघुले , 
जामीनदार १. प्रदिप राजाराम ताजणे, 
२. वैशाली संजय वाघुले , 
३. अशोक फकिरा जेजुरकर. 


श्री. राजेंद्र मारुती वाघुले , मौजे निमगाव तर्फे 
महाळुगे येथील जमीन गट नंबर ४०५ मधील 
क्षेत्र २ हे . ३७ आर व पोट खराबा क्षेत्र ० हे. 
२२ आर पैकी राजेंद्र मारुती वाघुले यांच्या 
हिश्श्याचे क्षेत्र ० हे. ४४ आर पुरते आकार 


२०१७. 


०.९ ३ पै . 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ०४ जुलै २०१७. 


आदेश ( २७१-७२ ) 
क्रमांक आर/ २०६/विवअ / म.स.का.क. १५६/ स्था . जप्ती/ प्र. कि . नवले/ सन २०१७-१८ .--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी , श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री. प्रविण किसन नवले, राहणार मु.पो. उच्छिल , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी को 

ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (स्थावर तारण कर्ज) रक्कम 
रुपये ४, ९ ६,४८३/- अधिक दिनांक १८ एप्रिल २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

जमीन क्षेत्रफळ हे. आर . 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

रु . पै . 
दिनांक 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


१ 


२ 


३ 


४ 


वसुली दाखला 


क्रमांक २०८२ 


२०१७ , 


कर्जदार श्री . प्रविण किसन नवले, 
जामीनदार सहकर्जदार वैभव 
किसन नवले, 
१. ईश्वर जयराम नवले , 
२. अभिजित खंडू चव्हाण . 


०.७७ 


०.४४ 


०.५३ 


श्री . श्री . प्रविण किसन नवले सहकर्जदार श्री . वैभव किसन नवले 
व त्यांची आई श्रीमती भिवाबाई किसन नवले यांच्या हिश्श्यासह 
मौजे उच्छिल येथील शेत जमिनीवर 
१. गट क्रमांक ६२३ क्षेत्र ० हे . ३० आर पो.ख ० हे .०१ आर. 
२. गट क्रमांक २३३ क्षेत्र ० हे . ४७ आर पो.ख ० हे.०३ आर. 
३. गट क्रमांक ३२ क्षेत्र ० हे. १७.८ आर पो.ख ० हे .००.५ आर . 
४. गट क्रमांक १८१- ब क्षेत्र ० हे .६५ आर पो.ख ० हे. १५ आर . 
५. गट क्रमांक २२ - ब क्षेत्र ० हे.२४ आर पो.ख ० हे.००.५ आर. 
६. गट क्रमांक ७२३ क्षेत्र ३ हे.०५ आर पो.ख ० हे . १८.५ आर. 
४. गट क्रमांक १४० - अ क्षेत्र ० हे .५१ आर पो.ख ० हे .०० आर. 
वरील जमीन प्रविण , वैभव, मिनाबाई किसन नवले यांच्या 
हिश्श्यापुरता. 


०.१७ 


१.४८ 


३.५० 


०.४० 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , ०४ जुलै २०१७ . 


- 


आदेश ( २७३-७४ ) 
क्रमांक आर/ २०२/विवअ/ म.स.का.क. १५६/ स्था . जप्ती/ सं. म . वाघुले / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी 
मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की, श्री. राजेंद्र महादेव वाघुले, राहणार मु.पो. निमगाव ( वाघुलेमळा), तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज(व्यवसाय कर्ज) रक्कम 
रुपये ७७,२०८/ - अधिक दिनांक ०६ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर . 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
दिनांक 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


रु . पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


६.०१ 


क्रमांक २०८४ 


३ 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . संजय महादेव वाघुले , श्री . संजय महादेव वाघुले, मौजे निमगाव तर्फे 

जामीनदार १. प्रदिप राजाराम ताजणे, महाळुगे येथील जमीन गट नंबर ४१ ९ मधील 
२०१७ , २. शिवाजी धोंडू वाघुले , 

क्षेत्र ३ हे . ६१ आर व ०.१३ आर पोट खराबा 
३. अनिल सोपान वाघुले . 

एकूण 

क्षेत्र हे . ७४ आर मधील श्री . संजय 

महादेव वाघुले यांच्या हिश्श्यापुरता 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ०४ जुलै २०१७. 


आदेश ( २७५-७६ ) 
क्रमांक आर/ २०३/ विवअ/ म.स.का.क. १५६ / स्था . जप्ती/र. मा . जेजुरकर / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी , श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) 
अन्वये आदेश देतो की , सौ . रत्नमला भगवान जेजुरकर , राहणार मु . पो . निरागुडे, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील 
श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज ( घरबांधणी 
कर्ज) रक्कम रुपये १,६०,०४३ / - अधिक दिनांक ०७ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च 
इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


६ ९ 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


आकार 


मालमत्तेचे वर्णन 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर. 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


रु . पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


वसुली दाखला 


२.३८ 


क्रमांक २०८० 


कर्जदार सौ . रत्ममाला भगवान जेजुरकर, सौ . रत्ममाला भगवान जेजुरकर , मौजे निरगुडे येथील 
जामीनदार १. गणेश धोंडीभाऊ शिंदे, गट नंबर २११ मधील क्षेत्र ० हे . ७३ आर पोट 
२. भगवान मारुती जेजुरकर. 

खराबा ० हे. ०४ आर सह एकूण क्षेत्र ० हे . ७४ आर 
सौ. रत्ममाला भगवान जेजुरकर यांच्या नावावरील. 


२०१७ 


दिनांक २१/१ 


२०१७. 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ०४ जुलै २०१७. 


आदेश ( २८५-८६) 
क्रमांक आर/ २०८/विवअ/ म.स.का.क. १५६/ स्था . जप्ती/ सु. ब . चव्हाण / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, 

नवी 
मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुशिल बबन चव्हाण, राहणार मु . पो. वडज , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी को 
ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ७६,६०८ / अधिक 
दिनांक ०४ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या 
आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

जमीन क्षेत्रफळ 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव 

तपशील 

हे . आर . स्थावर 
दिनांक 

मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


आकार 


रु . पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


००.०७ आर 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . सुशिल बबन कर्जदार सुशिल बबन चव्हाण , 

१. गट नंबर २७/३ मधील क्षेत्र ०३.०२ 
क्रमांक १०१/ चव्हाण , जामीनदार 

यांचे वडील बबन नकाजी ०.०८ आर , 
२०७३/१७ , १. श्री . विलास भगवान चव्हाण , 

चव्हाण , यांच्या नावावरील मौजे २. गट नंबर १८२ मधील क्षेत्र 

०२.१२ 
दिनांक २१/०१ श्री . अरुण प्रताप दुराफे . मु.पो. वडज , ता . जुन्नर, ०.८३ आर + पोट खराबा 
२०१७ . जिल्हा पुणे . 
३. गट नंबर १८१/३ मधील क्षेत्र 

०१.३७ 
००.६३ आर + पोट खराबा ००.०२ 
आर ही श्री . बबन नकाजी चव्हाण , 
यांच्या नावावरील शेत जमिनीवर 
श्री . सुशिल बबन चव्हाण यांच्या 

हिश्श्यापुरता. 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ५ जुलै २०१७. 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , शके १ ९ ४० 


- 


आदेश ( २८ ९ - ९ ० ) 
क्रमांक आर/ २१८/विवअ /म.स.का.क. १५६ / स्था . जप्ती/ चं. शं. भालेराव/ सन २०१७-१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी 
मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री. चंद्रकांत शंकर भालेराव , राहणार मु . पो. पारूंडे, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ४,०८,८३० / 
अधिक दिनांक १८ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्ता 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ 
हे . आर. स्थावर 
मालमत्तेचे वर्णन 


रु . पै . 


२ 


३ 


४ 


आर , 


भालेराव, 


जिल्हा पुणे. 


पवार . 


- 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . चंद्रकांत शंकर कर्जदार चंद्रकांत शंकर भालेराव, १. गट नंबर ६४९ / १ मधील क्षेत्र 

०.१६ 
क्रमांक १०१/ भालेराव , 

यांचे वडील व आई श्री . शंकर ० ०४.९ ७ आर + पोटखराब ०.०१ 
२०८७/१७, जा . क्र . १. श्री . शंकर विनायक विनायक भालेराव व 
दिनांक २१/०१ सौ . कृष्णाबाई शंकर भालेराव २. गट नंबर ६४ ९ / २ मधील 

२.२२ 
२०१७ . जा . क्र . २. सौ . कृष्णाबाई यांच्या नावावरील मौजे 

क्षेत्र 0.00 आर + पोट खराबा 
शंकर भालेराव , 

मु . पो . पारुंडे, तालुका जुन्नर , ०० २.१७ आर, 
जा . क्र . ३. श्री . मुरलीधर 

३. गट नंबर ६५१ मधील क्षेत्र 

०.०३ 
रामचंद्र पवार . 

००.०२ आर , 
जा . क्र . ४. श्री . अमर भास्कर 

मिळकत नंबर १. ३७ - अ पु.प. १५२५ 
१०.३ बाय द.उ. २८.६ मापाचे 
दुमजली घर , पक्की विट , सिमेंट 
बांधकाम शौचालयासह दक्षिणमुखी 
एकूण ५८ ९ .१६ चौ . 

फूट 

मापाचे 
घर , २. ३७ - ब पु.प. १०.९ बाय ४४५ 
द.उ. २३ मापाचे घर पक्की विट , 
सिमेंट बांधकाम सिमेंट पत्रा शौचालया 
सह ६ बाय ६ सह दक्षिणमुखी मागील 
बाजूस बखळ जागा एकूण २८६.७ 
चौ . फूट मापाचे घर. 
श्री . शंकर विनायक भालेराव व 
कृष्णाबाई शंकर भालेराव यांच्या 
नावावरील शेतजमीन व घर 
चंद्रकांत शंकर भालेराव यांच्या 

हिश्श्यापुरता . 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ६ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


७१ 


- 


आदेश ( २८७-८८ ) 
क्रमांक आर/ २१७/विवअ / म.स.का.क. १५६ / स्था . जप्ती/सि . मु. शेख / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ . आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी , श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , 
विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये 
आदेश देतो की , श्री . सिंकदर मुनिर शेख , राहणार मु . पो . पाडळी , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी को - ऑप 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ५५,७८१/ अधिक दिनांक 
०६ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत 
आहे. 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

जमीन क्षेत्रफळ 

आकार 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव 

तपशील 

हे . आर. स्थावर 
दिनांक 

मालमत्तेचे वर्णन 


स्थावर मालमत्ता 


रु . पै . 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


" 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . सिकंदर मुनिर कर्जदार सिकंदर मुनिर शेख , मिळकत नंबर २/५१४ १२ बाय २०० / 
क्रमांक १०१/ शेख , जा . क्र . १. श्री . इब्राहिम यांच्या नावावरील मौजे पाडळी, २५ एकूण ३०० चौ . फूट वर 
२०८ ९ / १७ , कासम शेख, जा . क्र .२. 

तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे. दगड, विटा , चुना किंवा सिमेंटचे 
दिनांक २१/०१ श्री . मेहरुम हसन शेख . 

पक्के घर ( पत्रा अगर कौलारू 
२०१७ . 

छप्पर) श्री . सिंकदर मुनिर शेख 

यांच्या नावावरील . 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , ८ जुलै २०१७. 


आदेश ( २ ९ १ - ९ २ ) 
क्रमांक आर/ २१६/विवअ/ म.स.का.क. १५६ / स्था . जप्ती/ वि. ग. चव्हाण / सन २०१७-१८ .--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, ओ. आर . काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती विमलबाई गणपत चव्हाण , राहणार मु . पो. वडज , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये १,४०,३८ ९ / 
अधिक दिनांक ०४ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

जमीन क्षेत्रफळ 

आकार 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव 

तपशील हे . आर . स्थावर 

पै . 
दिनांक 

मालमत्तेचे वर्णन 

४ 
वसुली दाखला कर्जदार श्री . विमलबाई गणपत कर्जदार विमलबाई गणपत १. गट नंबर २७/३ मधील क्षेत्र 

००.३४ 
क्रमांक १०१/ 

चव्हाण, यांच्या नावावरील 

०.०८ आर , 
२०८६/१७ , जा . क्र . १. श्री . संदेश यशवंत 

मौजे मु.पो. वडज , २. गट नंबर १८१/३ मधील क्षेत्र 

०१.३७ 
दिनांक २१/०१ चव्हाण , जा . क्र .२. श्री . सुदर्शन ता . जुन्नर, जिल्हा पुणे. ०.६३ आर + पोट खराबा 
२०१७ . हनुमंत पारखे. 

00.०२ आर ही श्रीमती विमलबाई 
गणपत चव्हाण, नावावरील शेत 
जमिनीवर यांच्या हिश्श्यापुरता. 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


रु . 


१ 


२ 


३ 


५ 


चव्हाण , 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


. 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, ६ जुलै २०१७. 


- 


आदेश ( २ ९ ३ -९ ४ ) 
क्रमांक आर/ २१ ९/विवअ/म.स.का.क . १५६ / स्था . जप्ती/ रा . दा . काशिद/ सन २०१७-१८.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री. राजेश दामोदर काशिद राहणार मु. पो. चिंचोली ( का), तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ६३.८६३/ 
अधिक दिनांक ०६ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

जमीन क्षेत्रफळ 

आकार 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव 

तपशील हे . आर . स्थावर 

रु . पै . 
दिनांक 

मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


" 


. 


जिल्हा पुणे . 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . राजेश दामोदर कर्जदार राजेश दामोदर काशिद, मौजे मु . पो . चिंचोली ( का ), ०.२ ९ 
क्रमांक १०१/ काशिद , जा . क्र . १. श्री . रामचंद्र यांच्या नावावरील मौजे मु. पो . तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 
२१४३/१७ , दत्तात्रय पानसरे , जा . क्र .२. चिंचोली ( का ) , तालुका जुन्नर , 

येथील गट नंबर ७१८ मधील 
दिनांक २१/०१ श्री . संतोष तुकाराम चव्हाण . 

क्षेत्र ०.४१ आर , + पोटखराबा 
२०१७ . 

0०.०१ आर पैकी क्षेत्र ०.१४ आर 
श्री . राजेश दामोदर काशिद, 

यांच्या नावावरील . 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०६ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ०६ जुलै २०१७. 


आदेश ( २१२-१३ ) 
क्रमांक आर/ ११६ /विवअ/ म.स.का.क. १५६/ स्था . जप्ती/ वा . बा. पानमंद / सन २०१७-१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की, श्री. वासुदेव बाबू पानमंद, राहणार मु.पो. चाकण ( एकतानगर ), तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री. कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (व्यवसाय कर्ज ) रक्कम 
रुपये ६,५९, ५६८ / - अधिक दिनांक ३० जून २०१५ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


७३ 


आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा आदेश ज्या इसमाविरुद्ध जमीन क्षेत्रफळ हे . आर . 

आकार 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

रु . पै . 
दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


क्रमांक १०५२ 


५ 


हे . ०२ 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . वासुदेव बाबू पानमंद , श्री . वासुदेव बाबू पानमंद , यांचे जामिनदार बाळू 

०.२८ 
जामीनदार १. बाळू महादू पानमंद , महादू पानमंद , यांच्या नावावरील मौजे गारगोटवाडी 
२०१५ , 

२. श्री . अरुण बाळासाहेब बनकर , येथील गट नंबर ७३३ क्षेत्र ०४ हे . ३८ आर अधिक 
दिनांक ८/१० ३. श्री . कैलास नारायण जरे. पोट खराबा ० हे . ६४ आर एकूण क्षेत्र 
२०१५ . 

आर आकार ६ रु. ३२ पैकी क्षेत्र ० हे . २० आर 
आकार ० रु. २८ पै. बाबू महादू पानमंद यांच्या 

हिश्श्यापुरते . 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, १४ जून २०१७. 


- 


" 


, 


आदेश ( २१४-१५ ) 
क्रमांक आर/ ११७ /विवअ/ म.स.का.क. १५६ / स्था . जप्ती/स. गु . राक्षे/ सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी, ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, 
विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की , श्री . सचिन गुलाब राक्षे, राहणार मु.पो. खेड ( राक्षेवाडी) , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री. कुलस्वामी को - ऑप 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (सामान्य कर्ज) रक्कम रुपये १,२७,६५४ / 

अधिक दिनांक ०१ जून २०१५ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध जमीन क्षेत्रफळ हे . आर . 

आकार 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

रु . पै . 
दिनांक 


प्रमाणपत्राचा 


१ 


२ 


سه 


४ 


वसुली दाखला 


६५१ 


क्रमांक १५७६ 


कर्जदार श्री. सचिन गुलाब राक्षे, 
जामीनदार १. भावेश रामदास 
टाकळकर , 
२. श्री . गणेश बाळू राक्षे. 


%3D 


२०१५, 
दिनांक २६/१० 


%3D 


श्री . सचिन गुलाब राक्षे, यांचे वडिलांच्या मिळकती 
मौजे ढोरे भांबुरवाडी येथील मिळकत नंबर ३२ क्षेत्र 
३५ X २० ७०० चौ . फूट 
११ x १६ 

१७६ चौ . फूट पडवी 
एकूण 

फूट 
दगड , विटा , सिमेंट बांधकाम वरती सिमेंट पत्रा व 
लोखंडी पत्रा शौचालयासह श्री . गुलाब चिमाजी राक्षे 
यांच्या नावावरील मिळकत. 


२०१५. 


८७६ चौ . 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


" 


- 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , १४ जून २०१७. 


- 


- 


आदेश ( २१६-१७) 
क्रमांक आर/ १४० / विवअ/ म.स.का.क. १५६/ स्था . जप्ती/ बा. श . पोखरकर / सन २०१७-१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री. बापू रामू पोखरकर , राहणार मु.पो. खडकी (पिंपळगाव), तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री. कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (सामान्य कर्ज) रक्कम रुपये 
८७,६११/ - अधिक दिनांक १६ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध जमीन क्षेत्रफळ हे . आर . 

आकार 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

रु . पै . 
दिनांक 


प्रमाणपत्राचा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१.४ 


क्रमांक २७५ 


मिंडे , 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . बापू रामू पोखरकर , श्री . बापू रामू पोखरकर मौजे खडकी पिंपळगाव गट नंबर 

जामीनदार १. श्री . तुळशिराम गहीणा ३१६ क्षेत्र १ हेक्टर ५० आर पैकी ११ आर क्षेत्र स्वत : च्या 
२०१६ , 

हिश्श्यापुरते. 
दिनांक २२/०६ २. श्री . संदिप परशुराम ढोबळे. 
२०१६. 

जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , १ ९ जून २०१७. 


आदेश ( २३१-२३२ ) 
क्रमांक आर/ १३९/विवअ/ म.स.का.क. १५६ / स्था . जप्ती/ रा. ब. ढोबळे / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, ओ . आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री . राजेश बबन ढोबळे, राहणार मु.पो. पारगाव तर्फे (शिंगवे ), तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . 
कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज ( सामान्य कर्ज) 
रक्कम रुपये १,४५,२६६/ - अधिक दिनांक १६ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


७५ 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


मालमत्तेचे वर्णन 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर. 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 
रु . पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


क्रमांक २८६ 


%3D 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . राजेश बबन ढोबळे , श्री . राजेश बबन ढोबळे , यांच्या वडिलांच्या नावावरील मौजे २४८ 
जामीनदार १. आगंद 

बाबूराव 

पोंदे पारगाव (चिंचगाई मळा) येथील मिळकत नंबर ६५४/१ 
२०१६, २. श्री . हामीला निवृत्ती साबळे, 

मधील १३ x २० 

= २६० चौ . फूट , दगड , विट , सिमेंट 
दिनांक २२/०६ ३. श्री . बबन गणपत ढोबळे . 

मध्ये बांधकाम वर मंगलोरी कौल घर दोन पाखी दरवाजे 
२०१६ . 

पूर्व मुखी श्री . बबन गणपत ढोबळे यांच्या हिश्श्यापुरते. 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , १ ९ जून २०१७. 


- 


आदेश ( २१८-१९ ) 
क्रमांक आर/ ११५/विवअ / म.स.का.क . १५६/ स्था . जप्ती/ कै. शं. टाकळकर / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी 
मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) 
अन्वये आदेश देतो की, श्री . कैलास शंकरराव टाकळकर, राहणार मु.पो. टाकळकरवाडी, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज (व्यवसाय कर्ज) रक्कम 
रुपये ८,८६,६१७/ - अधिक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध जमीन क्षेत्रफळ हे . आर. 

आकार 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
दिनांक 


प्रमाणपत्राचा 


रु . पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . कैलास शंकरराव 
क्रमांक ३१८७/ टाकळकर , 
२०१५, 

जामीनदार १. श्री . शंकरराव बाबूराव 
दिनांक २७/०१ टाकळकर , 
२०१६ . 

जामीनदार २. श्री . गुलाब नाना 
टाकळकर, 
जामीनदार 

श्री . श्रीनिवास नारायण 


००.१० 


कर्जदार श्री . कैलास शंकरराव टाकळकर यांचे वडील 
श्री . शंकरराव बाबूराव टाकळकर यांच्या नावाने असणाऱ्या 
स्थावर मालमत्तेवर मौजे टाकळकरवाडी, तालुका खेड, 
जिल्हा पुणे येथील 
गट नंबर ६० क्षेत्र ०१.७२ आर पैकी क्षेत्र ००.११ आर 
गट नंबर ६२/३ क्षेत्र ००.८५ आर पैकी क्षेत्र ०८.८५ आर 
गट नंबर ८६ क्षेत्र ०१.२० आर पैकी क्षेत्र ००.४१ आर 
श्री . शंकर बाबूराव टाकळकर यांच्या नावावरील तसेच 
मौजे मांजरवाडी, तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील 
गट नंबर ३३/१ क्षेत्र १.२२ आर पैकी क्षेत्र ००.६२ आर 
ही श्री . कैलास शंकर टाकळकर यांच्या हिश्श्यापुरता 


००.८५ 
०२.०० 


३ . 


. 


गावडे . 


३.१० 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


" 


- 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १९ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनिय, 
श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 

विभागीय कार्यालय , मंचर , 

तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे . 
पुणे, १४ जून २०१७. 


" 


. 


आदेश ( २०० ) 
क्रमांक विवविअ/ ज्ञानदीप / ८४ / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, ज्ञानदिप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , पाटण , तालुका पाटण , जिल्हा 
सातारा या संस्थेने निबंधक सहकारी संस्था पाटण यांचा दिलेला क्रमांक २५९, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६/ ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम रुपये ४५,५९९/ 
असून दिनांक ०६ जून २०१७ अखेर रुपये ३४ ,९९ ६/ - येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी , कल्याण एस . खामकर, वसुली अधिकारी, ज्ञानदिप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, शाखा पाटण, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. तात्यासो, जगन्नाथ पवार व सौ. अंजना तात्यासोो पवार, राहणार 
निसरे , पो. निसरे , तालुका पाटण , जिल्हा सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात 
आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा इ 
नदिप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकारा विरुद्ध उक्त गावाचे नाव तालुका भूमापन क्रमांक क्षेत्र 
क्रमांक व प्रमाणपत्र देण्यात आले 

पेठ , घर नंबर मिळकत नंबर हेक्टर आर 
दिनांक 


प्रमाणपत्राचा 


भार 


त्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


क्रमांक २५ ९ 


पाटण. 


वसुली दाखला श्री . तात्यासो जगन्नाथ पवार , 

निसरेता, पाटण , 

३२२ संपूर्ण हिस्सा ज्ञानदिप को - ऑप . क्रेडिट 
सौ . अंजना तात्यासोा पवार, जिल्हा सातारा. 

सोसायटी, लिमिटेड , मुंबई शाखा , 
दिनांक ११/०८ मु.पो. निसरे , तालुका पाटण , 
२०१५. 

जिल्हा सातारा. 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थक रक्कम भार- रुपये ४५,५९९/- देणे असलेली रक्कम व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सातारा, ०६ जून २०१७. 


आदेश ( २२८ ) 


, 


क्रमांक विवविअ/ ज्ञानदीप / ८६/ सन २०१७-१८.-- ज्याअर्थी, ज्ञानदिप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , पाटण , तालुका पाटण , जिल्हा 
सातारा या संस्थेने निबंधक सहकारी संस्था, पाटण यांचा दिलेला क्रमांक २५३, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम रुपये ९ ५,९२८/ 
असून दिनांक ०५ जून २०१७ अखेर रुपये १,०८,७२४/- येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी , कल्याण एस . खामकर, वसुली अधिकारी, ज्ञानदिप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, शाखा पाटण , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विलास जोतीराम सावंत , राहणार साखरी, पो . बीबी , तालुका 
पाटण , जिल्हा सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदिप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


1969 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


भार 


ज्या पक्षकारा विरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 


गावाचे नाव तालुका भूमापन क्रमांक क्षेत्र 
पेठ , घर नंबर मिळकत नंबर हेक्टर आर 


क्रमांक व 
दिनांक 


त्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


क्रमांक २५३ 


संपूर्ण हिस्सा 


" 


वसुली दाखला श्री . विलास जोतीराम साखरी, साखरी, पो . बीबी , ५८८ , ५०६ , १.०७ 

ज्ञानदिप को - ऑप . क्रेडिट 
पो . बीबी, तालुका पाटण , तालुका पाटण, ४४६ , ४३२ , 

सोसायटी, लिमिटेड , मुंबई शाखा , 
दिनांक ११/०८ जिल्हा सातारा. 

जिल्हा सातारा. ३४ , १५१ , 

पाटण. 
२०१५. 

१५२ . 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थक रक्कम भार - रुपये १,०८,७२४/ - देणे असलेली रक्कम व्याज 
आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सातारा, ०६ जून २०१७ . 


आदेश ( २३० ) 
क्रमांक विवविअ/ ज्ञानदीप / ८२ / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, ज्ञानदिप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पाटण , तालुका पाटण , जिल्हा 
सातारा या संस्थेने निबंधक सहकारी संस्था, पाटण यांचा दिलेला क्रमांक २५१, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम रुपये ४५,५९९ / 
असून दिनांक ०६ जून २०१७ अखेर रुपये ६४,६७ ९/ - येणेबाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी , कल्याण एस. खामकर, वसुली अधिकारी, ज्ञानदिप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , शाखा पाटण , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती उषा महादेव कदम, राहणार हेळवाक , तालुका पाटण , जिल्हा 
सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदिप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 


- 


भार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षकारा विरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 


गावाचे नाव तालुका भूमापन क्रमांक क्षेत्र 
पेठ , घर नंबर मिळकत नंबर हेक्टर आर 


त्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


क्रमांक २५१ 


मु.पो. हेळवाक, 


पाटण. 


वसुली दाखला श्रीमती उषा महादेव कदम , हेळवाक , 

१०५ संपूर्ण हिस्सा ज्ञानदिप को - ऑप . क्रेडिट 

सोसायटी, लिमिटेड , मुंबई शाखा, 
तालुका पाटण , 
दिनांक ११/०८ तालुका पाटण, 

जिल्हा सातारा . 
२०१५. 

जिल्हा सातारा. 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थक रक्कम भार - रुपये ६४,६७ ९/ - देणे असलेली रक्कम व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
सातारा, ०६ जून २०१७ . 


आदेश ( २५५ ) 
क्रमांक विवविअ/ ज्ञानदीप/ स्थावर जप्ती आदेश/ १५४/ सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, चेअरमन , ज्ञानदिप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
मुंबई शाखा पाटण , यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक १६६ कलम १०१/२०१७, दिनांक २७ एप्रिल २०१७ यात नमूद केलेली येणेबाकी 
रक्कम रुपये ८१,१५ ९/ - थकबाकीदार सभासद श्री . प्रकाश आनंदा देसाई , राहणार मु . पो . खंडाळा, हायस्कूलजवळ , खंडाळा, तालुका जिल्हा 
रत्नागिरी प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ मधील 
तरतूदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , शके १ ९ ४० 


त्याअर्थी, मी , कल्याण एस. खामकर, वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चा नियम 
१०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २७ जून २०१७ रोजी जप्त करण्यात आली 
असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर 
निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्दित धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे 
देण्यात यावेत . 

मालमत्तेचे वर्णन 


कर्जदार / मिळकतदाराचे नाव 


गावाचे नाव 


भूमापन गट मिळकत 


प्रमाणपत्राचा 
आदेशाची तारीख 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


. 


" 


दाखला क्रमांक मिळकतदार श्री . आनंदा/ आण्णा महादेव देसाई, 

मु.पो. पापर्डे , 

मिळकत नंबर १०८ मधील 
१६६ / कलम १०१/ यांच्या मालमत्तेमध्ये वारसाहक्काने कर्जदार श्री . प्रकाश तालुका पाटण , 

त्यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र . 
२०१७ , आनंदा देसाई यांच्या नावे येणाऱ्या मालमत्तेवर बोजा 

जिल्हा सातारा. 
२७/०४/२०१७. नोंदीबाबत . 

आजअखेर कर्ज येणेबाकी रक्कम रुपये ९ ४,६६१/ - अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशिर खर्च आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे 
आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


कल्याण एस. खामकर, 


विशे वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी, 
ज्ञानदिप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , सातारा . 


सातारा, २७ जून २०१७ . 


आदेश ( २ ९ ५ ) 


क्रमांक विवविअ/ ज्ञानदीप / स्थावर जप्ती आदेश /१८० / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, चेअरमन , ज्ञानदिप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
मुंबई, शाखा पाटण, यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक १६६ कलम १०१/२०१७, दिनांक २७ एप्रिल २०१७ यात नमूद केलेली येणेबाकी 
रक्कम रुपये ८१,१५ ९/- थकबाकीदार सभासद श्री. प्रकाश आनंदा देसाई, राहणार मु.पो. खंडाळा , हायस्कूलजवळ, खंडाळा, तालुका जिल्हा 
रत्नागिरी प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ मधील 
तरतूदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , कल्याण एस. खामकर , वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ चा नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २७ जून २०१७ रोजी जप्त करण्यात आली 
असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर 
निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्दित धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे 
देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


कर्जदार / मिळकतदाराचे नाव 


गावाचे नाव 


भूमापन गट मिळकत 

क्रमांक 


आदेशाची तारीख 


१ 


२ 


३ 


30 


दाखला क्रमांक 


मु.पो. पापर्डे बुद्रुक , 


तालुका पाटण, 


- 


मिळकतदार श्री . आनंदा / आण्णा महादेव देसाई , 
यांच्या मालमत्तेमध्ये वारसाहक्काने कर्जदार श्री . प्रकाश 
आनंदा देसाई यांच्या नावे येणाऱ्या मालमत्तेवर बोजा 
नोंदीबाबत . 


१६६ 
२७/०४/२०१७ . 


जिल्हा सातारा. 


गट नंबर ३/५, ३/७ , ७/१ , 
७/४, ३६/१ , २६/१ , 
४ ९ / १४/ ५, ५०/१६, ६०/१६, 
६०/ १९ व ५०/१५ मधील 
त्यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


७ ९ 


आजअखेर कर्ज येणेबाकी रक्कम रुपये ९ ४,६६१/ - अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे 
आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 


कल्याण एस . खामकर , 


विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी , 
ज्ञानदिप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , सातारा. 


सातारा, २७ जून २०१७ . 


आदेश ( २९६-२९ ८ ) 


क्रमांक एस.आर.ओ. /१५६ / सौ. रो. अ . कुदळे/ जप्ती आदेश/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ 
कांबळे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामिण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो 
की , सौ . रोहिणी अशोक कुदळे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १ ,९ १,६७९ /- + दिनांक ०१ जुलै २०१५ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च 
इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही , करार , गहाण, लिज , लिन , ताबा , खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने 
मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


- 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१) १०१/ (१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक -दाखला क्रमांक ५१९ / ४३८/ २०१५, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५. 


२) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / (१ ) चा दाखला आहे. 


१. सौ . रोहिणी अशोक कुदळे, ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 


२. श्री . रविंद्र राधाकिसन भंडारी , ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 


३. श्री. अशोक पांडुरंग कुदळे , ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 

३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे ताम्हणवाडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , दौंड , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील गट 
नंबर ३१४/२ मधील एकूण क्षेत्र ०० हे. ८१ आर पोट खराबासह शेत जमीन मिळकत त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या - येण्याच्या 
हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित, जर वसुली दाखविल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत अस्मिता महिला ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


पुणे , ०७ जुलै २०१७. 


आदेश ( २९९-३०१ ) 


- 


क्रमांक एस.आर.ओ./ १५६/ सौ. रा . द . बेंगळे/ जप्ती आदेश/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अमित विश्वनाथ 
कांबळे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामिण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो 
की , सौ . राधिका दशरथ बेंगळे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,५८,७६१/- + दिनांक ०१ जुलै २०१५ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च 
इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही, करार , गहाण, लिज, लिन, ताबा, खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने 
मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१) १०१/ (१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक -दाखला क्रमांक १०१/५१८/४३७/२०१५ , दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५. 


२) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / (१ ) चा दाखला आहे . 


१. सौ . राधिका दशरथ बेंगळे , ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 


२. श्री . भीमराव सोपान शेलार , ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 


०० 


३. सौ . सुनीता नामदेव बेंगळे, ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 

३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे खामगाव टेक , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रर , हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील 
गट नंबर ३ मधील एकूण 

क्षेत्र हे . ३८ आर पोट खराबासह क्षेत्रापैकी श्री . दशरथ व शंकर तुकाराम बेंगळे यांचेहिश्श्याची ०० हे ३८ आर शेत जमीन 
मिळकत त्यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित, जर वसुली दाखविल्याप्रमाणे येणे रक्कम , 
व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अस्मिता महिला ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


पुणे, ०७ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३०२-३०४ ) 


क्रमांक एस.आर.ओ. /१५६ / सौ. ध. नि . कांचन/ जप्ती आदेश/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ 
कांबळे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामिण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो 
की, सौ. धनश्री निलेश कांचन यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ४, ९९ , ०३३ / - + दिनांक ०१ जुलै २०१६ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही, करार , गहाण, लिज , लिन , ताबा, खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात 
येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१ ) १०१/(१ ) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक -दाखला क्रमांक १०१/५७६/६८०/२०१६, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ . 


२) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १) चा दाखला आहे . 


१. सौ . धनश्री निलेश कांचन , ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 


२. सौ . मंदा रमेश कांचन , ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 


%3D 


३. श्री . राजेश लक्ष्मण काळे , ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 

३) स्थावर मिळकतीचेवर्णन : मौजे उरुळीकांचन येथील गट नंबर ७८ ९/ १ यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे. ०१ आर व गट क्रमांक ७८ ९/ २ यांसी एकूण क्षेत्र 
०० हे. ०४ आर यापैकी श्रीमती मंदा रमेश कांचन यांचे मालकी हक्काचे अंदाजे क्षेत्र ८५० चौ . फूट व त्यावर बांधण्यात आलेली आर.सी.सी. इमारत 
बांधकाम तळमजला घर व शौचालय २३ x १९.८ = ४५५.४ चौ.फूट व दुकान १६.६ x ९ १४ ९.९ चौ.फूट व दुकान १६.६ x ९ 

१४९.९ चौ.फूट असे 
एकूण 

क्षेत्र ७५४.२ चौ.फूट मिळकत यांसी ग्रा.मि.नं. १/००४३५ ( जुना ग्रा.मि.नं. १/०२८७/३) ही संपूर्ण मिळकत त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत 
जाण्या - येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित , जर वसुली दाखविल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अस्मिता महिला ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे , ०७ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


८१ 


. 


२२ 


सप्टेंबर २०१६. 


आदेश ( ३०५-३०७) 
क्रमांक/ एस.आर.ओ./१५६ / सौ . ता. सु. थोरात/ जप्ती आदेश/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ 
कांबळे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामिण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश 
देतो की, श्रीमती ताईबाई सुदाम थोरात यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १ , ९ ४,७६ ९/ - + दिनांक ०१ जुलै २०१६ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च 
इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही, करार , गहाण , लिज, लिन, ताबा , खरेदी , हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने 
मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) १०१/( १) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक -दाखला क्रमांक १०१/५६७/६७१/२०१६ , दिनांक 
२) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / (१ ) चा दाखला आहे . 

श्रीमती ताईबाई सुदाम थोरात, ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. श्रीमती राजश्री कैलास थोरात , ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 

३. श्री . राजाराम शंकर थोरात , ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 
३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे खामगाव टेक , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रर , हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील 
गट नंबर १०२/१ मधील एकूण क्षेत्रापैकी श्री. राजारामा शंकर थोरात यांचे एकूण हिश्श्याची ०१ हे ३७ आर शेत जमीन मिळकत त्यामधील दगड , माती 
व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित, जर वसुली दाखविल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अस्मिता महिला ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित ,, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, ०७ जुलै २०१७. 


१ . 


आदेश ( २३८-२४० ) 


क्रमांक / एस.आर.ओ. / १५६/ ५३६/ श्री.चं.रा.लांडगे/ जप्ती आदेश/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित 
विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, द्वारा श्रद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , लोणीकाळभोर, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . चंद्रकांत रामचंद्र लांडगे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ४१,४४७/ - + दिनांक ३१ मार्च २००६ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही, करार , गहाण , लिज , लिन, ताबा, खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात 
येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी श्रद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लोणीकाळभोर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१) १०१/( १) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक -दाखला क्रमांक १०१/ ९ ६५ /१५६१/ २००६ , दिनांक ०६ जून २००६. 
२ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १) चा दाखला आहे . 

१. श्री . चंद्रकांत रामचंद्र लांडगे, ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १ ), 
२. श्री . विकास बबन भंडलकर , ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 

३. श्री . मोरेश्वर बाबराव ठाकरे, ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 

३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे लोणीकाळभोर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब रजिस्ट्रर , हवेली , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील 
गट नंबर १२६/१ मधील पु.प. १५.६ x द.उ. १५ दगड, विटा , मातीत रुफ मंगलोरी कौले व पुढे मोकळी जागा अशी सदर मिळकत त्यामधील दगड, माती 
व सदर मिळकतीत जाण्या -येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित , जर वसुली दाखविल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या 


-- 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , शके १ ९ ४० 


आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्रद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लोणीकाळभोर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक ४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

श्री . अमित कांबळे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्रद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

लोणीकाळभोर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
पुणे, ०४ जुलै २०१७. 


आदेश ( २४४-२४७ ) 


क्रमांक / विविअ/ वसुली/ श्री.बाळासोा/ आ . द. साबळे / स्था.मा.ज./ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बाळासोा / आनंदा दगडू साबळे, राहणार वडकी ( साबळेमळा), तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये 
१,३६,८०३/- + दिनांक ०१ जानेवारी २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च 
इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी यांची व त्यांची पत्नी सौ . माया बाळासोा / आनंदा साबळे , मौजे वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे घर 
मिळकत नंबर २२२४ व मौजे वडकी येथील गट नंबर ६९ १ पैकी मधील क्षेत्र ०० हे. १ आर. मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या 
जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला / हुकूमनामा 

गावाचे नाव तालुका जिल्हा 
क्रमांक व दिनांक 
१०१/ ९ ५३ /९ १७/ २०१५ , सन २०१५ , 

मौजे वडकी येथील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर २२२४ मधील वीट , सिमेंटचे 
दिनांक ३०/०३/२०१५. 

उत्तरमुखी बांधकाम पु.प. १५.५ X उ.द. २५ = ३८७.५ चौ.फूट छप्पर पत्रा 
इमारत लिहून देणार श्री. बाळासोा / आनंदा दगडू साबळे व सौ. माया 
बाळासोा / आनंदा साबळे यांची मौजे वडकी येथील गट नंबर ६ ९ १ पैकी 

मधील क्षेत्र है . ०१ आर मिळकत. 
जर अॅवॉर्ड येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसाचे आत श्री हनुमान ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर घरमिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे , ०७ जुलै २०१७. 


आदेश ( २५६-२६० ) 


क्रमांक /विविअ/ वसुली/ श्री.बबन धोंडिबा गायकवाड / स्था.मा.ज. / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बबन धोंडिबा गायकवाड , राहणार वडकी ( तळेवाडी), तालुका हवेली, जिल्हा 
पुणे यांचेकडील श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये १,६३,३७१/ 
+ दिनांक ०१ जानेवारी २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च इत्यादी होणारी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची व त्यांची पत्नी सौ . मंदा बबन गायकवाड , यांची मौजे वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे घर मिळकत 
व शेतजमीन मिळकत क्षेत्र यांच्या हिश्श्याची आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर मिळकत व शेतजमीनमिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


८३ 


अधिनियम , 


आकार 


आर . रु . 


पै . 


०२ 


३४ आर . 


%3D 


आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या घर मिळकतीचे व शेतजमीन / स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

१ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला / हुकूमनामा 

गावाचे नाव तालुका जिल्हा 

गट क्रमांक 

क्षेत्र 
क्रमांक व दिनांक 

मिळकतीचे वर्णन 

सर्व्हे क्रमांक हे . 
१०१/ ९ ५७/ ९ २१ / २०१५ , मौजे वडकी येथील ग्रामपंचाचत मिळकत नंबर ५५२ मधील ३६७ 

मधील एकूण 

क्षेत्र हे . 
दिनांक ३०/३/२०१५. 

विट , सिमेंटचे उत्तरमुखी बांधकाम पु.प. २५ x द.उ. १२ अधिक पो.ख. ० हे. १ आर. एकूण क्षेत्र २ हे. 
३०० चौ . फूट पडवी पु.प. ११ x द.उ. २३ = २५३ चौ.फूट ३५ आर क्षेत्रापैकी सामाईक क्षेत्र ० हे. ४६.५१ 
छप्पर पत्रा इमारत लिहून देणार श्री . बबन गायकवाड आर लिहून देणार श्री . बबन धोंडिबा गायकवाड 
व सौ . मंदा बबन गायकवाड यांची घर मिळकत . 

यांचे क्षेत्र. 
जर अवॉर्ड येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसाचे आत श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक २३ जून २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे, 
द्वारा श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 

वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
पुणे, २३ जून २०१७. 


, 


- 


आदेश ( २७७-२७८ ) 
क्रमांक / क . ११ / वसुली/ वि.व.अ. /म.स.का.क. १५६ / म.स.स.नियम १०७/ श्री.वि.ना.काळे / स्था.म.ज. / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

श्री. विशाल नामदेव काळे, ( कर्जदार ) व श्री. नामदेव तुकाराम काळे, ( सहकर्जदार ), दोघेही 

राहणार जंक्शन साईनगर , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
२. स्थावर मालमत्ता तारण देणारे यांचे नाव 

श्री . विशाल नामदेव काळे 
३. स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे मौजे लासुर्णे, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 

त्या गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा. 
४. स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र मौजे लासुर्णे, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे येथील सीटी सर्व्हे नंबर ४० ९ मधील एकूण 

क्षेत्र 
९९.८ चौ . मीटर भूखंडासह त्यावरील बांधलेले आर.सी.सी. बांधकाम त्यांसी ग्रामपंचायत 
हद्दीतील मिळकत नंबर ३७८ मधील ३५ x २२ x २ = १७४० चौ. फूट आर.सी.सी. तीन 

मजली संपूर्ण बांधकाम इमारत मिळकत . 
५. स्थावर मालमत्तेच्या चर्तु:सिमा 

पूर्वेस 

दक्षिणेस 
श्री . सोमश्वर खरवडे यांची मिळकत गट नंबर ४५५ व ४६१ 
पश्चिमेस 

उत्तरेस 
बारामती इंदापूर मेन रोड 

ग्रामपंचायत अंतर्गत रोड 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ० ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिवसाचे दुपारी १.०० वाजता अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे जिल्हा मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे च्या प्रशासकीय कार्यालय 
सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे दुसऱ्या फेर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर दुसऱ्या फेर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक ०४ जुलै २०१७ रोजी पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्टया सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील. 

हा आदेश आज दिनांक ०४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीने मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , ०४ जुलै २०१७. 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , शके १ ९ ४० 


आदेश ( २७ ९ -२८० ) 
क्रमांक / क . १० / वसुली/ वि.व.अ. /म.स.का.क . १५६/ म.स.स.नियम १०७/ श्री.वि.इं.पटेल / स्था.म.ज. / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

श्री . विरेंद्र इंदुकुमार पटेल, (कर्जदार) व सौ . भैरवी विरेंद्र पटेल , ( सहकर्जदार ), दोघेही 
राहणार बिल्डिंग विंग डी -१ , स्पेतोडीया, फ्लॅट नंबर १०२ सिल्व्हर बील न्याती इनक्लेव्ह , 

महंमदवाडी, हडपसर , पुणे -२८ . 
२. स्थावर मालमत्ता तारण देणारे यांचे नाव श्री . विरेंद्र इंदुकुमार पटेल, (कर्जदार ) व सौ . भैरवी विरेंद्र पटेल , ( सहकर्जदार) 
३. स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे मौजे भेकराईनगर , फुरसुंगी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 

त्या गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा. 
४. स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र 

मौजे महंमदवाडी , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर ४ हिस्सा नंबर ४- अ/ १ व 
सर्व्हे नंबर ९ , हिस्सा नंबर ६ - अ मधील एकूण क्षेत्र १४९ ०० चौ. मी . मिळकतीवर बांधलेल्या 
न्याती इनक्लेव्ह या हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स मधील बिल्डिंग नंबर क्यू -१, सिल्व्हर बील या 
इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर १०२ यांसी क्षेत्र १२२.०२ चौ . मी . म्हणजेच 

१३१३.४२ चौ.फूट ही मिळकत. 
५. स्थावर मालमत्तेच्या चर्तु:सिमा 

सर्व्हे नंबर ४ हिस्सा नंबर ४- अ/ १ च्या चर्तु:सिमा 
पूर्वेस - सर्व्हे नंबर ४ हिस्सा नंबर ४- ओ/ १ ची उर्वरित मिळकत , 
दक्षिणेस - श्री . सुभाष भानगिरे यांची मिळकत, 
पश्चिमेस - सर्व्हे नंबर ९ ची उर्वरित मिळकत , 

उत्तरेस - सर्व्हे नंबर ४ हिस्सा नंबर ४ ची उर्वरित मिळकत. 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ० ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिवसाचे दुपारी १२.०० वाजता अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे जिल्हा मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे च्या प्रशासकीय कार्यालय 
सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा येथे दुसऱ्या फेर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर दुसऱ्या फेर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक ०४ जुलै २०१७ रोजी पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्टया सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील. 

हा आदेश आज दिनांक ०४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीने मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ०४ जुलै २०१७. 


. 


आदेश ( २८१-२८२ ) 
क्रमांक/ क. ११/ वसुली/वि.व.अ. /म.स.का.क. १५६ / म.स.स.नियम १०७/ श्री.सु.का.कामथे/ स्था.म.ज. / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

श्री . सुनिल काशिनाथ कामथे, (कर्जदार ) 
राहणार फ्लॅट नंबर २, दुसरा मजला, वर्धीनी अपार्टमेंट , मातोश्री कॉलनी, वाल्हेकरवाडी , 
चिंचवड , पुणे. 

श्री . काशिनाथ विश्वनाथ कामथे, ( सहकर्जदार), राहणार शिवरी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
२. स्थावर मालमत्ता तारण देणारे यांचे नाव 

श्री . काशिनाथ विश्वनाथ कामथे, 
३. स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे मौजे शिवरी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 

त्या गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा. 
४. स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र 

मौजे शिवरी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे येथील जमीन मिळकत गट क्रमांक ९९ ७ पैकी मधील 
एकूण क्षेत्र ०८ आर, गट क्रमांक ९९ ७ मधील ४९.५ आर , गट क्रमांक १००२ मधील ६६ आर , 
गट क्रमांक १००५ मधील ३० आर , गट क्रमांक ९ ८ ९ मधील ०३ आर व गट नंबर ९९ ७ मधील 
१५ आर इतकी शेत जमीन मिळकत. 


, 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


८५ 


५. स्थावर मालमत्तेच्या चर्तुसिमा 


गट क्रमांक ९९ ७ पैकी च्या चर्तु:सिमा 
पूर्वेस 

दक्षिणेस 
गट नंबर ९९ ६ 

गट नंबर ९९ ७ 
पश्चिमेस 

उत्तरेस 
गट नंबर १०२१ 

गट नंबर ९९ ७ 


गट क्रमांक ९९ ७ च्या चर्तु:सिमा 


पूर्वेस 
गट नंबर ९९ ६ 

पश्चिमेस 
गट नंबर १०२१ 


दक्षिणेस 
गट नंबर ९९ ७ 

उत्तरेस 
गट नंबर ९९ ७ 


गट क्रमांक १००२ च्या चर्तु:सिमा 


पूर्वेस 
गट नंबर १००२ 

पश्चिमेस 


दक्षिणेस 
गट नंबर १००२ 

उत्तरेस 
गट नंबर १००२ 


गट नंबर १०२१ 


गट क्रमांक १००५ च्या चतु:सिमा 


पूर्वेस 
गट नंबर १००५ 
पश्चिमेस 
फॉरेस्ट 


दक्षिणेस 
गट नंबर १००५ 

उत्तरेस 
गट नंबर १००४ 


गट क्रमांक ९ ८ ९ च्या चर्तु:सिमा 


पूर्वेस 
गट नंबर ९८८ 

पश्चिमेस 
गट नंबर ९ ८८ 


दक्षिणेस 
गट नंबर ९ ८ ९ 

उत्तरेस 
गट नंबर ९ ८ ९ 


गट क्रमांक ९९ ० च्या चतु:सिमा 


पूर्वेस 
गट नंबर ९ ८८ 

पश्चिमेस 
गट नंबर ९९ १ 


दक्षिणेस 
गट नंबर ९९ ० 

उत्तरेस 
गट नंबर ९९ ० 


उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ०९ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिवसाचे दुपारी ११.०० वाजता अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे जिल्हा मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सोपाननगर, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे च्या प्रशासकीय कार्यालय 
सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे दुसऱ्या फेर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर दुसऱ्या फेर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक ०४ जुलै २०१७ रोजी पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्टया सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 


हा आदेश आज दिनांक ०४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीने मुद्रेसह दिला असे . 

दुर्वाचनिय , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे , 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सोपाननगर , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुणे, ०४ जुलै २०१७. 


८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , शके १ ९ ४० 


- 


, 


आदेश ( २५१ ) 
क्रमांक / एस.आर.ओ. / १५६ / ०८ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अनिल ज्ञानदेव जगताप यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ९, १३,३२३ /- + दिनांक १६ मे २०१५ पासून 
द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली मिळकत मौजे टिळेकरवाडी , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १५५ , एकूण क्षेत्र ० ९ हे . १६ आर पैकी श्री . अनिल ज्ञानोबा उर्फ ज्ञानदेव जगताप यांचे मालकीची ५१ आर (०४ आर पो.खा. 
सह) शेतजमीन मिळकत , ही स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही, करार , गहाण , लिज , लिन , ताबा, खरेदी , हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे / करण्यात आले 
असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द 
होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/११३/२७३/२०१५, दिनांक १३ जुलै २०१५. 
२) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१ ) चा दाखला आहे. 

१. श्री . अनिल ज्ञानदेव जगताप , 
२. श्री . भिमसेन चंदर शिंदे , 
३. श्री . सुनिल ज्ञानदेव जगताप, 

४. श्री . आकाश अनिल जगताप. 

३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे टिळेकरवाडी , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे गट नंबर १५५, एकूण क्षेत्र ०९ हे . १६ आर पैकी श्री . अनिल ज्ञानोबा 
उर्फ ज्ञानदेव जगताप यांचे मालकीची ५१ आर ( ०४ आर पो.ख. सह ) शेतजमीन मिळकत यासी चतु:सिमा पूर्वेस सहजपूर गावची शिव , दक्षिणेस 
श्री . नारायण बबन कांचन यांची मिळकत , पश्चिमेस ओढा, उत्तरेस श्री . विठ्ठल राऊत यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १९ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, १ ९ जून २०१७. 


.. 


मे २०१५ 


- 


आदेश ( २५३ ) 
क्रमांक / एस.आर.ओ. / १५६ /१०/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ. मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे -४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . निलेश भाऊसाहेब ठोंबरे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ६,६६,१३३/- + दिनांक १६ 
पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली मिळकत मौजे खामगाव , तालुका दौंड, 
जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ११२१ , हिस्सा क्रमांक २ एकूण क्षेत्र ४० आर श्रीमती विमल भाऊसाहेब ठोंबरे यांचेनावावरील शेतजमीन मिळकत, ही स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , 
लिज , लिन , ताबा , खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे / करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा 
ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) १०१/(१ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१२०/२८०/२०१५, दिनांक १३ जुलै २०१५. 
२ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे. 
१. श्री . निलेश भाऊसाहेब ठोंबरे , 
२. श्री . अतुल किसन कुल्लाळ , 
३. श्री . संतोष बाबूराव नागवडे, 
४. श्रीमती विमल भाऊसाहेब ठोंबरे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


८७ 


- 
- 


३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे खामगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे गट नंबर ११२१ , हिस्सा क्रमांक २ एकूण क्षेत्र ४० आर श्रीमती विमल 
भाऊसाहेब ठोंबरे यांचे नावावरील शेतजमीन मिळकत , 

मिळकतीच्या चतु :सिमा - 
पूर्वेस - श्री . टिळेकर यांची मिळकत, 
दक्षिणेस - श्री . हनुमंत नागवडे यांची मिळकत , 
पश्चिमेस - श्री . बाळू गिरमे यांची मिळकत , 
उत्तरेस - श्री . सुरेश नागवडे यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखविल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक २७ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 
पुणे, १ ९ जून २०१७. 


आदेश ( २२० ) 


डिसेंबर २०१६ . 


क्रमांक / एस.आर.ओ./ १५६/ ४/ १/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ. मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे -४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. गणेश नानाभाऊ ढगे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,३ ९, ७२३ /- + दिनांक १६ मे २०१५ पासून 
द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी श्री. गणेश नानाभाऊ ढगे यांनी कर्जास रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली त्यांचे 
नावावरील मौजे आपटी, तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३२७ एकूण क्षेत्र ८४ आर पैकी ४२ आर मिळकत, ही स्थावर मालमत्ता या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज , लिन , 
ताबा, खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे/ करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) १०१/( १) वसुली दाखला क्रमांक १०१/ ८८४/ ९९ ४ / २०१६, दिनांक १३ 
२) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे . 

१. श्री . गणेश नानाभाऊ ढगे , 
२. श्री . नानाभाऊ आप्पाजी ढगे, 
३. श्री . प्रविण मधुकर गुरव , 

४. श्री . सचिन यशवंत रनवरे. 

३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे आपटी, तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे गट नंबर ३२७, एकूण क्षेत्र ८४ आर पैकी श्री . गणेश नानाभाऊ ढगे, यांचे 
हिश्श्याचे क्षेत्र ४२ आर मिळकत . 

मिळकतीच्या चतु :सिमा 
पूर्वेस - गट नंबर ३२७ पैकी श्री . राहूल नानासाहेब ढगे यांची मिळकत , 
दक्षिणेस - वढू आपटी रोड , 
पश्चिमेस - श्री . गंगाराम दौलत ढगे यांची मिळकत , 
उत्तरेस - श्री . तिडके यांची मिळकत. 

जर वसुली दाखविल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक १२ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, १२ जून २०१७ . 


-- 


- 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , शके १ ९ ४० 


आदेश ( २२२-२२३ ) 
क्रमांक / एस.आर.ओ. / १५६ / ७/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे -४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. देवीदास बाळू उर्फ बाळासाहेब गायकवाड यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १६,२६,६६३ /- + 
दिनांक ०१ जानेवारी २०१३ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण, लिज, लिन , 
ताबा, खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे / करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) ९८ / १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक ८७६ /९ ०० / २०१३, दिनांक २७ जानेवारी २०१४. 
२) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) ९ चा दाखला आहे. 


१. श्री . शाम उत्तम कदम , 


२. श्री. पोपट आबू खेडेकर , 

३. श्री . श्रीनिवास साहेबराव वाघ. 

३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : श्री. देवीदास बाळू उर्फ बाळासाहेब गायकवाड ( सहकर्जदार) यांचे नावावरील मौजे कोलवडी , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे गट नंबर २६५ , एकूण क्षेत्र ९ ४ आर पैकी त्यांचेहिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे. ३१.४ आर शेतजमीन मिळकत सर्व हक्कासह , 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १४ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, १४ जून २०१७. 


आदेश ( २२४-२२५ ) 
क्रमांक / एस.आर.ओ./ १५६/ ०६/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , डॉ. मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . महेश योगिराज उर्फ योगिदास हगवणे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ६,३४,५८८ / - + दिनांक ०१ जानेवारी 
२०१५ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी श्री . महेश योगिराज हगवणे यांनी कर्जास रजिस्टर गहाणखतान्वये तारण 
दिलेली मिळकत मौजे किर कटवाडी , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर ९ ७ यासी क्षेत्र ०० हे . ०४ आर यापैकी श्री . योगिराज उर्फ योगिदास 
सहादू हगवणे यांचे अविभक्त हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे. ०२ आर व सदर मिळकतीवर असलेले सर्व प्रकारचे संपूर्ण बांधकाम मिळकत , ही स्थावर मालमत्ता 
या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण ,लिज, 
लिन, ताबा , खरेदी, हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे / करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास 
तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/ ११०७/१२४ ९/ २०१७, दिनांक ०७ मार्च २०१७. 
२) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१ ) चा दाखला आहे . 

१. श्री . महेश योगिराज उर्फ योगिदास हगवणे, 
२. श्री . योगिराज उर्फ योगिदास सहादू हगवणे, 
३. श्री . बंडू सहादू हगवणे , 
४. श्री . शेखर नामदेव हगवणे , 
५. श्री . अनंता नामदेव जागडे, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


८ ९ 


•- 


३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे किरकटवाडी , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, सर्व्हे नंबर ९ ७, यासी क्षेत्र ०० हे . ०४ आर यापैकी श्री . योगिराज 
उर्फ योगिदास सहादू हगवणे यांचे अविभक्त हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे . ०२ आर व सदर मिळकतीवर असलेले सर्व प्रकारचे संपूर्ण बांधकाम मिळकत यासी 
चतु:सिमा पूर्वेस अंतर्गत रस्ता व श्री . पांडूरंग हगवणे यांची मिळकत, दक्षिणेस सार्वजनिक रस्ता, पश्चिमेस श्री . सोनवणे यांची मिळकत व रस्ता, उत्तरेस 
श्री . बंडू सहादू हगवणे यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखविल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक १४ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुनिल आबुराव तांबे, 

विशेष वसुली, 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
पुणे, १४ जून २०१७. 


१ ९ ६१ 


. 


आदेश ( २२६-२२७) 
क्रमांक / एस.आर.ओ. / १५६ / ०५/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे -४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संतोष बंडोबा लडकत यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ४,११,६ ९ २/- + दिनांक ०१ जानेवारी 
२०१७ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी श्री . संतोष बंडोबा लडकत यांनी कर्जास रजिस्टर गहाणखतान्वये तारण 
दिलेली मिळकत मौजे धायरी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज , लिन, ताबा , खरेदी , हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे/ करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) १०१/( १) वसुली दाखला क्रमांक १०१/११०८/१२५०/२०१७, दिनांक 

०७ मार्च 

२०१७ . 
२) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१ ) चा दाखला आहे. 

१. श्री . संतोष बंडोबा लडकत, 
२. सौ . सिमा संतोष लडकत , 
३. श्रीमती शकुंतला बंडोबा लडकत , 
४. श्री . अक्षय सोपान कुदळे , 
५. सौ . वृषाली सर्जेराव कुदळे , 
६. सौ . वैशाली उर्फ उर्मिला राजेंद्र भुजबळ , 

३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे धायरी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर १४४ , हिस्सा क्रमांक ५ + ६/१/ १/ ३ - अ यांसी क्षेत्र ०० 
हे . ०१ पैकी श्री . संतोष बंडोबा लडकत, श्रीमती शकुंतला बंडोबा लडकत , सौ . वृषाली सर्जेराव कुदळे , सौ . वैशाली उर्फ उर्मिला राजेंद्र भुजबळ, यांचे 
नावावरील ०० हे. ००.५० आर जागा व त्यावरील आर.सी.सी. मधील संपूर्ण बांधकाम यासी क्षेत्रफळ यासी पुणे महानगरपालिका मिळकत नंबर पी/ सी / २६ / 
००६१३००० स्थावर मिळकत , 

यासी चतु :सिमा - 
पूर्वेस - श्री . नारायण शंकर कुदळे यांची मिळकत , 
दक्षिणेस - श्री . वसंतराव बेनकर यांची मिळकत, 


पश्चिमेस - कॅनॉल , 


उत्तरेस - श्री. वसंतराव लायगुडे यांची मिळकत . 


९ ० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , शके १ ९ ४० 


. 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक १४ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुनिल आबुराव तांबे, 

विशेष वसुली, 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


पुणे, १४ जून २०१७ . 


१ ९ ६१ 


आदेश ( २४ ९ -२५० ) 
क्रमांक/ एस.आर.ओ. /१५६ /० ९/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे-४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दिलीप लक्ष्मण म्हेत्रे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २५,३८,८२८/ - + दिनांक १६ 

मे 

२०१५ 
पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांचे स्वत : च्या नावावरील त्यांनी कर्जास रजिस्टर गहाणखतान्वये तारण 
दिलेली त्यांचे नावावरील मौजे सहजपूर , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १८२/१ मधील श्री . दिलीप लक्ष्मण म्हेत्रे यांच्या नावावरील क्षेत्र ०१ 
हे . ०० आर अधिक पोट खराबा ०० हे . ०६ आर असे एकूण क्षेत्र ०१ हे. ०६ आर पैकी ४० आर शेतजमीन मिळकत, ही स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लिज, लिन , ताबा , 
खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे / करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर 
शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल . 


- 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


. 


हे . ०६ 


१ ) १०१/(१ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१५५/३२४/२०१५, दिनांक १० ऑगस्ट २०१५. 
२) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१) चा दाखला आहे. 

१. श्री . संजय काळूराम झुरुंगे, 
२. श्री . देवीदास पोपट ताम्हाणे , 

३. सौ . सोनली दिलीप म्हेत्रे. 

श्री. दिलीप लक्ष्मण म्हेत्रे यांच्या नावावरील गट नंबर १८२/१ क्षेत्र ०१ हे. ०० आर अधिक पोट खराबा ०० हे. ०६ आर असे एकूण क्षेत्र ०१ हे. 
आर यांसी आकार ०१ रुपये ०० पैसे यावर बांधण्यात आलेली मिळकत यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ५४४ मधील ६० बाय ११० चौ . फूट 

जागेत 

३३ फूट 
बाय ३३ फूट आर.सी.सी. पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर ३३ फूट बाय ३३ फूट बांधकाम व भविष्यात होणारे बांधकाम , ही स्थावर मालमत्ता . 

यांसी चर्तु:सिमा 
पूर्वेस - श्री . मोहन बबन म्हेत्रे यांची मिळकत, 
दक्षिणेस - सहजपूर - थोरटवाडी रोड , 
पश्चिमेस - श्री . बाळासाहेब सादू म्हेत्रे यांची मिळकत , 
उत्तरेस - श्री . राजेंद्र बाबूराव सनस यांची मिळकत. 

जर वसुली दाखविल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक १ ९ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, १ ९ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


९ १ 


आदेश ( २४१-२४२) 
क्रमांक / एस.आर.ओ. / १५६ / ११/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे -४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सचिन उत्तरेश्वर सलगर यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ३०,१४,३८१/- + दिनांक ०१ नोव्हेंबर 
२०१७ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी श्री . सुनिल बबनराव गायकवाड यांनी कर्जास रजिस्टर गहाणखतान्वये 
तारण दिलेली सध्या श्री. बबन रावजी बोराटे यांचे नावावर झालेली मौजे बोराटेवस्ती, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज, लिन , ताबा, 
खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे/ करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर 
शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 


, 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/ ११०१/ १०१३/१०८८/ २०१६-१७, दिनांक २४ जानेवारी २०१७ . 
२) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे . 

१. श्री . सचिन उत्तरेश्वर सलगर , 
२. श्री . चिंतनकुमार नारायण यादव , 
३. श्री . किरण पांडुरंग कामथे, 
४. श्री . सुनिल बबनराव गायकवाड तसेच , 

५. श्री . बबन रावजी बोराटे . 

जप्त केलेली स्थावर मिळकत श्री . सुनिल बबनराव गायकवाड यांनी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
उरुळीकांचन , यांना रजिस्टर गहाणखतान्वये तारण दिलेली आहे . तारण मिळकतीचा ७/१२ उतारा संस्थेच्या अधिकारी यांनी दप्तरी दाखला 
करण्याकरिता काढला असता श्री . बबन रावजी बोराटे यांचे नाव तारण मिळकतीच्या मालकी हक्कामध्ये आढळून आले असता मिळकतीचा ७/१२ उताऱ्याचे 
इतर हक्कात संस्थेच्या रजिस्टर गहाणखतान्वये कर्ज बोजाची नोंद कायम आहे. डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरुळीकांचन , यांचे कर्जफेड करण्याची कायदेशीर जबाबदारी श्री . बबन रावजी बोराटे यांची असल्यामुळे श्री. बबन रावजी बोराटे यांना नोटीस बजावण्यात 


येत असे. 


पोटखराबा ०२ 


४३ आर असे 


३) स्थावर मिळकतीचा तपशील : मौजे बोराटेवस्ती, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १२१ , यासी एकूण क्षेत्र ०२ हे. ८१ अधिक 
हे . 

एकूण क्षेत्र 

०५ हे . २४ आर यापैकी सहकर्जदार श्री . सुनिल बबनराव गायकवाड यांनी कर्जास रजिस्टर गहाणखतान्वये 
तारण दिलेली सध्या श्री . बबन रावजी बोराटे यांचे नावावर झालेली ०२ हे . ६२ आर शेतजमीन मिळकत, श्री . बबन रावजी बोराटे यांचे नावावर झालेली. 

यासी चतु:सिमा - 
पूर्वेस - खामगावची शिव , 
दक्षिणेस - गट नंबर १२२/१ नंदाबाई गायकवाड यांची मिळकत , 
पश्चिमेस - गट नंबर १२०/१ बापू बोराटे यांची मिळकत , 
उत्तरेस - गट नंबर १२१ पैकी उर्वरित मिळकत. 

जर वसुली दाखविल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक २८ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

लक्ष्मण श्रीपती वाल्हेकर , 

विशेष वसुली, 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
पुणे, २८ जून २०१७. 


९ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


१ ९ ६० चे 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश ( २८३-२८४ ) 
क्रमांक ना.बँका/ १ - स.आ./ का.क १५६/दि.यवतमाळ अर्बन को - ऑप बँक / वि.व.अ/ १४८७/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि यवतमाळ अर्बन को - ऑप. बँक लि ., जिल्हा यवतमाळ या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 

ते दिनांक 

३१ 

मार्च पर्यत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


दिनांकापासून 


२०१८ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


अधिकारी 


यवतमाळ 


श्री . रामेश्वर न. सामुद्रे 
श्री . उदय राजेश्वर महाजन 


२ . 


अधिकारी 


यवतमाळ 


श्री . चंद्रकांत वि . गजबे 


अधिकारी 


यवतमाळ 


३ . 
8 . 


अधिकारी 


यवतमाळ 


५ . 


श्री . त्र्यंबक दत्तात्रय डंभारे 
श्री . दयानंद महादेवराव कांबळे 
श्री . गणेश नानाजी नागोसे 


अधिकारी 


यवतमाळ 


.ع 


अधिकारी 


यवतमाळ 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


७ . 


श्री . विलास चंपतराव तिरमारे 


अधिकारी 


यवतमाळ 


८ . 


अधिकारी 


श्री . अमर सुरेशराव गटलेवार 
श्री . अनंता गोपाळराव देशपांडे 


नागपूर 
अकोला 


९ . 


अधिकारी 


१० . 


श्री . संजय भाऊराव हांडे 


अधिकारी 


अमरावती 


११. 


अधिकारी 


वर्धा 


श्री . घनश्याम बापूराव कडू 
श्री . अरुण जागेश्वर राऊळकर 


१२ . 


अधिकारी 


चंद्रपूर 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात अ -३, अ-४ व ब 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, यवतमाळ यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


९ ३ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि . यवतमाळ अर्बन को - ऑप .बँक लि ., जिल्हा यवतमाळ 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश /परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
पुणे , ०४ जुलै २०१७. 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश ( २३७ ) 


क्रमांक जिउनिपुणेशहर/ ना.बँका/ क १५६/१३३६/२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बी . टी . लावंड, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये सन्मित्र सहकारी बँक मर्यादित , 
पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व 
नियम १०७-अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री . सत्यवान दशरथ कोद्रे 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी पुणे हवेली, तालुका व पिंपरी 
२. श्री . प्रबोधन गोपाळराव यादव 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी चिंचवड, महानगरपालिकेपुरते मर्यादित. 
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ -३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. तसेच 
ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील या कार्यालयात सदरची माहिती सादर करावी. 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांन वसुली केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा 
नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ -४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व 
नियम १ ९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


९ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, सन्मित्र सहकारीबँक मर्यादित , पुणे असा फलक लावता 
येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. जिल्हा उपनिबंधक यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 

१४. शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फीचा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास जमा करून त्याची एक प्रत या 
कार्यालयास सादर करावी. 

१५. सर्व वसुली अधिकाऱ्यांनी उपरोक्त नमूद मा . सहकार आयुक्त यांचेदिनांक २४ जून २०१६ व ०१ जानेवारी २०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील सर्व 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडून वसुली विषयक प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र नूतनीकरण प्रस्तावासोबत सादर 
करावे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला खालील नमुन्यात मागील माहे अखेरची माहिती विहित नमुना ८ - क २ व ३ मध्ये माहिती सादर करावी. 

बी . टी . लावंड , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , पुणे शहर . 
पुणे, २२ जून २०१७. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश ( २४८ ) 
क्रमांक डीसीबी /२/ प्र.क्र .१/ आरआर/ ३२ ९०/ २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रशासन / 
२०१७/३८६५, दिनांक १९ जून २०१७ अन्वये सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता व सुरक्षितता राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ 
कलम ३७ (१) अ त फ चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम ३७ ( १) अ ते फ च्या आदेशाचा अंमल दिनांक २३ जून २०१७ रोजी रात्रौ २०.०० वाजता संपुष्टात येत 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावेयासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २४ जून २०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजले पासून पुढे १५ दिवस 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , कलम ३७ (१) चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( अ ते फ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी अजित रेळेकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यांचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर हद्द वगळून) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे , 
दिनांक २४ जून २०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजले पासून ते दिनांक ०८ जुलै २०१७ रोजी रात्रौ २०.०० पर्यंत मनाई करीत आहे. 

( अ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी , भाले, दंडे, सुरे , काठी किंवा झेंडे लावलेली काठी किंवा शरीरास इजा करण्याकरिता वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे/ आणणे, दगड अगर तत्सम वस्तू, शस्त्रे हाताळणे अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे. 

( क ) कोणताही ज्वालाग्राही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे. 
( ड ) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( ई) सार्वजनिक घोषणा करणे . 

( फ ) असभ्य हावभाव करणे, ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगर निती विरुद्ध निरनिराळ्या जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील त्यामुळे 
त्यांच्यात भांडणे बखेडे निर्माण होऊन शांततेस बाधा होईल अशी सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे. 

या हुकूमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये अधिकार बजाविताना उपनिर्दिष्ट वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि ज्या व्यक्तींना 
जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधिक्षक ( ग्रा), उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरिक्षक, दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी 
दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


९ ५ 


हा आदेश सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून) अंमलात राहील. सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
दिला आहे. 

अजित रेळेकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर . 


पुणे, २० जून २०१७. 


१ . 


आदेश ( २०७-२११ ) 
क्रमांक कक्ष-४ / पत विलिनीकरण/भिमराव जाधव पत.तोंडल/ १४५८ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १७ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१, मधील नियम १६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . महेश कदम , 

जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सातारा या आदेशाद्वारे, भिमराव जाधव ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तोंडल , तालुका खंडाळा , जिल्हा 
सातारा , जिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी/ केएलए / आरएसआर /(सीआर)/१४३३, दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २००२ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व 
मालमत्ता श्री लक्ष्मी निमनागरी सहकारी पत पुरवठा संस्था मर्यादित, खंडाळा , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा , जिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी/ केडीएल / 
जीइएन/ ८७३ / १९ ८३, दिनांक १४ जून १ ९ ८३, असा असून सदर दोन्ही संस्थांमध्ये झालेला सामंजस्य करार व सदर संस्थेमध्ये संपूर्ण देयता, मालमत्ता व 
हक्कासह सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ मधील अटी व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करून विलीनीकरण करीत आहे. 
त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्ताऐवजाची, अशावेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १ ९ ८२ च्या तरतुदी 
गैरलागू असल्यामुळे जरुरी राहणार नाही. 

भिमराव जाधव ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तोंडल, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा , ही संस्था श्री लक्ष्मी निमनागरी सहकारी 
पत पुरवठा संस्था मर्यादित , खंडाळा, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा, या संस्थेत विलीन झालेली असल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ नुसार भिमराव जाधव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तोंडल, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा , या संस्थेची नोंदणी 
विलीनीकरणाच्या दिनांकापासून रद्द करून सदर संस्थेचे ड रजिस्टर वरील नोंद कमी करणेत यावी. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
अटी व शर्ती : -- 

भिमराव जाधव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तोंडल, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेची असलेली देणी देण्याची 
जबाबदारी सामंजस्य करारातील अटीनुसार विलीनीकरण करून घेतलेल्या संस्थेची म्हणजेच श्री लक्ष्मी निमनागरी सहकारी पत पुरवठा संस्था 
मर्यादित , खंडाळा, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेची राहील. 
भिमराव जाधव ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तोंडल, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेचे मत्ता व दायित्व श्री लक्ष्मी 
निमनागरी सहकारी पत पुरवठा संस्था मर्यादित , खंडाळा, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेत विलीनीकरणाच्या दिवसापासून म्हणजे 

दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन व्यवहार संपलेनंतर हस्तांतरण करण्यात येईल. 
३. भिमराव जाधव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तोंडल , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेचे सर्व हक्क , अधिकार, 

मागण्या, हितसंबंध , मालमत्ता , चल व अचल संपत्ती यामध्ये मालकीच्या जागा, भाड्याच्या जागा व इतर कोणत्याही हक्काने ताब्यात असलेल्या 
जागा, जडसंग्रह, यंत्रसामग्री, शेअर्स, गुंतवणूक , स्टॉकमधील गुंतवणूक , रोख व बँक शिल्लक , कोणत्याही हक्काने गहाण ठेवलेली चल व 
अचल संपत्ती इतर अटींना पात्र राहून हस्तांतरीत करत असलेल्या तारखेपासून वापर करणेच्या अधिकारासह पूर्णपणे श्री लक्ष्मी निमनागरी 
सहकारी पत पुरवठा संस्था मर्यादित, खंडाळा, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येत आहेत . 
विलीनीकरणाच्या दिनांकापर्यंत भिमराव जाधव ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तोंडल , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा यांचे 
आजी माजी पदाधिकारी , अधिकारी , कर्मचारी व त्यांचे नातेवाईक यांचेबाबत फौजदारी स्वरुपातील गुन्हे , कायदेविषयक दावे याबाबतची 
कार्यवाही सुरू राहील. 
विलीनीकरणाच्या दिनांकापर्यंत भिमराव जाधव ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तोंडल , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा चे 
सर्व यांचे आजी माजी पदाधिकारी, अधिकारी , कर्मचारी व त्यांचे नातेवाईक यांच्या ठेव रक्कमा संस्थेच्या सर्व कर्जदारांकडील कर्जाची पूर्णपणे 
वसुली झालेनंतर देणेत येतील. 
विलीनीकरणाच्या दिनांकापर्यंत भिमराव जाधव ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तोंडल , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा च्या 
कर्जदार व जामिनदारांच्या ठेवीची रक्कम कर्ज रक्कमेपेक्षा जास्त असलेस कर्जास जमा करून शिल्लक राहणाऱ्या ठेवीच्या रक्कमा संचालक 
व त्यांचे नातेवाईकांच्या ठेवी परत करतेवेळी कर्जदार ठेवीदारांना परत कराव्यात. 
विलीनीकरणाच्या दिनांकापर्यंत भिमराव जाधव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तोंडल , तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा 
संस्थेचे ठेवीदार यांच्या दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ या दिनांकाअखेर असलेल्या प्रत्येक ठेवीदार निहाय सर्व प्रकारच्या (मुदत ठेव , अल्प बचत 
ठेव, दामदुप्पट ठेव, दाम तिप्पट ठेव, कॉल डिपॉझिट , पेन्शन ठेव , बचत खाते ठेव, अन्य ठेवी इत्यादी) ठेवी मिळून होणाऱ्या रक्कमा व्याजासह 
टप्प्या टप्प्याने देण्यात येतील. 


२ . 


. 


४ . 


५ . 


६ . 


७ . 


९ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


टक्के , 


४ . 


दिनांक ०१ 


टक्के , 


८ . 


P. 


१. दिनांक ०१ जानेवारी 

२०१८ रोजी 

२५ 
२. दिनांक ०१ जानेवारी 

२०१९ रोजी 

२५ टक्के , 
३ . दिनांक ०१ जानेवारी 

२०२० 

रोजी २५ टक्के , 
जानेवारी २०२१ 

रोजी 

२५ 
विलीनीकरणाच्या दिनांकास कर्जदार व त्याचे जामीनदार सोडून इतर सभासदांच्या भागाचे मूल्यांकन करून होणारी रक्कम संबंधीत 
सभासदास विलीनिकरण करून घेतलेल्या संस्थेने आदा करावी. जर विलीनीकरण झालेल्या संस्थेतील सभासदास श्री लक्ष्मी निमनागरी 
सहकारी पत पुरवठा संस्था मर्यादित , खंडाळा, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेचे सभासदत्व पाहिजे असल्यास त्या संस्थेच्या मंजूर 
उपविधीतील अटीस अधिन राहून सभासदत्व धारण करता येईल. 
विलीन होणार व विलीनीकरण करून घेणार या दोन्ही संस्थांमध्ये विलीनीकरणाबाबत झालेल्या मसुद्यातील सर्व तरतुदी दिनांकापर्यंत भिमराव 
जाधव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तोंडल , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा यांनी मान्य केल्यानुसार त्यांचे सर्व सभासद , 

धनको, ऋणको , कर्मचारी, सर्व आजीमाजी संचालक त्यांचे नातेवाईक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 
१०. विलीन होत असलेल्या संस्थेचा सभासदांचे सर्व हक्क , अधिकार विलीनीकरणाच्या दिनांकापासून संपुष्टात येतील मात्र सभासद कर्जदारांचे 

बाबतीत त्यांचे कर्ज पूर्ण बंद होईपर्यंत त्यांच्या जबाबदाऱ्या जामीनकीसह चालू राहतील व त्यांचेकडील येणेबाकी / थकबाकी वसुल करणेसाठी 

कायदेशीर कारवाई करणेचे अधिकार विलीनीकरण करून घेतलेल्या संस्थेस राहतील. 
११. विलीनीकरण करण्यात आलेल्या संस्थेच्या सर्व कर्जदारांबाबत कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे अधिकार विलीनीकरण करून घेणाऱ्या संस्थेस 

प्राप्त होतील व त्यांना सूट देणे, तडजोड करणे किंवा मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सोो . सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 

वेळोवेळी ओटीएस सारख्या योजना तयार करतील त्याची कार्यवाही करण्याचे अधिकार विलीनीकरण करून घेणाऱ्या संस्थेस प्राप्त होतील . 
१२. विलीनीकरण करणाऱ्या संस्थेच्या सर्व शाखांची पुनर्रचना करणे, अन्य ठिकाणी स्थलांतर करणे, बंद करणे याबाबतचे सर्व अधिकार 
विलीनीकरण करून घेणाऱ्या संस्थेस प्राप्त होतील. 

डॉ . महेश कदम , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , सातारा . 
सातारा , ३१ मार्च २०१७. 


आदेश ( ३२० ) 


- 


गावाचे नाव 


भूमापन गट / 


क्रमांक /विवअ/ ज्ञानदीप/ स्थावर जप्ती/ १९ / सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई 
शाखा , सांगोला यांनी मिळविलेल्या लवाद दाखला क्रमांक ३५४ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ यात नमूद केलेली येणेबाकी रक्कम रुपये २४,८८,६६१/ - ( अक्षरी 
रुपये चोवीस लाख अठ्याऐंशी हजार सहाशे एकसष्ठ फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री रामेश्वर दत्तात्रय बाड, राहणार मु.पो. महूद बु., तालुका 
सांगोला, जिल्हा सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ मधील 
तरतूदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , कल्याण शिवराम खामकर , वसुली अधिकारी , सहकार खाते, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ (१०) 
अन्वये आदेश देतो की, खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ०६ जुलै २०१७ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
निर्दित धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे देण्यात यावेत . 

मालमत्तेचे वर्णन 
निवाडा आदेशाची कर्जदार मिळकतदाराचे नाव 

जमीन क्षेत्रफळ आकार 
तारीख 

मिळकत क्रमांक 

हेक्टर आर 

रुपये पैसे 
वसुली दाखला क्रमांक ३५४ कर्जदार श्री . रामेश्वर दत्तात्रय बाड 

०.१.४५ 
दिनांक २०/०२/२०१७ . 

तालुका सांगोला , 

जिल्हा सोलापूर . 
येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणेबाकी रुपये ३०,२३,९८३/ - आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 

कल्याण एस . खामकर , 

वसुली अधिकारी, 
ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई , 
भोसेकर कॉम्प्लेक्स , स्टेशन रोड , सांगोला, 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर, 
सोलापूर, ०८ जुलै २०१७. 


मौजे महूद , 


४२४ 


०.०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


९ ७ 


, 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांजकडून 

आदेश ( ३०८-३११ ) 
क्रमांक विवअ/ स्थाजआ/ येरवडा / STAFFOD -05 /81 / सन २०१७-१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्यातील संबंधीत पोटकलमाचे अन्वये मला मिळालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , गंगाधर 
गोविंद खोसे, विशेष वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , पुणे श्री . दिपक श्रीपती गायकवाड यांच्या मालकी हक्काची खोली क्रमांक २ , मध्ये वर्णिलेली त्यांच्या 
मालकी वहिवाटीची मिळकत या आदेशाने जप्त करीत आहे . 

जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

गांव मौजे वाई ( ग्रामीण), तालुका वाई, जिल्हा सातारा हद्दीतील भूमापन भुधारणा पद्धती क्रमांक व उपविभाग मधील गट क्रमांक ५२५/०६ मधील 
०.००.७५ तसेच भूमापन भुधारणा पद्धती क्रमांक व उपविभाग मधील गट क्रमांक ६ ९ ५ मधील ०.००.७९ ०.०५ हे . आर. चौ . मी . क्षेत्र गाव, मौजे वाई ( ग्रामीण), 
तालुका वाई, जिल्हा सातारा हद्दीतील श्री . दिपक श्रीपती गायकवाड यांच्या हिश्श्याची मिळकत . 

श्री . दिपक श्रीपती गायकवाड व जामीनदार २ ते ३ आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा 
निर्माण करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तहेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशाने प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 

तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत, श्री . दिपक श्रीपती गायकवाड आणि त्यांचे 
प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही कोणताही व्यवहार करू नये. या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरुपाची हरकत घेणे असल्यास / 
नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी आठ दिवसांत कळविण्यात यावे. अन्यथा अशी कोणतीही हरकत नाही असे गृहीत धरून 
पुढील कारवाई केली जाईल. या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील मिळकतीबाबत श्री. दिपक श्रीपती गायकवाड आणि त्यांचे प्रतिनिधी, 
अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको/ अवार्ड धारण करणार दि महानगर को - ऑप. बँक लि ., यांचेवर 
बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 

श्री . दिपक श्रीपती गायकवाड यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून आठ दिवसांचे आत रक्कम रुपये ४,३४,७० ९.०० अधिक दिनांक १ जून २०१७ पासून 
१४ टक्के होणारे पुढील व्याज, खर्च, शासकीय अधिभार इत्यादी रकमेचा भरणा दि. महानगर को - ऑप. बँक लि . यांचेकडे समक्ष करावा. 

जर यदाकदाचित श्री . दिपक श्रीपती गायकवाड आणि त्यांचे यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही तर श्री . दिपक श्रीपती 
गायकवाड यांच्या वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस येणे असलेल्या 
रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

जर श्री. दिपक श्रीपती गायकवाड यांनी स्थावर मिळकतीचा ताबा आठ दिवसाचे मे . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांचेकडे न दिल्यास पोलीस कारवाई करून सदर स्थावर मिळकतीचा ताबा घेण्यात येईल . 

हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्री . दिपक श्रीपती गायकवाड यांचेकडून वसूल करण्यात येईल. 
हा आदेश माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिनांक ३० जून २०१७ रोजी दिला आहे. 

गंगाधर गोविंद खोसे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
पुणे, ३० जून २०१७. 

पुणे विभाग, पुणे. 


आदेश ( ३२१-३२२ ) 


- 


क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६ / सौ.शै.सं.शिंदे/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
सौ . शैलजा संजय शिंदे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ८,९४, ९ ६६ /- अधिक दिनांक १ जुलै २०१६ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही, करार , गहाण , लिज , लिन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/५७३/६७७/२०१६ , दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६. 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १ ) चा दाखला आहे. 

१. सौ . शैलजा संजय शिंदे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. श्री . भूषण भगवंत शिंदे ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 
३. श्री . महेश सिताराम शिंदे ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 


१ 


९ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


३ ) स्थावर मिळकतीचेवर्णन : मौजे कोरेगाव मूळ , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील 
गट नंबर २८०/२ मधील एकूण क्षेत्र ०० हे. ८० आर पैकी शैलजा संजय शिंदे यांचे हिश्याची ०० हे . १४ आर शेतजमीन मिळकत त्यामधील दगड , माती 
व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अस्मिता महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 
पुणे, ७ जुलै २०१७. 


- 


आदेश ( ३२४-३२६ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६/ श्री छा . सं . राऊत/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, द्वारा अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , 
श्रीमती छाया संतोष राऊत यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,६६,०६८ / - अधिक दिनांक १ जुलै २०१६ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही, करार , गहाण, लिज , लिन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/५७१/६७५/२०१६, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६. 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / (१) चा दाखला आहे . 

१. श्रीमती छाया संतोष राऊत ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. श्रीमती मिना कालीदास जगताप ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २ ), 

३. श्री . शिवाजी गजेंद्र राऊत ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 

३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे बोरीभडक , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब रजिस्ट्रार, दौंड, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब 
रजिस्ट्रार दौंड , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील मिळकत नंबर २९ ४ मधील दगड, वीट, सिमेंट बांधकाम १५ X १२ व १३ x ९ पत्राशेड १० x ९ घर मिळकत 
त्यामधील माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व 
इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अस्मिता महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, ७ जुलै २०१७. 


.. 


. 


आदेश ( ३२७-३२९ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६ / श्री . मु.सं.चौंडकर / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्रीमती मुक्ताबाई संपतराव चौंडकर यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,२०,१५३/ - अधिक दिनांक १६ जुलै २०१५ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली 
खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही, करार, गहाण , लिज , लिन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या 
आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/५११/४३१/२०१५ , दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५. 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / (१) चा दाखला आहे . 

१. श्रीमती मुक्ताबाई संपतराव चौंडकर ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. श्रीमती सविता सुनिल कोलते ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 
३. श्री. बाळासाहेब संपतराव चौंडकर ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १ ९ ४० 


९९ 


३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील 
मिळकत नंबर ३/ ०० ९५६ मधील पु. प. ४५ X द. उ. २५ = ११२५ चौ. फूट विट, सिमेंट पक्के बांधकाम शौचालयासह वरती सिमेंट पत्रा पूर्वमूखी घर 
मिळकत त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या -येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज 
सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अस्मिता महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


" 


पुणे , ७ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३३०-३३२ ) 


२२ 


सप्टेंबर २०१६. 


क्रमांक एस.आर.ओ. /१५६ / सौ . व . मि . जगताप/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
सौ. वर्षाराणी मिलिंद जगताप यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,२७,६८५/- अधिक दिनांक १ जुलै २०१६ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही , करार , गहाण , लिज , लिन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/ (१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/ ५६५/ ६६९/ २०१६ , दिनांक 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १ ) चा दाखला आहे . 

१. सौ . वर्षाराणी मिलिंद जगताप ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. श्री . कैलास गुलाब गायकवाड ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २ ), 

३. श्री . सुनिल नारायण लांडगे ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 

३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे नांदूर, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , दौंड , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील मिळकत 
नंबर १६ मधील एकूण क्षेत्रांपैकी कर्जास तारण दिलेली कैलास गुलाबराव गायकवाड यांचे मालकी हिश्श्याची ०० हे. ३६ आर पोटखराबासह शेतजमीन 
मिळकत त्यामधील माती व सदर मिळकतीत जाण्या - येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज 
सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अस्मिता महिला नागरी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


-- 


, 


- 


पुणे, ७ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३३३-३३५ ) 


. 


क्रमांक एस.आर.ओ. /१५६/ सौ . सु . वि . बरकडे/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की, 
सौ. सुषमा विकास बरकडे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,६०,१५३ / - अधिक दिनांक १ जुलै २०१६ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही , करार , गहाण , लिज , लिन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२ . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/ ५७५/ ६७९ / २०१६ , दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६. 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १) चा दाखला आहे . 
१. सौ . सुषमा विकास बरकडे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 

सौ . अलका मारूती बरकडे ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 
३. श्री . विठ्ठल यशवंत बरकडे ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 

३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे टिळेकरवाडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या 
हद्दीतील गट नंबर ७१ मधील एकूण क्षेत्रांपैकी श्री . विठ्ठल व मारुती यशवंत बरकडे यांचे मालकी व अविभाज्य हिश्श्याची ०० हे . १३ आर शेतजमीन 
मिळकत त्यामधील माती व सदर मिळकतीत जाण्या - येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज 
सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, ७ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३३६-३३८ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. /१५६/ श्री . सो . आ . मिसाळ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . सोमनाथ आबासाहेब मिसाळ यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,१४,७१६/ - अधिक दिनांक १ जुलै २०१६ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही, करार , गहाण , लिज , लिन , ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/५७०/६७४/२०१६ , दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६. 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १ ) चा दाखला आहे . 

१. श्री . सोमनाथ आबासाहेब मिसाळ ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १ ), 
२. श्रीमती संगिता आबासाहेब मिसाळ ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २ ), 

३. श्री . एकनाथ जगन्नाथ बरकडे ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३) . 

३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे देवकरवाडी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , दौंड , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील गट 
नंबर २९ ६ मधील एकूण क्षेत्रांपैकी कर्जास तारण दिलेली श्रीमती संगिता आबा मिसाळ यांचे मालकी हिश्श्याची ०० हे . ३६ आर शेतजमीन मिळकत 
त्यामधील माती व सदर मिळकतीत जाण्या - येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व 
इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 
पुणे, ७ जुलै २०१७. 


, 


आदेश ( ३३ ९ -३४१ ) 


क्रमांक एस.आर.ओ./ १५६/ सौ . स . स. शेख / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
सौ . समिना सलिम शेख यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,३३,१३५/- अधिक दिनांक १६ जुलै २०१५ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही, करार, गहाण , लिज , लिन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१०१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/५१२/४३२/२०१५, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५. 
( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / (१) चा दाखला आहे . 

१. सौ . समिना सलिम शेख ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. सौ . सफीया अमिन पठाण ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 

३. श्री . अब्दुल रज्जाक याकुबभाई शेख ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 

३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , हवेली , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील 
गट नंबर १२२६ मधील एकूण क्षेत्रांपैकी कर्जास तारण दिलेली श्री . अब्दुल रज्जाक याकुबभाई शेख यांचे मालकी हिश्श्याची ०० हे. १६ आर शेतजमीन 
मिळकत त्यामधील माती व सदर मिळकतीत जाण्या - येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज 
सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे , ७ जुलै २०१७. 


- 


आदेश ( ३४२-३४४ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. /१५६ / सौ . सं . प्र. आंबले/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , 
सौ . संगिता प्रकाश आंबले यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,७२ ,९ २०/ - अधिक दिनांक १ जुलै २०१६ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही , करार , गहाण , लिज , लिन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/५७२/६७६/२०१६, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ . 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १) चा दाखला आहे. 

१. सौ . संगिता प्रकाश आंबले ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. श्री . शंकर गंगाराम आंबले ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 

३. श्री . प्रसाद सुरेश कुंजीर ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 
३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे टेकवडी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील गट 
मधील 

एकूण क्षेत्रांपैकी कर्जास तारण दिलेली श्री . शंकर गंगाराम आंबले यांचे मालकी हिश्श्याची ०० हे. ४७.६६ आर शेतजमीन मिळकत 
त्यामधील माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व 
इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, ७ जुलै २०१७. 


नंबर १२६ 


आदेश ( ३४५-३४७) 


क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६ / सौ . ल. रा. माने / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , 
सौ. लक्ष्मी रामदास माने यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,००,६७१ /- अधिक दिनांक १६ जुलै २०१५ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही, करार, गहाण , लिज , लिन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


१०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१ . 


( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/५१६/४३५/२०१५, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५. 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / (१ ) चा दाखला आहे . 

सौ . लक्ष्मी रामदास माने ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. श्री . रामदास मल्हारी माने ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २ ), 

३. श्रीमती पद्मिनी सुरेश जाधव ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 

३) स्थावर मिळकतीचेवर्णन : मौजे खामगांव, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , दौंड , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील गट 
नंबर २७ मधील एकूण क्षेत्रांपैकी श्री . रामदास मल्हारी माने यांचेमालकी हिश्श्याची ०० हे. २० आर शेतजमीन मिळकत त्यामधील दगड, माती व सदर 
मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 
पुणे , ७ जुलै २०१७. 


, 


आदेश ( ३६२-३६४ ) 


की , 


क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६ / सौ. रो. बा . कोडलिंगे/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ 
कांबळे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
दे तो 
सौ . रोहिणी बाळासाहेब कोडलिंगे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ५,२९ ,६४५/ - अधिक दिनांक १ जुलै २०१५ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही , करार , गहाण, लिज , लिन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


१ 


, 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


४ . 


-- 


०० 


हे 


(१) १०१/( १) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/ ५२०/ ४३९ / २०१५, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५. 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १) चा दाखला आहे . 

१. सौ . रोहिणी बाळासाहेब कोडलिंगे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. सौ . निर्मला बाजीराव कोडलिंगे ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 
३. श्री . बाळासाहेब अंबऋषी कोडलिंगे ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३), 

श्री . शशीकांत सदाशिव कोतवाल ( जामिनदार क्रमांक ३ तथा प्रतिवादी क्रमांक ४० ). 
३) स्थावर मिळकतीचेवर्णन : मौजे बोरीभडक , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , दौंड , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील गट 
नंबर २०८/३ मधील 

एकूण 

क्षेत्र ४० आर पैकी कर्जदार यांचेहिश्श्याचे ०० हे . ०२ आर व त्यावरील बांधकाम वरती रूफ सिमेंट पत्रा घर यांची 
१७ x १२ असे एकूण २०४ चौ . फूट घर मिळकत यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नं . ३/२८८ त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या 
हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत अस्मिता महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

श्री . अमित कांबळे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा अस्मिता महिला सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
पुणे , ७ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


१०३ 


आदेश ( ३७७-३७९ ) 


क्रमांक एस.आर.ओ./ १५६/ ४५/ श्री . स. वि . पाटील / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा बेळगाव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ससाणेनगर , 
हडपसर, पुणे - ४११ ०२८ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सचिन विष्णू पाटील 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ३,९ २,६१२/ - अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही , कसलाही, करार , गहाण , लिज , लिन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे 
व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी बेळगाव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ससाणेनगर , हडपसर , पुणे -४११ ०२८ यांचे बाबतीत रद्द 
होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/५१४/६८५/२०१४ , दिनांक 
१५ 


डिसेंबर २०१४. 


( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / (१) चा दाखला आहे . 


१. श्री . सचिन विष्णू पाटील ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 


२. श्री . मयाप्पा बाजीराव पाटील ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २ ), 


३. श्री . संदिप पांडुरंग पाटील ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 


-- 


( ३) स्थावर मिळकतीचेवर्णन : मौजे शिवणे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सर्व्ह 
नंबर ७९, हिस्सा नं . २ यांसी एकूण क्षेत्रांपैकी श्री. सचिन विष्णू पाटील यांचे मालकी हिश्श्याची ४६.६३ चौ . मी . म्हणजेच ५०२ चौ. फूट मिळकत व 
त्यावरील आर.सी.सी. बांधकाम त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित, जर वसुली 
दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत बेळगाव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
ससाणेनगर , हडपसर , पुणे - ४११ ०२८ यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


सदर आदेश आज दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


श्री . अमित कांबळे , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा बेळगाव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

ससाणेनगर , हडपसर , जिल्हा पुणे ४११ ०२८ . 


पुणे, ६ जुलै २०१७. 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


आदेश ( ३५०-३५२ ) 


क्रमांक ना.बँका/ १- स.आ./ का.क १५६/ दि कराड जनता सह. बँक /वि.व.अ/ १५४० / २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि कराड जनता सहकारी बँक लि ., कराड , जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 

ते दिनांक 

३१ 

मार्च पर्यत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


दिनांकापासून 


२०१८ 


१०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शाखाधिकारी 


पुणे 


१ . 

२ . 


श्री . आर. जी . सुपेकर 
श्री . एस . ए. के . सय्यद 


प्र. वरिष्ठ अधिकारी 


नवी मुंबई व मुंबई 


३. 


श्री . एस . एम . बागवान 


कनिष्ठ अधिकारी 


सांगली 


श्री . ए. एच. जिरंगे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


8 . 

५ . 


सातारा 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


श्री . एम . व्ही . मोरे 
श्री . एम . ए. शेटेनावर 


६ . 


वसुली अधिकारी 


सातारा 


७ . 


श्री . जी . डी . पवार 


कनिष्ठ अधिकारी 


कोल्हापूर 


, 


५ 


अटी .- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात अ -३, अ -४ व ब 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२, अ -३ , अ-४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १ ९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि कराड जनता सहकारी बँक लि ., कराड , जिल्हा 
सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


- 


पुणे , ७ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


१०५ 


चे 


आदेश ( ३५३-३५५ ) 
क्रमांक ना.बँका/ १ - स.आ ./ का.क १५६ / कर्नल आर. डी . निकम सह. बँक /वि.व.अ/१५३९/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये कर्नल आर. डी . निकम सैनिक सहकारी बँक लि ., सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक मार्च पर्यत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


३१ 


२०१८ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शाखाप्रमुख 


9 . 

२ . 


वरिष्ठ शाखा प्रमुख 


३ . 


शाखा प्रमुख 
वरिष्ठ शाखा प्रमुख 


8 . 

५ . 
६ . 


श्री . मधुसुदन यशवंत यादव 
श्री . रविंद्र सदाशिव जाधव 
श्री . विजय कुंडलिक नलावडे 
श्री . राजेंद्र रामचंद्र देशमुख 
श्री . मुकुंद श्रीकृष्ण देशपांडे 
श्री . प्रदीप भिकाजी निकम 
श्री . संजय जगन्नाथ डेरे 
श्री . शरद दत्तात्रय किरवे 
श्री . मनोहर सर्जेराव माने 


सातारा जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
सातारा जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
सातारा जिल्हा 
सातारा जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सातारा जिल्हा 


वरिष्ठ शाखा प्रमुख 


शाखा प्रमुख 


७ . 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


शाखा प्रमुख 


८ . 


शाखा प्रमुख 


९ . 


शाखा प्रमुख 


रत्नागिरी जिल्हा 


१० . 


श्री . सुनिल प्रल्हाद पोतेकर 


शाखा प्रमुख 


रायगड जिल्हा 


११ . 


श्री . माधव नारायण जाधव 


शाखा प्रमुख 


सांगली जिल्हा 


१२ . 


श्री . अविनाश श्रीरंग निकम 


शाखा प्रमुख 


अहमदनगर जिल्हा 


१३. 


श्री . दिपक निवृत्ती डेरे 


शाखा प्रमुख 


सातारा जिल्हा 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 


१ ९ ६० व 


१०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, कर्नल आर. डी . निकम सैनिक सहकारी बँक लि ., 
सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश /परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
पुणे, ७ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३५६-३५८ ) 
क्रमांक ना.बँका/ १- स.आ ./ का.क १५६ / इचलकरंजी अर्बन बँक / वि.व.अ/१५४१/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये दि इचलकरंजी अर्बन को - ऑप. बँक लि ., इचलकरंजी ( अवसायनात ), जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


१ . 


२ . 


३. 


४ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नांव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
श्री . राजेंद्र पुनाप्पा पुजारी 

जनरल मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर 
श्री . नसरुद्दीन रज्जाक बाणदार 

सब अकौटंट 

वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी 
श्री . सुभाष बाळगोंडा पाटील 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सावंतवाडी 
श्री . सुर्यकांत बंडू सुणगार 

लिगल ऑफिसर/ वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सांगली 
५. श्री . शेख फरीद गुलाब 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर 
अटी .- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात अ -३, अ -४ व ब 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ -२ , अ-३, अ -४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१०७ 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम 
१९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि . इचलकरंजी अर्बन को - ऑप. लि ., इचलकरंजी 
अवसायनात) जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश /परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


पुणे , ७ जुलै २०१७. 


चे 


आदेश ( ३५ ९ -३६० ) 
क्रमांक ना.बँका/ १ - स.आ./ का.क १५६ / दि पाटण अर्बन को - ऑप . बँक / वि.व.अ/ १५५४/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि पाटण अर्बन को - ऑप . लि . या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक 

३१ 

मार्च पर्यत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


ते 


२०१८ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री . भास्कर लक्ष्मण बनसोडे 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सातारा जिल्हा 
सातारा जिल्हा 


२ . 


श्री . शिवाजी विठ्ठल कोळेकर 


अधिकारी 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात अ -३, अ -४ व ब 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ -२ , अ -३ , अ-४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि . पाटण अर्बन को - ऑप. लि ., असा फलक लावता 
येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

१३. या कार्यालयाचे आदेश /परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


पुणे, १२ जुलै २०१७. 


१ ९ ६० 


. 


आदेश ( ३६१ ) 
क्रमांक ना.बँका/ स.आ.- १/ लक्ष्मी अर्बन बँक/ क .१५६ / अधि . / १५४३/ २०१७ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये 
श्री छत्रपती राजर्षी शाहू अर्बन को - ऑप. बँक लि . बीड या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कमा वसुली करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री . बिडवे ज्ञानेश्वर भाऊराव 


बीड 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ . 


श्री . कदम गोरख बलभीमराव 


कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १) व नियम १०७ 


औरंगाबाद 


३ . 


श्री . पवार बी . ए . 


शाखा व्यवस्थापक 


लातूर 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयासह या 
कार्यालयास सादर करावी. 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करण्यात यावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निर्णयाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 

७. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१० ९ 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री छत्रपती राजर्षी शाहू अर्बन को - ऑप. लि ., बीड असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश /परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. 


१ 


पुणे , ११ जुलै २०१७. 


चे 


कलम 


आदेश ( ३८० ) 
क्रमांक ना.बँका/ १- स.आ. / का.क. १५६ / डॉ . आण्णासो. चौगुले बँक / वि.व.अ. /१५९२ / २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये डॉ. आण्णासाहेब चौगुले अर्बन को - ऑप. बँक लि . पेठ वडगांव , जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


9 . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


२ . 


सहा. सरव्यवस्थापक 


३. 


श्री . रविंद्र विजय गोंदकर 
श्री. महेशकुमार शिवाप्पा शिवपुजी 
श्री . शितल विलासराव पाटोळे 
श्री . तात्यासाहेब रामकिसन गायकवाड 
श्री . विश्वास महादेव सावंत 


उप व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सिंधुदुर्ग जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
सांगली जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 


४ . 


वसुली अधिकारी 


५ . 


व्यवस्थापक 


अटी .- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात अ-३, अ -८ व ब 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ -२ , अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, डॉ . अण्णासाहेब चौगुले अर्बन को - ऑप . बँक लि ., पेठ 
वडगांव, जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


पुणे, १७ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३ ९०-३९ १ ) 
क्रमांक ना.बँका/ १ - स.आ ./ का.क. १५६ / दि विटा मर्चेटस को - ऑप. बँक/ वि.व.अ. /१६२५/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि विटा मर्चेटस को - ऑप. बँक लि . विटा , जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज 
वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


उपमहाव्यवस्थापक 


सांगली जिल्हा 


व्यवस्थापक 


रत्नगिरी जिल्हा 


ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


२ . 
३ . 

४ . 

५ . 


ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


تی 


श्री . हरिभाऊ पांडूरंग मांधळे 
श्री . प्रकाश मोहन लिगाडे 
श्री . शशिकांत वसंत हणमंते 
श्री . सुशिल अरुण कुलकर्णी 
श्री . अविनाश बापूसाहेब देसाई 
श्री . मोहन सदाशिव साळुखे 
श्री . राजाराम काशिनाथ म्हात्रे 
श्री . अनिलकुमार अरविंद पत्की 
श्री . संतोष पुरुषोत्तम ग्रामोपाध्ये 
श्री . फिरोज गुलाब शिकलगार 
श्री . सुरेश लक्ष्मण पवार 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


७ . 


ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
सांगली जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सांगली जिल्हा 


८ . 


९ . 


१० . 


सातारा जिल्हा 
मुंबई जिल्हा 


११ . 


- 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात अ -३ , अ -४ व ब 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१११ 


५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ -४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व 
नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि विटा मर्चेटस को - ऑप. बँक लि ., विटा, जिल्हा 
सांगली असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
पुणे , २४ जुलै २०१७. 


१ 


आदेश ( ३९२-३९ ३ ) 
क्रमांक ना.बँका/१ - स.आ./ का.क . १५६/ कृष्णा सह . बँक लि ./वि.व.अ. / १६२२/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये कृष्णा सहकारी बँक लि . रेठरे बुद्रुक, मलकापूर (कराड ), जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज 
वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नांव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
श्री . गणपती बंडू वाटेगांवकर 

वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा 
श्री . शंकर विष्णु पाटील 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
३ . श्री . अविनाश वसंत मोरे 

सहा. हिशोबनीस अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
श्री . अशोक भाऊसाहेब रास्कर 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . धनंजय प्रतापराव पाटणे 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 


अ . क्र . 


१ . 


उपव्यवस्थापक 


२ . 


४ . 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात अ -३ , अ-४ व ब 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सातारा यांना सादर करावी. 


११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


- 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० व 
नियम १ ९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम 

१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, कृष्णा सहकारी बँक लि ., रेठरे बुद्रुक , मलकापूर 
( कराड ), जिल्हा सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश /परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


१ ९ ६० व नियम 


पुणे , २४ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३ ९४-३९ ५ ) 
क्रमांक ना.बँका/१ - स.आ./ का.क . १५६/ दि वाशिम अर्बन को - ऑप. बँक/ वि.व.अ. / १६२१/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि वाशिम अर्बन को - ऑप. बँक लि. वाशिम या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


अधिकारी 


वाशिम जिल्हा 


२ . 


यवतमाळ जिल्हा 


श्री . एस. एन . करवा 
श्री . ए . पी . रंधवे 
श्री . एच. आर . लांभाडे 
श्री . एम . पी . इंगोले 


अधिकारी 
अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


३ . 

४ . 


अकोला जिल्हा 


अधिकारी 


अमरावती जिल्हा 


५ . 


श्री . आर . जी . अग्रवाल 


अधिकारी 


जालना जिल्हा 


अटी .- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


११३ 


- 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात अ -३ , अ-४ व ब 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वाशिम यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ -३, अ -४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/२०१३ दि बॅसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक लि ., वसई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि वाशिम अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाशिम असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
पुणे, २४ जुलै २०१७. 


- 


१ 


चे 


. 


आदेश ( ३९६-३९ ७) 
क्रमांक ना.बँका/ १- स.आ./ का.क . १५६/ वसंतदादा शेतकरी सह. बँक /वि.व.अ. / १६३१/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि . सांगली ( अवसायानात) जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१, कलम ९ १ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 
अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
श्री . जे . बी . तेरवाडकर 

सरव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
२ . श्री . व्ही . एन . माने 

सरव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी मुंबई 
३ . श्री . आर. व्ही . निंबाळकर 

कनिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
श्री . एस . डी . पाटील 

कनिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

उस्मानाबाद जिल्हा 
श्री . ए . बी . कांबळे 

कनिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा 
श्री . सी . जी . मोटे 

शाखा अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

बीड जिल्हा 
श्रीमती एम . ए. पाटील 

शाखा अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा 
श्री . डी . जी . मदने 

शाखा अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
श्री . आर . आर. टांकसाळे शाखा अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 


१ . 


४ . 


६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


११४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


अटी.-- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात अ -३ , अ -४ व ब 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवासदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बॅसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक लि . विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली 
( अवसायनात ) जिल्हा सांगली असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
पुणे, २४ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३ ९८-३९९ ) 
क्रमांक ना.बँका/१ - स.आ . / का.क. १५६/ राजारामबापू सह . बँक /वि.व.अ. /१६३२ / २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये राजारामबापू सहकारी बँक लि . पेठ सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
श्री . सुर्यकांत वसंतराव जाधव 

चीफ मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा 
श्री . दत्तात्रय निवृत्ती पाटील 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
श्री . विजय महादेव पाटील 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

मुंबई जिल्हा 
श्री . पोपट ईश्वरा चौगुले 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . रविंद्र रामराव पाटील 

ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

सांगली 
६ . श्री . रघुनाथ राजाराम निकम 

ज्युनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

सांगली 


अ . क्र . 


१ . 


२ . 


३. 


8 . 

५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


११५ 


. 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयानेदिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात अ-३ , अ -४ व ब 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू 
झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ -२ , अ -३ , अ -४ सोबत जोडला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ दि बॅसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक लि . विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट , एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, राजारामबापू सहकारी बँक लि ., पेठ , सांगली असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पुणे , २४ जुलै २०१७. 


१ 


आदेश ( ३७५-३७६ ) 


क्रमांक आर/ ३२० /विवअ/ म.स.का.क./ १५६ / स्था . जप्ती / अं.शि.निघोट / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचानियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . ओ. आर. 
काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी , लि . वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा 
पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अंकुश शिवाजी निघोट , राहणार , मु . 

पो . 
निघोटवाडी , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा काळाचौकीचे वसुली 
दाखल्यावरील 

एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये १३,१८,२५२ / - अधिक दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज, सरचार्ज व 
वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यास येत आहे . 


११६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध दिला 


प्रमाणपत्राचा क्रमांक 

व दिनांक 


स्थावर मालमत्ता 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 

पै . 


त्याचे नाव 


कर्जदार , 


. 


००.४१ 


मु . पो . 


वसुली दाखला क्रमांक 

कर्जदार .- 

मौजे मु . पो . निघोटवाडी, 

००.४५ 
१०१/ २ ९ ३६/ १७, श्री. अंकुश शिवाजी निघोट अंकुश शिवाजी निघोट यांचे 

ता . आंबेगाव , जिल्हा पुणे येथील 
दिनांक 

३१ मार्च २०१७ जामीनदार क्रमांक १.- 

वडील शिवाजी दाजी निघोट गट नं . ९ ३ / ४ क्षेत्र ००.४७ आर , 
श्री समीर शिवाजी निघोट यांच्या नावावरील मौजे . 

गट नं . ९ ०/ ७ क्षेत्र ००.११ आर , 
जामीनदार क्रमांक २.- निघोटवाडी , तालुका आंबेगाव , गट नं . ९ ०/ ६ , क्षेत्र ००.१४ आर , ००.५२ 
श्री . अरुण दशरथ निघोट जिल्हा पुणे. 

गट नं . ९ ० /४ , क्षेत्र ००.१३ आर , 
जामीनदार क्रमांक ३ . 

गट नं . ९ ० / ३ क्षेत्र ००.१५ आर , ००.३० 
श्री . दौलत सुदाम राक्षे 

पैकी शिवाजी दाजी निघोट यांच्या 
नावावरील परंतु अंकुश शिवाजी ००.३३ 

निघोट यांच्या हिश्शापुरता. 
जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा काळाचौकी यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त 
केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, १९ जुलै २०१७. 


आदेश ( ४००-४०१ ) 


. 


- 


. 


क्रमांक आर/३२८ /विवअ/ म.स.का.क. /१५६/ स्था . जप्ती/ श्री . श. चं. बारवे/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . ओ. आर. 
काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शरद चंद्रकांत बारवे, राहणार , मु . पो . चास, 
तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री. कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचरचे वसुली दाखल्यावरील एकूण 
येणे कर्ज रक्कम रुपये ५,२७,७१६ /- अधिक दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यास येत आहे . 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध दिला 


स्थावर मालमत्ता 


प्रमाणपत्राचा क्रमांक 

व दिनांक 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 
रु . पै. 


त्याचे नाव 


तपशील 


कर्जदार , 


चास , 


१.४६ 


वसुली दाखला क्रमांक 
१०१/१०४०/१७ , 
दि . २ जानेवारी २०१७ 


श्री . शरद चंद्रकांत बारवे, 
जामीनदार क्रमांक १. 
श्री भागचंद विष्णू शेगर , 
जामीनदार क्रमांक २.- 
श्री . रामदास अनाजी बारवे. 


कर्जदार .- 
शरद चंद्रकांत बारवे यांच्या 
नावावरील मौजे. मु . पो. चास , 
तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


मौजे मु . 

पो . 
ता . आंबेगाव, जिल्हा पुणे येथील 
गट नं . ५४ / २ ब मधील क्षेत्र ०.४१ 
आर पैकी क्षेत्र ०.३० आर 
ही श्री . शरद चंद्रकांत बारवे 
यांच्या नावावरील. 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, २४ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


११७ 


आदेश ( ४०२-४०३ ) 


, 


- 


" 


क्रमांक आर / ३३६/विवअ/ म.स.का.क./ १५६ / स्था . जप्ती/ श्री . भा . प्र. गावडे/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . ओ. आर. 
काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. भाऊसाहेब प्रकाश गावडे राहणार , मु . पो. धानोरे , 
तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा आळंदीचे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे 
कर्ज रक्कम रुपये ९, ०९, २५०/- अधिक दिनांक २ जून २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यास येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध दिला 


स्थावर मालमत्ता 


आकार 


प्रमाणपत्राचा क्रमांक 

व दिनांक 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


त्याचे नाव 


तपशील 


रु . 


पै . 


कर्जदार , 


१.५६ 


वसुली दाखला क्रमांक 
१०१/१६५४/१६ , 
दि . ३० ऑगस्ट २०१६ 


श्री . भाऊसाहेब प्रकाश गावडे, 
जामीनदार क्रमांक १. 
श्री . प्रकाश किसन गावडे, 
जामीनदार क्रमांक २ .. 
श्री . जयवंत बाबासो वागस्कर 
जामीनदार क्रमांक ३. 
श्री . हनुमंत बाजीराव पठारे . 


कर्जदार .- 
भाऊसाहेब प्रकाश गावडे यांचे 
वडील श्री . प्रकाशकिसन गावडे 
यांच्या नावावरील मौजे म . पो . 
धानोरे , तालुका खेड , जि . पुणे . 


मौजे मु . पो. धानोरे , तालुका खेड, 
जिल्हा पुणे येथील 
गट नं. ३५ मधील क्षेत्र ०.२८ 
आर ही श्री . प्रकाश किसन 
गावडे यांच्या नावावरील. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा आळंदी यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर. काशिद , 

विशेष वसुली अधिकारी , 
कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी, लि ., मंचर , 

तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


पुणे , २६ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३१६ ) 


- 


क्रमांक /विवअ/ ज्ञानदीप/ स्थावर जप्ती/ १४/ २०१७-१८.- ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक , ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई, शाखा 
सांगोला यांनी मिळविलेल्या लवाद दाखल क्रमांक ३५६ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ यात नमूद केलेली येणेबाकी रक्कम रुपये ४,८४,५८४ / 
( अक्षरी रुपये चार लाख चौऱ्याऐंशी हजार पाचशे चौऱ्याऐंशी फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री. नारायण आबा करांडे, राहणार मु. तिप्पेहाळी, पो. जुनोनी, 
तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० च्या कलम १५६ व नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 


त्याअर्थी, मी , श्री . के . एस. खामकर , वसुली अधिकारी , सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
निर्दित धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे देण्यात यावेत. 


११८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


मालमत्तेचे वर्णन 


कर्जदार /मिळकतदाराचे नाव 


गावाचे नाव 


निवाडा आदेशाची 

तारीख 


भूमापन गट / 


आकार 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


मिळकत क्रमांक 


रुपये पैसे 


वसुली दाखला क्रमांक ३५६ कर्जदार श्री . नारायण आबा करांडे मौजे तिप्पेहाळी, पो . ५७४/२/१ 

१.१५ 

०.२० 
दि . २० फेब्रुवारी २०१७. सहकर्जदार, श्री . आबा विठोबा जुनोनी , ता. सांगोला, 

पोट खराब 
करांडे . जिल्हा सोलापूर. 

०.४२ 
येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणेबाकी रुपये ५,५१,७५९ /- आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


सोलापूर, ०६ जुलै २०१७ . 


आदेश ( ३१९ ) 


क्रमांक /विवअ/ ज्ञानदीप/ स्थावर जप्ती /१२/ २०१७-१८.- ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक , ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , शाखा 
सांगोला यांनी मिळविलेल्या लवाद दाखल क्रमांक ३५३, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ यात नमूद केलेली येणेबाकी रक्कम रुपये ३,५८,०४२/ 
( अक्षरी रुपये तीन लाख अठ्ठावन्न हजार बेचाळीस फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री. रामचंद्र कृष्णा करांडे, राहणार मु . तिप्पेहाळी , पो . जुनोनी , तालुका 
सांगोला, जिल्हा सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 


, 


- 


६ 


त्याअर्थी, मी , श्री . के . एस . खामकर , वसुली अधिकारी, सहकार खाते, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ च्या नियम १०७ (१०) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
निर्दित धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


कर्जदार मिळकतदाराचे नाव 


गावाचे नाव 


निवाडा आदेशाची 

तारीख 


भूमापन गट / 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


आकार 
रुपये पैसे 


मिळकत क्रमांक 


५७४/२/२ 


०.२५ 


वसुली दाखला क्रमांक ३५३ 
दि . २० फेब्रुवारी २०१७. 


कर्जदार श्री . रामचंद्र कृष्णा करांडे, 
सहकर्जदार , श्री . कृष्णा 

विठोबा 


मौजे तिप्पेहाळी , पो . 
जुनोनी, ता . सांगोला, 


१.१५ 
पोट खराब 


करांडे. 


जिल्हा सोलापूर . 


०.४२ 


येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणेबाकी रुपये ३,३६,२७६ / - आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


सोलापूर, ६ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३१२-३१३ ) 


क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६ / श्री . ला . स. चव्हाण/ १२/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल आबुराव तांबे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . लाला सखाराम चव्हाण यांचेकडील कर्ज 
रक्कम रुपये २,५८,६४५ / - अधिक दिनांक १६ डिसेंबर २०१५ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी श्री. लाला 
सखाराम चव्हाण यांनी संमतीने तारण दिलेली त्यांचे नावावरील मौजे, उरुळी कांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ८११ पैकी त्यांचे 
नावावरील त्यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र ०१ आर जागा व त्यावरील आर.सी.सी. बांधकाम उत्तरमुखी २४ X ३३.६ ८०६.४ चौ . फूट घर मिळकत ही स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , 
लीन, ताबा , खरेदी, खाजगी, हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील 
बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


, 


%3D 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


११ ९ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/१०७२/१०२३/२०१६, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१६. 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १ ) चा दाखला आहे . 
१. श्री . लाला सखाराम चव्हाण , 
२. श्री . सुभाष रखमाजी गेंगणे , 
३. श्री . दिनेश नारायण नलवडे, 

४. सौ . रेखा लाला चव्हाण . 
स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे उरुळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ८११ पैकी श्री. लाला सखाराम चव्हाण यांचे 
नावावरील त्यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र १ आर जागा व त्यावरील आर.सी.सी. बांधकाम उत्तरमुखी २४ ३३.६ = ८०६.४ चौ. फूट घर मिळकत , ग्रा.मि. नं. ४/ 
००८४४ मिळकतीच्या चतु: सीमा 
पूर्वेस 

साहेबराव माधव कांचन यांची मिळकत 
दक्षिणेस 

श्री . किसन महादेव कांचन यांची मिळकत 
पश्चिमेस 

श्री . कामठे यांची मिळकत 


- 


उत्तरेस 


रस्ता 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ११ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


पुणे, ११ जुलै २०१७. 


- 


आदेश ( ३१४-३१५ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ./ १५६/ सौ. ज्योती उर्फ श्वेता तुकाराम झुरुंगे/१३/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल 
आबुराव तांबे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा 
पुणे ४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ. ज्योती ऊर्फ श्वेता तुकाराम झुरुंगे 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ९, २१,६१४/- अधिक दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च 
वसुलीसाठी रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली मिळकत मौजे पाटेठाण , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील ( १) गट नंबर १५९ / १, एकूण क्षेत्र हे . 

९ ५ 
आर पैकी श्री. हेमंत कैलास झुरुंगे यांचे मालकीची १७ आर तसेच श्री . हर्षल कैलास झुरुंगे यांचे मालकीची १७ आर. (२) गट नंबर १५८ एकूण क्षेत्र ८ हे. 
५५ आर पैकी श्री. कैलास सोपान झुरुंगे. श्री . तुकाराम सोपान झुरुंगे , श्रीमती जाईबाई सोपान झुरुंगे, सौ. मंगल विलास शिंदे ( जामीनदार) यांचे मालकीची 
१६ आर शेतजमीन मिळकत , ही स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्ताबाबत कोणताही, कसलाही करार, गहाण , लीन , ताबा , खरेदी, खाजगी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे 
तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


०५ 


, 


, 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
(१) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/४८/१८६/२०१६, दिनांक १३ जून २०१६ . 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / (१ ) चा दाखला आहे. 
१. सौ . ज्योती उर्फ श्वेता झुरुंगे, 
२. श्री . हेमंत कैलास झुरुंगे, 
३. श्री . हर्षल कैलास झुरुंगे, 
४. श्री . कैलास सोपान झुरुंगे , 
५. श्री . तुकाराम सोपान झुरुंगे , 
६. श्रीमती जाईबाई सोपान झुरुंगे, 
७. सौ . मंगल विलास शिंदे, 
८. श्री . तुकाराम शाळीग्राम ताळे , 
९ . श्री . बापु दत्तात्रय खेडेकर. 


- 


१२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


स्थावर मिळकतीचेवर्णन : मौजे पाटेठाण, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील (१) गट नंबर १५९ /१ , एकूण क्षेत्र ५ हे. ९ ५ आर पैकी श्री. हेमंत कैलास 
झुरुंगे यांचे मालकीची १७ आर. तसेच श्री. हर्षल कैलास झुरुंगे यांचेमालकीची १६ आर. याची चतु :सिमा , पूर्वेस – १२ फुटी रस्ता, दक्षिणेस – श्री . विठ्ठल 
उमाजी झुरुंगे यांची मिळकत , पश्चिमेस – ओढा , उत्तरेस श्री. विष्णु उमाजी झुरुंगे यांची मिळकत. (२) गट नंबर १५८ एकूण क्षेत्र ८ हे. ५५ आर पैकी 
कैलास सोपान झुरुंगे, श्री . तुकाराम सोपान झुरुंगे , श्रीमती जाईबाई सोपान झुरुंगे, सौ . मंगल विलास शिंदे यांचे मालकीची १३ आर शेतजमीन मिळकत . 
यासी चतु : सीमा, पूर्वेस – श्री. ज्ञानदेव जयवंत झुरुंगे यांची मिळकत , दक्षिणेस – श्री . राम चिमा वडारी यांचीमिळकत , पश्चिमेस- श्री. विठ्ठल उमाजी 
झुरुंगे यांची मिळकत , उत्तरेस- श्री . विष्णु उमाजी झुरुंगे यांची मिळकत रस्ता. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदर आदेश आज दिनांक १२ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


सुनिल आबुराव तांबे 

वसुली अधिकारी, 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळी कांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


पुणे, १२ जुलै २०१७. 


वसुली अधिकारी यांजकडून 


आदेश ( ३६५ ) 


क्रमांक / वि.व.अ. / ज्ञानदीप/९ ७/ २०१७-१८.- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई शाखा, दहिवडी, तालुका माण, जिल्हा 
सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दहिवडी यांचा दिलेला क्रमांक ३५२६ , दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१४ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६/ ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र मुद्दल रक्कम रुपये 
३७,१५३/ - असून व्याजासह येणेबाकी रक्कम दिनांक २७ जून २०१७ अखेर रुपये ५४,३२९ /- येणेबाकी आहे. 


त्याअर्थी, मी, श्री. राजेंद्र जिजाबा निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई शाखा, दहिवडी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . महादेव गणपत जाधव सह कर्जदार श्रीमती भिकाबाई गणपत जाधव , राहणार 
पांढरवाडी, तालुका माण , जिल्हा सातारा यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 
मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव , 


आकारणी 


चतु :सिमा 


भार 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 


क्षेत्र 
हे . आर 


क्रमांक व दिनांक 


भूमापन 
क्रमांक . 
सि.स.नं./ 


तालुका, 


त्याचे नाव 


पेठ , घर नं . 


गट नं . 


१ 


२ 


४ 


७ 


८ 


mm 


मु . पो . पांढरवाडी, 


४५६ 


०.८१ 


१.३१ 


क्रमांक ३५२६ , 


४५८ 


०.३० 


०.२५ 


" 


वसुली दाखला कर्जदार , 

श्री . महादेव गणपत जाधव , 
दि . २९ - १०-२०१४ सहकर्जदार , 

श्रीमती भिकाबाई गणपत जाधव. 


ता . माण , 
जिल्हा सातारा . 


नकाशाप्रमाणे ज्ञानदीप को - ऑप . 

क्रेडिट सोसा. 
लि ., मुंबई, 
शाखा पंढरपूर . 


४७७ 


०.०१ 


०.०१ 


४७८ 


०.०१ 


०.०१ 


५ ९ ३ 


०.०१ 


०.०१ 


शेरा. ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकीत रक्कम भार रुपये ५४,३२ ९ /- देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


सातारा , ११ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


१२१ 


आदेश ( ३६६ ) 


- 


- 


क्रमांक / वि.व.अ. / ज्ञानदीप/ ९ १/ २०१७-१८.- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई शाखा, दहिवडी, तालुका माण, जिल्हा 
सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दहिवडी यांचादिलेला क्रमांक ११, दिनांक १८ जुलै २०१६ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ /९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र मुद्दल रक्कम रुपये १,४४,७६० / 
असून व्याजासह येणेबाकी रक्कम २३ जून २०१७ अखेर रुपये १,७६,७७६ / - आहे. 
त्याअर्थी, मी , श्री . राजेंद्र जिजाबा निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई शाखा, दहिवडी 

महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गणेश वसंतराव पोळ सह कर्जदार श्री. वसंतराव गुलाबराव पोळ, राहणार 
दहिवडी, तालुका माण, जिल्हा सातारा यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवातिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी, लि ., 
मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


आकारणी 


चतु:सिमा 


भार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 


क्षेत्र 
हे . आर 


भूमापन 
क्रमांक . 
सि.स.नं./ 


तालुका, 


. 


त्याचे नाव 


पेठ , घर नं . 


गट नं . 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


५ 


७ 


८ 


वसुली दाखला 


२९ ६ 


००.४० 


००.२० 


रा . दहिवडी , 
ता . माण , 
जिल्हा सातारा. 


२ ९ ७ 


००.२० 


क्रमांक ११ , 
दि . १८-७-२०१६ 


००.९ ५ 


कर्जदार , 
श्री . गणेश वसंतराव पोळ , 
सहकर्जदार , 
श्री . वसंतराव गुलाबराव पोळ , 
रा . दहिवडी , तालुका माण, 
जिल्हा सातारा. 


नकाशाप्रमाणे ज्ञानदीप को - ऑप. 

क्रेडिट सोसा. 
लि ., मुंबई , 
शाखा पंढरपूर . 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकीत रक्कम भार रुपये १,७६,७७६/ - देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 
सातारा , ११ जुलै २०१७. 


आदेश (३६८ ) 
क्रमांक/ वि.व.अ. / ज्ञानदीप/ स्थावर जप्ती / सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई, शाखा दादर , मुंबई या 
संस्थेने सहायक निबंधक ( परसेवा ), सहकारी संस्था, मुंबई पूर्व उपनगरे जिल्हा सहकारी पतसंस्थाचे फेडरेशन लि ., मुंबई यांचा दिलेला क्रमांक ३७५३, 
दिनांक ५ मार्च २००६ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ /९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 
वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र मुद्दल रक्कम रुपये २,०४,७९ ५/- असून दिनांक १८ जुलै २०१७ अखेर मुद्दल रुपये १,९८,२८५/- असून व्याजासह रुपये 
६,६२,०७६ / - येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी , श्री . राजेंद्र जिजाबा निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . प्रकाश शंकर चिकणे, राहणार गांजे, तालुका जावली, जिल्हा सातारा यांची खालील 
उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे 
किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी, लि ., मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव, 


क्षेत्र 


आकारणी चतु :सिमा 


भार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 


तालुका, 


भूमापन 
क्रमांक . 
सि.स.नं./ 


हे . 


आर 


रु . पैसे 


. 


त्याचे नाव 


पेठ , घर नं . 


गट नं . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


वसुली दाखला 


कर्जदार, 


१२७३ 


१.२४ 


मु . पो. गांजे, 
ता . जावली, 


क्रमांक ३७५३ , 


६८ आर मधील 
१७ आर हिस्सा 


श्री . प्रकाश शंकर चिकणे 


नकाशा- ज्ञानदीप को - ऑप. 
प्रमाणे क्रेडिट सोसा.लि. , 

मुंबई, 


दि . ५-३-२००६. 


जिल्हा सातारा. 


शाखा दादर . 


१२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , शके १ ९ ४० 


मालमत्तेचे वर्णन --चालू 


प्रमाणपपत्राचा 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र 


आकारणी चतु :सिमा 


भार 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 


क्रमांक व दिनांक 


tic 


आर 


रु . पैसे 


भूमापन 
क्रमांक . 
सि.स.नं./ 
गट नं . 


तालुका, 
पेठ , घर नं . 


त्याचे नाव 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


वसुली दाखला 


कर्जदार , 


०.१२ 


मु . पो . गांजे , 
ता . जावली, 


श्री . प्रकाश शंकर चिकणे 


क्रमांक ३७५३ , 
दि . ५-३-२००६ . 


१३२३ १३ आर मधील 

३.२५ आर हिस्सा 


नकाशा- ज्ञानदीप को - ऑप. 
प्रमाणे क्रेडिट सोसा.लि. , 

मुंबई, 
शाखा, दादर . 


जिल्हा सातारा. 


जिल्हा सातारा. 


१३५२ 


१ आर पूर्ण हिस्सा 


०.१६ 


१४१३ 


६ 


३.२५ 


हे . ५ आर मधील 
१५ आर हिस्सा. 


४.०१ 


१४२३ ५ हे. २९ आर मधील 

१३.७७ आर हिस्सा. 


१६५२ 


०.४ ९ 


७ आर मधील 
३.५० आर हिस्सा. 


१६७६ ६.१० आर मधील 


१.०६ 


पूण हिस्सा. 


१८८ 


०.५० 


४ आर मधील पूर्ण 
हिस्सा. 


१ ९ २ 


०.६२ 


५.२० आर मधील 
पूर्ण हिस्सा. 


०.४१ 


२००० २१ आर मधील पूर्ण 

हिस्सा. 


२४४ 


०.५० 


७ आर मधील पूर्ण 
हिस्सा . 


३७७ 


१.२५ 


१ हे . ६२ आर मधील 
४ आणे हिस्सा. 


६५१ 


०.१२ 


१ ९ आर मधील 
३.५७ आर हिस्सा. 


७३५ 


९ ६ आर मधील 


०.५० 


हिस्सा. 


८३२ 


१ हे . ०१ आर मधील ०.६२ 


१२.६२ आर हिस्सा. 


८४१ 


०.० ९ 


१२ आर पैकी 
३ आर हिस्सा. 


. 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकीत रक्कम भार रुपये ६,६२,०७६/ - देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सातारा , १८ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


आदेश ( ३७० ) 


क्रमांक / ज्ञानदीप / व.अ. / स्थावर जप्ती/ ९६ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , शाखा पुसेगांव , तालुका 
खटाव, जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , वडूज , तालुका खटाव यांचा दिलेला क्रमांक ९९, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ च्या 
वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ /९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र 
रक्कम रुपये ८४,३४७/- असून दिनांक १४ जुलै २०१० अखेर मुद्दल रुपये ६५ ,९ १०/- असून व्याजासह रुपये ९ २,१४५ / - येणेबाकी आहे. 


त्याअर्थी, मी , श्री . आर. जे. निकम , वसुली अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई विभाग , सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ चा नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संजय तात्याबा जाधव यांची खालील खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात 
येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला 
कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी, लि ., मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र 


भार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 


आकारणी चतु :सिमा 

पैसे 


हे . 


आर 


रु . 


त्याचे नाव 


तालुका , 
पेठ , घर नं . 


भूमापन 
क्रमांक . 
सि.स.नं. / 
गट नं . 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


५ 


७ 


८ 


वसुली दाखला 


श्री . संजय तात्याबा जाधव 


५२ ९ 


१७ आर मधील 


०.१ ९ 


क्रमांक ९९ , 


मौजे येरळवाडी, 
ता . खटाव , 
जिल्हा सातारा. 


, 


श्री . विजय जाधव 
यांचा हिस्सा. 


नकाशा- ज्ञानदीप को - ऑप. 
प्रमाणे क्रेडिट सोसा.लि., 

मुंबई शाखा, 
पुसेगांव. 


दि . ४-११-२०१६ 


शेरा. ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकीत रक्कम भार रुपये ९ २,०६५/- देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


सातारा , १४ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३७१ ) 


- 


क्रमांक / ज्ञानदीप/ व.अ. /स्थावर जप्ती/९ ७/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई, शाखा पुसेगांव , तालुका 
खटाव, जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, वडूज , तालुका खटाव यांचा दिलेला क्रमांक ११ , दिनांक 

१ ९ ऑगस्ट 

२०१५ 
च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६/ ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार 
वसूलपात्र रक्कम रुपये ५८,६७२ /- असून दिनांक १४ जुलै २०१७ अखेर मुद्दल रुपये ४३ ,९२७/ - असून व्याजासह रुपये ७०,८७०/- येणेबाकी आहे. 


त्याअर्थी, मी , श्री . आर. जे. निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई विभाग , सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. संजय संपत काटकर यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार 
किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र 


भार 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 


आकारणी चतु :सिमा 

पैसे 


क्रमांक व दिनांक 


भूमापन 
क्रमांक . 
सि.स.नं. / 


tic 


आर 


तालुका , 
पेठ , घर नं . 


रु . 


त्याचे नाव 


गट नं . 


१ 


w 


२ 


३ 


५ 


७ 


८ 


वसुली दाखला 


श्री . संजय संपत काटकर 


२६७ 


१२ आर मधील 


०.५६ 


मौजे खटाव , 
ता . खटाव , 
जिल्हा सातारा. 


नकाशा- ज्ञानदीप को - ऑप. 
प्रमाणे क्रेडिट सोसा.लि., 


क्रमांक ११ , 


हिस्सा २ हे. १ आर 
मधील हिस्सा . 


दि . १९ - ८-२०१५ 


मुंबई शाखा, 


२७७ 


४.४२ 


पुसेगांव. 


१२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


शेरा .-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकीत रक्कम भार रुपये ७०,८१०/ - देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सातारा , १४ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३७२ ) 


- 


क्रमांक / ज्ञानदीप / व.अ. / स्थावर जप्ती/ ९८/ २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई , शाखा पुसेगाव , तालुका खटाव, 
जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, वडूज , तालुका खटाव यांचा दिलेला क्रमांक २८, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१४ च्या वसुली 
प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६/ ९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र रक्कम 
रुपये २९,९ ८१/ - असून दिनांक १४ जुलै २०१७ अखेर मुद्दल रुपये २६,२६२/ - व्याजासह ४ ९ ,५२७ / - येणेबाकी आहे. 


त्याअर्थी, मी , श्री . आर. जे. निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई विभाग , सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , कर्जदार , श्री. शफीक महंमद मुलाणी, सहकर्जदार - श्री . महंमद उंबर मुलाणी दोघेही 
राहणार डिस्कळ, तालुका खटाव यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , 
मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र 


भार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 


भूमापन 
क्रमांक . 
सि.स.नं./ 


आकारणी चतु :सिमा 

पैसे 


tic 


आर 


तालुका, 
पेठ , घर नं . 


रु . 


त्याचे नाव 


गट नं . 


१ 


२ 


w 


eu 


४ 


५ 


७ 


८ 


वसुली दाखला 


कर्जदार , 


मौजे डिस्कळ , 


४५४ 


१ हे . २२ आर 


०.६२ 


४५५ 


५ आर 


०.०६ 


क्रमांक २८ , 
दि . ५-८-२०१४ 


श्री . शफिक महंमद मुलाणी 
सहकर्जदार , 
श्री . महंमद उंबर मुलाणी 


ता . खटाव , 
जिल्हा सातारा. 


नकाशा- ज्ञानदीप को - ऑप. 
प्रमाणे क्रेडिट सोसा.लि. , 

मुंबई शाखा, 
पुसेगांव . 


४५७ 


१.५० 


४ ९ आर 
तीन क्षेत्रातील 
श्री . महमंद मुलाणी 
यांचा हिस्सा. 


शेरा .-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकीत रक्कम भार रुपये ४९, ४८८/ - देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


सातारा , १४ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३७३ ) 


क्रमांक / ज्ञानदीप / व.अ./ स्थावर जप्ती/९९ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई, शाखा पुसेगांव , तालुका 
खटाव, जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, वडूज, तालुका खटाव यांचा दिलेला क्रमांक ६, दिनांक १६ ऑक्टोबर 

२०१५ च्या 
वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६/ ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र 
रक्कम रुपये ३६,५४४/ - असून दिनांक १४ जुलै २०१७ अखेर मुद्दल रुपये १७,९ ६३/ - व्याजासह रुपये २३,५४८/ - येणेबाकी आहे . 


त्याअर्थी, मी , श्री . आर. जे. निकम , वसुली अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई विभाग, सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ चा नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , कर्जदार , श्री . निलेश बळवंत नलवडे, सहकर्जदार, श्री . बळवंत सदाशिव नलवडे दोघेही 
राहणार चिलेवाडी, पो. भाडळी, तालुका कोरेगांव यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट 
सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१२५ 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव , 


भूमापन 


क्षेत्र 


आकारणी चतु :सिमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 


भार 


क्रमांक व दिनांक 


हे . 


आर 


रु . पैसे 


तालुका, 
पेठ , घर नं . 


क्रमांक . 
सि.स.नं. / 


त्याचे नाव 


गट नं . 


१ 


२ 


w 


४ 


eu 


५ 


७ 


८ 


२८६ 


९ .२५ 


वसुली दाखला 

कर्जदार , 

श्री . निलेश बळवंत नलवडे, 
दि . १६-१०-२०१५ सहकर्जदार , 

श्री . सदाशिव बळवंत नलवडे 


चिलेवाडी, 
पो . भाडळी, 


क्रमांक ६ , 


२ ९ ५ 


२.५५ 


क्षेत्र ५ हे . ६६ आर 
क्षेत्र २ हे . ७५ आर 
क्षेत्र ४५ आर 
क्षेत्र २२ आर 


नकाशा- ज्ञानदीप को - ऑप. 
प्रमाणे क्रेडिट सोसा.लि., 

मुंबई, 
शाखा पुसेगांव. 


तालुका कोरेगांव, 


३२४ 


०.८० 


जिल्हा सातारा . 


३५१ 


१.५६ 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकीत रक्कम भार रुपये २३,५२९ /- देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
सातारा, १४ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३७४ ) 


क्रमांक / ज्ञानदीप / व.अ. /स्थावर जप्ती/ १०१/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई , शाखा पुसेगांव , तालुका 
खटाव, जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, वडूज, तालुका खटाव यांचा दिलेला क्रमांक २, दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१५ च्या 
वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ /९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र 
रक्कम रुपये ८६,०१२ /- असून दिनांक १४ जुलै २०१७ अखेर मुद्दल रुपये ८१,५७४ /- व्याजासह रुपये १,२१,८२६ /- येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी, श्री . आर. जे . निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई विभाग, सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , कर्जदार , श्री . बापूसाहेब बाजीराव देवगुडे यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त 
करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला 
कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


भूमापन 


भार 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 


आकारणी चतु:सिमा 

पैसे 


tic 


आर 


रु . 


त्याचे नाव 


तालुका , 
पेठ , घर नं . 


क्रमांक . 
सि.स.नं./ 
गट नं . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


वसुली दाखला 


४ ९९ 


६३ आर 


६.३७ 


कर्जदार , 

मौजे अंबवडे बु. , 
श्री . बापूसाहेब बाजीराव देवगुडे तालुका व जिल्हा 


क्रमांक २ , 
दि . १ ९ -८-२०१५ 


नकाशा- ज्ञानदीप को - ऑप. 
प्रमाणे क्रेडिट सोसा.लि., 

मुंबई , 
शाखा पुसेगांव. 


सातारा. 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकीत रक्कम भार रुपये १,२१,७२८/ - देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


श्री . राजेंद्र जिजाबा निकम , 

वसुली अधिकारी, 
ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
पुसेगाव शाखा , तालुका खटाव, 

जिल्हा सातारा . 


सातारा , १४ जुलै २०१७. 


१२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


आदेश ( ३४८ ) 
क्रमांक / वसुली/ स्थावर जप्ती/९ ०/ सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( परसेवा ), सातारा, जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक २१ / २०१६-१७, दिनांक १३ जुलै २०१६ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे, वसुली अधिकारी, जनताअर्बन को.-ऑप. बँक लि ., वाई, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ च्या 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई या 
बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 


. 


प्रमाणपपत्राचा 


गावाचे नाव , 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु :सिमा 


क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 
असेल त्याचे नाव 


तालुका , 


tic 


आर 


रु . पैसे 


सि . स . क्रमांक . 

गट क्रमांक 


पेठ , घर नं . 


चौ . 

फूट 


" 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


मौजे ओझर्डे, 


989 


२१/२०१६ , 
दि . १३-७-२०१६ 


तालुका वाई, 


चौ . फूट 


१. श्री . बाळासाहेब शंकरराव पिसाळ, सर्व राहणार 
२. श्री . कल्याण बाळासाहेब पिसाळ , ओझर्डे , 
३. श्री . किरण बाळासाहेब पिसाळ , 

तालुका वाई , 
४. श्री . संदीप बाजीराव पिसाळ , जिल्हा सातारा . 
५. रमेश पांडुरंग जाधव. 


श्री . बाळासाहेब 
शंकरराव पिसाळ 
यांचा हिस्सा. 


जिल्हा सातारा येथील 
ग्रामपंचायत 


मि . नं . १०२ . 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) 

देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये ३,८०,३११ / - ( अक्षरी रुपये तीन लाख ऐंशी हजार तीनशे अकरा फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वरील उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


वाई, १४ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३४९ ) 


क्रमांक / वसुली/ स्थावर जप्ती/ ९०( १)/ सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( परसेवा) , सातारा, जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक २१ / २०१६-१७, दिनांक १३ जुलै २०१६ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी, श्री. प्रसाद नामदेव घाडगे, वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को.-ऑप. बँक लि ., वाई , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ च्या 
नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई या 
बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


भूमापन क्रमांक 


आकारणी 


प्रमाणपपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


चतु:सिमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 
असेल त्याचे नाव 


क्षेत्र 
हे . आर 


रु . पैसे 


तालुका, 
पेठ , घर नं . 


सि . स . क्रमांक . 
गट क्रमांक 


चौ . फूट 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


२१/२०१६ , 
दि . १३-७-२०१६ 


ओझर्डे , 


श्री . बाळासाहेब 
शंकरराव पिसाळ 
यांचा हिस्सा. 


४ . 


१. श्री . बाळासाहेब शंकरराव पिसाळ , सर्व राहणार 

मौजे ओझर्डे , 

तालुका २३.४० आर 
२. श्री . कल्याण बाळासाहेब पिसाळ , 

वाई , जिल्हा सातारा 
३. श्री . किरण बाळासाहेब पिसाळ , 

तालुका वाई, 

येथील १ ) गट नं . ९ ७४ / १ 
श्री . संदीप बाजीराव पिसाळ , जिल्हा सातारा . क्षेत्र १ हे . ०७ आर पैकी 
५. रमेश पांडुरंग जाधव. 

२) ९ ७४ / २ क्षेत्र ० हे . ६२ ३१ आर 
आर यापैकी 
३) ९ ५२/ १ क्षेत्र १ हे . ४ ९ ४७.६८ आर 
आर यापैकी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


१२७ 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) 


देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये ३,८०,३११/ - ( अक्षरी रुपये तीन लाख ऐंशी हजार तीनशे अकरा फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वरील उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


वाई , १४ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३६७ ) 


क्रमांक / वसुली/स्थावर जप्ती /९ ८ / सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( परसेवा ), सातारा, जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ९ ४/ २०१३-१४, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१३ च्या वसुली प्रमाण 
पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 


- 


, 


त्याअर्थी, मी , श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे , वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को.-ऑप. बँक लि ., वाई , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ च्या 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि . , वाई या 
बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी 


प्रमाणपपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


चतु:सिमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 
असेल त्याचे नाव 


आर 


रु . पैसे 


तालुका , 
पेठ , घर नं . 


सि . स . क्रमांक . 

गट क्रमांक 


tic 
to 


चौ . फूट 


१ 


w 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


१. निशा शिवाजी औंधकर , 


९ ४ / २०१३-१४ , 
दि . ३-१०-२०१३ 


पूर्वेस- कुंडलिक 


लाखानगर , 
यशवंतनगर , वाई . 


मौजे यशवंतनगर , ८०० 
मिळकत क्रमांक १५०६ चौ . फूट . 


गुलाब लाखे, 


२. आत्माराम नथू खरात , 


पश्चिमेस- ग्रामपंचायत 


गुलबा केंजळकरवस्ती, २५ गुणिले २२ विट , 
धोम कॉलनी, वाई. सिमेंट स्लॅब व 


रस्ता. 


३. प्रताप शंकर लाखे, 


लाखानगर , वाई . 


२५ गुणिले १० वरती 


दक्षिणेस - राम जावळे 


४. बंडू शंकर यादव . 


लाखानगर , वाई. 


उत्तरेस - अंकुश गाडे. 


पत्रा शेड एकूण 
८०० चौ . फूट . 


शेरा .-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) 


देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये ७८,७२१/- (अक्षरी रुपये अष्ट्याहत्तर हजार सातशे एकवीस फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वरील उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


वाई , सातारा १ ९ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३८६ ) 


क्रमांक / वसुली/ स्थावर जप्ती/१०२/ सन २०१७-१८.– ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था (परसेवा ), सातारा , जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक २१ / २०१६-१७, दिनांक १३ जुलै २०१६ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 


त्याअर्थी, मी, श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे, वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को.-ऑप. बँक लि ., वाई , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ च्या 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई या 
बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


१२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


भूमापन क्रमांक 


आकारणी 


प्रमाणपपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


चतु:सिमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 
असेल त्याचे नाव 


क्षेत्र 
हे . आर 


रु . पैसे 


तालुका , 
पेठ , घर नं . 


सि . स . क्रमांक . 

गट क्रमांक 


चौ . फूट 


, 


१ 


२ 


ew 


४ 


५ 


६ 


७ 


३० आर 


२१/२०१६, 
दि . 

१३-७-२०१६ 


श्री . संदीप बाजीराव 
पिसाळ यांचा हिस्सा. 


तालुका वाई, 


१. श्री . बाळासाहेब शंकरराव पिसाळ , सर्व राहणार 

मौजे ओझर्डे , 

तालुका 
२. श्री . कल्याण बाळासाहेब पिसाळ , ओझर्डे, वाई , जिल्हा सातारा 
३. श्री . किरण बाळासाहेब पिसाळ , 

येथील १ ) गट नं . ४८५ 
४. श्री . संदीप बाजीराव पिसाळ , जिल्हा सातारा. क्षेत्र १ हे . २३ आर पैकी 
५. रमेश पांडुरंग जाधव. 

हिस्सा. 
२ ) १०५९ क्षेत्र ० हे . ४ ९ 
आर यापैकी हिस्सा. 


१ ९.९ १ आर 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) 

देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये ३,८०,३११/ - ( अक्षरी रुपये तीन लाख ऐंशी हजार तीनशे अकरा फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वरील उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


सातारा , २५ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३८७ ) 


, 


क्रमांक / वसुली/स्थावर जप्ती/ १००/ सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था (परसेवा ), सातारा, जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक १९ ५/ २०१६-१७, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ च्या वसुली प्रमाण 
पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी, श्री. प्रसाद नामदेव घाडगे, वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को.-ऑप.बँक लि ., वाई , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ च्या 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई या 
बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपपत्राचा 


गावाचे नाव , 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु:सिमा 


क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

असेल त्याचे नाव 


& 


आर 


रु . पैसे 


, 


तालुका , 
पेठ , घर नं . 


सि . स . क्रमांक . 
गट क्रमांक 


चौ . फूट 


. 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


२५ आर 


सरदार अहमद पठाण 


१९ ५/ २०१७, 
दि . ८-२-२०१७ 


तालुका वाई , 


व 


इकबाल सरदार पठाण 
यांचा हिस्सा. 


१. श्री . इकबाल सरदार पठाण , राहणार ओझर्डे, मौजे ओझर्डे , 

तालुका 
२. श्री . सरदार अहमद पठाण , 

वाई , जिल्हा सातारा 
३. सौ . मखमल सरदार पठाण , जिल्हा सातारा. येथील १ ) गट नं . ६४७ 
४. श्री . सचिन हणमंत फरांदे, 

क्षेत्र १ हे . ७ आर पैकी 
५. श्री . नुरमहमंद दाऊद वारुनकर . राहणार अंजुमन ३ आणे ९ पै. चा हिस्सा. 

२ ) गट नं . 

६४५ 

क्षेत्र 
स्कूल, पांचगणी, १ हे . १६ आर यापैकी 
ता . महाबळेश्वर. हिस्सा. 
३) गट नं . ६४६ 

क्षेत्र 
३८ आर . यांपैकी हिस्सा. 


इस्लाम पब्लिक 


१ ९.९ ४ आर 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) 

देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये ७,३५,०८३/ - (अक्षरी रुपये सात लाख पस्तीस हजार त्र्याऐंशी फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वरील उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
सातारा , २४ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० १२९ 


आदेश ( ३८८ ) 


. 


क्रमांक / वसुली/ स्थावर जप्ती/१०० / सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( परसेवा ), सातारा, जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक १९ ५/ २०१६-१७, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ च्या वसुली प्रमाण 
पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी, श्री. प्रसाद नामदेव घाडगे, वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को.-ऑप.बँक लि ., वाई , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ च्या 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई या 
बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपपत्राचा 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु:सिमा 


क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 
असेल त्याचे नाव 


भूमापन क्रमांक 
सि . स . क्रमांक . 

गट क्रमांक 


आर 


तालुका , 
पेठ , घर नं . 


रु . पैसे 


tic 
to 


चौ . फूट 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


सरदार अहमद पठाण 


१९ ५ / २०१७ , 
दि . ८-२-२०१७ 


व 


मखमल सरदार पठाण 
यांचा हिस्सा. 


१. श्री . इकबाल सरदार पठाण , राहणार ओझर्डे, मौजे ओझर्डे, तालुका ३२६ चौ . 

फूट 
२. श्री . सरदार अहमद पठाण, 

तालुका वाई , 

वाई , जिल्हा सातारा 
३. सौ . मखमल सरदार पठाण , 

जिल्हा सातारा. 

येथील ग्रामपंचायत 
४. श्री . सचिन हणमंत फरांदे , 

मिळकत नं . १३८७ 
५. श्री. नुरमहमंद दाऊद वारुनकर. राहणार अंजुमन क्षेत्र ३२६ चौ . फूट 

इस्लाम पब्लिक ग्रामपंचायत मिळकत 

फूट 
स्कूल, पांचगणी, 
ता . महाबळेश्वर . क्षेत्र 

३००० 

चौ . 

फूट . 


३००० चौ . 


नं . १६८४ 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) 

देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये ७,३५,०८३/- ( अक्षरी रुपये सात लाख पस्तीस हजार त्र्याऐंशी फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वरील उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सातारा , २४ जुलै २०१७. 


आदेश ( ४०४ ) 


- 


क्रमांक / वसुली/ स्थावर जप्ती/१०३ / सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( परसेवा), सातारा , जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ५२/ २०१५-१६ , दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ च्या वसुली प्रमाण 
पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे, वसुली अधिकारी, जनताअर्बन को.-ऑप. बँक लि ., वाई, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ च्या 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई या 
बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपपत्राचा 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र 


चतु:सिमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 
असेल त्याचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


आकारणी 

पैसे 


भूमापन क्रमांक 
सि . स . क्रमांक . 
गट क्रमांक 


तालुका, 


हे . 


आर 


रु . 


पेठ , घर नं . 


चौ . फूट 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


१. श्री. अजित मधुकर घोडके 


५२/ २०१५-१६ , 
दि . ९ - ९ -२०१५ 


रा . ५००, गणपती आळी, मौजे भिवडी, 

तालुका 
वाई, तालुका वाई , वाई, जिल्हा सातारा 
जिल्हा सातारा . 

येथील १) गट नं . ७२/३४ 


अजित मधुकर घोडके 
यांचा हिस्सा. 


. 


१३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


मालमत्तेचे वर्णन -- चालू 


प्रमाणपपत्राचा 


गावाचे नाव , 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु :सिमा 


क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

असेल त्याचे नाव 


सि . स . क्रमांक . 


tic 


आर 


रु . पैसे 


तालुका, 
पेठ , घर नं . 


गट क्रमांक 


चौ . फूट 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


( ७ 


, 


२. पल्लवी अजित घोडके रा. ५०० , गणपती, 

क्षेत्र हे २६ आर . 
आळी, वाई , तालुका 

पो . ख . यापैकी हिस्सा 

वाई , जि . सातारा . २ ) गट नं . ५१/२७ 
३. शशिकांत राणु कोरडे रा . २२४७, फुलेनगर , क्षेत्र ० हे. १२ आर 

वाई , तालुका वाई, यापैकी हिस्सा. 

जिल्हा सातारा . ३ ) गट नं . ७१/२४ , 
४. दिनेश पांडुरंग धुमाळ 

रा. प्राध्यापक कॉलनी , मौजे वासोळे , ता . वाई , 
वाई . 

जिल्हा सातारा येथील 
५. राहुल बाबासाहेब जायगुडे २४३२ , सिद्धनाथवाडी , गट नं. ७४/५ , 

वाई , तालुका वाई , क्षेत्र २ हे . ९९ आर 
जिल्हा सातारा . 

यापैकी हिस्सा . 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) 

देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये १६,७ ९,८०७/ - (अक्षरी रुपये सोळा लाख एकोणऐंशी हजार आठशे सात फक्त) अधिक व्याज 
आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वरील उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे , 

वसुली अधिकारी, 
द्वारा, जनता अर्बन बँक , वाई, 

जिल्हा सातारा. 


सातारा, २७ जुलै २०१७. 


आदेश ( ३८ ९ ) 


क्रमांक / वसुली/ स्थावर जप्ती/ ५२ / सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था (परसेवा), सातारा , जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक १७२/२०१५ , दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ च्या वसुली प्रमाण 
पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , श्री . संदीप वासुदेव बाचल, वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को.-ऑप. बँक लि ., वाई, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६१ 
च्या नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई या 
बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपपत्राचा 


गावाचे नाव , 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु :सिमा 


क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 
असेल त्याचे नाव 


हे . 


आर 


रु . पैसे 


तालुका , 
पेठ , घर नं . 


सि . स . क्रमांक . 
गट क्रमांक 


चौ . फूट 


१ 


w 


२ 


४ 


३ 


( ७ 


१४७४ 


श्री . सुहास सदाशिव 


१७५/२०११ , 
दि . २३-१२-२०१५ 


१. श्री . सुहास सदाशिव जाधव , राहणार मु . पो . पांडे, मौजे यशवंतनगर , वाई , 

तालुका वाई, 

तालुका वाई , 


चौ . फूट 


जाधव 


जिल्हा सातारा. 


यांचा हिस्सा . 


२. श्री . इम्तियाज आयुब खान , 


राहणार २३४६, 
सोनगिरवाडी , वाई , 


जिल्हा सातारा 
येथील ग्रामपंचायत 
मिळकत नं . २२४३ 
क्षेत्र १२९ ७ चौ . फूट 
अशी संपूर्ण मिळकत. 


तालुका वाई , 


जि . सातारा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० १३१ 


मालमत्तेचे वर्णन -- चालू 


प्रमाणपपत्राचा 


गावाचे नाव , 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु:सिमा 


क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

असेल त्याचे नाव 


सि . स . क्रमांक . 


हे . 


आर 


रु . पैसे 


तालुका, 
पेठ , घर नं . 


गट क्रमांक 


चौ . फूट 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


३. श्री . सलिम हुसैन मुजावर 


रा . २०६१ , रविवार 


१४७४ 


श्री . सुहास सदाशिव 


१७५/२०१५, 
दि . २३-१२-२०१५ 


मौजे यशवंतनगर , 
वाई, तालुका वाई, 
जिल्हा सातारा 


चौ . फूट 


पेठ , वाई , ता . वाई , 
जिल्हा सातारा . 


जाधव 


यांचा हिस्सा . 


४. श्री . प्रमोद लक्ष्मण शेटे 


रा . बुधाजी कॉम्प्लेक्स , येथील ग्रामपंचायत 
सिद्धनाथवाडी, वाई , 

मिळकत नं . २२४३ 
जिल्हा सातारा. 

क्षेत्र १२ ९ ७ 

चौ . 

फूट 
अशी संपूर्ण 
मिळकत . 


शेरा.-- ( ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) 


देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये १९ , ९२,५६१/ - ( अक्षरी रुपये एकोणीस लाख ब्यान्नव हजार पाचशे एकसष्ठ फक्त) अधिक व्याज 
आणि खर्चयासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वरील उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


संदीप वासुदेव बाचल 


वसुली अधिकारी, 
द्वारा , जनता अर्बन बँक , वाई , 


जिल्हा सातारा . 


सातारा , ६ जून २०१७ . 


आदेश ( ३१७-३१८ ) 


क्रमांक/ ५८ /वि.वि.अ. / वसुली/ ध.उ.काळभोर / स्थावर मा.जप्ती/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा. - अजित नागरी सहकारी पतसंस्था , मर्यादित, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १०) 
अन्वये आदेश देतो की, श्री. धनंजय उत्तम काळभोर यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा ऊरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
या शाखेकडून घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी झाल्याने त्यांचे विरुद्ध संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१(१) अन्वये वसुली 
दाखल्याअंतर्गत विशेष वसुली अधिकारी, पुणे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्या आदेशाने कर्जदाराच्या मालकीची मौजे आळंदी म्हातोबाची, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील ग्रामपंचायत हद्दीतील 
मिळकत गट नं. ११८८/४ मधील एकूण क्षेत्र १ हेक्टर ९ ८ आर पैकी ९९ आर इतक्या मिळकतीवर बोजा नोंद केलेला होता व आहे. कर्जदार , श्री . धनंजय 
उत्तम काळभोर यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , पुणे शाखा ऊरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज वसुली 
दाखल्यातंर्गत वसुल पात्र रक्कम रुपये १,६८,६५० /- ( अक्षरी रुपये एक लाख अडुसष्ठ हजार सहाशे पन्नाश फक्त) अधिक दिनांक ६ जुलै २०१७ पासून 
पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी 
तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी संस्थेच्या नावाने बोजा 
नोंद असलेली मिळकत की , जी या आदेशातंर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात 
येत आहे . 


१३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


मिळकत 


कर्जदार व सहकर्जदाराची व 

जामीनदारांची नावे 


वसुली दाखला क्र . 
हुकुनामा क्रमांक 
व दिनांक 


कर्ज वसुलीकरिता 
मिळकतीवर संस्थेच्या नावाने 
बोजा नोंद असणाऱ्याचे नाव 


मिळकतीचे 

वर्णन 


गट 


क्रमांक 


मधील एकूण 


मौजे म्हातोबांची १. श्री . धनंजय उत्तम काळभोर , कलम १०१/ २९९ १ / श्री . धनंजय उत्तम काळभोर ११८८/४ मौजे आळंदी म्हतोबाची 
आळंदी, तालुका राहणार लोणी काळभोर , १८७२/२००७, राहणार लोणी काळभोर , 

तालुका हवेली, जिल्हा 
हवेली, जि . पुणे. तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 

दि . ३०-१०-२००७. 

तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . पुणे येथील ग्रामपंचायत 
२. श्री . अर्जुन मारुती काळभोर, 

हद्दीतील मिळकत 
( जा . १ ) राहणार लोणी काळभोर, 

क्रमांक ११८८/४ 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
३. श्री . किशोर सुर्यभान वाघमोडे, 

क्षेत्र १ हे . ९ ८ आर 
( जा . २) राहणार लोणी काळभोर , 

पैकी ९९ आर इतकी 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 

मिळकत. 
जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी तसेच सदर 
दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम , वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून तीस दिवसाच्या आत 
अजित नागरी सहकारी पतसंस्था , मर्यादित, पुणे शाखा, ऊरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या जमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा - अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे . 

मुख्य कार्यालय, हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड , 
पुणे , ६ जुलै २०१७. 

सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 


१ 


आदेश ( ३८३-३८५ ) 
क्रमांक/ वि.वि.अ. /म.स.का.क १५६/ स्था . ज./ श्री. सा . गं. पोळ/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी , ज्ञानेश्वर गोपाळ म्हस्के , 
विशेष वसुली अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . साहेबराव गंडोबा पोळ 
यांचेकडील नेरे विभाग नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २०,८४,७३६ /- अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१३ 
पासून होणारे १५ टक्के व्याज, सरचार्ज, व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

जमीन मिळकतीचे वर्णन 

चतु:सिमा 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आले असेल त्याचे नाव 

व क्षेत्रफळ 


गावाचे नाव , 


तालुका व जिल्हा 


गट नं . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


गट 


२०१३ , 


पो . खानापूर , 


तालुका भोर , 


or 


जि . पुणे. 


१०१/ १५७/ २८ ९/ श्री . साहेबराव गंडोबा पोळ व 

मु . भाबवडी, 

मौजे भाबवडी येथील क्षेत्र ८ हे. ११ आर. येणेप्रमाणे 
गहाणखतास मान्यता देणार व्यक्तींच्या 

नं . १२३ क्षेत्र पो. ख. १ हे ३८ आर. एकूण 
२५-७-२०१३ हिश्यांचे क्षेत्र. 

मिळकत हे . ४ ९ आर . आकार २६ रु . ०६ 

पैसे 
नं . १२४ विट , सिमेंट बांधकाम , वरती मंगलोरी 

कौले , २५ x ४७ = ११७५ चौ . फूट . 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता नेरे 
विभाग नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्यादित, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे. यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २० जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

ज्ञानेश्वर गोपाळ म्हस्के , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

नेरे विभाग नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , 
पुणे, २० जुलै २०१७. 

तालुका भोर , जिल्हा पुणे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० १३३ 


वसुली अधिकारी यांजकडून 


आदेश ( ४०५-४०९ ) 


क्रमांक विवअ / वसुली / श्री . मा.गं.इंगळे / स्था.मा.ज. / ४४/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा, श्री संत तुकाराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कर्वेनगर , पुणे -५२ , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . माधवराव गंगाराम इंगळे, राहणार मंजुळा निवास , 
रत्नदीप कॉलनी, वारजे नाका, कर्वेनगर , पुणे -५२ तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री संत तुकाराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कर्वेनगर , 
पुणे-५२ तालुका हवेली , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ४,५२,४२१ /- + दिनांक ०१ डिसेंबर २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ 
टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची व त्यांची पत्नी सौ . 
निर्मलादेवी माधवराव इंगळे यांचे दोघांचे नावाने असलेली यांची मौजे कर्वेनगर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे घरपड मिळकत क्षेत्र ह्या आदेशांतर्गत 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घरपड मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या घरपड मिळकतीचे( स्थावर) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा 
निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


, 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


गावाचे नाव तालुका, जिल्हा , 

मिळकतीचे वर्णन 


गट क्रमांक / 
सर्व्हे क्रमांक 


tic 


आर . 


रुपये 


पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१०१/ ७६३/ ९ ३४ / २०१५, 


भूमापन क्रमांक 


० 


०१.७५ 


सन २०१५, 
दिनांक ०५/०२/२०१५. 


मौजे म. कर्वेनगर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
येथील श्री . माधवराव गंगाराम इंगळे व त्यांची १५ 
पत्नी सौ . निर्मलादेवी माधवराव इंगळे यांचे नावाने भूमापन क्रमांक 
असलेली घरपड मिळकत व त्यावरील आरसीसी उपविभाग 
बांधकाम . 

११/३/२. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्री संत तुकाराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कर्वेनगर , पुणे -५२ तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केली नाही तर जप्त केलेल्या घरपड मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


पुणे , २५ जुलै २०१७. 


आदेश ( ४७३-७७ ) 


. 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ सौ.सं.वि.जांगीड/ स्था.मा.ज./६६/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा, श्री संत तुकाराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कर्वेनगर, पुणे-५२, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . संपत विजय जांगीड , सध्या राहणार फ्लॅट नंबर ३० ९ , 
कृष्णराज रेसिडेन्सी , अग्रवाल गोडावूनजवळ, शिवणे, पुणे-४१०२३ , रा. बी . ५- प्लॉट नंबर १०, गिरधरनगर , वारजे, पुणे -५२ यांचेकडील श्री संत तुकाराम 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कर्वेनगर, पुणे-५२ तालुका हवेली , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ७,४१,६८१/- + दिनांक ०१ डिसेंबर २०१४ 
पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची पुणे महानगरपालिका हद्दीतील ग्रामपंचायत मौजे शिवणे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे फ्लॅट मिळकत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या फ्लॅट मिळकतीचे ( स्थावर ) 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


१३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


गावाचे नाव तालुका, जिल्हा, 

मिळकतीचे वर्णन 


गट क्रमांक / 
सर्व्हे क्रमांक 


tho 


आर . 


रुपये 


पैसे 


. 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१०१/ ७६४ / ९ ३५/ २०१५, 


१ 


८० 


३ 


00 


सन २०१५, 
दिनांक ०५/०२/२०१५. 


७ - अ 


गाव मौजे शिवणे येथील स.नं. ८१ यांसी हिस्सा स.नं. ८१ 
नंबर ७ यांसी एकूण क्षेत्र १ हे . ८० क्षेत्रापैकी हिस्सा नंबर 
आकार ३ रुपयेचा एकूण क्षेत्रापैकी मान्यता 
देणार यांच्या खरेदीमालकीचे क्षेत्र १०००० चौ.फू. 
म्हणजेच ९ २९.०३ चौ.मी. या जमिनीवर बांधाकाम 
क्षेत्र असलेला कृष्णराज रेसिडेन्सी या इमारतीतील 
तिसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर ३० ९ यांसी 
क्षेत्र ८०३ चौ.फू. म्हणजेच ७४.६० चौ.मी. 
बिल्टप , सौ . संपत विजय जांगीड यांची मिळकत . 


- 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्री संत तुकाराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कर्वेनगर , पुणे-५२ तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केली नाही तर जप्त केलेल्या घरपड मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०७ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे, ०७ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ४२१-२५ ) 


- 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री. बा.बा.खोमणे / स्था.मा.ज./११/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, गौतम लक्ष्मण गायकवाड, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा , मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. बापू बारिकराव खोमणे, राहणार माहुरे , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
यांचेकडील मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये १,७६,०३० /- + दिनांक २१ 

२०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
खर्च होणारी रक्कम इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . बापू बारिकराव खोमणे यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे ग्रामपंचायत माहूर येथील पोल्ट्री 
शेड मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या 
मिळकतीचे(स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


मे 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव तालुका, जिल्हा, 


प्लॉट 


क्षेत्र 


आकार 


चुत:सिमा 


वसुली दाखला/ 
हुकूमनामा क्रमांक 


नंबर 


हे . 


आर. रुपये 


पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१०१/ १६०/ २४६/ 


मौजे ग्रामपंचायत माहूर , 


%3D 


, 


५ ९ ० पैकी सिमेंट पत्रा ११० x ३० ३३०० 
संपूर्ण चौ. फूट पोल्ट्री शेड मिळकत. 


२०१६, 


तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


सरकारी 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


नकाशा 


सन २०१६ , 
दि . ०५/०८/२०१६. 


प्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१३५ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर जप्त केलेल्या उपरोक्त मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, ०१ ऑगस्ट २०१७. 


मे 


आदेश ( ४२६-३१ ) 
क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.ज्ञा.ना.खोमणे /स्था.मा.ज./११/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा , मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. ज्ञानेश्वर नामदेव खोमणे, राहणार माहुरे , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
यांचेकडील मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये १,७५,१९ ४/- + दिनांक २१ 

२०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी त्यांचे भाऊ बाळासोा नामदेव 
खोमणे बहीण भिकूबाई धोंडिबा चव्हाण, सखुबाई राजाराम भांडवलकर, सुरेखा कालिदास चव्हाण , आई मुक्ताबाई नामदेव खोमणे यांचे सामाईक 
क्षेत्रापैकी श्री . ज्ञानेश्वर नामदेव खोमणे यांच्या हिश्श्याची मालकीची शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या घरपड मिळकतीचे(स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 

परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या घर मिळकत / शेत जमिनीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ गावाचे नाव तालुका, जिल्हा, 

स.नं.व क्षेत्र आकार 

चुत:सिमा 
हिस्सा 

आर . रुपये पैसे 
हुकूमनामा क्रमांक 
१०१/ १५८ / २४८ / मौजे माहूर , तालुका पुरंदर , 

२३.०० 

पूर्वेस : 
जिल्हा पुणे. 

पश्चिमेस : 
२०१६ , 

सरकारी 
दक्षिणेस : 

नकाशा 
सन २०१६ , 
दि . ०५/०८/२०१६ . 

उत्तरेस : 

प्रमाणे 
पूर्वेस : 
पश्चिमेस : सरकारी 
दक्षिणेस : 

नकाशा 
उत्तरेस : 

प्रमाणे 
३१ पूर्वेस : 

पश्चिमेस : सरकारी 
दक्षिणेस : 

नकाशा 
उत्तरेस : 

प्रमाणे 


tic 


२६१ पैकी 


. 


१८ 


२६२ पैकी 


० 


००.७८ 


०१ 


२६५ पैकी 


११.०० 


. 


२७४ पैकी 


२६.०० 


yo 


सरकारी 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


नकाशा 


प्रमाणे 


२९ ३ पैकी 


१४.०० 


० ९ 


पूर्वेस : 


सरकारी 


पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


नकाशा 


प्रमाणे 


२ ९ ७ पैकी 


१ ९ .३२ 


. 


२४ 


सरकारी 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


नकाशा 


प्रमाणे 


१३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


परिशिष्ट - चालू 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव तालुका, जिल्हा, 


क्षेत्र 


स.नं.व 
हिस्सा 


आकार 
रुपये पैसे 


चुत :सिमा 


हुकूमनामा क्रमांक 


हे . 


आर . 


२८ ९ पैकी 


००.६० 


२१ 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 


सरकारी 


नकाशा 


उत्तरेस : 


प्रमाणे 


२८० पैकी 


० 


००.१६ 


०० 


० 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


सरकारी 
नकाशा 
प्रमाणे 


९ १४ पैकी 


१ 


२ ९ .५० 


१ 


१६ 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 


सरकारी 


नकाशा 


उत्तरेस : 


प्रमाणे 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे , ०१ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ४३२-४३६ ) 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.ज.रा.खरात/ स्था.मा.ज. / ११/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, गौतम लक्ष्मण गायकवाड, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा, मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . जमादार राघू खरात , राहणार माहुर , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
यांचेकडील मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ५३,२६४ /- + दिनांक २१ 
मे २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी श्री . जमादार राघू खरात यांच्या 
स्वत: च्या मालकीची शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त 
करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे (स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या घर मिळकत / शेत जमिनीचे वर्णन 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव तालुका , जिल्हा , 


क्षेत्र 


आकार 


चुत :सिमा 


स.नं.व 
हिस्सा 


to 


हुकूमनामा क्रमांक 


आर . 


रुपये 


पैसे 


१०१/ ३४० / ६२६ / 


३५५ पैकी 


४.५० 


मौजे माहूर , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे. 


०२ 


२०१६ , 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


सन २०१६, 
दि . २३/१२/२०१६ . 


सरकारी 
नकाशा 
प्रमाणे 


३६२ पैकी 


३.५० 


० 


०२ 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


सरकारी 
नकाशा 
प्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१३७ 


परिशिष्ट - चालू 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव तालुका, जिल्हा, 


स.नं.व 


क्षेत्र 


आकार 
रुपये पैसे 


चुत :सिमा 


हुकूमनामा क्रमांक 


हिस्सा 


tua 


आर. 


३७७ पैकी 


० 


१२.९ ५ 


० 


२ ९ 


पूर्वेस : 


सरकारी 


पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


नकाशा 


प्रमाणे 


८४० पैकी 


८४.५० 


१ 


१६ 


सरकारी 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


नकाशा 


प्रमाणे 


८३२ पैकी 


० 


०.०३ 


० 


९ ३ 


सरकारी 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


नकाशा 


प्रमाणे 


८४० पैकी 


०.४० 


० 


५५ 


पूर्वेस : 


सरकारी 


पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


नकाशा 


प्रमाणे 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर जप्त केलेल्या घरपड मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, ०१ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ४३७-४४१ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.रा.सो.हाके / स्था.मा.ज. / १७ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा , निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . राजेंद्र सोमनाथ हाके , राहणार गडदरवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे 
यांचेकडील निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये २,०७,३४७/ - + दिनांक ०१ जून २०१६ 
पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी श्री. राजेंद्र सोमनाथ हाके यांच्या स्वत : च्या 
मालकीची शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या जमिनीचे (स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या शेत जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव तालुका, जिल्हा, 


गट 


क्षेत्र 


आकार 


चुत :सिमा 


. 


वसुली दाखला/ 
हुकूमनामा क्रमांक 


क्रमांक 


हे . 


आर . 


रुपये 


पैसे 


१०१/ ६२८ / ७३७/ 


मौजे गडदरवाडी, 


४० पैकी 


० 


१४ 


०० 


० ९ 


२०१७, 


तालुका बारामती, 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


जिल्हा पुणे. 


सन २०१७, 
दि . ०३/०२/२०१७. 


सरकारी 
नकाशा 
प्रमाणे 


१३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर जप्त 
केलेल्या जमीन मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे, ०४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ४४२-४४६ ) 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.बा.दि.काकडे व श्री.र.बा. काकडे/स्था.मा.ज. /१७/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
लक्ष्मण गायकवाड , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा , निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बाबा दिनकर काकडे, व रमेश बाबा काकडे, राहणार निंबूत , 
तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ५७, ९०८ / 

व ७०,४१२/ - + दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१६ व ३१ ऑक्टोबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय 
सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी श्री . बाबा दिनकर काकडे यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे निंबुत, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे 
( स्थावर) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या शेत जमिनीचे वर्णन 


वसुली दाखला/ 


गट 


क्षेत्र 


आकार 


चुत :सिमा 


गावाचे नाव , तालुका, 

जिल्हा 


हुकूमनामा क्रमांक 


क्रमांक 


हे . 


आर . 


रुपये 


पैसे 


मौजे निंबूत , 


२०६ पैकी 


४२ 


०१ 


१६ 


१०१/ ६२७/ ७३६/ 
२०१७, व १०१ / 
६२ ९ / ७२ ९ / 


तालुका बारामती, 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


जिल्हा पुणे . 


सरकारी 
नकाशा 
प्रमाणे 


२०१७, 


सन २०१७ , 


दि . ०३/०२/२०१७. 


२१३ पैकी 


२६ 


०१ 


८१ 


सरकारी 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


नकाशा 


प्रमाणे 


१ ९ २ पैकी 


० 


३८ 


०० 


४५ 


सरकारी 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस 
उत्तरेस : 


नकाशा 


प्रमाणे 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर जप्त 
केलेल्या शेत जमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


पुणे , २८ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१३ ९ 


. 


चुत :सिमा 


हुकूमनामा क्रमांक 


आर . 


१ 


८१ 


उत्तरेस : 


आदेश ( ४८६-४९ १ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.रा.गं.पवार / स्था.मा.ज. / १३ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा, मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . राजेंद्र गंगाराम पवार , राहणार राख, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
यांचेकडील मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ६८,८०५/ - + दिनांक २४ 
जानेवारी २०१० पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी खर्च होणारी रक्कम 
इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांचे वडील श्री . गंगाराम साहेबराव पवार, राहणार राख , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांची मौजे ग्रामपंचायत 
राख, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचे घर मिळकत व मौजे राख, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन मिळकत क्षेत्र या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या घर मिळकतीचे व शेतजमिनीचे 
( स्थावर ) मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट - अ 

जप्त केलेल्या घर मिळकत / शेत जमिनीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ गावाचे नाव , तालुका, 

भूमापन क्षेत्र 

आकार 
जिल्हा क्रमांक हे . 

रुपये पैसे 
१०१/ १२१३/ १२१५ / मौजे राख येथील ग्रामपंचायत 

६८ पूर्वेस : 
मिळकत नंबर १४२ मधील 

पश्चिमेस : 
२०१० , 

सरकारी 
दगड , मातीतील बांधकाम 

दक्षिणेस : 
सन २०१० , 

नकाशा 
दि . ०५/०३/२०१० . मंगलोर कौल १३ x ४८ = 

प्रमाणे 
६२४ चौ.फूट घर मिळकत 
श्री . गंगाराम साहेबराव पवार 
यांनी कर्जासाठी तारणे दिलेली 
मिळकत. 
मौजे राख, तालुका पुरंदर , 

३५ 

४५ 

पूर्वेस : 
जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन 

पश्चिमेस : सरकारी 
मिळकत क्षेत्र. 

दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 

प्रमाणे 
पूर्वेस : 
पश्चिमेस : सरकारी 
दक्षिणेस : 

नकाशा 
उत्तरेस : 

प्रमाणे 
५८ 

पूर्वेस : 
पश्चिमेस : सरकारी 
दक्षिणेस : 

नकाशा 

प्रमाणे 
१०६० 

५० पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 

सरकारी 
दक्षिणेस नकाशा 
उत्तरेस : 

प्रमाणे 
१० ९ ७ 

३८ 

७५ पूर्वेस : 

पश्चिमेस : सरकारी 
दक्षिणेस : 

नकाशा 

प्रमाणे 
११३२ 

१३ 

पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 

सरकारी 
दक्षिणेस : 

प्रमाणे 


४ 


नकाशा 


२ 


O 


eu 


५ ९ 


० 


उत्तरेस : 


१ 


७४ 


१ 


१ 


१ 


उत्तरेस : 


०३ 


० 


नकाशा 


उत्तरेस : 


१४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


परिशिष्ट - चालू 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव तालुका, जिल्हा, 


क्षेत्र 


स.नं.व 
हिस्सा 


आकार 
रुपये पैसे 


चुत :सिमा 


two 


हुकूमनामा क्रमांक 


आर . 


१० ९९ 


२ 


२२ 


५ 


६६ 


सरकारी 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


नकाशा 


प्रमाणे 


११३३ 


११ 


० 


४७ 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


सरकारी 
नकाशा 
प्रमाणे 


८२|| 


७० 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


सरकारी 
नकाशा 
प्रमाणे 


श्री . गंगाराम साहेबराव पवार यांनी कर्जासाठी तारण दिलेले शेत जमीन क्षेत्र . 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर जप्त केलेल्या घर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे, ०९ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ५५४-५५८ ) 


" 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.सं.सु.होळकर / स्था.मा.ज./ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा, प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. संजय सुभाष होळकर , राहणार होळ , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे 
यांचेकडील प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये १,४२,०२ ९/- + दिनांक १२ जून 
२०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी 
होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . संजय सुभाष होळकर , राहणार होळ, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३०५ पैकी ० हे. १२ आर ही 
मिळकत श्री. संजय सुभाष होळकर , यांच्या हिश्श्याची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे (स्थावर) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

अन्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 


१ ९ ६० 


चे कलम ९९ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला / 


गावाचे नाव , तालुका 


गट नंबर 


क्षेत्र 


आकार 


हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


tic 


आर . 


रुपये 


पैसे 


. 


१०१/४४८/५३१/२०१६, 


गाव होळ , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे 


w 


३०५ पैकी 


० 


१२ 


सन २०१६, 
दिनांक २१/१०/२०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१४१ 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे, २१ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ५५ ९ -५६३ ) 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.र.ग.तावरे / स्था.मा.ज./ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, गौतम लक्ष्मण गायकवाड ,विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा, प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रमेश गणपत तावरे , राहणार मोरगाव , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे 
यांचेकडील प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ९, २९,९ ८२ /- + दिनांक २० 
ऑक्टोबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च 
इत्यादी होणरी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . रमेश गणपत तावरे यांच्या कर्जासाठी स्वत: ची व विलास जगन्नाथ चांदगुडे, मौजे दंडवाडी, तालुका 
बारामती, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ४६५ मधील तारण देणारे यांच्या हिश्श्याची ० हे . ०३ आर व गट नंबर ६७३ मधील तारण देणार यांच्या हिश्श्याचे 
० हे. २६ आर व गट नंबर ६७६ मधील तारण देणार यांच्या हिश्श्याचे ० हे . २३ आर व गट नंबर ६७४ मधील तारण देणार यांच्या हिश्श्याचे ० हे . ०४ 
आर ही मिळकत श्री . रमेश गणपत तावरे यांच्या कर्जप्रकरणासाठी तारण देणार श्री . विलास जगन्नाथ चांदगुडे हिश्श्याची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या जमिनीचे (स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे कलम ९९ 

अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव , तालुका 


गट नंबर 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


हे . 


आर . 


रुपये 


पैसे 


१०१/६६३/७४८/२०१७ , 


गाव मौजे दंडवाडी, तालुका बारामती, 


०३ 


९ ० 


जिल्हा पुणे. 


० 


२६ 


६ ९ 


सन २०१७, 
दिनांक १७/०२/२०१७. 


४६५ पैकी 
६७३ पैकी 
६७६ पैकी 
६७४ पैकी 


२३ 


O 


४७ 


०४ 


८४ 


५६ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, २१ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ५६४-५६८ ) 


, 


क्रमांक विवअ / वसुली / सौ.रु.ज.निगडे/ स्था.मा.ज./ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम लक्ष्मण गायकवाड , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा, प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , सौ . रुक्मिनी जवाहर निगडे, राहणार वाणेवाडी ( मळशी), तालुका बारामती, जिल्हा 
पुणे यांचेकडील प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित ,निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ३,१३,५६५ / - + दिनांक २१ 
ऑक्टोबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दाराप्रमाणे होणारे व्याज ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च 
इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सौ . रुक्मिनी जवाहर निगडे, राहणार वाणेवाडी ( मळशी), तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ६०० 
पैकी ० हे . ३६ आर ही मिळकत सौ . रुक्मिनी जवाहर निगडे यांच्या हिश्श्याची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये 


१४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


आकार 


हे . 


आर . 


६०० पैकी 


३ 


५ 


जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला / गावाचे नाव, तालुका जिल्हा 

गट नंबर 

क्षेत्र 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 

रुपये पैसे 
१०१/६८४/७५५/२०१७ , गाव मौजे वाणेवाडी, 

तालुका बारामती, 

३६ 

६ ९ 
सन २०१७ , 

जिल्हा पुणे. 
दिनांक १७/०२/२०१७ . 

जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे , 
द्वारा प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे, २१ ऑगस्ट २०१७. 


. 


चे कलम 


आदेश ( ४१६-४२० ) 
क्रमांक विवआ /स्था.जप्ती / ५१ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, 
विशेष वसुली अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुरेश पांडुरंग पवार , राहणार 
सायली अपार्टमेंट , शिक्षक सोसायटी , तळेगाव स्टेशन, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
गणपती चौक , तळेगाव -दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ११ ,९ २,६६३ /- ( अक्षरी रुपये अकरा लाख ब्याण्णवहजार सहाशे 
त्रेसष्ठ फक्त) दिनांक ०१ सप्टेंबर २०११ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या ह्या आदेशातंर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये 

नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणी कसलाही करार , गहाण, लिज , लीन , ताबा , खरेदी हस्तांतरण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर 
त्याबाबी श्री . डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव- दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

मिळकतीचे वर्णन 
क्रमांक व 

देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव , 


तालुका, जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/ ४२१ / ६८६ / श्री . सुरेश पांडुरंग पवार , राहणार 

मांजरी बु ., तालुका 

तुकडी पुणे , पोट तुकडी, तालुका हवेलीचे मे. सब 
२०११ , 

सायली अपार्टमेंट , शिक्षक सोसायटी, हवेली, जिल्हा पुणे रजिस्ट्रर सो . गाव मौजे मांजरी बु., तालुका हवेली, 
दि . २४/१०/२०११ तळेगाव स्टेशन, तालुका मावळ , 

जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन सर्व्हे नंबर ९९/ २/ ३ - ब 
जिल्हा पुणे. 

१ - ब यांसी क्षेत्र ००१० आर आकार ०० रुपये १ पैसे 

यापैकी ०० हे . ०६३ आर अशी मिळकत. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 

डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव - दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , २५ जुलै २०१७. 


आत 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१४३ 


आदेश ( ४११-४१५ ) 


क्रमांक विवआ/ स्था.जप्ती/ २५ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, 
विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विलासराव एकनाथ नांदगुडे, राहणार 
विशालनगर , जगताप डेअरी, पिंपळे निलख , पुणे -२७ यांचेकडील श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव-दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १५,२९, ३३ ९/ - ( अक्षरी रुपये पंधरा लाख एकोणतीस हजार तीनशे एकोणचाळीस फक्त) दिनांक 
१६ नोव्हेंबर २०१५ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी 
कसलाही करार , गहाण, लिज , लीन , ताबा, खरेदी हस्तांतारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी 
श्री. डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव-दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


चतु:सिमा 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/ ९ १५/ ९ ५६ / 


२०१६ , 
१४/०१/२०१६ 


व २१५ 


श्री. विलासराव एकनाथ नांदगुडे, तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका मावळचे मे. सब पूर्वेस : गट नंबर २१८ 
राहणार विशालनरग जगताप रजिस्ट्रार , सो . यांच्या अधिकार कक्षेतील व जिल्हा दक्षिणेस : गट नंबर १८३ 
डेअरी, पिंपळेनिलख, पुणे-२७. परिषद पुणे व पंचायत समिती मावळ यांच्या हद्दीतील पश्चिमेस : गट नंबर २१२ 

गाव मौजे सुदवडी, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 
येथील शेतजमीन गट नंबर २१३ यांसी एकूण क्षेत्र 

उत्तरेस : गट नंबर २३० व 
०८ हे. ८१ आर आकार १७ रुपये २५ पैसे यापैकी 
मे . नांदगुडे पाटील डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड , 
विशालनगर , जगताप डेअरी, पिंपळेनिलख, पुणे-२७ 
यांच्या मालकीचे क्षेत्र ०८ हे . ३८ आर अशी स्थावर 
मिळकत. 


२४८ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक , तळेगाव -दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, २५ जुलै २०१७. 


आदेश ( ४८१-४८५ ) 


क्रमांक विवआ/ स्था.जप्ती /०३/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, 
विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नामदेव सोपन सातव, राहणार 
समता विद्यालयासमोर , उरुळीदेवाची, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६,९ ५,८२३ / - ( अक्षरी रुपये सहा लाख पंच्च्याण्णव हजार आठशे तेवीस फक्त) दिनांक ०१ 
जानेवारी २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही 
करार , गहाण , लिज, लीन, ताबा , खरेदी हस्तांतरण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


. 


- 


. 


१४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


प्रमाणपत्राचा 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

मिळकतीचे वर्णन 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


चतु:सिमा 


क्रमांक व 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/ ११११ / श्री . नामदेव सोपान सातव , तुकडी पुणे , पोट तुकडी, तालुका हवेली मे. सब पूर्वेस : अलका सातव यांची 
११६३/२०१६ , राहणार समता विद्यालया रजिस्ट्रार , सो . हवेली यांचे हद्दीतील गाव मौजे मिळकत . 
१५/०३/२०१६ समोर , उरुळीदेवाची उरुळीदेवाची, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील दक्षिणेस : सदर सर्व्हे नंबर 
तालुका हवेली, जमीन मिळकत सर्व्हे नंबर २५४ हिस्सा नंबर 

पैकी उर्वरित मिळकत . 
जिल्हा पुणे . ४/ २/ अ यापैकी श्री . नामदेव सोपान सातव व 

पश्चिमेस : श्री . सातव यांची 
सौ . अर्चना नामदेव सातव यांच्या मालकीचे क्षेत्र ०० 

मिळकत नंबर १६१२ 
हे . ०३ आर व त्यावरील पोल्ट्रीशेड बांधकाम. ४५ उत्तरेस : हनुमंत पावळे यांची 
बाय २५ म्हणजेच ११२५ चौ.फूट म्हणजेच १०४.५५ मिळकत. 
चौ. मी . यासी ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक १६१७ व 
दुसरे पोल्ट्रीशेड बांधकाम ५० बाय २५ म्हणजेच 
१२५० चौ . फूट म्हणजेच ११६.१७ चौ . मी. यासी 
ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ( २४२२) २२३८ अशी 

मिळकत. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०८ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ०८ ऑगस्ट २०१६. 


आदेश ( ५०१-५०६ ) 
क्रमांक विवआ/ स्था.जप्ती /०१/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, 
विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अतुल संपत कुदळे , राहणार मु . 
खोर , पो. केडगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २,१९, ७७७/ - ( अक्षरी रुपये दोन लाख एकोणीस हजार सातशे सत्याहत्तर फक्त) दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१६ पासून 
होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार , गहाण, लिज , 
लीन, ताबा , खरेदी हस्तांतरण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

मिळकतीचे वर्णन 
क्रमांक व 

देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


, 


प्रमाणपत्राचा 


चतु:सिमा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१ / २७० / 
३८५/२०१६ , 
०२/ ० ९ / २०१६ 


श्री . अतुल संपत कुदळे , 
राहणार मु . खोर , 
पो . केडगाव , 


तालुका दौंड , 


जिल्हा पुणे . 


( अ ) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका दौंड मे . सब पूर्वेस : गट नंबर ४३४/३ 
रजिस्ट्रार , सो . केडगाव यांचे हद्दीतील तसेच पैकी श्री . कैलास चंदर कुदळे 
जिल्हा परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती दौंड यांची मिळकत. 
यांचे स्थळ सिमेतील गाव मौजे खोर , पो . केडगाव, दक्षिणेस : गटनंबर ४६८/१ 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन मिळकत पश्चिमेस : गट नंबर ४३४/१ 
गट नंबर ४३४/३ क्षेत्र ०० हे . ७० आर आकार पैकी श्री . दिलीप चंदर कुदळे 
०० रुपये ७७ पैकी सहकर्जदार श्री . संपत चंदर यांची मिळकत. 
कुदळे , राहणार मु . खोर , पो. केडगाव , तालुका उत्तरेस : ओढा. 
दौंड , जिल्हा पुणे यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे 
क्षेत्र ०० हे . २३ आर आकार ०० रुपये २५ पैसे 
अशी शेतजमीन मिळकत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


१४५ 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


चतु:सिमा 


क्रमांक व 


१ 


२ 


३ 


४ 


पूर्वेस : गट नंबर २४८/४ 
पैकी कैलास चंदर कुदळे 
दक्षिणेस : गट नंबर ४११ व 


४१६ व ४२७ 
पश्चिमेस : गट नंबर २२८ व 


( ब) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका दौंड मे. सब 
रजिस्ट्रार , सो . केडगाव यांचे हद्दीतील तसेच 
जिल्हा परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती दौंड 
यांचे स्थळ सिमेतील गाव मौजे खोर , पो . केडगाव , 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन मिळकत 
गट नंबर २४८/४ क्षेत्र ०२ हे . ०४ आर आकार व 
पो . ख . क्षेत्र ०० हे . ६६ आर एकूण क्षेत्र ०२ हे. 
७० आर आकार ०१ रुपये ०० पैसे पैकी सह 
कर्जदार श्री . संपत चंदर कुदळे , राहणार मु.खोर, 
पो . केडगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचे मालकीचे 
व वहिवाटीचे क्षेत्र ०० हे . ३५ आर अधिक पो.ख. 
क्षेत्र ०० हे. १३ आर एकूण क्षेत्र ०० हे. ४८ आकार 
00 रुपये १७ पै अशी शेतजमीन मिळकत. 


२४७ व २४८ . 
उत्तरेस : रस्ता 


पूर्वेस : गट नंबर ४६५ 
दक्षिणेस : गट नंबर ४६६ 
पश्चिमेस : गट नंबर ४६३ 
उत्तरेस : ओढा. 


( क ) तुकडी पुणे , पोट तुकडी, तालुका दौंड मे. सब 
रजिस्ट्रार , सो ., केडगाव यांचे हद्दीतील तसेच 
जिल्हा परिषद पुणे, तालुका पंचायत समिती, दौंड 
यांचे स्थळ सिमेतील गाव मौजे खोर , पो . केडगाव , 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन मिळकत 
गट नंबर ४६४ क्षेत्र ०० हे. २१ आर आकार ०० 
रुपये ३१ पैकी जमिनीदार व तारण देणार 
श्री . वसंत चंदर कुदळे , राहणार मु . खोर , 
पो . केडगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचे संपूर्ण 
मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र ०० हे.२१ आर आकार 
क्षेत्र ०० हे . ३१ पै अशी शेतजमीन मिळकत. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


- 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०८ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, ०८ ऑगस्ट २०१६. 


आदेश ( ५०७-५१० ) 


. 


चे कलम 


- 


क्रमांक विवआ / स्था.जप्ती/ ०२/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, 
विशेष वसुली अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गुलाब सोमा कोकरे , राहणार मु . 
कुतवळवाडी , पो . सुपा, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १,१४,१०८/ - (अक्षरी रुपये एक लाख चौदा हजार एकशे आठ फक्त ) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक 
०१ जुलै २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही 
करार , गहाण , लिज , लीन, ताबा , खरेदी हस्तांतरण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


, 


, 


१४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


चतु:सिमा 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व 


१ 


२ 


३ 


४ 


पो . सुपा , 


१०१/ २७१ / 

श्री . गुलाब सोमा कोकरे , तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका बारामती मे. सब पूर्वेस : श्री . गुलाब सोमा 
३६८/२०१६ , राहणार कुतवळवाडी, रजिस्ट्रार , सो . , केडगाव यांचे हद्दीतील तसेच कोकरे यांची मिळकत. 
०२/ ० ९ / २०१६ जिल्हा परिषद पुणे, तालुका पंचायत समिती , 

दक्षिणेस : श्री . विलास बबन 
तालुका बारामती, बारामती यांचे स्थळ सिमेतील गाव मौजे 

जाधव यांची मिळकत. 
जिल्हा पुणे . 

कुतवळवाडी , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील पश्चिमेस : श्री . गुलाब सोमा 
शेतजमीन मिळकत गट नंबर ७८१ क्षेत्र ११ हे. कोकरे यांची मिळकत. 
३३ आर पोख क्षेत्र ०० हे . १६ आर असे एकूण 

उत्तरेस : श्री . बापू वजू 
क्षेत्र ११ हे . ४९ आर आकार ०६ रुपये ०० पै. मदणे यांची मिळकत . 
यापैकी श्री . गुलाब सोमा कोकरे , राहणार मु. 
कुतवळवाडी , पो . सुपा , तालुका बारामती, जिल्हा 
पुणे यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र ०० हे . 

४० आर अशी शेतजमीन मिळकत. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ०८ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली अधिकारी , 

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे . 
पुणे, ०८ ऑगस्ट २०१६. 


चे कलम 


- 


. 


आदेश ( ५४५-५४९ ) 
क्रमांक विवआ / स्था.जप्ती/ ०५/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, 
विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बबन दत्तोबा मराठे , राहणार वराळे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचेकडील सरसेनापती उमाबाई दाभाडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव -दाभाडे (स्टेशन), तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २ ९,१२,३६७/ - ( अक्षरी रुपये एकोणतीस लाख बारा हजार तीनशे सदुसष्ठ फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर 
दिनांक ०१ जुलै २०१५ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी 
कसलाही करार , गहाण, लिज , लीन, ताबा , खरेदी हस्तांतरण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी 
सरसेनापती उमाबाई दाभाडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव -दाभाडे (स्टेशन), तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व 
निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


चतु:सिमा 


क्रमांक व 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/ ५८ ९ / 
६३०/२०१५, 
२ ९ / १० / २०१५ 


श्री . बबन दत्तोबा मराठे , 
राहणार वराळे , 
तालुका मावळ, 
जिल्हा पुणे. 


( अ) तुकडी पुणे , पोट तुकडी, तालुका मावळ मे . 
सब रजिस्ट्रार , सो . मावळ यांचे हद्दीतील तसेच 
जिल्हा परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती मावळ 
यांचे स्थळ सिमेतील गाव मौजे निगडे, तालुका 


पूर्वेस : श्री . विठ्ठल हरी 
ठाकर यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : श्री . राजू ठाकर 
यांची मिळकत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


१४७ 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


चर्तु:सिमा 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व 


१ 


२ 


४ 


mm 


: 


मिळकत. 


राजू भागवत 


मावळ , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २४४ यांसी पश्चिमेस : श्री . भिमा साळवे 
एकूण क्षेत्र ०४ हे . ६० आर आकार ०८ रुपये यांची मिळकत. 
७५ पै. यापैकी श्री . बबन दत्तोबा मराठे , 

उत्तरेस : श्री . दिलीप भेगडे 
राहणार मु . वराळे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांची मिळकत. 
यांचे अविभक्त हिश्श्याचे संपूर्ण क्षेत्र ०१ हे. ९ ७ 

आर अशी मिळकत. 
( ब ) तुकडी पुणे , पोट तुकडी, तालुका मावळ मे. पूर्वेस : श्री . वाडेकर यांची 
सब रजिस्ट्रार , सो ., मावळ यांचे हद्दीतील तसेच 
जिल्हा परिषद पुणे , तालुका पंचायत समिती मावळ दक्षिणेस : श्री . 
यांचे स्थळ सिमेतील गाव मौजे निगडे, तालुका 

यांची मिळकत. 
मावळ , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ५९ ८ यांसी पश्चिमेस : श्री . भिकाजी 
एकूण क्षेत्र ०२ हे . ९ ३.८ आर अधिक पोटखराबा 

भागवत यांची मिळकत. 
०० हे . १७.८ आर एकूण क्षेत्र ०३ हे . ११.६ उत्तरेस : श्री . अंतु हारपुडे 
आर आकार ०४ रुपये ३७ पै. यापैकी श्री . बबन यांची मिळकत. 
दत्तोबा मराठे, राहणार मु . वराळे , तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे यांचे अविभक्त हिश्श्याचे संपूर्ण क्षेत्र 
०० हे . ६० आर अशी मिळकत . 
( क ) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका मावळ मे. पूर्वेस : श्री . शिवाजी भांगरे 
सब रजिस्ट्रार , सो. मावळ यांचे हद्दीतील तसेच यांची मिळकत. 
जिल्हा परिषद पुणे, तालुका पंचायत समिती मावळ दक्षिणेस : श्री . बबन मराठे 
यांचे स्थळ सिमेतील गाव मौजे निगडे, 

तालुका 

यांची मिळकत. 
मावळ , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २३० यांसी पश्चिमेस : श्री . दिलीप भेगडे 
एकूण क्षेत्र ०० हे . ८२ आर अधिक पोटखराबा यांची मिळकत. 
०० हे . ०३ आर एकूण क्षेत्र ०० हे . ८५ आर उत्तरेस : श्री . कृष्णा कलवडे 
आकार ०१ रुपये ७५ पै . यापैकी श्री . बबन 

यांची मिळकत. 
दत्तोबा मराठे, राहणार मु . वराळे, तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे यांचे अविभक्त हिश्श्याचे संपूर्ण क्षेत्र 

०० हे. ४५ आर अशी मिळकत. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत सरसेनापती उमाबाई दाभाडे नागरी बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे (स्टेशन), तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, २१ ऑगस्ट २०१७. 


चे 


कलम 


आदेश ( ५५०-५५३ ) 
क्रमांक विवआ/ स्था.जप्ती/०४/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, 
विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शांतराम बबन मराठे , राहणार 
वराळे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव-दाभाडे, तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १,७९ , ६७३/- ( अक्षरी रुपये एक लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे त्र्याहत्तर फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर 
दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०१५ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी 
कसलाही करार , गहाण, लिज , लीन , ताबा , खरेदी हस्तांतरण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी 
श्री. डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव - दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


१४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


प्रमाणपत्राचा 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


गावाचे नाव , 


मिळकतीचे वर्णन 


क्रमांक व 


तालुका, जिल्हा 


१ 


३ 


४ 


२ 
१०१/ ९ ११ / ९ ५२/ श्री . शांताराम बबन मराठे , राहणार गाव वराळे , 

तुकडी पुणे , पोट तुकडी, तालुका मावळ मे . सब 
२०१६ , वराळे , तालुका मावळ , 

तालुका मावळ , रजिस्टर सो . मावळ यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा 
दि . १४/०१/२०१६ जिल्हा पुणे. 

जिल्हा पुणे. 

परिषद पुणे, तालुका पंचायत समिती, मावळ यांचे 
स्थळ सिमेतील ग्रामपंचायत वराळे यांच्या हद्दीतील 
गाव मौजे वराळे , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे येथील 
ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक २४२ यांसी क्षेत्र २८ बाय 
३४ फूट वीट , माती बांधकाम वर सिमेंट पत्रा व कौले 
असे एकूण क्षेत्र ९ ५२ चौ . 

फूट अशी मिळकत . 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव - दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली अधिकारी, 

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे . 
पुणे, १६ ऑगस्ट २०१७. 


- 


. 


रु . 


त्याचे नाव 
कर्जदार , 


आदेश ( ४५०-४५१ ) 
क्रमांक आर/ ३३६ /विवअ/ म.स.का.क. /१५६ / स्था . जप्ती/ श्री . तु.ब.मोहिते/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . ए . आर. 
काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी , लि . वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा 
पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . तुकाराम बबन मोहिते , राहणार , मु . पो . 
गोनवडी, पो. आंबेठाण, तालुका खेड, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री. कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण याच्या 
वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये १,०२,४५७/ - अधिक दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज , 
सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यास येत आहे. 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा क्रमांक आदेश ज्या इसमाविरुद्ध दिला 

स्थावर मालमत्ता 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / आकार 
व दिनांक 

तपशील स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

पै . 
वसुली दाखला क्रमांक 

कर्जदार .- 

मौजे मु.पो.आंबेठाण , गोनवडी , २ ९९.०० 
१०१/८६/२३१४/१७, श्री . तुकाराम बबन मोहिते , 

तुकाराम बबन मोहिते यांचे 

तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील 
दि . २३/०१/२०१७ जामीनदार क्रमांक १ .- 

वडील श्री . बबन शंकर मोहिते मिळकत गट नं . ५७ मधील क्षेत्र 
श्री . दिलीप माणिक भोसले , यांच्या नावावरील मौजे मु . पो . 

४३७ चौ.फूट इतर पक्के घर 
जामीनदार क्रमांक २.- गोनवडी, पो . आंबेठाण , ( दगड , विटांचे, 

चुना 

किंवा 
श्री . संजय भागुजी पवार तालुका खेड , जि . पुणे. सिमेंटचे घर ) पहिला मजला/ 

७ ९ .०० 
तळमजला व मिळकत नंबर १५७ 
मधील क्षेत्र ४४४ चौ.फूट पडसर / 
खुली जागा ही श्री . बबन शंकर 

मोहिते यांच्या नावावरील. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , ३१ जुलै २०१७. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१४ ९ 


स्थावर मालमत्ता 


आकार 


त्याचे नाव 


रु . पै . 


आदेश ( ४५२-४५३ ) 
क्रमांक आर/ ३३७/विवअ/ म.स.का.क./१५६/ स्था . जप्ती/ श्री.बं.ब.काळे/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . ए. आर. 
काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री. कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी , लि . वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा 
पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बंडुपंत बाजीराव काळे , राहणार , मु. पो . 
घोडेगाव , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण याच्या वसुली 
दाखल्यावरील 

एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये १ ,९८,६ ९ ५/- अधिक दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, सरचार्ज व 
वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यास येत आहे . 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा क्रमांक आदेश ज्या इसमाविरुद्ध दिला 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / 
व दिनांक 

तपशील 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला क्रमांक कर्जदार , कर्जदार. 

मु.पो. घोडेगाव , तालुका आंबेगाव, ०.३० 
१०१/८७/२३१५/१७, श्री . बंडुपंत बाजीराव काळे , श्री .बंडुपंत बाजीराव काळे यांची जिल्हा पुणे येथील मिळकत गट 
दि . २३/०१/२०१७ जामीनदार क्रमांक १.- 

व भाऊ श्री . काशिनाथ बाजीराव नंबर ( १ ) ११०/ २२ - ब + २३ - ब +२६ ०.२८ 
श्री. संतोष खंडू नाणेकर , काळे व श्री . सोपान बाजीराव मधील क्षेत्र ० हे . ४८ आर + 
जामीनदार क्रमांक २. 

काळे यांच्या नावावरील मौजे पो.ख. क्षेत्र ० हे . ०३ आर पैकी 
श्री . जगन्नाथ बबन नाणेकर मु . पो . घोडेगाव , तालुका 

क्षेत्र ० हे . १२ आर , ( २) गट नंबर 
आंबेगाव, जि . पुणे 

८०/ १३- अ क्षेत्र ० हे . ०४ आर , 
( ३) गट नंबर १०२/ ८ - अ क्षेत्र 

०.५० 
० हे . २५ आर पैकी क्षेत्र 
० हे. ०८.३ आर , ( ४) गट नंबर 

०.५१ 
२३ ९ क्षेत्र ५ हे . ५१ आर + पो.ख. 
क्षेत्र ० हे . ९ ३ आर पैकी क्षेत्र 
० हे . ४६ आर + पो.ख. क्षेत्र 
० हे. ०७.६ आर ही श्री बंडू 
काशिनाथ , सोपान बाजीराव काळे 

यांच्या नावावरील. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , शाखा चाकण यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर. काशिद , 

विशेष वसुली अधिकारी, 
श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , 

विभागीय कार्यालय, मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 
पुणे, ३१ जुलै २०१७. 


+ 


आदेश ( ४५४-४५५ ) 
क्रमांक आर/ ३२७ /विवअ/ म.स.का.क./१५६/ स्था . जप्ती/ श्री. सं.सु.चव्हाण/ २०१७-१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . ए. 
आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी , लि . वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय मंचर , तालुका आंबेगाव , 
जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संदिप सुभाष चव्हाण, राहणार , रुम 
क -१७/ १८, २ रा माळा, १०८, निलाभवन केशवजी नाईक रोड , चिंचबंदर , मुंबई -४०० ०० ९ यांचेकडील श्री . कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा काळचौकी याच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ५३,४८ ,९ ४५ /- अधिक दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेले स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यास येत आहे . 


१५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


त्याचे नाव 
कर्जदार , 


००.७८ 


००.७८ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा क्रमांक आदेश ज्या इसमाविरुद्ध दिला 

स्थावर मालमत्ता जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / 

आकार 
व दिनांक 

तपशील स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

पै . 
वसुली दाखला क्रमांक 

कर्जदार .- 

मौजे मु.पो. वडज , तालुका जुन्नर , ००.९ ७ 
१०१/ २ ९ ३ ९ / १७, श्री . संदिप सुभाष चव्हाण , 

श्री . संदिप सुभाष चव्हाण यांची जिल्हा पुणे येथील मिळकत 
दि . ३१/०३/२०१७ जामीनदार क्रमांक १.- मौजे मु.पो. वडज , तालुका 

गट नं . ३०२/१ क्षेत्र ००.५५ 
श्री . सचिन सुभाष चव्हाण, जुन्नर , जिल्हा पुणे येथील 

आर + पो.ख. ००.०१ आर , 
जामीनदार क्रमांक २.- वडिलोपार्जीत स्थावर 

गट नंबर ३०२/२ क्षेत्र ००.४६ 
श्री . परेश केशवलाल ठक्कर मालमत्ता व चिंचबंदर , 

आर , गट नंबर ३०२/३ क्षेत्र 
जामीनदार क्रमांक ३.- मुंबई येथील स्थावर 

००.४० आर , गट नंबर ३०२/४ 
श्री . महेश वसंत दोरकडे मिळकत. 

क्षेत्र ००.५० आर, पो.ख. 

०१.०२ 
जामीनदार क्रमांक ४ . 

००.०१ आर ही स्थावर मालमत्ता 
श्री . अर्चना दिलीप मत्रे 

तसेच तारण असलेली संदिप 
सुभाष चव्हाण यांच्या नावा 
वरील रुम नंबर १७ व १८ , 
२ रा. माळा, निलाभवन 
बिल्डिंग , १०८ केशवजी नाईक 
रोड , डोंगरी, चिंचबंदर , 

मुंबई-४०० ००९ . 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , शाखा आळंदी यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर . काशिद , 

विशेष वसुली अधिकारी, 
श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, 

विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 
पुणे, २४ जुलै २०१७. 


, 


. 


३१ 


मे 


. 


आदेश ( ४४७-४४९ ) 
क्रमांक वअ/ श्रमजीवी / करपे/ १५६/ १ ९ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . विजय बब्रुवाहन वाघमोडे, वसुली 
अधिकारी, श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळेवाडी, पिंपरी, पुणे-१७, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
अन्वये आदेश देतो की , सौ . करपे वैशाली परमेश्वर , यांचेकडील लवाद निवाड्या अंतर्गतची रक्कम रुपये २७,८ ९,६ ९ ५/ - + दिनांक २०१५ पासून 
होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खाली नमूद वर्णनातील मिळकत बंधनपत्र गहाणखताने तारण दिलेली आहे. खालील परिशिष्टात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . 

आणि या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज , लिन , ताबा, खरेदी हस्तांतरण तारण 
करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे अथवा करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळेवाडी, 
पिंपरी बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका हवेली , मे . सब रजिस्ट्रार साहेब हवेली यांचे कार्यक्षेत्रातील तसेच पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका यांचे 
हद्दीतील गाव मौजे रहाटणी, काळेवाडी येथील सर्व्हे नंबर १०८/१/२ यांसी सिटी सर्व्हे नंबर ६०७६ भाग यावरील “ साई प्रितम पार्क अपार्टमेंट ” च्या 
पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट मजल्यावरील फ्लॅट नंबर ए-७, यांसी क्षेत्र ५७० चौ.फूट ही मिळकत . 

(२) तुकडी सातारा, पोट तुकडी, तालुका वाई , मे. सब रजिस्ट्रार साहेब हवेली यांच्या कार्यक्षेत्रातील तसेच जिल्हा परिषद , सातारा व पंचायत 
समिती, वाई यांच्या हद्दीतील गाव मौजे कवठे, येथील भूमापन गट नंबर १० ९९ यांसी एकूण क्षेत्र ० हे . ७८ आर यांसी आकार रुपये ८. पै. ५० पैकी ०० हे . 
१८ आर ही शेतजमीन मिळकत. 

ही स्थावर मिळकत जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे 
आत श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काळेवाडी, पिंपरी येथे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेची रीतसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, २७ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१५१ 


. 


आदेश ( ४५६-४५८ ) 
क्रमांक वअ/ श्रमजीवी/ नलवडे/ १५६/ १८ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री. विजय बब्रुवाहन वाघमोडे, वसुली 
अधिकारी, श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काळेवाडी, पिंपरी, पुणे -१७, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
अन्वये आदेश देतो की , श्री . नलवडे शेखर विठ्ठल, यांचेकडील लवाद निवाड्या अंतर्गतची रक्कम रुपये ३३,२१,०५१/- + दिनांक ३१ मे २०१५ पासून 
होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खाली नमूद वर्णनातील मिळकत बंधनपत्र गहाणखताने तारण दिलेली आहे . खालील परिशिष्टात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज , लिन , ताबा , खरेदी, हस्तांतरण 
करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे अथवा करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळेवाडी, 
पिंपरी बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका हवेली, मे. सब रजिस्ट्रार साहेब हवेली यांचे कार्यक्षेत्रातील तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांचे 
हद्दीतील गाव मौजे रहाटणी, काळेवाडी येथील सर्व्हेनंबर १०५/१-ब क्षेत्र १३५० चौ.मी. सर्व्हेनंबर १०६/१ आणि १०६/२ यांसी एकूण क्षेत्र ५३७६.५७ 
चौ.मी. “ साई एन्क्लेव्ह या गृह योजनेच्या ए विंग मधील स्टील्ट , दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर १२ यांसी क्षेत्र ६ ९० चौ.फूट हा फ्लॅट. 

(२) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका इंदापूर , मे. उपनिबंधक साहेब यांचे कार्यक्षेत्रातील तसेच जिल्हा परिषद , पुणे व तालुका पंचायत समिती, 
इंदापूर यांच्या हद्दीतील गाव मौजे निमसाखर , येथील गट नंबर ६ ९ ७ मधील क्षेत्र ० हे . ८० आर ही शेतजमीन मिळकत . 

ही स्थावर मिळकत जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे 
आत श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळेवाडी, पिंपरी येथे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेची रीतसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

विजय बब्रुवाहन वाघमोडे, 

वसुली अधिकारी, 
श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

९ ५१ / १, विजयनगर , काळेवाडी , पिंपरी, पुणे -१७ . 
पुणे, २७ जुलै २०१७. 


आदेश ( ४५ ९ -४६१ ) 
क्रमांक वअ/ श्रमजीवी / पवार / १५६ / २१/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . विजय बब्रुवाहन वाघमोडे, वसुली 
अधिकारी, श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळेवाडी , पिंपरी, पुणे-१७, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
अन्वये आदेश देतो की , श्री . पवार नारायण किसन, यांचेकडील लवाद निवाड्या अंतर्गतची रक्कम रुपये ९ ४,८१४ /- + दिनांक ०१ ऑगस्ट २००६ पासून 
होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खाली नमूद वर्णनातील मिळकत बंधनपत्र गहाणखताने तारण दिलेली आहे. खालील परिशिष्टात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज , लिन , ताबा , खरेदी, हस्तांतरण 
करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे अथवा करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळेवाडी, 
पिंपरी बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका इंदापूर , मा . दुय्यम निबंधक यांच्या हद्दीतील तसेच जिल्हा परिषद , पुणे व तालुका पंचायत समिती, इंदापूर 
ग्रामपंचायत मौजे बावडामधील गट नंबर ४ ९ ७/ ४ यांसी क्षेत्र ० हे . ८० आर यांसी आकार १ रुपये ५ पैसे ही शेतजमीन. 

ही स्थावर मिळकत जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे 
आत श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळेवाडी , पिंपरी येथे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेची रीतसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, २७ जुलै २०१७. 


१५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


आदेश ( ४७०-४७२) 
क्रमांक वअ/ श्रमजीवी/ चव्हाण/ १५६/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . विजय बब्रुवाहन वाघमोडे, वसुली अधिकारी, 
श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळेवाडी , पिंपरी, पुणे-१७, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये 
आदेश देतो की , श्री . चव्हाण उत्तम ज्ञानदेव , यांचेकडील लवाद निवाड्याअंतर्गतची रक्कम रुपये १०,५२,२९ १/ - + दिनांक ०१ 

२०१५ पासून होणारे 
व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खाली नमूद वर्णनातील मिळकत बंधनपत्र गहाणखताने तारण दिलेली आहे. खालील परिशिष्टात नमूद 

केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. 


मे 


आणि या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज , लिन, ताबा, खरेदी , हस्तांतरण 
करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे अथवा करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळेवाडी , 
पिंपरी बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


, 


(१) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका दौंड, मा . दुय्यम निबंधक सो , कडेगाव यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा परिषद , पुणे, तालुका पंचायत समिती , 
दौंड यांचे हद्दीतील व ग्रामपंचायत गाव मौजे गलांडवाडी येथील शेत जमीन मिळकत गट नंबर १२० क्षेत्र ०० हेक्टर १३ आर पोटखराबा ०० हे. १० आर 
ही मिळकत श्री . ज्ञानोबा रामू चव्हाण यांचे मालकी ताबे वहिवाटीचे संपूर्ण क्षेत्र अशी मिळकत. 

(२) गट नंबर ११९ क्षेत्र ०० हेक्टर २१ आर ही मिळकत श्री . ज्ञानोबा रामू चव्हाण यांचे मालकी ताबे वहिवाटीचे संपूर्ण क्षेत्र अशी मिळकत . 

(३) मौजे देहूगाव येथील हवेली नंबर १४/१८ यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा परिषद, पुणे ग्रामपंचायत समिती, हवेली यांचे हद्दीतील मिळकत सर्वे 
नंबर ५० हिस्सा नंबर १ मधील क्षेत्र १ आर जागा व त्यावरील बांधकामासह . 

ही स्थावर मिळकत जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे 
आत श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काळेवाडी, पिंपरी येथे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेची रीतसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


१ 


आदेश ( ४७८-४८० ) 
क्रमांक वअ/ श्रमजीवी/ जोशी/१५६ / २६/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . विजय बब्रुवाहन वाघमोडे, वसुली 
अधिकारी, श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काळेवाडी, पिंपरी, पुणे -१७, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
अन्वये आदेश देतो की , श्री . जोशी ज्ञानेश्वर महादेव यांचेकडील लवाद निवाड्याअंतर्गतची रक्कम रुपये ५,४१,०१० /- + दिनांक १६ जानेवारी २०११ 
पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खाली नमूद वर्णनातील मिळकत ७/१२ जप्ती बोजा नोंदीने जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज , लिन, ताबा , खरेदी, हस्तांतरण 
करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे अथवा करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळेवाडी, 
पिंपरी बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका हवेली , मे. सबरजिस्ट्रारसाहेब सोो , हवेली यांचे कार्यक्षेत्रातील तसेच पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका यांचे 
हद्दीतील मौजे जुनी सांगवीमधील सर्व्हे नंबर १३/२/२० मधील मिळकत. 

ही स्थावर मिळकत जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे 
आत श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काळेवाडी, पिंपरी येथे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेची रीतसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ०५ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

विजय बब्रुवाहन वाघमोडे, 

वसुली अधिकारी , 
श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

९ ५१/१ , विजयनगर, काळेवाडी , पिंपरी, पुणे-१७. 
पुणे, ०५ ऑगस्ट २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१५३ 


- 


आदेश ( ५१३-५१४ ) 
क्रमांक १/विवअ/ वसुली/ श्री . द.आ.राणे/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दत्तात्रय आण्णासाहेब राणे (कर्जदार ) व श्री . नवनाथ आण्णासाहेब राणे ( सहकर्जदार) यांच्याकडील, 
राहणार सायली अर्पामेंट , शिक्षक सोसायटी , तळेगाव , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचेकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
शाखा जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये १३,६३,१२८ / - ( अक्षरी रुपये तेरा लाख त्रेसष्ठ हजार एकशे अठ्ठावीस 
फक्त) + दिनांक ०७ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १७ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, दावाखर्च 
व तदअनुषांगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित 
एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . तानाजी हरिभाऊ राणे ( जामीनदार) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे जवळार्जुन, तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे गट क्रमांक १४० , १४५ , १६६, २९ ६, ३५१ , ३६८ व ३७५ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
कर्जदार व जामीनदाराची वसुली दाखला 

गट नंबर 

मिळकतीचे वर्णन 
नावे क्र . व दिनांक 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे नाव 


गावाचे नाव 


कर्जबाकी वसूल 


तालुका जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


. 


- 


व ३७५. 


मौजे जवळार्जुन, 

१. श्री . दत्तात्रय आण्णासाहेब कलम १०१/ ४८६/ १. श्री . तानाजी हरिभाऊ १४० , १४५, श्री . तानाजी हरिभाऊ राणे 
तालुका पुरंदर , राणे (कर्जदार ) रा . जवळार्जुन , ५३०/२०१४ , राणे ( जामीनदार ) 

१६६ , २९ ६ , ( जामीनदार ) यांच्या मालकी 
जिल्हा पुणे . तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, 

दि . २८/११/१४ राहणार जवळार्जुन , ३५१ , ३६८ हक्काची जमीन मिळकत. 
२. श्री . नवनाथ आण्णासाहेब 

तालुका पुरंदर , जि.पुणे 
राणे ( सहकर्जदार ) रा. जवळार्जुन , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , 
३. श्री . विजय शिवराम झगडे, 
( जामीनदार १) रा . जेजुरी , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , 
४. श्री . तानाजी हरिभाऊ राणे 
( जामीनदार २) रा . जवळार्जुन , 

तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०७ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ०७ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ५१५-५१६ ) 


, 


क्रमांक ०२/विवअ/ वसुली/ श्री . सं.ह. जगताप/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. --ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६१ 

मधील 
नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संदिप हरिभाऊ जगताप (कर्जदार) यांच्याकडील, अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये १४ , ९ ६,१८१/- (अक्षरी रुपये चौदा लाख शहान्नव हजार एकशे 
एक्याऐंशी फक्त) + दिनांक ०७ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज , 
दावाखर्च व तदअनुषांगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन 
उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . सुशिल विजयराव चव्हाण ( जामीनदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे माहुर, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे गट क्रमांक ३२ , ३७ व ३५६ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 


१५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त 
केलेल्या घराचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


कर्जबाकी वसूल 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदाराची 

नावे 


तालुका जिल्हा 


वसुली दाखला 
क्र . व दिनांक 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे नाव 


१ 


२ 


४ 


w 


३ 


५ 


मौजे माहुर , 


१. श्री . संदिप हरिभाऊ जगताप 
तालुका पुरंदर , (कर्जदार ) राहणार माहुर , 
जिल्हा पुणे. 

तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, 
२. श्रीमती अरुणाराजे दिलीप 
भोसले ( जामीनदार १) १२/१०० , 
महर्षीनगर , श्री . संत ज्ञानदेव 
विद्यालय , पुणे. म.न.पा. शाळा 
क्रमांक ७८ मुलांची, महर्षीनगर , 


कलम १०१/ ४९ ७/ १. श्री . सुशिल विजयराव ३२,३७ व 
५३४/२०१४ , चव्हाण ( जामीनदार २ ) ३५६ 
दि . २८/११/१४ राहणार माहुर , 

जगताप वस्ती, 
तालुका पुरंदर , जि.पुणे 


श्री . सुशिल विजयराव चव्हाण 
( जामीनदार ) यांच्या मालकी 
हक्काची जमीन मिळकत. 


. 


पुणे-३७, 


३. श्री . सुशिल विजयराव चव्हाण , 
( जामीनदार १ ) राहणार माहुर 
जगताप वस्ती , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे. 


. 


४. श्री . नंदकुमार उद्धवराव भोंगळे , 
( जामीनदार २) ७६/६०१ , महर्षी 
नगर , समर्थ रामदास मित्र मंडळाजवळ , 
पूरग्रस्त वसाहत, मनोज सोसायटी, 
महर्षीनगर , मार्केट यार्ड , पुणे -३७ . 


" 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०७ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे, ०७ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ५१७-५१८ ) 


क्रमांक ०३ /विवअ/ वसुली/ श्री . कदम स.शं./ स्था.मा.ज. / सन २०१७. --ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९६१ मधील 
नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . कदम सचिन शंकर ( कर्जदार) यांच्याकडील, अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये ४७,४०२/ - ( अक्षरी रुपये सत्येचाळीस हजार चारशे दोन फक्त) + दिनांक 
०८ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक 
वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . लक्ष्मण पांडुरंग चांदगुडे ( जामीनदार) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे चांदगुडे वस्ती मोरगाव , तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे गट क्रमांक ३२ , ३८ , ८१ व ८२ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


१५५ 


जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या 
घराचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदाराची 

नावे 


वसुली दाखला 
क्र . व दिनांक 


तालुका जिल्हा 


कर्जबाकी वसूल 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मौजे चांदगुड 


वस्ती, 


१. श्री . कदम सचिन शंकर कलम १०१/ ८७० / १. श्री . लक्ष्मण पांडुरंग ३५ , ३८ , श्री . लक्ष्मण पांडुरंग चांदगुडे, 

( कर्जदार) राहणार चांदगुडे वस्ती, १०२२/२०१७, चांदगुडे, ( जामीनदार १ ) ८१ व ८२ ( जामीनदार १ ) यांची मौजे 
तालुका बारामती, मोरगाव , तालुका बारामती, दि . ०१/२०१७ यांची मौजे चांदगुडे वस्ती , चांदगुडे वस्ती , मोरगाव, 
जिल्हा पुणे . जिल्हा पुणे, 

वस्ती, तालुका बारामती, 

तालुका बारामती, जिल्हा पुणे . 
२. श्री . लक्ष्मण पांडुरंग चांदगुडे , 

जि.पुणे. 
( जामीनदार १ ) यांची मौजे 
चांदगुडे वस्ती, मोरगाव , 
तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. 
श्री . श्रीकांत सुदाम ढोले , 
( जामीनदार २) राहणार ढोलेमळा , 
पो . मोरगाव , तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे. 


श्री . सचिन पंडीत जाधव , 
( जामीनदार ३) राहणार तरडोली, 
तांबोळीवस्ती, पो . मोरगाव , 
तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


- 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०८ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे , ०८ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ५१ ९ -५२० ) 


१ ९ ६१ मधील 


- 


क्रमांक ४/विवअ/ वसुली/ श्री . म.ज्ञा.दरेकर/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . महेश ज्ञानेश्वर दरेकर (कर्जदार ) यांच्याकडील, अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
शाखा जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये २६,१९ , ७०६/- ( अक्षरी रुपये सव्वीस लाख एकोणीस हजार सातशे 
सहा फक्त) + दिनांक ०७ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, 
दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन 
उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . सुनिल साधु जोशी ( जामीनदार) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे जवळार्जुन , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे गट क्रमांक ५९ ६/ ७ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे 
| स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 


१५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदाराची 

नावे 


वसुली दाखला 
क्र . व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे नाव 


कर्जबाकी वसूल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका , जिल्हा 


१ 


२ 


४ 


w 


३ 


५ 


मौजे जेजुरी, 


५ ९ ६ / ७ 


तालुका पुरंदर , 


श्री . सुनिल साधू जोशी, 
( जामीनदार ) यांच्या मालकी 
हक्काची जमीन मिळकत. 


जिल्हा पुणे. 


१. श्री . महेश ज्ञानेश्वर दरेकर कलम १०१/ ७२८ / १. श्री . सुनिल साधू 
( कर्जदार ) रा . जेजुरी, ११३५/२०१७, 

जोशी ( जामीनदार ३) 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे , 

दि . २४/०१/१७ 

राहणार जोशी आळी, 
२. श्री . नंदकुमार शिवराम 

अहिल्यादेवी हायस्कूल 
घाडगे ( जामीनदार ) रा. जेजुरी , 

जवळ , जेजुरी, तालुका 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , 

पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
३. श्री . अमोल गजानन खेसे , 
( जामीनदार २ ) रा. नायगाव 
खेसे वस्ती, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे, 
४. श्री . सुनिल साधु जोशी , 
( जामीनदार ३ ) रा. जोशी 
आळी, अहिल्यादेवी हायस्कूल 
जवळ , जेजुरी, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे, 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


दुर्वाचनीय , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 

शाखा जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे, ०९ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ५२१-५२२ ) 


१ ९ ६१ मधील 


क्रमांक ५/ विवअ/ वसुली/ श्री. बारभाई रा.के. / स्था.मा.ज./ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बारभाई राजेश केशव (कर्जदार ) यांच्याकडील, अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
शाखा जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये ५४,०५१/ - ( अक्षरी रुपये चौपन्न हजार एक्कावन्न सहा फक्त) + 
दिनांक ०९ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, दावाखर्च व 
तद्अनुषंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण 
होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. विजय भिका वाघमारे ( जामीनदार) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे गट क्रमांक ६२९ , ७८ ९/१, १०६१ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे 
| स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


१५७ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदाराची वसुली दाखला 
नावे क्र . व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे नाव 


कर्जबाकी वसूल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका , जिल्हा 


१ 


२ 


eu 


४ 


w 


५ 


मौजे जेजुरी, 


तालुका पुरंदर , 


श्री . विजय भिका वाघमारे , 
( जामीनदार ) यांच्या मालकी 
हक्काची जमीन मिळकत. 


जिल्हा पुणे. 


कलम १०१ / १. श्री . विजय भिका 

६२९ , 
११५७/४४ , वाघमारे ( जामीनदार २) ७८ ९/ १, 
२०१६ , 

राहणार जेजुरी, धालेवाडी व १०६१ 
दि . १८/०४/१६ रोड , पालखी मैदानासमोर , 

तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे . 


१. श्री . बारभाई राजेश केशव 
( कर्जदार), रा, जेजुरी नंदी 
चौक , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे, 
२. श्री . राजेश मच्छिद्र 
मोहोपाडकर ( जामीनदार १) 
रा. जेजुरी , मेन रोड , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , 
३. श्री . विजय भिका वाघमारे , 
( जामीनदार २) रा . जेजुरी 
धालेवाडी रोड , पालखी 
मैदानासमोर , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे . 


दुर्वाचनीय, 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 
सोपाननगर, हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


- 


सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे, ०९ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ५२५-५२६) 


- 


दावाखर्च 


क्रमांक ०७/विवअ/ वसुली/ श्री.वि.दि.म्हस्के / स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . म्हस्के विनायक दीपक (कर्जदार ) यांच्याकडील, अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
शाखा हडपसर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये ४६,४४६ /- ( अक्षरी रुपये सहेचाळीस हजार चारशे सहेचाळीस रुपये 
फक्त) + दिनांक १८ जानेवारी २०१० पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज , 
व तद्अनुषंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण 
होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. विलास कृष्णाजी डोंगरे ( जामीनदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे हडपसर , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे, सर्व्ह ४०/ २- ब/ १- अ/ २ मधील त्याच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे / स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


१५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदाराची 

नावे 


वसुली दाखला 
क्र . व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे नाव 


कर्जबाकी वसूल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका, जिल्हा 


१ 


२ 


w 


४ 


eu 


५ 


मौजे हडपसर 


तालुका हवेली , 


१. श्री . विलास कृष्णाजी ४० / २- ब / 
डोंगरे ( जामीनदार २ ) १ - अ/ २, 
यांची मौजे हडपसर , 
ता . हवेली, जि . पुणे 


श्री . विलास कृष्णाजी डोंगरे , 
( जामीनदार १ ) यांच्या मौजे 
हडपसर , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे. 


जिल्हा पुणे . 


१. श्री . म्हस्के विनायक दीपक कलम १०१ / 
( कर्जदार ), राहणार शिवाजी , २४२२/३१०३ , 
जनरल स्टोअर्स , एच.पी. 

२०१० , 
गेट नंबर ३ समोर , कदम दि . १८/०१/१० 
वस्ती, लोणी- काळभोर , 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
२. श्री . खैरे राजेंद्र बाळासाहेब, 
( जामीनदार १ ) रा. एच.पी. 
गेट नंबर ३ समोर , कदम 
वस्ती, लोणी- काळभोर , 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
३. श्री . विलास कृष्णाजी डोंगरे , 
( जामीनदार २) रा.स.नं. काळे , 
बोराटेनगर , हडपसर , 
ता . हवेली, जिल्हा पुणे -२८ . 


. 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा हडपसर , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दुर्वाचनीय , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 

शाखा जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे, १० ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ४०७४-७५ ) 


मे 


क्रमांक ९ /विवअ/ वसुली/ श्री.श.भ. भोंडवे/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शरद भगवान भोंडवे ( कर्जदार ) यांच्याकडील, अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा 
हडपसर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये २५,१३,६०४/- ( अक्षरी रुपये पंचवीस लाख तेरा हजार सहाशे चार फक्त ) 
+ दिनांक २ ९ 

२०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १७ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगीक 
वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . नवनाथ दत्तात्रय तावरे ( जामीनदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे हडपसर, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे , 
गट क्रमांक २६७/४ मधील त्याच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे / स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


१५ ९ 


गावाचे नाव , 


कर्जबाकी वसूल 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदाराची 

नावे 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला 
क व दिनांक 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामिनीदारांचे नाव 


तालुका, जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


५ 
मौजे हडपसर 

१. श्री . शरद भगवान भोंडवे कलम १०१ / १. श्री . नवनाथ दत्तात्रय २६७/४ श्री . नवनाथ दत्तात्रय तावरे , 
तालुका हवेली, ( कर्जदार ) , राहणार गंगा ३२/५८ , 

तावरे ( जामीनदार ) 

( जामीनदार ) यांच्या मौजे 
जिल्हा पुणे. व्हिलेज हौसिंग सोसायटी, २०१५, 

यांची मौजे हडपसर , 

हडपसर, तालुका हवेली , 
बिल्डिंग नंबर ओ -३ , दि . २९ / ०५/ १५ वस्ती, ता . हवेली, 

जिल्हा पुणे . 
फ्लॅट नंबर ८ , हांडेवाडी रोड , 
रेल्वे क्रॉसिंगजवळ , हिस्सा 
१ ते ६ एस ४६ , सय्यदनगर , 
हडपसर , पुणे-२८ . 
२. श्री . नवनाथ दत्तात्रय तावरे , 
( जामीनदार १ ) रा. सर्व्हे नंबर 
१७२/५, फ्लॅट नं . सी -१०१, 
नांलद नगरी , फुरसुंगी. 
३. श्री . अशोक शंकरराव लगड, 
( जामीनदार २) रा.स.नं. १५/८ 
+ ९ / ओ, नंदादिप सरगम हौसिंग 
सोसायटी, फ्लॅट नंबर १० , 
लेन नंबर १ , हिंगणे , दुधाने 
नगर , वारजे जकात नाका , 
कर्वेनगर , पुणे -४११ ०५२ , 
४. श्री . ज्ञानेश्वर दत्तात्रय डुबल , 
( जामीनदार २) रा.स.नं. १५/८ 
+ ९/ ओ , नंदादिप सरगम हौसिंग 
सोसायटी , फ्लॅट नंबर १० , 
लेन नंबर १ , हिंगणे, 

हिंगणे, दुधाने 
नगर , वारजे जकात नाका, 

कर्वेनगर , पुणे-४११ ०५२, 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा हडपसर, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , १० ऑगस्ट २०१७. 


- 


. 


आदेश ( ५२७-५२८ ) 
क्रमांक ०८ /विवअ/ वसुली/ श्री.वि.दि.म्हस्के / स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . म्हस्के विनायक दिपक (कर्जदार) यांच्याकडील , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 
शाखा हडपसर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये ४६,४४६ /- (अक्षरी रुपये सहेचाळीस हजार चारशे सहेचाळीस रुपये 
फक्त) + दिनांक १८ जानेवारी २०१० पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, दावाखर्च 
व तद्अनुषंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण 
होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . खैरे राजेंद्र बाळासाहेब ( जामीनदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे कदमवाक वस्ती, तालुका 
हवेली , जिल्हा पुणे, गट क्रमांक ३५६ मधील त्याच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे 
| स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 


१६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदाराची 

नावे 


वसुली दाखला 
क्र . व दिनांक 

केलेल्या जामिनीदारांचे नाव 


कर्जबाकी वसूल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका , जिल्हा 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


मौजे हडपसर , 


३५६ 


तालुका हवेली , 


१. श्री . खैरे राजेंद्र 
बाळासाहेब ( जामीनदार १) 
यांची मौजे कदमवाक , 
वस्ती, ता . हवेली, 
जि . पुणे 


श्री . खैरे राजेंद्र बाळासाहेब , 
( जामीनदार १ ) यांच्या मौजे 
कदमवाक वस्ती, ता . हवेली, 
जिल्हा पुणे. 


जिल्हा पुणे. 


१. श्री . म्हस्के विनायक दिपक कलम १०१ / 
( कर्जदार ) , राहणार शिवाजी, २४२२/३१०३ , 
जनरल स्टोअर्स , एच.पी. २०१० , 
गेट नंबर ३ समोर , कदम दि . १८/०१/१० 
वस्ती, लोणी- काळभोर , 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
२. खैरे राजेंद्र बाळासाहेब , 
( जामीनदार १) एच.पी. 
गेट नंबर ३ समोर , कदम 
वस्ती, लोणी- काळभोर , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
३. श्री . विलास कृष्णाजी डोंगरे , 
( जामीनदार २) रा.स.नं. काळे , 
बोराटेनगर , हडपसर , 
ता . हवेली, जिल्हा पुणे -२८ . 


. 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा हडपसर , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दुर्वाचनीय, 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
सोपाननगर , हाडको रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे , १० ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ४०७६-७७ ) 


१ ९ ६१ मधील 


क्रमांक १० /विवअ/ वसुली/ श्री.व.अ.अनसारी/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , 
नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अनसारी वकिल अहमद (कर्जदार ) यांच्याकडील, अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
शाखा हडपसर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये १,२ ९ , ४५८/- ( अक्षरी रुपये एक लाख एकोणतीस हजार चारशे 
अठ्ठावन्न फक्त) + दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, 
दावाखर्च व तद्अनुषंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन 
उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . शेख अजमुद्दिन शमशुद्दिन ( जामीनदार) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे कदमवाक 
वस्ती , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील मिळकत नंबर ६/०१३७ मधील त्याच्या हिश्श्याचे घर मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत 
जप्त केलेल्या घराचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० १६१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदाराची 

नावे 


वसुली दाखला 
क्र . व दिनांक 

केलेल्या जामिनीदारांचे नाव 


कर्जबाकी वसूल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका , जिल्हा 


१ 


w 


२ 


४ 


eu 


५ 


मौजे कदमवाक 
वस्ती, ता.हवेली , 
जिल्हा पुणे. 


६/०१३७ श्री . शेख अजमुद्दिन शमशुद्दिन , 

( जामीनदार ) यांच्या मालकी 
हक्कांची घरे मिळकत. 


कलम १०१ / १. श्री . शेख अजमुद्दिन 
३०६२/ ५ ९ २/ शमशुद्दिन ( जामीनदार २ ) 
२००८ , 

राहणार लोणी स्टेशन , 
दि . २४/०३/०८ नवरंग सोसायटी, लोणी 

काळभोर , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे . 


१. श्री . अनसारी वकिल 
अहमद (कर्जदार ), 
राहणार जयसिंग चाळ , 
पठारे वस्ती, लोणी स्टेशन 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे , 
२. श्री . तांबोळी जलील अब्दुल, 
( जामीनदार १) रा . लोणी 
काळभोर , तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे. 
३. श्री . शेख अजमुद्दिन, 
शमशुद्दिन ( जामीनदार २) 
राहणार लोणी स्टेशन , 
नवरंग सोसायटी, लोणी 
काळभोर , तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे. 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा हडपसर , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दुर्वाचनीय, 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
सोपाननगर , हाडको रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे , १० ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ४०७८-७९ ) 


१ ९ ६१ मधील 


क्रमांक ११/विवअ/ वसुली/ श्री.श.स.जाधव व यो.वि. पिसाळ/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , 
नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जाधव शहाजी सखाराम (कर्जदार) यांच्याकडील, अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
शाखा निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये ६२,१८४/ - ( अक्षरी रुपये बासष्ठ हजार एकशे चौऱ्याऐंशी फक्त) + दिनांक 
१० ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगीक 
वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . थोपटे धनंजय विजय ( जामीनदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे पिंपरे खुर्द, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
येथील गट क्रमांक ७४८ मधील त्याच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे / स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 


१६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


गावाचे नाव , 


कर्जबाकी वसूल 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदाराची 

नावे 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला 
क व दिनांक 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामिनीदारांचे नाव 


तालुका, जिल्हा 


१ 


४ 


३ 


w 


७४८ 


२ 

4 
मौजे पिंपरे खुर्द, १. श्री . जाधव शहाजी कलम १०१/ १. श्री . थोपटे धनंजय 

श्री . थोपटे धनंजय विजय, 
तालुका पुरंदर , सखाराम (कर्जदार), ७२२/ ९ ०७ / विजय ( जामीनदार ) 

( जामीनदार ) यांची मौजे 
जिल्हा पुणे. राहणार निरा , ता . पुरंदर , २०१६, 

राहणार पिंपरे खुर्द , 

पिंपरे खुर्द , ता . पुरंदर , 
जिल्हा पुणे-४१२ १०२, 

दि . २४/१०/१६ तालुका पुरंदर , 

जिल्हा पुणे. 
२. श्री. पिसाळ योगेश विलास , 

जिल्हा पुणे. 
( जामीनदार १) पिंपरे खुर्द, 
ता . पुरंदर , जि . पुणे -४१२३०३ . 
३. श्री . थोपटे धनंजय विजय, 
( जामीनदार २) रा . पिंपर खुर्द , 

ता. पुरंदर , जि . पुणे-४१२३०३. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , शाखा निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, ११ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ४०८०-८१ ) 
क्रमांक १२/विवअ/ वसुली/ श्री.श.स.जाधव / स्था.मा.ज./ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जाधव शहाजी सखाराम (कर्जदार ) यांच्याकडील , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये ६२,१८४/ - (अक्षरी रुपये बासष्ठ हजार एकशे चौऱ्याऐंशी फक्त) + दिनांक 
१० ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगीक 
वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . जाधव शहाजी सखाराम (कर्जदार) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे पिंपरे खुर्द, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
येथील गट क्रमांक ११५, ३५२/१ मधील त्याच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे / स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
कर्जदार व जामीनदाराची वसुली दाखला 

मिळकतीचे वर्णन 
नावे क व दिनांक 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे नाव 


गावाचे नाव , 


कर्जबाकी वसूल 


गट नंबर 


तालुका , जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मौजे पिंपरे खुर्द, 


११५ , 


तालुका पुरंदर , 


६५२/१ 


१. श्री . जाधव शहाजी 
सखाराम ( कर्जदार ) 
राहणार निरा, 
तालुका पुरंदर , 


श्री . जाधव शहाजी सखाराम , 
( कर्जदार) यांची मौजे 
पिंपरे खुर्द, ता . पुरंदर , 
जिल्हा पुणे. 


जिल्हा पुणे. 


जिल्हा पुणे -४१२१०२ 


१. श्री . जाधव शहाजी 

कलम १०१/ 
सखाराम (कर्जदार), 

७२२/ ९ ०७/ 
राहणार निरा , ता . पुरंदर , २०१६, 
जिल्हा पुणे-४१२ १०२ , 

दि . २४/१०/१६ 
२. श्री . पिसाळ योगेश विलास , 
( जामीनदार १) पिंपरे खुर्द , 
ता . पुरंदर , जि . पुणे -४१२३०३. 
३. श्री . थोपटे धनंजय विजय, 
( जामीनदार २) रा . पिंपर खुर्द , 
ता . पुरंदर , जि . पुणे -४१२३०३. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० १६३ 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, ११ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ५२३-५२४ ) 


क्रमांक ६ /विवअ/ वसुली/ श्री.न.ज्ञा.कामथे/ स्था.मा.ज./ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नरेंद्र ज्ञानेश्वर कामथे (कर्जदार ) यांच्याकडील, अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
कात्रज , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये २,८२,८१६ / - ( अक्षरी रुपये दोन लाख ब्याऐंशी हजार आठशे सोळा सहा 
फक्त) + दिनांक ०९ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, दावाखर्च 
व तद्अनुषंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण 
होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . नरेंद्र ज्ञानेश्वर कामथे ( जामीनदार) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे आंबेगाव बु., तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर २० / २१- ब/ ९ यांसी क्षेत्र १० आर पैकी ५ आर व सर्व्हे नंबर १५ हिस्सा नंबर २० / २१- ब/११ यासी क्षेत्र 
०० हे . १० आर पैकी ५ आर असे एकूण क्षेत्र १० आर या मिळकतीवर बांधलेल्या विघ्नहर्ता कुंज या इमारतीतील चौथ्या माजल्यावरील फ्लॅट 
नंबर २२ , यासी क्षेत्र ४१७ चौ.फूट कारपेट म्हणजेच ५२२ चौ . फूट बिल्टअप व लगतचे टेरेस क्षेत्र ९ ५ चौ.फूट कारपेट म्हणेजच ११९ चौ . 
फूट बिल्टअप असे एकूण सेलेबल म्हणजेच ५४.०८ चौ.मी. मधील त्यांच्या हिश्श्याचे घर मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त 
केलेल्या घराचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


कर्जदार व जामीनदारांची 

नावे 


वसुली दाखला 
क व दिनांक 


कर्जबाकी वसूल 
करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


मिळकतीचे 

वर्णन 


तालुका जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


तालुका हवेली , 


, 


पुणे-४६ , 


. 


मौजे आंबेगाव बु., १. श्री . नरेंद्र ज्ञानेश्वर कामथे कलम १०१/ १. श्री . नरेंद्र ज्ञानेश्वर मौजे आंबेगाव बु. ता . हवेली श्री . नरेंद्र 

( कर्जदार ), रा. सर्व्हे नंबर १५, ५७६/६७० , कामथे (कर्जदार ) जि . पुणे येथील सर्व्हे नंबर १५, ज्ञानेश्वर कामथे 
जिल्हा पुणे. विघ्नहर्ता कुंज ४ था मजला, २०१४ , 

रा.सर्व्हे नं . १५, हिस्सा नंबर २०/२१ , ब / ९ ( कर्जदार) यांच्या 
फ्लॅट नंबर २२ , आंबेगाव बु ., दि . ०८/१२/१४ विघ्नहर्ता कुंज, यासी क्षेत्र १० आर पैकी ५ मालकी हक्कांची 

४ था मजला, 

आर व सर्व्हे नंबर १५ हिस्सा जमीन मिळकत. 
२. सुनिल विश्वनाथ फरांदे, 

फ्लॅट नंबर २२, 

नंबर २०/२१ ब / ११ यासी क्षेत्र 
( जामीनदार १ ) रा.सर्व्हे नं. ३४ , 

आंबेगाव बु., पुणे -४६. 

०० हे . १० आर पैकी ५ आर 
मामा, येनपुरेनगर, धनकवडी, 

असे एकूण क्षेत्र १० आर या 
पुणे. 

मिळकतीवर बांधलेल्या विनहर्ता 
३. श्री . अनिल गोविंदराव पाटील , 

कुंज या इमारतीतील चौथ्या 
( जामीनदार २) रा.स.नं. ३५/८ , 

मजल्यावरील फ्लॅट नंबर २२ 
नवरंग सोसायटी , खेडेकर 

यासी क्षेत्र ४१७ चौ.फूट कार 
बिल्डिंग, धनकवडी, 

पेट म्हणजेच ५२२ चौ.फूट 
बिल्टअप व लगतचे टेरेस 
क्षेत्र ९ ५ चौ.फूट कारपेट 
म्हणजेच ११९ चौ.फूट बिल्ट 
अप असे एकूण सेलेबल 
म्हणजेच ५४.०८ चौ.मी. 


पुणे-४३. 


१६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


. 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा कात्रज , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

दुर्वाचनीय, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 
सोपाननगर , हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे , ० ९ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ४४२-४४६ ) 
क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.वि.रा.ढोणे/ स्था.मा.ज./ २४२/ १७/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा, पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. विजय राजाराम ढोणे, राहणार ढोणेवस्ती, भांडगाव, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडील पुरंदर 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची रुपये ४,४२,७२९ / - + दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१२ पासून 
द.सा.द.शे. १५ टक्के दाराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी 
श्री . विजय राजाराम ढोणे यांनी सदर कर्जात तारण दिलेली मिळकत ह्या आदेशाच्या खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत ह्या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास किंवा तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार तथा स्थावर 


गावाचे नाव गट क्रमांक 


क्षेत्र आर /मिळकत वर्णन 


चतु :सिमा 


मालमत्ता तारण 


वसुली नाव 
हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


स.नं. 


तालुका 
जिल्हा 


देणाऱ्याचे नाव व पत्ता 


२०६ 


श्री . विजय राजाराम दावा क्रमांक १०१/६५१/१७ भांडगाव , 
ढोणे, ( लवादी थकबाकी- २०१३, दि . २६/०४/२०१३ तालुका दौंड , 
दार ) राहणार ढोणेवस्ती, 

जिल्हा पुणे . 
भांडगाव , तालुका दौंड , 
जिल्हा पुणे. 


मौजे भांडगाव, तालुका दौंड , पूर्वेस : २० ९ , २०६ पैकी 
जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील 

पश्चिमेस : १ ९९ , ४२६ 
गट नंबर २०६ मधील ९ हे . दक्षिणेस : २०० , २०५, २११ 
०८ आर + पो.ख. ८ हे . ६ उत्तरेस : ३०७, ४२६ पैकी 
आर एकूण १७ हे . १४ आर 
अशी स्थावर मिळकत. 


, 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, या संस्थेच्या मार्केट यार्ड, 
पुणे शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर कायदेशीर 
विक्री प्रक्रियेचा खर्च हा प्रतिवादी यांचेकडून वसुली करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने व माझ्या कर्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, १६ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ५४१-५४४ ) 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.सं.ज्ञा.भगत /स्था.मा.ज. / २४१/ १७ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा , पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


१६५ 


नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संजय ज्ञानोबा भगत, ( लवादी थकबाकीदार ) सध्या राहणार भगतवस्ती, राजुरी , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे यांचेकडील पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची दावा रुपये ९ ५,८७७/- + दिनांक 
२३ ऑगस्ट २०१२ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के दाराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेली खर्च व दावा खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी श्री . संजय ज्ञानोबा भगत ( लवादी थकबाकीदार ) यांची मौजे राजुरी हद्दीतील गट क्रमांक ८२२ मधील ० हे . ८ आर शेतजमीन क्षेत्र 
मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे/ 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा नोंद करण्यास किंवा तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव गट क्रमांक 


क्षेत्र आर 


चतुःसिमा 


कर्जदार तथा स्थावर 

मालमत्ता तारण 
देणाऱ्याचे नाव व पत्ता 


वसुली नाव 
हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


तालुका 


स.नं. 


जिल्हा 


मौजे राजुरी, 


८२२ 


० हेक्टर ८ आर 


नकाशाप्रमाणे 


तालुका पुरंदर , 


श्री . संजय ज्ञानोबा भगत , दावा क्रमांक १०१ / ४३० / 
( लवादी थकबाकीदार) ५२५/२०१२, 
राहणार राजुरी, दि . ०२/११/२०१२ 
तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे. 


जिल्हा पुणे. 


, 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण 
रक्कम या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , या 
सासवड शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर 
कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च हा प्रतिवादी यांचेकडून वसुली करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने व माझ्या कर्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


दुर्वाचनीय, 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे , 
द्वारा पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे, १६ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ४९२-४९ ६ ) 


, 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.ज्ञा.भि.यादव / स्था.मा.ज./ २३७/१७/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा , पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . ज्ञानेश्वर भिकोबा यादव , ( कर्जदार तथा लवादी थकबाकीदार ) सौ . मनिषा ज्ञानेश्वर यादव 
( सहकर्जदार तथा लवादी थकबाकीदार ) सध्या राहणार यादववाडी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडील पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये १३ , ९ १,४२७ /- + दिनांक ०१ सप्टेंबर २०१५ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के 
दाराप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सौ . मनिषा ज्ञानेश्वर यादव 
( सहकर्जदार तथा लवादी थकबाकीदार) यांची मौजे परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, येथील गट नंबर २४६७ मधील ४ हे. ९ ७ आर, पो.ख. ० हे. ८८ 
आर पैकी सहकर्जदार यांचे हिश्श्याचे बागायत संपूर्ण क्षेत्र १ हे. ५३ आर २५ पॉ . पो.ख. ० हे . १६ आर ५० पॉ. तसेच ० हे . ३६ आर ५५ पॉ . अशी एकूण 
२ हे . ०.६३ आर मालकीचे शेतजमीन क्षेत्र ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा नोंद करण्यास किंवा तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


, 


१ 


१६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


मिळकत वर्णन 


चतु:सिमा 


तालुका 
जिल्हा 


लवादी थकबाकीदार वसुली दाखला/ 
तथा स्थावर 

हुकूमनामा 
मालमत्ता तारण क्रमांक व 
देणाऱ्यांचे नाव 

दिनांक 


व पत्ता 


यादववाडी, श्री . ज्ञानेश्वर भिकोबा दावा क्र . १०१/ मौजे परिंचे हद्दीतील गट नंबर २४६७ मधील ४ हे . पूर्वेस : २२ ९ ४, २४५८ , २४५७ 
हरगुडे, 

यादव ( लवादी थकबाकी- ७१४/६८३/१६ , ९ ७ आर . पो.ख. ० हे. ८८ आर पैकी सहकर्जदार पश्चिमेस : सासवड परिचे रस्ता 
ता . पुरंदर , दार ) सौ . मनिषा दि . १५/०१/१६ यांचे हिश्श्याचे बागायत संपूर्ण क्षेत्र १ हे . ५३ आर दक्षिणेस : २४६८ , २४९, २४४७ 
जिल्हा पुणे. ज्ञानेश्वर यादव 

२५ पॉ . , पो.ख. ० हे. १६ आर ५० पॉ . तसेच उत्तरेस : २२९ ३ पैकी 
( सहकर्जदार ) 

० हे. ३६ आर ५५ पॉ. अशी एकूण २ हे. ०.६३ पूर्वेस : २२९ ४, 
आर मालकीचे शेतजमीन क्षेत्र , 

पश्चिमेस : उर्वरित क्षेत्र व 
सासवड परिंचे रस्ता 
दक्षिणेस : उर्वरित क्षेत्र 
उत्तरेस : गणपत जाधव व 

इतर यांचे उर्वरित क्षेत्र. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण 
रक्कम या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, या 
संस्थेच्या परिंचे शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल 
व सदर कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च हा प्रतिवादी यांचेकडून वसुली करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०९ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिला असे . 
पुणे, ०९ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ४९७-५०० ) 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.मा.वि.पवार / स्था.मा.ज./ २३८/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा, पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मारुती विठ्ठल पवार , ( लवादी थकबाकीदार) राहणार सुर्या मंगल कार्यालयाशेजारी, जेजुरी, तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये 
४,०५,५१३/- + दिनांक ०१ एप्रिल २०१३ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दाराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च 
इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री. मारुती विठ्ठल पवार ( लवादी थकबाकीदार ) यांची जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , हद्दीतील 
भूमापन क्रमांक ३८९ (ब) २ मधील ० हे. ८३.०१ आर धारण केलेली शेतजमीन क्षेत्र मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा 
नोंद करण्यास किंवा तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


लवादी थकबाकीदार 


क्षेत्र आर 


चतु :सिमा 


भूमापन 
क्रमांक 


तथा स्थावर 


वसुली दाखला/ 
हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


तालुका 
जिल्हा 


मालमत्ता तारण 


देणाऱ्यांचे नाव 


व पत्ता 


३८ ९ ( ब ) 


० हे . ८३.०१ 


नकाशाप्रमाणे 


जेजुरी , श्री . मारुती विठ्ठल पवार , रा. सूर्या मंगल 
ता . जेजुरी, कार्यालयाशेजारी , जेजुरी, तालुका पुरंदर , 
जि . पुणे. 

जिल्हा पुणे. 


दावा क्रमांक १०१/ ९ ७/ ९ ३ / 
२०१३, दि . २१/६/२०१३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१६७ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण 
रक्कम या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, या 
संस्थेच्या सासवड शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल व सदर कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च हा प्रतिवादी यांचेकडून वसुली करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ०९ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिला असे. 

दुर्वाचनीय, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे, 
द्वारा पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
पुणे , ० ९ ऑगस्ट २०१७. 


. 


आदेश ( ४६२-४६५ ) 
क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.सा.गु.म्हेत्रे / स्था.मा.ज./ ४१ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा , श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचेमुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , उक्त प्रस्तावणे अंतर्गत नमूद केलेल्या दावातंर्गतच्या मूळ 
कर्जदाराच्या कर्ज परतफेडसाठी प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या कारणासाठी / कर्ज वसुलीसाठी सक्षम जामीनदार श्री . साहेबराव गुलाब म्हेत्रे, राहणार पिंपळे, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे याच्या मालकीची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा नोंद करण्यास किंवा तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


जप्त केलेल्या शेतजमीनधारकाचे नाव 


गावाचे नाव 
तालुका 
जिल्हा 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 

क्षेत्र 


गट नंबर 


चतु:सिमा 


मौजे पिंपळे , 


श्री. साहेबराव गुलाब म्हेत्रे 


९ ८ 


० हे . १ ९.५ आर 


नकाशाप्रमाणे 


तालुका पुरंदर , 


जिल्हा पुणे. 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण 
रक्कम या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे शाखा, सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे, या संस्थेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व 
सदर कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च हा प्रतिवादी यांचेकडून वसुली करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , २ ९ जुलै २०१७. 


आदेश ( ४६६-४६९ ) 
क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.र.गे.जरांडे/ स्था.मा.ज. /३९/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा, श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. रविंद्र गेनबा जरांडे, राहणार कोडित , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, ह्या संस्थेची 
दावा रक्कम ५४,५० ९/ - अधिक दिनांक ३० जून २०१४ पासून पुढे ही सर्व परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व 
वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी श्री . रविंद्र गेनबा जरांडे, यांच्या 
स्वत : च्या मालकीची शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 


१६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा 
बोजा नोंद करण्यास किंवा तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमीन वर्णन 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


चतु:सिमा 


तालुका , जिल्हा 


५२२ , ५२३, 


नकाशाप्रमाणे 


१०१/ ३१५/ २ ९ ०/ २०१४ , 
दिनांक २५/०७/२०१७ 


मौजे कोडित, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे . 


मधील श्री . रविंद्र गेनबा जरांडे यांच्या 
हिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र 


६४६ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण 
रक्कम या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे शाखा, सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे, या संस्थेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व 
सदर कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च हा प्रतिवादी यांचेकडून वसुली करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

नामदेव जयसिंग खंगरे , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे , 
द्वारा श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
परिंचेमुख्य कार्यालय , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे , २ ९ जुलै २०१७ . 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश ( २८३-२८४ ) 
क्रमांक ना.बँका/ स.आ.-१/ जनकल्याण अ.बँक / क १५६ / अधि ./ १६४९/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये जनकल्याण अर्बन को - ऑप. बँक लि ., कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रक्कमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरीता 
शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ . 


व . अधिकारी 


उस्मानाबाद 


श्री . जगन्नाथ दत्तात्रय सदाफुले 
श्री . सतिश बन्सी गायकवाड 


कलम १५६ ( १) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १) व नियम १०७ 


२ . 


ज्यु . अधिकारी 


उस्मानाबाद 


अटी .- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची महिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालयासह या 
कार्यालयास सादर करावी. 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात कराण्यात यावा. याबाबत 
संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० १६ ९ 


. 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निर्णयाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 

७. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, जनकल्याण अर्बन को - ऑप. लि ., कळंब, जिल्हा 
उस्मानाबाद असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. 

डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे, २२ जुलै २०१७. 


ज्या पक्षकारा 


गावाचे नाव 


भार 


रु . पैसे 


आदेश ( ५११ ) 
क्रमांक ज्ञानदीप / व.अ. /स्थावर जप्ती पूर्व/ १११९ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई शाखा, पुसेगाव , 
तालुका खटाव , जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक संस्था, वडूज, तालुका खटाव यांचादिलेला क्रमांक ९ ४, दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०१६ च्या 
वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० च्या कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . वसुली दाखला नुसार 
वसूलपात्र रक्कम रुपये३५,५०९ / - असून दिनांक १२ जुलै २०१७ अखेर मुद्दल रुपये ३४,८२८ /- व्याजासह रुपये ४६ , ९९ ५/ - येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी , श्री . आर. जे. निकम , वसुली अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई विभाग, सातारा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अमोल रामचंद्र निकम , राहणार मु.पो. डिस्कळ , तालुका खटाव, जिल्हा 
सातारा यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवाबोजा ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या 
विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्र 

भूमापन क्षेत्र आकारणी 

चतु:सिमा 
क्रमांक व विरुद्ध उक्त व तालुका 

क्रमांक 

हे . आर 
दिनांक प्रमाणपत्र देण्यात पेठ , घर नंबर 

सि.स.नं. 
आले त्याचे नाव 

गट नंबर 

४ 
वसुली दाखला श्री . अमोल रामचंद्र मु.पो.डिस्कळ, 

६०३ २ ९ 

०.२२ 

नकाशाप्रमाणे ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट 
निकम, 

ता . खटाव , 

६५५ ३६ २.०० 

सोसायटी लिमिटेड , मुंबई 
जि . सातारा 

६५७ ७० ३.९ ६ 

शाखा, पुसेगाव. 
६७६ 

०.०३ 
७४२ 

९ २ 

२.९ ५ 
७४४ 

७८ 
या मिळकती 
मधील श्री . अमोल 

निकम यांचा हिस्सा 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थक रक्कम भार रुपये ४६, ९९ ५/ - देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह 
या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 
सातारा, १० ऑगस्ट २०१७ . 


१ 


२ 


३ 


६ 


७ 


८ 


क्रमांक ९ ४ , 
दि . ४.११.१६ 


१ 


४ 


१ 


१.१७ 


१७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


चतुःसिमा 


भार 


आदेश ( ५१२ ) 
क्रमांक ज्ञानदीप/ व.अ./ स्थावर जप्ती/ ९ १०० / सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई शाखा, पुसेगाव, तालुका 
खटाव , जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक संस्था, वडूज , तालुका खटाव यांचादिलेला क्रमांक ८ , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या वसुली 
प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० च्या कलम १५६ /९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखला नुसार वसूलपात्र 
रक्कम रुपये ५१,१२६ /- असून दिनांक १४ जुलै २०१७ अखेर मुद्दल रुपये ३५,७५० /- व्याजासह रुपये ४५,८२६ / - येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी , श्री. आर. जे. निकम , वसुली अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई विभाग , सातारा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . कृष्णात दगडू उल्हाळकर , राहणार नेर , तालुका खटाव, जिल्हा सातारा यांची 
खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध 
अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्रा ज्या पक्षकारा गावाचे नाव भूमापन 

क्षेत्र आकारणी 
क्रमांक व विरुद्ध उक्त व तालुका 

क्रमांक हे . आर 
दिनांक 

प्रमाणपत्र देण्यात पेठ , घर नंबर सि.स.नं. 
आले त्याचे नाव 

७ 
वसुली दाखला श्री . कृष्णात दगडू रा. मु.पो. नेर , २०० 

२.०६ 

नकाशाप्रमाणे ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट 
उल्हाळकर ता . खटाव , 

७६ १३ ०.६ ९ 

सोसायटी लिमिटेड , मुंबई 
दि . १६.१०.१५ 

जि . सातारा या मिळकती 

शाखा, पुसेगाव. 
मधील श्री . कृष्णात 
उल्हाळकर यांचा 

हिस्सा 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थक रक्कम भार रुपये ४५,७८ ९/ - देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह 
या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 
सातारा , १४ जुलै २०१७. 


रु . पैसे 


गट नंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


८ 


५२ 


क्रमांक ८ , 


-- 


१ 


भार 


आर 


रु . पैसे 


आदेश ( ९ २२ ) 
क्रमांक ज्ञानदीप / व.अ. / स्थावर जप्ती /११२१/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई शाखा, पुसेगाव , तालुका 
खटाव , जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक संस्था, वडूज , तालुका खटाव यांचा दिलेला क्रमांक १०८ , दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०१६ च्या वसुली 
प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० च्या कलम १५६/ ९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखला नुसार वसूलपात्र 
रक्कम रुपये १९, ३५० /- असून दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ अखेर मुद्दल रुपये १७,५४६/- व्याजासह रुपये १९, ३५०/- येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी, श्री . आर. जे . निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई विभाग, सातारा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६१ च्या नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , जाबदार क्रमांक १ श्री . विजय रामचंद्र कदम , राहणार खटाव , तालुका खटाव , 
जिल्हा सातारा यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या 
सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्रा ज्या पक्षकारा 

गावाचे नाव भूमापन 

क्षेत्र आकारणी चतु:सिमा 
क्रमांक व विरुद्ध उक्त व तालुका 

क्रमांक हे . 
दिनांक प्रमाणपत्र देण्यात पेठ , घर नंबर 

सि.स.नं. 
आले त्याचे नाव 

७ 
वसुली दाखला श्री . विजय रामचंद्र 

मौजे खटाव , २८२/३ ३५ 

नकाशाप्रमाणे ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट 
कदम , ता . खटाव , मधील श्री . विजय 

सोसायटी लिमिटेड , मुंबई 
जिल्हा सातारा रामचंद्र कदम 

शाखा, पुसेगाव. 

यांचा हिस्सा 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थक रक्कम भार रुपये ४५,७८ ९ /- देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह 
या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 

आर . जे . निकम , 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , सातारा. 
सातारा , २८ सप्टेंबर २०१७. 


गट नंबर 


१ 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


८ 


०.४५ 


क्रमांक १०८ , 
दि . ०४.११.१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


१७१ 


वसुली अधिकारी यांजकडून 


आदेश ( ५६ ९ ते ५७३ ) 


क्रमांक ६० ९/विवअ/ वसुली/ सौ.ल.सु.दरेकर/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर, तालुका भोर , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये असा आदेश देतो की , सौ . लक्ष्मी सुरेश दरेकर , रा . ५१६ , नागोबा 
आळी, भोर , तालुका भोर, जिल्हा पुणे यांचेकडील भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे 
कर्ज रुपये ३०,० ९ ,५२१ /- अधिक दिनांक ०१ जानेवारी २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज 
शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांचे दीर श्री. दत्तात्रय नारायण दरेकर , भोर , तालुका भोर , 
जिल्हा पुणे यांचे शेतजमीन मिळकत क्षेत्र ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे . आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमीन मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला/ हुकुमत 

गावाचे नाव , तालुका 
नामा क्रमांक व दिनांक जिल्हा मिळकतीचे वर्णन 


चतु:सिमा 


भु.क्र . / 
स.नं. 


हे . 


आर . 


पै . 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


८ 


१०१ / १२०५/ १५९ / २०१७ 


८२ 


२ 


१८ 


३ 


सन २०१७, 
दिनांक ९ - ५-२०१७ 


मौजे भोर , तालुका भोर , 
जिल्हा पुणे येथील 
शेतजमीन क्षेत्र . 


: 


३७ पूर्व : श्री. महादेव दगडू तांबे यांची 

मिळकत, 
पश्चिम : श्री . सदाशिव दगडू तांबे 
यांची मिळकत . 
दक्षिण : श्री . शंकर शेटे यांची 
मिळकत. 
उत्तर : श्री . विलास नथु गुरव 
यांची मिळकत. 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


- 


सदरचा आदेश आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


पुणे, १९ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ५७४ ते ५७८ ) 


क्रमांक ६०६/विवअ/ वसुली/ अ.द.दरेकर/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , अर्चना दत्तात्रय दरेकर , रा . ५१६, नागोबा आळी, भोर, 
तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडील भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये 
३०,०९, ५२१/ - अधिक दिनांक ०१ जानेवारी २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय 
सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांचे दीर श्री. दत्तात्रय नारायण दरेकर यांची मौजे भोर, तालुका भोर , 
जिल्हा पुणे यांचे शेतजमीन मिळकत क्षेत्र ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे . आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमीन मिळकतीचे ( स्थावर) मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


१७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला/ हुकुमत 

गावाचे नाव , तालुका 
नामा क्रमांक व दिनांक जिल्हा मिळकतीचे वर्णन 


चतु:सिमा 


भु.क्र ./ 
स.नं. 


tic 


आर . 


पै . 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१०१/१२०७/१६१/२०१७ 


८२ 


२ 


१८ 


३ 


सन २०१७ , 
दिनांक ९ - ५-२०१७ 


मौजे भोर , तालुका भोर , 
जिल्हा पुणे येथील 
शेतजमीन क्षेत्र . 


: 


३७ पूर्व : श्री . महादेव दगडू तांबे यांची 

मिळकत, 
पश्चिम : श्री. सदाशिव दगडू तांबे 
यांची मिळकत . 
दक्षिण : श्री . शंकर शेटे यांची 
मिळकत. 
उत्तर : श्री . विलास नथु गुरव 
यांची मिळकत. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


पुणे , १९ ऑगस्ट २०१७. 


- 


. 


आदेश ( ५७ ९ ते ५८३ ) 
क्रमांक ६०७/विवअ/ वसुली/दि.द.दरेकर/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , दिपा दत्तात्रय दरेकर , रा . ५१६ , नागोबा आळी, भोर , 
तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडील भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये 
३०,० ९, ५२१ /- अधिक दिनांक ०१ जानेवारी २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय 
सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांचे वडील श्री . दत्तात्रय नारायण दरेकर यांची मौजे भोर , तालुका भोर , 
जिल्हा पुणे यांचे शेतजमीन मिळकत क्षेत्र ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे . आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमीन मिळकतीचे (स्थावर ) मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


भु.क्र ./ 


क्षेत्र 


वसुली दाखला/ हुकुमत 

गावाचे नाव , तालुका 
नामा क्रमांक व दिनांक जिल्हा मिळकतीचे वर्णन 


आकार 


चतु :सिमा 


स.नं. 


हे . 


आर . 


रु . 


पै. 


w 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


७ 


८ 


१०१/१२०४/१५८/२०१७ 


८२ 


२ 


१८ 


३७ पूर्व : श्री . महादेव दगडू तांबे यांची 


मौजे भोर , तालुका भोर , 
जिल्हा पुणे येथील 
शेतजमीन क्षेत्र . 


सन २०१७ , 
दिनांक ९ - ५-२०१७ 


मिळकत , 


: 


पश्चिम : श्री. सदाशिव दगडू तांबे 
यांची मिळकत. 
दक्षिण : श्री . शंकर शेटे यांची 
मिळकत. 
उत्तर : श्री . विलास नथु गुरव 
यांची मिळकत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० १७३ 


- 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १९ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ५८४ ते ५८८ ) 
क्रमांक ६०५ / विवअ/ वसुली/ श्री.द.ना.दरेकर/ स्था.मा.ज./ सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर, जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . दत्तात्रय नारायण दरेकर , रा. ५१६, नागोबा 
आळी, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडील भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे 
कर्ज रुपये ३०,०९ , ५२१/ - अधिक दिनांक ०१ जानेवारी २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज 
शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांचे दीर श्री . दत्तात्रय नारायण दरेकर यांची मौजे भोर , तालुका 
भोर , जिल्हा पुणे यांचे शेतजमीन मिळकत क्षेत्र ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमीन मिळकतीचे (स्थावर ) 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र 


आकार 


चतु:सिमा 


वसुली दाखला/ हुकुमत 

तालुका 
नामा क्रमांक व दिनांक जिल्हा मिळकतीचे वर्णन 


भु.क्र ./ 
स.नं. 


to 


आर . 


रु . 


पै. 


१ 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


१०१/१२०३/१५७/२०१७ 


८२ 


२ 


१८ 


-- 


सन २०१७, 
दिनांक ९ - ५-२०१७ 


मौजे भोर , तालुका भोर , 
जिल्हा पुणे येथील 
शेतजमीन क्षेत्र . 


: 


३७ पूर्व : श्री . महादेव दगडू तांबे यांची 

मिळकत, 
पश्चिम : श्री. सदाशिव दगडू तांबे 
यांची मिळकत. 
दक्षिण : श्री . शंकर शेटे यांची 
मिळकत. 
उत्तर : श्री . विलास नथु गुरव 
यांची मिळकत. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १९ ऑगस्ट २०१७. 


. 


आदेश ( ५८ ९ ते ५ ९ ३ ) 
क्रमांक ६०८/विवअ/ वसुली/ श्री.शै.द.दरेकर / स्था.मा.ज. / सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . शैलेश दत्तात्रय दरेकर , रा. ५१६ , 

नागोबा 
आळी, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडील भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे 
कर्ज रुपये ३०,० ९, ५२१ / - अधिक दिनांक ०१ जानेवारी २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज 
शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांचे वडील श्री . दत्तात्रय नारायण दरेकर यांची मौजे भोर , 


. 


१७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचे शेतजमीन मिळकत क्षेत्र ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमीन मिळकतीचे 
( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


भु.क्र ./ 


क्षेत्र 


वसुली दाखला/ हुकुमत 

गावाचे नाव , तालुका 
नामा क्रमांक व दिनांक जिल्हा मिळकतीचे वर्णन 


आकार 


चतु:सिमा 


स.नं. 


to 


आर . 


रु . 


पै . 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१०१/१२०६/१६०/२०१७ 


८२ 


२ 


१८ 


सन २०१७ , 
दिनांक ९ - ५-२०१७ 


मौजे भोर , तालुका भोर , 
जिल्हा पुणे येथील 
शेतजमीन क्षेत्र . 


: 


३७ पूर्व : श्री . महादेव दगडू तांबे यांची 

मिळकत, 
पश्चिम : श्री . सदाशिव दगडू तांबे 
यांची मिळकत. 
दक्षिण : श्री . शंकर शेटे यांची 
मिळकत. 
उत्तर : श्री . विलास नथु गुरव 
यांची मिळकत. 


: 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १९ ऑगस्ट २०१७. 


- 


आदेश ( ५९९ ते ६०२ ) 
क्रमांक २१/ विवअ/ वसुली/ श्री.गं.मा.बाबर / स्था.मा.ज. / सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजेपूल , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे 
हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . गंगाराम मारुती बनकर , 
रा . वाणेवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजेपूल, तालुका बारामती, 
जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ७,९ २,२९ ६/- अधिक दिनांक १६ मार्च २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री. गंगाराम मारुती बनकर 
रा . वाणेवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांची मौजे वाणेवाडी येथील मिळकत नं . १०४५ मध्ये २४४३० चे घर श्री . गंगाराम मारुती बनकर 
यांच्या मालकीची या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमीनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 

परिशिष्ट 


अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा मिळकतीचे क्रमांक 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला/ 
हुकुमतनामा क्रमांक व दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०४५ 


कलम १०१/ १ ९ ७/ ५ ९ ५/ २०१६ 
सन २०१६, दिनांक १८-११-२०१६ 


मौजे वाणेवाडी , ता . बारामती, 
जिल्हा पुणे. 


२४४३० चे घर श्री . गंगाराम मारुती बनकर यांच्या 
हिश्श्याची संपूर्ण मिळकत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


१७५ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजेपूल , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडे 
भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे , १८ ऑगस्ट २०१७. 


. 


आदेश ( ६०३ ते ६०७ ) 
क्रमांक २१ /विवअ/ वसुली/ होले रं.प्र ./ स्था.मा.ज. / सन २०१७. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजेपूल, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की, होले रंजना प्रकाश, रा. बेटेवाडी , तालुका दौंड, 
जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजेपूल , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज 
रुपये १०,३३,१८७ /- अधिक व्याज दिनांक १६ मार्च २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज 
५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी होले रंजना प्रकाश , रा. बेटेवाडी , तालुका 
दौंड , जिल्हा पुणे यांची मौजे बेटवाडी येथील शेतजमीन गट नं . १५२ / २/ अ मधील १ हे . ३७ आर आणि गट नं . १५२ /२/ ब मधील ० हे. ३१ 
आर शेतजमीन होले रंजना प्रकाश यांच्या हिश्श्याची या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमीनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव, तालुका , जिल्हा 


गट क्रमांक 


वसुली दाखला/ हुकुमतनामा 

क्रमांक व दिनांक 


- 


क्षेत्र 
हेक्टर 


आकार 
रुपये 


आर 


पैसे 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


mm 


१ 


कलम १०१/ २००/ ६ ९ १ / २०१७ 
सन २०१७, दिनांक १३-१-२०१७ 


मौजे बेटवाडी, तालुका दौंड, 
जिल्हा पुणे . 


३७ 


१५२/ २/ अ 
१५२/ २/ ब 


० 


३१ 
होले रंजना प्रकाश यांच्या हिश्श्याची शेतजमीन क्षेत्र 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजेपूल , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडे 
भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे , १८ ऑगस्ट २०१७. 


रा . 


. 


. 


आदेश ( ६०८ ते ६१० ) 
क्रमांक ४ /विवअ/ वसुली/ श्री.सं.गं.बनकर / स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजेपूल, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे 
हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . संपत गंगाराम बनकर , 
वाणेवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजेपूल , तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ८१४२२४/ - अधिक व्याज दिनांक १६ मार्च २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के 
दराप्रमाणे होणारे व्याज ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . संपत गंगाराम 
बनकर , रा. वाणेवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांची मौजे वाणेवाडी येथील गट नं . २८८ मधील २ आणेचे संपुर्ण क्षेत्र ० हे . ०४ आर 
जागा व मिळकत नं. ९ ८९ मधील २०४१० चे घर श्री . संपत गंगाराम बनकर यांच्या मालकीची या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या जमीनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


१७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


परिशिष्ट 


अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गट क्रमांक 


मिळकतीचे वर्णन 


चतु :सिमा 


वसुली दाखला/ हुकुमतनामा गावाचे नाव , तालुका 
क्रमांक व दिनांक 

व जिल्हा 


मिळकत क 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


: 


कलम १०१ / १ ९९/ ५७९ / २०१६ मौजे वाणेवाडी, गट नं. २८८ मधील २ आणेचे संपुर्ण क्षेत्र ०.०४ आर पूर्व : श्री. शिवाजीराव यशवंतराव 
सन २०१६ , 

तालुका बारामती, मिळकत नं . ९ ८ ९ 

२०x१० चे घर श्री . संपत गंगाराम भोसले 
दिनांक १८-११-२०१६ जिल्हा पुणे . 

बनकर यांच्या हिश्श्याचे संपुर्ण 

दक्षिण : रस्ता 
क्षेत्र व संपुर्ण मिळकत . पश्चिम : श्री . दत्तात्रय कोळेकर 

उत्तर : गट नं . २८८ पैकी प्रविण 

शिवाजीराव भोसले. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजेपूल, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडे 
भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, २१ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६११ ते ६१४ ) 
क्रमांक १ /विवअ/ वसुली/ श्री. ग.गं.बनकर / स्था.मा.ज./ सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजेपूल , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे 
हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . गणेश गंगाराम बनकर , रा . 
वाणेवाडी, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजेपूल, तालुका बारामती, 
जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ७,९ ५,२८०/ - अधिक व्याज दिनांक १६ मार्च २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के 
दराप्रमाणे होणारे व्याज ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . गणेश गंगाराम 
बनकर , रा . वाणेवाडी , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांची मौजे वाणेवाडी येथील मिळकत नं . १०४४ मध्ये २४४३० चे घर श्री. गणेश गंगाराम 
बनकर यांच्या मालकीची या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमीनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट - अ 
जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा मिळकतीचे क्रमांक 


मिळकतीचे वर्णन 


. 


वसुली दाखला/ 
हुकुमतनामा क्रमांक व दिनांक 


१ 


२ 


eu 


४ 


१०४४ 


कलम १०१ / १ ९ ८ / ५९ ६/ २०१६ मौजे वाणेवाडी, ता . बारामती , 

२४४३० चे घर श्री . गणेश गंगाराम बनकर यांच्या 
सन २०१६, दिनांक १८-११-२०१६ जिल्हा पुणे. 

हिश्श्याची संपूर्ण मिळकत . 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजेपूल, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांचेकडे 
भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

गौतम एल. गायकवाड , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा श्री सोमेश्वर ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

करंजेपूल , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. 
पुणे, १८ ऑगस्ट २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


१७७ 


आदेश ( ५९ ४ ते ५ ९ ८ ) 


. 


क्रमांक ७/विवअ/ वसुली/ श्री.वा.बा.मरकळे/ स्था.मा.ज./ सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे शंभुराजे ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मरकळ , तालुका खेड , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . वासुदेव बाळकृष्ण मरकळ , रा. मरकळ , 
तालुका खेड, जिल्हा पुणे यांचेकडील शंभुराजे ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तुळापूर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे 
कर्ज रुपये १,६९, ३८३/ - अधिक दिनांक १६ जुलै २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज ५ 
टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी स्वत: च्या मालकीची 
मौजे मरकळ , तालुका खेण, जिल्हा पुणे येथील सिटी सर्व्हे नं. ४४० क्षेत्र ९ ७.६ चौ.मी. मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव, तालुका , जिल्हा 

मिळकतीचे वर्णन 


चतु :सिमा 


१ 


२ 


३ 


पू 


कलम १०१/७६२/१०३७/२०१६ 
सन २०१६, दिनांक १०-१-२०१७ 


मौजे मरकळ, ता . खेड , जिल्हा पुणे येथील सिटी 
सर्व्हे नं . ४४०, क्षेत्रफळ ९ ७.६ चौ.मी. श्री . वासुदेव 
बाळकृष्ण मरकळे यांची मिळकत . 


पूर्व 
पश्चिम 
दक्षिण 


शासन मूळ 


-- 


रेकॉर्डप्रमाणे 


उत्तर 


-- 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत शंभुराजे ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तुळापूर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


सुभाष एस. कांबळे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
शंभुराजे ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

तुळापूर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 


पुणे, १० ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६४२ ते ६४६ ) 


- 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.ला.वि.टेंगले/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . लालासो, विठ्ठल टेंगले , रा . म्हसोबाचीवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा 
पुणे यांचेकडील निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये २,१५,८१२/ - अधिक दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी खर्च 
होणारी रक्कम इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . लालासोा विठ्ठल टेंगले यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे स्थावर मालमत्तेचे 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९९ आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


१७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट 


अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट क्र . 


क्षेत्र 


आकार 


चतु:सिमा 


वसुली दाखला/ हुकुमत 
नामा क्रमांक व दिनांक 


तालुका, जिल्हा 


tic 


आर . 


रु . 


पै. 


१ 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


१०१/६२५/७४०/२०१७ 


गाव मौजे मानाप्पाचीवाडी, 


२२२ 


पै . 


७८ 


०२ 


०१ 


सरकारी 


सन २०१७ , 
दिनांक ३-२-२०१७ 


तालुका बारामती, 


पूर्वेस : 
पश्चिम : 
दक्षिण : 


जिल्हा पुणे. 


नकाशा 
प्रमाणे 


उत्तर : 


. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर 
जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, २८ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६४७ ते ६५१ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.ध.भु.निगडे/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . धनंजय भुजंग निगडे, रा. कर्नलवाडी , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे यांचेकडील मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज 
रुपये ३,६४,८३२/- अधिक दिनांक २१ मे २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च 
वसुलीसाठी त्यांची पत्नी सौ . सुलक्षणा धनंजय निगडे यांची मौजे निरा- शिवतक्रार , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांची मिळकत या आदेशांतर्गत 
जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे/ स्थावर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र 


आकार 


चतु :सिमा 


वसुली दाखला/ हुकुमत 
नामा क्रमांक व दिनांक 


भू . नं . व 
गट नं . 


तालुका, जिल्हा 


आर . 


tic 
Do 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१०१/ १५९ / २४ ९/ २०१६ 


सन २०१६, 
दिनांक ५-८-२०१६ 


मौजे ग्रामपंचायत निरा २ / ०० ९ ३ 
शिवतक्रार , ता . पुरंदर , 
जिल्हा पुणे यांची मिळकत . 


दगड , विट , सिमेंट बांधकाम लोखंडी 
पत्रा कौलारु उ.द. १५४ पु.उ. १० 
म्हणजे १५० चौ . फुट इमारत 
मिळकत. 


पूर्वेस : शेड 
पश्चिम : मार्केटयार्ड द्वारा 
दक्षिण : माने 
उत्तर : रणनवरे 


. 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे , २९ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६५२ ते ६५५ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली / श्री.सु.वि.टेंगले/ स्था.मा.ज./ सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


१७ ९ 


. 


. 


व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . सुनिल विठ्ठल टेंगले , रा . म्हसोबाचीवाडी , तालुका बारामती, जिल्हा 
पुणे यांचेकडील निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये २,१६,६०३/ - अधिक दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी खर्च 
होणारी रक्कम इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री. सुनिल विठ्ठल टेंगले यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे स्थावर मालमत्तेचे 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९९ आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट क्र . 


क्षेत्र 


आकार 


चतु:सिमा 


वसुली दाखला/ हुकुमत 
नामा क्रमांक व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


tic 


आर. 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१०१/६२६/७४१/२०१७ 


० 


७० 


०१ 


९ ८ 


सरकारी 


गाव मौजे मानाप्पाचीवाडी, २२२ पै. 
तालुका बारामती, 


सन २०१७, 
दिनांक ३-२-२०१७ 


पूर्वेस : 
पश्चिम : 
दक्षिण : 


जिल्हा पुणे. 


नकाशा 
प्रमाणे 


उत्तर : 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर 
जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, २८ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६५६ ते ६६१ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.दि.वि.टेंगले/ स्था.मा.ज./ सन २०१७. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . दिलीप विठ्ठल टेंगले , रा . म्हसोबाचीवाडी , तालुका बारामती, जिल्हा 
पुणे यांचेकडील निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये १,२९, ३८६/ - अधिक दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी खर्च 
होणारी रक्कम इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . दिलीप विठ्ठल टेंगले यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे स्थावर मालमत्तेचे 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९९ आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट क्र . 


क्षेत्र 


आकार 


चतु:सिमा 


वसुली दाखला/ हुकुमत 
नामा क्रमांक व दिनांक 


तालुका, जिल्हा 


to 


आर . 


पै. 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१०१/ ६२३ / ७३ ९/ २०१७ 


२२२ 


पै. 


० 


७५ 


०१ 


९ ८ 


गाव मौजे मानाप्पाचीवाडी , 
तालुका बारामती, 


सरकारी 


सन २०१७, 
दिनांक ३-२-२०१७ 


पूर्वेस : 
पश्चिम : 
दक्षिण : 


जिल्हा पुणे. 


नकाशा 
प्रमाणे 


उत्तर : 


१८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर जप्त 
केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


पुणे, २८ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६६२ ते ६६७ ) 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.दि.वि.भोसले / स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . दिलीप विठ्ठल भोसले , रा. उंबरवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे 
यांचेकडील मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये २,१४,४२१/ - अधिक 
दिनांक २१ मे २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी यांची घर 
मिळकत व त्यांची आई श्रीमती लक्ष्मी विठ्ठल भोसले यांची मौजे उंबरवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे मालकीची शेतजमीन मौजे मोढवे, तालुका 
बारामती येथील घर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त 
करण्यात आलेल्या जमिनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


भू. नं . व 


क्षेत्र 


आकार 


चतु :सिमा 


वसुली दाखला/ हुकुमत 
नामा क्रमांक व दिनांक 


तालुका, जिल्हा 


गट क्र . 


tic 


आर . 


पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१०१/१६१/२४७/२०१६ 


३२ पै . 


० 


७.६ 


० 


९ १ 


पूर्वेस : 
पश्चिम : 


सरकारी 


सन २०१६ , 
दिनांक २१-५-२०१६ 


दक्षिण : 


मौजे उंबरवाडी, ता . बारामती, 
जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन 
क्षेत्र व मौजे मोढवे येथील नं . 
६५१/२ दक्षिणमुखी लोखंडी पत्रा 
१२४ १० चौ. फु.घर व बखळ 
लिहून देणार १ यांचे मालकीची मिळकत 


नकाशा 
प्रमाणे 


उत्तर : 


२७६ पै . 


५ ९.२ 


४ 


७८ 


सरकारी 


पूर्वेस : 
पश्चिम : 
दक्षिण : 
उत्तर : 


नकाशा 
प्रमाणे 


२ ९ ० पै. 


७०.४ 


५ 


७५ 


सरकारी 


पूर्वेस : 
पश्चिम : 
दक्षिण : 
उत्तर : 


नकाशा 


प्रमाणे 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर 
जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, २९ ऑगस्ट २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


१८१ 


. 


" 


आदेश ( ६६८ ते ६७३ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.अ.र.भोसले / स्था.मा.ज. / सन २०१७. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे याद्वारे मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . अमोल रमेश भोसले , रा. उंबरवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे 
यांचेकडील मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ३१६८७८/ - अधिक दिनांक 
२२ जून २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी कर्जदार व त्यांची 
बहिण शिल्पा संजय जाधव यांची मौजे उंबरवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे मालकीची शेतजमीन मौजे मोढवे, तालुका बारामती येथील घर मिळकत 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे/ 
स्थावर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९९ आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


भू . नं . व 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला/ हुकुमत 
नामा क्रमांक व दिनांक 


चतु:सिमा 


तालुका, जिल्हा 


गट क्र . 


tic 


आर . 


पै . 


१ 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


१०१/१६१/२४७/२०१६ 


३२ पै 


३.०८ 


९ १ 


पूर्वेस : 


सरकारी 


सन २०१६ , 
दिनांक २१-५-२०१६ 


पश्चिम : 
दक्षिण : 


मौजे उंबरवाडी, ता . बारामती, 
जिल्हा पुणे येथील शेतजमिन 
क्षेत्र व मौजे मोढवे येथील नं . 
६५१/२ दक्षिणमुखी लोखंडी पत्रा 
१२४ १० चौ. फु.घर व बखळ 
लिहून देणार १ यांचे मालकीची मिळकत 


नकाशा 
प्रमाणे 


उत्तर : 


१ 


२७६ 


पै . 


२ ९ .७ 


४ 


७८ 


पूर्वेस : 


पश्चिम : 
दक्षिण : 


सरकारी 
नकाशा 
प्रमाणे 


उत्तर : 


२ ९ ० पै. 


३५ 


५ 


७५ 


सरकारी 


पूर्वेस : 
पश्चिम : 
दक्षिण : 


नकाशा 


प्रमाणे 


उत्तर : 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मनमोहन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर 
जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, २९ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६७४ ते ६७८ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.पो.गु.टेंगले/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे याद्वारे निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . पोपट गुलाब टेंगले , रा . म्हसोबाचीवाडी , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील निरा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये २,१५,८२२/ - अधिक दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी खर्च होणारी रक्कम इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी श्री . पोपट गुलाब टेंगले यांच्या स्वत : च्या मालकीची या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे स्थावर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९९ आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


१८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट क्र . 


क्षेत्र 


आकार 


चतुःसिमा 


वसुली दाखला/ हुकुमत 
नामा क्रमांक व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


tic 


आर . 


रु . 


पै . 


9 


२ 


४ 


w 


eu 


५ 


७ 


८ 


१०१/६२४/७४२/२०१७ 


० 


२० 


०० 


६४ 


. 


गाव : मौजे मानाप्पाचीवाडी, ३०२ पै. 
तालुका बारामती, 


सरकारी 


सन २०१७, 
दिनांक ३-२-२०१७ 


पूर्वेस : 
पश्चिम : 
दक्षिण : 


जिल्हा पुणे. 


नकाशा 
प्रमाणे 


उत्तर : 


२८३ पै. 


१ 


४० 


०४ 


४२ 


पूर्वेस 


सरकारी 


पश्चिम : 
दक्षिण : 


नकाशा 


प्रमाणे 


उत्तर : 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुणे , २८ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६१५ ते ६१८ ) 


क्रमांक ४३/विवअ / वसुली/ श्री.रा.बा.मारवाडी / स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नामदेव 
जयसिंग खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचेमुख्य कार्यालय, सासवड , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . राजेंद्र बाळासो 
मारवाडी , रा. उरुळीदेवाची, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा भेकराईनगर , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची दावा रक्कम रुपये २ ९, १५५/ - अधिक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
२१ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी होणारी रक्कम वसुलीसाठी श्री. राजेंद्र बाळासो मारवाडी त्यांनी धारण केलेली 
मिळकत ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा 
निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


जमीन क्षेत्र 


चतु :सिमा 


, 


वसुली दाखला क्रमांक 

व दिनांक 


गट क्रमांक व 
मिळकत 


तालुका, जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१०१/६४२/६७३/२००४, 
दिनांक ८-१०-२००४ 


मौजे उरुळीदेवाची, तालुका हवेली, १३२/४/२ ग्रामपंचायत मधील श्री . राजेंद्र बाळासो मारवाडी यांच्या 

नकाशाप्रमाणे 
जिल्हा पुणे व ग्रामपंचायत उरुळी- मिळकत क्रमांक हिश्श्याचे क्षेत्र व त्यामध्ये बांधलेली आरसीसी 
देवाची, तालुका हवेली, 

११६५ 

दुमजली इमारत बांधकाम तळमजला २८४२८ 
फूट पहिला मजला २८४२८ फूट व दुसरा 
मजला १५४१२ फूट एकूण १७४८ फूट . 


, 


जि . पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


१८३ 


, 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमीनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्च 
ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

परिंचे मुख्य कार्यालय , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुणे, २१ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश (६१९ ते ६२१ ) 
क्रमांक १४/विवअ/ वसुली/ सौ.रायते सु. ल ./ स्था.मा.ज. / सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , सौ. रायते सुनिता जगदिश ( कर्जदार ) यांचेकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ५६,७६८ / - ( अक्षरी छपन्न हजार सातशे अडुसष्ट रुपये फक्त) अधिक दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा 
खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
श्री. जगदिश बाबुराव रायते ( सहकर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे सणसर , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे-४१३१०४ येथील गट क्रमांक ९०८/ १ 
मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका , 

जिल्हा 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


w 


४ 


eu 


५ 


मौजे सणसर , 


१ ) सौ . रायते सुनिता जगदिश (कर्जदार) कलम १०१/ ९ ७९ / श्री . जगदिश बाबुराव ९ ०८/ १ श्री . जगदिश बाबुराव 
तालुका इंदापुर , राहणार सणसर , ता . इंदापुर , जि . पुणे ११४८/२०१७, रायते ( सहकर्जदार ) 

रायते ( सहकर्जदार ) 
जिल्हा पुणे २ ) श्री . जगदिश बाबुराव रायते ,( सहकर्जदार ), दि . २४-१-२०१७ रा . सणसर , ता . इंदापुर , रा . सणसर , ता . इंदापुर , 
४१३१०४. रा . सणसर , ता . इंदापुर , जि . पुणे. 

जि . पुणे. 

जि . पुणे. 
३) श्री . अरविंद मधुकर खरात , 
( जामिनदार -१) रा. शिंदेवाडी, पो . काझड , 
ता . इंदापुर , जि . पुणे. 
४) श्री . प्रमोद बाळासोा भालेराव, 
( जामिनदार -२) रा . इरिगेशन बंगला कॅनॉल 
पुर्वेस, बारामती रोड लगत, सणसर , 

ता . इंदापुर , जि . पुणे . 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, ११ ऑगस्ट २०१७ . 


- 


१८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


आदेश ( ६२२ ते ६२३ ) 


क्रमांक १८ /विवअ/ वसुली/ श्री . र. सं. भगत/ स्था.मा.ज./ सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७(१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . भगत रणजित संभाजी (कर्जदार ) व त्याचे इतर दोन जामीनदार श्री . रायते जगदिश बाबुलाल व श्री . खरात 
अरविंद मधुकर यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये 
४०,८१२/ - ( अक्षरी चाळीस हजार आठशे बारा रुपये फक्त) अधिक दिनांक १७ ऑगस्ट २०१७ पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 
१५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा 
झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . जगदिश बाबुराव रायते ( जामीनदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची 
मौजे सणसर , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे-४१३१०४ येथील गट क्रमांक ९ ०८ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील 
परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका, जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


५ 


मौजे सणसर , 


श्री . जगदिश बाबुलाल 


श्री . जगदिश बाबुराव 


. 


१ ) श्री . भगत रणजित संभाजी, रा . सणसर , कलम १०१ / ७७५ / 

९ ०८ 
तालुका इंदापुर , भगतवस्ती , ता . इंदापुर , जि . पुणे 

९ ६८ / २०१६ , रायते , रा . सणसर , 

रायते यांच्या मालकी 
जिल्हा पुणे २) श्री. रायते जगदिश बाबुलाल ( जामीनदार -१ ), दि . ५-१२-२०१६ ता . इंदापुर , जि . पुणे. 

हक्कांची जमीन मिळकत. 
४१३१०४. रा. सणसर , ता . इंदापुर , जि . पुणे . 

३) श्री . खरात अरविंद मधुकर ( जामीनदार-२), 

रा . यवत , ता . दौंड , जि . पुणे . 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६२४ ते ६२५ ) 


क्रमांक १५/विवअ/ वसुली/ श्री. मासाळ नि . रा./ स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७(१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . मासाळ निलेश राजेंद्र (कर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २७,४१ ९/- ( अक्षरी सत्तावीस हजार चारशे एकोणीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक १४ ऑगस्ट 
२०१७ पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च 
इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
श्री . क्षीरसागर पंकज यशवंत ( जामीनदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे लोणंद , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा -४१५५२१ येथील गट क्रमांक १११/ 
२ब, ११०/९जी मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचेकेलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


१८५ 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका, जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मौजे लोणंद , 

१) श्री . मासाळ निलेश राजेंद्र ( कर्जदार), कलम १०१/ ११४८ / श्री . क्षीरसागर पंकज १११/ २ ब , श्री . क्षीरसागर पंकज यशवंत 
तालुका खंडाळा, रा . मानेवस्ती खेड बु. , ता. खंडाळा , ३५/२०१६ , यशवंत ( जामिनदार ), ११०/ ९जी ( जामिनदार), मौजे लोणंद , 
जिल्हा सातारा जिल्हा सातारा -४१५५२१ . 

दि . १८-४-२०१६ रा. बिरोबावस्ती, लोणंद 

तालुका खंडाळा, जिल्हा 
४१५५२१ . २) श्री . मासाळ राजेंद्र दिनकर ( सहकर्जदार) 

तालुका खंडाळा , जिल्हा 

सातारा ४१५५२१. 
रा . मानेवस्ती खेड बु ., ता . खंडाळा , 

सातारा ४१५५२१ . 
जि . सातारा ४१५५२१ . 
३ ) श्री . शिंगाडे रमेश रामचंद्र ( जामीनदार -१ ) 
रा . दालवडी, ता . फलटण, 

जि . सातारा . 
४ ) श्री . क्षीरसागर पंकज यशवंत ( जामीनदार -२ ) 
रा . बिरोबावस्ती, लोणंद, ता . खंडाळा , 

जि . सातारा ४१५५२१ . 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे , १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६२६ ते ६२७ ) 
क्रमांक १३ /विवअ/ वसुली/ श्री . र. ग. सपकाळ/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री. रमेश गणपत सपकाळ (कर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३७,४३६ /- (अक्षरी सदतीस हजार चारशे छत्तीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१७ पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च 
इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
श्री. रमेश गणपत सपकाळ ( कर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे सपकाळवाडी , तालुका इंदापुर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक १८५, १८५, २१६ 
मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका, जिल्हा 


नाव 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


. 


मौजे सपकाळवाडी १ ) श्री . रमेश गणपत सपकाळ (कर्जदार), कलम १०१/ ११२८ / श्री . रमेश गणपत सपकाळ १८५, श्री . रमेश गणपत सपकाळ 
तालुका इंदापूर , रा . सपकाळवाडी, तालुका इंदापूर , 

१३०७/२०१७, ( कर्जदार ) रा. सपकाळवाडी , १८५, (कर्जदार ), रा. सपकाळवाडी, 
जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे . 

दि . १४-३-२०१७ 

ता . इंदापूर , जि . पुणे. २१६ ता . इंदापूर , जि . पुणे. 
२ ) श्री . फडतरे दयानंद शंकरराव ( जामीनदार -१ ), 
रा. सपकाळवाडी, ता. इंदापूर , जि . पुणे . 
३) श्री . मालकड बबन महादेव , ( जामीनदार -२), 
रा . काटेवाडी, ता . बारामती, जि . पुणे. 


१८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, ११ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६२८ ते ६२ ९ ) 
क्रमांक १७/विवअ/ वसुली/ श्री . सय्यद ग. मि ./ स्था.मा.ज. / सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . सय्यद गफार मिय्या ( कर्जदार) व त्याचे इतर दोन जामीनदार श्री . साबळे लखन धोंडीबा व श्री . शिंदे संतोष 
रमेश यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ७५,८१३ / 
( अक्षरी पंचाहत्तर हजार आठशे तेरा रुपये फक्त) अधिक दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे 
होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम 
वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . सय्यद गफार मिय्या (कर्जदार) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे भांडगाव , तालुका 
दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ३५७ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


तालुका , जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


तालुका दौंड , 


जि . पुणे . 


" 


मौजे भांडगाव , १) श्री . सय्यद गफार मिय्या ( कर्जदार ) , कलम १०१ / ११४७/ श्री . सय्यद गफार मिय्या ३५७ श्री . सय्यद गफार मिय्या 

रा. भांडगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. ३४/२०१६ , रा. भांडगाव , ता. दौंड , यांच्या मालकी हक्कांची 
जिल्हा पुणे २) श्री . साबळे लखन धोंडीबा ( जामीनदार ), दि . १८-४-२०१६ 

जमीन मिळकत . 
रा . लव्हराळ, ता . लोहा , जि . नांदेड . 
३) श्री . शिंदे संतोष रमेश ( जामीनदार-१), 

रा. यवत , ता . दौंड , जि . पुणे. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६३० ते ६३१ ) 
क्रमांक २३/विवअ/ वसुली/ श्री . गुगळे रा. वा ./ स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . गुगळे राजन वालचंद (कर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २१ ,९४६/- ( अक्षरी एकवीस हजार नऊशे सेहेचाळीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१७ पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च 
इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
श्री. प्रविण संभाजीराव काटे ( जामीनदार) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे माळेगाव बु., तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ६९ १/ ६९ २/ ६९४/६ ९ ५/ 
६ ९६/६९ ७/६ ९८/ ७०२/ प्लॉट नं . ४ ( १९ ३० ) मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१८७ 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका , जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मौजे माहूर , 


१) श्री . गुगळे राजन वालचंद (कर्जदार), कलम १०१/ १११९/ श्री . प्रविण संभाजीराव ६ ९ १/ ६ ९ २/ श्री . प्रविण संभाजीराव काटे 
तालुका पुरंदर , रा. माळेगाव बु., ता. बारामती, जि . पुणे. ११५/०/२०१६, 

काटे ( जामीनदार १) 

६ ९ ४/ ६ ९ ५/ ( जामीनदार १) यांच्या 
जिल्हा पुणे २) श्री. प्रविण संभाजीराव काटे ( जामीनदार १), दि . ८-३-२०१६ 

रा . माळेगाव बु., 

६ ९ ६ / ६ ९ ७/ मालकी हक्कांची स्थावर 
रा . माळेगाव बु., ता. बारामती, जि . पुणे. 

ता . बारामती, जि . पुणे. ६ ९ ८/ ७०२/ मिळकत. 
३) श्री. अमित कल्याणराव काटे ( जामीनदार २), 

प्लॉट नं . 
रा. माळेगाव बु., ता. बारामती, जि . पुणे. 

४ ( १ ९ ३० ). 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १८ ऑगस्ट २०१७. 


, 


आदेश ( ६३२ ते ६३३ ) 
क्रमांक २४ /विवअ/ वसुली/ श्री . साळुखे वि. दि ./ स्था.मा.ज./ सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ (१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . उत्तम बबन गायकवाड (कर्जदार ) व त्यांचे इतर तीन जामीनदार श्री. प्रभाकर किसन मोडक , श्री . अशोक 
दिनकर गायकवाड व श्री. अमित दिनकर मोडक यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा 
पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३२,६५,१७१ / - ( अक्षरी बत्तीस लाख पासष्ट हजार एकशे एक्काहत्तर रुपये फक्त) अधिक दिनांक १७ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे 
ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी 
तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
श्री. खोमणे निलेश अमृत ( जामीनदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे माळेगाव बु., तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ७१ मधील त्यांच्या 
हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका, जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


eu 


४ 


STD 


७१ 


कलम १०१/ ६९ ४ / श्री . खोमणेनिलेश अमृत 
२८१/२०१६ , रा . ५७६, निरा - बारामती 
दि . २४-१०-२०१६ रोड , दक्षिण बाजू , 

माळेगाव बु., ता . बारामती 
जिल्हा पुणे. 


श्री . खोमणे निलेश अमृत 
यांच्या मालकी हक्कांची 
जमीन मिळकत. 


मौजे माळेगाव बु., १ ) श्री . साळुखेदिलीप विपुल , 
तालुका बारामती , रा . १३ ९ , जगताप वस्ती, पणदरे , 
जिल्हा पुणे 

ता . बारामती, जि . पुणे . 
२) श्री . खोमणे निलेश अमृत , ( जामीनदार -१) 
रा. ५७६ , निरा -बारामती रोड, दक्षिण बाजू, 
माळेगाव बु., ता . बारामती, जिल्हा पुणे. 
३) श्री . नलवडे रोहित रमेश , ( जामीनदार-२) 
रा. १२५२ , गव्हाणे वस्ती, धुमाळवाडी रोड, 
येळेवाडी, ता. बारामती, जिल्हा पुणे, 


- 


१८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६३४ ते ६३५ ) 
क्रमांक १६/विवअ/ वसुली/ श्री . सु. का . कामथे/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७(१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . कामथे सुनिल काशिनाथ (कर्जदार) व श्री. कामथे काशिनाथ विश्वनाथ ( सहकर्जदार) यांच्याकडील अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २३,४२,३४८ / - ( अक्षरी तेवीस लाख बेचाळीस 
हजार तीनशे अठेचाळीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक १५ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे 
होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम 
वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . बो -हाडे काळुराम नामदेव ( जामीनदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे जऊळके 
खुर्द, तालुका खेड , जिल्हा पुणे-४१०५०१ येथील गट क्रमांक २, ४०८ , ९ ०३ , ९ ३६/ १, १०३२ , १०४५ , १०५२ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या 
आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


, 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


w 


२ 


४ 


३ 


५ 


तालुका खेड , 


, 


मौजे 

१) श्री . कामथे सुनिल काशिनाथ (कर्जदार ) कलम १०१/ १११२ / श्री . बोहाडे काळुराम २ , ४०८ , श्री . बोहाडे काळुराम नामदेव 
जऊळके खुर्द, रा. फ्लॅट नं . २, दुसरा मजला वर्धीनी ११४३/२०१६, नामदेव ( जामीनदार ) ९ ०३, 

( जामीनदार ), मौजे जऊळके 
अपार्टमेंट , मातोश्री कॉलनी, वाल्हेकरवाडी, 

दि . ८-३-२०१६ 

रा. श्रीकृष्ण व्हीला सेक्टर ९ ३६ / १ खुर्द, ता . खेड , जि . पुणे 
जिल्हा पुणे चिंचवड , पुणे. 

नं . ०१ , फ्लॅट नं . ए/ १२, १०३२ , ४१०५०१. 
४१०५०१. २) श्री . कामथे काशिनाथ विश्वनाथ ( सहकर्जदार) 

इंद्रायणी नगर, भोसरी, १०४५ , 
रा . शिवरी , ता . पुरंदर , जि . पुणे. 

पुणे-४११०२६. 

१०५२ . 
३) श्री . सुतार हनुमंत अंकुश ( जामीनदार -१ ) 
रा . आठे , ता . मावळ , जि . पुणे . 
४ ) श्री . बोहाडे काळुराम नामदेव , 
रा. श्रीकृष्ण व्हीला सेक्टर नं . ०१, फ्लॅट नं . 
ए/ १२, इंद्रायणी नगर, भोसरी , पुणे -४११०२६ . 
५) अविनाश अर्जुन लोंढे, 
रा. सं . नं . १९ / २/ १ , प्रतिक हॉटेल जवळ , 
विशाल निवास , धावडे वस्ती, भोसरी, 

पुणे-४११०३२. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १५ ऑगस्ट २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० १८ ९ 


. 


आदेश ( ६ ९ ८ ते ६ ९ ८ ) 
क्रमांक ३१/विवअ/ वसुली/ श्री. वि. द . घारे / स्था.मा.ज./ सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ (१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री. विजय दत्तात्रय घारे (कर्जदार ) व श्री. रमेश अमृता जगदाळे ( जामीनदार) यांच्याकडील अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ५५,८३५/- ( अक्षरी पंचावन्न हजार आठशे पस्तीस 
रुपये फक्त) अधिक दिनांक २६ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, 
दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित 
एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. रमेश अमृता जगदाळे ( जामीनदार) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे गराडे, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे-४१२३०१ येथील गट क्रमांक १५१०, २३७५, ८ ९ ०, ३९ १, ६२९ , ३९ ३, ६२८ , ३२७, ११२६ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत 
खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


, 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका, जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मौजे गराडे, 


१ ) श्री . विजय दत्तात्रय घारे ( कर्जदार) कलम १०१/ ५८ / श्री.रमेश अमृता जगदाळे १५१० , श्री.रमेश अमृता जगदाळे 
तालुका पुरंदर , रा . कुमथाळ वस्ती , गराडे, तालुका पुरंदर , ७५८/२०१६ , ( जामीनदार), रा . गराडे, २३७५, ( जामीनदार ) , रा . गराडे, 
जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे -४१२३०१. 

दि . २० - ९ -२०१६ तालुका पुरंदर , 

८ ९ ० , 

तालुका पुरंदर , 
४१२३०१. २ ) श्री.रमेश अमृता जगदाळे ( जामीनदार ) 

जिल्हा पुणे -४१२३०१. 

३९ १, ६२ ९, जिल्हा पुणे-४१२३०१. 
रा. गराडे, ता . पुरंदर , जि . पुणे-४१२३०१. 

३ ९ ३,६२८ 
३) श्री . कांबळे मोहन भास्कर , ( जामीनदार) 

६२७ , 
रा. गराडे, ता . पुरंदर , जि . पुणे -४१२३०१. 

११२६. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, २६ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७०० ते ७०१ ) 
क्रमांक २६/विवअ/ वसुली/ श्री . बा. म. काळोखे/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. —ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . बापू महादेव काळोखे (कर्जदार ) व सौ . मंगल महादेव काळोखे ( सहकर्जदार) व त्यांचे इतर जामीनदार 
श्री . स्वप्नील बाळासाहेब कांगडे, श्री. दत्तात्रय लहु शिंदे व श्री . संजय आनंदराव पवार यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 
शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ९९ , १२२ /- (अक्षरी नव्याण्णव हजार एकशे बावीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक 
२१ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक 
वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी सदरचे श्री . संजय आनंदराव पवार ( जामीनदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे वेळे, तालुका वाई , जिल्हा सातारा येथील गट क्रमांक १०९ , 
९ ६, ७४६, ५६ , १५३८, १२१ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


१ ९ ० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


तालुका, जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


मौजे वेळे , 


तालुका वाई , 


१) श्री . बापू महादेव काळोखे (कर्जदार ) कलम १०१/ १२२२ / श्री . संजय आनंदराव पवार १०९ , ९ ६ , श्री . संजय आनंदराव पवार 

रा. वेळे , तालुका वाई , जिल्हा सातारा. ३५/२०१७, रा . वेळे , तालुका वाई , ७४६,५६ , यांच्या मालकी हक्कांची 
जिल्हा सातारा. २) सौ . मंगल महादेव काळोखे, ( सहकर्जदार) दि . १८-४-२०१७ जिल्हा सातारा. 

१५३८ , 

जमीन मिळकत. 
रा . वेळे , तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 

१२१. 
३ ) श्री . स्वप्निल बाळासाहेब कांगडे ( जा .- १ ) 
रा . वेळे , तालुका वाई , जिल्हा सातारा. 
४ ) श्री . दत्तात्रय लहु शिंदे ( जा. - २ ) 
रा . वेळे, तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 
५ ) श्री . संजय आनंदराव पवार , 

रा. वेळे , तालुका वाई , जिल्हा सातारा. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे , १४ ऑगस्ट २०१७. 


" 


आदेश ( ७०२ ते ७०३ ) 
क्रमांक २० /विवअ/ वसुली/ श्री . उ. ब. गायकवाड / स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . उत्तम बबन गायकवाड (कर्जदार ) व त्यांचे तीन जामीनदार श्री . प्रभाकर किसन मोडक , श्री . अशोक दिनकर 
गायकवाड व श्री . अमित दिनकर मोडक यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरुळी देवाची, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
या संस्थेचे कर्ज रुपये ३२,६५,१७१/ - ( अक्षरी बत्तीस लाख पासष्ट हजार एकशे एक्काहत्तर रुपयेफक्त) अधिक दिनांक १७ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही 
सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच 
सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . उत्तम बबन 
गायकवाड (कर्जदार) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे वडकी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ९ ७० , ३४२, ३३७, ११५८ मधील त्यांच्या 
हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका, जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


श्री . उत्तम बबन गायकवाड 
यांच्या मालकी हक्कांची 
जमीन मिळकत. 


- 


मौजे वडकी , १ ) श्री . उत्तम बबन गायकवाड , रा . तळवाडी, कलम १०१/ २८२/ श्री . उत्तम बबन गायकवाड ९ ७० , 
तालुका हवेली, पो . वडकी, ता . हवेली, जि . पुणे. 

६६ ९/ २०१४ , रा. तळवाडी , पो . वडकी, ३४२, 
जिल्हा पुणे. 

२) श्री . प्रभाकर किसन मोडक ( जा . -१ ) दि . ८-१२-२०१४ ता . हवेली, जि . पुणे. ३३७ , 
रा . वडकी, ता . हवेली , जि . पुणे . 

११५८ . 
३ ) श्री . अशोक दिनकर गायकवाड ( जा . -२ ) 
रा. वडकी, ता . हवेली, जि . पुणे. 
४ ) श्री . अमित दिलीप लोणकर ( जा . - ३ ) 
रा . वाल्हे , ता. पुरंदर , जि . पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


१ ९ १ 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७०४ ते ७०५ ) 


. 


क्रमांक ३२/विवअ/ वसुली/ श्री . वि . द. घारे / स्था.मा.ज./ सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७(१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . विजय दत्तात्रय घारे (कर्जदार) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा 
सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ५५,८३५/- ( अक्षरी पंचावन हजार आठशे पस्तीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक २६ ऑगस्ट 
२०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा 
खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
श्री . विजय दत्तात्रय घारे (कर्जदार) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे गराडे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे -४१२३०१ येथील गट क्रमांक ६११ , ६३१ , ८१४ , 
६०८ , ६०३, ६०९ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


- 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका, जिल्हा 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


w 


eu 


४ 


५ 


- 


. 


मौजे गराडे, 

१) श्री . विजय दत्तात्रय घारे (कर्जदार ) कलम १०१ / ५८ / श्री . विजय दत्तात्रय घारे ६११,६३१, श्री . विजय दत्तात्रय घारे 
तालुका पुरंदर , रा . कुमथाळ वस्ती , गराडे, तालुका पुरंदर , ७५८/२०१६ , 

( कर्जदार), रा. कुमथाळ 

८१४,६०८ (कर्जदार ), मौजे गराडे, 
जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे-४१२३०१. 

दि . २० - ९ -२०१६ वस्ती, गराडे, ता. पुरंदर , ६०३,६० ९ तालुका पुरंदर , 
२ ) श्री.रमेश अमृता जगदाळे ( जामीनदार ) 

जिल्हा पुणे-४१२३०१. 
४१२३०१. 

जिल्हा पुणे-४१२३०१. 
रा . गराडे, ता . पुरंदर , जि . पुणे-४१२३०१. 
३) श्री . कांबळे मोहन भास्कर , ( जामीनदार) 

रा. गराडे, ता . पुरंदर , जि . पुणे-४१२३०१. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, २६ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७०६ ते ७०७ ) 
क्रमांक ३०/विवअ / वसुली/ श्री . श्री . र. कुलकर्णी/ स्था.मा.ज./ सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की, श्री . श्रीपाद रमेश कुलकर्णी( कर्जदार ) व श्री. कमलाकर सोमनाथ टेकवडे ( जामीनदार ) यांच्याकडील अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ८७,९ ४८ /- (अक्षरी सत्याऐंशी हजार नऊशे 
अठेचाळीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , 


१ ९ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन 
उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. कमलाकर सोमनाथ टेकवडे ( जामीनदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे बारामती, तालुका 
बारामती, जिल्हा पुणे-४१३११५ येथील गट क्रमांक २७ ९/ १/ ब /प्लॉट नं . ३९ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील 
परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका, जिल्हा 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


. 


" 


३ ९ . 


मौजे बारामती, श्री . श्रीपाद रमेश कुलकर्णी(कर्जदार ) कलम १०१/ १११४/ श्री . कमलाकर सोमनाथ २७९/ १/ ब श्री . कमलाकर सोमनाथ 

टेकवडे ( जामीनदार ), 

प्लॉट नं . टेकवडे ( जामीनदार), 
तालुका बारामती , रा. बारामती भिगवन रोड , वाबळे हॉस्पिटल ११४५/२०१६ , 
जिल्हा पुणे 

दि . ८-३-२०१६ रा . अशोकनगर , बारामती, 

मौजे बारामती , 
जवळ , बारामती, ता . बारामती, 

ता . बारामती, 

ता . बारामती, 
४१३११५. जिल्हा पुणे ४१३११५. 

जिल्हा पुणे ४१३११५. 

जिल्हा पुणे ४१३११५. 
२) श्री . कमलाकर सोमनाथ टेकवडे ( जामीनदार ) 
रा. अशोकनगर , बारामती, ता. बारामती , 
जिल्हा पुणे ४१३११५. 
३) श्री. विनोदकुमार जवाहर गांधी ( जामीनदार) 
रा. अशोकनगर , बारामती, ता . बारामती , 
जिल्हा पुणे ४१३११५. 


, 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


पुणे, २४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७०८ ते ७० ९ ) 


" 


क्रमांक २९/विवअ/ वसुली/ श्री. काळे सुरज सुरेश / स्था.मा.ज./ सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री. काळे सुरज सुरेश (कर्जदार ) व श्री . होळकर विशाल मानसिंग ( जामीनदार ) यांच्याकडील अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,२३,३२५/- ( अक्षरी एक लाख तेवीस हजार तीनशे 
पंचवीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, 
दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित 
एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . होळकर विशाल मानसिंग ( जामीनदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे सिदोबाचीवाडी , तालुका 
बारामती , जिल्हा पुणे -४१३११५ येथील गट क्रमांक १२५ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये 

नमूद 

केलेली 
जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० १९ ३ 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका , जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


मौजे श्री . काळे सुरज सुरेश (कर्जदार) कलम १०१/ १४२४ / श्री . होळकर विशाल 

श्री.होळकर विशाल 

१२५ 
सिदोबाचीवाडी, रा . माळेगाव खु. , ता . बारामती, 

२७८/२०१७, मानसिंग ( जामीनदार), 

मानसिंग ( जामीनदार), 
तालुका बारामती , जिल्हा पुणे ४१३११५ . 

दि . ३०-५-२०१७ रा. माळेगाव खु . 

मौजे सिदोबाचीवाडी , 
जिल्हा पुणे. 

ता . बारामती, 
२) श्री . जेधे युवराज सदाशिव ( जामीनदार) 

ता . बारामती, 
जिल्हा पुणे ४१३११५. 

जिल्हा पुणे ४१३११५. 
४१३११५. रा . माळेगाव खु. , ता . बारामती, 

जिल्हा पुणे ४१३११५. 
३) श्री. होळकर विशाल मानसिंग ( जामीनदार) 
रा . माळेगाव खु . , ता . बारामती, 

जिल्हा पुणे ४१३११५. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, २२ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७१० ते ७११ ) 
क्रमांक २८/विवअ/ वसुली / श्री . प. दा . शिंदे/ स्था.मा.ज./ सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ (१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . परशुराम दादासो शिंदे (कर्जदार ) व त्यांचे दोन जामीनदार श्री. दिपक शिवाजी पवार , श्री . महेंद्र हनुमंत 
पवार यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ९ ४,३०७ / 
(अक्षरी चौऱ्याण्णव हजार तीनशे सात रुपये फक्त) अधिक दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ 

टक्के 
प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली 
रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . महेंद्र हनुमंत पवार ( जामीनदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे वेळे , 
तालुका वाई , जिल्हा सातारा येथील गट क्रमांक ५२० मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका, जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


w 


२ 


४ 


३ 


५ 


५२० 


, 


तालुका वाई , 


कलम १०१/ १२२३ / श्री. महेंद्र हनुमंत पवार , 
३६/२०१७ , रा. वेळे , तालुका वाई , 
दि . १८-४-२०१७. 

जिल्हा सातारा. 


श्री . महेंद्र हनुमंत पवार , 
यांच्या मालकी हक्कांची 
जमीन मिळकत. 


मौजे वेळे , 

श्री . परशुराम दादासो शिंदे (कर्जदार ) 

रा. वेळे , तालुका वाई, जिल्हा सातारा . 
जिल्हा सातारा. २) श्री . दिपक शिवाजी पवार ( जामीनदार-१ ) 

रा. वेळे , तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 
३) श्री . महेंद्र हनुमंत पवार ( जामीनदार-१) 
रा . वेळे , तालुका वाई , जिल्हा सातारा. 


१ ९ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे , १४ ऑगस्ट २०१७. 


, 


आदेश ( ७१२ ते ७१३ ) 
क्रमांक २२/विवअ/ वसुली/ श्री . उ. ब. गायकवाड/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री. उत्तम बबन गायकवाड (कर्जदार ) व त्यांचे तीन जामीनदार श्री . प्रभाकर किसन मोडक , श्री . अशोक दिनकर 
गायकवाड व श्री . अमित दिनकर मोडक यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरुळी देवाची, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
या संस्थेचे कर्ज रुपये ३२,६५,१७१ / - ( अक्षरी बत्तीस लाख पासष्ट हजार एकशे एकाहत्तर रुपये फक्त) अधिक दिनांक १७ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही 
सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच 
सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. अशोक दिनकर 
गायकवाड ( जामीनदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे वडकी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ३६२, ३६३ मधील त्यांच्या हिश्श्याची 
जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका , जिल्हा 


नाव 


१ 


w 


४ 


३ 


गायकवाड 


२ 
मौजे वडकी , १ ) श्री . उत्तम बबन गायकवाड , रा . तळवाडी, कलम १०१/ २८२/ श्री . अशोक दिनकर 

३६२,३६३ श्री . अशोक दिनकर 
तालुका हवेली , पो . वडकी, ता. हवेली, जि . पुणे. 

६६ ९ / २०१४ , 

गायकवाड , 
जिल्हा पुणे. २) श्री . प्रभाकर किसन मोडक ( जा .- १ ) 

दि . ८-१२-२०१४ रा . तळवाडी , पो . वडकी, यांच्या मालकी हक्कांची 
रा. वडकी, ता . हवेली, जि . पुणे. 

ता . हवेली, जि . पुणे. 

जमीन मिळकत. 
३) श्री . अशोक दिनकर गायकवाड ( जा . - २) 
रा . वडकी, ता . हवेली, जि . पुणे . 
४ ) श्री . अमित दिलीप लोणकर ( जा . - ३) 

रा . वाल्हे , ता . पुरंदर , जि . पुणे. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७१४ ते ७१५ ) 
क्रमांक २७/विवअ/ वसुली/ श्री . प . दा . शिंदे/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . परशुराम दादासो शिंदे (कर्जदार ) व त्यांचे दोन जामीनदार श्री . दिपक शिवाजी पवार , श्री . महेंद्र हनुमंत 
पवार यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ९ ४,३०७/ 
(अक्षरी चौऱ्याण्णव हजार तीनशे सात रुपये फक्त) अधिक दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


१ ९ ५ 


प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली 
रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . परशुराम दादासो शिंदे (कर्जदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे वेळे , 
तालुका वाई , जिल्हा सातारा येथील गट क्रमांक २९ २ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 

केलेली 
जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका, जिल्हा 


नाव 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


मौजे वेळे , 


श्री . परशुराम दादासो शिंदे (कर्जदार ) कलम १०१/ १२२३/ श्री . परशुराम दादासो , २ ९ २ श्री . परशुराम दादासो शिंदे, 
तालुका वाई , रा . वेळे , तालुका वाई , जिल्हा सातारा. ३६/२०१७, 

शिंदे, 

यांच्या मालकी हक्कांची 
जिल्हा सातारा. २) श्री . दिपक शिवाजी पवार ( जामीनदार -१ ) दि . १८-४-२०१७ . रा . वेळे , ता . वाई , 

जमीन मिळकत. 
रा. वेळे , तालुका वाई , जिल्हा सातारा. 

जिल्हा सातारा . 
३) श्री . महेंद्र हनुमंत पवार ( जामीनदार-१) 

रा . वेळे, तालुका वाई, जिल्हा सातारा. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीचीरितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे , १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७१६ ते ७१७ ) 
क्रमांक ३१ /विवअ/ वसुली/ श्री . नि . ना. नलवडे /स्था.मा.ज./सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री. नितीन नारायण नलवडे ( कर्जदार ) व त्याचे इतर तीन जामीनदार श्री . तुषार सुभाष नलवडे, श्री . विपुल दिलीप 
साळुखे व श्री . नलवडे विक्रांत सुभाष यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या 
संस्थेचे कर्ज रुपये ७६,०१२ / - ( अक्षरी शहात्तर हजार बारा रुपये फक्त) अधिक दिनांक २० ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर 
कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . तुषार सुभाष नलवडे ( जामीनदार ) यांच्या 
स्वत : च्या मालकीची मौजे येळेवस्ती, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ३४ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत 
खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका , जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


५ 


३४ 


. 


मौजे येळेवस्ती, श्री . नितीन नारायण नलवडे (कर्जदार ) कलम १०१/ ७८ ९/ श्री . तुषार सुभाष नलवडे 
तालुका बारामती , रा . माळेगाव शिवनगर साखर कामगार वसाहत ९ ७७/ २०१६ , रा . माळेगाव येळेवस्ती , 
जिल्हा पुणे. ता . बारामती, जिल्हा पुणे. 

दि . ५-१२-२०१६ ता . बारामती, जिल्हा पुणे. 


श्री . तुषार सुभाष नलवडे 
यांच्या मालकी हक्कांची 
जमीन मिळकत. 


१ ९ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२ ) श्री . तुषार सुभाष नलवडे ( जामीनदार-१ ) 
रा . माळेगाव येळेवस्ती, ता . बारामती , 
जिल्हा पुणे . 
३) श्री. विपुल दिलीप साळुखे( जामीनदार -२) 
रा . १३९ , जगताप वस्ती, पणदरे , 
ता . बारामती, जिल्हा पुणे. 
४) श्री. नलवडे विक्रांत सुभाष ( जामीनदार -३) 
रा. नाळेवस्ती, कुरण विभाग, माळेगाव बु., 

ता . बारामती, जिल्हा पुणे. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


. 


- 


आदेश ( ७१८ ते ७१९ ) 
क्रमांक २५ /विवअ/ वसुली/ श्री.ला. ज्ञा . देवकर /स्था.मा.ज./सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ (१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . लालासो ज्ञानेश्वर देवकर ( कर्जदार ) व त्याचे इतर दोन जामीनदार श्री . दिवाकर कांतीलाल काशिद व 
श्री . शिवाजी बाळू राऊत यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये १,११,४८७/- ( अक्षरी एक लाख अकरा हजार चारशे सत्याऐंशी रुपये फक्त) अधिक दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड 
होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून 
तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . दिवाकर कांतीलाल काशिद 
( जामीनदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे बेलवाडी, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक २०७ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या 
आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


४ 


mm 


4 


६ 


२०७ 


कलम १०१/ ९ ८२/ 
११५१/२०१६, 
दि . २४-१-२०१७ 


श्री . दिवाकर कांतीलाल 
काशिद , रा . पवारमळा, 
कुंभारवस्ती, बेलवाडी, 
ता . इंदापूर , जिल्हा पुणे . 


श्री . दिवाकर कांतीलाल 
काशिद यांच्या मालकी 
हक्कांची जमीन मिळकत. 


मौजे बेलवाडी, श्री . लालासो ज्ञानेश्वर दरेकर (कर्जदार ) 
तालुका इंदापूर , रा . टाकळवाडी निंबळक , ता . फलटण, 
जिल्हा पुणे . 

जिल्हा सातारा. 
२) श्री . दिवाकर कांतीलाल काशिद ( जा .- १ ) 
रा. पवारमळा कुंभारवस्ती, बेलवाडी, 
ता . इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
३) श्री . शिवाजी बाळु राऊत ( जा . - २) 
रा. बुरुड , बारामती शाहू हायस्कूल जवळ , 
बारामती पाटस रोड , 
ता . बारामती, जिल्हा पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


१ ९ ७ 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७२० ते ७२१ ) 


क्रमांक ४०/विवअ / वसुली/ श्री . ख. द. भागुजी / स्था.मा.ज. / सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . खताळ दत्तात्रय भागुजी (कर्जदार) व त्याचे इतर तीन जामीनदार श्री . कोळेकर अशोक मोहन , श्री . तागडे 
निलेश मच्छिद्र व श्री . दत्तात्रय किसन खताळ यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
या संस्थेचे कर्ज रुपये २,७६,५३६/- (अक्षरी दोन लाख शहात्तर हजार पाचशे छत्तीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर 
दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . दत्तात्रय किसन खताळ 
( जामीनदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे दापोडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ३०१/२ , ३०२ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत 
ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका, जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


तालुका दौंड , 


मौजे दापोडी , 

श्री . खताळ दत्तात्रय भागुजी ( कर्जदार ) कलम १०१/ ११२७/ श्री . खताळ दत्तात्रय ३०१/२ , श्री . खताळ दत्तात्रय 
रा. बोरीपार्थी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . १३०६/२०१७ , किसन , रा. बोरीपार्थी, ३०२ 

किसन यांच्या मालकी 
जिल्हा पुणे . २) श्री . कोळेकर अशोक मोहन ( जा . - १ ) दि . १४-३-२०१७ 

ता. दौंड, जि . पुणे. 

हक्कांची जमीन मिळकत. 
रा . २९ ४ , जगतापवस्ती, लादे, तालुका दौंड, 
जिल्हा पुणे. 
३) श्री . तागडेनिलेश मच्छिद्र ( जा . - २) 
रा. बोरीपार्थी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
४ ) श्री . खताळ दत्तात्रय किसन ( जा . - ३) 

रा. बोरीपार्थी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७२२ ते ७२३ ) 
क्रमांक ३९/विवअ/ वसुली/ श्री. खताळ द. भा . /स्था.मा.ज./सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 


१ ९ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


१०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . खताळ दत्तात्रय भागुजी ( कर्जदार ) व त्याचे इतर तीन जामीनदार श्री . कोळेकर अशोक मोहन , श्री. तागडे 
निलेश मच्छिद्र व श्री. दत्तात्रय किसन खताळ यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 
या संस्थेचे कर्ज रुपये २,७६,५३६/- ( अक्षरी दोन लाख शहात्तर हजार पाचशे छत्तीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर 
दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. दत्तात्रय किसन खताळ 
( जामीनदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे दापोडी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक २७ ९ , ३७४ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत 
ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मौजे दापोडी, 


तालुका दौंड , 


कलम १०१/ ११२७/ 
१३०६/२०१७, 
दि . १४-३-२०१७ 


श्री . खताळ दत्तात्रय 
किसन, रा . बोरीपार्थी, 
ता . दौंड, जि . पुणे. 


२७९ , 

श्री . खताळ दत्तात्रय 
३७४ भागुणी यांच्या मालकी 

हक्कांची जमीन मिळकत. 


जिल्हा पुणे . 


- 


श्री . खताळ दत्तात्रय भागुजी (कर्जदार) 
रा . बोरीपार्थी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
२ ) श्री . कोळेकर अशोक मोहन ( जा .- १ ) 
रा. २९ ४ , जगतापवस्ती, लादे, तालुका दौंड, 
जिल्हा पुणे. 
३ ) श्री . तागडेनिलेश मच्छिद्र ( जा . - २) 
रा. बोरीपार्थी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
४) श्री . खताळ दत्तात्रय किसन ( जा . -३ ) 
रा . बोरीपार्थी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७२४ ते ७२५ ) 


क्रमांक ४१/विवअ / वसुली/ श्री . गायकवाड सु. म. /स्था.मा.ज./सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . सुहास मधुकर गायकवाड (कर्जदार ) श्री . मधुकर पांडुरंग गायकवाड ( सहकर्जदार ) व त्याचे इतर दोन 
जामीनदार श्री . चव्हाण अजय मारुती व श्री . ओव्हाळ शंकर रंगनाथ यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा सासवड , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ५३ , ९९ २/ - ( अक्षरी त्रेपन्न हजार नऊशे ब्याण्णव रुपये फक्त) अधिक दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ पासून 
पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी 
तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . मधुकर 
पांडुरंग गायकवाड ( सहकर्जदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मांजरी बु. , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ९ ७/ २ब/ ६ मधील त्यांच्या हिश्श्याची 
जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० १ ९९ 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


तालुका, जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


4 


. 


मौजे मांजरी बु., १) श्री . सुहास मधुकर गायकवाड (कर्जदार ) कलम १०१ / ११२७ / श्री . मधुकर पांडुरंग ९ ७/ २ ब/ ६ श्री . मधुकर पांडुरंग 
तालुका हवेली , रा. गजानन पेट्रोल पंप मांजरी बु. 

१३०६/२०१७, गायकवाड , ( स.क. ) 

गायकवाड यांच्या मालकी 
जिल्हा पुणे. तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 

दि . १४-३-२०१७ रा . गजानन पेट्रोल पंप 

हक्कांची जमीन मिळकत. 
२ ) श्री . मधुकर पांडुरंग गायकवाड ( स.क.) 

मांजरी बु., ता . हवेली , 
रा. गजानन पेट्रोल पंप मांजरी बु. 

जिल्हा पुणे. 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
३ ) श्री . चव्हाण अजय मारुती ( जा . -१ ) 
रा. गजानन पेट्रोल पंप मांजरी बु. 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
३) श्री . ओव्हाळ शंकर रंगनाथ ( जा . - २) 
रा . दत्तात्रय धुमाळ डि.पी. जवळ , स.नं. ९ ६ 

घुले वस्ती, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


- 


आदेश ( ७२६ ते ७२७ ) 
क्रमांक ३८ /विवअ/ वसुली/ श्री. घ. रा. रणदिवे/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . घनश्याम राजाराम रणदिवे (कर्जदार) व त्याचे इतर दोन जामीनदार श्री . राजाराम सिताराम रणदिव , 
श्री . महेंद्र गणपत शेलार व श्री . रामदास संपत राक्षे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ७९, ३ ९९ / - ( अक्षरी एकोणऐंशी हजार तीनशे नव्याण्णव रुपये फक्त) अधिक दिनांक ३० ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर 
दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . रामदास संपत राक्षे 
( जामीनदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे राक्षेवाडी, तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक १४७ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या 
आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका, जिल्हा 


केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


५ 


१४७ 


तालुका शिरुर, 


कलम १०१ / २६२/ 
४९९/ २०१७, 
दि . १७-७-२०१७ 


श्री . रामदास संपत राक्षे 
रा . राक्षेवाडी , रांजणगाव 
सांडस, ता . शिरुर , 


श्री . रामदास संपत राक्षे 
यांच्या मालकी हक्कांची 
जमीन मिळकत. 


मौजे राक्षेवाडी, १) श्री . घनश्याम राजाराम रणदिवे 

रा . राक्षेवाडी, रांजणगाव सांडस, 
जिल्हा पुणे. 

तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे . 
२) श्री . राजाराम सिताराम रणदिवे ( जा .- १ ) 
रा. राक्षेवाडी, रांजणगाव सांडस, 
तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे. 


जिल्हा पुणे. 


२०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन- 

--चालू 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


" 


३) श्री . महेंद्र गणपत शेलार ( जा . - २ ) 
रा . शेलारमळा, नागरगाव , 
तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे. 
४ ) श्री . रामदास संपत राक्षे ( जा. - ३) 
रा . राक्षेवाडी, रांजणगाव सांडस , 

तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७२८ ते ७२९ ) 
क्रमांक ३७/विवअ/ वसुली/ श्री. घ. रा. रणदिवे/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ (१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री. घनश्याम राजाराम रणदिवे (कर्जदार) व त्याचे इतर दोन जामीनदार श्री . राजाराम सिताराम रणदिवे, 
श्री . महेंद्र गणपत शेलार व श्री. रामदास संपत राक्षे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ७९ ,३९९/ - ( अक्षरी एकोणऐंशी हजार तीनशे नव्याण्णव रुपये फक्त) अधिक दिनांक ३० ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर 
दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . राजाराम सिताराम 
रणदिवे ( जामीनदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे राक्षेवाडी, तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ३५, २९, ४१ , १३४ मधील त्यांच्या 
हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका, जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


eu 


४ 


६ 


कलम १०१/ २६२/ 
४ ९९/ २०१७, 
दि . १७-७-२०१७ 


श्री . राजाराम सिताराम 
रणदिवे, रा . राक्षेवाडी , 
रांजणगाव सांडस, 
ता . शिरुर , जि . पुणे . 


३५ , २ ९ , श्री . राजाराम सिताराम 
४१ , १३४, रणदिवे यांच्या मालकी 

हक्कांची स्थावर 
मिळकत. 


मौजे राक्षेवाडी, १ ) श्री . घनश्याम राजाराम रणदिवे , 
तालुका शिरुर , रा. राक्षेवाडी, रांजणगाव सांडस , 
जिल्हा पुणे. 

तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे . 
२ ) श्री . राजाराम सिताराम रणदिवे ( जा . - १ ), 
रा . राक्षेवाडी , रांजणगाव सांडस , 
तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे . 
३ ) श्री . महेंद्र गणपत शेलार ( जा .- २), 
रा . शेलारमळा , नागरगाव , 
तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे. 
३) श्री . रामदास संपत राक्षे ( जा . - ३), 
रा . राक्षेवाडी, रांजणगाव सांडस, 
तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२०१ 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७३२ ते ७३३ ) 
क्रमांक १ ९/विवअ/ वसुली/ श्री. महाडिक ल. ना . /स्था.मा.ज./सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . महाडिक लक्ष्मण नामदेव ( कर्जदार) सौ . रेखा लक्ष्मण महाडिक ( सहकर्जदार) व त्याचे इतर दोन जामीनदार 
श्री. आंबेकर मोहन गोरखनाथ व श्री . जगताप विलास शंकर यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा उरुळी देवाची, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २,२० ,९ ४६/- ( अक्षरी दोन लाख वीस हजार नऊशे शेहेचाळीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक १७ ऑगस्ट २०१७ 
पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च 
इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
श्री . जगताप विलास शंकर ( जामीनदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे सहजपूर , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ५६२ मधील त्यांच्या 
हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


w 


२ 


४ 


३ 


५ 


. 


मौजे सहजपूर , १ ) श्री . लक्ष्मण नामदेव महाडीक , 

कलम १०१/ ११२७/ श्री . जगताप विलास 

५६२ श्री . जगताप विलास शंकर 
तालुका दौंड , रा. शिंदवणे काळेशिवार , तालुका हवेली , १३०६/२०१७ , 

शंकर , रा . सहजपूर , 

यांच्या मालकी हक्कांची 
जिल्हा पुणे. जिल्हा पुणे . 

दि . १४-३-२०१७ ता . दौंड , जि . पुणे. 

जमीन मिळकत. 
२) सौ . रेखा लक्ष्मण महाडीक ( सहकर्जदार ) 
रा. शिंदवणे काळेशिवार , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे. 
३ ) श्री . आंबेकर मोहन गोरखनाथ ( जा . - १ ) 
रा. कुंजीरवाडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
३) श्री . जगताप विलास शंकर ( जा . -२ ) 

रा . सहजपूर , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरुळी देवाची, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७३४ ते ७३५ ) 
क्रमांक २१/विवअ / वसुली/ श्री . उ. ब. गायकवाड / स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 


२०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१०७ (१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . उत्तम बबन गायकवाड (कर्जदार ) व त्याचे इतर दोन जामीनदार श्री . प्रभाकर किसन मोडक , श्री . अशोक 
दिनकर गायकवाड व श्री. अमित दिनकर मोडक यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा उरुळी देवाची, तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३२,६५,१७१/ - (अक्षरी बत्तीस लाख पासष्ट हजार एकशे एकाहत्तर रुपये फक्त) अधिक दिनांक १७ ऑगस्ट २०१७ पासून 
पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी 
तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
श्री. प्रभाकर किसन मोडक ( जामीनदार) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक १२७६, १२८२ मधील 
त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


जिल्हा पुणे. 


मौजे वडकी, १) श्री . उत्तम बबन गायकवाड , 

कलम १०१ / २८२/ श्री . प्रभाकर किसन मोडक १२७६ , श्री . प्रभाकर किसन मोडक 
तालुका हवेली, रा. तळवाडी , पो . वडकी, तालुका हवेली, ६६ ९ / २०१४ , शंकर , रा . वडकी, 

यांच्या मालकी हक्कांची 
जिल्हा पुणे. दि . ८-१२-२०१४ ता . हवेली, जि . पुणे. 

जमीन मिळकत. 
२ ) श्री . प्रभाकर किसन मोडक ( जा . - १ ) 
रा. वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
३) श्री . अशोक दिनकर गायकवाड ( जा . - २) 
रा. वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
४ ) श्री . अमित दिलीप लोणकर ( जा. - ३) 

रा. वाल्हे , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरुळी देवाची, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे , १४ ऑगस्ट २०१७. 


, 


आदेश ( ७३६ ते ७३७ ) 
क्रमांक ३४/विवअ/ वसुली/ श्री . सु. धों. ठोंबरे /स्था.मा.ज./सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . सुहास धोंडिबा ठोंबरे (कर्जदार) व श्री . बापु आनंदा ठोंबरे ( सहकर्जदार) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २८,४६,८३३/- ( अक्षरी अठ्ठावीस लाख शेहेचाळीस हजार 
आठशे तेहेतीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, 
सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम 
वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . महेश रामचंद्र हाके ( जामीनदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे भरतगाव , 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ३२१/२ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० २०३ 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामीनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका, जिल्हा 


केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


तालुका दौंड , 


. 


मौजे भरतगाव , १) श्री . सुहास धोंडिबा ठोंबरे (कर्जदार), कलम १०१/ २१ / श्री . महेश रामचंद्र हाके ३२१/२ श्री . महेश रामचंद्र हाके 
मु . पो . भरतगाव , तालुका दौंड , १११/२०१४ , ( जामीनदार) , रा . मु . पो. 

यांच्या मालकी हक्कांची 
जिल्हा पुणे. जिल्हा पुणे ४१२११५. 

दि . १ ९ - ५-२०१४ भरतगाव , तालुका दौंड , 

जमीन मिळकत. 
४१२११५. २ ) श्री . बापु आनंदा ठोंबरे ( सहकर्जदार ) 

जिल्हा पुणे ४१२११५. 
रा. मु . पो . भरतगाव , तालुका दौंड , 
जिल्हा पुणे ४१२११५. 
३) श्री . महेश रामचंद्र हाके ( जामीनदार) 
रा . मु . पो . भरतगाव , तालुका दौंड , 
जिल्हा पुणे ४१२११५. 
४ ) श्री . मारुती बबन ठोंबरे ( जामीनदार ) 
रा. मु. पो. कासुर्डी, तालुका दौंड, 
जिल्हा पुणे ४१२११५. 
५) श्री . गंगाराम नानासो टुले (जामीनदार ) 
रा. मु . पो. कासुर्डी, तालुका दौंड, 

जिल्हा पुणे ४१२११५. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरुळी देवाची, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, २९ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७५८ ते ७५ ९ ) 
क्रमांक ३५/विवअ/ वसुली/ श्री . वि. सु. दोरगे /स्था.मा.ज./सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ (१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री. दोरगे विजय सुभाष ( कर्जदार ) व त्याचे इतर एक जामीनदार श्री . ठोंबरे विजय सोपान यांच्याकडील अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचेकर्ज रुपये ३६,६४० /- ( अक्षरी छत्तीस हजार सहाशे 
चाळीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , 
सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन 
उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . दोरगे विजय सुभाष (कर्जदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे देवकरवाडी , तालुका दौंड, 
जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक २९ १ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामीनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका, जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 

नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मौजे देवकरवाडी, १ ) श्री . दोरगे विजय सुभाष (कर्जदार ) 
तालुका दौंड , रा. दहिटणे , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
जिल्हा पुणे. २) श्री . ठोंबरे विजय सोपान ( जा -१) 

रा. दहिटणे, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 


कलम १०१ / ७४० / 
९ २३ / २०१६ , 
दि . २४-१०-२०१६ 


श्री . दोरगे विजय सुभाष २९ १ 
रा . दहिटणे, ता . दौंड, 
जिल्हा पुणे . 


श्री . दोरगे विजय सुभाष 
यांच्या मालकी हक्कांची 
जमीन मिळकत . 


२०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७६० ते ७६१ ) 
क्रमांक ३६ /विवअ/ वसुली/ श्री. वि. सु. दोरगे /स्था.मा.ज./सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७(१० ) अन्वये असा आदेश देतो की, श्री . दोरगे विजय सुभाष ( कर्जदार) व त्याचे इतर एक जामीनदार श्री. ठोंबरे विजय सोपान यांच्याकडील अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३६,६४०/ - ( अक्षरी छत्तीस हजार सहाशे 
चाळीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, 
सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन 
उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. ठोंबरे विजय सोपान ( जामीनदार) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे दहिटणे , तालुका दौंड , 
जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक २५ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामीनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मौजे देवकरवाडी, १ ) श्री . दोरगे विजय सुभाष ( कर्जदार ), कलम १०१/ ७४० / श्री . ठोंबरे विजय सोपान 

२५ 

श्री . ठोंबरे विजय सोपान 
तालुका दौंड , रा. दहिटणे, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे ९ २३/ २०१६, ( जा . १), रा . दहिटणे, 

यांच्या मालकी हक्कांची 
जिल्हा पुणे. २) श्री . ठोंबरे विजय सोपान ( जा -१), 

दि . २४-१०-२०१६ ता . दौंड , जिल्हा पुणे . 

जमीन मिळकत. 
रा. दहिटणे, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


. 


आदेश ( ७६२ ते ७६३ ) 
क्रमांक ४१ /विवअ/ वसुली/ श्री . शिळीमकर शे. वि. /स्था.मा.ज./सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की, श्री . शेखर विष्णु शिळीमकर ( कर्जदार ) व त्याचे इतर दोन जामीनदार श्री . नितीन शिवाजी शिळीमकर व श्री . 
कृष्णांत जगन्नाथ पांढरे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये 
९ ४,३९ ५/ - ( अक्षरी चौऱ्यानव हजार तीनशे पंचानव रुपये फक्त) अधिक दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर 
कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . शेखर विष्णु शिळीमकर (कर्जदार ) यांच्या 
स्वत : च्या मालकीची मौजे तांभाड , तालुका भोर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ७९ ५/१२५८ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत 
खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० २०५ 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामीनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका, 

जिल्हा 


केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


मौजे तांबाड , 


तालुका भोर , 


१) श्री . शेखर विष्णु शिळीमकर ( कर्जदार) , कलम १०१/ १४२७/ श्री . शेखर विष्णु ७ ९ ५/ श्री. शेखर विष्णु शिळीमकर 
रा . तांबाड , सालपाई मंदिराजवळ , ता. भोर , २८०१/२०१७, शिळीमकर, रा . तांबाड , १२५८ 

यांच्या मालकी हक्कांची 
जिल्हा पुणे . जिल्हा पुणे . 

दि . ३०-५-२०१७ सालपाई मंदिराजवळ , 

जमीन मिळकत. 
२) श्री . नितीन शिवाजी शिळीमकर ( जा -१ ), 

ता . भोर , जि . पुणे . 
रा . घर नं . ६५० २९ / १५, आरोह गार्डनजवळ , 
आंबेगाव बु., जि . पुणे. 
३) श्री . कृष्णांत जगन्नाथ पांढरे ( जा -२ ), 
रा . सी / ओ , राकेश दळवी, नसरापूर चेलाडी, 

रस्ता, तालुका भोर , जिल्हा पुणे. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे , १४ ऑगस्ट २०१७. 


ऑगस्ट २०१७ 


आदेश ( ७६४ ते ७६५ ) 
क्रमांक ४२/विवअ/ वसुली/ श्री. गुप्ते द . तु. /स्था.मा.ज./सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . गुप्ते दत्तात्रय तुळशिराम (कर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा 
सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ७०,१७०/ - ( अक्षरी सत्तर हजार एकशे सत्तर रुपये फक्त) अधिक दिनांक 
३० 
पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च 
इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
श्री. संजय ज्ञानदेव गायकवाड ( जामीनदार) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे भवानीनगर , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे-४१३१०४ येथील गट क्रमांक 
मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


. 


५ 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामीनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका, जिल्हा 


केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


w 


२ 


४ 


eu 


4 


५ 


, 


मौजे भवानीनगर , श्री . गुप्ते दत्तात्रय तुळशिराम (कर्जदार ) , 
तालुका इंदापूर , रा. भवानीनगर , तालुका इंदापूर , 
जिल्हा पुणे. जिल्हा पुणे -४१३१०४. 
४१३१०४ . २) श्री . गुप्ते गणेश मोहन ( सहकर्जदार), 

रा . भवानीनगर , तालुका इंदापूर , 
जिल्हा पुणे -४१३१०४. 


कलम १०१/ २७० / 
५ ९ ७ / २०१७, 
दि . २४-७-२०१७ 


श्री . गायकवाड संजय 
ज्ञानदेव ( जामीनदार ), 
रा . भवानीनगर , 
ता . इंदापूर , जि . पुणे. 
४१३१०४ . 


श्री . गायकवाड संजय 
ज्ञानदेव ( जामीनदार ), 
मौजे भवानीनगर , 
ता . इंदापूर , जि . पुणे . 
४१३१०४ . 


२०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन- 

--चालू 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


३) श्री . गायकवाड संजय ज्ञानदेव ( जामीनदार), 
रा. भवानीनगर , तालुका इंदापूर , 
जिल्हा पुणे-४१३१०४ . 
४ ) श्री . मनेरी जावीद राजाकभाई ( जामीनदार ) , 
रा. सणसर , तालुका इंदापूर , 

जिल्हा पुणे -४१३१०४ . 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, ३० ऑगस्ट २०१७. 


" 


आदेश ( ७६६ ते ७६७) 
क्रमांक ४४ /विवअ/ वसुली/ श्री. चवरे वि . कृ . /स्था.मा.ज./सन २०१७. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . चौरे विनोद कृष्णाजी (कर्जदार ) श्री. धुमाळ मिलिंद मुरलीधर ( सहकर्जदार) व त्याचे इतर दोन जामीनदार 
श्री. चौरे तुषार काशिनाथ व श्री. धुमाळ तानाजी पोपटराव यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, 
जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,३०,०३० /- ( अक्षरी एक लाख तीस हजार तीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक ९ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम 
परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर 
दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. धुमाळ तानाजी पोपटराव 
( सहकर्जदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे वीर , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ३४१, ४५३ , ३२७ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन 
मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामीनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 
व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका , जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


. 


जि . पुणे. 


मौजे वीर , १) श्री . चौरे विनोद कृष्णाजी ( कर्जदार), कलम १०१/ २४८ / श्री . धुमाळ तानाजी 

३४१, ४५३ , श्री . धुमाळ तानाजी पोपटराव 
तालुका पुरंदर , रा . वीर, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. ५७९ / २०१७, पोपटराव ( जामीनदार -२ ), ३२७ 

यांच्या मालकी हक्कांची 
जिल्हा पुणे. २) श्री . धुमाळ मिलिंद मुरलीधर ( सहकर्जदार ) , दि . २४-७-२०१७ रा. वीर, तालुका पुरंदर , 

जमीन मिळकत. 
रा . वीर , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
३) श्री . चौरे तुषार काशिनाथ ( जा .- १ ), 
रा. वीर , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
३) श्री. धुमाळ तानाजी पोपटराव ( जा . - २), 

रा. वीर , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


२०७ 


, 


आदेश ( ७८५ ते ७८६ ) 
क्रमांक ४६ /विवअ/ वसुली/ श्री . ननवरे श. पो . /स्था.मा.ज./सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७(१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . शरद पोपट ननवरे ( कर्जदार ) व त्याचे इतर दोन जामीनदार श्री . सुनिल सावता कुदळे व श्री . महेंद्र विनायक 

ओव्हाळ यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,३५,५७८ / 
(अक्षरी एक लाख पस्तीस हजार पाचशे अठ्याहत्तर रुपये फक्त) अधिक दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर 
कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. शरद पोपट ननवरे (कर्जदार) यांच्या स्वत: च्या 
मालकीची मौजे अंदोरी, तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा येथील गट क्रमांक २६१ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील 
परिशिष्टमध्ये 

नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत 
जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामीनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


eu 


४ 


६ 


२६१ 


कलम १०१/ ११९ ० / श्री . शरद पोपट ननवरे , 
१०/२०१७ , रा. अंदोरी, ता . खंडाळा, 
दि . ३-४-२०१७ 

जिल्हा सातारा-४१५५२१ . 


श्री . शरद पोपट ननवरे 
यांच्या मालकी हक्कांची 
जमीन मिळकत. 


मौजे अंदोरी , 

१) श्री . शरद पोपट ननवरे (कर्जदार ), 
तालुका खंडाळा, रा. अंदोरी, तालुका खंडाळा , 
जिल्हा सातारा . जिल्हा सातारा-४१५५२१ . 

२) श्री . सुनिल सावता कुदळे ( जा . -१), 
रा . लोणंद , तालुका खंडाळा, 
जिल्हा सातारा -४१५५२१ . 
३) श्री . महेंद्र विनायक ओव्हाळ ( जा . - २), 
रा . अंदोरी , तालुका खंडाळा, 
जिल्हा सातारा -४१५५२१. 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७८७ ते ७८८ ) 


क्रमांक ४७ /विवअ/ वसुली/ श्री. ननवरे श. पो. /स्था.मा.ज./सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . शरद पोपट ननवरे ( कर्जदार ) व त्याचे इतर दोन जामीनदार श्री . सुनिल सावता कुदळे व श्री. महेंद्र विनायक 
ओव्हाळ यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,३५,५७८ / 
( अक्षरी एक लाख पस्तीस हजार पाचशे अठ्याहत्तर रुपये फक्त) अधिक दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर 
कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . महेंद्र विनायक ओव्हाळ ( जामीनदार) यांच्या 
स्वत: च्या मालकीची मौजे अंदोरी, तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा येथील गट क्रमांक १३८/२/४ , ३८१ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या 


२०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामीनदाराची नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला क / 

व दिनांक 


कर्जबाकी वसुल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका , जिल्हा 


केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


. 


कलम १०१/ ११९ ० / 
१०/२०१७, 
दि . ३-४-२०१७ 


श्री . महेंद्र विनायक १३८/२/४ , श्री . महेंद्र विनायक ओव्हाळ 
ओव्हाळ , ( जामीनदार ) ३८१ 

यांच्या मालकी हक्कांची 
रा . अंदोरी , ता . खंडाळा , जमीन मिळकत. 
जिल्हा सातारा-४१५५२१ . 


, 


मौजे अंदोरी, १) श्री . शरद पोपट ननवरे ( कर्जदार ) , 
तालुका खंडाळा , रा. अंदोरी, तालुका खंडाळा, 
जिल्हा सातारा . जिल्हा सातारा-४१५५२१ . 

२ ) श्री . सुनिल सावता कुदळे ( जा . - १), 
रा . लोणंद , तालुका खंडाळा , 
जिल्हा सातारा -४१५५२१. 
३ ) श्री . महेंद्र विनायक ओव्हाळ ( जा. - २ ), 
रा . अंदोरी , तालुका खंडाळा , 
जिल्हा सातारा-४१५५२१ . 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे, १४ ऑगस्ट २०१७. 


१ 


आदेश ( ७ ९ ७ ते ७९ ८ ) 
क्रमांक ५ ९/विवअ / वसुली/ श्री . ज. आ . केदारी / स्था.मा.ज. / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री. जनार्दन आबासाो केदारी यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी सौ . मंजुळाबाई आबासो केदारी, श्री. सचिन बाळासो गरूड व श्री . आबासाो किसन केदारी यांनी त्यांच्या स्वत: च्या 
मालकीची मौजे गणेगाव दुमाला , तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे येथील अ ) गट क्रमांक २०१/१ मधील एकूण क्षेत्र २ हेक्टर ८३ आर व ५ आर पोटखराबा 
अशी एकूण २ हेक्टर ८८ आर पैकी सहकर्जदार श्री . आबासाो किसन केदारी यांचे मालकी हक्कांची ९ ६ आर पैकी ५६ आर तसेच ब) गट क २०३ मधील 
एकूण क्षेत्र १ हेक्टर ३० आर पैकी सहकर्जदार सौ. मंजुळाबाई आबासाो केदारी यांचे मालकी हक्कांची ६५ आर पैकी ४५ आर तसेच क ) गट क २०५ 
मधील एकूण क्षेत्र ४० आर पैकी सहकर्जदार सौ . मंजुळाबाई आबासो केदारी यांचे मालकी हक्कांची २० आर तसेच ड) गट क २०१ व २०३ मध्ये असलेली 
मशिनरी- स्टार अॅग्रो इंडस्ट्रीजचे क्रशर ३०० टीसीडी (मिल), स्टार्टर मोटार १०० एचपी., जनसेट ( क्षमता २०० केव्हीए- डीजे) व रॉक वे कंपनीचा 
वजनकाटा ( वजन क्षमता ५० टन) इतकी शेतत जमीन व मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . जनार्दन आबासाो 
केदारी यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ५२ ,९ ४,०६५/ 
( अक्षरी बावन्न लाख चौऱ्याण्णव हजार पासष्ठ रुपये फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड 
होईपर्यंत द.सा.द.शे. २४ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून 
तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. जनार्दन आबासाो केदारी यांना 
घेण्यासाठी कर्जास शेतजमीन तारण देणारे तथा सहकर्जदार सौ . मंजुळाबाई आबासाो केदारी, श्री . सचिन बाळासो गरूड व श्री . आबासो किसन केदारी 
यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेतजमीन व मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली शेतजमीन व मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० २० ९ 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट नंबर 


क्षेत्र 


कर्जदार व सहकर्जदाराची व 

जामीनदाराची नावे 


वसुली 
दाखला क 


चतु:सिमा 


कर्जास शेत जमीन 
मिळकत तारण 
देणाऱ्याचे नाव 


तालुका , 
जिल्हा 


आर 


व दिनांक 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


स्टार ॲग्रो 


, 


२०१ व 


मौजे गणेगाव- १) श्री . जनार्दन आबासाो केदारी, ( लवादी कलम १०१/ सौ . मंजुळाबाई आबासाो अ) गट क्र . ५६ आर पूर्वेस - गट नं. २०५ 
दुमाला, थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . १ ) ७० ९/ १०५० / केदारी व श्री . आबासो 

२०१/१ 

२०३, 
तालुका शिरुर रा . एस. फोर चारी, गणेगाव दुमाला, 

२०१६ , दि . किसन केदारी ( सह 

दक्षिणेस - श्री . मनोज 
जिल्हा पुणे गरुड वस्ती, नांद्रे मळा, ता . शिरुर , १७-१-२०१७ 

कर्जदार तथा कर्जास 

अंकुश भोसले यांची 
जि . पुणे-४१२२११. 

शेतजमीन मिळकत 

मिळकत , 
२) सौ . मंजुळाबाई आबासाो केदारी, ( सह 

तारण देणारे ) ब ) गट क्र . ४५ आर 

पश्चिमेस - गट नं . 
कर्जदार तथा प्रतिवादी क्र . २) रा. एस. फोर 

२०३ 

२०१/१ पैकी, 
चारी, गणेगाव दुमाला, गरुड वस्ती , 

उत्तरेस - गट नं . 
नांद्रे मळा, ता . शिरुर, जि . पुणे-४१२२११ . 

२०१/१ पैकी, 
३ ) श्री . सचिन बाळासो गरूड ( सहकर्जदार 

क ) गट क्र . २० आर श्री . आबासो किसन 
तथा प्रतिवादी क्र . ३ ) रा . एस . फोर चारी , 

२०५ मशिनरी केदारी यांचे उर्वरित 
गणेगाव दुमाला, गरुड वस्ती, नांद्रे मळा, 

क्षेत्र . 
ता . शिरुर , जि . पुणे -४१२२११. 

इंडस्ट्रीजचे 

पूर्वेस - गट नं . २०३ 
४ ) श्री . आबासाो किसन केदारी ( जामीनदार 

ड ) गट क्र . क्रशर ३०० 

पैकी 
क्र . ४ ) रा. एस . फोर चारी , गणेगाव दुमाला, 

टीसीडी (मिल ) दक्षिणेस - गट नं . 
गरुड वस्ती, नांद्रे मळा , ता . शिरुर , 

२०३ 

स्टार्टर मोटार २०५ 
जि . पुणे-४१२२११ . 

मधील १०० एच.पी. पश्चिमेस - गट नं . 
५) श्री. रमेश दगडू होले ( जामीनदार क्र . २ 

मिळकत. जनसेट २०१/१ . 
तथा प्रतिवादी क्र . ५) रा . गोपाळवाडी, 

( क्षमता २०० 

उत्तरेस - गट नं . २०३ 
म्हस्कोबा मंदिराशेजारी, ता . दौंड , 

केव्हीए- डीजे) पैकी सौ. मंजुळाबाई 
जि . पुणे-४१३८०१. 

आबासाो केदारी यांचे 
६) श्री . मनोहर किसन बेल्हेकर ( जामीनदार 

कंपनीचा उर्वरित क्षेत्र . 
क्र . ३ तथा प्रतिवादी क्र . ६ ) रा . बेल्हेकरमळा , 

पूर्वेस - गट नं. २०५ 
शेडगाव, ता . श्रीगोंदा, 

( वजन क्षमता पैकी . 
जि . अहमदनगर -४१३८०१. 

दक्षिणेस - श्री.शिवाजी 
७) श्री . अरूण साखर बोरावडे ( जामीनदार 

सर्वमिळकत. यशवंत भोसले यांची 
क्र . ३ तथा प्रतिवादी क्र . ६ ) रा. गणेगाव 

मिळकत. 

पश्चिमेस - गट नंट 
दुमाला , गावठाण, महादेव मंदिराशेजारी, 
ता . शिरुर , जि . पुणे-४१२२११. 

२०१/१. 
८ ) श्री . ईश्वर शिवाजी भोसले ( जामीनदार 

उत्तरेस - गट नं . २०३ 
क्र . ४ तथा प्रतिवादी क्र . ६ ) रा. बंडवाडी 
गणेगाव , दुमाला, ता . शिरुर , 
जि . पुणे-४१२२११ . 


व रॉक वे 


वजनकाटा 


५० टन ) ही 


. 


. 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय , हडको रोड , सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे -४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन व मिळकतीचा रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे , १८ सप्टेंबर २०१७. 


. 


आदेश ( ७९९ ते ८०० ) 
क्रमांक ६० /विवअ/ वसुली/ सौ . वि . सु. माने /स्था.मा.ज./सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्र . १७०( १० ) 


२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


अन्वये आदेश देतो की , सौ . विद्या सुनिल माने (कर्जदार ) व श्री. सुनिल रघुनाथ माने ( सहकर्जदार ) यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
शाखा दत्तनगर , कात्रज , पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी मौजे आंबेगाव खुर्द, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील मिळकत सर्व्हे नं . ३३ हिस्सा नं . २ यांसी क्षेत्र 
०२ हेक्टर ५९ आर पैकी कर्जदार सौ . विद्या सुनिल माने यांच्या मालकी हक्काचे १००० चौ.फूट जमीन क्षेत्र व त्यावरील बांधकाम मिळक नोंदणीकृत गहाण 
खताणे तारण दिली होती व आह सौ . विद्या सुनिल माने (कर्जदार) व श्री . सुनिल रघुनाथ माने ( सहकर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा दत्तनगर, कात्रज , पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३,५८,४ ९० /- ( अक्षरी तीन लाख अठ्ठावन्न हजार चारशे नव्वद रुपये फक्त ) 
अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, 
दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित 
एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे सौ . विद्या सुनिल माने (कर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील 
परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत 
जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व सहकर्जदाराची व 

जामीनदाराची नावे 


वसुली 


सिटी 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्याचे 


क्षेत्र 
चौ.मी. / 


चतु :सिमा 


दाखला क 


तालुका , 
जिल्हा 


सह 


व दिनांक 


नाव 


नंबर 


चौ . फूट 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


नं . २ 


हवेली, 


रस्ता . 


मौजे आंबेगाव १) सौ . विद्या सुनिल माने (कर्जदार) कलम १०१/ सौ . विद्या सुनिल माने ३३ हिस्सा १००० चौ . पूर्वेस - रस्ता 
खुर्द , २) श्री . सुनिल रघुनाथ माने ( सहकर्जदार) ११४२/ २८ / ( कर्जदार ) 

फूट व 

दक्षिणेस - श्री . फासगे 
तालुका दोघेही राहणार जांभुळवाडी रोड , 

२०१६, रा. जांभुळवाडी रोड , 

त्यावरील यांची मिळकत 
शनीनगर , रईस बेकरी समोर, दिनांक शनीनगर, रईस बेकरी 

बांधकाम पश्चिमेस - ३ मीटर 
जिल्हा पुणे. सर्व्हे नं . ३३ , आंबेगाव खुर्द, ता . हवेली , १८-४-२०१८ समोर , सर्व्हे नं . ३३ , 

मिळकत. 
जि . पुणे- ४११०४६. 

आंबेगाव खुर्द, 

उत्तरेस - श्री . शहा 
३) श्री . शंकर धर्माजी दानवले , ( जामीनदार 

ता . हवेली, 

यांची मिळकत . 
क्र . १) रा. त्रिमुर्ती कॉम्प्लेक्स, जिजामाता 

जि . पुणे - ४११०४६. 
चौक , पवार हॉस्पिटल जवळ , ३ रा मजला , 
फ्लॅट नं . २३ , बालाजीनगर , धनकवडी, 
पुणे - ४११०४३. 
४) श्री . भारत मोहन कदम ( जामीनदार क्र .२) 
रा . सर्व्हे नं . ३४/५, विश्वभारती अपार्टमेंट , 

मोहननगर , धनकवडी, पुणे - ४११०४३. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय, हडको रोड , सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे-४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन व मिळकतीचा रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १८ सप्टेंबर २०१७. 


. 


आदेश (८०१ ते ८०२) 
क्रमांक ६१/विवअ/ वसुली/ श्री . म. ज्ञा . दरेकर /स्था.मा.ज./सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ (१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . महेश ज्ञानेश्वर दरेकर (कर्जदार ) यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा जेजुरी, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट 
क्रमांक ५८५ मधील क्षेत्र २५ आर, पोटखराबा १५ आर अशी एकूण ४० आर व गट क्रमांक ६२४ मधील ०५ आर जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने 
तारण दिली होती व आहे. श्री. महेश ज्ञानेश्वर दरेकर (कर्जदार) यांचेकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा जेजुरी , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २६,४५,५९ ४/ - ( अक्षरी सव्वीस लाख पंचेचाळीस हजार पाचशे चौऱ्याण्णव रुपये फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक 
वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी सदरचे श्री . महेश ज्ञानेश्वर दरेकर (कर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


२११ 


केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट 


क्षेत्र 


कर्जदार व 
जामीनदाराची नावे 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्याचे 


चतु:सिमा 


वसुली 
दाखला क / 
व दिनांक 


नंबर 


तालुका , 
जिल्हा 


आर 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


गट नंबर 


४० आर 


जि . पुणे . 


२०१७, दि . 


जि . पुणे. 


, 


०५ आर 


मौजे जेजुरी, १) श्री . महेश ज्ञानेश्वर दरेकर (कर्जदार), कलम १०१ / श्री . महेश ज्ञानेश्वर 

पूर्वेस - गट नंबर 
ता . पुरंदर , रा. जेजुरी- मोरगाव रोड , ता . पुरंदर , ७२८ / ११३५/ दरेकर (कर्जदार) 

५८५ 

५८५ पैकी श्री . बयास 
जि . पुणे 

रा. जेजुरी- मोरगाव रोड , 

यांची मिळकर . 
२) श्री . नंदकुमार शिवराम घाडगे, ( जा .- १), २४-१-२०१७ ता . पुरंदर , जि . पुणे 

दक्षिणेस - गट नंबर 
रा . जेजुरी, जानुबाई मंदिराजवळ, ता . पुरंदर , 

५८५ पैकी श्री . सारीका 

साबळे यांची मिळकत. 
३) श्री . अमोल गजानन खेसे ( जा .- २), 

पश्चिमेस - गट नंबर 
रा. नायगाव , खेसेवस्ती, ता . पुरंदर , 

५८६. 
जि . पुणे . 

उत्तरेस - ओढा . 
४) श्री . सुनिल साधु जोशी ( जा .-३ ), 

गट नंबर 

पूर्वेस - गट नंबर ६२३ 
सद्या रा. जुनी जेजुरी, ता . पुरंदर , 

६२४ 

दक्षिणेस - पुणे 
जि . पुणे . 

पंढरपूर रस्ता. 
रा. जेजुरी जोशी आळी हायस्कुलसमोर , 

पश्चिमेस - श्री . राजेंद्र 
ता . पुरंदर , जि . पुणे. 

ज्ञानोबा दरेकर यांची 
मिळकत. 
उत्तरेस - बेलसर 

जेजुरी रस्ता. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन व मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे , १८ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ८०३ ते ८०४ ) 
क्रमांक ६२/विवअ/ वसुली/ श्री . ज्ञा . ह. तावरे / स्था.मा.ज. / सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे मुख्य कार्यालय, हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड , ता . पुरंदर , जि . 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . ज्ञानदेव हरिभाऊ तावरे व त्यांचे 
सहकर्जदार श्रीमती वनाबाई हरिभाऊ तावरे श्री . पांडुरंग भाऊसाहेब तावरे यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , शाखा उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी कर्जदार श्री. ज्ञानदेव हरिभाऊ तावरे व त्याचे सहकर्जदार श्रीमती वनाबाई हरिभाऊ तावरे यांनी 
त्यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे शिंदवणे , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १५६ मधील एकूण ०१ हेक्टर ६० आर अधिक पोटखराबा क्षेत्र 
०० हेक्टर ०१ आर अशी एकूण ०१ हेक्टर ६१ आर इतकी जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . ज्ञानदेव 
हरिभाऊ तावरे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये 
२२,८७,०८२/ - ( अक्षरी बावीस लाख सत्त्याऐंशी हजार ब्याऐंशी रुपये फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम 
परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर 
दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . ज्ञानदेव 
हरिभाऊ तावरे व सहकर्जदार श्रीमती वनाबाई हरिभाऊ तावरे यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची जमीन मिळकत की जी ह्या आदेशांतर्गत खालील 
परिशिष्टमध्ये 

नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत 
जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


२१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व 


गट 


चतु :सिमा 


कर्जास शेत जमीन 
तारण देणाऱ्याचे 


क्षेत्र 
हेक्टर / आर 


वसुली 
दाखला क / 
व दिनांक 


जामीनदाराची नावे 


तालुका , 
जिल्हा 


नंबर 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


गट नंबर 


२०१५, दि . 


मौजे शिंदवणे, १ ) श्री . ज्ञानदेव हरिभाऊ तावरे , 

कलम १०१ / श्री . ज्ञानदेव हरिभाऊ 

०१ हे . ६१ पूर्वेस - गट नंबर १५७ 
ता . हवेली, रा . शिंदवणे , तावरेवस्ती, ता . हवेली , ४६४ / ४६६/ 

तावरे ( कर्जदार ) व १५६ 

दक्षिणेस - गट नंबर 
जि . पुणे . जि . पुणे. ( लवादी थकबाकीदार तथा 

श्रीमती वनाबाई हरिभाऊ 

१५५ . 
प्रतिवादी क्र . १). 

४ - ९ -२०१५ तावरे ( सहकर्जदार) 

पश्चिमेस - गट नंबर 
२) श्रीमती वनाबाई हरिभाऊ तावरे , 

१५४ 

उत्तरेस - गट नंबर 
रा. शिंदवणे , तावरेवस्ती, ता . हवेली, 
जि . पुणे. ( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी क्र . २). 

२३५. 
३ ) श्री. पांडूरंग भाऊसाहेब तावरे , रा . वळती, 
ता . हवेली , जि . पुणे. ( सहकर्जदार तथा 
प्रतिवादी क्र . ३) . 
४ ) श्री . विनोद अशोक राजोरीया , रा . विशाल 
नगर , जगताप डेअरी, बालवडकर विहार , 
पुणे ( जामीनदार क्र .- १ तथा प्रतिवादी क्र .- ४). 
५) श्री . वाल्मिक निवृत्ती कुंजीर , रा. वळती, 
ता . हवेली, जि . पुणे ( जामीनदार क्र .- २ तथा 
प्रतिवादी क्र .- ५ ). 
६ ) श्री . तुकाराम भगवान बारसकर , 
रा. खटाटेवस्ती पेठ रोड , सोरतापवाडी , 
ता. हवेली, जि . पुणे ( जामीनदार क्र . -३ तथा 

प्रतिवादी क्र .- ६) . 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय , हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे-४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन व मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे , १८ सप्टेंबर २०१७. 


. 


आदेश ( ८०५ ते ८०६ ) 
क्रमांक ६३/विवअ/ वसुली/ श्री . जी . द. काटकर / स्था.मा.ज./ सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे मुख्य कार्यालय, हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड , ता . पुरंदर , जि . 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , कर्जदार श्री. जीवन दत्तात्रय काटकर यांना 
अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी सहकर्जदार श्री . दत्तात्रय भिकू 
काटकर यांनी त्यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे सोरतापवाडी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३४६ मधील एकूण ०५ हेक्टर ५५ आर पैकी 
१० आर , गट नंबर ४३२ मधील २३ आर , गट नंबर ४३३/१ मधील एकूण क्षेत्र ०१ हेक्टर ५२ आर व पोटखराबा ०१ आर अशी एकूण ०१ हेक्टर ५३ आर , 
गट नंबर ४३३/२ मधील एकूण ४६ आर पैकी २० आर जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री. जीवन दत्तात्रय 
काटकर यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २०,५९ ,६३० / 
(अक्षरी वीस लाख एकोणसाठ हजार सहाशे तीस रुपये फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड 
होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून 
तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . जीवन दत्तात्रय काटकर यांना 
कर्ज घेण्यासाठी कर्जास शेत जमीन तारण देणार व सहकर्जदार श्री . दत्तात्रय भिकू काटकर त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची जमीन मिळकत की जी ह्या 
आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० २१३ 


जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


चतु :सिमा 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
जामीनदाराची नावे 


वसुली 
दाखला क / 
व दिनांक 


कर्जास शेत जमीन 
तारण देणाऱ्याचे 


गट 
नंबर 


क्षेत्र 
हेक्टर / आर 


तालुका, 
जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


मौजे १) श्री . जीवन दत्तात्रय काटकर , 

( लवादी 

कलम १०१/ श्री. दत्तात्रय भिकू काटकर गट नंबर 
सरतोपवाडी, थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . १ ) ९ ७५/ ११४४/ ( सहकर्जदार ) 

३४६ 
ता . हवेली, रा. सरतोपवाडी, पो . नायगाव , ता. हवेली, २०१६ , दि . 

२४-१-२०१७. 
२) श्री. दत्तात्रय भिकू काटकर, ( सहकर्जदार 
तथा प्रतिवादी क्र . २) रा . सरतोपवाडी, 
पो . नायगाव , ता. हवेली, जि . पुणे. 


जि . पुणे. 


जि . पुणे. 


गट नंबर 


२३ आर 


४३२ 


३) श्री . भरत पोपट चौधरी, ( जामीनदार क्र .- १ 
तथा प्रतिवादी क्र . -३ ) रा . सरतोपवाडी, 
पो . नायगाव , ता . हवेली , जि . पुणे . 
४) सौ . पुष्पलता छत्रपती गायकवाड 
( जामीनदार क्र . - २ तथा प्रतिवादी क्र . - ४) 
रा . सरतोपवाडी , पो . नायगाव , ता . हवेली , 


जि . पुणे. 


१० आर पूर्वेस - श्री . राजेंद्र व्ही . 

चौधरी यांची मिळकत . 
दक्षिणेस - श्री . रामदास 
पी . चौधरी यांची मिळकत 
पश्चिमेस - श्री . संजय 
एम. गाढवे यांची मिळकत 
उत्तरेस - श्री . बापूसो 
बी . काटकर यांची 
मिळकत. 
पूर्वेस -कॅनॉल 
दक्षिणेस - श्री . भाऊसो 
आर. चौधरी यांची मिळकत 
पश्चिमेस - श्री धोंडीबा 
बी . काटकर यांची 
मिळकत. 
उत्तरेस - श्री . बाळू एम. 

चौधरी यांची मिळकत 
१ हेक्टर पूर्वेस - रोड 
५३ आर 

दक्षिणेस - श्री . मारूती 
एम.चौधरी यांची मिळकत 
पश्चिमेस - कॅनॉल 
उत्तरेस - श्री . रामदास 

पी.चौधरी यांची मिळकत 
२० आर पूर्वेस - कॅनॉल 

दक्षिणेस - श्री . भाऊसो 
चौधरी यांची मिळकत. 
पश्चिमेस - श्री . धोंडीबा 
काटकर यांची मिळकत 
उत्तरेस - श्री . बाळासाहेब 
चौधरी यांची मिळकत. 


गट नंबर 
४३३/१ 


५) श्री. अभिजीत काळुराम लोणकर ( जामीनदार क्र.. - ३ 
तथा प्रतिवादी क्र . - ५), रा . फ्लॅट नं . १५ , 
शिवयोग अपार्टमेंट , पुणे- सोलापूर रोड , 
संजीवनी हॉस्पीटल जवळ, हडपसर , 
गाडीतळ, पुणे -४११०२८ . 


गट नंबर 
४३३/३ 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय , हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर, 
जिल्हा पुणे-४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन व मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १८ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ८०७ ते ८०८ ) 
क्रमांक ६४/विवअ/ वसुली/ श्री . द. भि . काटकर/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे याद्वारे अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड , ता . पुरंदर , जि . 
पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , कर्जदार श्री. दत्तात्रय भिकू काटकर यांना 
अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वत : च्या 
मालकीची मौजे सोरतापवाडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३४६ मधील एकूण ०५ हेक्टर ५५ आर पैकी १० आर, गट नबर ४३२ मधील 
२३ आरगट नंबर ४३३/१ मधील एकूण क्षेत्र ०१ हेक्टर ५२ आर व पोटखराबा ०१ आर अशी एकूण ०१ हेक्टर ५३ आर , गट नंबर ४३३/३ मधील एकूण 


२१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


४६ आर पैकी २० आर जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . दत्तात्रय भिकू काटकर यांच्याकडील अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १ ९, ३१ ,९ ०० / - ( अक्षरी एकोणीस लाख 
एकतीस हजार नऊशे रुपये फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 
१५ टक्के 
प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली 
रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री. दत्तात्रय भिकू काटकर यांना कर्ज घेण्यासाठी त्यांच्या स्वत : च्या 
मालकीची जमीन मिळकत की जी ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व 


वसुली 


गट 


चतु:सिमा 


कर्जास शेत जमीन 
तारण देणाऱ्याचे 


क्षेत्र 
हेक्टर / आर 


नंबर 


, 


तालुका, 
जिल्हा 


सहकर्जदाराची 
जामीनदाराची नावे 


दाखला क / 
व दिनांक 


नाव 


१ 


२ 


mm 


५ 


६ 


७ 


मौजे १) श्री . दत्तात्रय भिकू काटकर , ( लवादी कलम १०१/ श्री . दत्तात्रय भिकू काटकर गट नंबर 
सरतोपवाडी, थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . १ ) ९ ७५/११४४/ (कर्जदार ) 

३४६ 
ता . हवेली , रा . सरतोपवाडी, पो . नायगाव, ता . हवेली, २०१६, दि . 

२४-१-२०१७. 
२ ) श्री . जीवन दत्तात्रय काटकर , ( सहकर्जदार 
तथा प्रतिवादी क्र . २) रा . सरतोपवाडी, 
पो . नायगाव, ता . हवेली , जि . पुणे. 


जि . पुणे. 


जि . पुणे. 


गट नंबर 


४३२ 


३ ) श्री . संजय दौलत चौधरी, ( जामीनदार क्र . - १ 
तथा प्रतिवादी क्र . - ३) रा . सरतोपवाडी , 
पो . नायगाव , ता. हवेली , जि . पुणे. 
४ ) श्री . आण्णा ज्ञानदेव चौधरी, 
( जामीनदार क्र . - २ तथा प्रतिवादी क्र . -४ ) 
रा . सरतोपवाडी, पो . नायगाव , ता . हवेली, 


१० आर पूर्वेस - श्री . राजेंद्र व्ही. 

चौधरी यांची मिळकत. 
दक्षिणेस - श्री . रामदास 
पी . चौधरी यांची मिळकत 
पश्चिमेस - श्री . संजय 
एम. गाढवे यांची मिळकत 
उत्तरेस - श्री . बापूसो 
बी . काटकर यांची 

मिळकत. 
२३ आर पूर्वेस -कॅनॉल 

दक्षिणेस - श्री . भाऊसो 
आर. चौधरी यांची मिळकत 
पश्चिमेस - श्री धोंडीबा 
बी . काटकर यांची 
मिळकत. 
उत्तरेस - श्री . बाळू एम . 

चौधरी यांची मिळकत 
१ हेक्टर पूर्वेस - रोड 
५३ आर 

दक्षिणेस - श्री . मारूती 
एम.चौधरी यांची मिळकत 
पश्चिमेस - कॅनॉल 
उत्तरेस - श्री . रामदास 

पी.चौधरी यांची मिळकत 
२० आर पूर्वेस - कॅनॉल 

दक्षिणेस - श्री . भाऊसो 
चौधरी यांची मिळकत . 
पश्चिमेस - श्री . धोंडीबा 
काटकर यांची मिळकत 
उत्तरेस - श्री . बाळासाहेब 
चौधरी यांची मिळकत . 


जि . पुणे. 


गट नंबर 
४३३/१ 


५) श्री . नितीन रामभाऊ चौधरी ( जामीनदार क्र . - ३ 
तथा प्रतिवादी क्र . - ५), रा . सरतोपवाडी , 
पो . नायगाव , ता. हवेली, जि . पुणे. 
४१२११० . 


गट नंबर 


४३३/३ 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय, हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे-४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन व मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १८ सप्टेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० २१५ 


, 


१ 


आदेश ( ८० ९ ते ८१० ) 
क्रमांक ६३ /विवअ/ वसुली / श्री. वि . मा . होळकर / स्था.मा.ज. / सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) 
अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . विशाल मानसिंग होळकर (कर्जदार ) यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे सादोबाचीवाडी , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर 
१२५ मधील ३ हेक्टर ७१ आर अधिक ०१ आर पोटखराबा अशी एकूण ३ हेक्टर ७२ आर पैकी १ हेक्टर ८५ आर अधिक ०१ आर पोटखराबा अशी एकूण 
१ हेक्टर ८६ आर जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे. श्री . विशाल मानसिंग होळकर (कर्जदार) यांच्याकडील अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ४,१ ९ ,०७८ /- ( अक्षरी चार लाख एकोणीस हजार 
अठ्याहत्तर रुपये फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे 
होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम 
वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . विशाल मानसिंग होळकर (कर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मिळकत ह्या 
आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या मिळकतीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट 


कर्जदार व 
जामीनदाराची नावे व पत्ता 


चतुःसिमा 


वसुली 
दाखला क / 
व दिनांक 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्याचे 


क्षेत्र 
हेक्टर / आर 


तालुका , 
जिल्हा 


क्रमांक 


नाव 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


७ 


मौजे १ ) श्री . विशाल मानसिंग होळकर (कर्जदार) कलम १०१ / श्री . विशाल मानसिंग १२५ 

१ हेक्टर पूर्वेस - गट नं . १२४ 
सादोबाचीवाडी, रा. सादोबाचीवाडी , ता. बारामती, जि . पुणे ९ ६७/११३६/ होळकर (कर्जदार) 

दक्षिणेस - गट क्र . १३४ 
ता . बारामती, २) विक्रम बाळासाो शहा ( जामीनदार क्र . -१ ) २०१६, दि . रा . सादोबाचीवाडी , 

पश्चिमेस - गट नं . 
जि . पुणे. रा . निरा , तालुका पुरंदर , जि . पुणे . २४-१-२०१७. ता . बारामती, जि . पुणे . 

४३ , १२६ व १२७. 
३) श्री . संजय कुमार शहा, ( जामीनदार क्र .- २ ) 

उत्तरेस - गट नं . ४८ . 
रा . जेजुरी, जानकी निवास , दवणेमळा रोड , 
ता . पुरंदर , जि . पुणे. 
४) श्री . पुरुषोत्तम बबनराव नवले ( जामीनदार 
क्र . ३) रा . फ्लॅट नं . ८ , शिवसृष्टी अपार्टमेंट , 
राजे अमरसिंह कॉलनी , माळेगाव 

बु . 
ता . बारामती, जि . पुणे-४१३११५. 
५ ) श्री . निखिल सुनिल माने ( जामीनदार क्र . ४ ) 
रा . अमरसिंह कॉलनी, तावरे पेट्रोल पंपाच्या 
पाठीमागे, माळेगाव बु., ता . बारामती , 

जि . पुणे-४१३११५. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम ह्या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय, हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे-४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन व मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

दूर्वाचनीय , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 

हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड , ता . पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे, १ ९ सप्टेंबर २०१७. 


. 


२१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


आदेश ( ७३० ) 
क्रमांक जिउनिपुणेशहर / ना.बँका/ क १५६/ १८८१ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, बी. टी. लावंड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे या आदेशान्वये प्रेरणा को - ऑप. बँक मर्यादित , पुणे 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ 
अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाचेदिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


१ ) 


शाखा व्यवस्थापक 


- 


५ 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
श्री . भास्कर मोहन काळोखे 

वसुली अधिकारी 

पुणे , हवेली तालुका व पिंपरी-चिंचवड 

म.न.पा. पुरते मर्यादित . 
१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ -३ , अ -४ , व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 
तसेच ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील या कार्यालयात सदरची माहिती सादर करावी. 

४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . याबाबतचा 
नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ -४ सोबत जोडलेला आहे. 

६) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२. २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ ) शासन निर्णय, क्र . संकिर्ण-१५०४/ प्रक्र .२३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही. 

९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 
१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / पतसंस्था 
असा फलक लावता येवू शकेल. 

११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३) जिल्हा उपनिबंधक यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 

१४) शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास जमा करून त्याची एक प्रत या 
कार्यालयास सादर करावी. 

१५) सर्ववसुली अधिकाऱ्यांनी उपरोक्त नमूद मा. सहकार आयुक्त यांचे दिनांक २४/०६/२०१६ व दिनांक १/०१/२०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील सर्व 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडून वसुली विषयक प्रशिक्षण माहे अखेरची माहिती विहित नमुना 
८ क -२ व ३ मध्ये माहिती सादर करावी. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


२१७ 


विषय क्रमांक ८ ( क )-२ 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा ( रुपये लाखात) 


चालू महिन्यात 


चालू महिना 


चालू महिना 


नमूद केलेल्या 


संख्या जिल्ह्यातील | रकाना ४ मध्ये महिन्याचे 

कार्यवाही 

रकाना १४ पैकी प्रलंबित दाखल्यांपैकी 
एकूण सुरवतीस कार्यवाहीसाठी | साठीचे एकूण | अखेर संपूर्ण अखेर 

कार्यवाही खालील स्थिती 
वसुली अधिकाऱ्या कार्यवाहीचे प्राप्त वसुली वसुली वसुल झालेले प्रलंबित वसुली 

जंगम जप्ती 
अधिकाऱ्यांची 

लिलाव 
कडील शिल्लक दाखले 

स्थावर जप्ती 
दाखले वसुली दाखले 

दाखले 

करावयाची करावयाची करावयाची 
संख्या एकूण संख्या | वसुली दाखले 

संख्या रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या रक्कम संख्या रक्कम | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


माहे -२०१७ 


विषय क्रमांक ८ ( क ) -३ 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा (प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी) 

वसुली अधिकाऱ्याकडील कार्यवाहीचे प्रलंबित दाखले (रुपये लाखात) 
जिल्ह्यातील 

प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी 
एकूण वसुली 

अखेर अंमलबजावणी 
अधिकाऱ्यांची साठीचे प्रलंबित 

६ महिन्याचे ९ महिन्याचे 

१२ महिन्याचे 

आतील 
संख्या दाखले 

आतील 

आतील 


अ . 


संख्या 


चालू महिना 


क्र . 


प्रकार 


१ वर्षाचे 


२ वर्षाचे 


वरील 


वरील 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


१ 


४ 


६ 


७ 


८ 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१५ 


१६ 


पुणे, १८ जुलै २०१७. 


आदेश ( ७३१ ) 
क्रमांक जिउनिपुणेशहर/ ना.बँका/ क १५६/ २२६०/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बी . टी . लावंड , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , पुणे या आदेशान्वये पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक 
मर्यादित, पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ 
व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) 
व नियम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाचे 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


१ ) 
२ ) 


शाखा व्यवस्थापक 


३ ) 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


५ ) 
६ ) 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
श्री . मधुकर हरीभाऊ मोकाटे 

शाखा व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
श्री . सुरेश पापन्ना कोंढाळकर 

वसुली अधिकारी 
श्री . अशोक वसंत कदम 

वसुली अधिकारी 
श्री . शिरीष खंडेराव गायकवाड शाखा व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
श्री . अशोक मधुकर शिंदे 

पुणे व पिंपरी-चिंचवड म.न.पा. तसेच हवेली 

वसुली अधिकारी 
सौ . कुसुम अशोक टिंगरे 

तालुका पुरते मर्यादित . 

वसुली अधिकारी 
७) सौ . सुनिता गौतम सराटे 

शाखा व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
८ ) 

श्री . सुहास शिवाप्पा भंडारी 

वसुली अधिकारी 
९ ) श्री . हनुमंत गोविंद भुजबळ 

वसुली अधिकारी 
१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ -३ , अ -४ , व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
तसेच ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील या कार्यालयात सदरची माहिती सादर करावी. 

४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


शाखा व्यवस्थापक 


२१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


לל 


५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. याबाबतचा 
नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ -४ सोबत जोडलेला आहे. 

६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२. २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ ) शासन निर्णय, क्र . संकिर्ण-१५०४ / प्रक्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . 

९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 
१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / पतसंस्था 
असा फलक लावता येवू शकेल. 

११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३ ) जिल्हा उपनिबंधक यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 

१४ ) शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास जमा करून त्याची एक प्रत या 
कार्यालयास सादर करावी. 

१५ ) सर्व वसुली अधिकाऱ्यांनी उपरोक्त नमूद मा . सहकार आयुक्त यांचेदिनांक २४/०६/२०१६ व दिनांक १/०१/२०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील सर्व 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडून वसुली विषयक प्रशिक्षण माहे अखेरची माहिती विहित नमुना 
८ क -२ व ३ मध्ये माहिती सादर करावी. 

विषय क्रमांक ८ ( क )-२ 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा ( रुपये लाखात) 


चालू महिन्यात 


चालू महिना 


चालू महिना 


नमूद केलेल्या 


संख्या | जिल्ह्यातील रकाना ४ मध्ये महिन्याचे 

कार्यवाही 

रकाना १४ पैकी प्रलंबित दाखल्यांपैकी 
एकूण सुरवतीस कार्यवाहीसाठी | साठीचे एकूण | अखेर संपूर्ण अखेर 

कार्यवाही खालील स्थिती 
वसुली अधिकाऱ्या कार्यवाहीचे प्राप्त वसुली वसुली वसुल झालेले प्रलंबित वसुली 

जंगम जप्ती 
अधिकाऱ्यांची कडील 

लिलाव 
शिल्लक दाखले 

स्थावर जप्ती 
दाखले वसुली दाखले दाखले 

करावयाची करावयाची करावयाची 
संख्या एकूण संख्या | वसुली दाखले 

संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


विषय क्रमांक ८ ( क )-३ 


वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा ( प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी) 
वसुली अधिकाऱ्याकडील कार्यवाहीचे प्रलंबित दाखले (रुपये लाखात) 


माहे-२०१७ 


अ . 


संख्या 


चालू महिना 


प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी 


क्र . 


प्रकार 


जिल्ह्यातील 
एकूण वसुली 
अधिकाऱ्यांची 
संख्या 


६ महिन्याचे 


१ वर्षाचे 


अखेर अंमलबजावणी 
साठीचे प्रलंबित 

दाखले 
संख्या रक्कम 


९ महिन्याचे 
आतील 


१२ महिन्याचे 

आतील 


२ वर्षाचे 


आतील 


वरील 


वरील 


सख्या 


रक्कम 


सख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


सख्या 


रक्कम 


१ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१५ 


१६ 


बी . टी . लावंड , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , पुणे. 


पुणे, १९ सप्टेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० २१९ 


चे कलम 


. 


आदेश ( ७३८-७३९ ) 
क्रमांक ना.बँका/ १ - सआ / का.क.१५६ /पार्श्वनाथ को - ऑप.बँक लि ./ वि.व.अ. /१८४ ९/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे या 
आदेशान्वये पार्श्वनाथ को - ऑप. बँक लिमिटेड , कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व 
कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाचेदिनांकापासून ते दिनांक मार्च 
२०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


३१ 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ ) 
२ ) 


डेप्युटी जनरल मॅनेजर 
अधिकारी 


कोल्हापूर 
कोल्हापूर 


३ ) 


श्री . जयसिंग रामचंद्र पाटील 
श्री . विनायक सुरेश ठकार 
श्री . जयराज जयसिंग रजपुत 
श्री . मच्छिद्रनाथ नामददेव डोईफोडे 
श्री . सचिन विलासराव कोठावळे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सातारा 


शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 


४ ) 


सिंधुदुर्ग 
ठाणे 


५ ) 


अटी : 


५ 


१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ एप्रिल २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात अ -३ , 
अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. याबाबतचा नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३ 

-३ , अ -४ सोबत जोडलेला आहे. 
६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ ) शासन निर्णय , क्र . संकिर्ण-१५०४ / प्रक्र .२३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही. 

९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, पार्श्वनाथ को - ऑप. बँक लिमिटेड , कोल्हापूर असा 
फलक लावता येवू शकेल. 

११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३) या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी य्यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
पुणे, ३१ ऑगस्ट २०१७. 


לל 


१ 


२२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


- 


. 


आदेश ( ७४०-७४१ ) 
क्रमांक ना.बँका/ १ - सआ / का.क .१५६ / दि चिखली अर्बन को - ऑप.बँक लि ./वि.व.अ. / १८४६/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे 
या आदेशान्वये दि चिखली अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , चिखली, जिल्हा बुलढाणा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाचे 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


शक्तीचा व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ ) 


बुलढाणा 


२) 


कनिष्ठ अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
शाखाधिकारी 


बुलढाणा 


बुलढाणा 


श्री . बी . एम . परिहार 
श्री . आर. एस . करंजे 
श्री . जी . एस. खुटेकर 

एन. देशमुख 
श्री . ए. ए . मुडसिंगे 
श्री . बी . पी . टिपकरी 


श्री . जी . 


शाखाधिकारी 


३ ) 
४ ) 
५ ) 
६ ) 

७ ) 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


जालना 


शाखाधिकारी 


जालना 


वरिष्ठ अधिकारी 


औरंगाबाद 


श्री . एस . आर. मेहेत्रे 


वसुली अधिकारी 


जालना 


अटी : 


१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात अ -३ , 
अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलढाणा यांना सादर करावी. 

४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. याबाबतचा नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ -४ सोबत जोडलेला आहे. 

६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/२०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९६१ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ ) शासन निर्णय , क्र . संकिर्ण -१५०४/ प्रक्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही. 

९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , पार्श्वनाथ को - ऑप. बँक लिमिटेड, कोल्हापूर असा 
फलक लावता येवू शकेल. 

११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


२२१ 


१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


१३) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे.बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी य्यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
पुणे, ३१ ऑगस्ट २०१७. 


- 


आदेश ( ७४२-७४३ ) 
क्रमांक ना.बँका/ १- सआ/ का.क .१५६/ मामासो पवार सह.बँक /वि.व.अ./१८४८/सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे या 
आदेशान्वये मामासाहेब पवार सत्यविजय को - ऑप. बँक लिमिटेड, कुंडल, तालुका पलूस , जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाचेदिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ ) 


शाखाधिकारी 


सोलापूर जिल्हा 
सांगली जिल्हा 


२ ) 


श्री. बी . टी . कुलकर्णी 
श्री . ए . एल. लाड 
श्री . जे . एम. शिंदे 
श्री . ए . व्ही . जाधव 


वसुली अधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 


३ ) 
४ ) 

५ ) 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


रत्नागिरी जिल्हा 


सातारा जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 


श्री . एस . एस . गुरव 


शाखाधिकारी 


अटी : 


. 


१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात अ -३ , 
अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, बुलढाणा यांना सादर करावी. 

४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. याबाबतचा नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ -४ सोबत जोडलेला आहे. 

६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ ) शासन निर्णय, क्र . संकिर्ण-१५०४ /प्रक्र .२३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही. 

९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 


२२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, मामासाहेब पवार सत्यविजय को - ऑप. बँक लिमिटेड, 
कुंडल , तालुका पलूस, जिल्हा सांगली असा फलक लावता येवू शकेल. 

११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३) या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी य्यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
पुणे, ३१ ऑगस्ट २०१७. 


१ 


आदेश ( ७४४-७४५ ) 

चे कलम 
क्रमांक ना.बँका/ १- सआ / का.क.१५६/ माणदेशी महिला सह.बँक /वि.व.अ./१८५०/सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे या 
आदेशान्वये माणदेशी महिला सहकारी बँक लिमिटेड, म्हसवड , जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाचे 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


- 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ ) 

२ ) 


सौ . रुकसाना नालसाहेब मुलाणी 
सौ . वैशाली मारुती शेडगे 
श्री . रविंद्र मधुकर विरकर 
श्री . अनिल जयाप्पा खंदारे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सातारा जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


३) 


४ ) 


सांगली जिल्हा 


अटी : 


, 


१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात अ -३ , 
अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, बुलढाणा यांना सादर करावी. 

४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. याबाबतचा नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ -४ सोबत जोडलेला आहे . 

६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/२०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९६१ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ ) शासन निर्णय, क्र . संकिर्ण-१५०४/ प्रक्र .२३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही. 


. 


. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० २२३ 


९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, माणदेशी महिला सहकारी बँक लिमिटेड , म्हसवड , 
जिल्हा सातारा असा फलक लावता येवू शकेल. 

११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३) या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी य्यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
पुणे, ३१ ऑगस्ट २०१७. 


१ 


आदेश ( ७४६ ) 
क्रमांक ना.बँका/१ - सआ /दिनदयाळ ना.बँक/ का.क.१५६ / अधि . /१८ ९ १/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे या आदेशान्वये 
दिनदयाळ नागरी सहकारी बँक लिमिटेड , अंबाजोगाई , जिल्हा बीड या बँकेच्या संचालक खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज 
वसुली बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व 
तिची विक्री करुन रकमा वसुली करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाचेदिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव ( सर्वश्री ) 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


४ 


mm 


५ 


१ ) 


श्री . रेवलकर प्रविण पांडुरंग 


शाखाधिकारी 


कलम १५६(१ ) व नियम १०७ 


लातूर 


अटी : 


१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३) वसुली अधिकारी यांनी या दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर 
करावी. 

४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा . 
याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 

६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९६१ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ ) शासन निर्णय, क्र . संकिर्ण-१५०४/ प्रक्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही. 


५ 


२२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 

१०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दिनदयाळ नागरी सहकारी बँक लिमिटेड , 
अंबाजोगाई , जि . बीड असा फलक लावता येवू शकेल. 

११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३ ) या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांने करावयाची 
कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. 

डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे , २४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७४७) 
क्रमांक एसआरओ/१५६/ ६४/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्र . १०७(१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , योगेश विष्णु बोराटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, द्वारा बापूजीबुवा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, थेरगाव, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गुरुंग तेजबहादुर धनसिंग यांचेकडील कर्ज रुपये २,४३ , ९ ५६/ - अधिक दिनांक २५ 
ऑक्टोबर २००७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे 
जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण, लीन , ताबा , खरेदी , 
खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्यासर्व बाबी बापूजीबुवा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मार्यादित , थेरगाव , पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरले. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/ १९ ४/ ४१२/ २००८ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २००८ . 
२) ज्यांच्या विरुध्द १०१/ (१ ) चा दाखला आहे. 

१. गुरंग तेजबहादुर धनसिंग , धनकवडी, पुणे -४३. 
२. चहनशिवे उत्तम , वडगाव बुद्रुक , वडगाव. 
३. बालवडकर संतोष, मु.पो. बालेवाडी , ता . हवेली, जि . पुणे. 
४. ठाकूर ज्ञानोबा राजाराम, थेरगाव गावठाण, पुणे ३३. 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
स. नं . २०/२१, नं . २२ मधील मनाली अपार्टमेंट या इमारतीमधील तिसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . २० याची क्षेत्र ४३० चौ.फुट मिळकत जर वसुली 
दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत बापूजीबुवा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मार्यादित , थेरगाव , पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे , ११ सप्टेंबर २०१७. 


. 


- 


आदेश ( ७५१ ) 


क्रमांक एसआरओ/ १५६/ ६३ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
मधील नियम क्र . १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , योगेश विष्णु बोराटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, द्वारा बापूजीबुवा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेरगाव , पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . चौटाला रतनसिंह प्रेमसिंह यांचेकडील कर्ज रुपये १,७५,५३६/- अधिक दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१३ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


२२५ 


जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लीन, ताबा, खरेदी, 
खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्यासर्व बाबी बापूजीबुवा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मार्यादित , थेरगाव, पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निप्फळ ठरले. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/८११/८५३/२०१४, दिनांक १६ जानेवारी २०१४ . 
२) ज्यांच्या विरुध्द १०१/(१ ) चा दाखला आहे . 

१. श्री . चौटाला रतनसिंह प्रेमसिंह , स.न. १०१, शांती कॉलनी, विजयनगर , काळेवाडी. 
२. श्री . मशीचरण शिलेलाल , रीव्हरोड , मिलींदनगर , पिंपरी, पुणे-१७. 

३. श्री . मिटकर भुजंग महादेव , अलका टॉकीजमागे, शास्त्रीनगर, पुणे . 
३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : स. नं . पोट तुकडी, पिंपरी शहर , तालुका हवेली, सर्व्हे नं . १०१, वर्णन गाव मौजे रहाटणी येथील स. नं . १०१, 
हिस्सा नं . ३ + ४ /१ मधील क्षेत्र १००० चौ.फूट म्हणजेच ९२.९ ३ त्यावरील संपूर्ण बांधकामासहित मिळकत जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , 
सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत बापूजीबुवा नागरी सहकारी पतसंस्था मार्यादित , थेरगाव , पुणे यांचेकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कायालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

वाय . व्ही . बोराटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा बापूजीबुवा नागरी सहकारी पतसंस्था मार्यादित , 

थेरगाव , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे. 
पुणे, ११ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ६८३ ) 


१ 


क्रमांक एसआरओ/१५६/ २१ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ 
मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , योगेश विष्णु बोराटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा 
नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, द्वारा मोरेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , खराळवाडी, पिंपरी, पुणे -१८ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की, श्री . रमेश बा . जाधव यांचेकडील कर्ज रुपये ६,२२,४९ ४/ - अधिक दिनांक 
१६ 

ऑक्टोबर 

२०१४ 
पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात 
आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण, लीन, ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्यासर्व बाबी मोरेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
खराळवाडी , पिंपरी, पुणे-१८ यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरले. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) १०१/(१ ) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/६१३/८४८/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१५. 
२) ज्यांच्या विरुध्द १०१/( १ ) चा दाखला आहे. 

१. श्री . रमेश बाळासाहेब जाधव, 
२. श्री . दिनेश चिंतामण बरूटे , रा. डुडुळगाव , ता . हवेली, जि . पुणे. 

३. श्री . राजेश बालाजी भिसे, रा. इंद्रायणीनगर , भोसरी , पुणे-१६. 
३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : गाव मौजे आळंदी देवाची येथील सिटी सर्व्हे नं . ३२६ यांसी क्षेत्र ७३.१ चौ.मी. पैकी क्षेत्र ७.९ २ बाय ३ ९ ६ असे 

एकूण 
३१.३६ चौ.मी.या मधील आळंदी नगरपालिका घर मिळकत नं . २३१४ ( जुना नं . ११५१ ) यासी वीटा , सिमेंट पत्रा २४.३१ चौ.मी. मिळकत जर वसुली 
दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत मोरेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , खराळवाडी , पिंपरी, पुणे-१८ यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या सही व कायालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

वाय . व्ही . बोराटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा मोरेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , खराळवाडी, पिंपरी, पुणे -१८ . 
पुणे , ९ जानेवारी २०१७. 


२२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


. 


आदेश ( ७५३ ) 
क्रमांक वि.व.अ./ स्था.ज./०६/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 

१ ९ ६१ 
मधील नियम क्र . १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वाय . व्ही . बोराटे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, पुणे द्वारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्र . १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विकास भानुदास माने , रा . १३७/२ , हिंदराज कॉलनी, लांडगेवस्ती, भोसरी , पुणे ३९ यांच्याकडील 
पवना औद्योगिक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , प्लॉट नं. जेपी ११४/१ व ११४/२. इंद्रायणीनगर , भोसरी एम.आय.डी.सी. , पिंपरी, पुणे-२६ यांचे कर्ज रक्कम 
रुपये १,२६,६ ९५ /- ( अक्षरी रुपये एक लाख सव्वीस हजार सहाशे पंच्चान्नव फक्त) वसुलीसाठी स्थावर दिनांक १ जून २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज 
वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठमध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार , गहाण, लीन, ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर बाबी पवना औद्योगिक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , प्लॉट नं . जेपी ११४/१ व 
११४/२. इंद्रायणीनगर , भोसरी एम.आय.डी.सी. , पिंपरी, पुणे-२६ यांचे बाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्र क्रमांक व 

दिनांक 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्याचे नाव 


चतु:सिमा 


१ 


२ 


३ 


४ 


, 


१०१/ ४३ ९ / ५३०/ २०१६, 

श्री . विकास भानुदास माने , तुकडी पुणे पोट तुकडी, तालुका हवेली, मे.सब पूर्वेस : स.नं. १३७ मधील शिल्लक 
दि . ११ ऑगस्ट २०१६ रा . १३७/२, हिंदराज कॉलनी , रजिस्टार सो . , हवेली यांचे हद्दीतील तसेच 
जागा. 
लांडगेवस्ती, भोसरी , पुणे -३९. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांचे स्थळ 

दक्षिणेस : रस्ता 
सीमेतील गाव मौजे भोसरी येथील सर्व्हे नं . १३७ पश्चिमेस : श्री . दंडवते यांची मिळकत. 
हिस्सा नं . २ यामधील ५०० चौ.फुट म्हणजेच उत्तरेस : स.नं. १३७ मधील शिल्लक 
४६.४६ चौ.मी. जागा व त्यावरील साधे बांधकाम 
१५.४ बाय १४ मध्ये एक रुम व वाढीव बांधकाम 
९ बाय १४ मध्ये एक रुम असे एकूण बिल्टअप 
क्षेत्र ३४१.६० चौ.फुट यासी मनपा. मिळकत क्र . 

००८६९ अशी मिळकत. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत पवना औद्योगिक 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, प्लॉट नं . जेपी ११४/१ व ११४/२. इंद्रायणीनगर , भोसरी एम.आय.डी.सी. , पिंपरी, पुणे-२६ यांचेकडे भरणा केली नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

श्री . वाय. व्ही . बोराटे , 

विशेष वसुली अधिकारी , 

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड. 
पुणे, ६ सप्टेंबर २०१७. 


- 


आदेश ( ७ ९५-७९ ७ ) 
क्रमांक एसआरओ/ १५६ / श्री . वा. गु. शेलोकर/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा अष्टविनायक ग्रा.बि. शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊर , तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . वासुदेव गुलाबराव शेलोकर 
यांचेकडील कर्ज रुपये ३,४०,३२३/ - अधिक दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही 
कसलाही करार , गहाण, लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले 
असेल तर त्यासर्व बाबी अष्टविनायक ग्रा.बि. शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक 
ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरले. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/१२०१/३३/२०१७, दिनांक २० एप्रिल २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२२७ 


, 


२) ज्यांच्या विरुध्द १०१ /( १ ) चा दाखला आहे. 

१. श्री . वासुदेव गुलाबराव शेलोकर ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . १). 
२. श्री . संतोष शंकर कांबळे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . २ ). 
३. श्री . सोपान कोंडीबा गायकवाड ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . ३). 

४. श्री . गणेश भिमाजी कांबळे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . ४). 
३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : थेऊर, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्टार तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब 
रजिस्टार हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील नवीन गट नं . ९ ५५ ( जुना गट नंबर २०२१ ) यांसी एकूण क्षेत्र ०० हेक्टर ५४ आर पैकी कर्जदार श्री. वासुदेव 
गुलाबराव शेलोकर यांच्या मालकीची क्षेत्र ०० हेक्टर १.५ आर मिळकत व या मिळकतीवरील संपूर्ण आर.सी.सी. बिल्डींग ही मिळकत त्यामधील दगड , 
माती व सदर मिळकतीत जाण्या येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभूत वस्तुसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च 
या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत अष्टविनायक ग्रा . बि . शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, थेऊर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कायालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

श्री . अमित कांबळे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा अष्टविनायक ग्रा . बि . शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

थेऊर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
पुणे, २५ सप्टेंबर २०१७. 


१ 


आदेश ( ७७१-७७३ ) 
क्रमांक एसआरओ/१५६ / श्री . अ. पो . आरगडे/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . प्रविण पी . थिटे, विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, द्वारा श्री समर्थ ग्रा . बि. शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निघोजे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अनिल पोपट आरगडे यांचेकडील कर्ज रुपये १०,००,०२२ / - अधिक दिनांक १ जानेवारी 
२०१६ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात 
आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्यासर्व बाबी श्री समर्थ ग्रा.बि. शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , निघोजे , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरले. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ ) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/ ८ ९९/ ९ ७४/ २०१६, दिनांक २१ जानेवारी २०१६. 
२) ज्यांच्या विरुध्द १०१/(१) चा दाखला आहे. 

१. श्री . अनिल पोपट आरगडे- कर्जदार . 
२. श्री . अतुल दशरथ येळवंडे- जामीनदार. 
३. श्री . विनोद हारी देवकर - जामीनदार . 

४. श्री . गणेश भिमाजी कांबळे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . ४). 
३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे काळुस येथील ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक १६ ९ ६ वरील आर.सी.सी. इमारम उ. मुखी दुमजली विट , सिमेंट 
पक्के बांधकाम लगत शौचालय असे एकूण क्षेत्र १८०० चौ.फूट मिळकत त्यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या येण्याच्या हक्कासहीत सर्व 
तदंगभूत वस्तुसहित, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत 
श्री समर्थ ग्रा . बि. शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निघोजे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कायालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, १८ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ७७४-७७६ ) 
क्रमांक एसआरओ/ १५६/ श्री. वि . ल. जैद / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . प्रविण प्रल्हाद थिटे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा श्री समर्थ ग्रा . बि . शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निघोजे, तालुका 


२२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


खेड , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विक्रम लक्ष्मण जैद , चिंबळी फाटा , 
तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील कर्ज रुपये ३१,४९ , ९६ ९ /- अधिक दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्चवसुलीसाठी 
त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे 
व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्यासर्व बाबी श्री समर्थ ग्रा.बि. शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निघोजे, तालुका खेड, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द 
होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरले. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१) १०१/( १) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/ ९ ३७/ १०७२/ २०१४ , दिनांक 

१३ मार्च 

२०१४ . 
२ ) ज्यांच्या विरुध्द १०१ /( १ ) चा दाखला आहे . 

१. श्री . विक्रम लक्ष्मण जैद , 
२. श्री . संतोष कोंडीबा वाघमोडे, 


३. श्री . अमित ज्ञानेश्वर वाघमोडे. 
३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : चिंबळी फाटा, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील गट क्र . ४७/१ बिगरशेती जमीन गट नं . ४७/१ ग्रामपंचायत 
चिंबळी यांचेकडील मिळकत क्रमांक १११३ यांसी वर्णन गट नं . ४७/१ आर.सी.सी. बांधकाम दुमजली ३८ फूट बाय ३२ फूट एकूण क्षेत्रफळ १२१६ चौ.फूट 
दोन्ही मजल्यांचे एकूण क्षेत्रफळ २४३२ चौ.फूट येणेप्रमाणे गहाणखत मिळकत त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या येण्याच्या हक्कासहीत सर्व 
तदंगभूत वस्तुसहित, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत 
श्री समर्थ ग्रा . बि . शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंबळी, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कायालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

प्रविण पी . थिटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा श्री समर्थ ग्रा . बि . शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

निघोजे , तालुका खेड , जिल्हा पुणे. 
पुणे , १८ सप्टेंबर २०१७. 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश ( ६३६-६३८ ) 


. 


. 


, 


क्रमांक विपु/ अर्थ/ क .१५६ / सोजिमस बँक / १३ ९ २/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिपक तावरे , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे विभाग , पुणे या आदेशान्वये सोलापूर जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारीबँक मर्यादित , सोलापूर या बँकेकडील खालील नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाचेदिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अधिनियम , 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा 

हुद्दा व नियुक्तीचेठिकाण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ ) 

२ ) 
३ ) 

४ ) 

५ ) 


श्री . एम . सी . दुलंगे 
श्री . ए. ए . व्यवहारे 
श्री . डी . एस . केदार 
श्री . आर . आर. गाबणे 


सहा. व्यवस्थापक , प्र.का.सोलापूर 
प्र. श्रे. अधिकारी, प्र.का.सोलापूर 
सिनि . बँक इन्स्पेक्टर , सांगोला 

तालुका 
सिनि . बँक इन्स्पेक्टर , बार्शी 

तालुका 
सिनि . बँक इन्स्पेक्टर , करकंब विभाग 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 


श्री . एम . पी . देशपांडे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० २२ ९ 


५ 


१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ तसेच ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 

३) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या विहीत नमुन्यात अ -३ , अ -४ व 
ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सोलापूर व या कार्यालयास सादर करावी. 

४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
याबाबतचा नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ -४ सोबत जोडलेला आहे . 

६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९६१ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ ) शासन निर्णय, क्र . संकिर्ण-१५०४/ प्रक्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही. 

९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित , 
असा फलक लावता येवू शकेल. 

११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

दिपक तावरे , 

विभागीय सहनिबंधक, 

सहकारी संस्था , पुणे विभाग , पुणे . 
पुणे, ३० ऑगस्ट २०१७. 


वसुली अधिकारी यांजकडून 

आदेश ( ६३ ९ ) 
क्रमांक ज्ञानदीप/ व.अ./ स्थावर जप्ती/ ३२ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , शाखा रहिमतपूर या 
संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोरेगाव यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ६०, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१३ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६/ ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी, एस. आर. वाघ, वसुली अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , शाखा रहिमतपूर करिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७(१०) अन्वये असा आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे . आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा 
ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड या सोसायटीच्या विरुध्द अग्राह्य होईल. 

तसेच स्थावर मालमत्तेवर जप्ती आदेशाची नोंद केलेनंतर नोंद केलेले स्थावर मिळकतीचे उतारे उपरोक्त कार्यालयास पाठविण्यात यावेत . 


२३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार / जामीरदाराचे 


आकारणी चतु:सिमा 


भार 


प्रमाणपत्राचा 
नंबर व दिनांक 


गावाचे नाव 
व तालुका 


मालमत्ता 
क्रमांक 


क्षेत्र 
चौ . 

फूट 


नाव 


रु . पै. 


१ 


२ 


eu 


४ 


w 


५ 


७ 


८ 


क्रमांक ६० , 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . प्रकाश माणिकराव मु.पो. तारगाव, 

मौजे तारगाव , १ हेक्टर ८ आर ८.८३ 

नकाशा- ज्ञानदीप को - ऑप. 
कापसे ता . कोरेगाव , माणिक कापसे मधील ८ आणे 

प्रमाणे क्रेडिट सोसायटी 
यांची भू. क्र . 

हिस्सा. 
दि . ३-१०-२०१३ सहकर्जदार श्री . माणीकचंद जगु जि . सातारा . 

सोसायटी, 
कापसे ३२४ 

शाखा रहिमतपूर 
( शेरा :- ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) दिनांक २७ ऑगस्ट २०१७ रोजी एकूण येणेबाकी रु. २९ , १३०/-). 

येणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल). 
सातारा, २७ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ७६८ ) 


क्रमांक ज्ञानदीप / व.अ./ स्थावर जप्ती/ ५६ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई, शाखा रहिमतपूर या 
संस्थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोरेगाव यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक २०६ , दिनांक ६ मे २०१७ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , एस. आर. वाघ, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई , शाखा रहिमतपूर करिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चा नियम १०७(१०) अन्वये असा आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे. आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा 
ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड या सोसायटीच्या विरुध्द अग्राह्य होईल. 

तसेच स्थावर मालमत्तेवर जप्ती आदेशाची नोंद केलेनंतर नोंद केलेले स्थावर मिळकतीचे उतारे उपरोक्त कार्यालयास पाठविण्यात यावेत . 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार/ जामीरदाराचे 


मालमत्ता 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु:सिमा 


भार 


प्रमाणपत्राचा 
नंबर व दिनांक 


गावाचे नाव 
व तालुका 


नाव 


क्रमांक 


चौ . फूट 


रु . पै. 


१ 


२ 


३ 


४ 


w 


५ 


७ 


८ 


-- 


क्रमांक २०६ , 


क्रमांक २१५ 


वसुली दाखला कर्जदार सौ . महादेवी गणेश मु.पो. आर्वी, 

मौजे आर्वी, १२०६ स्क्वे.फूट 

नकाशा- ज्ञानदीप को - ऑप. 
साखरे ता . कोरेगाव , सहकर्जदार आरसीसी 

प्रमाणे क्रेडिट सोसायटी 
दि . ६-५-२०१७ सहकर्जदार श्री . सदाशिय दत्तात्रय जि . सातारा. यांची मिळकत इमारत . 

सोसायटी , 
साखरे व सौ . रंजना सदाशिव 

शाखा रहिमतपूर 
साखरे . 
( शेरा 

: - ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) दिनांक १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी एकूण येणेबाकी रु. १,०८,८४१ /-). 
येणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल ). 

श्री . संजय रामचंद्र वाघ , 

वसुली अधिकारी , 
ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी, 

कोरेगाव , सातारा. 


सातारा , १२ सप्टेंबर २०१७ . 


आदेश ( ०७६ ९ ) 
क्रमांक वि.व.अ. / ज्ञानदीप / २८६/ २०१७-१८ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , शाखा कराड 
यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्र . १०१/२२५/२००७, दिनांक १० ऑगस्ट २००७ यात नमूद केलेली येणेबाकी रक्कम रुपये ७७,६६२/- ( अक्षरी रु. 
सत्त्याहत्तर हजार सहाशे बासष्ट फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री. राजेंद्र ऊर्फ राजू तुकाराम गोळे, राहणार मु. पो. सुर्ली, ता . कराड, जि . सातारा 
प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करुन व 
विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० २३१ 


w 


त्याअर्थी, मी , के . एस . खामकर, वसुली व विक्री अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ चा नियम १०७(१० ) अन्वये असा आदेश 
देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा 
त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्दित धनकोविरुद्ध 
रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करुन खातेउतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


कर्जदार /मिळकतदाराचे नाव 


गावाचे नाव 


निवाडा / 
आदेशाची तारीख 


भूमापन गट / 


आकार 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


मिळकत क्र . 


रू . 


w 


१ 


२ 


eu 


४ 


दिनांक 


श्री . राजेंद्र ऊर्फ राजाराम तुकाराम मु . पो. वाघेरी, ता. कराड , गट नंबर ३१९ 
गोळे 

जि . सातारा 


१०-०८-२००७ 


एकूण क्षेत्रापैकी श्री . राजेंद्र 
ऊर्फ राजाराम तुकाराम गोळे 
यांच्या हिश्श्यामधील क्षेत्र . 


आज अखेर कर्ज येणेबाकी रक्कम रु . २,५७,७४३ / - अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशिर खर्च आदेशाचे तारखेपासून १५ दिवसांचे आत भरणा न 
केल्यास 

नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 
सातारा , ६ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश (०७७० ) 
क्रमांक वि.व.अ. / ज्ञानदीप / २८५/२०१७-१८ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, चेअरमन , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , शाखा कराड 
यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्र . १०१/२२५/२००७, दिनांक १० ऑगस्ट २००७ यात नमूद केलेली येणेबाकी रक्कम रुपये ७७,६६२/ - ( अक्षरी रु. 
सत्त्याहत्तर हजार सहाशे बासष्ट फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री. राजेंद्र ऊर्फ राजू तुकाराम गोळे, राहणार मु . पो. सुर्ली, ता . कराड, जि . सातारा 
प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करुन व 
विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , के. एस. खामकर , वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १०७(१० ) अन्वये असा आदेश 
देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा 
त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्दित धनकोविरुद्ध 
रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करुन खातेउतारे देण्यात यावेत. 

मालमत्तेचे वर्णन 


. 


कर्जदार /मिळकतदाराचे नाव 


गावाचे नाव 


निवाडा / 
आदेशाची तारीख 


भूमापन गट / 


आकार 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


मिळकत क्र . 


रू . 


पै 


१ 


w 


२ 


३ 


४ 


५ 


दिनांक 


श्री . राजेंद्र ऊर्फ राजाराम तुकाराम 
गोळे 


मु . पो . सुर्ली, ता . कराड , 
जि . सातारा 


१०-०८-२००७ 


गट नंबर १३ ९ , 

एकूण क्षेत्रापैकी श्री . राजेंद्र 
१४१, १४२, ३१३ , ऊर्फ राजाराम तुकाराम गोळे 
३५५ , ५७० , ५७३ , यांच्या हिश्श्यामधील क्षेत्र . 
५ ९ ७ व ५ ९९. 


आज अखेर कर्ज येणेबाकी रक्कम रु . २,५७,७४३/- अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशिर खर्च आदेशाचे तारखेपासून १५ दिवसांचे आत भरणा न 
केल्यास 

नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


के . एस. खामकर , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

कराड , जिल्हा सातारा. 


सातारा, 


६ 


सप्टेंबर 


२०१७. 


आदेश ( ७७७-७७८ ) 
क्रमांक वि.व.अ. / ज्ञानदीप / १०२/ २०१७-१८ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई , शाखा दहिवडी, तालुका 
माण, जि . सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दहिवडी यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ५ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २००२ च्या 
प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ / ९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र मुद्दल 
रक्कम रु. १५,११२ /- असून व्याजासह येणेबाकी रक्कम २५ ऑगस्ट २०१७ अखेर रु. ९ २,०८८/ - येणेबाकी आहे. 


२३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


त्याअर्थी, मी , श्री . राजेंद्र जिजाबा निकम, वसुली अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , शाखा दहिवडी करिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०७(१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . सुखदेव निवृत्ती कुंभार , मु . पो . दहिवडी , ता . माण, जि . 
सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे . आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या 
सोसायटीच्या विरुध्द अग्राह्य होईल . 

मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट 


प्रमाणपत्राचा 


पत्ता 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

देण्यात आले त्याचे नाव 


भार 


आकारणी चतु:सिमा 

पै . 


नंबर व दिनांक 


सि.स.नं. गट नं . 


हे . आर 


रु . 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


८ 


००.०५ 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . सुरेश बाबुराव खरात मु.पो. दहिवडी, भूमापन गट नं . 
क्रमांक , जामीनदार श्री . सुखदेव निवृत्ती 

ता . माण , 

७२३ / ७२४ अ / 
दि . २५-२-२००२ कुंभार 

जि . सातारा. 

१ / ४ अ . 


ज्ञानदीप को - ऑप. 
क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , मुंबई, 
शाखा दहिवडी. 


( शेरा :- ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) थक रक्कम भार रु . ९ २,०८८/ 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
सातारा, ४ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ७७९ ) 


क्रमांक वि.व.अ. / ज्ञानदीप/ १०३/ २०१७-१८/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , शाखा दहिवडी, तालुका 
माण, जि . सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दहिवडी यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ५, दिनांक २५ फेब्रुवारी २००२ च्या 
प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ /९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र मुद्दल 
रक्कम रु. १५,११२/ - असून व्याजासह येणेबाकी रक्कम २५ ऑगस्ट २०१७ अखेर रु. ९ २,०८८/ - येणेबाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई, शाखा दहिवडी करिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७(१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . विलास सिताराम जगदाळे, रा . पिंगळी बु।।, ता . माण, जि . 
सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे . आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या 
सोसायटीच्या विरुध्द अग्राह्य होईल. 


मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट 


प्रमाणपत्राचा 


पत्ता 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

देण्यात आले त्याचे नाव 


भार 


आकारणी चतु:सिमा 

पै . 


नंबर व दिनांक 


सि.स.नं. गट नं . 


हे . आर 


रु . 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


८ 


००.०५६.१६ 


भूमापन गट नं . 


-- 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . सुरेश बाबुराव खरात मु.पो. पिंगळी 

जामीनदार श्री . विलास सिताराम बु ||, ता . माण , ७७८ / ६३५/ 
दि . २५-२-२००२ जगदाळे 

जि . सातारा. १७०६ 


क्रमांक ५, 


०१.५ ९ 


ज्ञानदीप को - ऑप. 
क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , मुंबई, 
शाखा दहिवडी. 


( शेरा : - ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) थक रक्कम भार रु . ९ २,०८८ / 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


सातारा, १४ सप्टेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० २३३ 


आदेश ( ७८० ) 


क्रमांक वि.व.अ. / ज्ञानदीप/ १०८ / २०१७-१८/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , शाखा दहिवडी, तालुका 
माण , जि . सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दहिवडी यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ५, दिनांक २५ फेब्रुवारी २००२ च्या 
प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ /९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र मुद्दल 
रक्कम रु. १५,११२/- असून व्याजासह येणेबाकी रक्कम २५ ऑगस्ट २०१७ अखेर रु. ९ २,०८८/- येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई , शाखा दहिवडी करिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १०७(१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . विलास सिताराम जगदाळे , रा . पिंगळी बु ।। , ता . माण , जि . 
सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे . आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या 
सोसायटीच्या विरुध्द अग्राह्य होईल. 

मिळकतीचे वर्णन 

परिशिष्ट 


पत्ता 


प्रमाणपत्राचा 
नंबर व दिनांक 


भार 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

देण्यात आले त्याचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 
हे . आर 


आकारणी चतु:सिमा 

पै . 


सि.स.नं. गट नं . 


१ 


w 


२ 


३ 


५ 


७ 


८ 


क्रमांक ५ , 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . सुरेश बाबुराव खरात मु.पो. दहिवडी, भूमापन गट नं . 

ज्ञानदीप को - ऑप. 
ता . माण , ७३ / ५/ 

क्रेडिट सोसायटी 
दि . २५-२-२००२ 

जि . सातारा. २०/१० 

लिमिटेड , मुंबई , 

शाखा दहिवडी. 
( शेरा : - ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) थक रक्कम भार रु. ९ २,०८८ / 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 
सातारा, १४ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ७८१ ) 
क्रमांक वि.व.अ. / ज्ञानदीप/ १० ९/ २०१७-१८ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई , शाखा दहिवडी, तालुका 
माण , जि . सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दहिवडी यांचा दिलेला क्रमांक ४० ९ , दिनांक २० जानेवारी २००६ च्या वसुली 
प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र मुद्दल 
रक्कम रु. ६,५४ ९ /- असून व्याजासह येणेबाकी रक्कम २५ ऑगस्ट २०१७ अखेर रु. २५,११३ /- येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी , श्री. राजेंद्र जिजाबा निकम , वसुली अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई, शाखा दहिवडी करिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ चा नियम १०७(१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . सर्जेराव आप्पा महानवर , रा . काळेवाडी, पो . नरवणे , 
ता. माण , जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, 
मुंबई या सोसायटीच्या विरुध्द अग्राह्य होईल . 

मिळकतीचे वर्णन 

परिशिष्ट 


पत्ता 


आकारणी चतु:सिमा 


प्रमाणपत्राचा 
नंबर व दिनांक 


भूमापन क्रमांक 


भार 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

देण्यात आले त्याचे नाव 


क्षेत्र 
हे . आर 


सि.स.नं. गट नं . 


रु . 


पै . 


१ 


w 


२ 


४ 


eu 


५ 


७ 


८ 


क्रमांक ४० ९ , 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . विलास सर्जेराव मु . काळेवाडी , भूमापन गट नं . 

ज्ञानदीप को - ऑप . 
महानवर , 

पो . नरवणे, १७५, १७७, १७८ , 

क्रेडिट सोसायटी 
दि . २०-१-२००२ श्री . सर्जेराव आप्पा महानवर 

ता . माण , ९ ३ 

लिमिटेड, मुंबई, 
जि . सातारा. 

शाखा दहिवडी . 
( शेरा :- ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) थक रक्कम भार रु . २५,११३/ 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
सातारा , १४ सप्टेंबर २०१७. 


२३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


आदेश ( ७८२ ) 


क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप /११०/ २०१७-१८/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई, शाखा दहिवडी , तालुका 
माण, जि . सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दहिवडी यांचा दिलेला क्रमांक १३, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१८ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ /९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र मुद्दल रक्कम रु. 
२१,७०० / - असून व्याजासह येणेबाकी रक्कम २५ ऑगस्ट २०१७ अखेर रु . ६२, ९ ५७/ - येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी , श्री . राजेंद्र जिजाबा निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई, शाखा दहिवडी करिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ चा नियम १०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री. जालींदर तुकाराम बल्लाळ , रा. वावरहिरे , ता . माण , 
जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे . आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या 
सोसायटीच्या विरुध्द अग्राह्य होईल. 

मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट 


प्रमाणपत्राचा 


पत्ता 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

देण्यात आले त्याचे नाव 


भार 


आकारणी चतु:सिमा 

पै. 


नंबर व दिनांक 


सि.स.नं. गट नं . 


हे . आर 


१ 


w 


२ 


४ 


३ 


५ 


७ 


८ 


वसुली दाखला कर्जदार श्री . महादेव निवृत्ती मु.पो. वावरहिरे, भूमापन गट नं . 
घनवट 

ता . माण , ६३४,६५२,५१४ , 
दि . १२-८-२००८ जामीनदार श्री . जालींदर तुकाराम जि . सातारा. ५२१ , ६०६,६१८ 


क्रमांक १३ , 


ज्ञानदीप को - ऑप. 
क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , मुंबई , 
शाखा दहिवडी. 


बल्लाळ 


( शेरा : - ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) थक रक्कम भार रु . ६२, ९ ५७/ 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


सातारा , १४ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ७८३ ) 
क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ १११ / २०१७-१८ / सन २०१७. ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई , शाखा दहिवडी, तालुका 
माण , जि . सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दहिवडी यांचा दिलेला क्रमांक , दिनांक ११ जून २०१६ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ / ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसूलपात्र मुद्दल रक्कम रु . ३,६७० / 
असून व्याजासह येणेबाकी रक्कम २५ ऑगस्ट २०१७ अखेर रु. १०,०१४ /- येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई , शाखा दहिवडी करिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चा नियम १०७(१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . संजय पांडुरंग सोळशे , रा. झरे , ता . आटपाडी , 
जि . सांगली यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या 
सोसायटीच्या विरुध्द अग्राह्य होईल . 

मिळकतीचे वर्णन 


, 


परिशिष्ट 


प्रमाणपत्राचा 


पत्ता 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

देण्यात आले त्याचे नाव 


भार 


आकारणी चतु:सिमा 

पै . 


नंबर व दिनांक 


सि.स.नं. गट नं . 


हे . आर 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


वसुली दाखला 


कर्जदार श्री . संजय पांडुरंग 
सोळशे, 


मु.पो. झरे , 
ता . आटपाडी, 
जि . सांगली. 


भूमापन गट नं . १ , 
१३ , ७१२, ७२० , 


क्रमांक ३ , 
दि . ११-६-२०१६ 


ज्ञानदीप को - ऑप. 
क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , 

मुंबई , 
शाखा दहिवडी. 


७२२ , ७२५. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० २३५ 


( शेरा : - ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) थक रक्कम भार रु . १०,०१४/ 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 

श्री . आर . जे. निकम, 

वसुली अधिकारी, 

ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 
सातारा , १४ सप्टेंबर २०१७. 


. 


सुदाम किसन 


आदेश ( ०७८४ ) 
क्रमांक वि.व.अ. / ज्ञानदीप/ स्थावर जप्तीआदेश/ ३३०/ २०१७-१८/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, चेअरमन , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , 
मुंबई , शाखा पाटण यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्र . १७८ / कलम १०१/२०१७, दिनांक २७ एप्रिल २०१७ यात नमूद केलेली येणेबाकी रक्कम रुपये 
६ ९, ४३१/ - ( अक्षरी रु . एकोणसत्तर हजार चारशे एकतीस फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री . किरण सुदाम गायकवाड , सहकर्जदार 
गायकवाड, राहणार मु. पो. मुळगाव , पाटण, ता. पाटण, जि . सातारा प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करुन व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , के . एस . खामकर , वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०७(१०) अन्वये असा आदेश देतो 
की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०१७ करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील 
हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्दित धनकोविरुद्ध रद्द व 
निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करुन खातेउतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


परिशिष्ट 


कर्जदार/मिळकतदाराचे नाव 


गावाचे नाव 


निवाडा / 
आदेशाची तारीख 


भूमापन गट / 


आकार 


घर / जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


मिळकत क्र . 


पै 


१ 


w 


२ 


३ 


४ 


५ 


सातारा 


दाखला क्र . १७८ मिळकतदार श्री. सुदाम किसन मु . पो . मुळगाव - पाटण, 

मिळकत नंबर 

३ ९ ६ चौरस फूट 

४८ ९ 
दि . २७-४-२०१७ गायकवाड व सहकर्जदार श्री . किरण ता . पाटण, जि . 

२४८ 
सुदाम गायकवाड , कर्जदार. 
आज अखेर कर्ज येणेबाकी रक्कम रु . ८०,७७६ /- अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशिर खर्च आदेशाचे तारखेपासून १५ दिवसांचे आत भरणा न 
केल्यास 

नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 

के . एस . खामकर , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

पाटण , सातारा. 
सातारा , १४ सप्टेंबर २०१७ . 


, 


आदेश ( ०७८ ९ -०७ ९ ३ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री. रा. सा . पवार / स्था.मा.ज. / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्र . १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा शिवचैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , स.नं. २११/६/१०/१ , श्रेयस हाईटस् , रुपीनगर , भेकराईनगर, फुरसुंगी, ता. हवेली, जि . पुणे-०८ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . राजाराम सावळा पवार , रा. फुरसुंगी (पवार 
आळी), ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडील शिवचैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , स.नं. २११/६/१०/१ , श्रेयस हाईटस्, रुपीनगर , भेकराईनगर , 
फुरसुंगी, ता. हवेली, जि. पुणे-०८ ह्या संस्थेचे कर्ज रु. ५,०१,६०५ /- अधिक दि . २३ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के 
दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची व त्यांचे सहकर्जदार अनुक्रमे 
श्री . रामदास सावळा पवार , श्री . शिवाजी सावळा पवार , श्रीमती शांताबाई सावळा पवार रा . फुरसुंगी आणि सौ . आशा बाळासाहेब काटे, रा. हाऊस नं . 
८४, सर्व्हे नं . २८ , जगताप डेअरी, विशालनगर , पुणे-२७, मौजे फुरसुंगी, ता . हवेली, जि . पुणे यांची शेतजमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त 
करण्यात आलेल्या शेतजमिन/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निमाण करण्यास अगर तारण 
देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


- 


२३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


परिशिष्ट 


वसुली दाखला/ हुकुमतनामा क्रमांक 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , तालुका , जिल्हा 
मिळकतीचे वर्णन , स. नं . हिस्सा क्र . व क्षेत्र 


चतु:सिमा 


१ 


२ 


३ 


१०१/ ९ ५४/ १० ९ ८ / २०१७, सन २०१७ 
दि . ०२-०२-२०१७ 


गाव मौजे फुरसुंगी येथील जुना स. नं . ८८ व नवीन 
स.नं. १०७, हिस्सा क्र . १ ब/ २, क्षेत्र ०० हे. ८१ आर 
आकार ०२ रु. ३७ पैसे गहाणखत करून दिलेली 
शेतजमीन मिळकत. 


पूर्वेस : सौ . सविता विलास पवार यांची मिळकत . 
पश्चिम : शिवाजी केरबा कामठे यांची मिळकत. 
दक्षिण : कल्पतरु बिल्डर यांची मिळकत 
उत्तर : कल्पतरु बिल्डर यांची मिळकत 


: 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत शिवचैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, स.नं. २११/६/१०/१, श्रेयस हाईटस् , रुपीनगर , भेकराईनगर , फुरसुंगी, 
ता . हवेली , जि . पुणे -०८ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा शिवचैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
स.नं. २११/६/१०/१, श्रेयस हाईटस्, रुपीनगर, भेकराईनगर , 

फुरसुंगी, ता . हवेली, जि . पुणे-०८ 
सप्टेंबर 


पुणे , १९ 


२०१७ . 


आदेश ( ६४०-६४१ ) 
क्रमांक आर-४६८ / म.स.का.क .१५६ / स्था.जप्ती/ मु.शां.बेल्हेकर/ सन २०१७ .. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील क्र . १०७( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, ए. आर. काशिद , मा . 
विशेष अधिकारी द्वारा श्री कुलस्वामीनी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर, ता . आंबेगाव , जि . पुणे द्वारा 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की, श्री. मुकुंद शांताराम बेल्हेकर , रा . मु.पो. अवसरी 
बु।।, ता . आंबेगाव , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामीनी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर यांच्या वसुली 
दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज व्यवसाय कर्ज रक्कम रु. १४ ,९ ७,१२३/ - अधिक दि . १३ सप्टेंबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ टक्के व्याज , 
सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्र . व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुध्द 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्ता 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे.आर / 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


रु . पै . 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


वसुली दाखला कर्जदार - श्री . मुकुंद शांताराम बेल्हेकर कर्जदार श्री . मुकुंद शांताराम मौजे मु.पो. अवसरी बु. II, ता . आंबेगाव , 
क्र . १०२९ / २०१७ जा . क्र . १ ) श्री . अजित भास्कर वाडेकर बेल्हेकर यांच्या नावावरील जि. पुणे येथील 
दि . २-१-२०१७ जा . क्र . २ ) बबन सदानंद मंडलीक 

मौजे मु.पो. अवसरी बु. ||, १ ) सि.स.नं. ५८३, क्षेत्र ९ ५.३ चौ.मीटर 
ता . आंबेगाव , जि . पुणे २) सि.स.नं. ५८४, क्षेत्र १७३.२ चौ.मीटर 

३ ) सि.स.नं. ५८१+ ५८२/१ , क्षेत्र ९ ७.५ 
चौ.मीटर ही श्री . मुकुंद शांताराम बेल्हेकर 

यांच्या नावावरील. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत 
श्री कुलस्वामीनी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , २३ सप्टेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


आदेश ( ६७ ९ -६८० ) 
क्रमांक आर-५०० / वि.व.अ./ म.स.का.क .१५६/ ल.श्री.गार्डी/ स्था.जप्ती/ वाशी/ सन २०१७. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील क्र . १०७( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ए . आर. 
काशिद , मा . विशेष अधिकारी द्वारा श्री कुलस्वामीनी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर , ता . आंबेगाव, 
जि . पुणे द्वारा महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७(१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . लक्ष्मण श्रीरंग गारडे ऊर्फ गार्डी, 
रा. मु.पो. आंबी बु।।, ता. बारामती, जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामीनी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर यांच्या 
वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज व्यवसाय कर्ज ( सामान्य कर्ज) रक्कम रु. ८६,३१३/ - अधिक दि. १६ जून २००६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे 
१६ टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आदेश ज्या इसमाविरुध्द 
दिला त्याचे नाव 


जमीन क्षेत्रफळ हे.आर / स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 
रु . पै. 


क्र . व दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


वसुली दाखला कर्जदार - श्री . लक्ष्मण श्रीरंग गारडे ऊर्फ गार्डी श्री . लक्ष्मण श्रीरंग गारडे ऊर्फ गार्डी याचे वडिलोपार्जित नावावरील ११३८ 
क्र . २३८८/२००६, जा . क्र . १ ) श्री . संदिप लक्ष्मण गारडे मौजे आंबी बु ।।, ता . बारामती , जि . पुणे येथील गट नं . ३४६ 
दि . ८ - ९ -२००६ जा . क्र . २ ) श्री . वसंत सबाजी कणसे मधील क्षेत्र ०१०१ आर पैकी ०५०.५० आर . 

गट नं . २५९ मधील क्षेत्र ०१।९९ आर पैकी ०।९९.५० आर या स्थावर २/२८ 

मालमत्तेवर श्री . लक्ष्मण श्रीरंग गारडे ऊर्फ गार्डी यांच्या हिश्श्यापुरता. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत 
श्री कुलस्वामीनी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा वाशी यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ३१ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६८१-६८२ ) 
क्रमांक आर-४८ ९ /वि.व.अ. / म.स.का.क.१५६/ स्था.जप्ती/ श्री. सु. वा . इंदोरे/ मंचर / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील क्र . १०७( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ए. आर. 
काशिद , मा . विशेष अधिकारी द्वारा श्री कुलस्वामीनी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , 
ता. आंबेगाव , जि . पुणे द्वारा महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री. सुदाम वामन इंदोरे , 
रा. मु.पो. चांडोली खुर्द, ता . आंबेगाव , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामीनी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर यांच्या 
वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रु. ४४,२४४ / - अधिक दि . १६ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, सरचार्ज व 
वसुली खर्चइ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुध्द 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्ता 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे.आर / 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


क्र . व दिनांक 


रु . पै . 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


वसुली दाखला 
क्र . १०१/ २८० / 


घरपट्टी रुपये 
५२९ / 


२०१६ , दिनांक 


२२-६-२०१६ 


कर्जदार - श्री. सुदाम वामन इंदोरे कर्जदार श्री . सुदाम वामन 

मौजे मु.पो. अवसरी बु. । ।, ता . आंबेगाव , 
जा . क्र . १) श्री . शिवाजी वामन इंदोरे इंदोरे यांचे वडील वामन जि . पुणे येथील वार्ड क्र . ३ मधील गट नं . 
जा . क्र . २) श्री . निजाम फकीर मोहम्मद शंकर इंदोरे यांच्या नावावरील ६४ मध्ये ग्रा.मि.नं. १ ९ २७, क्षेत्र ६० बाय 

मौजे मु.पो. अवसरी बु. ।। १४ = ८४० चौ.फुट , वीट , सिमेंटमध्ये 
ता . आंबेगाव , जि . पुणे येथील बांधकाम पूर्वाभिमुख, सिमेंट पत्रा ही वामन 
वडिलोपार्जीत स्थावर शंकर इंदोरे यांच्या नावावरील. 
मालमत्ता. 


शेख. 


२३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत 
श्री कुलस्वामीनी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ए . आर. काशिद , 

विशेष अधिकारी सो , 
द्वारा श्री कुलस्वामीनी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 

नवी मुंबई , शाखा मंचर ता . आंबेगाव, जि . पुणे. 
पुणे , ३० ऑगस्ट २०१७. 


. 


आदेश ( ६८६-६८७ ) 
क्रमांक क / वसुली/ अ./ १५६ / ०/१ ९ ६/१३६ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१(१) नुसार दावा 
क्रमांक ४६०/ १०१/ २०१६-१७ अन्वये रु. ४,३१,९ ३८/ - चा वसुली दाखला मिळविला आहे. सदर दाखल्यानुसार रु. ४,३९ ,०५८/ - रकमेवर दिनांक १ जुलै 
२०१६ पासून पुढे द.सा.द.शे. १६.५० टक्के व्याजाने होणारी रक्कम वसुल करणेचा आदेश मिळाला आहे. सदर वसुली महाराष्ट्र जमीन महसुल 
अधिनियम , १९ ६६ मधील तरतुदीस अनुसरून जमीन महसुलाची बाकी वसुल करण्याच्या रितीप्रमाणे जाब देणाऱ्याकडून वसुल करावी लागेल. जाब देणार 
१) फाळके जयनाथ सोपान , २) फाळके सोपान बापुराव, ३) लोहकरे सुशिला नामदेव , ४) धोत्रे शंकर विष्णु , ५) साबळे नारायण रामा. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त जाब देणार थकबाकीदार यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ नियम क्र . १०७(३) अन्वये मागणी नोटीस क्र . 
एसएसएसबीएल/ एसआरओ/ २०१६-१७/ २२२, दिनांक १५ मार्च २०१७ रोजी बजावण्यात आली आहे. ज्याअर्थी उपरोक्त जाब देणार थकबाकीदार यांना 
महाराष्ट्र सहकारी कायदा व अधिनियम नियम क्र . १०७(५) अन्वये दि . २३ मे २०१७ रोजी जप्तीमुळे मागणी नोटीस देण्यात आली होती. तरी आपण त्या 
नोटीसची दखल घेतले नाही . महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम क्र . १०७( ५) अन्वये दि . ५ जुलै २०१७ रोजी जप्ती नोटीस देऊन आपली व 
जामीनदारांची व्यक्तिगत व व्यावसायिक स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात येईल. याची नोंद घेण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे . 

ज्याअर्थी खालील तपशिलाप्रमाणे स्थावर मालमत्ता मे . संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड यांना फाळके जयनाथ सोपान , फाळके सोपान 
बापुराव, लोहकरे सुशिला नामदेव यांच्या स्थावर मालमत्तेवर मे. संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड यांचा कर्जबोजा नोंद केलेला आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / परिशिष्ट 


१) मौजे वडगाव बु., ता. हवेली , जि . पुणे येथील स. नं . ४१ व /१ पैकी ०१ आर, (९ २-९ ३ चौ.मी. ) जयनाथ सोपान फाळके यांची मिळकत . 

मौजे भगतवाडी , ता . हवेली , जि. पुणे येथील गट नं . ४३५ , क्षेत्र २७ आर, गट नं . ६२ ९ क्षेत्र ०१ आर, गट नं . ६४ ९ क्षेत्र ०९ आर, गट नं . ६८६ 
क्षेत्र २४ आर सोपान बापुराव फाळके व सुशिला नामदेव लोहकरे यांची मिळकत . 

मौजे वडगाव बु., ता. हवेली, जि . पुणे येथील मिळकत 


अ.क्र . 


सिटी सर्व्ह / 


क्षेत्र 


पूर्वेस 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


गट नं . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


४१ व / १ 


० हे . ०१ आर 


याच सर्व्हे व हिस्सा नं . १० फूट रूंदीचा 
नं . पैकी उर्वरित मिळकत समाईक रस्ता 


३० फुट रुंदीचा रस्ता 


श्री . वाडकर यांची 
मिळकत. 


( ९ २- ९ ३ चौ.मी. ) 


मौजे भगतवाडी, ता. हवेली, जि . पुण येथील मिळकत 


. 


अ.क्र . 


सिटी सर्व्ह / 


क्षेत्र 


पूर्वेस 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


गट नं . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


१ 


४३५ 


० हे . २७ आर 


२ 


६२ ९ 


० हे . ०१ आर 


श्री . ज्ञानेश्वर फाळके सरकारी पानंद श्री . विठ्ठल फाळके यांची श्री . एकनाथ पोटे यांची 
यांची मिळकत 

यांची मिळकत 

मिळकत. 
श्री . वामन फाळके यांची श्री . दत्तात्रय फाळके श्री . विठ्ठल फाळके यांची रस्ता 
मिळकत 

यांची मिळकत मिळकत 
दत्ताबाई जोरी यांची श्री . चंद्रकांत भगत 

श्री . सुरेश पोटे यांची श्री . दत्तात्रय फाळके 
मिळकत यांची मिळकत मिळकत 

यांची मिळकत. 
डॉ . विजय डांगी यांची श्री . प्रकाश जोरी यांची श्री . विठ्ठल फाळके यांची रस्ता 
मिळकत 

मिळकत 


eu 


६४ ९ 


० हे . ० ९ आर 


६८६ 


हे . २४ आर 


मिळकत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० २३ ९ 


जाब देणार यांनी कर्जासाठी तारण दिलेली म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेचा 
रितसर जाहील लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहीलेला नाही. अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करून 
निर्गमित करीत आहे . 

आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७( १० ) व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या आधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप, वसुली अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे याद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की, फाळके जयनाथ 
सोपान , रा. गोयलगंगा अपार्टमेंट , सोना ऑप्टिमा, इ-२५, पाचवा मजला, C/o. सतिश काकडे, सिंहगड रोड, पुणे ५१ , फाळके सोपान बापुराव व लोहकरे 
सुशिला नामदेव , रा . स.नं. १२८ / ५ ब , लायन्स क्लब क्लिनीक जवळ , दत्तवाडी, पुणे ३०. यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड, 
चे कर्ज रुपये ४,२९,०३९/ - अधिक दिनांक ३१ जुलै २०१७ पासूर पुढील व्याज इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली 
मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवो 
स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + 
शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड , यांचेकडे भरणा केला नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
पुणे, २४ ऑगस्ट २०१७. 


. 


आदेश ( ६८८ ) 


१ 


क्रमांक क / वसुली/ अ./ १५६ / ०/ १ ९६/ १३५ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१(१) नुसार दावा 
क्रमांक ४६० / १०१/ २०१६-१७ अन्वये रु. २० ,९१,७२० /- चा वसुली दाखला मिळविला आहे. सदर दाखल्यानुसार रु. २४,४२,१९ ७/- रकमेवर दिनांक १ जुलै 
२०१६ पासून पुढे द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाने होणारी रक्कम वसुल करणेचा आदेश मिळाला आहे. सदर वसुली महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , 
१९ ६६ मधील तरतुदीस अनुसरून जमीन महसुलाची बाकी वसुल करण्याच्या रितीप्रमाणे जाब देणाऱ्याकडून वसुल करावी लागेल. जाब देणार १) मे . 
सिध्दांत फ्लाय अॅश ब्रिक्स प्रो.प्रा. श्री . तिखे दशरथ शंकर , २) लोंढे कृष्णा वैजनाथ, ३) निवंगुणे लहू निवृत्ती, ४) पवार संजय श्रीहरी. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त जाब देणार थकबाकीदार यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ नियम क्र . १०७( ३ ) अन्वये मागणी नोटीस क्र . 
एसएसएसबीएल/ एसआरओ/ २०१६-१७/ २२२ , दिनांक १५ मार्च २०१७ रोजी बजावण्यात आली आहे. ज्याअर्थी उपरोक्त जाब देणार थकबाकीदार यांना 
महाराष्ट्र सहकारी कायदा व अधिनियम नियम क्र . १०७( ५) अन्वये दि . २३ मे २०१७ रोजी जप्तीपुर्ण मागणी नोटीस देण्यात आली होती. तरी आपण त्या 
नोटीसची दखल घेतले नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम क्र . १०७(५) अन्वये दि . ५ जुलै २०१७ रोजी जप्ती नोटीस देऊन आपली व 
जामीनदारांची व्यक्तिगत व व्यावसायिक स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात येईल . याची नोंद घेण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे . 

ज्याअर्थी खालील तपशिलाप्रमाणे स्थावर मालमत्ता मे . संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड यांना मे . सिध्दांत फ्लाय अॅश ब्रिक्स प्रो.प्रा. 
श्री . तिखे दशरथ शंकर यांच्या स्थावर मालमत्तेवर मे . संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड यांचा कर्जबोजा नोंद केलेला आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / परिशिष्ट 


. 


१) मौजे वारजे, ता. हवेली, जि . पुणे येथील सर्व्हे नं . १३५. हिस्सा क्र . १ अ/ १/ १५२ यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे . ०२ आर या मिळकतीपैकी तिखे 
दशरथ शंकर यांच्या स्वतंत्र मालकीची असलेली अर्धा आर म्हणजेच ५० चौ.मी. जमीन त्यावर तळ मजला अधिक दोन मजली बांधकाम केलेली इमारम 
यांची क्षेत्र १५५ चौ.मी. बिल्टअप क्षेत्र. 


सिटी सर्व्ह 


क्षेत्र 


पूर्वेस 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


१३५ हिस्सा क -१ 


०० हे ०२ आर 


पारगे यांची मिळकत 


रस्ता 


शिंदे यांची मिळकत 


अंतर्गत रस्ता 


अ/ १/ १५२ 


जाब देणार यांनी कर्जासाठी तारण दिलेली म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेचा 
रितसर जाहील लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहीलेला नाही. अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करून 
निर्गमित करीत आहे. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७( १० ) व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या आधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , वसुली अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड, सासवड, 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे याद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , मे . सिध्दांत फ्लाय 
अॅश बिक्स, प्रो . प्रा . श्री . तिखे दशरथ शंकर , रा. सं. नं . १३५/ अ/ ११५२ , यशोदिप सोसायटी, वारजे माळवाडी , पुणे ४११ ०५२ यांचेकडील संत सोपानकाका 
सहकारी बँक लिमिटेड, सासवड , चे कर्ज रुपये २४,४०,२५२/ - अधिक दिनांक ३१ जुलै २०१७ पासून पुढील व्याज इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी या 


२४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत 
आहे . उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , 
सासवड , यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
पुणे, २४ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६८ ९ ) 
क्रमांक क/ वसुली/ अ./ १५६/०/ १ ९ ६/१३६/ १३२/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१(१ ) नुसार दावा 
क्रमांक ४४९/ १०१/ २०१६-१७ अन्वये रु. २,८७,९ ४६ /- चा वसुली दाखला मिळविला आहे. सदर दाखल्यानुसार रु. २,८७,९४६/ - रकमेवर दिनांक १ जुलै 
२०१६ पासून पुढे द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाने होणारी रक्कम वसुल करणेचा आदेश मिळाला आहे . सदर वसुली महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , 
१९६६ मधील तरतुदीस अनुसरून जमीन महसुलाची बाकी वसुल करण्याच्या रितीप्रमाणे जाब देणाऱ्याकडून वसुल करावी लागेल. जाब देणार १) शिर्के 
योगिनी गणेश, २) शिर्के गणेश नथुराम, २) बांदल गणेश दत्तात्रय, ३) ऐरंडकर महेश किसन ४) पवार राजेश कृष्णा. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त जाब देणार थकबाकीदार यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम क्र . १०७(३) अन्वये मागणी नोटीस क्र . 
एसएसएसबीएल/ एसआरओ/ २०१६-१७ / २२२ , दिनांक १५ मार्च २०१७ रोजी बजावण्यात आली आहे. ज्याअर्थी उपरोक्त जाब देणार थकबाकीदार यांना 
महाराष्ट्र सहकारी कायदा व अधिनियम नियम क्र . १०७(५) अन्वये दि . ३ जून २०१७ रोजी जप्तीमुळे मागणी नोटीस देण्यात आली होती. तरी आपण त्या 
नोटीसची दखल घेतले नाही . महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ नियम क्र . १०७(५) अन्वये दि . ५ जुलै २०१७ रोजी जप्ती नोटीस देऊन आपली व 
जामीनदारांची व्यक्तिगत व व्यावसायिक स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात येईल. याची नोंद घेण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

ज्याअर्थी खालील तपशिलाप्रमाणे स्थावर मालमत्ता मे. संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड यांना शिर्के योगिनी गणेश , शिर्के गणेश 
नथुराम यांच्या स्थावर मालमत्तेवर मे. संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड, सासवड यांचा कर्जबोजा नोंद केलेला आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन/ परिशिष्ट 


१ ) तुकडी पुणे , पोट तुकडी पुणे शहर आणि मा . सह. दुय्यम निबंधक , हवेली क्र . १ ते २६ पुणे यांचे कार्य क्षेत्रापैकी सदाशिव पेठ येथील नगर 
भूमापन क्र . ३७४ व ३७५ यांसी एकूण मिळून क्षेत्र ४००.५ चौ.मी. पैकी दक्षिणेकडील ३०० चौ.मी. जमिनीवर बांधकाम केलेल्या इमारतीचे तिसऱ्या 
मजल्यावरील फ्लॅट क्रमांक ९ यांसी क्षेत्र २०० चौ . फुट ( १८-५८ चौ.मी. ). 


सिटी सर्व्ह 


क्षेत्र 


पूर्वेस 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


३७४ व ३७५ 


नगर भूमापन क्र . १७६ 


नगर भूमापन क्र . १७६ ३० फुट रुंदीचा रस्ता 


२० फुट रुंदीचा रस्ता 


फ्लॅट क्र . ९ यांसी 
क्षेत्र २०० चौ.फुट 
( १८-५८ चौ.मी.) 


जाब देणार यांनी कर्जासाठी तारण दिलेली म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेचा 
रितसर जाहील लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहीलेला नाही. अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करून 
निर्गमित करीत आहे. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७( १० ) व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या आधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप, वसुली अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड, सासवड , 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे याद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१०) अन्वये आदेश देतो की , शिर्के योगिनी गणेश , 
शिर्के गणेश नथुराम, रा. ३७५, नवी सदाशिव पेठ, आस्वाद बोर्डिंग समोर , पुणे ३० यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड, सासवड, चे कर्ज 
रुपये २,६४,११६/- अधिक दिनांक ३१ जुलै २०१७ पासून पुढील व्याज इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत 
जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्विकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय 
अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड , यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


पुणे, २४ ऑगस्ट २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२४१ 


आदेश ( ६ ९ ० ) 


. 


क्रमांक क/ वसुली/ अ./१५६/०/ १९ ५/ ४१ / १४१ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ (१) नुसार दावा 
क्रमांक ५७१ / १०१/ २०१०-११ अन्वये रु. १,१५, ९ ७७ / - चा वसुली दाखला मिळविला आहे. सदर दाखल्यानुसार रु. १,१८,१७७/- रकमेवर दिनांक १७ 
ऑगस्ट २०१० पासून पुढे द.सा.द.शे. १२ टक्के व्याजाने होणारी रक्कम वसुल करणेचा आदेश मिळाला आहे. सदर वसुली महाराष्ट्र जमीन महसुल 
अधिनियम , १९ ६६ मधील तरतुदीस अनुसरून जमीन महसुलाची बाकी वसुल करण्याच्या रितीप्रमाणे जाब देणाऱ्याकडून वसुल करावी लागेल. जाब देणार 
१) श्री. जाधव राहुल भगवान, २) श्री . जाधव भगवान जयवंतराव , २) मगर दिपक प्रल्हाद , सर्व राहणार हडपसर, ता . हवेली, जि . पुणे. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त जाब देणार थकबाकीदार यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम क्र . १०७( ३) अन्वये मागणी नोटीस क्र . 
एसएसएसबीएल/ एसआरओ/ २०११-११/ १६४-३ , दिनांक ६ जानेवारी २०११ रोजी बजावण्यात आली आहे. ज्याअर्थी उपरोक्त जाब देणार थकबाकीदार 
यांना महाराष्ट्र सहकारी कायदा व अधिनियम नियम क्र . १०७(५) अन्वये दि . १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जप्तीची नोटीस देऊन आपली व जामीनदारांची 
व्यक्तिगत व व्यावसायिक स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात येईल. याची नोंद घेण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

ज्याअर्थी खालील तपशिलाप्रमाणे स्थावर मालमत्ता मे. संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड, सासवड यांना १) श्री. जाधव राहुल भगवान , राहणार 
ए- ३-१२ , सम्राट गार्डन , हडपसर , ता . हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या मालकीची मिळकत दिनांक ५ जानेवारी २००६ रोजी मुख्य सह. दुय्यम निबंधक , हवेली 
नं . २० येथील दस्त क्र . ०००७३/२००६ रजिस्टर गहाण करून दिली आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / परिशिष्ट 


६ 


- 


मौजे हडपसर येथील स.नं. १५३ अ/ १ ते ४/१, १ ते ४/२, १ ते ४/५ या मिळकतीवरील स्कीम मेगा सेंटर मधील विंग के मधील चौथ्या मजल्यावरील 
ऑफिस नं . ५०६ यांची क्षेत्र २६८ चौ.फूट म्हणजेच २४.९ ० चौ.मी. बिल्टअप. 


अ.क्र . 


सिटी सर्व्ह 


क्षेत्र 


पूर्वेस 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


५ 


७ 


१ 


१५३ अ 


२६८ चौ.फुट 


मगरपट्टा रोड 


हिस्सा नं . १ ते ४/१/१ 


सोलापूर रोड 


मोकळी जागा 


जाब देणार यांनी कर्जासाठी तारण दिलेली म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेचा 
रितसर जाहील लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहीलेला नाही . अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करून 
निर्गमित करीत आहे . 


आदेश 


, 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७( १० ) व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या आधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , वसुली अधिकारी , संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड, 

सासवड , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे याद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जाधव राहूल 
भगवान, पत्ता ए-३/ १२, सम्राट गार्डन , हडपसर , पुणे ४११०२८ यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड, चे कर्ज रुपये १, ९९ ,०७३/ 
अधिक दिनांक ३१ जुलै २०१७ पासून पुढील व्याज इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात 
आलेली आहे . आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज 
वसुली खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड, सासवड, यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


पुणे, ३० ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६ ९ १ ) 
क्रमांक क/ वसुली/ अ./ १५६ / ०/१ ९६/ १४० / १४१/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१( १) नुसार दावा 
क्रमांक ८२५ / १०१/ २०१६-१७ अन्वये रु. ८,५३,०७२/ - चा वसुली दाखला मिळविला आहे. सदर दाखल्यानुसार रु. ८,६२,६३८/ - रकमेवर दिनांक १ जुलै 
२०१६ पासून पुढे द.सा.द.शे. १६.५० टक्के व्याजाने होणारी रक्कम वसुल करणेचा आदेश मिळाला आहे . सदर वसुली महाराष्ट्र जमीन महसुल 
अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदीस अनुसरून जमीन महसुलाची बाकी वसुल करण्याच्या रितीप्रमाणे जाब देणाऱ्याकडून वसुल करावी लागेल. जाब देणार 
१) श्री. गायकवाड विकास शिवाजी, २) श्री. गायकवाड अमोल शिवाजी, ३) गायकवाड ताराबाई शिवाजी , ४) गायकवाड संभाजी प्रभु, ५) झेंडे सुदाम 
नामदेव , ६ ) शेवाळे हनुमंत रामदास , सर्व रा. वडकी, ता . हवेली, जि . पुणे. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त जाब देणार थकबाकीदार यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम क्र . १०७( ३ ) अन्वये मागणी नोटीस क्र . 
एसएसएसबीएल/ एसआरओ/ २०१६-१७ / २५४, दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी बजावण्यात आली आहे. ज्याअर्थी उपरोक्त जाब देणार थकबाकीदार यांना 


. 


२४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


महाराष्ट्र सहकारी कायदा व अधिनियम नियम क्र . १०७(५) अन्वये दि . २३ मे २०१७ रोजी जप्तीपूर्व मागणी नोटीस देण्यात आली होती. तरी आपण त्या 
नोटीसची दखल घेतली नाही. महाराष्ट्र सहकारी कायदा व अधिनियम नियम क्र . १०७(५) अन्वये दिनांक ५ जुलै २०१७ रोजी जप्ती नोटीस देऊन आपली 
व जामीनदारांची व्यक्तिगत व व्यावसायिक स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात येईल . याची नोंद घेण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

ज्याअर्थी खालील तपशिलाप्रमाणे स्थावर मालमत्ता मे . संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड यांना श्री . गायकवाड विकास शिवाजी , 
श्री. गायकवाड अमोल शिवाजी, श्रीमती गायकवाड ताराबाई शिवाजी, रा. वडकी, ता . हवेली , जि . पुणे यांच्या मालकीची मिळकत दिनांक ७ जानेवारी 
२०१३ रोजी सह . दुय्यम निबंधक , हवेली नं . ३ येथील दस्त क्र . २६३/२०१३ रजिस्टर गहाण करून दिली आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन/ परिशिष्ट 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका हवेली यांचे मौजे वडकी, ता . हवेली, जि . पुणे येथील गट क्र . ४० ९ यांची क्षेत्र ०१ हे. ६६ आर अधिक पो.ख. ० 
हे ७ आर यांची एकूण क्षेत्र ०१ हे. ७३ आर यांची आकार ०३ रु. ३९ पै . या पैकी श्री . गायकवाड विकास शिवाजी, श्रीमती गायकवाड ताराबाई शिवाजी 
यांचे दि . २२ जुलै २०११ रोजीचे वाटणीपत्र अन्वये मालकी व ताबे वहिवाटीचे क्षेत्र ० हे . ५० आर. ही शेतजमीन मिळकत. 


अ.क्र . 


सिटी सर्व्ह 


क्षेत्र 


पूर्वेस 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


१ 


४० ९ 


० हे . ५० आर 


गट नं . ३७७ 


गट नं . ४२० व 
गट नं . ४०८ 


गट नं . ४१५ व ४१० 
व लागून समाईक रस्ता 


गट नं . ४० ९ व 
गट नं . ४१६ 


जाब देणार यांनी कर्जासाठी तारण दिलेली म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेचा 
रितसर जाहील लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहीलेला नाही . अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करून 
निर्गमित करीत आहे. 


आदेश 


. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम १०७( १० ) व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या आधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप, वसुली अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे याद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . गायकवाड 
विकास शिवाजी, गायकवाड अमोल शिवाजी, श्रीमती गायकवाड ताराबाई शिवाजी सर्व मु . पो . रा. वडकी, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडील संत 
सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड, सासवड, चे कर्ज रुपये ६,२५,४७९/ - अधिक दिनांक ३१ जुलै २०१७ पासून पुढील व्याज इ. सर्व रक्कम वसुलीसाठी या 
आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत 
आहे . उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इ. होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , 
सासवड , यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 

वसुली अधिकारी, 

संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड. 
पुणे, ३० ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६ ९ २ ) 


, 


क्रमांक एसआरओ/ जप्ती / ५३ / ३५३/ २०१७-१८/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि . , सांगली ( अवसायनात ) 
यांची याखाली विनिर्दीष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार पवन रमेश बियाणी, रा . महेश उद्योग भवन समोर , सरस्वतीनगर , सांगली, जि . सांगली 
यांच्याकडून येणे असलेली सुमारे रक्कम रु. ३,५५,०७,३ ९९ / - यांच्या दाव्यापुढे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी उक्त मालमत्तेची फेरविक्री करून 
उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येत की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी संजय दिनकर पाटील हे सांगली सरस्वतीनगर विस्तारीत सि.स.नं. 
१३६११ याठिकाणी दि . ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दीष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरीलप्रमाणे 
यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचाकिंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट 
लावणेच्चा ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत आता विधीशी सुसंगतपणे स्वत : च्या फायद्यासाठी 
वापर करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रींच्या शर्थीची अनुसूचीमध्ये हाताच्याकिंमतीसंबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फर 
लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० २४३ 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


भूमापन क्र . 


क्षेत्रफळ 


विद्यमान 
भोगवटादार 


शहर किंवा 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही भारास 


गाव 


स्थानिक 
उपकर धरून 

सरकारी 
महसूल 


संचाचे वर्णन , स्थावर 
गृहीत किंवा कदाचित 

नगरपालिका क्र . 
भाडे किंवा वार्षिक मुल्य आणि भूकरविषयक 
किंवा भाडेपट्ट्याने दिली 
असल्यास किती मुदती 
साठी कोणत्या अटींवर 
व कोणास दिली 


पात्र असल्यास तो 


अन्य वर्णन 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


८ 


१०५/ १८३/ 


२ ९२.९ चौ.मी. 


स्वतः 


सांगली 


कर्जदार - श्री . पवन 
रमेश बियाणी 


हिश्याची संपूर्ण 


सरस्वतीनगर 
विस्तारित सिटी 
नं . 

१३६४१ 


२०१३-१४ , 
दि . 

३१-१२-१३ 


जागा व इमारत 


स . 


१ ) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रवस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते विषयी 
कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

२ ) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेल्या एकूण 
रक्कम रु. ३,८२,३९ , ५०६ + दि . १-१-२०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे. 

३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी , वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक ५०/ 
५५७, दि . १ ९- ९ -२०१४ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ) सांगली-मिरज रोड , सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 
सांगली , २८ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६ ९ ३ ) 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५३/ ३५६ / २०१७-१८ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात) 
यांची याखाली विनिर्दीष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री . अल्लाउद्दीन बाबू मुलाणी व यांचे जामीनदार १) श्री . शंकर शामराव शिंदे, सर्व रा . उपळावी, 
ता . तासगाव , जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेली सुमारे रक्कम रु . ५०,५९७/- यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी उक्त 
मालमत्तेची फेरविक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येत की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी संजय दिनकर पाटील हे उपळवी ग्रामपंचायत मिळकत नं . ७७ व ७८ 
याठिकाणी दि . ७-१०-२०१७ रोजी दुपारी १.०० व दुपारी २.०० वाजता याखाली विनिर्दीष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरीलप्रमाणे 
यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट 
लावणेच्चा ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत आता विधीशी सुसंगतपणे स्वत: च्या फायद्यासाठी 
वापर करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रींच्या शर्थीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किंमतीसंबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फर 
लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


भूमापन क्र . 


क्षेत्रफळ 


विद्यमान 
भोगवटादार 


शहर किंवा 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही भारास 


गाव 


स्थानिक 
उपकर धरून 
सरकारी 
महसूल 


संचाचे वर्णन , स्थावर 
गृहीत किंवा कदाचित 

नगरपालिका क्र . 
भाडे किंवा वार्षिक मुल्य आणि भूकरविषयक 
किंवा भाडेपट्ट्याने दिली 
असल्यास किती मुदती 
साठी कोणत्या अटींवर 
व कोणास दिली 


पात्र असल्यास तो 


अन्य वर्णन 


१ 


२ 


w 


४ 


eu 


५ 


( ७ 


८ 


स्वत : 


उपळावी 


हिश्श्याची संपूर्ण 


१०५/ २२७/ 
२०१२-१३ , 


नं . ७७ 


दि . ७-८-१२ 


कर्जदार - 

ग्रामपंचायत मिळकत ४६६.०० चौ.फु. 
श्री . अल्लाउद्दीन बाबू 

जागा व इमारत 
बाबू मुलाणी 
जामीनदार 

ग्रामपंचायत मिळकत २००.०० चौ.फु. 
श्री . शंकर शामरावशिंदे नं . ८८ 

जागा व इमारत 


स्वतः 


उपळावी 


हिश्श्याची संपूर्ण 


०.३५. 


२४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


१ ) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रवस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते विषयी 
कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 


२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेल्या एकूण 
रक्कम रु. ४ ९,३१७ + दि . १-१-२०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे. 

३ ) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी , वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात ) यांनी क्रमांक 
४८/ ६ ९९, दि . १५-११-२०१२ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ) सांगली-मिरज रोड , सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्यानेपूर्वी जप्त केली नव्हती. 
सांगली, २८ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६ ९ ४ ) 


क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५३/ ३५५/ २०१७-१८ / सन २०१७.- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात ) 
यांची याखाली विनिर्दीष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार मे. सोनू क्लॉथ स्टोअर्स, प्रो.प्रा. कांचन दत्तात्रय डुबुले, रा. दसिंग यांचे जामीनदार श्री . बाळासो 
शामू डुबुले , रा. देसिंग, ता . कवठेमहांकाळ , जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेली सुमारे रक्कम रु . १,४१,४७४ / - यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली 
आहे आणि ज्याअर्थी उक्त मालमत्तेची फेरविक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे 
आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येत की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी संजय दिनकर पाटील हे गावचावडी देसिंग, ता . कवठेमहांकाळ, जि . 
सांगली याठिकाणी दि . ६-१०-२०१७ रोजी दुपारी १.०० याखाली विनिर्दीष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार , 
हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या ज्या 
शक्तीचा उक्त न्यायनिर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत आता विधीशी सुसंगतपणे स्वत : च्या फायद्यासाठी वापर करत असतील 
त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रींच्या शर्थीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किंमतीसंबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फर लिलावाने सर्वांचे 
जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


शहर किंवा 


स्थानिक 
उपकर धरून 
सरकारी 


विद्यमान 
भोगवटादार 


गाव 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही भारास 
पात्र असल्यास तो 


संचाचे वर्णन , स्थावर 

भूमापन क्र . 
गृहीत किंवा कदाचित 

नगरपालिका क्र . 
भाडे किंवा वार्षिक मुल्य आणि भूकरविषयक 
किंवा भाडेपट्ट्याने दिली 
असल्यास किती मुदती 
साठी कोणत्या अटींवर 
व कोणास दिली 


अन्य वर्णन 


महसूल 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


- 


१०२४ पै . 


स्वत: 


पै . 


१०५/ २६ / कर्जदार 
२००३-०४, 

मे . सोनू क्लॉथ 
दि . ९ - २-०४ 

स्टोअर्स 
जामीनदार ०.१३ , 

हिश्श्याची संपूर्ण 
०.१ ९ 

देशिंग 
श्री. बाळासो शामू डुबुले ११३६ 

०.३७ 

०.२६ 
१ ) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रवस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते विषयी 
कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेल्या एकूण 
रक्कम रु. ७,४१,५२१ + दि . १-१-२०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे . 

३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 
३ ९/ ५७३४, दि . १७-३-२००४ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२४५ 


उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारीबँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 
सांगली, २८ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( ६ ९ ५ ) 


क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५३/ ३५७/ २०१७-१८/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात ) 
यांची याखाली विनिर्दीष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री . संभाजी किसन भोसले व जामीनदार श्री . पांडुरंग मारुती येवळे दोघे रा . भैरववाडी, 
पो . टाकवे, ता. शिराळा , जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेली सुमारे रक्कम रु. १,०२,३६४/- यांच्या दाव्यापुढे जप्त करण्यात आली आहे आणि 
ज्याअर्थी उक्त मालमत्तेची फेरविक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येत की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी संजय दिनकर पाटील हे गावचावडी १) प. त. शिराळा, २) भैरववाडी 
ता . शिराळा, जि . सांगली याठिकाणी दि . ९- १०-२०१७ रोजी दुपारी १२.०० व २.०० वाजता याखाली विनिर्दीष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व 
जामीनदार वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त 
होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्चा ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत आता विधीशी सुसंगतपणे 
स्वत: च्या फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रींच्या शर्थीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किंमतीसंबंधी दिलेल्या 
शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फर लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


स्थानिक 
उपकर धरून 
सरकारी 


विद्यमान 
भोगवटादार 


शहर किंवा 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही भारास 


गाव 


पात्र असल्यास तो 


संचाचे वर्णन , स्थावर 

भूमापन क्र . 
गृहीत किंवा कदाचित 

नगरपालिका क्र . 
भाडेकिंवा वार्षिक मुल्य आणि भूकरविषयक 
किंवा भाडेपट्ट्याने दिली 
असल्यास किती मुदती 
साठी कोणत्या अटींवर 
व कोणास दिली 


अन्य वर्णन 


महसूल 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


५ 


७ 


८ 


१०१ / ११४ / 


८२० 


०.४४ 


स्वत : 


प.त. शिराळा 


हिश्श्याची संपूर्ण 


२००५, 
दि . १७-१-०६ 


कर्जदार - 
श्री . संभाजीकिसन 
भोसले 


०.४४ 


स्वतः 


जामीनदार - 
श्री . पांडुरंग मारुती येळवे 
१६० 

०.२ ९ 

भैरववाडी हिश्श्याची संपूर्ण 
१ ) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रवस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते विषयी 
कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेल्या एकूण 
रक्कम रु . २,६३,६२२ + दि . १-२-२०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे. 

३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ) यांनी क्रमांक 
४६/ १५९ २, दि . १-१२-२००६ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 

ऑगस्ट 

२०१७. 


सांगली , 


२८ 


आदेश ( ६ ९ ६ ) 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५३ / ३५४ / २०१७-१८ / सन २०१७.- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात ) 
यांची याखाली विनिर्दीष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री . महादेव दादू माळी व यांचे जामीनदार १) श्री . रामचंद्र शंकर माळी, २) श्री . नारायण कृष्णा 
माळी, ३) सत्यविजय महादेव माळी, ४) सुरेखा नारायण माळी, सर्व रा. कवलापूर , ता. मिरज, जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेली सुमारे रक्कम 
रु. २,६०,३५,३३३.४५ /- यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी उक्त मालमत्तेची फेरविक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे 
होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे . 


२४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येत की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी संजय दिनकर पाटील हे गावचावडी कवलापूर , ता. मिरज, जि . सांगली 
याठिकाणी दि. ५-१०-२०१७ रोजी दुपारी १.०० ते ४.०० वाजता याखाली विनिर्दीष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरीलप्रमाणे यांचा 
अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट 
लावणेच्या ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत आता विधीशी सुसंगतपणे स्वत : च्या फायद्यासाठी वापर 
करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रींच्या शर्थीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किंमतीसंबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फर 
लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


स्थानिक 


विद्यमान 


शहर किंवा 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही भारास 


( हे . आर .) 


उपकर धरून 


भोगवटादार 


गाव 


सरकारी 


पात्र असल्यास तो 


संचाचे वर्णन , स्थावर 

भूमापन क्र . 
गृहीत किंवा कदाचित नगरपालिका क्र . 
भाडे किंवा वार्षिक मुल्य आणि भूकरविषयक 
किंवा भाडेपट्ट्याने दिली 
असल्यास किती मुदती ( गट नंबर ) 
साठी कोणत्या अटींवर 
व कोणास दिली 


अन्य वर्णन 


महसूल 
( रु . 

पै. ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


१०१ / १७३४ / 


कर्जदार 


१६१३ 


१.७१ 


९ .६२ 


स्वतः 


कवलापूर 


हिश्श्याची संपूर्ण 


२००५-०६, 


१६२० 


०.६ ९ 


३.६० 


दि . १७-१-०६ 


श्री . महादेव 

दादु 

माळी 
जामीनदार - 
१ ) श्री . रामचंद्र शंकर 

माळी 


२१६५ 


१.६८ 


१४.६ ९ 


स्वत : 


कवलापूर 


हिश्श्याची संपूर्ण 


१६० ९ 


१.१ ९ 


५.३१ 


स्वत: 


कवलापूर 


१६१२ 


०.८८ 


१४.६ ९ 


स्वत: 


कवलापूर 
कवलापूर 


हिश्श्याची संपूर्ण 
हिश्श्याची संपूर्ण 
हिश्श्याची संपूर्ण 


१६१४ 


०.७ ९ 


५.३१ 


स्वतः 


२) श्री . नारायण कृष्णा 

माळी 
३) श्री . सत्यविजय महादेव 

माळी 
४ ) सौ . सुरेखा नारायण 

माळी 


१६२० 


०.६८ 


४.८७ 


स्वत : 


कवलापूर 


हिश्श्याची संपूर्ण 


( 


१५.८३ 


१.३२ 


१०.१८ 


स्वत : 


१५.७१ 


१.२० 


८.०६ 


स्वतः 


कवलापूर 
कवलापूर 
कवलापूर 
कवलापूर 


हिश्श्याची संपूर्ण 
हिश्श्याची संपूर्ण 
हिश्श्याची संपूर्ण 
हिश्श्याची संपूर्ण 


१६१६ अ 


०.४० 


२.६ ९ 


स्वत : 


१६१६ ब 


०.३५ 


२.३७ 


स्वत: 


१) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रवस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवाहितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते विषयी 
कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 


२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेल्या एकूण 
रक्कम रु . ७,६३,११,६८६.४५ + दि . १-१-२०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे. 

३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ) यांनी क्रमांक 
४२/१३४८ , दि. ४-१०-२००६ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 


उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) सांगली-मिरज रोड , सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 


सांगली , 

२८ ऑगस्ट २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


२४७ 


आदेश ( ६ ९ ७ ) 


क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५३ / ३५९ / २०१७-१८/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि . , सांगली ( अवसायनात) 
यांची याखाली विनिर्दीष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार रमेश बन्सीलाल बियाणी, रा . ८ ९ १ कापडगंज , सांगली यांचे संचालक १) महेश रमेश बियाणी, 
२) पवन रमेश बियाणी दोघे ‘महेश उद्योग भवन समोर, सरस्वतीनगर , सांगली, जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेली सुमारे रक्कम रु. ४,६३,८३,४४१ / 
यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी उक्त मालमत्तेची फेरविक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध 
आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येत की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी संजय दिनकर पाटील हे गावचावडी समडोळी याठिकाणी दिनांक 
३-१०-२०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दीष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार, हक्क व 
हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या ज्या शक्तीचा 
उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत आता विधीशी सुसंगतपणे स्वत: च्या फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या 
शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रींच्या शर्थीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किंमतीसंबंधीदिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फर लिलावाने सर्वांचे जास्त 
बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


भूमापन क्र . 


क्षेत्रफळ 


शहर किंवा 


स्थानिक 
उपकर धरून 
सरकारी 


विद्यमान 
भोगवटादार 


( हे . आर .) 


गाव 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही भारास 
पात्र असल्यास तो 


संचाचे वर्णन , स्थावर 
गृहीत किंवा कदाचित 

नगरपालिका क्र . 
भाडे किंवा वार्षिक मुल्य आणि भूकरविषयक 
किंवा भाडेपट्ट्याने दिली 
असल्यास किती मुदती ( गट नंबर ) 
साठी कोणत्या अटींवर 
व कोणास दिली 


अन्य वर्णन 


महसूल 
( रु . पै. ) 


१ 


w 


२ 


४ 


३ 


५ 


७ 


८ 


-- 


-- 


-- 


-- 


१०५ / १८१/ कर्जदार - 
२०१३-१४ , 

श्री . रमेश बन्सीलाल 
दि . ३१-१२-१३ बियाणी 

संचालक 
१ ) श्री . महेश रमेश 

बियाणी 
२ ) श्री . पवन रमेश 

बियाणी 


५८६ 


१.३६ 


११.८७ 


स्वत : 


समडोळी 


हिश्श्याची संपूर्ण 


५८८ 


१.३७ 


१२.०० 


स्वत: 


समडोळी 


हिश्श्याची संपूर्ण 


१ ) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रवस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते विषयी 
कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 


२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेल्या एकूण 
रक्कम रु. ४,९ ५,५१,५४२ + दि . १-१-२०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे. 

३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी , वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 
५०/५५८ , दि . ११ -९ -२०१४ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ) सांगली-मिरज रोड , सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 

संजय दिनकर . पाटील , 

वसुली अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी , 
द्वारा वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात), 

सांगली -मिरज रोड , सांगली. 


, 


सांगली, २८ ऑगस्ट २०१७. 


२४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १ ९४० 


वसुली अधिकारी यांजकडून 

आदेश ( ८१७-८२० ) 


वाचावे . 


( १) मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था , परसेवा, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी , पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ (१) अन्वये वसुली दाखला क्र . १०१/८७२/८६०/२०१६ दिनांक ११/०३/२०१६. 
(२) मा . विशेष वसुली अधिकारी, पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी, संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ ( ३) अन्वये दिनांक 

११/०५/२०१६ रोजी दिलेली मागणी नोटीस क्र . १५६/१७१४/२०१६ . 
( ३) मा . विशेष वसुली अधिकारी पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ (५) अन्वये दिनांक 

२/०६/२०१६ रोजी दिलेली जप्ती नोटीस क्र . १५६/१८८८/२०१६. 
क्रमांक विवअ/ स्था.जप्ती /०८ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . प्रकाश आनंदराव मुळीक , राहणार 
पिसे , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
यांचे कर्ज रक्कम रुपये ११,२०,८८१/ - ( अक्षरी रुपये अकरा लाख वीस हजार आठशे ऐक्याऐंशी फक्त) व दिनांक १ डिसेंबर २०१५ पासून 
होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार , गहाण, 
लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


चतु: सीमा 


१ 


२ 


eu 


४ 


१०१/८७२/ ८६० / 
२०१६, 
११/०३/२०१६ 


: 


श्री . प्रकाश आनंदराव मुळीक , अ) तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका पुरंदर मे . सब पूर्वेस : श्री . आप्पा मुळीक 
राहणार पिसे , ता . पुरंदर , रजिस्टार , सो . पुरंदर यांचे हद्दितील तसेच जिल्हा , यांची मिळकत. 
जिल्हा पुणे . 

परिषद पुणे तालुका पंचायत समिती पुरंदर यांचे दक्षिणेस : श्री . आबा मुळीक 
स्थळ सिमेतील गाव मौजे पिसे , तालुका पुरंदर , यांची मिळकत. 
जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन मिळकत गट नं . १३८ पश्चिमेस : श्री. रामदास मुळीक 
क्षेत्र ०८ हे ५३ आर पो . ख . ०० हे ०६ आर यांची मिळकत. 
आकार ०७ रू ८ ९ पै पैकी, 

उत्तरेस : श्री . भानुदास मुळीक 
कर्जदार श्री . प्रकाश आनंदराव मुळीक , राहणार पिसे, यांची मिळकत 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. यांचे मालकीचे व 
वहिवाटीचे क्षेत्र अशी शेतजमीन मिळकत. 
ब ) तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका पुरंदर , मे . सब . पूर्वेस : श्री . बाबुराव मुळीक 
रजिस्ट्रार सो . पुरंदर , यांचे हद्दितील तसेच जिल्हा, यांची मिळकत . 
परिषद पुणे तालुका पंचायत समिती, पुरंदर यांचे दक्षिणेस : श्री . आनंदराव 
स्थळ , सिमेतील गाव मौजे पिसे , तालुका पुरंदर , मुळीक , यांची मिळकत. 
जिल्हा पुणे. येथील शेतजमीन मिळकत गट नं . २२१ पश्चिमेस : शीव 
क्षेत्र ०० हे ४० आर , पो. ख . ०० हे ०८ आर आकार उत्तरेस : श्री . आप्पा मुळीक 
०१ रू ४१ पै पैकी कर्जदार , श्री . प्रकाश आनंदराव मुळीक , यांची मिळकत . 
राहणार पिसे , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचे 
मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र अशी शेतजमीन मिळकत. 
क ) तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका पुरंदर मे . सब पूर्वेस : श्री . रामदास मुळीक 
रजिस्ट्रार सो . पुरंदर यांचे हद्दितील तसेच जिल्हा यांची मिळकत. 
परिषद पुणे तालुका पंचायत समिती, पुरंदर यांचे स्थळ , दक्षिणेस : श्री . आप्पा मुळीक 
सिमेतील गाव मौजे पिसे , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, यांची मिळकत . 
येथील शेतजमीन मिळकत गट नं . २२५ क्षेत्र ०० हे. पश्चिमेस : शीव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२४ ९ 


: 


३८ आर पो . ख . ०० हे . ०२ आर आकार ०० उत्तरेस : श्री . रामदास 
रू . ४४ पै. पैकी कर्जदार श्री . प्रकाश आनंदराव मुळीक , मुळीक यांची मिळकत. 
राहणार पिसे , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. यांचे 

मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र अशी शेतजमीन मिळकत. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, ७ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ८२२-८२५ ) 


वाचावे 


" 


( १) मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था , परसेवा, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी , पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ (१) अन्वये वसुली दाखला क्र . १०१/४५५/५१८/२०१६ दिनांक २१/१०/२०१६ . 
( २) मा . विशेष वसुली अधिकारी , पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी , संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( ३) अन्वये दिनांक 

२६/१०/२०१६ रोजी दिलेली मागणी नोटीस क्र . १५६/८०५८/२०१६. 
( ३) मा . विशेष वसुली अधिकारी पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ (५) अन्वये दिनांक 

३/१२/२०१६ रोजी दिलेली जप्ती नोटीस क्र . १५६/१००२४/२०१६. 
क्रमांक विवअ / स्था.जप्ती/ ०९ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . राहुल कृष्णराव चव्हाण, राहणार 
मुर्टी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे , यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ८,१० , ९९ ४/ - ( अक्षरी रुपये आठ लाख दहा हजार नऊशे चौऱ्यान्व फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक १ 
सप्टेंबर २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी 
कसलाही करार , गहाण , लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर 
त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

मिळकतीचे वर्णन 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


प्रमाणपत्राचा 


१ 


२ 


३ 


१०१/ ४५५/ ५१८ / 

२०१६ , 
२१/१०/२०१६ 


श्री . राहुल कृष्णराव चव्हाण , 
राहणार मुर्टी, ता . बारामती, 
जिल्हा पुणे. 


तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका बारामती मे . सब रजिस्ट्रार सो. 
बारामती यांचे हद्दितील तसेच जिल्हा परिषद पुणे, तालुका पंचायत 
समिती बारामती यांचे स्थळ सिमेतील गाव मौजे मुर्टी, तालुका 
बारामती, जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन मिळकत गट नं . ८१०, क्षेत्र 
१४ हे २० आर पोख . क्षेत्र ०० हे ६६ आर असे एकूण क्षेत्र १४ 
हे . ८६ आर आकार १० रू ६७ पै. यापैकी कर्जदार श्री . राहुल 
कृष्णराव चव्हाण , राहणार मुर्टी, तालुका बारामती. जिल्हा पुणे. यांचे 
मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र ०० हे ४० आर व सहकर्जदार बबई 
केसु तावरे राहणार मुर्टी, तालुका बारामती जिल्हा पुणे, यांचे मालकीचे 
व वहिवाटीचे क्षेत्र ०० हे ७ ९ आर एकूण ०१ हे . १ ९ आर अशी 
शेतजमीन मिळकत. 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ८ सप्टेंबर २०१७. 


२५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


आदेश ( ८२६-८३० ) 


वाचावे - 


, 


( १) मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था , परसेवा, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी , पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ ( १) अन्वये वसुली दाखला क्र . १०१/७४/१८४/२०१६ दिनांक १/०७/२०१६. 
(२ ) मा . विशेष वसुली अधिकारी , पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी , संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम १०७ ( ३) अन्वये दिनांक 

१४/०७/२०१६ रोजी दिलेली मागणी नोटीस क्र . १५६/३०८ ९/ २०१६. 
(३) मा . विशेष वसुली अधिकारी पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ (५ ) अन्वये दिनांक 

१८/०८/२०१६ रोजी दिलेली जप्ती नोटीस क्र . १५६/५०७३/२०१६. 
क्रमांक विवअ/ स्था.जप्ती /१०/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . यशवंत धुळा शिंदे, राहणार मु . 
पो. वढाणे , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे, यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २,९ ६,३४४/ - ( अक्षरी रुपये दोन लाख शहान्नव हजार तीनशे चव्वेचाळीस फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक 
१ मार्च २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी 
कसलाही करार , गहाण , लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर 
त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 

ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


१०१/ ७४ / १८४/ श्री . यशवंत धुळा शिंदे, 

तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका बारामती मे . सब रजिस्ट्रार सो . 
२०१६ , 

राहणार मु.पो. वढाणे , ता . बारामती, दौंड , यांचे हद्दितील तसेच जिल्हा परिषद पुणे , तालुका पंचायत 
१/७/२०१६ जिल्हा पुणे. 

समिती, बारामती यांचे स्थळ सिमेतील गाव मौजे वढाणे , तालुका 
बारामती, जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन मिळकत 
१) गट नं . ३८० क्षेत्र ०० हे १५ आर पोख. क्षेत्र ०० हे ०६ आर 
असे एकूण क्षेत्र ०० हे २१ आर आकार ०० रू ५० पै. यापैकी 
कर्जदार श्री . यशवंत धुळा शिंदे, राहणार मु . पो . वढाणे , तालुका 
बारामती, जिल्हा पुणे , यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे संपूर्ण क्षेत्र ०० 
हे २१ आर अशी शेतजमीन मिळकत. 
२) गट नं . २३५ क्षेत्र ०० हे ३९ आर पोख. क्षेत्र ०० हे १५ आर 
असे एकूण क्षेत्र ०० हे ५४ आर आकार ०० रू . ५० पै . यापैकी 
सहकर्जदार श्री. धुळा पांगरू शिंदे, राहणार वढाणे, तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे, यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे संपूर्ण क्षेत्र ०० हे .१३ आर 
अशी शेतजमीन मिळकत. 
३ ) गट नं . ३७६ क्षेत्र १० हे ११ आर पोख. क्षेत्र ०० हे ५० आर 
असे एकूण क्षेत्र १० हे ६१ आर आकार ०८ रू . ०० पै . यापैकी 
कर्जदार श्री . धुळा पांगरू शिंदे, राहणार मु. पो. वढाणे, तालुका 
बारामती, जिल्हा पुणे , यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे संपूर्ण क्षेत्र ०० 

हे . ४० आर अशी शेतजमीन मिळकत. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, ८ सप्टेंबर २०१७. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२५१ 


आदेश ( ८ ९०-८९ ३ ) 


वाचावे - 


- 


( १) मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था , परसेवा , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी , पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ ( १) अन्वये वसुली दाखला क्र . १०१/४१७/५०८/२०१६ दिनांक २१/१०/२०१६ . 
(२ ) मा . विशेष वसुली अधिकारी , पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी , संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम १०७ ( ३) अन्वये दिनांक 

२६/१०/२०१६ रोजी दिलेली मागणी नोटीस क्र . १५६/८०५४/२०१६. 
(३) मा . विशेष वसुली अधिकारी पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ ( ५) अन्वये दिनांक 

३/१२/२०१६ रोजी दिलेली जप्ती नोटीस क्र . १५६/१००३६/२०१६ . 
क्रमांक विवअ/ स्था.जप्ती /१७/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . महेश ज्ञानोबा दरेकर , राहणार 
जेजुरी , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे , यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १८,३१,१०७/ - ( अक्षरी रुपये अठरा लाख एकतीस हजार एकशे सात फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक 
१ ऑगस्ट २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी 
कसलाही करार , गहाण , लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर 
त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


, 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 

ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


चर्तु: सीमा 


१ 


२ 


eu 


४ 


१०१/ ४१७/ ५०८ / श्री . महेश ज्ञानोबा दरेकर , अ) तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका पुरंदर मे. सब पूर्वेस : रस्ता 
२०१६ , 

राहणार जेजुरी, ता . पुरंदर , रजिस्टार , सो . पुरंदर यांचे हद्दितील तसेच जिल्हा, दक्षिणेस : रस्ता 
२१/१०/२०१६ जिल्हा पुणे . 

परिषद पुणे तालुका पंचायत समिती पुरंदर यांचे पश्चिमेस : रस्ता 
स्थळ सिमेतील गाव मौजे जेजुरी नगरपालिका , यांची मिळकत. 
हद्दितील सिटी सर्वे नं . १ ९ ४ क्षेत्र २१२.७ चौ . मी . 

उत्तरेस : सि . स . नं . १ ९ ३ 
यापैकी श्री . महेश ज्ञानोबा दरेकर , राहणार जेजुरी, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचे मालकीचे व 

वहिवाटीचे क्षेत्र ३७ चौ . मी. अशी मिळकत. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, २६ सप्टेंबर २०१७. 


चे कलम 


आदेश ( ९ ०६- ९ ० ९ ) 
क्रमांक विवअ/ स्था.जप्ती/ १४ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . हरिष सुनिल खोमणे , राहणार 
जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २९, ४१,७२४/- ( अक्षरी रुपये एकोणतीस लाख ऐक्येचाळीस हजार सातशे फक्त) व दिनांक १ डिसेंबर २०१५ पासून 
होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार, गहाण, 
लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


२५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

मिळकतीचे वर्णन 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


चर्तु: सीमा 


१ 


२ 


३ 


४ 


-- 


२०१६ , 


.. 


१०१/ ९ २८ / ८२/ श्री . हरिष सुनिल खोमणे, अ) तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका पुरंदर मे . सब पूर्वेस : श्री . जालिंदर खोमणे 
राहणार जेजुरी , ता . पुरंदर , 

रजिस्टार , सो . पुरंदर यांचे 
हद्दितील तसेच जिल्हा, यांचे क्षेत्र 

२९ / ०४/ २०१६ 
जिल्हा पुणे . परिषद पुणे तालुका पंचायत समिती पुरंदर यांचे 

दक्षिणेस : कोळविहीरे रस्ता 

स्थळ सिमेतील गाव मौजे 
जेजुरी, तालुका पुरंदर , 

पश्चिमेस : श्री . ज्ञानेश्वर 
जिल्हा पुणे, येथील शेतजमीन मिळकत गट नं. २४१/१ 

खोमणे यांचे क्षेत्र. 
क्षेत्र ०५ हे ८५ आर पोख. क्षेत्र ०० हे १ ९ आर असे उत्तरेस : ओढा. 
एकूण क्षेत्र ०६ हे ०४ आर आकार ११ रू ५६ पै. 
अशा मिळकतीमधील सामाईकातील क्षेत्र श्री . हरिष 
सुनिल खोमणे, राहणार जेजुरी तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे यांचे मालकीची व वहिवाटीचे क्षेत्र ०० हे 

७४ आर अशी शेतजमीन मिळकत. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, २६ सप्टेंबर २०१७. 


- 


आदेश ( ८११-८१६ ) 
क्रमांक विवअ/ स्था.जप्ती/०७/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . हनुमंत निवृत्ती पवार , राहणार 
मु . पो . वाल्हे , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६ ९, ५७४५/ - ( अक्षरी रुपये एकोणसत्तर लाख सत्तावन्न हजार पंचेचाळीस फक्त) व दिनांक १ जानेवारी 
२०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही 
करार, गहाण, लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


अ . क्र . गट नंबर 


क्षेत्र 


आकार 


पैकी तारण क्षेत्र 


१ 


३२४४ 


०० हे ६५ आर 


१०१ /९ २६ / ८० / श्री. हनुमंत निवृत्ती पवार , 
२०१६ 

राहणार मु.पो. वाल्हे , 
२९/ ४/ २०१६ तालुका पुरंदर , जि . पुणे. 


० रू ३४ पैसे १ आणा ४ पैसे हिस्सा संपूर्ण 

पोखसह . 


पो . ख .०० हे . 


२१ आर 


२ 


३२७४ 


० रू ३४ पैसे 


११ हे ४ ९ आर 
पो . ख . ०३ हे . 


१ आणा ४ पैसे हिस्सा संपूर्ण 
पोखसह . 


३५ आर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२५३ 


३२४६ 


०० हे ५० आर 


mm 


० रू २५ पैसे 


१ आणा ४ पैसे हिस्सा संपूर्ण 
पोखसह . 


पो . ख . ०० हे 


१७ आर. 


४ 


३२६१ 


०१ हे ०६ आर 
पो . ख . ०० हे . 


० रू ८७ पैसे १ आणा ४ पैसे हिस्सा संपूर्ण 


३२ आर . 


५ 


३१४८ 


० हे ९ ० आर 
पो . ख . ०० हे 


० रू ५० पैसे २ आणे हिस्सा संपुर्ण पोखसह 


३० आर 


w 


३१४३ 


०१ हे २ ९ आर 
पो . ख . ०० हे . 


०२ रू ५६ पैसे पैकी अविभक्त हिस्सा संपूर्ण 

पोखसह 


१० आर 


( ७ 


३०६१ 


०० हे ०२ आर 


० रू ०२ पैसे पैकी अविभक्त हिस्सा संपूर्ण 

पोखसह 


८ 


३०६२ 


० रू ३२ पैसे 


८ आणे हिस्सा संपूर्ण पोखसह 


०० हे २६ आर 
पो . ख . ०० हे . 


०७ आर 


on 


३०६३ 


०० हे ०४ आर 


० रू १४ पैसे पैकी अविभक्त हिस्सा संपुर्ण 

पोखसह 


१० 


३१४४ 


०० 


हे 


३६ आर 


० रू २५ पैसे 


१ आणा ४ पैसे हिस्सा संपूर्ण 


पो . ख . ०० हे . 


१५ आर 


११ 


३०६५ 


00 हे १० आर 


० रू २ ९ पैसे 


१२ 


८ आणे हिस्सा संपूर्ण पोखसह 
१ आणा ४ पैचा हिस्सा संपूर्ण 
पोखसह 


३३८७ 


० रू १४ पैसे 


०० हे ०३ आर 
पो . ख . ०० हे . 


०४ आर 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , ७ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश (९ १० - ९ १४ ) 


क्रमांक विवअ/ स्था.जप्ती / १६ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सचिन सुभाष इंगळे , राहणार 
वाळूज, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २,९ ०,४५४/- ( अक्षरी रुपये दोन लाख नव्वद हजार चारशे चौपन्न फक्त) व दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ पासून 
होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार , गहाण , 
लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


- 


२५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
क्रमांक व दिनांक देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


अ . क्र . गट नंबर 


क्षेत्र 


आकार 


पैकी तारण क्षेत्र 


१ 


५५० 


१०१/४५१ / ५१४/ श्री . सचिन सुभाष इंगळे , 
२०१६ राहणार वाळुज , 

तालुका पुरंदर , जि . पुणे. 


०० हे २४ आर 
पो . ख . ०० हे 


५ रू २५ पैसे सहकर्जदार श्री . सुभाष दशरथ 

इंगळे , यांच्या हिस्साचे क्षेत्र ०० 


०३ आर 


०३ आर 


२ 


५५१ 


00 हे ०७ आर 


१ रू ५० पैसे सहकर्जदार श्री . सुभाष दशरथ 

इंगळे , यांच्या हिस्साचे क्षेत्र ०० 


०७ आर 


३ 


५६ ९ 


00 हे ०८ आर 
पो . ख . ०० हे . 


१ रू ९ ४ पैसे सहकर्जदार श्री . सुभाष दशरथ 

इंगळे, यांच्या हिस्साचे क्षेत्र ०० हे. 


०४ आर 


०१.५ आर 


४ 


५२० 


०० हे ३५ आर १ रू १ ९ पैसे सहकर्जदार श्री . सुभाष दशरथ 
पो . ख . ०० हे . 

इंगळे , यांच्या हिस्साचे क्षेत्र ०० हे 


०३ आर 


०४ आर 


५ 


५२८ 


०० हे . २० आर 
पो . ख ०० हे . 


४ रू १ ९ पैसे सहकर्जदार श्री . सुभाष दशरथ 
४ रू १ ९ पैसे इंगळे, यांच्या हिस्साचे क्षेत्र ०० हे. 


०१ आर 


०२.१ आर 


w 


६१५ 


०० हे . २० आर ०५ रू ०० पैसे सहकर्जदार श्री . सुभाष दशरथ 
पो . ख ०० हे . 

इंगळे , यांच्या हिस्साचे क्षेत्र ०० हे . 


०२ आर 


०२.२ आर 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, २६ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ८३८-८४२ ) 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.ल.भ.फाटे / स्था.मा.जप्ती / सन २०१७.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा १९ ६१ मधील नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . लक्ष्मण भगवान फाटे , राहणार वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे, 
यांचेकडील श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये 
२०,१४००/ - ( अक्षरी वीस लाख एक हजार चारशे फक्त) अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
१५ % दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची व लिहून देणार श्रीमती 
सुरेखा रामदास फाटे व सौ . वनिता लक्ष्मण फाटे यांची मौजे वडकी , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील घर व शेतजमीन मिळकत ह्या 
आदेशातंर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर मिळकत व शेतजमिन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या घर मिळकतीचे व शेतजमिन/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२५५ 


परिशिष्ट अ 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गट क्र . / 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला / हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव तालुका जिल्हा 

मिळकतीचे वर्णन 


सर्वे क्र . 


हे . 


आर . 


पै . 


१ 


०४ 


० 


१०१/२५/१५३/२०१६ मौजे ग्रामपंचायत वडकी, ता . हवेली , ३०२ 

३७ 
सन २०१६ 

जि . पुणे येथील मिळकत नं . ०५९ ७ तसेच मौजे वडकी, ता . हवेली, जि . पुणे येथील १ हे . 
दि . २६/०५/२०१६ 

मधील विट , सिमेंट उत्तरमुखी बांधकाम ०४ आर लिहून देणार नं . २ लक्ष्मण भगवान फाटे यांच्या 
पु. प. १८.५ बाय द . उ . ३७ फु . 

हिश्याचे शेतजमिन क्षेत्र मिळकत. 
एकूण ६८४.५ चौ . फुट छप्पर कौल 

मिळकत. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व शेतजमीन मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे , १८ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ८४३-८४७ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . प्र . अं. गायकवाड / स्था.मा.ज./ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा 
पुणे, यांचेकडील श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रक्कम 
रुपये ३७,१९९ ७/ - ( अक्षरी रुपये तीन लाख एक्कहत्तर हजार नऊशे सत्यान्नव फक्त ) अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ % दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
त्यांची पत्नी सौ . मंगल प्रमोद गायकवाड व कर्जास मान्यता देणार आई शकुबाई अंकुश गायकवाड यांची मौजे वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा 
पुणे येथील इमारत पड जागा मिळकत ह्या आदेशातंर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर मिळकत व शेतजमिन मिळकत या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या घर मिळकतीचे व 
शेतजमिन/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला / हुकूमतनामा गावाचे नाव तालुका जिल्हा 

गट क्र . / 
क्रमांक व दिनांक 

मिळकतीचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकार 


सर्वे क्र . 


nic 


आर . 


पै . 


रु . 

६ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


o 


१०१/२३/१५१/२०१६ मौजे ग्रामपंचायत वडकी, ता . हवेली , ३५० 

३१ 

२२ 
सन २०१६ जि . पुणे येथील लिहून देणार 

तसेच मौजे वडकी , ता . हवेली , जि . पुणे येथील 
२६/०५/२०१६ १) प्रमोद अंकुश गायकवाड 

मान्यता देणार शकुबाई अंकुश गायकवाड यांची मालकीची 
२) मंगल प्रमोद गायकवाड यांची 

० हे. १५.५ आर इमारत पड जागा मिळकत . 
मिळकत नं . ५५७ मधील विट , सिमेंट , 
उत्तरमुखी बांधकाम पु. प . १३ बाय 
द.उ. १२ फुट एकूण १५६ चौ . फुट 

छप्पर पत्रा बांधकाम मिळकत. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व शेतजमीन मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, १८ सप्टेंबर २०१७. 


- 


२५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


चे कलम 


- 


. 


आदेश ( ८४८-८५२ ) 
क्रमांक विवआ / वसुली/ श्री . म. का . गायकवाड / स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा 
पुणे, यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . मच्छिद्र काळूराम 
गायकवाड राहणार वडकी ( गायकवाडवाडी), तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये ३२,८ ९ ६१/ - (तीन लाख अठ्ठावीस हजार नऊशे एकसष्ट फक्त ) अधिक 
दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ % दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च 
वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांचे वडील काळु गुलाब गायकवाड व त्यांची पत्नी सौ . शारदा मच्छिंद्र गायकवाड राहणार 
वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांची घर व शेतजमिन मिळकत ह्या आदेशातंर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर मिळकत व शेतजमिन 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या घर मिळकतीचे व शेतजमिन/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला / हुकूमतनामा गावाचे नाव तालुका जिल्हा 

गट क्र . / 
क्रमांक व दिनांक 

मिळकतीचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकार 


सर्वे क्र . 


हे . 


आर . 


रु . 


पै . 


१ 


w 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


0 


सन 


१०१/ २१ / १४ ९ / २०१६ मौजे ग्रामपंचायत वडकी, ता . हवेली , 

१३६ ६५ 

७५ 
२०१६ जि . पुणे येथील मिळकत नं . १७१२ 

क्षेत्रापैकी संमती देणार श्री . काळू गुलाब गायकवाड 
दि .२६ / ०५/ २०१६ मधील वीट , सिमेंट उत्तरमुखी बांधकाम 

० हे . ३० आर शेतजमिन मिळकत . 
पु. प. १२ बाय द.उ. २४.५ फुट 
उ. द . १३.५ X द . उ . १४ = ४८३ 
चौ. फुट छप्पर पत्रा शौचालय लिहून देणार 
श्री . मच्छिद्र काळुराम गुलाब गायकवाड व मान्यता 
देणार सौ . शारदा मच्छिद्र गायकवाड 

यांची घर मिळकत. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व शेतजमीन मिळकतीची रीतसर स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे , १८ सप्टेंबर २०१७. 


- 


आदेश ( ८५३-८५७ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . ग . बा. लडकत / स्था.मा. स. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा 
पुणे, यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्र . १०७ (१०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . गणेश बाळासो 
लडकत , राहणार वडकी, ( तळेवाडी), तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये ३,५४,७३६/ - ( अक्षरी तीन लाख चौपन्न हजार सातशे फक्त) अधिक दिनांक १ 
जानेवारी २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ % दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी 
होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांचे चुलते श्री . हिरामण भगवंत लडकत वडील श्री . बाळासाहेब भगवंत लडकत व दोन आत्या श्रीमती सुमन 
शंकर दळवी, आणि सौ . बेबी बाळासाहेब म्हेत्रे यांची मौजे वडकी , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील संमती देणार क्र . २ श्री . बाळासाहेब 
भगवंत लडकत यांची घर व शेतजमिन मिळकत क्षेत्र यांच्या हिस्याची ह्या आदेशातंर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर मिळकत व शेतजमिन 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या घर मिळकतीचे व शेतजमिन/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२५७ 


परिशिष्ट अ 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गट क्र . / 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला / हुकूमतनामा गावाचे नाव तालुका जिल्हा 
क्रमांक व दिनांक 

मिळकतीचे वर्णन 


सर्वे क्र . 


ric 


आर. 


पै. 


१ 


w 


२ 


४ 


३ 


५ 


७ 


० 


१ 


१०१/२०/१४८/२०१६ मौजे ग्रामपंचायत वडकी, वार्ड नं . ५, 

७३४ ९ ५ 

७८ 
सन २०१६ येथील मिळकत नं . ६१३ विट , सिमेंट 

वरील पैकी एकूण क्षेत्रापैकी कर्जास मान्यता 
दि .२६ / ०५/ २०१६ उत्तरमुखी बांधकाम पु. प. ३१ बाय 

व तारण देणार क्र . २ श्री . बाळासाहेब भगवंत 
द . उ. २६५ ८२१ चौ . फुट छप्पर 

लडकत यांचे हिस्याचे शेतजमिन मिळकत. 
कौला पत्रा तसेच मौजे वडकी, ता . हवेली , 
जि . पुणे येथील गट नं . ७३४ मधील 
एकूण क्षेत्र ० हे . ९ ५ आर शेतजमिन 
क्षेत्रापैकी कर्जास तारण व मान्यता देणार क्र . २ 

यांच्या हिस्याचे घर व शेतजमिन मिळकत. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे , १८ सप्टेंबर २०१७. 


- 


आदेश ( ८५८-८६२ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . वि. का . गायकवाड / स्था.मा.ज./ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा 
पुणे , यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्र . १०७ (१० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . विठ्ठल काशिनाथ 
गायकवाड राहणार वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये २०,५५०३/ - ( अक्षरी वीस लाख पाच हजार पाचशे 
तीन रुपये फक्त) अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ % दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय 
सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची व त्यांची पत्नी सौ . रोहिणी विठ्ठल गायकवाड , यांची मौजे वडकी, 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांची घर व शेतजमिन मिळकत ह्या आदेशातंर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर मिळकत व शेतजमिन मिळकत 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या 
घर मिळकतीचे व शेतजमिन/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला / हुकूमतनामा गावाचे नाव तालुका जिल्हा 

गट क्र . / 
क्रमांक व दिनांक 

मिळकतीचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकार 


सर्वे क्र . 


हे . 


आर . 


रु . 


पै 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


१ 


१०१/२२/१५०/२०१६ 
सन - २०१६ 
दि .२६ / ०५/ २०१६ 


मौजे ग्रामपंचायत वडकी, ता . हवेली, 
जि . पुणे येथील मिळकत नं . १७५६ 
मधील विट , सिमेंट , उत्तरमुखी बांधकाम 
पु . प . १२.५ बाय द . उ . १३ फुट 
उ . द . २६.५ X द . उ . १५ ५६० 
चौ . फुट छप्पर पत्रा शौचालय घर मिळकत. 


१३१ ५१ 

९ ७ 
क्षेत्रापैकी संमती देणार श्री . विठ्ठल काशिनाथ 
गायकवाड लिहून देणार १ यांना त्यांचे 
हिश्याचे शेत जमिन मिळकत क्षेत्र. 


%3D 


२५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १८ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश (८८३-८६७ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . मु . का . फाटे / स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे , 
यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . मुरलीधर कान्हू फाटे , 
राहणार वडकी तळेवाडी , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये २४५४२२/ - ( अक्षरी दोन लाख पंचेचाळीस हजार चारशे 
बावीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ % दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय 
सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी लिहून देणार यांची व त्यांची पत्नी सौ. वत्सला मुरलीधर फाटे , यांची 
मौजे वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील घर व शेतजमिन मिळकत ह्या आदेशातंर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर मिळकत व 
शेतजमिन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त 
करण्यात आलेल्या घर मिळकतीचे व शेतजमिन/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा 
निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला / हुकूमतनामा गावाचे नाव तालुका जिल्हा 

गट क्र . / 
क्रमांक व दिनांक 

मिळकतीचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकार 


सर्वे क्र . 


ro 


आर . 


पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


४० 


३ 


१०१/१६/१४४/२०१६ 

मौजे ग्रामपंचायत वडकी, ता . हवेली , ३४९ 
सन -२०१६ 

जि . पुणे येथील मिळकत नं . ५५६ तसेच मौजे वडकी, ता . हवेली, जि . पुणे, येथील गट नं . 
दि २६/०५/२०१६ मधील विट , सिमेंट , बांधकाम 

३४ ९ मधील एकूण क्षेत्र १ हे . ४० आर क्षेत्रापैकी लिहून 
पु . प. २ ९ बाय द . उ . फुट एकूण देणार श्री . मुरलीधर कान्हू फाटे व मान्यता देणार 
८४१ चौ . फुट छप्पर पत्रा लिहून देणार वत्सला मुरलीधर फाटे यांच्या हिश्श्याचे 

श्री . मुरलीधर कान्हू फाटे यांची मिळकत . शेतजमिन क्षेत्र. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, १८ सप्टेंबर २०१७. 


चे कलम 


आदेश ( ८८३-८६७ ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . भ. कि . गुळुजकर / स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा 
पुणे, यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री. भरत किसन गुळंजकर, 
राहणार वडकी साबळेमळा, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री. हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये ३७,१९९ ७ /- ( अक्षरी तीन लाख एक्काहत्तर हजार नऊशे सत्यान्नव फक्त) अधिक 
दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ % दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च 
वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जास संमती व तारणे देणार गंगुबाई सोनबा गुळुजकर , यांची मौजे वडकी, तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे येथील घर व शेतजमिन मिळकत ह्या आदेशातंर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर मिळकत व शेतजमिन मिळकत या आदेशान्वये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२५ ९ 


जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या घर मिळकतीचे 
व शेतजमिन/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गट क्र . / 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला / हुकूमतनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव तालुका जिल्हा 

मिळकतीचे वर्णन 


सर्वे क्र . 


no 


आर . 


रु . 


पै . 


१ 


w 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


१२ 


१०१/ १९ / १४७/ २०१६ 

सन-२०१६ 
दि २६/०५/२०१६ 


६६८ 

३० 
तसेच मौजे वडकी, ता. हवेली, जि . पुणे, येथील 
संमती देणार गंगुबाई सोनबा गुळुजकर यांची गट नं . 
६६८ मधील ० हे. ३० आर शेतजमिन मिळकत. 


मौजे ग्रामपंचायत वडकी, ता . हवेली , 
जि . पुणे येथील घर मिळकत नं.२२०८ 
मधील मान्यता देणार गंगुबाई सोनबा 
गुळुजकर यांची विट , सिमेंट बांधकाम 
पु . प. ३० बाय द . उ . १३ फुट , 
एकूण ३ ९० चौ . फुट मातीचे उत्तरमुखी 
बांधकाम पु . प. २८.५ फुट बाय द . उ . 
९ .५ फुट म्हणजेच २७०.७५ चौ. फुट 
छप्पर पत्रा शौचालय लिहून देणार 
भरत किसन गुळुजकर यांची 
कर्जासाठी तारण 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


. 


. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


गौतम एल. गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे , 


, 


द्वारा श्री . हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी, 


पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 


पुणे, १८ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ८७८-८७९ ) 


क्रमांक -४८ /विवअ/ श्री . हंडाळ, सु.ना./ स्थावर मा . जप्ती/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० मधील कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रं . १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रं . १०७ (१०) अन्वये 
आदेश देतो की, श्री. हंडाळ सुरेश नागनाथ (कर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रु . ४,७६,८२२ ( अक्षरी रु. चार लाख शहाहत्तर हजार आठशे बावीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक १७ जुलै २०१७ पासून 
पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा. द.शे १५ % प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी 
तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
श्री . आल्हाट सचिन सुदाम ( सहकर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे माळवाडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ८१७, ८३२ , मधील 
त्यांच्या हिश्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशातंर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


२६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


गावाचे नाव 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 
कर्जदार व जामीनदारांची नावे वसुली दाखला क्र / 

कर्जबाकी वसूल / 
व दिनांक 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


गट नंबर 


मिळकतीचे 
वर्णन 


तालुका जिल्हा 


नाव 


मौजे माळवाडी, 


८१७ 


ता . दौंड , 


१. श्री . हंडाळ सुरेश नागनाथ 
( कर्जदार) रा . माळवाडी, 
ता . बारामती, जि . पुणे. 


कलम १०१/ ३५/ श्री . आल्हाट सचिन सुदाम 
४८५/२०१७ दिनांक ( सहकर्जदार) रा. धुमाळीचामळा , ८३२ 
१७/०७/२०१७ केडगांव, ता . दौंड, जि . पुणे. ४१२२०३ 


जि . पुणे. ४१३१०२ 


श्री . आल्हाट सचिन 
सुदाम ( सहकर्जदार ) 

रा . धुमाळीचामळा 
केडगाव , ता . दौंड , 
जि . पुणे. ४१२२०३ 


२. श्री . आल्हाट सचिन सुदाम ( सहकर्जदार ) 

रा . धुमाळीचामळा , केडगाव , 

ता. दौंड , जि . पुणे - ४१२२०३. 
३. श्री . गडदरे शिवाजी बबन ( जामीनदार ) 

रा . केडगाव स्टेशन रोड , 

ता . दौंड , जि . पुणे - ४१२२०३. 
४. डुबे प्रकाश सत्ताजी ( जामीनदार ) 

रा. पिलाणवाडी , ता . दौंड , 
जि . पुणे - ४१२२०३ . 
५. श्री . शेळके शरद रमेश ( जामीनदार ) 

रा . खुटबांव रोड , केडगाव , 

ता . इंदापूर , जि . पुणे - ४१३१०४. 
६. श्री . देविदास शिवाजी सुपेकर ( जामीनदार ) 

रा . वाखरी , ता . दौंड , जि . पुणे - ४१२२०३. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम ह्या 
आदेशाच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा केडगाव , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दौंड , २० सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ८८०-८८१ ) 


क्रमांक -४९ /विवअ/ वसुली/ श्री. हं.सु.नागनाथ/ स्थावर मा . जप्ती/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० मधील कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१० ) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री . हंडाळ सुरेश नागनाथ (कर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा सासवड , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रु. ४,७६,८२२ /- ( अक्षरी रु. चार लाख शहाहत्तर हजार आठशे बावीस रुपये फक्त) अधिक दिनांक १७ जुलै २०१७ 
पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा. द.शे १५ % प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च 
इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . 
आल्हाट सचिन सुदाम ( सहकर्जदार) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे माळवाडी , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ३८ , ४२ , १०७, १० ९ , ४५ 
मधील त्यांच्या हिश्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशातंर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२६१ 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


कर्जदार व जामीनदारची नावे 


गट नंबर 


वसुली दाखला क्र / 

व दिनांक 


कर्जबाकी वसूल / 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे 


मिळकतीचे 

वर्णन 


तालुका, जिल्हा 


नाव 


रा . वाखरी 


मौजे वाखरी, १. श्री . हंडाळ सुरेश नागनाथ कलम १०१/ ३५/ 

श्री . देविदास शिवाजी सुपेकर ३८ 

श्री . देविदार शिवाजी 
ता . दौंड , ( कर्जदार ) रा. माळवाडी, ४८५/२०१७ दिनांक ( जामिनदार) रा. वाखरी, 
४२ 

सुपेकर ( जामिनदार ) 
जि . पुणे . ४१३१०२ ता . बारामती, जि . पुणे. १७/०७/२०१७ ता . दौंड जि . पुणे. ४१२२०३ ४५ 

१०७ 

ता . दौंड , 
१० ९ 

जि . पुणे. ४१२२०३ 
२. श्री . आल्हाट सचिन सुदाम ( सहकर्जदार) 

रा . धुमाळीचामळा, केडगाव , 

ता . दौंड जि . पुणे - ४१२२०३ . 
३. श्री . गडदरे शिवाजी बबन ( जामीनदार ) 

रा. केडगांव स्टेशन रोड , 

ता . दौंड , जि . पुणे - ४१२२०३. 
४. डुबे प्रकाश सत्ताजी ( जामीनदार) 

रा. पिलाणवाडी, ता . दौंड , 
जि . पुणे - ४१२२०३. 
५. श्री . शेळके शरद रमेश ( जामीनदार) 

रा . खुटबांव रोड , केडगाव , 

ता . इंदापूर , जि . पुणे - ४१३१०४. 
६. श्री . देविदास शिवाजी सुपेकर ( जामीनदार ) 

रा . वाखरी, ता . दौंड , जि . पुणे - ४१२२०३. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम ह्या 
आदेशाच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा केडगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , २१ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ८८६-८८७ ) 
क्रमांक -६७/विवअ/ वसुली/ श्री . आ . शि . देशमुख/ स्थावर मा . जप्ती/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० मधील 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्र . 
१०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री आनंद शिवराम देशमुख (कर्जदार ) यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड, तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणेकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्याच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे वालचंदनगर, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे येथील मिळकत नं . २७ 
मधील ३६ x १२ = 

फूट 

स्लॅब बांधकाम मिळकत व ३६ x १२ = ४३२ चौ . फूट पहिला मजला बांधकाम भूखंडासह जमीन मिळकत बोजा नोंद 
करून तारण दिली होती व आहे. श्री . आनंद शिवराम देशमुख (कर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा 
सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रु. १,३३,६ ९२/- ( अक्षरी रु. एक लाख तेहतीस हजार सहाशे ब्यान्नव रुपये फक्त) अधिक मुद्दल 
रक्कमेवर दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ पासुन पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा. द.शे १५ % प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व 
तद्नुषंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकुण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री. आनंद शिवराम देशमुख (कर्जदार) यांच्या 
स्वत : च्या मालकीची मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशाअन्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या मिळकतीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


४३२ चौ . 


२६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


कर्जदार व जामीनदारची नावे 


क्षेत्र हेक्टर / 


वसुली दाखला क्र / 

व दिनांक 


कर्जास मिळकत / 
तारण देणाऱ्याचे नाव 


मिळकत 
क्रमांक 


तालुका जिल्हा 


व पत्ता 


आर 


२७ 


जि . पुणे. 


मौजे वालचंदनगर, १. श्री . आनंद शिवराम देशमुख कलम १०१ / ६ ९ / श्री . आनंद शिवराम देशमुख, 

मौजे वालचंदनगर , 
ता . इंदापूर , ( कर्जदार), रा . वालचंदनगर , ४९ ३/ २०१७ दिनांक (कर्जदार ), रा. वालचंदनगर , 

इंदापूर , जि . पुणे 
स्टार लाईट फोटो स्टुडिओ, १७/०७/२०१७ स्टार लाईट , फोटोस्टुडिओ, 

येथील मिळकत नं . २७ 
बाजार पेठ , ता . इंदापूर , 

बाजार पेठ , ता . इंदापूर , 

मधील ३६ x १२ = ४३२ 
जि . पुणे - ४१३११४. 

जि . पुणे - ४१३११४. 

चौ . फूट पहिला मजला 
२. श्री . गोपाळ दत्तात्रय भिसे, 

बांधकाम भूखंडासह 
( जामीनदार क्र . १ ) 

जमीन मिळकत. 
रा . वालचंदनगर , ता . इंदापूर , 
जि . पुणे - ४१३११४ . 
३. श्री . राजू ज्ञानदेव वाघमोडे ( जामीनदार) 

( क्र . २) रा. वालचंदनगर , कळंब, 

ता . इंदापूर , जि . पुणे - ४१३११४ . 
जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम ह्या आदेशाच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय होडको रोड , सोपाननगर 
सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे - ४१२३०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , २७ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ८८८-८८९ ) 
क्रमांक -६६/विवअ/ वसुली/ श्री . सु. ना. हंडाळ/ स्थावर मा . जप्ती/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रं . १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. सुरेश नागनाथ हंडाळ ( कर्जदार ) यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा सासवड , तालुका 
पुरंदर, जिल्हा पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी श्री . सचिन सुदाम अल्हाट ( सहकर्जदार ) यांनी त्याच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे माळवाडी , तालुका बारामती 
जिल्हा पुणे येथील गट नं . ८१७ मधील २ हेक्टर ७४ आर अधिक ०३ आर पोटखराबा अशी एकूण २ हेक्टर ७७ आर पैकी १७ आर जमीन मिळकत व 
गट नं . ८३२ मधील ९ हेक्टर अधिक ०७ आर पोटखराबा अशी एकूण ९ हेक्टर ०७ आर पैकी ९ २ आर जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण 
दिली होती व आहे. श्री . सुरेश नागनाथ हंडाळ (कर्जदार) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रु . ५,९९ ,६१३ / - ( अक्षरी रु. पाच लाख नव्यान्नव हजार सहाशे तेरा फक्त) अधिक मुद्दल रक्कमेवर दिनांक २७ 
सप्टेंबर २०१७ पासुन पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा. द.शे १५ % प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषागीक वसुलीसाठी 
होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . सचिन सुदाम अल्हाट ( सहकर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची 
मिळकत ह्या आदेशातंर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशाअन्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या मिळकतीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जदार व जामीनदारची नावे वसुली दाखला क्र / 


कर्जास मिळकत / 
तारण देणाऱ्याचे नाव 


गट क्षेत्र 
क्रमांक हेक्टर / आर 


चतु: सीमा 


तालुका, जिल्हा 


व पत्ता 


व दिनांक 


मौजे माळवाडी, 


८१७ 


तालुका बारामती, 
जि . पुणे. 


१. श्री . सुरेश नागनाथ हंडाळ , कलम १०१ / ३५/ श्री . सचिन सुदाम अल्हाट 

( कर्जदार ), राहणार हंडाळवाडी, ४८५/२०१७ ( सहकर्जदार), राहणार , 
तालुका दौंड, जि . पुणे-४१२२०३. दि . १७/०७/२०१७ हंडाळवाडी , ता . दौंड , 
२. श्री . सचिन सुदाम अल्हाट , 

जि . पुणे . ४१२२०३. 
( सहकर्जदार), रा . धुमळीचा मळा , 
केडगाव ता . दौंड , जि . पुणे. 


१७ पूर्वेस - याच गटातील 
आर श्री . संदेश वामन 

आल्हाट यांची मिळकत . 
दक्षिणेस - वैशाली भरत 
आल्हाट यांचे क्षेत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२६३ 


पश्चिमेस - याच गटातील 
श्री . रोहिदास रघुनाथ 


आल्हाट यांचे क्षेत्र . 


, 


३. श्री . शिवाजी बबन गडदरे 
( जामीनदार क्र . १) रा . केडगाव , 

स्टेशन रोड , दौंड , जि . पुणे. 
४. श्री . प्रकाश सत्ताजी डुबे 
( जामीनदार क्र . २) रा . पिलाणवाडी , 

तालुका दौंड , जि . पुणे. 
५. श्री . शरद रमेश शेळके 

( जामीनदार क्र . ३), रा . खुटबाव , 
रोड केडगांव फाटा, ता . दौंड , 
जिल्हा पुणे . 


उत्तरेस- याच गटातील 
श्री . भानुदास हरिभाऊ 
आल्हाट , यांचे क्षेत्र . 
पूर्वेस - श्री . वामन सोपान 
आल्हाट यांचे क्षेत्र 
दक्षिणेस - याच गटातील 
श्री . 

राहुल 
यांचे क्षेत्र 


धर्मा आल्हाट 


८३२ 


९ २ 


६. श्री . देविदास शिवाजी सुपेकर 
( जामीनदार क्र . ४), रा. वाखारी , 
तालुका दौंड, जि . पुणे. 


पश्चिमेस - श्री . जाधव 
यांचे क्षेत्र. 
उत्तरेस - याच गटातील 
श्री . रविंद्र हरिभाऊ 
आल्हाट यांचे क्षेत्र 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम ह्या आदेशाच्या तारखेपासून तीस दिवसाच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे मुख्य कार्यालय हडको रोड , सोपाननगर, 
सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे - ४१२३०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे. 

हडको रोड सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जि . पुणे. 
पुणे , २७ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ८७७ ) 
क्रमांक / वसुली/स्थावर जप्ती/ १५२ / सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक मर्यादित, वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने मे. सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, वाई , जिल्हा सातारा, यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ७७१ / २००८-०९ दिनांक २१/०६/२००८ च्या प्रमाणपत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

ज्याअर्थी, मी श्री. संदिप वासुदेव बाचल , वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक मर्यादित , वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६१ 
च्या नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन - को - ऑप. बँक 
मर्यादित , वाई या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकाराविरुध्द उक्त गावाचे नाव व तालुका भूमापन क्रमांक सि . स. क्षेत्र आकारणी 
क्रमांक व दिनांक प्रमाणपत्र देणेत आले पेठ , घर नं . क्रमांक गट क्रमांक 

हे / आर 
७७१/२००८ १. श्री . हरिश्चंद्र रामचंद्र पवार रा. खानापूर ता.वाई, मौजे ओझर्डे, ता . वाई , ३ हे. श्री . विजयकांत 
२१/०६/२००८ 

जिल्हा सातारा. जिल्हा सातारा येथील 

वामनराव काळे यांचा 
२. श्री . धर्माजी दिनकर पवार रा . खानापूर, ता . वाई, गट नं . १ ) १३६७ क्षेत्र 

हिस्सा 
जिल्हा सातारा . 

३ हे. १८ आर पैकी आणे 

हिस्सा २ आणे हिस्सा हिस्सा 
३. श्री . विजयकांत वामनराव काळे 

रा . खानापूर , स्टॉप. 

ता . वाई , जि . सातारा . 
शेरा - ज्या भारात मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


प्रमाणपत्राचा 


चतु: सीमा 


रु . पै 


१८ आर 


पैकी २ 


२६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रु. ५५,७००/ - ( अक्षरी रु. पंचावन्न हजार सातशे फक्त) अधिक व्याज आणि खर्चयासह या आदेशाच्या 
दिनांकपासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 
सातारा ( वाई), ११ सप्टेंबर २०१७ . 


, 


आदेश (९ १५ ) 
क्रमांक / वसुली/ स्थावर जप्ती/ १७२ / सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक मर्यादित , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने मे. उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, वाई , जिल्हा सातारा, यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक १३१ / २०१६-१७ दिनांक ३०/११/२०१६ च्या प्रमाणपत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

ज्याअर्थी, मी श्री . संदिप वासुदेव बाचल, वसुली अधिकारी जनता अर्बन को - ऑप. बँक मर्यादित, वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६१ 
च्या नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन - को - ऑप. बँक 
मर्यादित , वाई या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकाराविरुध्द उक्त गावाचे नाव व तालुका भूमापन क्रमांक / सि . स . क्षेत्र आकारणी चर्तुरसीमा 
क्रमांक व दिनांक प्रमाणपत्र देणेत आले पेठ , घर नं . क्रमांक / गट क्रमांक हे / आर 

असेल त्याचे नाव 


प्रमाणपत्राचा 


रु . पै 


१ 


२ 


४ 


w 


eu 


५ 


७ 


८ 


१. श्री . रविराज एकनाथ कारंडे 


रविराज एकनाथ 


१३१/२०१६ 
३०/११/२०१६ 


रा. अंदोरी, ता . खंडाळा , 
जिल्हा सातारा. 


मौजे अंदोरी 
ता . खंडाळा , जि . सातारा 
येथील शेतजमीन संपूर्ण 


८१ 


कारंडे यांचा हिस्सा 


२. श्री . दिपक सोमेश्वर धायगुडे रा . अंदोरी , ता . खंडाळा , 
जिल्हा सातारा. 


१ ) गट नं ६ ९ २ क्षेत्र 
१ हे . ०७ आर पो . ख . 
० हे. ०६ आर. 


१ ९ 


०५ आर 


४७ 


३. श्री . सुरेखा दिपक धायगुडे रा . अंदोरी ता . खंडाळा, २) गट नं . ६ ९९ ३१.६६ १ 

जिल्हा सातारा. 

क्षेत्र ० हे . ९ ० आर आर 

पो . ख . ० हे . 
४. वैशाली रविराज कारंडे रा . अंदोरी, ता . खंडाळा , ३ ) गट नं . ७१० क्षेत्र 

११ आर १ 
जिल्हा सातारा. 

० हे . ८१ आर पो . ख . 
० हे . ०४ आर या मिळकती 
मधील रविराज कारंडे यांचा 

संपूर्ण हिस्सा. 
शेरा - ज्या भारात मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रु . ९, ७७,५७१/ - ( अक्षरी रु. नऊ लाख सत्याहत्तर हजार पाचशे एकाहत्तर फक्त) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


संदीप वा . बाचल , 


वसुली अधिकारी, 
जनता अर्बन को - ऑप बँक लि , वाई, जि . सातारा. 


सातारा ( वाई), ७ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( ८७३-८७५ ) 


क्रमांक / एस.आर.ओ/१५६/ श्री. अ. खं / खेडेकर/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१० ) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी अमित विश्वनाथ कांबळे , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, द्वारा पंचरत्न नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , १०८ , गणराज 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२६५ 


१ 


१ ) 


मार्केट , गेट नं . २, मार्केटयार्ड , पुणे, ३७ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अजय 
खंडेराव खेडेकर यांचेकडील कर्ज रुपये ३९,५७,२१५ /- अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी 
खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण, लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. 
तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी पंचरत्न नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , १०८ , गणराज मार्केट , गेट नं. २, मार्केटयार्ड , पुणे 
३७ यांचेबाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरले . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/ १९ ४/ ४४६/ २०१६ दिनांक १८-७-२०१६ 
२) ज्यांच्या विरुध्द १०१/( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) श्री . अजय खंडेराव खेडेकर ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . 
( २ ) सौ . ऐश्वर्या अजय खेडेकर ( जामीनदार क्र . १ तथा प्रतिवादी क्र . २ ) 
( ३) श्री . संजय खंडेराव खेडेकर ( जामीनदार क्र . २ तथा प्रतिवादी क्र . ३) 

( ४) श्री. रमाकांत वसंत लोणारे ( जामीनदार क्र . ३ तथा प्रतिवादी क्र . ४) 

३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - पुणे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे बिबवेवाडी येथील स. नं . ६४२, हिस्सा नं. २/३ सिटी स. नं . ६७०/६७१ या 
मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या प्रकल्प को - ऑप. हौसिंग सोसायटी बिल्डिंग नं . ए या इमारतीमधील तिसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . १२ यांसी क्षेत्र ८१५ 
चौ . फूट आणि टेरेस क्षेत्र ५४० चौ . फूट घर (फ्लॅट ) मिळकत त्यामधील माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत 
वस्तूसहित, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत पंचरत्न 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , १०८ , गणराज मार्केट , गेट नं . २ , मार्केट यार्ड , पुणे -३७ यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, १६ सप्टेंबर २०१७. 


, 


. 


आदेश ( ८३५-८३७) 
क्रमांक / एस.आर.ओ/ १५६ / ८२७/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१ ९६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, द्वारा अष्टविनायक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊर, 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बाळासाहेब तुकाराम 
कुदळे यांचेकडील कर्ज रुपये ३,७३,३५८ / - अधिक दिनांक १-२-२०१७ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही कसलाही करार, गहाण , लीन, ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी अष्टविनायक ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत 
रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) १०१/ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/१२०२/३४/२०१७ दिनांक 

२०-४-२०१७ 
२) ज्यांच्या विरुध्द १०१ /( १ ) चा दाखला आहे. 

( १) श्री . बाळासाहेब तुकाराम कुदळे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . १ ) 
( २ ) श्री . चतुरसिंग किशोरसिंग राठोड ( जामीनदार क्रं . १ तथा प्रतिवादी क्र . २) 

( ३) श्री . नवनाथ मधुकर राजपुरे ( जामीनदार क्रं . २ तथा प्रतिवादी क्र . ३) 
३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन :- मौजे कुंजीरवाडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्टार हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील 
नवीन गट नं . ९ ०१ यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे. ५४ आर यापैकी कर्जदार श्री . बाळासाहेब तुकाराम कुदळे यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे १.५ आर व त्यावर 
दगड, वीट , वाळू मातीमध्ये केलेले बांधकाम सिमेंटपत्रा पू.प.३५ व द.उ. २५.५ चौ . फूट असे एकूण ८ ९ २.५ चौ. फूट सहा खोल्या बांधकाम असलेले 
घर मिळकत यांसी ग्रा.मि.नं. ०६५० त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या - येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तूसहित, जर वसुली 
दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत अष्टविनायक ग्रामिण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही. तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


२६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


सदर आदेश आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

श्री . अमित कांबळे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा अष्टविनायक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

थेऊर , तालुका हवेली, जि . पुणे. 
पुणे , १४ सप्टेंबर २०१७. 


१ 


आदेश (८८२-८८५) 
क्रमांक / वि.व.आ/ स्थावर जप्ती/१२/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९ ६१ मधील नियम १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री . वाय. व्ही . बोराटे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणे 
जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की श्री . चंद्रकांत बिबिशन सुतार , राहणार सुदर्शननगर , पिंपळे गुरव , पुणे ६१ यांच्याकडील 
विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुदर्शननगर , पिंपळे गुरव , पुणे ६१ यांचे कर्ज रक्कम रू ६,९ ५,४२७ ( अक्षरी रु. सहा लाख पंच्यान्नव 
हजार चारशे सत्तावीस फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक १ मे २०१४ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज वसूली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे 
तसे घडल्यास तर त्याबाबी विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुदर्शननगर , पिंपळे गुरव, पुणे ६१ यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकाराविरुध्द उक्त मिळकतीचे वर्णन 

चर्तुरसीमा 
क्रमांक व दिनांक 

प्रमाणपत्र देणेत आले 
असेल त्याचे नाव 


प्रमाणपत्राचा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/४१२/५७२/२०१४ 

श्री . चंद्रकांत बिबिशन सुतार तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका हवेली, पूर्वेस : प्लॉट नं १० ची मिळकत 
११/ ० ९ / २०१४ 

राहणार सुदर्शननगर, मे . सब रजिस्ट्रार सो . हवेली यांचे दक्षिणेस : १५ फुटी सामाईक रस्ता 
पिंपळे गुरव, पुणे-६१. हद्दीतील तसेच पिंपरी चिंचवड 

पश्चिमेस : २० फुटी सामाईक रस्ता 
महानगरपालिका यांचे स्थळ सीमेतील उत्तरेस : श्री गेनु जगताप यांनी 
गाव मौजे पिंपळे गुरव, येथील सर्वे नंबर ८० विकलेली जागा. 
हिस्सा नं. २/२/४ यामधील ०० हे ०३ आर 
म्हणजेच ३०० चौ. मी . जागा व त्यावरील 
विघ्नहर्ता रेसिडेन्सीमधील फ्लॅट नं. ३०३ याची 
क्षेत्र ७५.०९ चौ . मी . बिल्टअप व कार पार्किंग 

क्षेत्र १६.७२ चौ . मी . अशी मिळकत . 
ज्या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत विजयराज 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुदर्शननगर पिंपळे गुरव , पुणे-६१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

श्री . योगेश विष्णु बोराटे , 

विशेष वसुली अधिकारी, 

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित. 
पुणे, २६ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ८९४-८९ ६ ) 
क्रमांक / एस.आर.ओ/ १५६/ सन २०१६-१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१ ९६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १०) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी वसुली अधिकारी, डॉ . मणिभाई देसाई , ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे- ४१२२०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम 
क्रं . १०७ ( १० ) अन्वये श्री. अतुल बाळासो चोरघे (ऋणको) यांचेकडील कर्ज रुपये २७८७२७२ / - अधिक दिनांक १/०२/२०१७ पासुन द.सा.द.शे. 
१५ 

टक्के 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२६७ 


होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी तारण दिलेली सौ. सुलोचना बाळासो चोरघे यांच्या नावावरील खालील परिशिष्टात नमूद 

केलेली 
स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही 
करार , गहाण , लीन, ताबा, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . 
मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक 
ठरतील , बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्र . १०१/१६२२/१४५/२०१७ दिनांक २-५-२०१७ 
ज्यांच्या विरुध्द १०१/ (१ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) श्री . अतुल बाळासो चोरघे 
( २) श्री . सौ . सुलोचना बाळासो चोरघे 
( ३ ) श्री . बाळासो शंकर चोरघे 
( ४) श्री . शिवाजी शंकर चौधरी 

( ५ ) श्री . महेश भगवान कुंजीर 
स्थावर मिळकतीचे वर्णन :- मौजे तरडे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ५४० यासी क्षेत्र ०९ हे . २५ आर पैकी सौ . सुलोचना 
बाळासो चोरघे यांचे नावावरील ०२ हेक्टर ३२.२५ आर पैकी ०१ हेक्टर ३२.२५ आर शेतजमीन मिळकत, यांसी चतु: सीमा पूर्वेस : तरडे गायरान, 
पश्चिमेस : श्री . रामभाऊ कुरकुंदे यांची मिळकत. दक्षिणेस : सौ . सुलोचना बाळासो चोरघे यांची उर्वरित मिळकत व श्री . अर्जुन चोरघे यांची मिळकत . 
उत्तरेस : तरडे कुंजीरवाडी रोड. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदर आदेश आज दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

श्री.सुनिल आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी, 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळी कांचन , तालुका हवेली, जि . पुणे. 
पुणे, ९ ऑक्टोबर २०१७ . 


-- 


-- 


: 


९ 


, 


आदेश ( ८ ९७-८९९ ) 
क्रमांक/ एस.आर.ओ/१५६ / सन २०१६-१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१ ९६१ मधील नियम क्र . १०७ (१०) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ. मणिभाई 
देसाई , ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे- ४१२२०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की श्री . शंकर ज्ञानोबा कड व सुभाष ज्ञानोबा कड यांचेकडील कर्ज रुपये २५६५६३१/ - अधिक 
दिनांक १६/०५/२०१५ पासुन होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण, लीन , ताबा, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . करण्यात आले असेल 
तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेबाबतीत रद्द 
होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१) ९ ८ ( )१०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक १३९/ २८५/ २०१५ दिनांक १३-०७-२०१५ 
ज्यांच्या विरुध्द १०१/(१)/ ९ ८ ( ) दाखला आहे. 

( १) श्री . शंकर ज्ञानोबा कड, मु. पो . सोरतापवाडी , पत्रावस्ती, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
( २) श्री . रमेश रघुनाथ विचारे , मु . पो. सोरतापवाडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
( ३) श्री . मोहन गोरखनाथ आंबेकर , राहणार कुंजीरवाडी . 
( ४ ) श्री . सुभाष कड 
( ५ ) सौ . संपुर्णा शंकर कड 
(६) सौ. रोहिणी सुभाष कड , राहणार (४ ते ६) सोरतापवाडी, पत्रावस्ती, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


, 


२६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२ 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन :- रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली मौजे शिंदवणे, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील १) ग. नं . ३२४ हि . क्षे . 
हे . ३१ आर पै. श्री . शंकर कड यांचे हिश्श्याचे क्षे. ३१.७५ आर. तसेच सुभाष कड यांचे हिश्श्यांचे क्षे. ४७.५ आर २) तसेच ग. नं . ३२५ हि . क्षे. ०२ 
हे . ३७ आर पैकी श्री . शंकर कड यांचे हिश्श्यांचे क्षे. १६ आर शेतजमीन मिळकत यांची चतु:सिमा खालीलप्रमाणे 

( १) पूर्वेस - श्री . ज्ञानोबा कड यांची मिळकत . 


( २) दक्षिणेस - ग. नं . ३२३. 


( ३) पश्चिमेस - रस्ता. 


( ४ ) उत्तरेस - श्री . चौधरी यांची मिळकत. 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. उरुळी कांचन शाखा यांचेकडे भरणा केला नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदर आदेश आज दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


. 


श्री . लक्ष्मण श्रीपती वाल्हेकर , 

वसुली अधिकारी, 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळी कांचन , तालुका हवेली, जि . पुणे. 


पुणे, ९ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( ९ ०० - ९०२) 


. 


क्रमांक / १२७ / वि.व.आ / म.स.का.क्र -१५६/ वसुली/ श्री . वि . ना. बरकडे/ स्थावर स /१७/ सन २०१७.– ज्याअर्थी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी श्री . एन . जे. खेंगरे, विशेष वसुली 
अधिकारी, पुणे (महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) तथा श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर, 
जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की श्री . विलास नामदेव बरकडे, राहणार पिसुर्टी, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा लोणंद , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा ह्या 
संस्थेची दावा रक्कम रू १,२८,०५३ (अक्षरी रु . एक लाख अठ्ठावीस हजार त्र्येपन्न रुपये फक्त) अधिक दिनांक १ मे २०१५ पासुन पुढे ही सर्व रक्कम 
परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . विलास नामदेव बरकडे 
यांनी धारण केलेली मौजे पिसुर्टी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. येथील शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमुद केलेली शेतजमीन या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे 
| मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


१ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका / जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१०१/२१२/१७३/२०१५ मौजे पिसुर्टी, तालुका पुरंदर , ४७१ व ५१ ९ 

मधील श्री . विलास नामदेव बरकडे नकाशाप्रमाणे 
दिनांक १ ९ / ६ / २०१५ जिल्हा पुणे . 

यांच्या हिश्श्याची शेतजमीन क्षेत्र , 
ज्या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम व्याज , सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासुन ३० दिवसाच्या आत श्रीनाथ 
कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . व जाहिर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्च ही प्रतिवादी यांचेकडून 
वसुल केला जाईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, २१ ऑगस्ट २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२६ ९ 


- 


आदेश ( ९ ०३- ९०५) 
क्रमांक / २५ / वि.व.अ/ वसुली/ श्री . द. सो . सपकाळ/ स्थावर मा . ज./ १७ / सन २०१७. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 

चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी श्री. नामदेव जयसिंग 
खेंगरे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की श्री . दत्तात्रय सोनबा सपकाळ , राहणार टापरेवाडी, 
तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा लोणंद , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा ह्या 
संस्थेची दावा रक्कम रू ३३४६३ ( अक्षरी रु . तेतीसहजार चारशे त्र्येसष्ठ फक्त) अधिक दिनांक १ ऑगस्ट २०१३ पासुन पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . दत्तात्रय सोनबा सपकाळ 
यांच्या मालकीची मौजे वाठार हिंगे, तालुका भोर , जिल्हा पुणे येथील स्थावर मिळकत ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव 


जमीन क्षेत्र 


हिस्सा 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका / जिल्हा 


गट क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


२४० 


नकाशाप्रमाणे 


१०१/६५०/७३७/२०१४ 
दिनांक ३१/०१/२०१४ 


मौजे वाठार हिंगे, तालुका 

भोर , 
जिल्हा पुणे 


मधील श्री . दत्तात्रय सोनबा सपकाळ 
यांचा संपूर्ण हिस्सा. 


ज्या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण या आदेशाच्या 
तारखेपासुन ३० दिवसांच्या आत श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिचे, शाखा लोणंद, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा 
होणारा खर्च ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


नामदेव जयसिंग खेंगरे , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे, 
द्वारा श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था , मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे. 


पुणे, १४ जुलै २०१७. 


आदेश ( ८७६ ) 


क्रमांक / १/ वसुली/ व.अ./ श्री . स.र.वाघ/ ज.मि.ज/ सन २०१७.- मल्टी स्टेट अॅक्ट २००२ अन्वये व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराअन्वये मी वसुली अधिकारी द्वारा अजित मल्टी स्टेट को ऑप . क्रेडिट सोसायटी मर्यादित, मल्टी स्टेट अॅक्ट २००२ अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . संदिप रघुनाथ वाघ (कर्जदार ) यांच्याकडील अजित मल्टी स्टेट ऑफ क्रेडिट सोसायटी यांचे १,२१,६२४ / - अधिक मुद्दल रक्कमेवर दिनांक २५ 
सप्टेंबर २०१७ पासुन पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे २२ % प्रमाणे होणारे व्याज, दावाखर्च व तदअनुशंगीक वसुलीसाठी होणारा 
खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासुन तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
श्री. सुनिल साहेबराव जाधव (जामीनदार) यांच्या स्वत: च्या मालकीचे मौजे पिरळे , तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर , येथील गट क्रमांक ३२७/१ 
मधील त्यांच्या हिश्याची ३३ आर जमीन मिळकत ह्या आदेशातंर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


२७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


कर्जदार व जामीनदारची नावे 


वसुली अवार्ड 


गट नंबर 


कर्जबाकी वसूल करणेसाठी 
क्र . / व दिनांक जप्त केलेल्या जामीनदारांचे नाव 


क्षेत्र हेक्टर / 


तालुक जिल्हा 


आर 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


२३७/१ 


३३ आर 


मौजे पिरळे , 
ता . माळशिरस, 
जि . सोलापूर , 

येथील गट 
क्रमांक ३२७/१ 


१) श्री . सुनिल साहेबराव जाधव 
( जामीनदार) रा . मौजे पिरळे , 
ता . माळशिरस, जि . सोलापूर, 


- 


१) श्री . संदिप रघुनाथ वाघ कलम १६०/२०१६ 
( कर्जदार ) रा. मौजे पिरळे, 
ता. माळशिरस जि . सोलापूर , दि . २०-१-२०१७ 
२ ) श्री . सुनिल साहेबराव जाधव 
( जामीनदार क्र . १ ) रा . मौजे पिरळे , 
ता. माळशिरस , जि . सोलापूर . 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादि एकूण होणारी सर्व रक्कम ह्या 
आदेशाच्या तारखेपासुन तीस दिवसाच्या आत अजित मल्टी स्टेट को ऑप क्रेडिट सोसायटी मर्यादित , शाखा नातेपुते , तालुका माळशिरस , जिल्हा 
सोलापूर , यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


दुर्वाचनीय, 

वसुली अधिकारी, 
द्वारा अजित मल्टी स्टेट को ऑप क्रेडिट , सोसायटी लि . 

सोपाननगर , सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे . 


. 


पुणे , २६ सप्टेंबर २०१७. 


अपर निबंधक सहकारी संस्था , यांजकडून 


- 


आदेश ( ८३१-८३४ ) 


क्रमांक / पतसंस्था / सं.आ. -५/ श्री . शंकर पत - जनस्पर्श पत/ विलिनिकरण/ १ ९ २६ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० कलम 
१७(१ ) आणि त्याखालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ नियम १६ नुसार मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर 
निबंधक , सहकारी संस्था , (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जनस्पर्श नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , स . नं . २२६ , अमर पॅलेस बिल्डिंग गाडीतळ , 
हडपसर , पुणे २८ जिचा नोंदणी क्रमांक क्र . पी.एन.ए/(४) आर.एस.आर/ सी.आर/ २०१४ / २०००-०१ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, 
श्री . शंकर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगांव तालुका बारामती, जिल्हा पुणे जिचा नोंदणी क्रमांक पी.एन.ए./ बी.ओ.आय./ 
आर.एस.आर ( सी.आर) ३९०-८८-८९ दिनांक २९ फेब्रुवारी १९ ८८ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस 
अधीन राहून हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची, अशा वेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम १९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम १८८२ च्या तरतुदी गैरलागू 
असल्यामुळे जरूरी राहणार नाही. 


उक्त आदेशामुळे जनस्पर्श नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सं . नं . २२६ , अमर पॅलेस बिल्डिंग गाडीतळ , हडपसर , पुणे २८ या संस्थेचे 
श्री. शंकर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, माळेगांव तालुका बारामती, जिल्हा पुणे या संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम २१ नुसार उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर -४ यांनी जनस्पर्श नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
सं. नं . २२६ , अमर पॅलेस बिल्डींग गाडीतळ , हडपसर, पुणे २८ या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन संस्थेचे ड रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात 
यावे . 


उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


ज्ञानदेव मुकणे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, १५ सप्टेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० २७१ 


- 


वसुली अधिकारी यांजकडून 

आदेश ( ९ २३ ) 
क्रमांक ज्ञानदीप / व.अ./ स्थावर जप्ती/ ११२२ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई शाखा, पुसेगाव , तालुका 

जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था, वडूज , तालुका खटाव यांचा दिलेला क्रमांक ३१, दिनांक ०५ ऑगस्ट २०१४ च्या 
वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . वसुली दाखला नुसार 
वसूलपात्र रक्कम रुपये १४,२६ ९/ - असून दिनांक सप्टेंबर अखेर 

मुद्दल रुपये १०,८४ ९/ - व्याजासह रुपये १४,२८२/ - येणेबाकी आहे . 
त्याअर्थी, मी , आर. जे. निकम, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई विभाग, सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , जाबदार क्रमांक १ श्री . यशवंत बजरंग पवार , यांचे वसुलीकामी जाबदार क्रमांक ४ श्री. 
सदाशिव व्यंकट गायकवाड , राहणार कटगुण, तालुका खटाव , जिल्हा सातारा यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि 
हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 


२८ 


२०१७ 


. 


ज्या पक्षकारा 


क्षेत्र 


भार 


प्रमाणपत्रा 
क्रमांक व 
दिनांक 


गावाचे नाव 
व तालुका 


चतु:सिमा 


आकारणी 

पैसे 


भूमापन 
क्रमांक 
सि.स.नं. 


विरुद्ध उक्त 


हे . आर 


प्रमाणपत्र देण्यात 


पेठ , घर नंबर 


आले त्याचे नाव 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


६८/१ 


क्रमांक ३२ , 


वसुली दाखला जाबदार क्रमांक १ 

श्री . यशवंत बजरंग 
दि . ०५.०८.१४ पवार , 

जाबदार क्रमांक ४ 
श्री . सदाशिव व्यंकट 


मौजे कटगुण , 
ता . खटाव , 
जिल्हा सातारा 


३५ 

८.१७ 
१२ २६ 
मधील श्री . सदाशिव 
गायकवाड यांचा 


नकाशा प्रमाणे ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट 

सोसायटी लिमिटेड , मुंबई 
शाखा , पुसेगाव. 


०.०६.०० हिस्सा 


गायकवाड . 


-- 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थक रक्कम भार रुपये १४,२६ ९ /- देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह 
या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 
सातारा, २८ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ९ २४ ) 
क्रमांक ज्ञानदीप/ व.अ. / स्थावर जप्ती/११२६ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई शाखा, पुसेगाव , तालुका 
खटाव, जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था, वडूज , तालुका खटाव यांचा दिलेला क्रमांक ९९ , दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०१६ च्या 
वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० च्या कलम १५६ / ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखला नुसार 
वसूलपात्र रक्कम रुपये ८४,३४७/- असून दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ अखेर मुद्दल रुपये ६५ ,९ १०/ - व्याजासह रुपये ९ ५,३५५ /- येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी , आर. जे. निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई विभाग , सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , जाबदार क्रमांक १ श्री . संजय तात्याबा जाधव , राहणार येरळवाडी , तालुका खटाव, जिल्हा 
सातारा यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या 
विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्रा 

गावाचे नाव भूमापन क्षेत्र आकारणी 

चतुःसिमा 
क्रमांक व विरुद्ध उक्त व तालुका 

क्रमांक 

पैसे 
दिनांक प्रमाणपत्र देण्यात पेठ , घर नंबर 

सि.स.नं. 
आले त्याचे नाव 


ज्या पक्षकारा 


भार 


tic 


आर 


१ 


२ 


३ 


४ 


w 


५ 


७ 


८ 


वसुली दाखला श्री . संजय तात्याबा 


५२९ 


०.१ ९ 


जाधव , 


क्रमांक ९९ , 
दि . ०४.११.१६ 


मौजे येरळवाडी, 
ता . खटाव, 
जिल्हा सातारा 


१७ 
मधील श्री . संजय 
जाधव यांचा हिस्सा 


नकाशा प्रमाणे ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट 

सोसायटी लिमिटेड , मुंबई 
शाखा, पुसेगाव. 


२७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 

१२ , शके १ ९ ४० 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थक रक्कम भार रुपये ९ ५,३५५/- देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह 
या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 
सातारा , २८ सप्टेंबर २०१७ . 


३ 


आदेश ( ९ २५ ) 
क्रमांक ज्ञानदीप/ व.अ./स्थावर जप्ती /११२७/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई शाखा, पुसेगाव , तालुका 
खटाव, जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था , वडूज , तालुका खटाव यांचा दिलेला क्रमांक ९३१, दिनांक ३१ मार्च २०१७ च्या 
वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १५६/ ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखला नुसार 
वसूलपात्र रक्कम रुपये ४५,००६ / - असून दिनांक 

२८ सप्टेंबर २०१७ अखेर मुद्दल 

रुपये ३८,५८०/ - व्याजासह रुपये ५८,५८३/- येणेबाकी आहे . 
त्याअर्थी, मी , आर. जे . निकम , वसुली अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई विभाग, सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६१ च्या नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , जाबदार क्रमांक ३ श्री . दिलीप मारुती गुरव , राहणार खटाव , तालुका खटाव, जिल्हा 
सातारा यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या सोसायटीच्या 
विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्रा 

भूमापन 

क्षेत्र आकारणी 
क्रमांक व विरुद्ध उक्त व तालुका 

क्रमांक हे . आर 

पैसे 
दिनांक प्रमाणपत्र देण्यात पेठ , घर नंबर 

सि.स.नं. 
आले त्याचे नाव 


ज्या पक्षकारा 


गावाचे नाव 


चतु:सिमा 


भार 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


क्रमांक ९ ३१ , 


गुरव यांचा 


२ 
वसुली दाखला कर्जदार- श्री . दिपक 

मौजे खटाव , २४४५ 

३० ०.५ ९ 

नकाशाप्रमाणे ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट 
विश्वनाथ शेटे , ता . खटाव , 

मधील श्री . दिलीप 

सोसायटी लिमिटेड , मुंबई 
दि . ३१.०३.१७ जामीनदार जिल्हा सातारा 

शाखा, पुसेगाव. 
श्री . दिलीप मारुती 

हिस्सा 
गुरव. 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थक रक्कम भार रुपये ५८,५८३/ - देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह 
या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 
सातारा, २८ सप्टेंबर २०१७ . 


eu 


आदेश ( ९ २६ ) 
क्रमांक ज्ञानदीप/ व.अ. / स्थावर जप्ती /११३४/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई शाखा, पुसेगाव , तालुका 
खटाव , जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था, वडूज, तालुका खटाव यांचा दिलेला क्रमांक १०४ , दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०१६ 
च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १५६ / ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखला नुसार 
वसूलपात्र रक्कम रुपये ४७,३०० /- असून दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ अखेर मुद्दल रुपये ४१,७२८ / - व्याजासह रुपये ६२,०१६/- येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी , आर. जे. निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई विभाग , सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , जाबदार क्रमांक ३ श्री . बाळू विलास भोसले, राहणार सांगवी , तालुका कोरेगाव, जिल्हा 
सातारा यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या 
विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्रा 

गावाचे नाव भूमापन 

क्षेत्र आकारणी 
क्रमांक व विरुद्ध उक्त व तालुका 

क्रमांक 

हे . आर 
दिनांक 

प्रमाणपत्र देण्यात पेठ , घर नंबर सि.स.नं. 
आले त्याचे नाव 


ज्या पक्षकारा 


चतु:सिमा 


भार 


रु . पैसे 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


४१७ 


२१ 


०.८७ 


क्रमांक १०४ , 


२ 
वसुली दाखला कर्जदार - श्री . संजय 

श्रीरंग साळुखे, 
दि . ०४.११.१७ जामीनदार 

श्री . बाळू विलास 
भोसले. 


मौजे सांगवी , 
ता . कोरेगाव, 
जिल्हा सातारा 


मधील श्री . बाळू 
भोसले यांचा 
हिस्सा 


नकाशाप्रमाणे ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट 

सोसायटी लिमिटेड , मुंबई 
शाखा, पुसेगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० २७३ 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थक रक्कम भार रुपये ६२,०१६/- देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह 
या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 
सातारा , २८ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ९ २७ ) 


२०१७ 


क्रमांक ज्ञानदीप/ व.अ./स्थावर जप्ती/ ११३३ / सन २०१७.– ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई शाखा, पुसेगाव, तालुका 
खटाव , जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था, वडूज , तालुका खटाव यांचा दिलेला क्रमांक १०३, दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०१६ 
च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० च्या कलम १५६ / ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखला नुसार 
वसूलपात्र रक्कम रुपये ९,६५४/ - असून दिनांक २८ सप्टेंबर अखेर 

मुद्दल 

रुपये ८,५६४ / - व्याजासह रुपये १४,० ९ ० / - येणेबाकी आहे . 
त्याअर्थी, मी, आर. जे. निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई विभाग , सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , जाबदार क्रमांक ३ श्री . पुष्पराज दिनकर बोडके , राहणार जाखणगाव , तालुका खटाव, 
जिल्हा सातारा यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या 
सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 


- 


३ 


मालमत्तेचे वर्णन 


आकारणी 


भार 


प्रमाणपत्रा 
क्रमांक व 
दिनांक 


गावाचे नाव 
व तालुका 


चतु:सिमा 


क्षेत्र 
हे . आर 


भूमापन 
क्रमांक 
सि.स.नं. 


ज्या पक्षकारा 
विरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात 
आले त्याचे नाव 


रु . पैसे 


पेठ , घर नंबर 


१ 


w 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


वसुली दाखला कर्जदार - श्री . रविंद्र 


३ ९ 


eu 


४० 


०.५ ९ 


क्रमांक १०३ , 


सर्जेराव जाधव , 


मौजे जाखणगाव, 
ता . खटाव , 
जिल्हा सातारा 


३७ 


२७ 


६.७५ 


नकाशा प्रमाणे ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट 

सोसायटी लिमिटेड , मुंबई 
शाखा, पुसेगाव. 


१३९ 


१ 


१.२ ९ 


दि . ०४.११.१६ . जामीनदार 

श्री . पुष्पराज दिनकर 
बोडके . 


१६ 
तीनही क्षेत्रातील 
श्री. पुष्पराज बोडके 
यांचा हिस्सा . 


आर . जे. निकम , 


विशेष वसुली अधिकारी, 
ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई. 

पुसेगाव , तालुका खटाव , जिल्हा सातारा. 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थक रक्कम भार रुपये १४,० ९ ० /- देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह 
या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 
सातारा , २८ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ९ ३४ - ९ ३७ ) 


. 


क्रमांक विवआ /स्था.जप्ती / १५/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुनिल निवृत्ती खोमणे , राहणार जेजुरी, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचे कर्ज 
रक्कम रुपये १७,५५,२९ ३/- ( अक्षरी रुपये सतरा लाख पच्याहत्तर हजार दोनशे पंच्चावन्न फक्त ) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक ०१ डिसेंबर 
२०१५ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही 
करार , गहाण, लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


२७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

मिळकतीचे वर्णन 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 


चतु:सिमा 


१ 


३ 


४ 


२ 
१०१/ ९ २५/ 

श्री . सुनिल निवृत्ती खोमणे, तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका पुरंदर, मे . पूर्वेस : श्री . अप्पा खोमणे 
८४/२०१६, राहणार जेजुरी, 

सब रजिस्ट्रार , सो ., पुरंदर यांचे हद्दीतील तसेच यांचे क्षेत्र . 
२९ / ०४/ २०१६ . तालुका पुरंदर , 

जिल्हा परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती पुरंदर दक्षिणेस : कोळविहिरे रस्ता 
जिल्हा पुणे. 

यांचे स्थळ सिमेतील गाव मौजे जेजुरी , तालुका पश्चिमेस : श्री . जालिंदर 
पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन मिळकत गट खोमणे यांचे क्षेत्र . 
नंबर २४१/१ क्षेत्र ०५ हे . ८५ आर पो.ख. क्षेत्र ०० उत्तरेस : बायडाबाई पोतकुले 
हे . १९ आर असे एकूण क्षेत्र ०६ हे . ०४ आर यांचे क्षेत्र . 
आकार ११ रुपये ५६ पैसे अशा मिळकतीमधील 
सामाईकातील क्षेत्र श्री . हरिष सुनिल खोमणे , 
राहणार जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचे 
मालकीची व वहिवाटीचे क्षेत्र ०० हे . ७८.५ आर 

अशी शेतजमीन मिळकत. 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, २६ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश ( ९ ६३ - ९ ६६ ) 
क्रमांक विवआ / स्था.जप्ती/ २१ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १ ९६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. दिनेश देवराम ओव्हाळ , राहणार मु . 
जांभुळ, पो. कान्हे , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री. डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक , तळेगाव - दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २,४०,७४२/ - ( अक्षरी रुपये दोन लाख चाळीस हजार सातशे बेचाळीस फक्त) वसुलीसाठी 
त्यांची स्थावर दिनांक १५ जून २०१७ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या ह्या आदेशातंर्गतच्या 
परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणी कसलाही करार , गहाण , लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास 
तर त्याबाबी श्री. डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव - दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव , 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व 


तालुका, जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/ ६८२/ ९९ ४/ श्री . दिनेश देवराम ओव्हाळ , 
२०१७ , 

रा . मु.जांभुळ , पो . कान्हे , 
दि . ०४/ ०९ / २०१७ तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 


गाव जांभुळ , 
तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे. 


तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका मावळ मे. सब 
रजिस्ट्रार , सो . मावळ यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा 
परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती, मावळ यांचे 
स्थळ सिमेतील ग्रामपंचायत जांभुळ यांच्या हद्दीतील 
गाव मौजे जांभुळ, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे येथील 
ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक २१२ क यांसी क्षेत्र २७.९ बाय 
१७.६ फूट वीट , सिमेंट बांधकाम वर सिमेंट पत्रा व 
४.५ बाय ८ चा व्हरांडा व ४ बाय ५ चे शौचालय असे 
एकूण क्षेत्र ५४७.०४ चौ . 

फूट 

अशी घर मिळकत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० २७५ 


, 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री . डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव - दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ०१ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ९ ६७ - ९ ७० ) 
क्रमांक विवआ /स्था.जप्ती/ २२ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . राहुल वसंत भेगडे, राहणार भेगडेआळी, 
शनिवार पेठ , ताळेगाव-दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री. डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव 
दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २६,००,०० ९/ - ( अक्षरी रुपये सव्वीस लाख नऊ फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर 
दिनांक १५ जून २०१७ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी 
कसलाही करार , गहाण , लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी 
श्री. डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक , तळेगाव- दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र मिळकतीचे ठिकाण 

मिळकतीचे वर्णन 
क्रमांक व 

देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 
दिनांक 


प्रमाणपत्राचा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/ ६६ ९ / १००२/ श्री . राहुल वसंत भेगडे, 

गाव मळवंडी - ढोरे , तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका मावळ मे. सब 
२०१७, 

रा . भेगडेआळी, शनिवार पेठ , प.मा. तालुका मावळ , रजिस्ट्रार सो . , मावळ यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा 
दि . ११ / ० ९ / २०१७ तळेगाव- दाभाडे, 

जिल्हा पुणे. 

परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती, मावळ यांचे 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 

स्थळ सिमेतील ग्रामपंचायत मळवंडी गाव मौजे ढोरे प.मा. 
यांच्या हदितील गाव मौजे मळवंडी ढोरे प.मा. 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक २१४ 
यांसी क्षेत्र ०० हे . ३२.५ आर यांसी आकार ०० रुपये 

४७ पैसे अशी मिळकत. 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री . डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव - दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ०१ नोव्हेंबर २०१७. 


- 


, 


आदेश (९ ७१ - ९ ७४ ) 
क्रमांक विवआ / स्था.जप्ती/ २३ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संतोष हिरामण मुव्हे, राहणार सोमाटणे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव - दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा 
पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १३,६८,३२८ /- ( अक्षरी रुपये तेरा लाख अडुसष्ठ हजार तिनशे अठ्ठावीस फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक 
१६ जून २०१७ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही 
करार , गहाण , लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी श्री . 
डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक, तळेगाव- दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


२७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

मिळकतीचे वर्णन 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


चतु:सिमा 


१ 


२ 


eu 


४ 


१०१/६७० / श्री . संतोष हिरामण मुहे, तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका मावळ , 

मे . 

पूर्वेस : श्री . निवृत्ती मुहे 
९ ८३/ २०१७, राहणार सोमटणे, 

सब रजिस्ट्रार सो . , मावळ यांचे हद्दीतील तसेच यांची मिळकत. 
११/ ० ९ / २०१७. तालुका मावळ , 

जिल्हा परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती, मावळ दक्षिणेस : श्री . हिरामण मुन्हे 
जिल्हा पुणे . 

यांचे स्थळ सिमेतील ग्रामपंचायत सोमटणे, यांच्या यांची मिळकत. 
हदितील गाव मौजे सोमाटणे, तालुका मावळ , पश्चिमेस : श्री . मनोहर मुन्हे 
जिल्हा पुणे येथील ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ७७३ यांची मिळकत. 
यांसी क्षेत्र ३० बाय ३६ फूट म्हणजेच १०८० चौ.फूट उत्तरेस : श्री . हिरामण मुव्हे 
वीट , सिमेंट बांधकाम वर सिमेंट पत्रा व ३० बाय यांची मिळकत. 
१४ म्हणजेच ४२० चौ . फूट पत्रा शेड व २७ बाय २३ 
म्हणजेच ६२१ चौ.फूट पत्रा शेड वेल्डिंग वर्क्स 
शौचालयासह असे एकूण क्षेत्र २१२१ चौ.फूट अशी 

मिळकत . 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री . डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक , तळेगाव - दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ०१ नोव्हेंबर २०१७. 


. 


. 


आदेश ( ९९ ५ -९९ ८ ) 
क्रमांक विवआ/ स्था.जप्ती/ २९ / सन २०१७ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शेखर रमेश देसाई , राहणार तपोधाम 
कॉलनी, यशवंतनगर , तळेगाव स्टेशन , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री. डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक , 
तळेगाव-दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ५,७२,३१८/ - ( अक्षरी रुपये पाच लाख बहात्तर हजार तिनशे अठरा फक्त ) 
वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक १६ जून २०१७ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या ह्या 
आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार , गहाण , लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात 
येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी श्री . डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक , तळेगाव -दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा 
पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

मिळकतीचे वर्णन 
क्रमांक व 

देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 
दिनांक 


प्रमाणपत्राचा 


चतु:सिमा 


१ 


३ 


४ 


१०१/ ६८१ / 
९९ ३/ २०१७, 
११/ ० ९ / २०१७. 


: 


२ 
श्री . शेखर रमेश देसाई , 
राहणार तपोधाम कॉलनी, 
यशवंतनगर , तळेगाव स्टेशन , 
तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे. 


पूर्वेस : गट नंबर ५७ व ५८ 
दक्षिणेस : गट नंबर ७२ 
पश्चिमेस : गट नंबर ८१ व ८२ 
उत्तरेस : गट नंबर ६८ व ६ ९ 


तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका मावळ , 

मे . 
सब रजिस्ट्रार सो ., मावळ यांचे हद्दीतील तसेच 
जिल्हा परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती, मावळ 
यांचे स्थळ सिमेतील ग्रामपंचायत कातवी यांच्या 
हद्दितील गाव मौजे कातवी, तालुका मावळ , 

जिल्हा 
पुणे येथील गट क्रमांक ७१ यांसी पोटखराब्यासह क्षेत्र 
०४ हे. ४३.६ आर यासी आकार ०३ रुपये ७५ 
पैसे यापैकी सौ . माधवी रमेश देसाई व श्री . शेखर 
रमेश देसाई यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र 
०० हे. ०३ आर अशी मिळकत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० २७७ 


, 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री . डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव - दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ०६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

डी . एस. शेवकरी, 

विशेष वसुली अधिकारी , 

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे . 
पुणे , ०६ नोव्हेंबर २०१७. 


. 


, 


आदेश ( ९ ४२ - ९ ४५ ) 
क्रमांक विवआ/ स्था.जप्ती/ १९ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वाय. व्ही . बोराटे , विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रविंद्र रघुनाथ शिंदे, राहणार साई 
मंदिराजवळ , आनंदनगर, पिंपळेगुरव , पुणे-६१ यांचेकडील श्री लक्ष्मण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपळेगुरव , पुणे-६१ यांचे कर्ज रक्कम 
रुपये २,२८,० ९ १/- (अक्षरी रुपये दोन लाख अठ्ठावीस हजार एक्यान्नव फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक ०२ मे २०१३ पासून होणारे 
व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार , गहाण , लिज 
लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी श्री लक्ष्मण नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पिंपळेगुरव , पुणे -६१ यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


चतु:सिमा 


क्रमांक व 
दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


: 


१०१ / १०२६ / श्री . रविंद्र रघुनाथ शिंदे, तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका हवेली, मे . पूर्वेस : सि.स.नं. ६८१४ व 
२८/२०१३, राहणार साई मंदिराजवळ , सब रजिस्ट्रार सो . , हवेली यांचे हद्दीतील तसेच 

३ ९ ४३. 
२/०५/२०१३ . आनंदनगर, पिंपळेगुरव , पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका, यांचे स्थळ 

दक्षिणेस : सि.स.नं. ३ ९ ४३ 
पुणे-६१ 

सिमेतील गाव मौजे पिंपरी येथील सर्व्हे नं . ३० ९ पश्चिमेस : सि.स.नं. ६८०८ व 
हिस्सा नंबर ४/२, १३ सि.स.नं. ६७४५ ते ६७४ ९ ६८० ९ . 
सि.स.नं. ६७४३ ते ६७५९ बांधलेल्या साई हरचुराम उत्तरेस : सि.स.नं. ६७४६ व 
बाबा फेज १ या इमारतीतील दुसऱ्या मजल्यावरील ६७५८ . 
फ्लॅट नंबर एस - ९ , यांसी क्षेत्र ३७० चौ.फूट 

म्हणजेच ३४.३८ चौ.मी. बिल्टअप अशी मिळकत . 
ज्या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ अखेर श्री. रविंद्र रघुनाथ शिंदे, राहणार साई मंदिराजवळ , आनंदनगर , 
पिंपळेगुरव, पुणे-६१ या लवादी थकबाकीदार यांच्याकडून रक्कम रुपये ३,३१,५२७ /- (अक्षरी रुपये तीन लाख एकतीस हजार पाचशे सत्तावीस 
फक्त) व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत श्री लक्ष्मण नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पिंपळेगुरव, पुणे-६१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , २४ ऑक्टोबर २०१७. 


, 


आदेश ( ९ ४६- ९ ४९ ) 
क्रमांक विवआ/ स्था.जप्ती/ २० / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वाय. व्ही . बोराटे , विशेष 
वसुली अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 


- 


२७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


०२ 


मे 


व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . छोटू सुकलाल लोहार , राहणार गुलमोहर 
कॉलनी, रायगड कॉलनीजवळ , रहाटणी, पुणे यांचेकडील श्री लक्ष्मण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपळेगुरव , पुणे-६१ यांचे कर्ज रक्कम 
रुपये ५,८१,१६१/- ( अक्षरी रुपये पाच लाख ऐक्यांऐशी हजार एकशे एकसष्ठ फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक 

२०१३ पासून होणारे 
व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार , गहाण, लिज 
लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी श्री लक्ष्मण नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पिंपळेगुरव , पुणे-६१ यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

मिळकतीचे वर्णन 
क्रमांक व देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 
दिनांक 


प्रमाणपत्राचा 


चतु:सिमा 


१ 


२ 


४ 


mm 


१०१ / १०२८ / श्री . छोटू सुकलाल लोहार , तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका हवेली, मे . 

पूर्वेस : रोड 
३०/२०१३, 

राहणार गुलमोहर कॉलनी, सब रजिस्ट्रार सो . , हवेली यांचे हद्दीतील तसेच दक्षिणेस : दिलीप पडवळ यांची 
०२/०५/२०१३. रायगड कॉलनीजवळ , पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, यांचे स्थळ 

मिळकत. 
रहाटणी, पुणे. 

सिमेतील गाव मौजे रहाटणी येथील सर्व्हे नं . ५ ९ पश्चिमेस : चंद्रकांत रासकर 
हिस्सा नंबर २ बी/ १ , यांसी क्षेत्र ५०० चौ . फूट यांची मिळकत. 
म्हणजेच ४६.४६ चौ.मी. मोकळी जागा व त्यावरील उत्तरेस : चंद्रकांत केलगंद्रे 
आर.सी.सी बांधकाम अशी मिळकत . 

यांची मिळकत. 
ज्या अॅवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ अखेर श्री . छोटू सुकलाल लोहार , राहणार गुलमोहर कॉलनी , रायगड कॉलनीजवळ , 
रहाटणी, पुणे या लवादी थकबाकीदार यांच्याकडून रक्कम रुपये ८,२२,८५७ /- ( अक्षरी रुपये आठ लाख बावीस हजार आठशे सत्तावन्न फक्त) 
व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत श्री लक्ष्मण नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पिंपळेगुरव, पुणे-६१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, २४ ऑक्टोबर २०१७. 


, 


आदेश ( ९ ३८ - ९ ४१ ) 
क्रमांक विवआ/ स्था.जप्ती/१८ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वाय . व्ही . बोराटे, विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विद्यावान रामा कांबळे , राहणार फ्लॅट 
नंबर २, यशदासिद्धी हौसिंग सोसायटी , सुदर्शननगर , पिंपळेगुरव, पुणे-६१ यांचेकडील विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुदर्शननगर , 
पिंपळेगुरव , पुणे -६१ यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६,९०,६१३/- ( अक्षरी रुपये सहा लाख नव्वद हजार सहाशे तेरा फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर 
दिनांक ०१ जून २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी 
कसलाही करार, गहाण , लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतर तारण करण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी 
विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुदर्शननगर , पिंपळेगुरव , पुणे-६१ यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 

मिळकतीचे वर्णन 
क्रमांक व क्रमांक व 

देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 
दिनांक 

२ 
१०१/ ५८४/ 

श्री . विद्यावान रामा कांबळे , तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका हवेली , मे . सब रजिस्ट्रार सो. , हवेली 
७६७/२०१६, राहणार फ्लॅट नंबर २, 

यांचे हद्दीतील तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांचे स्थळ सिमेतील 
०६/१०/२०१६ . 

यशदासिद्धी हौसिंग सोसा., गाव मौजे पिंपळेगुरव , येथील सर्व्हे नंबर ८१ हिस्सा नंबर १/१/६, 
सुदर्शननगर , पिंपळेगुरव , 

एकूण क्षेत्र ४४१९ चौ . फूट व सर्व्हे नंबर ८१ हिस्सा नंबर १/१/१४ 
पुणे-६१. 

एकूण क्षेत्र ५१७८ चौ.फूट असे एकूण क्षेत्र ९ ५ ९ ७ चौ . फूट या मिळकतीवर 
बांधलेल्या यशदा सिद्धी या इमारतीतील स्टील्ट मजल्यावरील फ्लॅट ओ -२ 
यासी क्षेत्र ५६५ चौ.फूट म्हणजेच ५२.५० चौ.मी. बिल्टअप व टेरेससह अशी 
मिळकत. 


प्रमाणपत्राचा 


१ 


eu 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १ ९ ४० २७ ९ 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुदर्शननगर , पिंपळेगुरव , पुणे -६१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली 
स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


वाय. व्ही . बोराटे , 


विशेष वसुली अधिकारी, 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे. 


पुणे, २४ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( १००७-१०११ ) 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.धै.र.काकडे /स्था.मा.ज./१७/सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा, प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. धैर्यशिल रमेशराव काकडे, राहणार निंबुत (पठारवस्ती), तालुका बारामती, जिल्हा पुणे 
यांचेकडील प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ७,०७,८८८/- + दिनांक २१ 
ऑक्टोबर २०१६ पासून ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च इत्यादी 
होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . धैर्यशिल रमेशराव काकडे यांची मौजेनिंबूत, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील सिटी सर्व्हे नंबर ४२ पैकी २१०.४३ 
चौ.मी. व सिटी सर्व्हे नंबर ४४ मधील १८८.९ चौ.मी. ही मिळकत श्री . धैर्यशिल रमेशराव काकडे यांच्या हिश्श्याची या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास किंवा तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 
गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा सिटी सर्व्ह 

नंबर 


वसुली दाखला/ 
हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


क्षेत्र 


आकार 
रुपये 


पैसे 


१ 


२ 


eu 


५ 


६ 


४२ पै. 


४४ पै. 


१८८.९ चौ.मी. 


१०१/६६६/७६६/२०१७ , गाव मौजे निंबुत , तालुका बारामती, 

२१०.४३ 

चौ . मी . 
सन २०१७ , 

जिल्हा पुणे. 
दि . १७/०२/२०१७ 

जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे, ०८ नोव्हेंबर २०१७. 


- 


आदेश ( १०१२-१०१६) 
क्रमांक विव / वसुली/ श्री.म.वि.होवाळ /स्था.मा.ज./सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , बी . के . फरांदे, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा, प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . महेंद्र विनायक होवाळ, राहणार अंदोरी , तालुका खंडाळा, जिल्हा 
सातारा यांचेकडील प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची रुपये १५,५२,८७२/ - + दिनांक 
३१ जानेवारी २०१७ पासून ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च 
इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . महेंद्र विनायक होवाळ , राहणार रूई , तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा यांची गट नंबर १४२ मधील ० 


२८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 

१२ , शके १ ९ ४० 


हेक्टर ०८.५ आर ही मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास किंवा तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 

जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा सिटी सर्व्ह 

क्षेत्र 
नंबर 

रुपये पैसे 
व दिनांक 


आकार 


हुकूमनामा क्रमांक 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


१४२ पै . 


१०१/३२/२०७/२०१७ , गाव मौजे रूई , तालुका खंडाळा, 

० हे . ८.५ आर 
सन २०१७ , 

जिल्हा सातारा . 
दि . १४/०७/२०१७ 

जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, ०८ नोव्हेंबर २०१७. 


. 


आदेश ( १०१७-१०२० ) 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.मि.वि.कदम / स्था.मा.ज./ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , बी . के. फरांदे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी पुणे द्वारा , प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मिनीनाथ विठ्ठल कदम , राहणार सुपा, पानसरेवाडी , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे 
यांचेकडील प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या संस्थेची रुपये ७,१०,३२४/- + दिनांक १९ 
ऑक्टोबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च 
इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . मिनीनाथ विठ्ठल कदम यांच्या कर्जसाठी श्री . गोरख नानासो कुतवळ यांची मौजे भोंडवेवाडी , तालुका 
बारामती, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २४ मधील ० हे. ८५ आर ही मिळकत श्री. गोरख नानासो कुतवळ यांच्या हिश्श्याची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास किंवा तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा सिटी सर्व्ह 

क्षेत्र 
नंबर 

रुपये पैसे 
व दिनांक 


आकार 


हुकूमनामा क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


२४ पै . 


१०१/३३/७६/२०१७, गाव मौजे भोंडवेवाडी , तालुका बारामती, 

० हे . ८५ आर 
सन २०१७, 

जिल्हा पुणे. 
दि . ० ९ / ०६/ २०१७ . 

जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे , यांचेकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 
पुणे , ०८ नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


२८१ 


आदेश ( १०२१-१०२५ ) 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.जि.द.खैरे / स्था.मा.ज. / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , बी . के . फरांदे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी पुणे द्वारा , प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जितेंद्र दत्तात्रय खैरे , राहणार सुपा , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांचेकडील प्रगती 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेची रुपये ५,८३,१३८ /- + दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१६ पासून 
ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दाराप्रमाणे होणारे व्याज ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी श्री . जितेंद्र दत्तात्रय खैरे , यांच्या कर्जासाठी श्री. विठ्ठल महादेव कदम यांची मौजे पानसरेवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर 
३२ मधील ० हे. ४० आर गट नंबर ९ ५७ मधील ० हे. १९ आर व गट नंबर ९ ३६ मधील ० हे . ५२ आर व गट नंबर ९ ३७ मधील ० हे. २२ आर ही मिळकत 
श्री . विठ्ठल महादेव कदम यांच्या हिश्श्याची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास किंवा तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

अन्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 


चे कलम ९९ 


जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 


सिटी सर्व्ह 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला/ 
हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


नंबर 


रुपये 


पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१०१/२८/८८/२०१७ , 


गाव मौजे पानसरेवाडी , तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे. 


सन २०१७, 


३२ पै. 
९ ५७ पै. 
९ ३६ पै . 
९ ३७ पै . 


० हे . ४० आर 
0 हे . १ ९ आर 
० हे . ५२ आर 
० हे . २२ आर 


दि . ० ९ / ०६/ २०१७. 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , यांचेकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


बी.के फरांदे , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

निरा , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 


पुणे , ०८ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १०२६-१०३० ) 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री.सं.मु.भगत/ स्था.मा.ज./ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , बी . के . फरांदे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी पुणे द्वारा , प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . संभाजी मुगुटराव भगत, राहणार कोहाळे बु., तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील 
प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये १०,३२,०५७/- + दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१७ 
पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी श्री . संभाजी मुगुटराव भगत यांची मौजे कोहाळे बु. , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २६१ मधील ० हे . ८७ आर ही 
मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा 
निर्माण करण्यास किंवा तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


२८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 
गावाचे नाव , तालुका , जिल्हा 

गट नंबर 


क्षेत्र 


वसुली दाखला/ 
हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


आकार 
रुपये 


पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१०१ / १८ / ९ ५ / २०१७, गाव मौजे कोहाळे बु., तालुका बारामती, २६१ पै. ० हे . ८७ आर 
सन २०१७, 

जिल्हा पुणे. 
दि . ० ९ / ०६/ २०१७. 

जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, यांचेकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

बी.के फरांदे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , ०८ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ० ९१७-०९ १८ ) 
क्रमांक ५० /विवअ/ वसुली / श्री.ज.ज.खान / स्था.मा.ज./ सन २०१७. --ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जहीर जब्बार खान (कर्जदार ) यांच्याकडील , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा जेजुरी , 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये ७७,०६१/- ( अक्षरी रुपये सत्त्याहत्तर हजार एकसष्ट फक्त) + दिनांक ०५ ऑक्टोबर 
२०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगीक वसुलीसाठी 
होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
सदरचे श्री. जहीर जब्बार खान (कर्जदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक १०५८ मधील 
त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
कर्जदार व जामीनदारांची वसुली दाखला 

गट नंबर 

मिळकतीचे वर्णन 
नावे क व दिनांक 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे नाव 


गावाचे नाव 


कर्जबाकी वसूल 


तालुका जिल्हा 


१ 


२ 


w 


४ 


eu 


५ 


जिल्हा पुणे 


मौजे जेजुरी, 

१. श्री . जहिर जब्बार खान कलम १०१ / 
तालुका पुरंदर , (कर्जदार ), जेजुरी विद्यानगर , ४२३ / ५१५/ 
जिल्हा पुणे. ता. पुरंदर , जिल्हा पुणे , 

२०१२, 
२. श्री . खान जावेद मज्जीद , दि . १ ९ / १० / १२ 
( जामीनदार १) जेजुरी, 
विद्यानगर , ता . पुरंदर , 
जिल्हा पुणे , 
३. श्री . खान जोयेब जब्बार , 
( जामीनदार २) जेजुरी , 
विद्यानगर , ता . पुरंदर , 
जिल्हा पुणे. 


१. श्री . जहिर जब्बार मौजे जेजुरी, श्री . जहिर जब्बार खान , 
खान ( कर्जदार ) 

तालुका पुरंदर , (कर्जदार) यांच्या मालकी 
राहणार जेजुरी, 

हक्कांची स्थावर मिळकत. 
विद्यानगर , 

येथील मिळकत 
तालुका पुरंदर, 
जिल्हा पुणे. 


नंबर १०५८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० २८३ 


जर दाखल्या प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ०५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 

सोपाननगर , हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुणे , ०५ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( ० ९२८-०९ २ ९ ) 


क्रमांक ५१/विवअ/ वसुली/ श्री.स.बा.गरुड/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सचिन बाळसो गरुड (कर्जदार ) यांच्याकडील , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये २८,११ , ९ ०६/- ( अक्षरी रुपये अठ्ठावीस लाख अकरा हजार नऊशे सहा 
फक्त) + दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, 
दावाखर्च व तद्अनुषंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन 
उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . अशोक भिमाजी बोरावडे ( जामीनदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे गणेगाव दुमाला, 
तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे -४१२ २११ येथील गट क्रमांक ६००/१ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत 
जप्त केलेल्या घराचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदारांची 

नावे 


वसुली दाखला 
क व दिनांक 


कर्जबाकी वसूल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका जिल्हा 


केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


१ 


२ 


w 


४ 


eu 


५ 


१. श्री . अशोक भिमाजी 
बोरावडे ( जामीनदार ) 
राहणार गणेगाव दुमाला 
तालुका शिरुर , 
जिल्हा पुणे -४१२ २११ , 


६००/१ श्री . अशोक भिमाजी बोरावडे, 

( जामीनदार ) राहणार गणेगाव 
दुमाला , तालुका शिरुर , 
जिल्हा पुणे-४१२ २११, 


. 


मौजे गणेगाव, १. श्री . सचिन बाळासो गरुड कलम १०१/२५६ 
दुमाला, ( कर्जदार) , रा . एस.फोर चारी, ३५६/२०१५ , 
तालुका शिरुर , गणेगाव दुमाला गरुड वस्ती, दि . १०/०८/१५ 
जिल्हा पुणे 

तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे 
४१२२११. ४१२२११, 

२. श्री . मारुती किसन केदारी, 
( सहकर्जदार ) रा. गणेगाव दुमाला , 
केदारी वस्ती, तालुका शिरुर , 
जिल्हा पुणे-४१२ २११, 
३. श्री . जनार्दन आबासो केदारी, 
( जामीनदार) गणेगाव दुमाला 
नानंद्रे मळा, तांदळी, 
मांडवगाव रस्ता , 

भैरवनाथ 
मंदिराजवळ , तालुका शिरुर , 
जिल्हा पुणे-४१२ २११, 


२८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदारांची 

नावे 


वसुली दाखला 
क व दिनांक 


कर्जबाकी वसूल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका जिल्हा 


केलेल्या जामीनदारांचे 


नाव 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


४. श्री . सुनिल विष्णू पुंड , 
( जामीनदार ) रा . सी / ओ लक्ष्मण, 
गंगाराम नवले, सर्व्हे नंबर ३ , 
साळुबाई निवास , कृष्णामाई 
सोसासटी , घर नंबर ३०५, 
तळजाई पठार , धनकवडी , 
पुणे . 


५. श्री . अशोक भिमाजी बोरावडे, 
( जामीनदार ) रा. गणेगाव दुमाला 
तालुका शिरुर , जि . पुणे-४१२ २११ , 


६. श्री . दत्तात्रय विठ्ठलराव कोंडे , 
( जामीनदार) रा. गणेगाव दुमाला 
केदारी वस्ती , तालुका शिरुर , 
जिल्हा पुणे-४१२ २११, 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दुर्वाचनीय, 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 
सोपाननगर , हाडको रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे , १३ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( ० ९३०-०९३१ ) 


क्रमांक ५२/विवअ/ वसुली/ श्री.ज.आ.केदारी/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जनार्दन आबासो केदारी ( कर्जदार) यांच्याकडील, अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये ५३,७१,०८६/ - ( अक्षरी रुपये त्रेपन्न लाख एकाहत्तार हजार शाऐंशी 
फक्त) + दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, 
दावाखर्च व तद्अनुषंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन 
उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे सौ . मंजुळाबाई आबासो केदारी ( सहकर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे गणेगाव 
दुमाला, तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे-४१२ २११ येथील गट क्रमांक २०३, २०४ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत या आदेशांतर्गत खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० २८५ 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदाराची 

नावे 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला 
क व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे 


कर्जबाकी वसूल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


२०४ 


नांद्रे मळा, 


दुमाला 


गणेगाव दुमाला 


मौजे गणेगाव, १. श्री. जनार्दन आबासो केदारी कलम १०१/ ७० ९/ १. सौ. मंजुळाबाई आबासो २०३ व श्री. सौ. मंजुळाबाई आबासो, 
दुमाला, ( कर्जदार), रा.१८० नांद्रे मळा, १०५०/२०१६, केदारी ( सहकर्जदार) 

केदारी ( सहकर्जदार ) रा. १८० , 
तालुका शिरुर , गणेगाव दुमाला तालुका शिरुर , दि . १७/०१/१७ राहणार १८० , नांद्रे मळा, 

गणेगाव 
जिल्हा पुणे- जिल्हा पुणे -४१२ २११, 

तालुका शिरुर , 
४१२२११. २. सौ . मंजुळाबाई आबासो केदारी , 

तालुका शिरुर , 

जिल्हा पुणे-४१२ २११ , 
( सहकर्जदार ) रा. १८० नांद्रे मळा, 

जिल्हा पुणे -४१२ २११ , 
गणेगाव दुमाला तालुका शिरुर , 
जिल्हा पुणे-४१२ २११, 
३. श्री . सचिन बाळासो गरुड , 
( सहकर्जदार) रा.१८० नांद्रे मळा , 
गणेगाव दुमाला तालुका शिरुर , 
जिल्हा पुणे-४१२ २११, 
४. श्री . आबासो किसन केदारी , 
( जामीनदार) रा. १८० नांद्रे मळा , 
गणेगाव दुमाला तालुका शिरुर , 
जिल्हा पुणे-४१२ २११, 
५. श्री . होले रमेश दगडू , 
( जामीनदार ) रा . गोपाळवाडी म्हस्कोबा 
मंदिराशेजारी, तालुका दौंड, 
जिल्हा पुणे, 
६. श्री . अरूण सखाराम भोसले , 
( जामीनदार) रा.१८० नांद्रे मळा , 
गणेगाव दुमाला तालुका शिरुर , 
जिल्हा पुणे -४१२ २११ , 
७. श्री . ईश्वर शिवाजी भोसले , 
( जामीनदार ) रा. बैदवाडी , 
गणेगाव दुमाला तालुका शिरुर , 

जिल्हा पुणे-४१२ २११. 
जर दाखल्या प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , १३ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( ० ९३२-०९ ३३ ) 


क्रमांक ५३/विवअ / वसुली/ श्री.ग.मा.निंबाळकर / स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गणेश मारुती निंबाळकर (कर्जदार ) यांच्याकडील , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये १,००,९ २७ /- ( अक्षरी रुपये एक लाख नऊशे सत्तावीस फक्त) + 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज, दावाखर्च 


२८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


व तद्अनुषंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण 
होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. गणेश मारुती निंबाळकर (कर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे सणसर , तालुका इंदापूर , 
जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ९ ०१ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे / स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदारांची 

नावे 


वसुली दाखला 
क्र . व दिनांक 

केलेल्या जामीनदारांचे नाव 


कर्जबाकी वसूल 
करणेसाठी जप्त 


तालुका जिल्हा 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


मौजे सणसर , 


२०१७ , 


नंबर ९ ०१ . 


१. श्री . गणेश मारुती निंबाळकर कलम १०१ / १. श्री . गणेश मारुती मौजे सणसर , श्री . गणेश मारुती निंबाळकर , 
तालुका इंदापूर , (कर्जदार), राहणार सणसर , १४२९/ २८२/ निंबाळकर (कर्जदार ) 

तालुका इंदापूर , (कर्जदार ) यांच्या मालकी 
जिल्हा पुणे. ता . इंदापूर , जिल्हा पुणे , 

राहणार सणसर , 

जिल्हा पुणे 

हक्कांची स्थावर मिळकत. 
२. श्री . खोपडे अशोक रामचंद , दि . ३०/०५/१५ तालुका इंदापूर , 

येथील मिळकत 
( जामीनदार १ ) रा. सणसर , 

जिल्हा पुणे . 
ता . इंदापूर , जिल्हा पुणे , 
३. श्री . किसन रामदास कदम , 
( जामीनदार २) भवानीनगर , 

ता. इंदापूर , जिल्हा पुणे, 
जर दाखल्या प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दुर्वाचनीय, 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 
सोपाननगर , हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे, १६ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( ० ९८५-०९ ८६ ) 


क्रमांक ५३/विवअ/ वसुली/ श्री.म.ज्ञा.दरेकर/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९६१ मधील 
नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . महेश ज्ञानेश्वर दरेकर (कर्जदार ) यांच्याकडील , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
शाखा जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये २७,०४ ,९ १०/ - ( अक्षरी रुपये सत्तावीस लाख चार हजार नऊशे दहा 
फक्त) + दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज सरचार्ज , 
दावाखर्च व तद्अनुषंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन 
उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. गणेश मारुती निंबाळकर (कर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे जेजुरी , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ५९ ६/ ७ मधील त्याच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या 
घराचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० २८७ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदारांची 

नावे 


वसुली दाखला 
क्र . व दिनांक 


तालुका जिल्हा 


कर्जबाकी वसूल 

करणेसाठी जप्त 
केलेल्या जामीनदारांचे नाव 


१ 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


१. श्री . महेश ज्ञानेश्वर मौजे जेजुरी, श्री . महेश ज्ञानेश्वर दरेकर , 
दरेकर (कर्जदार ) तालुका पुरंदर , (कर्जदार ) यांच्या मालकी 
जेजुरी , ता . पुरंदर , जिल्हा पुणे 

हक्कांची स्थावर मिळकत . 
जिल्हा पुणे. 

येथील गट 
क्रमांक ५ ९ ६ / ७ . 


मौजे जेजुरी , 

१. श्री . महेश ज्ञानेश्वर दरेकर कलम १०१/ 
तालुका पुरंदर , (कर्जदार), राहणार जेजुरी, ७२८ / ११३५/ 
जिल्हा पुणे. 

ता . पुरंदर, जिल्हा पुणे, २०१७, 
२. श्री. नंदकुमार शिवराम घाडगे , दि . २४/०१/१७ 
( जामीनदार १ ) रा . जेजुरी , 
ता. पुरंदर , जिल्हा पुणे, 
३. श्री . अमोल गजानन खेसे , 
( जामीनदार २) रा . नायगाव , 

खेसे वस्ती, ता . पुरंदर , 
जिल्हा पुणे , 
श्री . सुनिल साधु जोशी, 
( जामीनदार ३ ) रा . जोशी 
आळी, अहिल्यादेवी 
हायस्कूलजवळ , जेजुरी , 
ता . पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


, 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दुर्वाचनिय , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 
सोपाननगर , हाडको रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे , ३१ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( १०४०-१०४४ ) 


, 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.अ.कुं.गायकवाड / स्था.मा.ज. /१२१/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा, दादा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. अशोक कुंडलिक गायकवाड , राहणार दिवे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील दादा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २,४०,२७ ९/ - + दिनांक २४ एप्रिल २०१७ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी खर्च होणारी रक्कम इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे दिवे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन व मौजे ग्रामपंचायत दिवे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
येथील घर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या घर मिळकतीचे व शेतजमिनीचे ( स्थावर) मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


२८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


चतु: सीमा 


tic 


८ ९९ पै. 


१ 


०६ 


३ 


परिशिष्ट - अ 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ गावाचे नाव , तालुका , 

भूमापन क्षेत्र 

आकार 
हुकूमनामा क्रमांक 

जिल्हा 

क्रमांक 
गट नंबर 

आर . 

रुपये पैसे 
१०१ / १०१/ ११०/ मौजे दिवे, तालुका पुरंदर , 

१२ 

पूर्वेस : ओढा 
२०१७, जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन 

दक्षिणेस : मारुती दगडू 
सन २०१७ , क्षेत्र व मौजे ग्रामपंचायत दिवे , 

गायकवाड यांची मिळकत. 
दि . २४/०४/२०१७. तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 

पश्चिमेस : भगवान गणबा 
येथील मिळकत नंबर ३२५ 

गायकवाड यांची मिळकत. 
सात खण घर पुढे अंगण 

उत्तरेस : उर्वरित क्षेत्र 
व बखळ घर व शेतजमीन 
मिळकत. 

पूर्वेस : 
पश्चिमेस : सरकारी 
दक्षिणेस : नकाशा 

उत्तरेस : प्रमाणे. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत दादा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर 
जप्त केलेल्या शेत जमीन घर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


: 


८८२ पै . 


११ 


. 


७२ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


पुणे, ०९ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १०४५-१०४९ ) 
क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.श्री.ह.येळवंडे/ स्था.मा.ज. /१२२ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा , दादा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . श्रीकांत हनुमंत येळवंडे, राहणार भिवरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील दादा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ४,०५ ,९ ७ ९/ - + दिनांक ०१ जानेवारी २०१७ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी कर्जदाराचे वडील नजरगहाणखत लिहून देणार व 
सहकर्जदार श्री . हनुमंत कृष्णा येळवंडे यांची मौजे भिवरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या घर मिळकतीचे व शेतजमिनीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजानिर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट - अ 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ गावाचे नाव , तालुका , 

भूमापन 

क्षेत्र 
जिल्हा 

क्रमांक 
हे . 

रुपये पैसे 
१०१/ ९ ८ / १० ९ / मौजे भिवरी, तालुका पुरंदर , 

पूर्वेस : 
जिल्हा पुणे येथील ग.नं. ७९ ८ 

दक्षिणेस : 

सरकारी 
सन २०१७, क्षेत्र ० हे . २ ९ आर पो.ख. 

पश्चिमेस : 
दि . २४/०४/२०१७ . ० हे . २० आर नजरगहाणखत 

प्रमाणे 
करून देणार व सहकर्जदार 
श्री . हनुमंत कृष्णा येळवंडे 
यांचे मालकीची मिळकत 


आकार 


चतुःसीमा 


हुकूमनामा क्रमांक 


गट नंबर 


आर . 


७ ९ ८ पै. 


० 


२ ९ 


७२ 


२०१७, 


पो.ख. 


२० 


नकाशा 


उत्तरेस : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके 


१ ९ ४० २८ ९ 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत दादा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर 
जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


पुणे, ०९ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १०५०-१०५४ ) 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.म.ग.खटाटे / स्था.मा.ज./१२३/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा , दादा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मच्छिद्र गबाजी खटाटे , राहणार झेंडेवाडी, पो . दिवे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील दादा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १ ,९ ३,३४६/ - + दिनांक ०१ जानेवारी २०१७ पासून पुढे 
ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी कर्जदार यांच्या स्वत : च्या मालकीची यांची मौजे 
झेंडेवाडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या घर मिळकतीचे व शेतजमिनीचे ( स्थावर) मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला/ 
हुकूमनामा क्रमांक 


गावाचे नाव , तालुका , 

जिल्हा 


चतुःसीमा 


भूमापन 
क्रमांक 
गट नंबर 


tic 


आर. 


रुपये 


पैसे 


१०१/ ९९/ १० ९ / ११२/ 


० 


१८ 


२ 


०३ 


२०१७, 


मौजे झेंडेवाडी , तालुका पुरंदर , ५०३ पै. 
जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन 
गट नंबर ५०३ ही स्वत: च्या 
मालकीची शेतजमीन मिळकत. 


सन २०१७ , 
दि . २४/०४/२०१७ . 


पूर्वेस : यादव हरी खटाटे 
यांची मिळकत. 
पश्चिमेस : रंगनाथ किसन 
खटाटे यांची मिळकत. 
दक्षिणेस : बबन कुंडलिक 
खटाटे यांची मिळकत. 
उत्तरेस : गोपाळ आनंदा 
खटाटे यांची मिळकत. 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत दादा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे, ०९ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १०५५-१०५९ ) 


- 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.सु.मु.झेंडे /स्था.मा.ज./१२४/सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा , दादा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुभाष मुरलीधर झेंडे, राहणार दिवे (चिंचवाले), तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील दादा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ५,४८,४८ ९/- + दिनांक ०१ जानेवारी २०१७ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी खर्च व वसुलीसाठी कर्जदाराचे कर्जास गहाणखत करून 
तारण देणार व सहकर्जदार वडील श्री . मुरलीधर बाबुराव झेंडे यांची मौजे दिवे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन व मिळकत या आदेशान्वये 


. 


२ ९ ० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या घर मिळकतीचे व शेतजमिनीचे 
( स्थावर ) मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला/ 
हुकूमनामा क्रमांक 


गावाचे नाव , तालुका , 

जिल्हा 


चतु : सीमा 


भूमापन 
क्रमांक 


गट नंबर 


tic 


आर . 


रुपये 


पैसे 


१०१/ १००/ १११ / 


९ १० पै . 


० 


१२ 


८४ 


२०१७, 


सरकारी 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


नकाशा 


मौजे दिवे, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन 
क्षेत्र गहाणखत करून तारण 
देणार व सहकर्जदार 
श्री मुरलीधर बाबुराव झेंडे 
यांची मालकीची मिळकत. 


सन २०१७, 
दि . २४/०४/२०१७ . 


प्रमाणे. 


१२६८ पै . 


0 


०६ 


० 


१२ 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


सरकारी 
नकाशा 
प्रमाणे. 


१२६ ९ पै. 


१ 


३ ९ 


३ 


३४ 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


सरकारी 
नकाशा 
प्रमाणे. 


१२७१ पै. 


६ 


१ 


८७ 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


सरकारी 
नकाशा 


प्रमाणे . 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत दादा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे , ० ९ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १०६०-१०६४ ) 


क्रमांक विविअ / वसुली/ श्री.सु.धों.आढाळगे/ स्था.मा.ज./ १२५/ सन २०१७. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचानियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा , दादा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुरेश धोंडिबा आढाळगे, राहणार जाधववाडी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
यांचेकडील दादा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,४०,३६०/ - + दिनांक ०१ 
जानेवारी २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी कर्जदाराचे वडील 
गहाणखत लिहून देणार व सहकर्जदार श्री . धोंडिबा दगडू आढाळगे यांची मौजे जाधववाडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन मिळकत 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या घर 
मिळकतीचे व शेतजमिनीचे (स्थावर ) मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० २ ९ १ 


परिशिष्ट - अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला/ 
हुकूतनामा क्रमांक 


गावाचे नाव , तालुका , 

जिल्हा 


चतु: सीमा 


भूमापन 
क्रमांक 
गट नंबर 


tic 


आर . 


रुपये 


पैसे 


५४ 


१ 


१०१/९९ / १०८ / मौजे जाधववाडी , तालुका पुरंदर , 

४१ पै . 

७५ पूर्वेस : गट नंबर ४२ 
२०१७, जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन 

पश्चिमेस : गट नंबर ३२ 

दक्षिणेस : गट नंबर २८ 
सन २०१७, 

क्षेत्र गहाणखत लिहून देणार 
दि . २४/०४/२०१७ . व सहकर्जदार श्री . धोंडिबा 

उत्तरेस : रस्ता 
दगडू आढाळगे यांचे मालकीची 

मिळकत. 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत दादा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


गौतम एल. गायकवाड , 
विशेष वसुली विक्री अधिकारी , पुणे, 
द्वारा दादा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे, ० ९ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ९९९-१००२ ) 


क्रमांक विवअ/ श्री.म.ध.चव्हाण/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे, 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , शाखा डुंबरवाडी , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री . मच्छिद्र धनुलाल चव्हाण , यांच्याकडील कर्ज रक्कम रुपये ३,०४,०४५/- + दिनांक ३१ मार्च २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज 
व वसुली खर्च त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लीन, ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने 
मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शाखा डुंबरवाडी , 
तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव , 


ज्या पक्षाकाराविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


मिळकतीचे वर्णन 

व क्षेत्रफळ 


क्रमांक व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


१ 


२ 


eu 


४ 


१०१ / १६६/ श्री . मच्छिद्र धनुलाल चव्हाण मु.पो. ओतुर , ओतुर ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ११८४/ अ/ १/ १ व 
२०१६ , 

ता . जुन्नर , जि . पुणे ११८४ / अ / १ / ४ . 
स्थावर मिळकतीचे वर्णन : ओतूर ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ११८४/ अ/१/१ व ११८४/१/४ मिळकत श्री . मच्छिद्र धनुलाल चव्हाण यांचे 
वसुली दाखवल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , शाखा डुंबरवाडी , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , १० नोव्हेंबर २०१७. 


२९ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


आदेश ( १००३-१००६ ) 


क्रमांक विवअ/ श्री.ब.रा.शितोळे / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे, 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , शाखा डुंबरवाडी , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री . बबन रामजी शितोळे, यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १३ ,९ ६,५३२/ - + दिनांक ३१ मार्च २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व 
वसुली खर्च त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात 
येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शाखा डुंबरवाडी , तालुका जुन्नर , 
जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


, 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव , 


ज्या पक्षाकाराविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


मिळकतीचे वर्णन 

व क्षेत्रफळ 


क्रमांक व दिनांक 


तालुका, जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१ / १६८ / 


श्री . बबन रामजी शितोळे 


, 


मु. पो . ओतुर 

मौजे ओतुर खाते क्रमांक १६२७ गट क्रमांक १०५/२ 
ता . जुन्नर , जि . पुणे क्षेत्र ३ हेक्टर २० आर. 


२०१६ , 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे ओतुर खाते क्रमांक १६२७ गट क्रमांक १०५/२ क्षेत्र ३ हेक्टर २० आर मिळकत श्री . बबन रामजी शितोळे 
यांचे वसुली दाखवल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत माळशेज नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, शाखा डुंबरवाडी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


जी . आर . ताम्हाणे , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

शाखा डुंबरवाडी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, १० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १०६५-१०६८ ) 


क्रमांक विवअ/ श्री.गो.खु.डुंबरे / सन २०१७.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे , 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, शाखा डुंबरवाडी , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री. गोरक्ष खुशालराव डुंबरे , यांचेकडील यांच्याकडील कर्ज रक्कम रुपये २,४१,११७ /- + दिनांक ३१ मार्च २०१६ पासून होणारे व्याज , 
सरचार्ज व वसुली खर्च त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी, हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने 
मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शाखा डुंबरवाडी, 
तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव , 


ज्या पक्षाकाराविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


मिळकतीचे वर्णन 

व क्षेत्रफळ 


क्रमांक व दिनांक 


तालुका , जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/ १६४/ 


श्री . गोरक्ष खुशालराव डुंबरे 


मु.पो. ओतुर , खाते क्रमांक २८५ गट क्रमांक १२४/ २- ई 
ता . जुन्नर , जि . पुणे क्षेत्र १ हेक्टर २८ आर. 


२०१६ , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० २९ ३ 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन : खाते क्रमांक २८५ गट क्रमांक १२४ / २-ई क्षेत्र १ हेक्टर २८ आर मिळकत श्री . गोरक्ष खुशालराव डुंबरे यांचे 
वसुली दाखवल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत माळशेज नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, शाखा डुंबरवाडी , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जी . आर. ताम्हाणे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

शाखा डुंबरवाडी , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे. 
पुणे, १० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश (९ ८० -९ ८१ ) 
क्रमांक एसआरओ /१५६/१८ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे-४१२ २०२ , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. लक्ष्मण गोविंद भंडलकर, यांचेकडील कर्ज रुपये १४,४८,७० ९/- + दिनांक १६ एप्रिल २०१७ पासून 
होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लिज, लिन, ताबा, खरेदी , हस्तांतरण तारण 
करण्यास या आदेशाचे मनाई करण्यात येत आहे अथवा करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील, निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 


ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


एकूण क्षेत्र 


( १) ९ ८ / १०१/( १) वसुली दाखला क्रमांक ५ ९९ / ८८१/ २०१७, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ , 
ज्यांच्या विरुद्ध १०१( १)/ ९ ८ दाखला आहे . 
( १) श्री . लक्ष्मण गोविंद भंडलकर , ( २) श्री . चिंतनकुमार नारायण यादव, ( ३) श्री . पोपट शंकर जाधव , (४) सौ . वर्षा लक्ष्मण भंडलकर , 

( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे यवत , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ८३३ हिस्सा क्रमांक १- क , यासी ०१ हेक्टर ८१ 
आर यापैकी श्री. लक्ष्मण गोविंद भंडलकर यांचे मालकीचे क्षेत्र ११ आर यासी चतु:सिमा पूर्वेस - श्री . भानुदास साहेबराव भोसले यांची मिळकत , दक्षिणेस 
यवत स्टे रस्ता, पश्चिमेस - श्री . रामचंद्र किसन यादव यांची मिळकत , उत्तरेस - मालन शंकर चांदगुडे यांची मिळकत. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे, उरूळीकांचन शाखा यांचेकडे भरणा केला नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे , ११ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( ९ ८२- ९ ८४ ) 
क्रमांक एसआरओ /१५६/१४/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे-४१२ २०२ , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. सुधीर दत्तात्रय बोडके , यांचेकडील कर्ज रुपये १६,७८,७७१ /- + दिनांक ०१ मे २०१६ पासून 
द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी तारण दिलेली श्री . सुधीर दत्तात्रय बोडके व श्री . दत्तात्रय सदाशिव बोडके यांच्या नावावरील 
खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज, लिन, ताबा, खरेदी , हस्तांतरण तारण 
करण्यास या आदेशाचे मनाई करण्यात येत आहे अथवा करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल . 


२ ९ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१ /(१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/५०/१८७/२०१६, दिनांक १३ जून २०१६, ज्यांच्या विरुद्ध १०१( १) दाखला आहे. 

( १) श्री . सुधीर दत्तात्रय बोडके , (२) श्री . मनोज भिमा जोगराना, (३) श्री . संदिप बबन दुमे , (४) सौ. मयुरी सुधीर बोडके , (५) श्री . दत्तात्रय सदाशिव 
बोडके . 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे पिंपरी सांडस, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ५३७ एकूण क्षेत्र ०१ हे. ६३ आर ( पो.ख.सह) यापैकी 
श्री . सदाशिव भागू बोडके यांचे नावावरील ०० हे . २५ आर शेतजमीन मिळकत तसेच श्री सुधीर दत्तात्रय सदाशिव बोडके यांचे नावावरील ०० हे. १० आर 
शेतजमीन मिळकत. 

यासी चतु:सिमा - पूर्वेस - ताई बोडके यांची मिळकत , पश्चिमेस श्री . अनिल बोडके यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . नामदेव श्रीराम बोडके यांची 
मिळकत, उत्तरेस - श्री . सुनिल तुकाराम बोडके यांची मिळकत. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, उरूळीकांचन शाखा यांचेकडे भरणा केला नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे अंतर्गत निमयामन्वये कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, ०३ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( १०३८-३९ ) 
क्रमांक एसआरओ/ १५६ / २२ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री अधिकारी , डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे-४१२ २०२, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गणेश चंद्रकांत काकडे (ऋणको), यांचेकडील कर्ज रुपये ५,३६, ९९ १/- + दिनांक १६ एप्रिल २०१७ 
पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी तारण दिलेली श्री. गणेश चंद्रकांत काकडे (ऋणको) यांच्य नावावरील खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण, लिज, लिन, ताबा, खरेदी , हस्तांतरण तारण 
करण्यास या आदेशाचे मनाई करण्यात येत आहे अथवा करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/६०४/८८७/२०१७, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७, ज्यांच्या विरुद्ध १०१(१) दाखला आहे. 

( १ ) श्री . गणेश चंद्रकांत काकडे, ( २) श्री . चंद्रकांत ज्ञानोबा काकडे, ( ३) सौ . कुसूम चंद्रकांत काकडे, (४) श्री. ऋषीकेश विलास विचारे , 
( ५) श्री . अशोक दत्तात्रय कामठे 

स्थावर मिळकतीचेवर्णन : मौजे थेऊर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७७० यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे . ७० आर पैकी श्री . चंद्रकांत 
ज्ञानोबा काकडेयांचे वडिलोपार्जित मालकीचे व अविभक्त हिश्श्याचे संपूर्ण क्षेत्र ०० हे . २३.३३ आर पैकी ११ आर शेतजमीन मिळकत. 

यासी चतु:सिमा - पूर्वेस - डॉ. डी . वाय . पाटील फार्म, पश्चिमेस श्री. बाबा काकडे यांची मिळकत, दक्षिणेस - ग्रामीण रस्ता, उत्तरेस - ग्रामीण 


रस्ता . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे, उरूळीकांचन शाखा यांचेकडे भरणा केला नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे अंतर्गत निमयामन्वये कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे , ० ९ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ९९ १ -९९ २ ) 
क्रमांक एसआरओ/१५६ / २० / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे -४१२ २०२ , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . पोपट शंकर जाधव , यांचेकडील कर्ज रुपये २,०२,४१४ /- + दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०१७ पासून होणारे 
व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० २९ ५ 


आणि या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज, लिन ताबा खरेदी, हस्तांतरण तारण 
करण्यास या आदेशाचे मनाई करण्यात येत आहे अथवा करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) ९ ८ /१०१/ (१) वसुली दाखला क्रमांक १६३१/१५४/२०१७, दिनांक ०२ मे २०१७, 
ज्यांच्या विरुद्ध १०१( १)/ ९ ८ दाखला आहे . 
( १ ) श्री . पोपट शंकर जाधव , (२) श्री . चिंतनकुमार नारायण यादव, ( ३) श्री . लक्ष्मण गोविंद भंडलकर , 

( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे खुटबाव , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३४१ एकूण क्षेत्र ०१ हेक्टर ९ २ आर यापैकी श्री . पोपट 
शंकर जाधव यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हेक्टर ८३ आर पैकी १५ आर शेतजमीन मिळकत. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, उरूळीकांचन शाखा यांचेकडे भरणा केला नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, ०६ नोव्हेंबर २०१७. 


-- 


, 


आदेश ( ९९ ३ - ९९ ४ ) 
क्रमांक एसआरओ/१५६/ १९ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे-४१२ २०२, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . आदेश दिलीप कुंजीर , (ऋणको) यांचेकडील कर्ज रुपये २१,२२,५४४/- + दिनांक १६ एप्रिल २०१७ 
पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी तारण दिलेली श्री. दिलीप निवृत्ती कुंजीर यांच्या नावावरील खालील परिशिष्टात 
नमूद 

केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण, लिज, लिन ताबा खरेदी, हस्तांतरण तारण 
करण्यास या आदेशाचे मनाई करण्यात येत आहे अथवा करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/ ५९ ६/ ८७८/ २०१७, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७, ज्यांच्या विरुद्ध १०१(१) दाखला आहे . 

( १) श्री . आदेश दिलीप कुंजीर , ( २) श्री . दिलीप निवृत्ती कुंजीर , (३ ) सौ . शैला दिलीप कुंजीर , ( ४) श्री. निलेश बाळासाहेब कुंजीर , 
( ५) श्री . विठ्ठल तुकाराम कुंजीर . 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे वळती, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ४३२ यासी एकूण क्षेत्र ०० हे . ६० आर यापैकी श्री. दिलीप 
निवृत्ती कुंजीर यांचे नावावरील ०० हे . ३० आर शेतजमीन मिळकत. 

यासी चतु:सिमा - पूर्वेस - श्री. विठ्ठल विष्णू कुंजीर यांची मिळकत , पश्चिमेस श्री . दगडू विष्णू कुंजीर यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . दगडू विष्णू 
कुंजीर यांची मिळकत , उत्तरेस - श्री . विठ्ठल तुकाराम कुंजीर यांची मिळकत. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरूळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, उरूळीकांचन शाखा यांचेकडे भरणा केला नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्थ नियम 
१ ९ ६१ चे अंतर्गत निमयामन्वये कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ०३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

सुनिल आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी, 
द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
पुणे, ०३ नोव्हेंबर २०१७. 


२९ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


आदेश ( ९ ५० ) 
कलम १५६ नियम १०७ ( ११) (स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आली असेल किंवा 

जप्त करण्यात आली नसती अशा मालमत्तेच्या विक्रीच्या उद्घोषणेचा आणि लेखी नोटीसीचा नमुना 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती / ५३ / ६०५/ सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री. संजय बापू मडके व श्रीमती मालती बापू मडके दोघे राहणार पद्माळे, तालुका 
मिरज , जिल्हा सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये १,०८,७४,५७१/- यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, 
उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, संजय दिनकर पाटील, हे गावचावडी पद्माळे याठिकाणी दिनांक 
०४ डिसेंबर २०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील प्रमाणे यांचा अधिकार , 
हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या 
ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत : च्या फायद्यासाठी वापर 
करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर 
फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


स्थानिक उपकर 


विद्यमान 


शहर किंवा 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही 


धरून 


भोगवटादार 


गाव 


नगरपालिका 
क्रमांक आणि 


सरकारी 


भारास पात्र 


महसूल 


असल्यास तो 


संचाचे वर्णन , स्थावर 
गृहीत किंवा कदाचित 
भाडे किंवा वार्षिक 
मूल्य किंवा भाडे 
पट्टयाने दिली 
असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या 
अटींवर व कोणास 

दिली 


भूकर विषयक 
अन्य वार्णन 


१ 


२ 


४ 


w 


३ 


५ 


७ 


८ 


स्वतः 


१.२० 


१४.४२ 


१०२ 


१०५/ २२ / कर्जदार - श्री . संजय बापू 

गट नंबर 

हे . आर रुपये पैसे 

पद्माळे हिश्श्याची 
२००८-०९ , मडके व श्रीमती मालती ४६ 

संपूर्ण 
दि . १८/२/११ बापू मडके . 

३.१८ 

३७.३८ 
( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्याते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

(२ ) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 
एकूण रक्कम रुपये १,२०,५२,४५५/ - + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे. 

( ३ ) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) यांनी 
क्रमांक ४७/ ३९ ८ , दिनांक ०६ जून २०११ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे . अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, ( अवसायनात) सांगली, मिरज रोड, सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 
सांगली, २४ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( ९ ५१ ) 


कलम १५६ नियम १०७ (११ ) (स्थावर ) मालमत्ता जप्त करण्यात आली असेल किंवा 

जप्त करण्यात आली नसती अशा मालमत्तेच्या विक्रीच्या उद्घोषणेचा आणि लेखी नोटीसीचा नमुना 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती / ५३ /६०६ / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा सहकारी शेतकरी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ) 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री . मे . पेस इंजिनिअर्स संचालक (१ ) राजकुमार आप्पासाहेब चौगुले , (२) श्री. राजेंद्र 
आप्पासाहेब इंगळे दोघे राहणार सांगली यांचे जामीनदार कै. आप्पासाहेब दादा चौगुले ( म.वा.) (१) श्रीमती विमल , (२) श्री दिपक, (३ ) श्री . राजकुमार 
आप्पासाहेब चौगुले तिघे राहणार सांगली, (४) सौ . सुनिता संजय खाडे, राहणार कवलापूर, (५) सौ . उज्वला सुरेश खोत, (६) सौ . राजेंद्र 
अलका इंगळे दोघी राहणार सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये २,२६,०३,०४७/ - यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली 
आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे 
आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० २९ ७ 


त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी , संजय दिनकर पाटील, हे गावचावडी पद्माळे याठिकाणी दिनांक 
०५ डिसेंबर २०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील प्रमाणे यांचा अधिकार , 
हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या 
ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत : च्या फायद्यासाठी वापर 
करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर 
फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 


संच क्रमांक 


भूमापन क्रमांक 


शहर किंवा 


स्थावर मालमत्ता 
क्षेत्रफळ स्थानिक उपकर 

विद्यमान 
धरून 

भोगवटादार 
सरकारी 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही 


गाव 


नगरपालिका 
क्रमांक आणि 


भारास पात्र 


महसूल 


असल्यास तो 


संचाचे वर्णन , स्थावर 
गृहित किंवा कदाचित 
भाडे किंवा वार्षिक 
मूल्य किंवा भाडे 
पट्टयाने दिली 
असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या 
अटींवर व कोणास 

दिली 


भूकर विषयक 
अन्य वर्णन 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


५ 


७ 


८ 


गट नंबर 


हे . आर 


रुपये पैसे 


स्वत: 


भिलवडी 


हिश्श्याची 
संपूर्ण 


१३६४ 


२.०० 


१४.६२ 


१८ ९ ६ 


०.४३ 


३.०३ 


१०५/ २०५/ कर्जदार- श्री . मे . पेस 
२०११-१२, 

इंजिनिअर्स 
दि . १५/ ०५/ जामीनदार - कै . आप्पासाहेब 
२०१२. चौगुले ( म.वा.) 

१. श्रीमती विमल, 
२. श्री . दिपक , 
३. श्री . राजकुमार 
आप्पासाहेब चौगुले , 
४. सौ . सुनिता संजय 
खाडे, 
५. सौ . उज्वला सुरेश 


खोत , 


६. सौ . अलका राजेंद्र 

इंगळे . 
( १ ) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे . ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 
एकूण रक्कम रुपये १,८५,७५,७४५/- + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे. 

( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) यांची 
क्रमांक ४८/५७० , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१२ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , ( अवसायनात) सांगली, मिरज रोड , सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 
सांगली , २४ ऑक्टोबर २०१७. 


, 


आदेश ( ९ ५२ ) 


कलम १५६ नियम १०७ ( ११) (स्थावर ) मालमत्ता जप्त करण्यात आली असेल किंवा 

जप्त करण्यात आली नसती अशा मालमत्तेच्या विक्रीच्या उद्घोषणेचा आणि लेखी नोटीसीचा नमुना 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/५३/ ६०२/ सन २०१७-१८.-- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री . रमेश बन्सीलाल बियाणी, राहणार ८ ९ १, कापडपेठ सांगली, यांचे संचालक ( १) 
महेश रमेश बियाणी, (२) पवन रमेश बियाणी दोघे राहणार महेश उद्योग भवनसमोर , सरस्वतीनगर , सांगली, जिल्हा सांगली यांच्याकडून येणे 
असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये ४,६३,८३,४४१ /- यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून 
उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे. 


२९ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी , संजय दिनकर पाटील , हे गावचावडी समडोळी याठिकाणी 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील प्रमाणे यांचा 
अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट 
लावणेच्या ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत: च्या फायद्यासाठी 
वापर करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य 
धर्तीवर फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


स्थानिक उपकर 


विद्यमान 


शहर किंवा 


संचाचे वर्णन , स्थावर 
गृहित किंवा कदाचित 
भाडे किंवा वार्षिक 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही 


धरून 


भोगवटादार 


गाव 


नगरपालिका 
क्रमांक आणि 


सरकारी 


भारास पात्र 


मूल्य किंवा भाडे 


महसूल 


असल्यास तो 


भूकर विषयक 
अन्य वर्णन 


पट्टयाने दिली 
असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या 
अटींवर व कोणास 

दिली 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१०५/ १८१/ कर्जदार - श्री . रमेश बन्सीलाल गट नंबर 

हे . आर रुपये पैसे स्वत : 

समडोळी हिश्श्याची 
२०१३-१४ , बियाणी , संचालक (१ ) महेश 

५८६ 

१.३६ ११.८७ 

संपूर्ण 
दि . ३१-१२- रमेश बियाणी, ( २) पवन ५८८ 

१.३७ १२.०० 

स्वतः समडोळी हिश्श्याची 
२०१३. रमेश बियाणी. 

संपूर्ण 
( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 


(२ ) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 
एकूण रक्कम रुपये ४,९ ५,५१,५४२/ - + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे. 

( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) यांची 
क्रमांक ५०/५५८ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, ( अवसायनात) सांगली, मिरज रोड, सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 
सांगली, २४ ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश ( ९ ५३ ) 


कलम १५६ नियम १०७ ( ११) (स्थावर) मालमत्ता जप्त करण्यात आली असेल किंवा 

जप्त करण्यात आली नसती अशा मालमत्तेच्या विक्रीच्या उद्घोषणेचा आणि लेखी नोटीसीचा नमुना 
क्रमांक एसआरओ / जप्ती/५३/६०२/ सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात ) 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री . पवन रमेश बियाणी, राहणार महेश उद्योग भवनसमोर , सरस्वतीनगर, सांगली, 
जिल्हा सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये ३,५५,०७,३ ९९/ - यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, 
उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी , संजय दिनकर पाटील , हे सांगली, सरस्वतीनगर विस्तारीत 
सि.स.नं. १३६४१ याठिकाणी दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व 
जामीनदार वरील प्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून 
प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी 
सुसंगतपणे स्वत : च्या फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किंमती 
संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० २९९ 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


शहर किंवा 


स्थानिक उपकर विद्यमान 
धरून 

भोगवटादार 
सरकारी 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही 


नगरपालिका 
क्रमांक आणि 


गाव 


भारास पात्र 


महसूल 


असल्यास तो 


संचाचे वर्णन , स्थावर 
गृहित किंवा कदाचित 
भाडे किंवा वार्षिक 
मूल्य किंवा भाडे 
पट्टयाने दिली 
असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या 
अटींवर व कोणास 

दिली 


भूकर विषयक 
अन्य वर्णन 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


कर्जदार - श्री . पवन रमेश 


स्वत: 


सांगली 


१०५/ १८३/ 
२०१३-१४ , 


सरस्वतीनगर 
विस्ता. सि.स.नं. 


बियाणी, 


२ ९२.९ 
चौ.मी. 


हिश्श्याची 
संपूर्ण 


-- 


दि . ३१-१२ 


१३६४१ 


जागा व 


२०१३. 


इमारत 


( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

(२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 
एकूण रक्कम रुपये ३,८२,३९, ५०६ / - + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे. 

( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) यांची 
क्रमांक ५०/५५७, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , ( अवसायनात) सांगली, मिरज रोड , सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 


संजय. दि . पाटील, 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, 

सांगली. 


सांगली, २४ ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश ( ९ ५४ ) 


कलम १५६ नियम १०७ (११ ) ( स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आली असेल किंवा 

जप्त करण्यात आली नसती अशा मालमत्तेच्या विक्रीच्या उद्घोषणेचा आणि लेखी नोटीसीचा नमुना 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५३/ २०३ / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात) 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री . संभाजी किसन भोसले व जामीनदार श्री . पांडुरंग मारुती येळवे दोघे मु . भैरववाडी , 
पो . टाकवे, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये १,०२,३६४ / - यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली 
आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे 
आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, संजय दिनकर पाटील , हे गावचावडी (१) प.त.शिराळा, (२) 
भैरववाडी, तालुका शिराळा याठिकाणी दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजता व २.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील 
उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील प्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा 
किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती 
बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत: च्या फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये 
हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 


३०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


शहर किंवा 


स्थानिक उपकर 

विद्यमान 
धरून 

भोगवटादार 
सरकारी 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही 


नगरपालिका 
क्रमांक आणि 


गाव 


भारास पात्र 


महसूल 


असल्यास तो 


संचाचे वर्णन , स्थावर 
गृहित किंवा कदाचित 
भाडे किंवा वार्षिक 
मूल्य किंवा भाडे 
पट्टयाने दिली 
असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या 
अटींवर व कोणास 

दिली 


भूकर विषयक 
अन्य वर्णन 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


-- 


भोसले , 


१०१/ ११४ / कर्जदार - श्री . संभाजी किसन 

८२० ०.४४ स्वत: प.त.शिराळा 

हिश्श्याची 
२००५, 

संपूर्ण 
दि . ७१-१ जामीनदार 

१६० ०.४४ ०.२ ९ 

स्वत: 

भैरववाडी हिश्श्याची 
२००६ . श्री . पांडूरंग मारुती येळवे 

संपूर्ण 
( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 


( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेली आहे . ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 
एकूण रक्कम रुपये २,६३,६२२ /- + दिनांक १ फेब्रुवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे . 

( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ) यांची 
क्रमांक ४६/ १५९ ३, दिनांक ०१ डिसेंबर २००६ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, ( अवसायनात) सांगली, मिरज रोड , सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 


- 


स . दि . पाटील , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , 

सांगली. 


सांगली, २४ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( ९ ५५ ) 


कलम १५६ नियम १०७ (११ ) (स्थावर ) मालमत्ता जप्त करण्यात आली असेल किंवा 
जप्त करण्यात आली नसती अशा मालमत्तेच्या विक्रीच्या उद्घोषणेचा आणि लेखी नोटीसीचा नमुना 


क्रमांक एसआरओ/ जप्ती /५३/ ६०४/ सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ) 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री. बाबूराव बाळा चौगुले, राहणार पद्माळे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली, यांच्याकडून 
येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये ३५,४६,६३०/- यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून 
उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे. 


त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, संजय दिनकर पाटील , हे गावचावडी पद्माळे याठिकाणी दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील प्रमाणे यांचा अधिकार , 
हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या 
ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत : च्या फायद्यासाठी वापर 
करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर 
फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३०१ 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


शहर किंवा 


संचाचे वर्णन , स्थावर 
गृहित किंवा कदाचित 
भाडे किंवा वार्षिक 


स्थानिक उपकर विद्यमान 
धरून 

भोगवटादार 
सरकारी 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही 


नगरपालिका 
क्रमांक आणि 


गाव 


भारास पात्र 


मूल्य किंवा भाडे 


महसूल 


असल्यास तो 


भूकर विषयक 
अन्य वर्णन 


पट्टयाने दिली 
असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या 
अटींवर व कोणास 

दिली 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१०१/ ६६४ / 


गट नंबर 


हे . आर 


रुपये पैसे 


स्वत: 


पद्माळे 


कर्जदार - श्री . बाबूराव बाळा 
चौगुले. 


हिश्श्याची 
संपूर्ण 


२०० ९ -१० , 


०.२ ९ 


३.२४ 


३२१ - अ 
३२१ - क 


दि . १३-०३ 


०.४७ 


५.३२ 


२०१२. 


३२१ - ब 


०.२८ 


३.१४ 


३२२ 


२.९ १ 


३३.६ ९ 


( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 


( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेली आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 
एकूण रक्कम रुपये ५६,६०,७९ ०/- + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे. 

( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ) यांची 
क्रमांक ४८ / १९ ५ , दिनांक ०२ मे २०१२ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, ( अवसायनात) सांगली, मिरज रोड, सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 


संजय. दि . पाटील , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , 

सांगली. 


सांगली, २४ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( ९ ८८ ) 
कलम १५६ नियम १०७ (११) (स्थावर ) मालमत्ता जप्त करण्यात आली असेल किंवा 

जप्त करण्यात आली नसती अशा मालमत्तेच्या विक्रीच्या उद्घोषणेचा आणि लेखी नोटीसीचा नमुना 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती / ५३/ ६२३ / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात) 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री . बबन शामराव महाडीक व जामीनदार लक्ष्मीबाई शामराव महाडीक , दोघे राहणार 
शिरोली ( पु.), तालुका हातकंणगले, जिल्हा कोल्हापूर यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये २४,४१,२१८ / - यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात 
आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या वैध आकारासह व खर्चासह वसुली 
करणे आवश्यक आहे . 
त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, रविंद्र व्यंकटराव निंबाळकर , हे गावचावडी अंबेचिंचोली, 

तालुका 
पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर याठिकाणी दिनांक ०७ डिसेंबर २०१७ रोजी दुपारी (१) १.०० वाजता व (२ ) २.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या 
मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील प्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही 
विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या 
स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत : च्या फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या 
शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


- 


३०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


शहर किंवा 


संचाचे वर्णन , स्थावर 
गृहित किंवा कदाचित 
भाडे किंवा वार्षिक 


स्थानिक उपकर 

विद्यमान 
धरून 

भोगवटादार 
सरकारी 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही 


नगरपालिका 
क्रमांक आणि 


गाव 


भारास पात्र 
असल्यास तो 


मूल्य किंवा भाडे 


महसूल 


भूकर विषयक 
अन्य वर्णन 


पट्टयाने दिली 
असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या 
अटींवर व कोणास 

दिली 


w 


१ 


२ 


eu 


५ 


७ 


८ 


गट नंबर 


हे . आर 


स्वत: 


दि . १६-१२ 


२०११. 


९ २/ २ पै. 


स्वतः 


१०५/ १२४/ कर्जदार - श्री . बबन शामराव 

रुपये पैसे 

अंबेचिंचोली हिश्श्याची 
२०११-१२ , महाडीक . 

७२/ २ - अ 

१.६१ २.६५ 

संपूर्ण 
७३ / २ - अ 

१.३५ 

१.७५ 
१.५१ 

१.५० 
९ ३/ २ 

०.६३ 

०.५५ 
जामीनदार- ( १ ) लक्ष्मीबाई ७२/ २ - ब 

२.८२ ३.२५ 

अंबेचिंचोली हिश्श्याची 
शामराव महाडीक 

संपूर्ण. 
( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेली आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 
एकूण रक्कम रुपये २३,२१,८३९/ - + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे. 

( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ) यांची 
क्रमांक ४७/२०७५ , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१२ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , ( अवसायनात ) सांगली, मिरज रोड, सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 

रविंद्र . व्यं . निंबाळकर , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , 

सांगली. 


सांगली, २४ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( ९ ८७ ) 
कलम १५६ नियम १०७ (११) ( स्थावर) मालमत्ता जप्त करण्यात आली असेल किंवा 

जप्त करण्यात आली नसती अशा मालमत्तेच्या विक्रीच्या उद्घोषणेचा आणि लेखी नोटीसीचा नमुना 
क्रमांक एसआरओ / जप्ती/५३/६२२/ सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात ) 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री. विक्रमसिंह उत्तमराव देशमुख, राहणार येदेन बंगला, कित्तूर , चन्नम्मानगर , प्लॉट 
नंबर १६९ -७० , विजापूर रोड, जिल्हा सोलापूर यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये ५,२५,१०४/- व रक्कम रुपये ३३,४०,१७६/- यांच्या 
दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या वैध आकारासह 
व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, रविंद्र व्यंकटराव निंबाळकर , हे गावचावडी बंकलगी, तालुका 
दक्षिण सोलापूर , जिल्हा सोलापूर याठिकाणी दिनांक ०६ डिसेंबर २०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील 
उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील प्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा 
किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती 
बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत: च्या फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये 
हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३०३ 


स्थावर मालमत्ता 


संच क्रमांक 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


शहर किंवा 


स्थानिक उपकर 

विद्यमान 
धरून 

भोगवटादार 
सरकारी 


शेरा मालमत्ता 
कोणत्याही 


नगरपालिका 
क्रमांक आणि 


गाव 


भारास पात्र 


महसूल 


असल्यास तो 


संचाचे वर्णन , स्थावर 
गृहित किंवा कदाचित 
भाडे किंवा वार्षिक 
मूल्य किंवा भाडे 
पट्टयाने दिली 
असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या 
अटींवर व कोणास 

दिली 


भूकर विषयक 
अन्य वर्णन 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


गट नंबर 


हे . आर 


रुपये पैसे 


स्वत: 


बंकलगी 


१०५/ १७६/ 
१०५ / १७७/ 


कर्जदार - श्री . विक्रमसिंह 
उत्तमराव देशमुख. 


हिश्श्याची 
संपूर्ण 


२.४२ 


७.०५ 


११६/ -१ 
२४८/१ 


२०१२-१३ , 


२.३१ 


३.५० 


दि . १५-०५ 


२०१२. 


( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्यते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 


(२ ) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेली आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 
एकूण रक्कम रुपये ४२,१०,४११ / - + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणेबाकी आहे . 

( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) यांची 
क्रमांक ४८/५६५ , दिनांक ०९ ऑक्टोबर २०१२ व ५१/२३६ , दिनांक २३ जून २०१५ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , ( अवसायनात) सांगली, मिरज रोड , सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 


रविंद्र . व्यं . निंबाळकर , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , 

सांगली. 


सांगली , २४ ऑक्टोबर २०१७. 


. 


आदेश ( ९ ७८ ) 


क्रमांक एसआरओ/ १५६/ १५/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे-४१२ २०२, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती अनिता सुखदेव मोटे यांचेकडील कर्ज रुपये ५,५३,३७० / - + दिनांक ०१ मार्च २०१६ पासून होणारे 
व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज , लिन, ताबा, खरेदी, हस्तांतरण तारण 
करण्यास या आदेशाचे मनाई करण्यात येत आहे अथवा करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 


ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/६३३/७३५/२०१६, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१६, ज्यांच्या विरुद्ध १०१(१) दाखला आहे . 
( १) श्रीमती अनिता सुखेदव मोटे , ( २) श्री . बाबा नाथा गोरड , (३) श्री . माणिक रामभाऊ काळे. 


३०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


-- 


०६ 


- 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे गव्हाणेवाडी (हिंगणी दुमाला), तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर ३४/१ एकूण क्षेत्र हे . 
९ ८ आर पैकी श्रीमती अनिता सुखदेव मोटे यांचे सामाईक हिश्श्यातील अविभक्त हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे. ०८.३३ आर पैकी ७ आर जागा यासी चतु: सिमा 
पूर्वेस - गट नंबर ३५ , पश्चिमेस - देवदैठण रस्ता, दक्षिणेस - गट नंबर ३३, उत्तरेस 

उत्तरेस - उर्वरित मिळकत. 
जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, शिरूर शाखा यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय, १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ 
चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

लक्ष्मण चंद्राकांत हेंद्रे , 

वसुली अधिकारी, 
द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
पुणे , ०४ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( ९ ७८ ) 
क्रमांक एसआरओ/ १५६ / २१/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विषेश वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे-४१२ २०२, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. दत्तात्रय विलास होले यांचेकडील कर्ज रुपये १७,३९, ३ ९९ /- + दिनांक १६ डिसेंबर २०१५ पासून 
द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी मौजे उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १००२ यासी एकूण क्षेत्र ०१ 
हे. ७२ आर यापैकी श्री. दत्तात्रय विलास होले यांचेहिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे . ०५.८१ आर जागा व त्यामधील २७ x २२ = ५९ ४ चौ . फूट व्यावसायिक बांधकाम 
तसेच २७X २२ = 

५ ९ ४ चौ . 

फूट निवासी बांधकाम असे दोन्ही मिळून ११८८ चौ.फूट यासी ग्रामपंचायत मिळकत नंबर २/११२५/१ व नवीन २/ ०३ ९० 
श्री . दत्तात्रय विलास होले व सौ . मिनाक्षी दत्तात्रय होले यांचे नावावरील स्थावर मिळकत , ही स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण 
करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/ ११०७/ १२४ ९/ २०१७, दिनांक ०७ मार्च २०१७, ज्यांच्या विरुद्ध १०१( १) दाखला आहे. 
( १) श्री . दत्तात्रय विलास होले, ( २ ) श्री . गुलाबराव धोंडिबा कटके , (३) श्री . संपत श्रीरंग म्हेत्रे, ( ४) सौ . मिनाक्षी दत्तात्रय होले. 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १००२ यासी एकूण क्षेत्र ०१ हे. ७२ आर यापैकी 
श्री . दत्तात्रय विलास होले यांचेहिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे. ०५.८१ आर जागा व त्यामधील २७ x २२ = ५ ९४ चौ . फूट व्यावसायिक बांधकाम तसेच २७ x २२ ५ ९ ४ 
चौ . फूट निवासी बांधकाम असे दोन्ही मिळून ११८८ चौ.फूट यासी ग्रामपंचायत मिळकत नंबर २/११२५/१ व नवीन २/०३९ ० श्री . दत्तात्रय विलास होले व 
सौ . मिनाक्षी दत्तात्रय होले व सौ . मिनाक्षी दत्तात्रय होले यांचे नावावरील स्थावर मिळकत. 

यासी चतु:सिमा - पूर्वेस - १० फूटी रुंदीचा रस्ता सदर गटापैकी , दक्षिणेस - पुणे- सोलापूर रोड, पश्चिमेस - श्री . रविंद्र तकरे यांची मिळकत, 
उत्तरेस - श्री . भोर यांची मिळकत. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे, शिरूर शाखा यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्थ नियम १ ९ ६१ 
चे अंतर्गत निमयामन्वये कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

लक्ष्मण श्रीपती वाल्हेकर , 

वसुली अधिकारी , 
द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
पुणे , ०९ नोव्हेंबर २०१७. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० ३०५ 


आदेश ( ९ १६ ) 


. 


क्रमांक वसुली/स्थावर जप्ती/ १७३ / सन २०१७.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने मे.उपनिबंधक 
संस्था , ( परसेवा) , सातारा, जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली क्रमांक १२/ २०१७-१८ , दिनांक २८ जून २०१३ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , श्री . संदिप वासुदेव बाचल , वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , वाई, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ 
च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप बँक 
लिमिटेड , वाई, या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकारा विरुद्ध 

क्षेत्र आकारणी चतु:सिमा 
क्रमांक व उक्त प्रमाणपत्र देणेत आले 

व तालुका सि.स.नं. / गट क्रमांक 

हे . आर 

पैसे 
दिनांक 

आले असेल त्याचे नाव पेठ , घर नंबर 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक / 


रु . 


१ 


eu 


४ 


५ 


७ 


८ 


سی 


, 


२ 
१२/ २०१७-१८ १. श्री . चंद्रकांत बाळासो शेळके , 
२८/०६/२०१७ 

२. श्री . बाळासो दिनकर शेळके , 


जिल्हा सातारा, 


रा. लोणंद, ता . खंडाळा, मौजे लोणंद , ता . खंडाळा, 

जि . सातारा येथील ग्राम 
रा . लोणंद , ता . खंडाळा, पंचायत मि.नं. ४६ ९ ४ क्षेत्र ५५७४ 

५५७४ चौ.फूट अशी संपूर्ण चौ.फूट 
रा . लोणंद , ता . खंडाळा , मिळकत. 


बाळासो 
दिनकर 
शेळके 
यांचा 
हिस्सा. 


जिल्हा सातारा , 


३. श्री . आबासो बाळासो शेळके , 


जिल्हा सातारा , 


४. श्री . नानासाहेब रामचंद्र हाके , रा. शिवाजीनगर , 

ता . खंडाळा , जि . सातारा, 
५. श्री . पंकज प्रकाश ननावरे रा . लोणंद , ता . खंडाळा , 

जिल्हा सातारा. 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) देणे असलेली येणे बाकी / थकबाकी रक्कम भार रुपये ९, ०० , ९४४ /- ( अक्षरी रुपये 
नऊ लाख नऊशे चव्वेचाळीस फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख 
केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
सातारा ( वाई ) , ०७ ऑक्टोबर २०१७. 


भूमापन क्रमांक / 


चतु:सिमा 


आदेश ( ९ ७५ ) 
क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/१ ९४ / सन २०१७.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड, वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने मे उपनिबंधक 
संस्था, (परसेवा), सातारा , जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली क्रमांक २४६/ २०१७-१८, दिनांक १५ मार्च २०१७ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , श्री . संदिप वासुदेव बाचल , वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , वाई, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६१ 
च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप बँक 
लिमिटेड , वाई , या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 

गावाचे नाव 
ज्या पक्षकारा विरुद्ध 

क्षेत्र आकारणी 
प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व उक्त प्रमाणपत्र देणेत आले 

व तालुका सि.स.नं. / गट क्रमांक 

हे . आर 
दिनांक आले असेल त्याचे नाव पेठ , घर नंबर 

५ 
२४६/ २०१६-१७ १. श्री . प्रल्हाद दिनकर मोरे , राहणार १३२, मरीपेठ , मौजे महाबळेश्वर , जि . सातारा संपूर्ण 

पूर्वेस 
१५/०३/२०१७ २. श्री . प्रकाश रामचंद्र वाघ , 

महाबळेश्वर , हद्दीतील मिळकत सि.स.नं. १३२ 

नगरपालिका 
३. सौ . कल्पना प्रकाश वाघ. 

तालुका महाबळेश्वर, 

यांचा सि.स. 

नं . २६६ क्षेत्र 

रस्ता, 
जिल्हा सातारा. ११६.२० चौ.मी. सि.स.नं. २६६/२ 

पश्चिमेस - 
यांचे क्षेत्र १०४.५० चौ.मी. 

सि.स.नं. २७७ 
दक्षिणेस 
सि.स.नं .२६६ / १ 
उत्तरेस 
सि.स.नं. २६५. 


रु . पैसे 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


७ 


८ 


० 


३०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) देणे असलेली येणे बाकी / थकबाकी रक्कम भार रुपये १,२० ,९ ०६/ - (अक्षरी रुपये 
एक लाख वीस हजार नऊशे सहा फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख 
केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
सातारा ( वाई ), १७ ऑक्टोबर २०१७. 


गावाचे नाव 
व तालुका 


भूमापन क्रमांक / 


रु . पैसे 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


सातारा 


० 


० 


रस्ता , 


आदेश ( ९ ७६ ) 
क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती / १९ ४(१)/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने मे.उपनिबंधक 
संस्था, (परसेवा), सातारा , जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली क्रमांक २१२/ २०१६-१७, दिनांक १५ मार्च २०१७ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० च्या कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , श्री . संदिप वासुदेव बाचल , वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , वाई , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ 
च्या नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप बँक 
लिमिटेड , वाई, या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकारा विरुद्ध 

क्षेत्र आकारणी चतु:सिमा 
क्रमांक व उक्त प्रमाणपत्र देणेत आले 

सि.स.नं. / गट क्रमांक 

हे . आर 
दिनांक आले असेल त्याचे नाव पेठ , घर नंबर 

२ 
२१२/ २०१६-१७ १. श्री . प्रकाश रामचंद्र वाघ , क्रमांक १ ते 

१२ , मौजे महाबळेश्वर , जि . संपूर्ण 

पूर्वेस 
१५/०३/२०१७ २. सौ . कल्पना प्रकाश वाघ , रा . १३२, मरीपेठ , हद्दीतील मिळकत रि.स.नं. १३२ 

नगरपालिका 
३. कु . पुनम प्रकाश ऊर्फ 

महाबळेश्वर , 

यांचा सि.स.नं. २६६ क्षेत्र 
पुनम निलेश चोरगे, तालुका महाबळेश्वर , ११६.२० चौ.मी. सि.स.नं. २६६/२ 

पश्चिमेस 
४. श्री . गोविंद प्रकाश वाघ, जिल्हा सातारा. यांचे क्षेत्र १०४.५० चौ.मी. 

सि.स.नं. २७७ 
५. श्री . प्रल्हाद दिनकर वाघ, 

दक्षिणेस . 
६. सौ . रंजना प्रल्हाद मोरे , 

सि.स.नं .२६६/ १ 
७. कु . रुपाली प्रल्हाद मोरे, 

उत्तरेस 
८. श्री चेतन प्रल्हाद मोरे , 
९. श्री . भिकन दिनकर मोरे, 
१०. श्री . अरुण दिनकर मोरे , 
११. सौ . मंदा अरूण मोरे , 
१२. श्री . विक्रम ऊर्फ गजान 

मोरे , 
१३. श्री . अनंत महादेव पाटील , १० - ब नगरपालिका हौ.सो. 
१४. श्री रियाज हाशम तांबोळी. महाबळेश्वर , 

३३९ , 

कोळी 
आळी, महाबळेश्वर , 
तालुका महाबळेश्वर , 

जिल्हा सातारा. 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) देणे असलेली येणे बाकी / थकबाकी रक्कम भार रुपये ३१,०७,४६८/- ( अक्षरी रुपये 
एकतीस लाख सात हजार चारशे अडूसष्ठ फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही 
तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
सातारा ( वाई ), १७ ऑक्टोबर २०१७. 


सि.स.नं. २६५. 


- 


आदेश ( ९ ७७ ) 
क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/१ ९४ / सन २०१७.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने मे.उपनिबंधक 
संस्था, ( परसेवा) , सातारा, जिल्हा सातारा यांचा दिलेला वसुली क्रमांक २११/ २०१६-१७, दिनांक १५ मार्च २०१७ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , श्री. संदिप वासुदेव बाचल , वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , वाई, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ 
च्या नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप बँक 
लिमिटेड , वाई, या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३०७ 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


भूमापन क्रमांक / 


चतु:सिमा 


गावाचे नाव 
व तालुका 


ज्या पक्षकारा विरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देणेत आले 
आले असेल त्याचे नाव 


क्षेत्र 
हे . आर 


आकारणी 

पैसे 


सि.स.नं. / गट क्रमांक 


क्रमांक व 
दिनांक 


रु . 


पेठ , घर नंबर 


, 


१ 


२ 


ew 


४ 


५ 


w 


७ 


८ 


० 


रस्ता , 


- 


सि.स.नं. २६५ . 


२१२/ २०१६-१७ १. श्री . प्रकाश रामचंद्र वाघ , क्रमांक १ ते 

१२ , मौजे महाबळेश्वर , जि . सातारा संपूर्ण 

पूर्वेस 
१५/०३/२०१७ २. सौ . कल्पना प्रकाश वाघ, रा . १३२, मरीपेठ , हद्दीतील मिळकत रि.स.नं. १३२ 

नगरपालिका 
३. कु . पुनम प्रकाश ऊर्फ 

महाबळेश्वर , 

यांचा सि.स.नं. २६६ क्षेत्र 
पुनम निलेश चोरगे , 

तालुका महाबळेश्वर , ११६.२० चौ.मी. सि.स.नं. २६६/२ 

पश्चिमेस 
४. श्री . गोविंद प्रकाश वाघ , 

जिल्हा सातारा . यांचे क्षेत्र १०४.५० चौ.मी. 

सि.स.नं. २७७ 
५. श्री . प्रल्हाद दिनकर मोरे , 

दक्षिणेस 
६. सौ . रंजना प्रल्हाद मोरे , 

सि.स.नं .२६६ / १ 
७. कु . रुपाली प्रल्हाद मोरे , 

उत्तरेस 
८. श्री चेतन प्रल्हाद मोरे , 
९ . श्री . भिकन दिनकर मोरे , 
१०. श्री . अरुण दिनकर मोरे , 
११. सौ . मंदा अरूण मोरे , 
१२. श्री . विक्रम ऊर्फ गजानन 

मोरे , 
१३. श्री . अनंत महादेव पाटील , १०- ब नगरपालिका हौ.सो. 
१४. श्री रियाज हाशम तांबोळी. 

महाबळेश्वर , ३३ ९, 

कोळी 
आळी , महाबळेश्वर , 
तालुका महाबळेश्वर , 

जिल्हा सातारा. 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) देणे असलेली येणे बाकी / थकबाकी रक्कम भार रुपये १४,४०,८६८ / - (अक्षरी रुपये 
चौदा लाख चाळीस हजार आठशे अडूसष्ठ फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही 
तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


-- 


संदीप.वा. बाचल, 


वसुली अधिकारी, 
जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि . , वाई , 


. 


जिल्हा सातारा. 


सातारा ( वाई), १७ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश (९ १९ - ९ २१ ) 
क्रमांक विवअ/ मसकाक / १५६ / स्था.ज./ श्री.म.द.माने/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , मनोहर दत्तू माने , 
वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री बापू सुभा गाढवे ( लवादी 
थकबाकीदार ) व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील शिवकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दौंड , यांचे कर्ज रक्कम रुपये व मुद्दल २,४६,०१८/- व रक्कम 
रुपये १,६२,६५० /- वर दिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ पासून १५ टक्के होणारे व्याज, सरचार्ज इत्यादी रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टमध्ये 

नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा 
आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचेकेलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मा . गावकामगार तलाठी खोरवडी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ११४/१ मधील क्षेत्र ०० हे . ८० आर पैकी ०० हे. ४० आर ही 
मिळकत. 


३०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत शिवकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , दौंड , यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला असे. 

मनोहर . द . माने , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
शिवकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

दौंड , जिल्हा पुणे. 
पुणे ( दौंड), १३ ऑक्टोंबर २०१७. 


आदेश ( १०३१-१०३५ ) 


, 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.कि.भ.भोंडवे/ स्था.मा.ज./४६६ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा , पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . किरण भगवान भोंडवे, ( लवादी थकबाकीदार ) राहणार सर्व्हे नंबर ७७/२, लक्ष्मी कॉलनी, आनंदी 
गार्डनमागे, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर , पुणे-२८ यांचेकडील पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या 
संस्थेची दावा रक्कम रुपये १२,७२,८१३/ - + दिनांक ०१ एप्रिल २०१७ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दाराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी 
झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलकरण्यासाठी किरण भगवान भोंडवे ( लवादी थकबाकीदार ) यांची भोंडवेवाडी, तालुका 
बारामती , जिल्हा पुणे , येथील खालील परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेली शेतजमीन जप्त करण्यात आलेली आहे . तसेच श्री . किरण भगवान भोंडवे यांच्या 
कर्जासाठी तारण असणारी सहकर्जदार श्री . सोमनाथ दत्तात्रय भोंडवे यांची मौजे भोंडवेवाडी तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील खालील परिशिष्टमध्ये 
दर्शविलेली शेतजमीन क्षेत्र या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त 
केलेल्या शेतजमिनीचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा नोंद करण्यास किंवा तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट 

क्षेत्र 
क्रमांक हे . आर 


चतु :सिमा 


तालुका 
जिल्हा 


लवादी थकबाकीदार वसुली दाखला/ 

तथा स्थावर हुकूमनामा 
मालमत्ता तारण 

क्रमांक व 
देणाऱ्यांचे नाव 

दिनांक 


व पत्ता 


०० 


०१ 


०.२ आर कर्जदार हिश्श्याचे पूर्वेस : ७९ ७ 


00 


०१ 


: 


दक्षिणेस : ८१६ 
पश्चिमेस : ७९९ 
उत्तरेस : ७९ ६ 


०० 


९ ५ 


०.२४ आर कर्जदार हिस्सा पूर्वेस : ७५२ 
०.२३ आर सहकर्जदार हिस्सा दक्षिण : ७४ ९ 


भोंडवेवाडी, श्री . ज्ञानेश्वर भिकोबा दावा क्र . १०१/ ७९ ८ 
ता. बारामती, भोंडवे ( लवादी थकबाकी- २५ ९/ ३३२ / २०१७, पो.ख. 
जिल्हा पुणे. दार) सध्या रा. स.नं. दि . ४/८/२०१७ 

७७/२ , लक्ष्मी कॉलनी , 
आनंदी गार्डनमागे, 

७५१ 
पुणे सोलापूर रोड , 
हडपसर , पुणे -२८ , 
मूळ , रा . भोंडवेवाडी, 
ता. बारामती. जि . पुणे, 
श्री . सोमनाथ दत्तात्रय 
भोंडवे ( सहकर्जदार) 
रा . भोंडवेवाडी , 
ता . बारामती, जि . पुणे. 

५ ९ ० 


पश्चिम : ७५ ९ 


८१७ 


०० 


५२ 


पो.ख. 


०० 


०२ 


उत्तर : ७५८ 
०.५४ आर कर्जदार हिश्श्याचे पूर्व : ८१६ 

दक्षिण : ८१२ 
पश्चिम : ८१८ 

उत्तर : ८० ९ 
०.१८.५ आर सहकर्जदार 

पूर्व : 
हिश्श्याचे 

दक्षिण : नकाशाप्रमाणे 
पश्चिम : 


०० 


७२ 


पो.ख. 


०० 


०२ 


: 


उत्तर : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३० ९ 


परिशिष्ट अ -चालू 


चर्तु:सिमा 


गावाचे नाव 
तालुका 
जिल्हा 


गट 

क्षेत्र 
क्रमांक हे . आर 


लवादी थकबाकीदार वसुली दाखला/ 

तथा स्थावर हुकूमनामा 
मालमत्ता तारण 

क्रमांक व 
देणाऱ्यांचे नाव 

दिनांक 


व पत्ता 


७४१ 


०१ 


५ ९ 


०.१० आर सहकर्जदार 
हिश्श्याचे 


पो.ख. 


०० 


०१ 


पूर्व : ५७२ 
दक्षिण : ७४० 
पश्चिम : ७५२ 


उत्तर : ५७१ 


७ ९ ४ 


०० 


०५ 


पूर्व : 


-- 


०.१ आर ६६ पॉ . सह 
कर्जदार हिश्श्याचे 


पो.ख. 


०० 


०२ 


दक्षिण : नकाशाप्रमाणे 


: 


पश्चिम : 


उत्तर : 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण 
रक्कम या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे , या 
संस्थेच्या हडपसर शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल व सदर कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च हा प्रतिवादी यांचेकडून वसुली करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला असे . 


दुर्वाचनिय, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे , ०७ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ९ ८ ९ - ९९ ० ) 


क्रमांक आर/ ६ ९ ३/विवअ/ म.स.का.क./ १५६/ स्था . जप्ती/ श्री . ग.शं.टाकळकर/ चाकण/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
श्री. अ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी , श्री. कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी, लि . वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका 
आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गणेश शंकर टाकळकर , 
मु.पो. टाकळकतवाडी, तालुका खेड ( राजगुरुनगर ), जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री. कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा 
चाकण याच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम व्यवसाय कर्ज रक्कम रुपये १४ , ९ १,४३१/- अधिक दिनांक ३१ मार्च २०१७ पासून मुद्दल 
रकमेवर होणारे १४ टक्के व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यास येत आहे . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध दिला 


आकार 


प्रमाणपत्राचा क्रमांक 

व दिनांक 


स्थावर मालमत्ता 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


त्याचे नाव 


रु . 


पै . 


कर्जदार , 


००.९ ७ 


वसुली दाखला क्रमांक 
११८८/२०१७ , 
दि . ०३/०८/२०१७ . 


श्री . गणेश शंकर टाकळकर , 
जामीनदार क्रमांक 
१. श्री . शेखर मुरलीधर राक्षे , 
२. श्री . आझादहिंद सहदेव 
साबंत . 


कर्जदार .- 
श्री . गणेश शंकर टाकळकर 
यांच्या नावावरील मौजे 
टाकळकरवाडी, ता . खेड 
( राजगुरुनगर ), जि . पुणे. 


मौजे टाकळकरवाडी, ता . खेड 
( राजगुरुनगर ), जिल्हा पुणे येथील 
शेत जमीन खाते क्रमांक ३६२ 
मधील गट नंबर ३२/ १३/ ब मधील 
क्षेत्र ० हे . ०१७ आर , 

ही 
श्री . गणेश शंकर टाकळकर यांच्या 
नावावरील. 


३१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत 
श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


ओ . आर. काशिद , 

विशेष वसुली अधिकारी, 
कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी, मंचर , 

तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे . 


पुणे, ०७ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ९ ५ ९ - ९ ६२ ) 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.रा.ग.यादव / स्था.मा.ज./ ३/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा, श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचेमुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रामचंद्र गणपत यादव , राहणार परिचे( यादववाडी), 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे शाखा भेकराईनगर , तालुका हवेली, या संस्थेची दावा 
रक्कम रुपये १९, ५१,४८९/ - अधिक दिनांक ३० जून २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व 
वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी श्री . रामचंद्र गणपत यादव यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेतजमीन या आदेशांतर्गत 
परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमीन वर्णन 


गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु:सिमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


१७३६ , १६८५, १७८१, 


नकाशाप्रमाणे 


१०१/ ३८१/ ३४६/ मौजे परिंचे ( यादववाडी), 
२०१४ , 

तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
दि . ०१/०८/२०१४ . 


१६८२ , १६८७, १६ ९ ३ , 


मधील श्री . रामचंद्र गणपत 
यादव यांच्या हिश्श्याचे शेत 
जमीन क्षेत्र. 


१६८८ , १७९ ० , १ ९ ३४. 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण 
रक्कम या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे शाखा- भेकराईनगर , तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे, या संस्थेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व 
व जाहीर लिलाव विक्री कार्याक्रमाचा होणारा खर्च ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खेंगरे , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे , 
द्वारा श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
परिंचे मुख्य कार्यालय , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे , २५ 


मे 


२०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० ३११ 


विशेष वसुली अधिकारी यांजकडून 


आदेश ( १०६ ९ -१०७२ ) 


क्रमांक वि.व.आ. / स्थावर जप्ती/ ११/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी. एस . शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा 
नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . एकनाथ शंकर शेरे , राहणार जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६,८८,६८५/ - ( अक्षरी रुपये सहा लाख अठ्याऐंशी हजार सहाशे 
पंच्याऐंशी फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक १ जून २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज वसुलीखर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या 
आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणीही कसलाही करार , गहाण, लिज , लीन , ताबा , खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे 
घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्याचे नाव 


चतु : सीमा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/१७६/२५५/२०१६, 
दि . ५ ऑगस्ट २०१६ . 


श्री . एकनाथ शंकर शेर , 
राहणार जेजुरी, 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 


पुर्वेस- गट नं . ८१७ 
दक्षिणेस- गट नं . ८३२ 
पश्चिमेस- गट नं . ८१५ 
उत्तरेस- गट नं . ८४० 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका पुरंदर मे. सब 
रजिस्ट्रारसाहेब, पुरंदर यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा 
परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती पुरंदर यांचे स्थळ 
सिमेतील तसेच गाव मौजे जेजुरी, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन मिळकत गट नं. ८१८ क्षेत्र 
२ हे . ८० आर आकार ४ रु . ८१ पै. यांपैकी श्री . एकनाथ 
शंकर शेरे , राहणार जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
यांचे मालकीचे व वहिवाटाचे क्षेत्र हे ५६ आर अशी 
शेतजमीन मिळकत. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे , ३ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १०७३-१०७६ ) 


क्रमांक वि.व.आ. / स्थावर जप्ती/ २६ / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी. एस. शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा 
नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ 

मधील 
नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शरद पाटुल फडतरे, राहणार जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३,३३,५३५/- ( अक्षरी रुपये तीन लाख तेहतीस हजार पाचशे 
पस्तीश फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ पासून होणारे व्याज सरचार्ज वसुलीखर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या 
आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणीही कसलाही करार, गहाण , लिज , लीन, ताबा , खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे 
घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल. 


३१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्याचे नाव 


चतुःसीमा 


क्रमांक व दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/७/१४६/२०१७ , 
दि . ३० जून २०१७. 


श्री . शरद पाटलु फडतरे , 
राहणार जेजुरी , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका पुरंदर, मे. सब पुर्वेस - मोकळी जागा 
रजिस्ट्रारसाहेब पुरंदर यांचेहद्दीतील तसेच जिल्हा परिषद , दक्षिणेस - आनंदा भोसले 
परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती पुरंदर यांचे स्थळ यांची मिळकत. 
सिमेतील तसेच जेजुरी नगरपालिका हद्दीतील गाव मौजे पश्चिमेस - मोकळी जागा 
जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट नं . १४१ उत्तरेस - जाधव यांची 
मधील ०० हे . ०१ आर क्षेत्र श्री. शरद पाटलु फडतरे , मिळकत. 
राहणार जेजुरी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचे 
मालकीचे व वहिवाटाचे घर क्रमांक १७१८ एकूण क्षेत्रफळ 
३०.३८ चौ . मीटर अशी घर मिळकत. 


- 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे , ३ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १०७७-१०७९ ) 


क्रमांक वि.व.आ./ स्थावर जप्ती/ २४ / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा 
नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९६१ मधील 
नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुबोध चंद्रकांत नेवसे, राहणार मोरगाव , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३,७५,२४७/- ( अक्षरी रुपये तीन लाख पंच्चाहत्तर 
हजार दोनशे सत्तेचाळीस फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक १ डिसेंबर २०१५ पासून होणारे व्याज सरचार्ज, वसुलीखर्च इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणीही कसलाही करार , गहाण, लिज, लीन, ताबा, खरेदी , हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे . तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्याचे नाव 


चतुःसीमा 


१ 


२ 


३ 


सब 


१०१/८७३/८६८/२०१६ , 
दि . ११ मार्च २०१६ . 


पुर्वेस - सि.स.नं. ४३९ 
दक्षिणेस - सि.स.नं. ४४० 
पैकी उर्वरित मिळकत. 
पश्चिमेस - ग्रामपंचायत 


श्री . सुबोध चंद्रकांत नेवसे , तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका बारामती मे . 
राहणार मोरगाव, 

रजिस्ट्रारसाहेब, केडगाव यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा 
तालुका बारामती, जिल्हा पुणे . परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती बारामती यांचे स्थळ 

सिमेतील तसेच गाव मौजे मोरगाव , तालुका बारामती, 
जिल्हा पुणे येथील ग्रामपंचायत मिळकत नं . १५४/३ सिटी 
सर्व्हे नं . मिळकत नं . ४४० मधील क्षेत्र ६१.७ चौ . मी . 
यापैकी श्री. चंद्रकांत भागुजी नेवसे , राहणार मोरगाव , 
तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे 
१४ फूट बाय १९ फूट चे आर.सी.सी. स्लॅबमधील इमारत 
अशी मिळकत. 


रस्ता. 
उत्तरेस- सि.स.नं. ४४१ 


व ४४५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० ३१३ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे , ३ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १०८१-१०८५ ) 


क्रमांक वि.व.आ./स्थावर जप्ती/ २५/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी . एस. शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा 
नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ 

मधील 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . तुकाराम गणपत दगडे, राहणार दौंडज , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ४,५४ , ९ ५२/ - ( अक्षरी रुपये चार लाख चौपन्न हजार 
नऊशे बावन्न फक्त) व दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज, वसुलीखर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टमध्ये 

नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणीही कसलाही करार , गहाण, लिज , लीन , ताबा, खरेदी , हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर 
त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्याचे नाव 


चतु : सीमा 


क्रमांक व दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/५५४/५१७/२०१६, 
दि . २१ ऑक्टोबर २०१६ . 


श्री . तुकाराम गणपत दगडे, 
राहणार दौंडज, 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 


( अ) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका पुरंदर, मे. सब पुर्वेस - गट नं . 

६ ९ ६ 

पैकी 
रजिस्ट्रारसाहेब , पुरंदर यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा श्री . नाथ्याबा बरकडे यांची 
परिषद, पुणे तालुका पंचायत समिती पुरंदर यांचे स्थळ मिळकत . 
सिमेतील गाव मौजे दौंडज , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

दक्षिणेस - गट नं . ६ ९ ६ 
येथील शेतजमीन मिळकत नं . ६ ९ ६ क्षेत्र ०४ हे ६० आर पैकी श्री . विठ्ठल दगडे 
पो.ख. क्षेत्र ०१ हे. ७० आर एकूण क्षेत्र ६ हे. ३० आर यांची मिळकत . 
आकार ०१ रु. ८७ पै. पैकी कर्जदार श्री . तुकाराम गणपत पश्चिमेस - गट नं . ६ ९ ७ 
दगडे यांच्या मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र ०० हे . १० आर उत्तरेस - गट नं . ६ ९ ६ 
अशी शेतजीमन मिळकत. 

पैकी श्री . संपत दगडे यांची 
मिळकत. 


(ब ) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका पुरंदर , मे. सब पुर्वेस - गट नं . २७० 
रजिस्ट्रारसाहेब, पुरंदर यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा 

दक्षिणेस - गट नं . २७१ 
परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती पुरंदर यांचे स्थळ पैकी किसन जाधव यांची 
सिमेतील गाव मौजे दौंडज, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे मिळकत. 
येथील शेतजमीन मिळकत नं . २७१ क्षेत्र ०९ हे ५३ आर पश्चिमेस - गट नं . २७१ 
पो.ख. क्षेत्र ०७ हे . १२ आर एकूण क्षेत्र 

१६ हे . ६५ आर 

पैकी उर्वरित मिळकत . 
आकार ३ रु. ३६ पै. पैकी सहकर्जदार सौ. शोभाबाइ तुकाराम उत्तरेस - गट नं. २७१ 
दगडे यांच्या मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र ० हे . २२ आर पैकी रामा दगडे यांची 
पॉ . ३४ अधिक पोख ०० हे . १६ आर पॉ . ९ ४ अशी शेतजीमन मिळकत . 
मिळकत. 


३१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन-- चालू 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्याचे नाव 


चतु : सीमा 


१ 


२ 


३ 


४ 


( क ) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका पुरंदर , मे. सब पुर्वेस - श्री. आत्माराम मोरे 
रजिस्ट्रारसाहेब, पुरंदर यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा यांचीमिळकत. 
परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती पुरंदर यांचे स्थळ दक्षिणेस - श्री . रामचंद्र 
सिमेतील गाव मौजे जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे शिंदे यांची मिळकत. 
येथील शेतजमीन मिळकत नं . ३८ ९/ २, क्षेत्र १३ हे ९ १ आर पश्चिमेस - गट नं . ३८ ९ व 
पो.ख. क्षेत्र ०० हे . ३१ आर एकूण क्षेत्र १४ हे. २२ आर उत्तरेस - सौ . लिलाबाई 
आकार १२ रु . ६ ९ पै. पैकी कर्जदार श्री . तुकाराम गणपत शिंदे यांची मिळकत . 
दगडे यांच्या मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र ०० हे . ०१ आर 
पॉ . ५० 

अशी शेतजीमन मिळकत . 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , ३ नोव्हेंबर २०१७. 


. 


आदेश ( १०८६-१०९ ० ) 
क्रमांक वि.व.आ. / स्थावर जप्ती/ २७/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१ ९६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, डी. एस . शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा 
नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. नवनाथ लक्ष्मण शेंडगे, राहणार पांडेश्वर , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १,१४,३६८ / - ( अक्षरी रुपये एक लाख चौदा हजार 
तीनशे अडुसष्ठ फक्त) व दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज, वसुलीखर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टमध्ये 

नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणीही 
कसलाही करार , गहाण, लिज , लीन , ताबा , खरेदी , हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्याचे नाव 


चतु: सीमा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/४१५/६०१/२०१६, 
दि . १८ नोव्हेंबर २०१६ . 


श्री . नवनाथ लक्ष्मण शेंडगे, 
राहणार पांडेश्वर , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


( अ) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका पुरंदर, मे . सब पुर्वेस - रतन शेंडगे यांची 
रजिस्टारसाहेब , पुरंदर यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा मिळकत. 
परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती पुरंदर यांचे स्थळ दक्षिणेस - ओढा 
सिमेतील गाव मौजे पांडेश्वर , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे पश्चिमेस - नाना शेंडगे 
येथील शेतजमीन मिळकत गट नं . ५४६ क्षेत्र ०० हे ०८ आर यांची मिळकत. 
आकार ०० रु . २२ पै. पैकी ०० हे . ०५ आर ३३ पॉ . क्षेत्र उत्तरेस - सुपा रस्ता. 
अशी शेतजमीन मिळकत. 
( ब) तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका पुरंदर, मे. सब पुर्वेस - राजुरी पांडेश्वर 
रजिस्ट्रारसाहेब , पुरंदर यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा 
परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती पुरंदर यांचे स्थळ दक्षिणेस - संपत शेंडगे 
सिमेतील गाव मौजे पांडेश्वर , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांची मिळकत. 
येथील शेतजमीन मिळकत गट नं . ५८४ क्षेत्र 

५० 

पश्चिमेस - भगवान शेंडगे 
पो.ख. क्षेत्र ०० हे. ०२ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे. ५२ आर यांची मिळकत. 
आकार ०० रु. २२ पै. पैकी ०० हे . ३४.६६ अशी शेतजमीन उत्तरेस - नारायण शेंडगे 
मिळकत. 

यांची मिळकत. 


रस्ता . 


०० 


हे 


आर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० ३१५ 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

डी . 

एस. शेवकरी, 

विशेष वसुली अधिकारी , 
पुणे , ३ नोव्हेंबर २०१७. 

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पत फेडरेशन लि ., पुणे. 


. 


आदेश ( १० ९१-१०९ २ ) 
क्रमांक एसआरओ/ १५६ / २३ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे-४१२ २०२, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मनोज बाबुराव खेडेकर (ऋणको) यांचेकडील कर्ज रुपये २८,०७, ९९ ५/- अधिक दिनांक १ फेब्रुवारी 
२०१७ पासून दरसाल दर शेकडा १५ टक्के होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी तारण दिलेली श्री. मनोज बाबुराव खेडेकर यांच्या नावावरील खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . 

आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण, लिज , लिन ताबा खरेदी, हस्तांतरण तारण 
करण्यास या आदेशाने मानाई करण्यात येत आहे करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/( १) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१६२७/१५०/२०१७, दिनांक २ मे २०१७, ज्यांच्या विरुद्ध १०१( १) दाखला आहे . 
( १) श्री . मनोज बाबुराव खेडेकर , 
( २) श्री . सुनिल साहेबराव खेडेकर , 
( ३) श्री . नामदेव विठोबा ढवळे . 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे बोरीभडक , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३६ ९ यांसी एकूण क्षेत्र ०१ हे . ४४ आर यापैकी श्री. मनोज 
बाबुराव खेडेकर यांचे नावावरील ०० हे . ६७ आर अधिक पो. ख . ०३ आर मिळून एकूण क्षेत्र ७० आर, शेतजमीन मिळकत . 

सदर मिळकत दोन ठिकाणी विभागली आहे. त्यामुळे दोन्ही चर्तु:सिमी येणेप्रमाणे आहेत. 

पूर्वेस - श्री. विलास भिमराव गव्हाणे यांची मिळकत , पश्चिमेस - बोरीऐंदी रोड, दक्षिणेस श्री . बापु भिमाजी खेडेकर यांची मिळकत , 
उत्तरेस - श्री . याच गट नं . ३६ ९ पैकी उर्वरीत मिळकत . 

पूर्वेस - याच गट नंबर ३६ ९ पैकी श्री . काळूराम खेडेकर यांची मिळकत , पश्चिमेस - बोरीभडक रोड , दक्षिणेस - श्री . गिताराम भिमाजी खेडेकर 
यांची मिळकत, उत्तरेस - श्री . राजु सिताराम खेडेकर यांची मिळकत. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्थ नियम १९ ६१ चे अंतर्गत निमयामन्वये 
कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, १० नोव्हेंबर २०१७. 


-- 


आदेश ( १० ९३-१०९ ४ ) 


क्रमांक एसआरओ/ १५६/ २४ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १ ९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे -४१२ २०२, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
(१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुशांत हरिभाऊ दिवेकर यांचेकडील कर्ज रुपये १०,१६,८३४ /- अधिक दिनांक १६ एप्रिल २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज 
व वसुली खर्च, वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण, लिज , लिन ताबा खरेदी, हस्तांतरण तारण 
करण्यास या आदेशाने मानाई करण्यात येत आहे करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील, बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


, 


३१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
(१) ९ ८/ १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक ६०८ / ८९ १ / २०१७, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७, ज्यांच्या विरुद्ध १०१(१) दाखला आहे . 
( १) श्री . सुशांत हरिभाऊ दिवेकर , 

( ४) श्री . घनशाम गणपत रायकर , 
( २) सौ . कल्याणी सुशांत दिवेकर , 

( ५) श्री . अजित अनंतराव टिळेकर, 
( ३) श्री . स्वप्नील मनोहर कदम , 

( ६ ) श्री . सौरभ नरेश जैन . 
स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे यवत, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ५२७, एकूण क्षेत्र १२ हे . १२ आर अधिक पो.ख. ०३ हे. ३४ आर 
मिळून एकूण क्षेत्र १५ हे. ४६ आर पैकी श्री . सुशांत हरिभाऊ दिवेकर यांचे मालकी हिश्याचे क्षेत्र ०१ हे. ०० आर अधिक पो . ख. ०० हे. २० आर मिळून 
एकूण क्षेत्र ०१ हे . २० आर शेतजमीन मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे उरुळीकांचन शाखा यांचेकडे भरणा केला नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय, १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्थ नियम 
१ ९६१ चे अंतर्गत निमयामन्वये कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

सुनिल आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी , 
द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
पुणे , १० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११०१-११०२ ) 


क्रमांक १/विवअ/ वसुली/ श्री . ज . आ . केदारी/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जनार्दन आबासोो. केदारी यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडून घेतलेल्या कर्जाची कायदेशीर मार्गाने वसुली करण्यासाठी जामीनदार श्री . अरुण सखाराम बोरावडे यांच्या 
मालकी हक्कांची मौजे गणेगांव दुमला , तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ५७६/१, ५७७, ५८२ व ६५२ मधील त्यांच्या हिश्याची जमीन 
मिळकत मे . विशेष वसुली अधिकारी यांच्या पत्रान्वये बोजा नोंद करण्यात आलेली होती व आहे. कर्जदार, श्री . जनार्दन आबासो. केदारी यांच्याकडील 
अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ५२, ९ ४,०६५/- (अक्षरी रुपये 
बावन्न लाख चवऱ्याण्णव हजार पासष्ठ फक्त) अधिक मुद्दल रक्कमेवर दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराने होणारे व्याज सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी सदरचे जामीनदार , श्री. अरुण सखाराम बोरावडे यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेतजमीन मिळकत या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली शेत जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत 
जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


. 


जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


कर्जदार व सहकर्जदाराची व 

जामिनदारांची नावे 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका जिल्हा 


कर्ज वसुलकरिता 
जमीन मिळकत केलेल्या 
जामिनीदारांचे नाव 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


मौजे गणेगांव 


( अ ) गट क्र . ५७६/१ 


. 


दुमाला, 
तालुका शिरूर , 


१. श्री . जनार्दन आबासाो. केदारी, कलम १०१/ ७० ९ / 

कलम १०१/ ७० ९ / श्री . अरुण साखर बोरावडे, 
( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी १०५०/२०१६ , ( जामीनदार) रा. गणेगांव दुमाला, 
क्र . १ ) रा. एस फोर चारी गणेगांव , दि . १७-१-२०१७ गावठाण महादेव मंदिराशेजारी, 
दुमाला गरुड वस्ती , नांद्रे मळा, 

तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे ४१२ २११. 
तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे ४११ २११. 


( ब ) गट क्र . ५७७ 


जिल्हा पुणे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


३१७ 


जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


कर्जदार व सहकर्जदाराची व 

जामिनदारांची नावे 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका जिल्हा 


कर्ज वसुलकरिता 
जमीन मिळकत केलेल्या 
जामिनीदारांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


4 


( क ) गट क्र . ५८२ 


( ड ) गट क्र . ६५२ 
मधील मिळकत. 


२. सौ . मंजुळाबाई आबासाो. केदारी 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी क्र . २) 
रा . एस फोर चारी गणेगांव दुमाला 
गरुड वस्ती, नांद्रे मळा , तालुका 
शिरुर , जिल्हा पुणे ४१२ २११. 
३. श्री . सचिन बाळासाहेब गरुड , 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी क्र . ३) 
रा . एस फोर चारी गणेगांव दुमाला 
गरुड वस्ती, नांद्रे मळा, तालुका 
शिरुर , जिल्हा पुणे ४१२ २११. 


. 


४. श्री . आबासाो. किसन केदारी, 
( जामीनदार क्र . १ तथा प्रतिवादी क्र . ४ ) 
रा . एस फोर चारी गणेगांव दुमाला , 
गरुड वस्ती, नांद्रे मळा, तालुका 
शिरुर , जिल्हा पुणे ४१२ २११. 
५. श्री . रमेश दगडू होले , 
( जामीनदार क्र . २ तथा प्रतिवादी क्र . ५) 
रा . गोपाळवाडी म्हस्कोबा मंदिराशेजारी, 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे ४१३ ८०१ . 
६. श्री . मनोहर किसन बेल्हेकर , 
( जामीनदार क्र . ३ तथा प्रतिवादी क्र . ६) 
रा . बेल्हेकर मळा , शेडगांव , तालुका 
श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ४१३ ८०१ . 
७. श्री . अरुण साखर बोरावडे, 
( जामीनदार क्र . ३ तथा प्रतिवादी क्र . 
रा . गणेगांव दुमाला, गावठाण महादेव 
मंदिराशेजारी, तालुका शिरुर , 
जिल्हा पुणे ४१२ २११. 
८. श्री . ईश्वर शिवाजी भोसले , 
( जामीनदार क्र . ४ तथा प्रतिवादी क्र . ६ ) 
बंडवाडी गणेगांव दुमाला, 
तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे ४१२ २११. 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय, हाडको रोड, सोपाननगर , 
सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे - ४१२ ३०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीचा रितसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, १३ नोव्हेंबर २०१७. 


३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


आदेश ( ११०३-११०४ ) 


क्रमांक २ /विवअ/ वसुली/ श्री . ज. आ . केदारी/स्था.मा.ज./ सन २०१७. --ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जनार्दन आबासो. केदारी यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडून घेतलेल्या कर्जाची कायदेशीर मार्गाने वसुली करण्यासाठी जामीनदार , श्री. ईश्वर शिवाजी भोसले यांच्या 
मालकी हक्कांची मौजे गणेगांव दुमला, तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ५७६/१ , मधील त्यांच्या हिश्याची जमीन मिळकत मे. विशेष 
वसुली अधिकारी यांच्या पत्रान्वये बोजा नोंद करण्यात आलेली होती व आहे. कर्जदार , श्री . जनार्दन आबासाो. केदारी यांच्याकडील अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ५२,९४,०६५/ - (अक्षरी रुपये बावन्न लाख 
चवऱ्याण्णव हजार पासष्ठ फक्त) अधिक मुद्दल रक्कमेवर दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 
१५ टक्के व्याज दराने होणारे व्याज सरचार्ज, दावाखर्च व तद्अनुषंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
सदरचे जामीनदार , श्री . ईश्वर शिवाजी भोसले यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेतजमीन मिळकत या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये 

नमूद 

केलेली 
शेत जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त 
केलेल्या शेतजमीनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


कर्जदार व सहकर्जदाराची व 

जामिनदारांची नावे 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका जिल्हा 


कर्ज वसुलकरिता 
जमीन मिळकत केलेल्या 
जामिनीदारांचे नाव 


१ 


२ 


४ 


mm 


५ 


मौजे गणेगांव 


( अ ) गट क्र . ५७६/१ 
मधील मिळकत . 


दुमाला, 
तालुका शिरुर, 
जिल्हा पुणे. 


१. श्री . जनार्दन आबासो. केदारी, कलम १०१/ ७०९ / श्री . ईश्वर शिवाजी भोसले , 
( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी १०५०/२०१६ , ( जामीनदार ) रा. गणेगांव दुमाला , 
क्र . १ ) रा. एस फोर चारी गणेगांव , दि . १७-१-२०१७ गावठाण महादेव मंदिराशेजारी, 
दुमाला गरुड वस्ती, नांद्रे मळा , 

तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे ४१२ २११. 
तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे ४११ २११ . 
२. सौ . मंजुळाबाई आबासो. केदारी 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी क्र . २ ) 
रा . एस फोर चारी गणेगांव दुमाला 
गरुड वस्ती, नांद्रे मळा, तालुका 
शिरुर , जिल्हा पुणे ४१२ २११. 
३. श्री . सचिन बाळासाहेब गरुड , 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी क्र . ३) 
रा . एस फोर चारी गणेगांव दुमाला 
गरुड वस्ती, नांद्रे मळा, तालुका 
शिरुर , जिल्हा पुणे ४१२ २११. 
४. श्री . आबासो. किसन केदारी, 
( जामीनदार क्र . १ तथा प्रतिवादी क्र . ४ ) 
रा . एस फोर चारी गणेगांव दुमाला , 
गरुड वस्ती, नांद्रे मळा , तालुका 
शिरुर , जिल्हा पुणे ४१२ २११. 


५. श्री . रमेश दगडू होले , 
( जामीनदार क्र . २ तथा प्रतिवादी क्र . ५) 
रा . गोपाळवाडी म्हस्कोबा मंदिराशेजारी, 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे ४१३ ८०१. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० ३१ ९ 


जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नंबर 


कर्जदार व सहकर्जदाराची व 

जामिनदारांची नावे 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका जिल्हा 


कर्ज वसुलकरिता 
जमीन मिळकत केलेल्या 
जामिनीदारांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


4 


६. श्री . मनोहर किसन बेल्हेकर , 
( जामीनदार क्र . ३ तथा प्रतिवादी क्र . ६) 
रा . बेल्हेकर मळा, शेडगांव, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ४१३ ८०१ . 
७. श्री . अरुण साखर बोरावडे, 
( जामीनदार क्र . ३ तथा प्रतिवादी क्र . ६ ) 
रा . गणेगांव दुमाला, गावठाण महादेव 
मंदिराशेजारी, तालुका शिरुर , 
जिल्हा पुणे ४१२ २११. 
८. श्री . ईश्वर शिवाजी भोसले, 
( जामीनदार क्र . ४ तथा प्रतिवादी क्र . ६ ) 
बंडवाडी गणेगांव दुमाला, 
तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे ४१२ २११. 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय, हाडको रोड, सोपाननगर, 
सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे - ४१२ ३०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीचा रितसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
पुणे , १३ नोव्हेंबर २०१७. 

हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


, 


आदेश ( ११०८-११११ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. /१५६ / श्री बा. पां . तारू/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा- रामकृष्णहरी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, थेऊर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बाळासाहेब पांडुरंग तारू यांचेकडील कर्ज रुपये १,५६,८०७/ - अधिक 
दिनांक मे २०१६ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही , करार , गहाण , लिन , ताबा, खरेदी , 
हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी रामकृष्णहरी ग्रामीण बिगर 
शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊर, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व 
निष्फळ ठरेल. 


२४ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/४५४/७०७/२०१६ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ . 
( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १) चा दाखला आहे. 

१. श्री. बाळासाहेब पांडूरंग तारू ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १ ), 
२. श्री . दत्तात्रय पांडूरंग तारू ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 
३. श्री. रामदास दिनकर कुंजीर ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 


३२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 
- 


, 


( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : थेऊर येथील ( तारमळा) ग्रामपंचायत हद्दीतील मौजे सब रजिस्ट्रार हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील मिळकत 
नं . ८०१ मध्ये बांधलेले पुर्व- पश्चिम २४ बाय , दक्षिण- उत्तर २१, दगड , माती बांधकाम दोन पाखी कौल, सिमेंटपत्रा, पडवी -- पूर्व- पश्चिम मुखी ५०४ चौ . 

फूट 
घर मिळकत त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या -येणाच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तुसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , 
व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत रामकृष्णहरी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, थेऊर, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे , २५ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( १११२-१११५ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ./१५६/ श्री . भा . रा. शेडगे / सन २०१७. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, द्वारा- रामकृष्णहरी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊर, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . भाऊसाहेब रामचंद्र शेडगे यांचेकडील कर्ज रुपये २,३४,३७७/ - अधिक 
दिनांक ३० एप्रिल २०१६ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही , करार , गहाण, लिन, ताबा , 
खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी रामकृष्णहरी ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, थेऊर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील, बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 


, 


. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१/( १) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/४५४/७०७/२०१६, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६. 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १) चा दाखला आहे. 

१. श्री . शेडगे भाऊसाहेब रामचंद्र ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. श्री . जाधव पांडुरंग सोपान ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 

३. श्री. कोतवाल अरविंद शिवराम ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : थेऊर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील मौजे सब रजिस्टार हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील सब 
रजिस्ट्रार हवेली, जिल्हा पुणे सि.स.नं. ४०४ ते ४० ९ मधील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर २६१ मध्ये बांधलेले पुर्व-पश्चिम ५० बाय, दक्षिण - उत्तर २८ , दगड , 
वीट , माती बांधकाम दोन पाखी सिमेंटपत्रा, क्षेत्र १४०० चौ . फूट तसेच १० बाय १८५ असे एकूण १५० चौ. फूट दुकान मिळकत व पुर्व- पश्चिम २३ बाय, 
दक्षिण - उत्तर २८ , बखळ जागा ही मिळकत यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या - येणाच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तुसहित, जर वसुली 
दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत रामकृष्णहरी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , थेऊर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदर आदेश आज दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

श्री . अमित कांबळे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा रामकृष्णहरी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

थेऊर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
पुणे, २५ ऑक्टोबर २०१७. 


, 


आदेश ( १११६-१११७ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६/ १०७९ ७ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, द्वारा- श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, थेऊरफाटा, तालुका 
हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . चव्हाण बाबासाहेब भागवत 
यांचेकडील कर्ज रुपये ३,२७,२०८ /- अधिक दिनांक १ जुलै २०१५ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० ३२१ 


नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, 
कसलाही, करार , गहाण , लिन, ताबा , खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल 
तर त्या सर्व बाबी श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊरफाटा, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक 
ठरतील , बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/३३४/३६५/२०१५, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५. 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १) चा दाखला आहे. 

१. श्री . चव्हाण बाबासाहेब भागवत ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. श्री . कांबळे प्रकाश गुलाबराव ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 
३. श्री . गजधणे नागेश सिद्धराम ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक ३ ). 


(३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे कदमवाक वस्ती , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार हवेली , जिल्हा पुणे यांच्या 
हद्दीतील गट नं . ९ ४४ यांसी एकूण क्षेत्रांपैकी श्री . भागवत काळनाथ चव्हाण यांचे मालकीचे क्षेत्र ६१४ चौ. फूट मिळकत व त्यावर घर मिळकत यांची 
ग्रामपंचायत मिळकत नं. १/०२८५ यांची एकूण ६५३.२१ चौ . फूट मिळकत त्यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येणाच्या हक्कासहित सर्व 
तदंगभूत वस्तुसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत 
श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊरफाटा , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १११८-११२० ) 


, 


क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६ / १०७९ ८ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचानियम 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, द्वारा- श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊरफाटा , तालुका 
हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुभाष आत्माराम कानडे 
यांचेकडील कर्ज रुपये ३,११,५४२/ - अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही, कसलाही, करार , गहाण , लिन , ताबा, खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात 
आले असेल तर त्या सर्व बाबी श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, थेऊरफाटा , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , 
निरर्थक ठरतील , बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
(१) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/ १०८०/१० ९ ३/ २०१६ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६. 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १ ) चा दाखला आहे. 

१. श्री . सुभाष आत्माराम कानडे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. श्री . प्रभाकर दत्तोबा दाभाडे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 

३. श्री . नरेश शंकर जगताप ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 
( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे थेऊर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील गट नं . 
९ २३ यांसी एकूण क्षेत्रांपैकी सामाईक क्षेत्र ०० हे. १० आर पैकी कर्जदार , श्री . सुभाष आत्माराम कानडे यांचे अविभक्त हिश्याचे क्षेत्र १० ९ ५ 

चौ . फूट 

यांसी 
प्लॉट नं . १५ ही मिळकत त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येणाच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तुसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे 
येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
थेऊरफाटा , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 
पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


३२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


" 


आदेश ( ११२१-११२३ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. /१५६/१०७९९/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, द्वारा- श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊरफाटा , तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. काळूराम यशवंत गाढवे 
यांचेकडील कर्ज रुपये ११,३०,०४२/ - अधिक दिनांक ७ जून २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, 
कसलाही , करार , गहाण , लिन, ताबा, खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल 
तर त्या सर्व बाबी श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, थेऊरफाटा, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक 
ठरतील , बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१ /१६५/ २९ ५ / २०१७, दिनांक १३ जुलै २०१७. 
(२) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १) चा दाखला आहे. 
१. श्री . काळुराम यशवंत गाढवे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 

राहणार , मु . पो. कुंजीरवाडी , ( गाढवेमळा), तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
२. श्री . बाळू ज्ञानोबा गायकवाड ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 

मु . पो. थेऊर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
३. श्री. भारत शामराव मोर ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 

मु . पो . लोणीकाळभोर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे कुंजीरवाडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील 
गट नं . ६३५ यांसी एकूण क्षेत्रांपैकी सामाईक क्षेत्र ०१ हे. २२ आर पैकी सामाईक क्षेत्र ०० हे . १२ आर पैकी , कर्जदार , श्री . काळुराम यशवंत गाढवे यांचे 
अविभक्त हिश्याचे क्षेत्र ०० हे. ०६ आर मिळकत तसेच गट नं . ६६८ यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे. ५५ आर पैकी सामाईक क्षेत्र ०० हे . ०५ आर पैकी कर्जदार , 
श्री . काळूराम यशवंत गाढवे यांचे अविभाज्य हिश्याचे ०० हे. ०२.५ आर व त्यावरील घर मिळकत यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नं . ०४५२ यांसी एकूण 
बांधकाम ३५० चौ. फूट घर मिळकत त्यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येणाच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तुसहित , जर वसुली 
दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, थेऊरफाटा , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदर आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 
पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


. 


आदेश ( ११२४-११२६ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६ / १०७९ ५/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , द्वारा- श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊरफाटा, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संतोष शांताराम गायकवाड 
यांचेकडील कर्ज रुपये ५,१५ ,९ २०/ - अधिक दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, 
कसलाही , करार , गहाण, लिन , ताबा , खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल 
तर त्या सर्व बाबी श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊरफाटा, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक 
ठरतील , बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/ १११७ / १२३९/ २०१७, दिनांक १६ मार्च २०१७. 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १ ) चा दाखला आहे . 

१. श्री . संतोष शांताराम गायकवाड ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १ ), 
२. श्री . सुधाकर धोंडीबा शेलार ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 
३. श्री . सुधीर पर्वतराव काळे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० ३२३ 


( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे कोलवडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील गट 
नं. ५२० यांसी एकूण क्षेत्रांपैकी, कर्जदार , श्री. संतोष शांताराम गायकवाड यांचेहिश्याचे क्षेत्र ०० हे. १८ आर शेतजमीन मिळकत त्यामधील दगड, माती 
व सदर मिळकतीत जाण्या - येणाच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तुसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, थेऊरफाटा , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 
पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११२७-११२८ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ./ १५६/ १०७९ ६ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, द्वारा- श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊरफाटा , तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दत्तात्रय महादेव थोरात 
यांचेकडील कर्ज रुपये ३,४१,७९ ७/ - अधिक दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, 
कसलाही, करार , गहाण , लिन, ताबा, खरेदी, हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल 
तर त्या सर्व बाबी श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊरफाटा, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक 
ठरतील , बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१/( १) वसुली दाखल क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/११२३/१२४४/२०१७, दिनांक १६ मार्च 

२०१७ . 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ( १) चा दाखला आहे . 

१. श्री . दत्तात्रय महादेव थोरात ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १), 
२. श्री . सोमनाथ जयसिंग ननवरे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक २), 

३. श्री . अमोल तानाजी कुंभार ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक ३). 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे कदमवाक वस्ती , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार हवेली , जिल्हा पुणे यांच्या 
हद्दीतील गट नं. २९ ३ पैकी कर्जास रजिस्टर गहाणखताने तारणदिलेली सौ . शांताबाई महादेव थोरात यांचे मालकीचे क्षेत्र ०० हे . ०१ आर मिळकत व 
त्यावरील घर मिळकत यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नं . ४/००१६ यांसी एकूण आर.सी.सी. बांधकाम ७ ९ ८ चौ . फूट मिळकत त्यामधील दगड, माती व सदर 
मिळकतीत जाण्या- येणाच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तुसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थेऊरफाटा , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


-- 


. 


सदर आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

अमित कांबळे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा श्रीनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

थेऊरफाटा , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
पुणे , २० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११०६ ) 
क्रमांक वि.व.अ. / म.स.का.क . १५६ / स्था . ज. / श्री . शि . ह . पवार / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , शिवाजी हरिभाऊ 
पवार , वसुली व विक्री अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . आगरवाल 
नंदकुमार काश्मिरीलाल यांचेकडील जिजामाता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिंचवड , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये 
७,१८,०४७/ - अधिक दिनांक २० जुलै २०१६ पासून होणारे १५ टक्के व्याज, सरचार्ज इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास व विक्री करण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसेच कोणताही व्यवहार केला असल्यास रद्द समजण्यात येईल. 


. 


३२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


-- 


: 


: 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन : तुकडी पुणे, पोट तुकडी, तालुका हवेली , मा . दुय्यम निबंधक हवेली यांचे हद्दीतील तसेच पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिका यांचे हद्दीतील गाव मौजे पिंपरी- वाघिरे येथील सर्व्हे नं . १०३ ते १०८ , प्लॉट नं. १२९ व १३० सीटी सर्व्हे नं . ६३९ ४ व ६३९ ५ मधील प्रेम 
पॅलेस या इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं. ९३ यांसी क्षेत्र ७२.४९ चौ . मी. येणेप्रमाणे मिळकत. 

यांसी चुत : सीमा येणेप्रमाणे : 
पूर्वेस : सी.टी.एस. नं . ६४१० , 
दक्षिणेस : सी.टी.एस. नं . ६३ ९ ६ , 
पश्चिमेस : रस्ता , 
उत्तरेस : सी.टी.एस. नं . ९ ६ ९ ३. 

जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
जिजामाता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचवड , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

शिवाजी हरिभाऊ पवार , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
जिजामाता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

काळभोरनगर, चिंचवड , पुणे -४११ ०१९. 
पुणे , १३ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १११५ ) 
क्रमांक/ वसुली/२२१ / सन २०१७-१८.– ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ प्रमाणे श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे यांनी 
अॅवार्ड/ आदेश क्रमांक ६३ ९/ २०१७-१८ , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ प्रमाणे श्री . विष्णु कृष्णा जाधव थकबाकीदार यांचेकडून रक्कम रुपये ४२,२ ९, ३१३ / 
( अक्षरी रक्कम रुपये बेचाळीस लाख एकोणतीस हजार तीनशे तेरा फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर जप्ती व विक्री करणेचा अर्ज केलेला आहे आणि 
यास्तव महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ नियम १०७ अन्वये श्री . विष्णु कृष्णा जाधव, थकबाकीदार यांची निम्नलिखीत स्थावर मालमत्ता या आदेशाने 
जप्त करीत आहे आणि या आदेशाचे तारखेनंतर सदर स्थावर मालमत्ता तबदील केल्यास , तिचा ताबा दिल्यास त्यावर टाच , बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे / शहराचे 


क्षेत्र 


आकार 


अॅवार्ड / हुकुमनामा 
आदेशाचा क्रमांक 


ज्याचे विरुद्ध अॅवार्ड 

आहे त्याचे नाव 


सर्व्हे क्रमांक / 
मिळकत क्रमांक 


चतु :सिमा 


नाव 


हे . 


आर 


व दिनांक 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


गट क्रमांक ४३१/४ 


० हे . ८३ आर 


" 


६३ ९ / १७-१८ 
दि . ६ - ९ -२०१७ 


१. श्री . विष्णू कृष्णा जाधव 

सर्व राहणार , 
२. श्री . अश्विनी विष्णू जाधव , 

३६ , सिद्धनाथवाडी, 
३. श्री . संदिप रघुनाथ डोंगरे , वाई , तालुका वाई , 
४. श्री . इंद्रजित गुलाबराव डोंगरे . जिल्हा सातारा . 


पूर्वेस- गट नं . ४२६ 
पश्चिमेस- गट नं. ४३० 
दक्षिणेस- गट नं . ४३० 
उत्तरेस- रस्ता. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, खर्च इत्यादीची रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ७ दिवसांत भरली नाही तर उपरोक्त मालमत्ता विक्रीस 
काढण्यात येईल. 


प्रसाद नामदेव घाडगे , 

वसुली अधिकारी , 
तालुका वाई, जिल्हा सातारा . 


वाई , 


१७ 


नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० ३२५ 


आदेश ( ११०७ ) 
क्रमांक / वसुली/ अ./१५६ / ०/ १ ९ ६/१३९ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, चंद्रशेखर जनार्दन जगताप, वसुली 
अधिकारी , संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , कांबळे प्रशांत मनोहर , भोसले दिपक दगडू, पवार मयूर प्रभाकर , सर्व राहणार पुणे, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., चे कर्ज रुपये ५६,० ९ ३/- (अक्षरी छप्पन हजार त्र्यानऊ रुपये फक्त) अधिक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ पासून पुढील 
व्याज इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत 
सोपानकाका सहकारी बँक लि ., यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 


वसुली अधिकारी, 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , 

पुरंदर , पुणे. 


पुणे , १६ नोव्हेंबर २०१७. 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांजकडून 


आदेश ( १० ९ ५- ९ ७ ) 


- 


वि.व.अ. / म.स.का.क. / १५६ / ३६९ / स्था.ज. / सन २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
संस्थांचा अधिनियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , केशव दशरथ गोरे,विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र संस्थांचा अधिनियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जावेद हुसेन शेख यांचे कर्ज रक्कम 
रुपये ७,६५,८१० /- अधिक दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या 
आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली श्री. जावेद हुसेन शेख यांची अविभक्त हिश्याची स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


वसुली दाखला 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 


२३ ९ ७/ ५८ / २०१६-१७, 


ख . 


२५ जानेवारी 


२०१७. 


( १) श्री . जावेद हुसेन शेख, 
(२) श्री . अशपाक अब्दुलअजीज शेख , 
(३) श्री . अब्बास शमशुभाई सिकीलकर. 


मिळकतीचेवर्णन : गाव मौजे चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील जमीन गट नं . ४७/१ यांसी क्षेत्र ०१ हे. १९ आर + पो . ख. ०० हे . ३९ आर 
एकूण क्षेत्र ०१ हे. ५८ आर, आकार ०० रु. ९४ पैसे यांपैकी क्षेत्र ०० हे. ११.९ आर म्हणजेच ११ ,९३० चौ . फूट यापैकी लिहूण देणार / कर्ज घेणार 
श्री . जावेद हुसेन शेख यांचे खरेदी मालकीचे समाईकातील अविभक्त हिश्याचे क्षेत्र १५०० चौ. फूट व त्यावरील ग्रामपंचायत मिळकत नं. २०१६ नवा ( जुना 
मिळकत नं . ४५७६) यांसी वर्णन गट क्रमांक ४७/१ यामध्ये इमारत दक्षिणामुखी व पश्चिमामुखी हॉल , किचन , बेडरुम , दोन डबलरूम , संडास , बाथरूम , 
जिना यासह पुर्व- पश्चिम ३६ फूट , दक्षिण -उत्तर ३० फूट अशी मिळकत . 


या अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज, व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत चाकण 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता- मु . पो . चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, १४ नोव्हेंबर २०१७. 


३२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १ ९ ४० 


आदेश ( १०९८-११०० ) 


वि.व.अ./ म.स.का.क./१५६/ ३७० / स्था.ज. / सन २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
संस्थांचा अधिनियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , केशव दशरथ गोरे , विशेष 
वसुली अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र संस्थांचा अधिनियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संतोष मारुती रत्नपारखी यांचे कर्ज 
रक्कम रुपये ९ ८,९ ४३/- अधिक दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१६ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या 
आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली श्री . संतोष मारुती रत्नपारखी यांची अविभक्त हिश्याची स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


वसुली दाखला 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 


२३ ९ ८ / ६६/ २०१६-१७, 
दि . २५ जानेवारी 

२०१७ . 


( १) श्री . संतोष मारुती रत्नपारखी, 
( २) सौ . लक्ष्मी गुलाब गायकवाड, 
( ३) श्री . गणेश नामदेव गोरे. 


मिळकतीचे वर्णन : गाव मौजे चाकण येथील जमीन गट नं . १० /१/ क यांसी बिनशेती एकूण ३९० चौ . मीटर , आकार १६ रु. ३८ पैसे यापैकी त्यांच्या 
हिश्याचे संपूर्ण क्षेत्र 


या अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज, व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत चाकण 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता- मु . पो. चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


केशव दशरथ गोरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

( प्राधिकृत अधिकारी), 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे - ४१० ५०१. 


" 


पुणे , १४ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११२९ -११३२) 


. 


क्रमांक / ९ २८७/विवअ/ वसुली/ स्था.मा.ज./ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली अधिकारी, राकेश रा. चौधरी , द्वारा 
श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ, वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी . एम . शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१०) अन्वये आदेश देतो की , जाबदेणार १ व २, श्री. प्रदिप मल्लेश बुटला / श्री . श्रीनिवास 
मल्लेश बुटला यांना श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी . एम . शाळेजवळ , 
पुणे - ४११ ००२, शाखा- रविवार पेठ यांजकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत मौजे धनकवडी येथील स. नं . ५, हि . नं . २/१/४ यासी 
एकूण क्षेत्र ०० हे . १० आर यापैकी लिहून देणार यांच्या हिश्याचे क्षेत्र ०० हे. ०१.२५ आर म्हणजेच १२५ चौ . मी . दरोबस्त ही स्थावर मालमत्ता दरोबस्त 
ही मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे . जाबदेणार १ व २, श्री. प्रदिप मल्लेश बुटला / श्री . श्रीनिवास मल्लेश बुटला यांच्याकडील 
श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ, वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी. एम. शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ अन्वये कर्ज वसूल पात्र रक्कम रुपये ११,६७,१४१/ - ( अक्षरी रुपये अकरा लाख 
सदसुष्ट हजार एकशे एकेचाळीस मात्र) अधिक दिनांक ५ मार्च २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे १५ टक्के व्याजाप्रमाणे 
होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी जाबदेणार १ व २, श्री . प्रदिप मल्लेश बुटला / श्री . श्रीनिवास मल्लेश 
बुटला यांच्या स्वत : च्या मालकीचे घर /फ्लॅट/ सदनिका/ प्लॉट मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर / फ्लॅट/ प्लॉट मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर / 
सदनिका/प्लॉट मिळकत / शेतजमीनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० ३२७ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


सर्व्हे नं . 


मिळकतीचे वर्णन 


चर्तु:सिमा 


कर्जदार व सहकर्जदार व 
जामिनदारांची नावे ( जाब देणार) 


वसुली दाखला 
क्र . व दिनांक 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्याचे नाव 


जाबदेणार 

क . १०१/ १/१३७/ १. श्री . प्रदिप मल्लेश बुटला ३३ मौजे धनकवडी येथील पुर्वेस- या मिळकती 
१. श्री . प्रदिप मल्लेश बुटला , ०८/२०१४, २. श्री . श्रीनिवास मल्लेश बुटला हि . नं . स.नं. ५, हि.नं. २/१/४ यांसी मधील स.नं. ५/२/२ 
रा. २९ ७, महात्मा फुले (गंज पेठ ) दि . २८-४-२०१४ 

१ अ/ ७/ १३ एकूण क्षेत्र ० हे . १० आर पश्चिमेस- या मिळकती 
पुणे - ४११ ०४२ . 

यापैकी लिहून देणार यांच्या मधील स.नं. ५/४ 
२. श्री . श्रीनिवास मल्लेश बुटला, 

हिश्याचे क्षेत्र ० हे. १.२५ आर दक्षिणेस- या मिळकती 
रा . २ ९ ७, महात्मा फुले ( गंज पेठ), 

म्हणजेच १२५ चौ . मी. मधील स.नं. ५/२/१ 
पुणे - ४११०४२. 

दरोबस्त ही स्थावर मालमत्ता उत्तरेस- या मिळकती 
३. श्री . विलास वसंत निंबाळकर , 

मधील स.नं. ५/२/१ 
रा . स. नं . २७२, न्यु उत्तरेश्वर 
मंदिराजवळ , साठे वस्ती, साईनगर , 
लोहगांव, पुणे - ४११ ०४७. 

श्री . राकेश एकनाथ करली, 
रा . ३९ ७ महात्मा फुले ( गंज पेठ ) , 
पुणे - ४११ ०४२. 
५. श्री . संजय किसन नवले , 
रा . चिरके कॉलनी, मोझे आळी, 
नवीन पाण्याच्या टाकीजवळ , 
लोहगांव, पुणे - ४११ ०४७ . 


४ . 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्यादित, पुणे. पत्ता - ८ ९ २- ए , रविवार पेठ, वैष्णव बिल्डिंग , आर. 
सी . एम. शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ या संस्थेच्या रविवार पेठ शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर रितसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडे वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, २४ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११३३-११३६) 


क्रमांक / ९ २७९ /विवअ/ वसुली/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचानियम 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली अधिकारी, राकेश रा. चौधरी, 
द्वारा- श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता - ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी. एम . शाळेजवळ, पुणे - ४११ ००२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १०) अन्वये आदेश देतो की , जाबदेणार १ व २, श्रीमती पुतळा जिवप्पा कांबळे / 
श्री. सचिन प्रल्हाद सांळुके यांना श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी . एम . 
शाळेजवळ, पुणे - ४११ ००२, शाखा- रविवार पेठ यांजकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीचीमिळकत मौजे बुधवार पेठ येथील सि . स. नं. ३ ९ ४ 
या मिळकतीवरील साईतारा इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं. ५ क्षेत्र ३१३ चौ. फूट म्हणजेच २ ९.०८ चौ . मी . दरोबस्त ही मिळकत नोंदणीकृत 
गहाणखताने तारण दिली होती व आहे. जाबदेणार १ व २, श्रीमती पुतळा जिवप्पा कांबळे / श्री . सचिन प्रल्हाद सांळुके यांच्याकडील श्री . तिरूपती नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी . एम . शाळेजवळ, पुणे - ४११ ००२ या संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९६० चे कलम १०१ अन्वये कर्ज वसूल पात्र रक्कम रुपये ११,२०,५६५ /- ( अक्षरी रुपये अकरा लाख वीस हजार पाचशे पासष्ट 
मात्र) अधिक दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे १६ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व 
वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी जाबदेणार १ व २, श्रीमती पुतळा जिवप्पा कांबळे / श्री . सचिन प्रल्हाद सांळुके यांच्या स्वत: च्या 
मालकीचे घर/ फ्लॅट/ सदनिका/मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर / फ्लॅट /मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट/ घर मिळकत/ शेतजमीनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९९ 
अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे . 


३२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


सर्व्हे नं . 


मिळकतीचे वर्णन 


चर्तु:सिमा 


३ ९ ४ 


१ . 


कर्जदार व सहकर्जदार व वसुली दाखला कर्जास मिळकत 
जामिनदारांची नावे ( जाब देणार) 

क्र . व दिनांक 

तारण देणाऱ्याचे नाव 
जाबदेणार 

क . १०१/ १/ २१४/ १. श्रीमती पुतळा जिवप्पा कांबळे 
श्रीमती पुतळा जिवप्पा कांबळे , ० ९/ २०१६, २. श्री . सचिन प्रल्हाद साळुके 
रा . ३ ९ ४, बुधवार पेठ , 

दि . १२-४-२०१६ 
पुणे - ४११ ०४२. 
२. श्री . सचिन प्रल्हाद साळुके , 
रा . आम्रपाली अर्पाटमेंट , ९ ८८ , 
सदाशिव पेठ , पुणे - ४११ ०३० . 
३. श्री . अजय विष्णू साळुके , 
रा. १११५, रविवार पेठ , मिरा 
दातार दर्गाजवळ , पुणे -४११ ०४७. 
४. श्री . विजय अनंतराव ढमाले, 
रा . १०३७, सदाशिव पेठ , 
पुणे - ४११०३० . 


मौजे बुधवार पेठ येथील मंजूर नकाशाप्रमाणे. 
सि . स.नं. ३९ ४ या मिळकती 
वरील साईतारा इमारतीमधील 
दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट 
नं . ५, क्षेत्र ३१३ चौ . फूट 
म्हणजेच २ ९ .०८ 
दरोबस्त ही मिळकत . 


चौ . मी . 


आर . 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री. तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , पुणे. पत्ता - ८ ९ २- ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , 
सी . एम. शाळेजवळ, पुणे - ४११ ००२ या संस्थेच्या रविवार पेठ शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या फ्लॅट/ घर रितसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडे वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


राकेश चौधरी, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

पुणे . 


पुणे , २० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११३७-११४० ) 


. 


क्रमांक/ ९ २८१/विवअ/ वसुली/स्था.मा.ज. / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली अधिकारी, राकेश रा . चौधरी, 
द्वारा- श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, पत्ता - ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी . एम . शाळेजवळ, पुणे - ४११ ००२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१०) अन्वये आदेश देतो की , जाबदेणार १ , २ व ३ श्री . संदीप खंडेराव सकोज / सौ . मंगल 
खंडेराव सकोज / सौ . अनुजा संदीप सकोज यांना श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग, 
आर. सी . एम . शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२, शाखा- रविवार पेठ यांजकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीचीमिळकत मौजे वारजे स. नं. ३३ , 
हि . नं . १- अ/७/१३ यासी क्षेत्र १०० चौ. मी . म्हणजेच १००० चौ . मी . म्हणजेच ०० हे. ०१ आर व त्यावरील संपूर्ण आर.सी.सी. बांधकामसह दरोबस्त ही 
मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे. जाबदेणार १, २ व ३ श्री. संदीप खंडेराव सकोज / सौ . मंगल खंडेराव सकोज / सौ . अनुजा 
संदीप सकोज यांच्याकडील श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी . एम. 
शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९६० चे कलम १०१ अन्वये कर्ज वसूल पात्र रक्कम रुपये १२,४४,४८८/ 
( अक्षरी रुपये बारा लाख चव्वेचाळीस हजार चारशे अठ्याऐंशी मात्र) अधिक दिनांक ८ जून २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
द.सा.द.शे १६ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी जाबदेणार १, २ व ३ श्री . संदीप 
खंडेराव सकोज / सौ . मंगल खंडेराव सकोज / सौ . अनुजा संदीप सकोज यांच्या स्वत : च्या मालकीचे घर / फ्लॅट / सदनिका मिळकत या आदेशांतर्गत 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर / फ्लॅट मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट/ घर / सदनिका मिळकत/ शेतजमीनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० ३२ ९ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


सर्व्हे नं . 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व सहकर्जदार व 
जामिनदारांची नावे ( जाब देणार) 


वसुली दाखला 
क्र . व दिनांक 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्याचे नाव 


चर्तु:सिमा 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


३ . 


, 


जाबदेणार क . १०१/ १ / ५३/ १. श्री . संदीप खंडेराव सकोज , 

३३ 

मौजे वारजे सं . नं . ३३ 
१. संदीप खंडेराव सकोज , १६७/२०१५, २. सौ . मंगल खंडेराव सकोज , हि . नं . हि . नं . १ अ / ७/ १३ यासी 
रा . स . नं . ३३, दत्तनगर , कॅनॉल दि . ८-६-२०१५ सौ . 

अनुजा संदीप सकोज 

१ अ/ ७/ १३ क्षेत्र १०० चौ . मी . म्हणजेच 
रोड , वारजे , पुणे - ४११ ०५८ . 

१००० चौ . 

फूट 

म्हणजेच 
२. सौ . मंगल खंडेराव सकोज 

०० हे . ०१ आर व त्यामधील 
रा . स . नं . ३३, दत्तनगर , कॅनॉल 

संपूर्ण आर.सी.सी बांधकाम 
रोड , वारजे, पुणे - ४११ ०५८ . 

जिना व टेरेससह घर मिळकत 
३. सौ . अनुजा संदीप सकोज, 

सर्व हक्कासह (यासी ग्रामपंचायत 
रा . स. नं . ३३ , दत्तनगर , कॅनॉल 

मिळकत क्र . १८ ९ ७ ). 
रोड , वारजे , पुणे - ४११ ०५८ . 
४. श्री. अंकुश साहेबराव सपकाळ , 
रा . स. नं . ३३, दत्तनगर , कॅनॉल 
रोड , वारजे , पुणे - ४११ ०५८ . 
५. श्री . लक्ष्मण नारायण मोरे , 
रा . ४/७५ , पी.एम.सी. कॉलनी, 
पांडवनगर , पुणे - ४११ ०१६ . 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्यादित, पुणे. पत्ता - ८९ २ - ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . 
सी. एम . शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ या संस्थेच्या रविवार पेठ शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर रितसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडे वसूल करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

राकेश चौधरी, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

पुणे. 
पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११४१-११४४) 


. 


" 


क्रमांक / ९ २८४/विवअ/ वसुली/ स्था.मा.ज./ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली अधिकारी , राकेश रा. चौधरी , 
द्वारा- श्री. तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता - ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग, आर. सी. एम . शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १०) अन्वये आदेश देतो की, जाबदेणार १ व २, श्री . हेमंत गोविंद जाधव / श्री . सौ . मनिषा 
हेमंत जाधव यांना श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, पत्ता ८ ९ २ ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेजवळ , 
पुणे - ४११ ००२, शाखा- बिबवेवाडी यांजकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत मौजे बिबवेवाडी येथील स . नं. ६४२/६/१ या 
मिळकतीवरील बांधलेल्या ए-टाईप उमाशंकर या सोसायटीतील तळमजल्यावरील सदनिका नं . २ ९ यांसी क्षेत्र ३३० चौ. फूट म्हणजेच ३०.७६ चौ. मी . 
दरोबस्त ही मालमत्ता नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे. जाबदेणार १ व २ , श्री . हेमंत गोविंद जाधव / श्री . सौ. मनिषा हेमंत जाधव 
यांच्याकडील श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , पत्ता ८ ९ २ ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी . एम . शाळेजवळ , 
पुणे - ४११ ००२ या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये कर्ज वसूल पात्र रक्कम रुपये १४,५६,८८६/- ( अक्षरी रुपये 
चौदा लाख छप्पन हजार आठशे श्याऐंशी मात्र) अधिक दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे १६ टक्के 
व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी जाबदेणार १ व २ , श्री . हेमंत गोविंद जाधव / श्री. सौ . 
मनिषा हेमंत जाधव यांच्या स्वत: च्या मालकीचे घर / फ्लॅट / सदनिका मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर / फ्लॅट / सदनिका मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर मिळकत / 
शेतजमीनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजानिर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे . 


३३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


सर्व्हे नं . 


मिळकतीचे वर्णन 


चर्तु:सिमा 


कर्जदार व सहकर्जदार व 
जामिनदारांची नावे ( जाब देणार) 


वसुली दाखला 
क्र . व दिनांक 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्याचे नाव 


जाबदेणार 

क . १०१ / १/ २०८ / १. श्री . हेमंत गोविंद जाधव , 
१. श्री . हेमंत गोविंद जाधव , ०३/२०१६, २. सौ . मनिषा हेमंत जाधव . 
रा . फ्लॅट नं . २९ उमा शंकर हौसिंग दि . १२-४-२०१६ 
सोसायटी, स . नं . ९ ४२/ ६ / १ , 
बिबवेवाडी, पुणे - ४११ ०३७. 
२. सौ . मनिषा हेमंत जाधव, 
रा . फ्लॅट नं . २९ , उमाशंकर हौसिंग 
सोसायटी, स . नं . ६४२/६/१ , 
बिबवेवाडी, पुणे - ४११ ०३७. 
३. श्री . शाम तुकाराम पवार , 
रा . बिल्डिंग- डी ९ , कोणार्क गार्डन , 
स . नं . ६२९ / २/ १ , बिबवेवाडी, 
पुणे - ४११ ०३७. 
४. श्री . राम मारूती भिसे, 
रा . फ्लॅट नं. ३, उमाशंकर हौसिंग 
सोसायटी, स. नं . ६४२/६/१ , 
बिबवेवाडी, पुणे - ४११ ०३७. 


३ ९ ४ मौजे बिबवेवाडी येथील 

मंजूर नकाशाप्रमाणे . 
६४२/६/१ सर्व्हे नं . ६४२/६/१ या 

मिळकतीवर बांधलेल्या 
ए - टाईप उमा शंकर या 
हौसिंग सोसायटीतील 
तळमजल्यावरील सदनिका 
नंबर २९ , यांसी क्षेत्र ३३० 
चौ . फूट म्हणजेच ३०.७६ 
चौ . मी . दरोबस्त ही मालमत्ता . 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्यादित, पुणे. पत्ता - ८ ९ २-ए, रविवार पेठ, वैष्णव बिल्डिंग , आर. 
सी . एम. शाळेजवळ, पुणे - ४११ ००२ या संस्थेच्या रविवार पेठ शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या फ्लॅट/ घर रितसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडे वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११४५-११४८ ) 


क्रमांक/ ९ २८५/विवअ/ वसुली/स्था.मा.ज. / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली अधिकारी, राकेश रा. चौधरी, 
द्वारा- श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता ८ ९ २ ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी . एम. शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१०) अन्वये आदेश देतो की , जाबदेणार १ श्री . जाफर खुर्शिद चौधरी व मान्यता देणार 
नसीमाबी शब्बीर व बानुबी रशीद चौधरी यांना श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता - ८९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग, आर. 
सी . एम . शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ , शाखा- रविवार पेठ यांजकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत मौजे खडकी , खडकी कॅन्टोमेंट 
बोर्ड यांचेहद्दीतील स. नं . २७/२८३, घर नं . ३९, जुना बाजार खडकी, पुणे - ३, मिळकत त्यातील जमीन क्षेत्र ९ ५४ चौ . फूट अधिक त्यावरील तळ अधिक 
दोन मजल्याचे आर.सी.सी. बांधकाम यांसी क्षेत्र ३२०४ चौ. फूट बिल्टअप दरोबस्त ही मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे . 
जाबदेणार १. श्री . जाफर खुर्शिद चौधरी यांच्याकडील श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव 
बिल्डिंग , आर. सी . एम . शाळेजवळ, पुणे - ४११ ००२ या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ अन्वये कर्ज वसूल पात्र 
रक्कम रुपये ३,५८,६१४/ - (अक्षरी रुपये तीन लाख अठ्ठावन्न हजार सहाशे चौदा मात्र) अधिक दिनांक १४ नोव्हेंबर २००५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत 
फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी जाबदेणार १. श्री . 
जाफर खुर्शिद चौधरी यांच्या स्वत: च्या मालकीचे घर /फ्लॅट/ सदनिका मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर / फ्लॅट/ सदनिका मिळकत 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर 
मिळकत/ शेतजमीनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० ३३१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


: 


कर्जदार व सहकर्जदार व वसुली दाखला कर्जास मिळकत सर्व्हे नं . मिळकतीचे वर्णन 

चर्तु:सिमा 
जामिनदारांची नावे ( जाब देणार) 

क्र . व दिनांक 

तारण देणाऱ्याचे नाव 
जाबदेणार 

क . १०१/ ३/ ००६ / १. श्री . जाफर खुर्शिद चौधरी स . नं . मौजे खडकी, खडकी पूर्वेस : हुळेरस्ता. 
१. श्री . जाफर खुर्शिद चौधरी, २३२३/२००५, मान्यता देणार नसीमबी शब्बीर २७/२८३ कॅन्टोमेंट बोर्ड यांचे हद्दीतील पश्चिमेस : आंबेडकर 
रा . २३ / ३९ , जुना खडकीबाजार , दि . २७-१२-२००५ चौधरी व बानुबी रशीद चौधरी घर नं . ३९ स. नं. २७/२८३, घर नं. ३ ९, रस्ता. 
खडकी , पुणे - ४११ ००३ . 

जुना बाजार खडकी, पुणे -३, दक्षिणेस : घर नं . 
२. श्री . सुनिल राजराम कुरकुरे , 

ही मिळकत त्यातील जामीन २४ 
रा . ४६८ , गुरुवार पेठ , राजा टॉवर , 

क्षेत्र ९ ५४ चौ . मी . अधिक 

उत्तरेस : घर नं . 
पुणे - ४११ ००२. 

त्यावरील तळ अधिक दोन 

४० व ४१ . 
३. श्री . संतोष पुनाजी दिवे , 

मजल्याचे आर.सी.सी. बांधकाम 
रा . घर नं . ४८० , सुरती मोहल्ला, 

यांसी क्षेत्र ३२०४ चौ. फूट 
खडकी, पुणे - ४११ ००३. 
४. श्री . सुभाष आनंद त्रिभवन , 
रा . घर नं . ३ ९ ० , साबळे वाडा , 
नवी पेठ , पुणे - ४११ ०३० . 
५. श्री . शामुवेल आनंद हिवाळे , 
रा . फ्लॅट नं . ३, उमाशंकर हौसिंग 
रा . कॉलनी नं . ८ , घर नं. ३७, 
घोरपडी , पुणे - ४११ ०४२. 


बिल्टअप . 


. 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री. तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्यादित, पुणे. पत्ता - ८ ९ २- ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. 
सी . एम. शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ या संस्थेच्या रविवार पेठ शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या फ्लॅट/ घर रितसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडे वसूल करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११४९ -११५२ ) 


- 


क्रमांक/ ९ २८६/विवअ/ वसुली/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली अधिकारी, राकेश रा . चौधरी, 
द्वारा- श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता - ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग, आर. सी . एम. शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१०) अन्वये आदेश देतो की , जाबदेणार १ व २, श्री . मांतेश शंकर जाधव/ सौ . प्रमिला 
मांतेश जाधव यांना श्री. तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता - ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी. एम. शाळेजवळ , पुणे 
- ४११ ००२ , शाखा- बिबवेवाडी यांजकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत मौजे कात्रज येथील स. नं . १२, हि. नं . ४५/३ यासी एकूण 
क्षेत्र ०० हे . ०१ आर म्हणजेच १०० चौ. मी . त्यावरील बांधकाम ३००.०० चौ . फूट म्हणजेच २७.८७ दरोबस्त ही मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण 
दिली होती व आहे. जाबदेणार , १ व २, श्री . मांतेश शंकर जाधव/ सौ . प्रमिला मांतेश जाधव यांच्याकडील श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पुणे, पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ, वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी. एम . शाळेजवळ , पुणे ४११ ००२ या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

चे कलम १०१ अन्वये कर्ज वसूल पात्र रक्कम रुपये १९, ४३,९ ८८/- ( अक्षरी रुपये एकोणीस लाख त्रेचाळीस हजार नऊशे अठ्याऐंशी 
मात्र) अधिक दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे १६ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व 
वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी जाबदेणार , १ व २, श्री . मांतेश शंकर जाधव/ सौ. प्रमिला मांतेश जाधव यांच्या स्वत: च्या मालकीचे 
घर/ फ्लॅट / सदनिका/ प्लॉट मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर/ फ्लॅट / प्लॉट मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर / सदनिका/प्लॉट मिळकत/ शेतजमीनीचे/ स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे. 


अधिनियम १९ ६० 


३३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , 


शके १ ९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


सर्व्हे नं . 


मिळकतीचे वर्णन 


चर्तु:सिमा 


- 


स. नं . १२ मौजे कात्रज येथील स.नं. ३२ पूर्वेस : हुळेरस्ता. 
हि . नं . हि . नं . ४५/३ यांसी एकूण 

पश्चिमेस : आंबेडकर 
४५/३ क्षेत्र ०० हे . ०१ आर. म्हणजेच रस्ता. 

१०० चौ.मी. त्यावरील बांधकाम दक्षिणेस : घर नं . 
३००.०० चौ . फूट म्हणजेच 

२४० 
२७.८७ दरोबस्त ही स्थावर उत्तरेस : घर नं . 
मालमत्ता . 

४० व ४१. 


कर्जदार व सहकर्जदार व वसुली दाखला कर्जास मिळकत 
जामिनदारांची नावे ( जाब देणार) 

क्र . व दिनांक 

तारण देणाऱ्याचे नाव 
जाबदेणार 

क . १०१/ १/ २१८ / १. श्री . मातेश शंकर जाधव , 
१. श्री . मांतेश शंकर जाधव , १२/२०१६, २ . 

सौ . प्रमिला मांतेश जाधव. 
रा . मिळकत नं . २३२, 

दि . १२-२-२०१६ 
स . नं . १२/४५/०३ , गजानन 
मंदिर , सुखसागरनगर , कात्रज , 
पुणे - ४११ ०४६. 
२. सौ . प्रमिला मांतेश जाधव , 
रा . मिळकत नं . २३२, 
स . नं . १२/४५/०३ , गजानन 
मंदिर , सुखसागरनगर , कात्रज, 
पुणे - ४११ ०४६. 
३. श्री . उमेश अरूण नांगरे , 
रा. मथुरा निवास , १४८०, 
सदाशिव पेठ , टिळक रोड , 
एस . पी . कॉलेजसमोर , 
पुणे - ४११०३०. 
४. श्री . संजय महादेव चव्हाण , 
रा . सं . नं. ६७/१, संतोषनगर , 
पुणे - ४११०४६. 


. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री. तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्यादित, पुणे. पत्ता - ८ ९ २- ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . 
सी . एम. शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ या संस्थेच्या रविवार पेठ शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या फ्लॅट/ घर रितसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडे वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , २० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११५३-११५६ ) 


. 


- 


- 


क्रमांक / दया. ल . शिंदे/विवअ/ वसुली/ स्था.मा.ज./ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली अधिकारी, राकेश रा . चौधरी, द्वारा 
श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी . एम. शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , जाबदेणार १, २ व ३, श्री . दयानंद लक्ष्मण शिंदे/ श्री . उत्तम 
लक्ष्मण शिंदे/ श्री . भारत लक्ष्मण शिंदे यांना श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता - ८ ९ २ ए, रविवार पेठ, वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी . 
एम . शाळेजवळ, पुणे - ४११ ००२ , शाखा- हडपसर यांजकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत मौजे मांजरी बुद्रुक येथील स. नं. ९ ५/ 
६ अ/ १ या मिळकतीवरील ओमशिव कृपा इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट , क्षेत्र ८५४ चौ . फूट म्हणजेच ७९.३६ चौ. मी . बिल्टअप यासी 
ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक १/१०१/२ दरोबस्त ही मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे. जाबदेणार , १, २ व ३, श्री. दयानंद 
लक्ष्मण शिंदे/ श्री . उत्तम लक्ष्मण शिंदे/ श्री. भारत लक्ष्मण शिंदे यांच्याकडील श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, पत्ता - ८ ९ २ ए , रविवार 
पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. सी . एम. शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ अन्वये कर्ज 
वसूल पात्र रक्कम रुपये ८,३१,३१० /- (अक्षरी रुपये आठ लाख एकतीस हजार तीनशे दहा मात्र) अधिक दिनांक २२ एप्रिल २०१४ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी 
जाबदेणार , १, २ व ३, श्री . दयानंद लक्ष्मण शिंदे/ श्री . उत्तम लक्ष्मण शिंदे/ श्री . भारत लक्ष्मण शिंदे यांच्या स्वत: च्या मालकीचे घर / फ्लॅट / सदनिका मिळकत 
या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर / फ्लॅट / सदनिका मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात 
आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट/ घर / सदनिका मिळकत/ शेतजमीनीचे/स्थावर मालमत्तेचेकेलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई 
करण्यात आलेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० ३३३ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


सर्व्हे नं . 


मिळकतीचे वर्णन 


चर्तु:सिमा 


कर्जदार व सहकर्जदार व वसुली दाखला कर्जास मिळकत 
जामिनदारांची नावे ( जाब देणार ) 

क्र . व दिनांक 

तारण देणाऱ्याचे नाव 
जाबदेणार 

क . १०१/ ६० / 

१. श्री . दयानंद लक्ष्मण शिंदे , 
१. श्री . दयानंद लक्ष्मण शिंदे, १६१/२०१४ , २. श्री . उत्तम लक्ष्मण शिंदे, 
रा . अष्टविनायक कॉलनी, मांजरी दि . ३०-६-२०१४ ३. श्री . भारत लक्ष्मण शिंदे. 
रोड , महादेवनगर , हडपसर , 
पुणे - ४११ ०२८ . 
२. श्री . उत्तम लक्ष्मण शिंदे, 
रा . अष्टविनायक कॉलनी, मांजरी 
रोड , महादेवनगर , हडपसर , 
पुणे - ४११ ०२८ . 
३. श्री . भारत लक्ष्मण शिंदे , 
रा . अष्टविनायक कॉलनी, मांजरी 
रोड , महादेवनगर , हडपसर , 
पुणे - ४११ ०२८ . 
४. श्री . अमित सुरेश काळभोर , 
रा. लोणी काळभोर , कदमवाक वस्ती, 
तालुका हवेली, पुणे - ४१२ २०१. 
५. श्री . शैलेश शंकर मानकर , 
रा. प्लॉट नं . ७, सागर पार्क , 
वडगांव शेरी, पुणे - ४११ ०१४. 


९ ५/ ६ अ/ १ मौजे मांजरी बुद्रुक येथील 

स.नं. ९ ५ / ६ अ / १ या 
मिळकतीवरील ओमशिव कृपा 
इमारतीमधील दुसऱ्या 
मजल्यावरील फ्लॅट, 
क्षेत्र 

८५४ म्हणजेच 
७९ .३६ चौ . मी . बिल्टअप 
यांसी ग्रामपंचायत मिळकत 
क्रमांक १/१००१/२. 


चौ . फूट 


. 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्यादित, पुणे. पत्ता - ८९ २ - ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर. 
सी. एम . शाळेजवळ , पुणे - ४११ ००२ या संस्थेच्या रविवार पेठ शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर रितसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल. सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडे वसूल करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


राकेश चौधरी, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे . 


पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११५७-११६० ) 


, 


, 


क्रमांक/ विवअ/ वसुली/ श्रीमती सं.द. शेंडे/स्था.मा.ज./ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली अधिकारी, बी . के . फरांदे, 
द्वारा- प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्रीमती संगिता दत्तात्रय शेंडे, राहणार बेलवाडी, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे यांचेकडील प्रगती ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, शाखा बारामती , या संस्थेचे कर्ज रुपये ५,०१,३६०/ - अधिक दिनांक २५ डिसेंबर २०१६ 
पासून पुढे ही सर्वरक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च इत्यादी होणारी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्रीमती संगिता दत्तात्रय शेंडे यांच्या कर्जासाठी श्री . महादेव शंकर भोसले ( माळी) यांची मौजे बेलवाडी , तालुका इंदापूर , जिल्हा 
पुणे येथील गट नंबर ६६९ मधील ० हे . १२ आर व गट नं . ६६१ मधील ० हे. ७ आर , शेतजमीन श्रीमती संगिता दत्तात्रय शेंडे यांच्या कर्जप्रकरणासाठी 
तारण दिलेली आहे. या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात 
आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमीनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली 
आहे . 


३३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 


शके १९ ४० 


जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नं . 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला/ हुकुमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


तालुका व जिल्हा 


tic 


आर 


रु . 


पै . 


६६ ९ 


१२ 


१०१/८०३/ ३८ / २०१७/ सन २०१७ , 
दिनांक ५ मे २०१७ . 


मौजे बेलवाडी , तालुका इंदापूर , 
जिल्हा पुणे . 


६६१ 


७ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, शाखा बारामती यांचेकडे भरणा 
केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे , १४ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११६२-११६६ ) 


क्रमांक/विवअ/ वसुली/ श्री . फि . अ. बागवान / स्था.मा.ज./ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली अधिकारी, 
बी . के. फरांदे, द्वारा- प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . फिरोज अजिज बागवान, राहणार बारामती, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांचेकडील प्रगती 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, शाखा बारामती, या संस्थेचे कर्ज रुपये २,३०,००५/- अधिक दिनांक २४ 
फेब्रुवारी २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च 
इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री. फिरोज अजीज बागवान यांची मौजे मेडद , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर 
५६८ मधील ५० X ३० शेड एकूण क्षेत्रफळ १५०० स्क्वे. फूट ही मिळकत श्री .फिरोज अजीज बागवान यांच्या हिश्याची या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली ग्रामपंचायत मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त 
करण्यात आलेल्या जमीनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे. 


जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नं . 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला/ हुकुमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


तालुका व जिल्हा 


tic 


आर 


पै . 


५६८ 


१०१ / १ ९ २ / १ ९ ३/ २०१७/ सन २०१७ , 
दिनांक १४ जुलै २०१७. 


गाव मौजे मेडद , 
तालुका बारामती जिल्हा पुणे . 


५० X ३० पत्रा शेड 
क्षेत्रफळ १५०० 

स्क्वे 

फूट 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, शाखा बारामती यांचेकडे भरणा 
केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे, १४ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११६७-११७१ ) 


- 


क्रमांक/विवअ/ वसुली/ श्री . अ. म . भोसले /स्था.मा.ज. / सन २०१७. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली अधिकारी, 
बी . के . फरांदे, द्वारा- प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अमोल मधुकर भोसले, राहणार डोर्लेवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील 
प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, शाखा बारामती, या संस्थेचे कर्ज रुपये २,७६,२७६ / - अधिक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० ३३५ 


दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, ५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व 
दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री. अमोल मधुकर भोसले यांच्या कर्जप्रकरणासाठी मौजे डोर्लेवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे 
येथील गट नं . ६७५ मधील ० हे. २० आर शेतजमीन ही मिळकत श्री . अमोल मधुकर भोसले यांच्या कर्जप्रकरणासाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या जमीनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे. 


जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट नं . 


क्षेत्र 


आकार 


वसुली दाखला/ हुकुमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


तालुका व जिल्हा 


tic 


आर 


रु . 


पै . 


६७५ 


O 


२० 


१०१/ १८७/ २०३/ २०१७/ सन २०१७ , 
दिनांक १४ जुलै २०१७. 


गाव मौजे डोर्लेवाडी, 
तालुका बारामती जिल्हा पुणे . 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आता प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे, शाखा बारामती यांचेकडे भरणा 
केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


बी . के . फरांदे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 

निरा , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 


पुणे, १४ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १२८२ ) 


. 


क्रमांक / वसुली/ अ./१५६ / ०/ १ ९ ६/ ४५/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप, वसुली 
अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. भोसले राजेंद्र मानसिंग, श्री . कुलकर्णी ऋषिकेश श्रीराम, श्री . गायकवाड हिरामण गुलाब , सर्व राहणार पुणे, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , चे कर्ज रुपये २,४७,७८४/ - ( अक्षरी दोन लाख सत्तेचाळीस हजार सातशे चौऱ्याऐंशी 
रुपये फक्त) अधिक दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढील व्याज इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय 
अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 


वसुली अधिकारी , 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड , 

पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे, १२ डिसेंबर २०१७. 


३३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


, 


- 


वसुली अधिकारी यांजकडून 

आदेश ( ११७२-७३ ) 
क्रमांक आर/ ७४१/विवअ/ म.स.का.क . १५६ / स्था . जप्ती जि.स.खंडाळे/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ . आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी , श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , 
विभागीय कार्यालय , मंचर, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये 
आदेश देतो की , सौ . जिजाबाई सखाराम खंडागळे , राहणार मु . पो . पाडळी, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज सामान्य रक्कम रुपये 
१,१७,८०७/ अधिक दिनांक १८ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे. 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

स्थावर मालमत्ता 

जमीन क्षेत्रफळ 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव 

तपशील हे . आर . स्थावर 

रु . पै . 
दिनांक 

मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


०.२५ 


वसुली दाखली कर्जदार सौ . जिजाबाई सखाराम 
क्रमांक १०८४/ खंडागळे , जामीनदार 
२०१६, 

१. श्री . सखाराम रूपा खंडागळे 
दिनांक २ ९ / १० जा . नं . २. श्री . गोविंद 
२०१६. 

शंकर जाधव 
जा . नं . ( ३) श्री . रंजेंद्र 
मुरलीधर चव्हाण 


कर्जदार सौ . जिजाबाई , 
सखाराम खंडागळे यांचे पती 
श्री . सखाराम रूपा खंडागळे, 
यांच्या नावावरील शेत जमीन 
मौजे. पाडळी, ता . जुन्नर , 
जि . पुणे . 


मौजे पाडळी ता . जुन्नर , 
जिल्हा पुणे. 
येथील शेत जीमन 
खाते क्र . ४५६ मधील 
गट नं . ३७७ मधील क्षेत्र 
२२ आर, 

ही 
श्री . सखाराम रूपा खंडागळे 
यांच्या नावावरील . 


0 


हे 


- 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , २३ नोव्हेंबर २०१७ . 


- 


आदेश ( ११७४-७५ ) 
क्रमांक आर/ ७४२/विवअ/ म.स.का.क . १५६ / स्था . जप्ती सौ . ज . कि . चिमटे / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, 
नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
(१०) अन्वये आदेश देतो की , सौ . जयश्री किसन चिमटे, यांचे जामीनदार श्री . नारायण विठ्ठल ताजणे राहणार मु . पो . कुसुर , तालुका जुन्नर, 
जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर चे यांच्या वसुली दाखल्यावरील 
एकूण येणे कर्ज सामान्य रक्कम रुपये १,०२,५८० / अधिक दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे 
१६ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत 
करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३३७ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


स्थावर मालमत्ता 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ 
हे . आर . स्थावर 
मालमत्तेचे वर्णन 


रु . पै. 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


वसुली दाखल कर्जदार सौ . जयश्री किसन कर्जदार सौ . जयश्री किसन मौजे कुसुर ता . जुन्नर , 

१.१५ 
क्रमांक १५०८ / चिमटे , यांचे जामीनदार चिपटे यांचे जामीनदार 

जिल्हा पुणे. 
१. श्री . नारायण विठ्ठल ताजणे 
२०१५ , श्री . नारायण विठ्ठल ताजणे, येथील शेत जमीन 

०.६३ 
दिनांक ०७/ ० ९ २. सखाराम रुपा खंडागळे यांच्या नावावरील शेत जमीन 

खाते क्र . १०१० व ४४२ 
२०१५. 

मौजे. कुसुर , ता. जुन्नर, 

मधील गट नं . ९ ६६ मधील 
जि . पुणे. 

क्षेत्र १ हे . ०८ आर . गट नं . ०.०४ 
१००६ क्षेत्र ० हे १४ आर, 
गट नं . ९ ७४० हे १४ आर, 
गट नं . ९ ७४ क्षेत्र ० हे ०५ आर 
ही सौ . जयश्री किसन चिमटे यांचे 
जामीनदार श्री . नारायण विठ्ठल ताजणे, 

यांच्या नावावरील शेत जमीन , 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , २३ नोव्हेंबर २०१७. 


३ 


आदेश ( ११७६-७७) 
क्रमांक आर/ ७४३/विवअ/ म.स.का.क. १५६/ स्था . जप्ती सौ . ज . श्री . सं . पां. सस्ते / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील नियमान्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, ओ. आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, 
नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. संतोष पांडुरंग सस्ते, मु . पो . पिंपळगाव जोगा तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री. कुलस्वामी 
को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा नारायणगाव यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज वाहनतारण कर्ज 
रक्कम रुपये १,०४ ,९८५/ अधिक दिनांक २० जानेवारी २०१५ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे . 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

जमीन क्षेत्रफळ 

आकार 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव 

तपशील हे . आर . स्थावर 

रु . पै . 
दिनांक 

मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


०.५८ 


वसुली दाखल 
क्रमांक २७७ / 


कर्जदार श्री . संतोष पांडुरंग 
सस्ते , यांचे जामीनदार 
१. श्री . दत्तात्रय गणपत फुलवडे 
२. श्री . बाबु चंद्रकांत सस्ते 
३. श्री . रूषीकेश जगदीश 


२०१५ , 
दिनांक ०१/०६ 


०.१६ 


कर्जदार श्री . संतोष पांडुरंग 

मौजे पिंपळगाव जोगा ता . जुन्नर , 
सस्ते, यांचे नावावरील शेतजमीन जिल्हा पुणे . 
मौजे पिंपळगाव जोगा , 

येथील शेत जमीन खाते क्र . ३६० 
तालुका जुन्नर , जि . पुणे. मधील १) गट नं . २६/४ क्षेत्र ० हे 

५१ आर २) गट नं . २६/६ क्षेत्र ० हे 
०६ आर + पो . ख . ० हे ०१ आर, 


२०१५ . 


फुलसुंदर 


६.२५ 


३३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


३ ) गट नं . ४१ क्षेत्र १ हे 

२.९ ७ 
८४ | ४० आर + पो . ख . 
० | २५ आर , 
४ ) गट नं . ४३/१ क्षेत्र १ हे २७ 
आर + पो . ख . ० | ११ आर 
ही शेत जमीन श्री . संतोष पांडुरंग 

सस्ते, यांच्या नावावरील 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा नारायणगाव यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त 
केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

ए . आर. काशिद , 

वसुली अधिकारी , 
श्री . कुलस्वामी को - ऑप- क्रेडीट सोसायटी. 

मर्यादित, मुंबई. 


पुणे, २३ नोव्हेंबर २०१७. 


- 


आदेश ( ११८०-८४ ) 
क्रमांक /विवअ/ वसुली/ श्री . रा. ति . कपूर / स्था.मा.ज./ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे शाखा बारामती, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . राकेश 
तिरथराम कपूर , राहणार बारामती, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे, शाखा बारामती ह्या संस्थेचे कर्ज रु. १२,६२,२१ ९ /- अधिक दि . ८ जून २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम 
परत फेड होईपर्यंत १५ % दराप्रमाणे होणारे व्याज ५ % दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च इत्यादी होणारी रक्कम सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी श्री. राकेश तिरथराम कपूर यांच्या कर्जप्रकरणासाठी श्री . संजय अरविंद भापकर यांची मौजे जिरेगाव , तालुका दौंड, जिल्हा 
पुणे येथील गट नंबर १ ९० मधील ० हे ५९ आर शेतजमीन ही मिळकत श्री . राकेश तिरथराम कपूर यांच्या कर्जप्रकरणासाठी ह्या आदेशांतर्गत 
परिशिष्टामध्ये 

नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा 
निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला / 

मिळकत नं . 

क्षेत्र 
हुकूमनामा 

पै . 
क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव 


आकार 


तालुका जिल्हा 


tic 


आर 


रु . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


तालुका दौंड , 


जि . पुणे . 


- 


१०१/ ५१५/ ५ ९ ४/ २०१६ गाव मौजे जिरेगाव 

१ ९ ० 

५ ९ 
सन २०१६ 
दि . १८-११-२०१६ 

जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसाचे आत प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे शाखा बारामती 
यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेत जमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

बी . के . फरांदे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था , मर्यादित , निरा , 

तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 


. 


पुणे, १४ नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३३ ९ 


आदेश ( ११८५ ) 
क्रमांक /विवअ/ स्थावरजप्ती/ सन २०१७-१८.-- ज्याअर्थी, चेअरमन ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई, शाखा वाठार स्टेशन 
यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्रं . ५२५ / २०११-१२ /दिनांक ११-१०-२०११ यात नमूद केलेली येणेबाकी रक्कम रु. ९ ५७० / - ( अक्षरी रुपये 
नऊ हजार पाचशे सत्तर फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री . धनंजय बाळकृष्ण महाजन राहणार मु . पो . पिपोंडे, तालुका कोरेगाव , जिल्हा 
सातारा, प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी मी चंद्रकांत यशवंत केंजळे वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ च्या नियम १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जप्त करण्यात आली 
असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर 
निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्दित धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे 
देण्यात यावेत . 

परिशिष्ट 
मालमत्तेचे वर्णन कर्जदार /मिळकतदाराचे गावाचे नाव 

जमीन आकार 
निवाडा 

तपशील मिळकत क्रमांक 

क्षेत्रफळ 
आदेशाची तारीख 

हेक्टर आर 


भूमापन गट / 


नाव 


रु . पै . 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२ 
११/१०/२०११ श्री . धनंजय बाळकृष्ण पिपोंडे ता . कोरेगाव , 

गट क्र . ३७ ९ , 

०.०७.५० ०.५१ 
महाजन 

जिल्हा सातारा 
५२५ 

गट क्र . ३७८ 

२.४६ १६.२५ 
वसूलपात्र रक्कम 
९ ५७० / 

येणे रक्कम त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता 
विक्रीस काढणेत येईल . 
सातारा, 

२१ नोव्हेंबर २०१७. 


. 


आदेश ( ११८६ ) 
क्रमांक/ विवअ/ स्थावरजप्ती / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, चेअरमन ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई, शाखा वाठार 
स्टेशन यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्रं . ३४२१ / २००५/ दिनांक ८-१२-२००५ यात नमुद केलेली येणेबाकी रक्कम रु. १४५८ ९/ - ( अक्षरी 
रुपये चौदा हजार पाचशे एकोणनव्वद फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री . हसन गफुर मुजावर , राहणार मु. पो. वाघोली , तालुका कोरेगाव , 
जिल्हा सातारा , प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी मी चंद्रकांत यशवंत केंजळे वसुली व विक्री अधिकारी , सहकार खाते महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ च्या नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जप्त करण्यात 
आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या 
मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्दित धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून 
खातेउतारे देण्यात यावेत . 

परिशिष्ट 
मालमत्तेचे वर्णन कर्जदार / मिळकतदाराचे 

जमिन 
निवाडा 

तपशील मिळकत क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

पै . 
आदेशाची तारीख 

हेक्टर आर 


गावाचे नाव 


भुमापन गट / 


आकार 


नाव 


रु . 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


६ 


श्री . हसन गफुर 
८/१२/२००५ वाघोली ता . कोरेगाव, गट क्र . १०४१, 

०.०१ 

०.३५ 
३४२१ मुजावर जिल्हा सातारा 

१.२२ ( सामाईक ) १०.४५ 

गट क्र . १०४३ 
वसूलपात्र रक्कम 
१४५८ ९ / 

येणे रक्कम त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता 
विक्रीस काढणेत येईल . 
सातारा, २१ नोव्हेंबर २०१७ . 


३४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १ ९४० 


- 


आदेश ( ११८७) 
क्रमांक/विवअ/१३/ स्थावरजप्ती/ सन २०१७-१८.-- ज्याअर्थी, चेअरमन ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई, शाखा वाठार 
स्टेशन यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्रं . १०२ दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ यात नमूद केलेली येणेबाकी रक्कम रु. १,३०,८१७ /- ( अक्षरी 
रुपये एक लाख तीस हजार आठशे सतरा फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री. राजेंद्र नानासो लोंढे, राहणार मु . पो . विखळे , तालुका कोरेगाव, 
जिल्हा सातारा, प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , चंद्रकांत यशवंत केंजळे, वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ च्या नियम 
१०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जप्त करण्यात 
आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर 
निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्दित धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे 
देण्यात यावेत . 

परिशिष्ट 
मालमत्तेचे वर्णन कर्जदार / मिळकतदाराचे 

जमीन आकार 
निवाडा 

तपशील मिळकत क्रमांक 

क्षेत्रफळ रु . पै . 
आदेशाची तारीख 

हेक्टर आर 


गावाचे नाव 


भूमापन गट / 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


०.०० 


०.०० 


३ / ९ / २०१६ श्री . हरिदास किसन वाठार स्टेशन , गट क्र . ६१८ / १/ १ अ/ १ , 

०.२५ ( सामाईक ) 
१०२ माने ता . कोरेगाव, ३०८/६४४/२/१ 

२.१६ ( सामाईक ) 

१.००,४ 
वसूलपात्र रक्कम जिल्हा सातारा 

0.०३.०२ ( सामाईक ) 
१,३०,८१७/ 

येणे रक्कम त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता 
विक्रीस काढणेत येईल . 
सातारा , २१ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११८८ ) 


गावाचे नाव 


क्रमांक / विवअ/ १९ /स्थावरजप्ती / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, चेअरमन ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , शाखा वाठार 
स्टेशन यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्रं . १०२ दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ यात नमूद केलेली येणेबाकी रक्कम रु. १,३०,८१७/ - (अक्षरी 
रुपये एक लाख तीस हजार आठशे सतरा फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री. राजेंद्र नानासो लोंढे, राहणार मु. पो . विखळे, तालुका कोरेगाव, 
जिल्हा सातारा , प्रतिवादी यांची खाली नमुद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , चंद्रकांत यशवंत केंजळे, वसुली व विक्री अधिकारी , सहकार खाते महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ च्या नियम 
१०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जप्त करण्यात 
आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर 
निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्दित धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे 
देण्यात यावेत . 

परिशिष्ट 
मालमत्तेचे वर्णन कर्जदार / मिळकतदाराचे 

भूमापन गट / 

जमीन आकार 
निवाडा 

तपशील मिळकत क्रमांक 

क्षेत्रफळ रु . पै . 
आदेशाची तारीख 

हेक्टर आर 

४ 
३/ ९ / २०१६ श्री . रामचंद्र श्रीरंग विखळे, 

गट क्र . १ ९ , 

२.२३ 

६.२५ 
१०२ अहिरेकर 

ता . कोरेगाव , 
वसूलपात्र रक्कम 

जिल्हा सातारा 
१,३०,८१७ / 

येणे रक्कम त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता 
विक्रीस काढणेत येईल . 

चंद्रकांत यशवंत केंजळे, 
वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी , 

लिमिटेड, वाढार स्टेशन, सातारा. 
सातारा , २१ नोव्हेंबर २०१७. 


नाव 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३४१ 


आदेश ( ११८ ९ ) 


- 


, 


- 


क्रमांक /९ २८०/विवअ/ वसुली/ श्री . वि . ज्ञा . चव्हाण/ स्था . मा . जप्ती/ सन २०१७.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम कं . १०७ व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी राकेश रा. चौधरी, श्री तिरुपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ, वैष्णव बिल्डींग , 
आर.सी.एम. शाळेजवळ , पुणे -४११००२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रं . १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . राजेश हिराचंद पंडित , यांना श्री . तिरुपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ, वैष्णव बिल्डींग, आर.सी.एम 
शाळेजवळ, पुणे-४११००२ शाखा- हडपसर कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत मौजे शुक्रवार पेठ , येथील सि.स.न ६४३/ 
६४२ ), ६४२ बी या मिळकतीवर बांधलेल्या इमारतीतील चौथ्या मजल्यावरील (स्टिल्ट तिसऱ्या मजल्यावरील ) फ्लॅट कं . १६ क्षेत्र १५० चौ. 
फूट म्हणजेच १३.९ ४ चौ . मी ही स्थावर मालमत्ता नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे. कर्जदार 
श्री . राजेश हिराचंद पंडित यांच्याकडील श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ, वैष्णव बिल्डिंग, 
आर.सी, एम . शाळेजवळ , पुणे-४११००२ या संस्थेचे वसुल पात्र कर्ज रुपये रक्कम ३,६९, ४९ ४/- (अक्षरी रुपये तीन लाख एकोणसत्तर हजार 
चारशे चौयान्नव मात्र) अधिक दिनांक ४ जुलै २०१२ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ 

टक्के व्याजाप्रमाणे 
होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार श्री . राजेश हिराचंद पंडित यांच्या स्वत : च्या 
मालकीची फ्लॅट / सदनिका मिळकत ह्या आदेशातंर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली फ्लॅट / सदनिका मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर मिळकत / शेतजमीनीचे 
| स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
कर्जदार व वसुली दाखला कर्जास मिळकत तारण सिटी सर्व्हे नं . मिळकतीचे वर्णन 

चर्तु:सिमा 
सहकर्जदार व 

क्र . / दि . 

देणाऱ्याचे नाव 
जामीनदारांची नावे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


- 


६४२ ओ , 
६४२ बी , 


उत्तर 


कर्जदार श्री . राजेश क . १०१/ २१५ / श्री . राजेश हिराचंद 

६४३ मौजे शुक्रवार पेठ येथील पूर्व 
हिराचंद पंडित 

२७८/२०१२ पंडित 

सि.स.नं. ६४३/६४२ अ , दक्षिण 
रा . ६४३ , शुक्रवार पेठ , दिनांक १४-८-२०१२ 

६४२ बी या मिळकतीवर पश्चिम 
श्रीराम कॉम्प्लेक्स , 

बांधलेल्या इमारतीतील 
पुणे-४११००२. 

चौथ्या मजल्यावरील 
जामीनदार 

(स्टिल्ट तिसऱ्या मजल्यावरील) 
१ ) श्री . तानाजी चंद्रकांत 

फ्लॅट क्र . १६ क्षेत्र १५० चौ . 
पाटोळे रा. २/५/१, गणेश , 

फूट म्हणजे १३.९ ४ चौ . मी . 
नगर एरंडवणा , 

ही स्थावर मालमत्ता. 
पुणे ४११००४ . 
२) श्री . सागर रमाकांत काळे 
रा . फ्लॅट नं . १ ९ , 
अपार्टमेंट , जीवनधारा नगर , 
धनकवडी, पुणे-४११०४३. 
३ ) श्री . सुनिल महादेव वाळुज 
रा . स . नं . ७७/७८ , दाप्मुद्रा , 
ता . हवेली, पुणे - ४११०४२. 

जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
ह्या आदेशाच्या तारखेपासुन ३० दिवसाच्या आत श्री . तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पत्ता- ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव 
बिल्डिंग, आर सी एम शाळेजवळ , पुणे - ४११००२ या संस्थेच्या हडपसर शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या फ्लॅट 
| घर रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला असे . 
पुणे , २० नोव्हेंबर २०१७. 


१ ९ , भाग्यश्री 


" 


३४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


आदेश ( ११ ९ ३ - ९ ६ ) 


क्रमांक/९ २८२/विवअ/ वसुली/ श्री . वि . ज्ञा . चव्हाण / स्था . मा . जप्ती/ सन २०१७ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी राकेश रा. चौधरी , श्री तिरुपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ , 
वैष्णव बिल्डींग , आर.सी.एम. शाळेजवळ, पुणे-४११००२ . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रं . १०७ ( १०) अन्वये आदेश 
देतो की , श्रीमती रमिला रविंद्र तुम्मा, यांना श्री . तिरुपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता ८ ९ २ ए, रविवार पेठ, वैष्णव बिल्डींग , 
आर.सी.एम शाळेजवळ, पुणे-४११००२ शाखा -रविवार पेठ कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत मौजे नाना पेठ , येथील 
सि.स.नं ३६ या मिळकतीवर बांधलेल्या श्री ओम सहकारी गृहरचना सोसायटी , तिसरा मजला, फ्लॅट नं . ८ , क्षेत्र 

३६० चौ . फुट म्हणजेच 
३३.४५ चौ. मी ही स्थावर मालमत्ता दिनांक १ ९ मार्च २०१२ रोजी DEED OF EQUITABLE MORTGAGE अन्वये रितसर नोंदवून लिहून 
इतर सर्व हक्कांसह दरोबस्तासह तारण दिलेली होती व आहे. कर्जदार श्रीमती रमिला रविंद्र तुम्मा , यांच्याकडील श्री. तिरूपती नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पत्ता ८९ २ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर.सी, एम . शाळेजवळ, पुणे -४११००२ या संस्थेचे वसूल पात्र कर्ज रक्कम 
रुपये १३,०४,४५८ / - ( अक्षरी तेरा लाख चार हजार चारशे अठावन्न मात्र) अधिक दिनांक २४ डिसेंबर २०१३ पासून पुढे ही सर्व रक्कम 
परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी 
कर्जदार श्रीमती रमिला रविंद्र तुम्मा , यांच्या स्वत : च्या मालकीची फ्लॅट / सदनिका मिळकत ह्या आदेशातंर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली फ्लॅट 
| सदनिका मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत 
जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर मिळकत / शेतजमीनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


सिटी 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व 
सहकर्जदार व 
जामीनदारांची नावे 


वसुली दाखला 
क्र . / दि . 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्याचे नाव 


चतु:सिमा 


सर्वे नं . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


कर्जदार श्रीमती रमिला 


श्रीमती रमिला रविंद्र 


३६ 


रविंद्र तुम्मा , 


क्र . १०१ / १०५२/ 
१०१९ / २०१४ 
दिनांक १०-३-२०१४ 


तुम्मा . 


मंजूर 
नकाशा 
प्रमाणे 


मौजे नाना पेठ, येथील सीटी 
स.नं. ३६ या मिळकतीवर 
बांधलेल्या श्री . ओम सहकारी 
गृहरचना सोसायटी, तिसरा 
मजला, फ्लॅट नं . ८ , 
क्षेत्र ३६० चौ . फूट 

म्हणजेच 
३३.४५ चौ . मी . ही स्थावर 
मालमत्ता . 


रा . ११६३, नाना पेठ , 
पालखी चौक , हमाल 
तालीम जवळ , 
पुणे - ४११००२ . 
जामिनदार 
१ ) श्रीमती पुष्पाछाया 
पांडुरंग माने, रा. प्रयाग 
२४६/२, ब उत्कर्षनगर , 
कळवड, पुणे - ४११०३२ . 
२ ) श्री . सुप्रसाद बंडोपंत 
कचरे , रा . घर नं . १६२, 
सुंदर शेठ वाडा , 

गावडे 
भोईर आळी. चिंचवडगाव , 
पुणे - ४११०३३. 
३) श्री . राजू विश्वनाथ 
पोटे , रा . घर नं . ४७९ , 
गणेश पेठ , दगडी 
नागोबा मागे , 
पुणे-४११००२ . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३४३ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मोझे आळी, 


४) श्री . मंगेश किसन 
नवले रा . चिरके कॉलनी, 

नवीन 
पाण्याच्या टाकीजवळ , 
लोहगाव , 
पुणे 
४११०४७ . 


५ ) श्री . दिपक किसन 
नवले , रा . चिरके कॉलनी, 
मोझे आळी, नवीन , 
पाण्याच्या टाकीजवळ , 
लोहगाव , पुणे-४११०४७. 
६ ) श्री . विजय किसन 
नवले , रा . चिरके कॉलनी, 
मोझे आळी, नवीन पाण्याच्या 
टाकीजवळ , लोहगाव, 
पुणे-४११०४७. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत श्री. तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता- ८९ २ ए, रविवार पेठ , वैष्णव 
बिल्डिंग, आर सी एम शाळेजवळ , पुणे - ४११००२ या संस्थेच्या हडपसर शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या फ्लॅट 
| घर रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला असे. 


पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( ११९७-१२०० ) 


. 


५१.११ चौ . मी . 


क्रमांक/ ९ २८३/विवअ/ वसुली/ श्री . वि . ज्ञा . चव्हाण / स्था . मा . जप्ती/ सन २०१७.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी राकेश रा. चौधरी, श्री तिरुपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता ८ ९ २ए , रविवार पेठ , 
वैष्णव बिल्डींग, आर.सी.एम. शाळेजवळ, पुणे -४११००२ . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रं . १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री . विलास ज्ञानोबा चव्हाण , यांना श्री . तिरुपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता ८ ९ २ ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डींग , 
आर.सी.एम शाळेजवळ, पुणे-४११००२ शाखा- रविवार पेठ कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत मौजे रास्ता पेठ , येथील 
सि.स.नं ५१२/१३ या मिळकतीवर बांधलेल्या इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . २ क्षेत्र ५५० चौ . फूट 

म्हणजेच ५१.११ 
बिल्ट अपार्टमेंट ही मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री विलास ज्ञानोबा चव्हाण , यांच्याकडील श्री . 
तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता ८ ९ २ए, रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग, आर.सी, एम . शाळेजवळ , पुणे-४११००२ या संस्थेचे 
वसुल पात्र कर्ज रक्कम रुपये ३,७६,३७९ / - (अक्षरी रुपये तीन लाख श्याहत्तर हजार तीनशे एकोणऐशी मात्र) अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर 
२०० ९ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी 
सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार श्री . विलास ज्ञानोबा चव्हाण, यांच्या स्वत : च्या मालकीची फ्लॅट / सदनिका मिळकत ह्या आदेशातंर्गत 
परिशिष्टमध्ये 

नमूद 

केलेली फ्लॅट / सदनिका मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर मिळकत / शेतजमीनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतर किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये 
मनाई करण्यात आलेली आहे . 


१ 


३४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला 
क्र . / दि . 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्याचे नाव 


सिटी 
सर्व्हे नं . 


चतु : सिमा 


कर्जदार व 
सहकर्जदार व 
जामीनदारांची नावे 
( जाब देणार ) 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


श्री . विलास ज्ञानोबा 


चव्हाण . 


५१२/१३ मौजे रास्ता पेठ, येथील सीटी पूर्व - 

स.नं. ५१२/१३ या मिळकतीवर फ्लॅट 
बांधलेल्या इमारतीमधील पहिल्या नं . १. 
मजल्यावरील फ्लॅट नं -२, क्षेत्र दक्षिण 
५५० चौ . फूट म्हणजेच मोकळी 
५१.११, चौ . मी . बिल्ट , 
अर्पाटमेंट हि मिळकत. 

पश्चिम 
श्री . 
निफाडकर 


जागा 


उत्तर 


कर्जदार श्री . विलास क्र . १०१/ २०६६/ 
ज्ञानोबा चव्हाण , 

२७०६ / २०० ९ 
रा . ५१२/१३ , रास्ता , 

दिनांक ७-१२-२००९ 
पेठ, पतंगे बिल्डिंग , 
अपोलो थिएटरजवळ, 
पुणे - ४११००११ . 
जामीनदार 
१ ) श्री . अतुल भिकु 
शेलार , रा . एच टाईप , 
प , ५/७, रेंजहिल्स , 
पुणे - ४११०२० . 
२) श्री . राजेंद्र श्रीपती 
पवार , रा. ३५० , गणेश, 
पेठ, दुधभट्टीजवळ, 
पुणे - ४११०२० . 
३ ) श्री . विठ्ठल किसनराव 
साळुके , रा. श्री . हाईट्स , 
महादेव आळी, जुनी सांगवी , 
पुणे-४११०२७. 


रस्ता 


४ ) श्री . 

सुधाकर दत्तात्रय 
कदम , रा . ७८८ , रविवार पेठ , 
पुणे ४११००२ . 


- 


५ ) श्री . शिवप्पा मामेडी 
याडया , रा . ३४३, घोरपडी, 
पेठ , पुणे-४११०४२. 

जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत श्री. तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता- ८ ९ २ ए, रविवार पेठ, वैष्णव 
बिल्डिंग , आर सी एम शाळेजवळ, पुणे ४११००२ या संस्थेच्या हडपसर शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या फ्लॅट 
| घर रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला असे. 


श्री . राकेश चौधरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
श्री . तिरुपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे. 


पुणे , २० नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३४५ 


आदेश ( १२०१-१२०५) 


१ ९ ६० चे 


क्रमांक/विवआ / स्था.जप्ती /३१/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डी. एस . शेवकरी, 
विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दत्तात्रय राजाराम ओइ 
रकर, राहणार सडवली, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक , 
तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ५,३४ ,९ ४४ / (अक्षरी रुपये पाच लाख चौतीस हजार नऊशे चव्वेचाळीस 
फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक १५ जून २०१७ पासून होणारे व्याज सरचार्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची 
या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात 
येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी श्री.डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ, 
जिल्हा पुणे , यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


, 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे 


मिळकतीचे वर्णन 


क्रमांक व 


ज्या पक्षाविरुध्द उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

आहे त्यांचे नाव 


ठिकाण 


दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


गाव सडवली तालुका मावळ , 


सब 


१०१ / ६७५/ 
९ ८८/ २०१७ 
११/ ९ / २०१७ 


श्री . दत्तात्रय राजाराम 
ओझरकर रा . सडवली, 


जिल्हा पुणे 


तालुका मावळ, जि . पुणे. 


तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका मावळ मे . 
रजिस्ट्रार सो . मावळ यांचे हद्दितील तसेच जिल्हा 
परिषद पुणे तालुका पंचायत समिती मावळ यांचे 
स्थळ सिमेतील ग्रामपंचायत सडवली यांच्या 
हद्दितील गाव, मौजे सडवली, तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे येथील ) गट क्र . १५४ यांसी क्षेत्र 
०१ हे ७१ आर यासी आकार ०७ रु ७७ पै. 
यापैकी आठ आणे हिंश्याचे क्षेत्र ०० हे ८५.५ 
आर ब ) गट क्र . २१० यांची क्षेत्र ०० हे ४८ 
आर यासी आकार ०१ रू . ६ ९ पै. यापैकी आठ 
आणे हिंश्याचे क्षेत्र ०० हे २४ आर अशी शेती 
मिळकत . 


ज्या अॅवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री . डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे, यांच्याकडे भरणा 
केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


श्री . दिपक शशिकांत शेवकरी, 


विशेष वसुली अधिकारी, 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पत. फेडरेशन लि . 


पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


३४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 

१२ , शके १ ९ ४० 


- 


. 


, 


आदेश ( १२०६-१२१० ) 
क्रमांक / विवआ/ स्था.जप्ती/ ३८ / सन २०१७.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वाय. व्ही . 
बोराटे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . चंदु रामामुर्ती नायडु, 
राहणार १ ९ ६/ ८८३ संत तुकारामनगर पिंपरी पुणे १८ यांचेकडील विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुर्दशननगर, पिंपळेगुरव 
पुणे ६१ यांचे कर्ज रक्कम रुपये २१,२७,९ ४६/ ( अक्षरी रुपये एकवीस लाख सत्तावीस हजार नऊशे शेहचाळीस फक्त) वसुलीसाठी त्यांची 
स्थावर दिनांक १६ २०१७ पासून होणारे व्याज सरचार्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासुन सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी 
कसलाही करार गहाण लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी 
विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुदर्शननगर , पिंपळेगुरव पुणे ६१, यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मे 


मिळकतीचे 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षाविरुध्द उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

आहे त्यांचे नाव 


गाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


म्हणजेच ६५.०५ 


१०१ / १५९ / श्री . चंदु रामामुर्ती 

संत तुकारामनगर , 

तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका हवेली मे. सब 
३६५/२०१७ नायडू , रा . १ ९ ६ / ८८३, 

मौजे पिंपरी, 

रजिस्ट्रार सो . हवेली यांचे हदितील तसेच पिंपरी 
१३/७/२०१७ संत तुकारामनगर , पिंपरी , तालुका हवेली, 

चिंचवड महानगरपालिका यांचे स्थळ सिमेतील 
पुणे - ४११०१८ . जिल्हा पुणे . 

गाव मौजे पिंपरी संत तुकारामगनर , येथील 
पुणे गृह निर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ 
( म्हाडा) यांच्या योजनेतील गाळा क्रमांक १९ ६/ 
८८३ यासी क्षेत्र ७०० चौ. 

फूट 
चौ . मी . यामध्ये दोन रूम संडास बाथरूम यांची 
पिंपरी चिंचवड म . न . पा . मिळकत क्रमांक 

८/१२/१७१ व ८/२२/३० अशी मिळकत. 
ज्या अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुर्दशनगर . पिंपळेगुरव पुणे ६१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


- 


. 


- 


आदेश ( १२११-१२१५ ) 
क्रमांक/विवआ / स्था.जप्ती/३७/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वाय. व्ही. 
बोराटे, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रामचंद्र अण्णासाहेब 
तांबिले, राहणार सर्वे नं . ८१/१ , आशीर्वाद निवास, लक्ष्मीनगर , वाल्हेकरवाडी चिंचवड पुणे ३३ , यांचेकडील विजयराज नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , सुर्दशननगर , पिंपळेगुरव पुणे ६१ यांचे कर्ज रक्कम रुपये १४,३२,६४४/ ( अक्षरी रुपये चौदा लाख बत्तीस हजार सहाशे 
चव्वेचाळीस फक्त) व दिनांक १६ मे २०१७ पासून होणारे व्याज सरचार्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्याची ह्या आदेशातंर्गतच्या 
परिशिष्ठामध्ये 

नमूद 

केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासुन सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे 
घडल्यास तर त्याबाबी विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुदर्शननगर, पिंपळेगुरव पुणे ६१, यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३४७ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


चतु:सिमा 


ज्या पक्षाविरुध्द उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

आहे त्यांचे नाव 


मिळकतीचे 
वर्णन 


क्रमांक व 
दिनांक 


२ 


३ 


४ 


१०१/ १६० / 
३६६/२०१७ 
१३/७/२०१७ 


श्री . रामचंद्र अण्णासाहेब 
तांबिले , रा . सर्वे नं . ८१/१, 
आशीर्वाद निवास , 
लक्ष्मीनगर वाल्हेकरवाडी, 
चिंचवड पुणे ३३. 


तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका हवेली , 
मे . सब रजिस्ट्रार सो . हवेली यांचे हद्दितील 
तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांचे 
स्थळ सिमेतील गाव मौजे चिंचवड येथील 
सर्वे नंबर ८० हिस्सा नं . १ यामधील क्षेत्र ६ ९ ० 
चौ . फूट म्हणजेच ६४.१२ चौ . मी . वरील आर 
सी सी बांधकाम ३ रुम संडास बाथरूम यासी 
क्षेत्र ४६३.३२ चौ . फूट म्हणजेच ४३.०५ चौ . मी . 
बांधकाम यासी पिंपरी चिंचवड म . न . पा . 
मिळकत क्र ०३/ ११/ २२९ २ अशी मिळकत. 


पुर्वेस - श्री . 

श्री . कालबग 
यांची मिळकत . 
दक्षिणेस - श्री . मारणे 
यांची मिळकत 
पश्चिमेस - रस्ता 
उत्तरेस - श्री . जमदाडे 
यांची मिळकत . 


- 


ज्या अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुर्दशननगर . पिंपळेगुरव पुणे ६१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १२१६-१२२० ) 
क्रमांक/विवआ / स्था.जप्ती/ ३९/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वाय. व्ही . 
बोराटे, विशेष वसुली अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बबन निवृत्ती चव्हाण, 
राहणार आरएम ५२ , गणराया प्लॉट एमआयडीसी संभाजीनगर, चिंचवड पुणे ३३ , यांचेकडील विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
सुर्दशननगर , पिंपळेगुरव पुणे ६१ यांचे कर्ज रक्कम रुपये १५,२४,७५९/ (अक्षरी रुपये पंधरा लाख चोवीस हजार सातशे एकोणसाठ फक्त) 
वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक १६ मे २०१७ पासून होणारे व्याज सरचार्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्याची ह्या 
आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासुन 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात 
येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुदर्शननगर, पिंपळेगुरव पुणे ६१, यांच्याबाबतीत रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुध्द उक्त मिळकतीचे 

चतु :सिमा 
क्रमांक व प्रमाणपत्र देण्यात आले 

वर्णन 
दिनांक 

आहे त्यांचे नाव 


प्रमाणपत्राचा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०१/ १५८ / 
३६४/२०१७ 
१३/७/२०१७ 


श्री . बबन निवृत्ती चव्हाण , 
राहणार- आरएम ५२ , 
गणराया प्लॉट एमआयडीसी, 
संभाजीनगर, 
चिंचवड पुणे ३३. 


तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका हवेली, 
मे . सब रजिस्ट्रार सो . हवेली यांचे हद्दितील 
तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांचे 
स्थळ सिमेतील गाव मौजे चिंचवड येथील 
सर्वे नंबर ८० हिस्सा नं . १ यामधील क्षेत्र १३८० 


पुर्वेस - श्री . कालबग 
यांची मिळकत . 
दक्षिणेस - श्री . मारणे 
यांची मिळकत 
पश्चिमेस - रस्ता 


३४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, 

१२ , शके १९ ४० 


- 


१ 


२ 


३ 


४ 


चौ . फूट यापैकी ६ ९ ० चौ . फूट म्हणजेच 

उत्तरेस - श्री . जमदाडे 
६४.१२ चौ . मी . वरील आरसीसी बांधकाम , यांची मिळकत. 
३ रूम संडास बांथरूम यासी क्षेत्र ४६३.३२ 
चौ . फुट म्हणजेच ४३.०५ चौ . मी . बांधकाम याची 
पिंपरी चिंचवड म.न.पा. मिळकत क्रं . ०३/ ११/ २२ ९ २ 

अशी मिळकत 
ज्या अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत 
विजयराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सुर्दशनगर . पिंपळेगुरव पुणे ६१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली 
स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, २० नोव्हेंबर २०१७. 


- 


आदेश ( १२५ ९ -१२६३ ) 
क्रमांक/विवआ / स्था.जप्ती / ०९ / सन २०१७ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वाय. व्ही. 
बोराटे , विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . समीर भिवाजी पवार, 
राहणार पवार नगर नं . २, थेरगाव पुणे ३३ , यांचेकडील श्री . दत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दत्तनगर , थेरगाव , तालुका मुळशी, 
जिल्हा पुणे ३३ , यांचे कर्ज रक्कम रुपये २४,०३,५९ ०/ ( अक्षरी रुपये चोविस लाख तिन हजार पाचशे नव्वद फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर 
दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासून होणारे व्याज सरचार्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्याची या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी 
कसलाही करार गहाण लिज लीन ताबा खरेदी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे तसे घडल्यास तर त्याबाबी 
श्री दत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , दत्तनगर , थेरगाव , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे ३३, यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षाविरुध्द उक्त मिळकतीचे 

चतु:सिमा 
क्रमांक व प्रमाणपत्र देण्यात आले 

वर्णन 
दिनांक 

आहे त्यांचे नाव 


प्रमाणपत्राचा 


१ 


२ 


३ 


४ 


- 


रस्ता 


१०१ / १४ / श्री . समीर भिवाजी पवार , तुकडी पुणे पोट तुकडी तालुका मुळशी, 

पुर्वेस - श्री . पांडुरंग 
२१२/२०१७ राहणार- पवार नगर मे . सब रजिस्ट्रार सो . मुळशी यांचे हद्दितील 

पवार , यांची मिळकत . 
०८/०६/२०१७ नं . २ , थेरगाव पुणे ३३. तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांचे 

दक्षिणेस - सरकारी 
स्थळ सिमेतील गाव मौजे थेरगाव येथील 
सर्वे नंबर २८ हिस्सा नं. ४ यामधील एकूण 

पश्चिमेस - श्री . अनिल 
क्षेत्र ०५ हे ०८ आर पैकी संपादन केलेले 

पवार यांची मिळकत 
क्षेत्र वगळून उर्वरीत क्षेत्रा पैकी क्षेत्र ०० हे 

उत्तरेस - श्री . पांडूरंग 
०३ आर त्यावरील आर सी सी बांधकाम , 

पवार यांची मिळकत. 
२४ बाय ३८ म्हणजेच ८३६ चौ . 

फूट 

बांधकाम 
या मोजमापात ३ शटर यासी पिंपरी चिंचवड म.न.पा. 

मिळकत क्रं . ०४/ २/ २९ ८२ अशी मिळकत . 
ज्या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री दत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दत्तनगर , थेरगाव , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे ३३ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३४ ९ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ०४ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

वाय . व्ही. बोराटे , 
विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी 

सहकारी पतसंस्था , फेडरेशन लि . पुणे. 


पुणे, ४ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १२५४-१२५५ ) 
क्रमांक / एस. 

I. आर.ओ/ १५६/ २६/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, लक्ष्मण चंद्रकांत 
हेंद्रे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका 
हवेली जिल्हा पुणे- ४१२२०२ , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रमेश 
मारूती जाधव , यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १४,२६,१३५ / ( अक्षरी रुपये चौदा लाख सव्वीस हजार एकशे पस्तीस फक्त) अधिक दिनांक 
१ मे २०१६ पासून द. सा . द. शे. १५ टक्के होणारे व्याज सरचार्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री. शिवाजी रमेश जाधव 
( सहकर्जदार ) यांनी रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली त्यांचे नावावरील खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे 
जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण , लिज, लीन, 
ताबा , खरेदी हस्तांतरण , तारण , करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, यांच्या बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक 
ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/ (१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/२२२/३७६/२०१६, दिनांक १२ जुलै २०१६, ज्यांच्या विरुद्ध १०१( १) चा दाखला आहे . 

( १) श्री. रमेश मारूती जाधव , (२) सौ. दमयंती रमेश जाधव , (३) श्री . शिवाजी रमेश जाधव , (४) श्री . लक्ष्मण सुर्यभान घुगे , (५) श्री. औंदुबर 
दगडू कचरे , (६) सौ . कोमल शिवाजी जाधव , ( ७) श्री . बालाजी रमेश जाधव. 

स्थावर मिळकतीचेवर्णन : श्री. शिवाजी रमेश जाधव ( सहकर्जदार ) यांचे नावावरील मौजे निमगाव ( माढा) , तालुका माढा , जिल्हा सोलापूर , 
येथील गट नंबर २०५ हिस्सा नंबर २ यासी क्षेत्र ०१ हेक्टर २१ आर यासी आकार ०३ रुपये १५ पैसे ही संपुर्ण मिळकत . यासी चतु : सीमा - पुर्वेस : 
सौ . दमयंती रमेश जाधव यांची मिळकत , पश्चिमेस : श्री . अशोक कुर्डे यांची मिळकत . दक्षिणेस : वडशिंगे दारपळ ( शीणा) रोड . उत्तरेस : 
श्री . अशोक कुर्डे यांची मिळकत. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर रक्कम खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे, यांचेकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे अंतर्गत निमयमान्वये कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे , २२ नोव्हेंबर २०१७. 


- 


-- 


" 


आदेश ( १२५६-१२५७) 
क्रमांक / एस.आर.ओ/ १५६/ २७/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत 
हेंद्रे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका 
हवेली जिल्हा पुणे- ४१२२०२ , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्री. रेवण 
सुरेश विभुते , यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ८०,५३,४६/ अधिक दिनांक १ मे २०१६ पासून द. सा . द. शे. १५ टक्के होणारे व्याज सरचार्ज 
वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री. रेवण सुरेश विभुते यांनी कर्जास रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली मौजे बीड तर्फे देशमुख, 
तालुका बीड, जिल्हा बीड येथील स. नं. २९अ क्षेत्रफळ १००० चौ . फूट . जागा यासी प्लॉट नंबर ८ व त्यावरील आर. सी . सी. बांधकाम 
६२.४० चौ . मी . यासी बीड नगरपरिषद यांनी दिलेला जुना मालमत्ता क्रमांक स. नं . २९ अ, देशमुख यासी नवीन मालमत्ता क्रमांक 


- 


३५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , शके १ ९ ४० 


- 


- 


. 


१/ ४/ २०८ ९ ( ग्रामपंचायत वासनवाडी मिळकत नंबर १०५९ ४) व सदर मिळकतीवरील सर्व प्रकारचे बांधकामासहीत मिळकत श्री. वैजिनाथ दगडू 
लंबे, यांचे नावावरील मिळकत ही स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लिज , लीन , ताबा, खरेदी हस्तांतरण , तारण , 
करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे, यांच्या बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/ ५२/१८ ९/ २०१६, दिनांक १३ जून २०१६, ज्यांच्या विरुद्ध १०१(१) चा दाखला आहे. 

( १) श्री . रेवण सुरेश विभुते , (२) सौ . रंजना भारत बनकर , ( ३) श्री . सुजित आदिनाथ विभुते, ( ४) श्री . वैजिनाथ दगडू लंबे, 
( ५) सौ . शशिकला बाजीराव चिपाडे, (६) श्री .सिद्धेश्वर बाजीराव चिपाडे, (७ ) सौ . सुमन सिध्देश्वर चिपाडे. 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे बीड तर्फे देशमुख , तालुका बीड, जिल्हा बीड, येथील स . नं . २९ अ, क्षेत्रफळ १००० चौ. फू . जागा यासी 
प्लॉट नंबर ८ व त्यावरील आर. सी . सी . बांधकाम ६२.४० चौ. मी . यासी बीड नगरपरिषद यांनी दिलेला जुना मालमत्ता क्रमांक स. नं . २९ अ, देशमुख 
यासी नवीन मालमत्ता क्रमांक १/ ४/ २०८ ९ ( ग्रामपंचायत वासनवाडी मिळकत नंबर १०५ ९ ४) व सदर मिळकतीवरील सर्व प्रकारचे बांधकामासहित 
मिळकत श्री. वैजिनाथ दगडू लंबेयांचे नावावरील मिळकत . पूर्वेस - २० फुटी रस्ता , दक्षिणेस - श्री .सिद्धेश्वर बाजीराव चिपाडे यांचा प्लॉट, पश्चिमेस 
कोर्ट कॉलनी, उत्तरेस - सौ . अलका विश्वास पटवर्धन यांचा प्लॉट . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत 
डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे , यांचेकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय, १ ९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थ नियम १९ ६१ चे अंतर्गत निमयामन्वये कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

लक्ष्मण चंद्राकांत हेंद्रे, 

वसुली अधिकारी, 
द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
पुणे, २ ९ नोव्हेंबर २०१७. 


. 


. 


आदेश ( ११७८-११७९ ) 
क्रमांक ज्ञानदीप / व.अ./स्थावर जप्ती पूर्व/ १४५/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को.ऑप.क्रेडिट सोसायटी, लि . मुंबई , शाखा पुसेगाव , तालुका 
खटाव , जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था , वडूज, तालुका खटाव, यांचा दिलेला क्रमांक १०४ दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ 
च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० च्या कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखला नुसार 
वसुलपात्र रक्कम रू. ४७,३००/ - असून दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ अखेर मुद्दल रू . ४१,७२८/ - व्याजासह ६३,५५५/ - येणेबाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी , श्री . आर. जे. निकम, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट मोसा. लिमिटेड , मुंबई, विभाग सातारा , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . संजय श्रीरंग सांळुखे यांना वारसाहक्काने येणारी वडील श्री . श्रीरंग केरू 
साळुखे यांचेनावे असलेली व खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
मुंबई, या सोसायटीच्या विरूध्द अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकारा विरुद्ध 

क्षेत्र आकारणी 
क्रमांक व उक्त प्रमाणपत्र देणेत आले 

सि.स.नं. / गट क्रमांक हे . आर रु . पैसे 
दिनांक आले असेल त्याचे नाव पेठ , घर नंबर 

८ 
वसूली दाखला श्री . संजय श्रीरंग सांळूखे, मौजे विसापूर , भू. क्रमांक १३३४ 

नकाशा ज्ञानदीप को.ऑप 
क्र . १०४/ २. श्री . श्रीरंग केरू सांळुखे, ता . खटाव , 

१ ९ ४ ९ / १ ९९ / ७२२ 

प्रमाणे क्रेडिट सोसा. लि . 
दि . ४-११-१६ जि . सातारा. 

मुंबई शाखा , 
पुसेगांव 


प्रमाणपत्रा 


गावाचे नाव 
व तालुका 


भूमापन क्रमांक / 


चर्तु:सिमा 


भार 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) देणे असलेली येणे बाकी / थकबाकी रक्कम भार रुपये ६३,५५५ /- ( अक्षरी 
रुपये त्रेसष्ठ हजार पाचशे पंचावन्न फक्त) देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात 
आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

आर . जे . निकम, 

वसुली अधिकारी, 
ज्ञानदीप को - ऑप, क्रेडिट सोसायटी लि . 


सातारा , २३ नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३५१ 


आदेश ( १२२१-१२२२ ) 


क्रमांक/ एस.आर.ओ/ १५६ / २५ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, सुनिल आबुराव 
तांबे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका 
हवेली जिल्हा पुणे- ४१२२०२, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संजय 
लिंगाप्पा दोरकर , यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १२,६,४३२/ (अक्षरी रुपये बारा लाख सहा हजार चारशे बत्तीस फक्त ) अधिक दिनांक 
१ ऑगस्ट २०१० पासून द. सा . द. शे. १५ टक्के होणारे व्याज सरचार्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . लिंगाप्पा बाबुराव 
दोरकर, सौ . पुतळाबाई लिंगाप्पा दोरकर यांच्या नावावरील खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात 
आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण , लिज, लीन, ताबा , खरेदी 
हस्तांतरण , तारण , करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळी कांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे, यांच्या बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील बोजा 
चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


. 


, 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/८१०/१०२६/२०१०, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१० , ज्यांच्या विरुद्ध १०१(१) चा दाखला आहे. 


( १ ) श्री . संजय लिंगाप्पा दोरकर, (२) सौ . पुतळाबाई लिंगाप्पा दोरकर , ( ३) श्री .लिंगाप्पा बाबुराव दोरकर , (४) श्री . संतोष लिंगाप्पा दोरकर , 


-- 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन : श्री . लिंगाप्पा बाबुराव दोरकर यांचे नावावरील त्यांनी संमतीने तारण दिलेली मौजे, वकीलवस्ती, तालुका इंदापुर , 
जिल्हा पुणे येथील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर २५७, १५ २० = ३०० चौ . फू . तळघर . ( २) सौ . पुतळाबाई लिंगाप्पा दोरकर यांचे नावावरील त्यांनी संमतीने 
तारण दिलेली मौजे वकीलवस्ती , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे येथील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर २५६, १५ २० = ३०० चौ . फू . तळघर, घर मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर रक्कम खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १ ९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्थ नियम १९ ६१ 
चे अंतर्गत निमयामन्वये कार्यवाही करून रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


सुनिल आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी, 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामिण बिगरशेती सहकारी. 
पतसंस्था मर्यादिम , उरुळी कांचन ता . हवेली , जि . पुणे . 


पुणे, २२ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १२२६-१२२७ ) 


- 


क्रमांक आर/ ७५६/विवअ/ म.स.का.क. १५६/ स्था . जप्ती ना . गु. कराळे/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी , श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, 
नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. नागेश गुलाब कराळे, यांचे जामीनदार श्री. बबन नाना कराळे, राहणार मु . पो. कडूस , तालुका खेड 
( राजगुरुनगर), जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर यांच्या 
वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज वाहन तारण कर्ज रक्कम रुपये ११,७ ९, १७३/ अधिक दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१५ पासून मुद्दल रकमेवर 
होणारे १५ टक्के व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे. 


- 


३५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७ , २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्ता 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ 
हे . आर . स्थावर 
मालमत्तेचे वर्णन 


रु . पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


३ 


हे 


वसुली दाखल कर्जदार श्री . नागेश गुलाब कर्जदार श्री . नागेश गुलाब , मौजे कडूस , ता . खेड, 

३५६ 
क्रमांक १२५४/ कराळे, यांचे जामीनदार 

कराळे यांचे जामिनदार 

( राजगुरुनगर) जि . पुणे, येथील १५५ 
२०१५, १ ) श्री . बबन नाना डांगले श्री . बबन नाना डांगले 

शेत जमीन खाते क्र . २४७५ , 

१८ ०६ 
दिनांक २३/१२ २ ) श्री . भागुजी दगडू थोरात यांच्या नावावरील शेत जमिन 

१००५ व १२८१ मधील वैयक्तीक 
२०१५. 

मौजे कडूस , ता . खेड , क्षेत्र गट नं . ६२७ मधील क्षेत्र 
( राजगुरुनगर) जि , पुणे, ० हे ५१ आर , पैकी १२७५ आर , 

गट नं . ९ २२ क्षेत्र ० हे ७३ आर + 
पो . ख . ० ०३, पैकी ०।१ ९ आर , 
सामाईक , गट नं . ६३५ 

क्षेत्र 

५ ९ 
आर + पो . ख . ० ०३ आर , 
पैकी ०८७.०१ आर , क्षेत्र ही 
श्री . नागेश गुलाब कराळे यांचे जामिनदार 
श्री . बबन नाना डांगले यांच्या नावावरील 

शेत जमीन . 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री. कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , २७ नोव्हेंबर २०१७. 


- 


- 


- 


आदेश ( १२२८-१२२९ ) 
क्रमांक आर/ ७५७/विवअ/ म.स.का.क. १५६/ स्था . जप्ती ना . गु. कराळे / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी , श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, 
नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नागेश गुलाब कराळे, यांचे जामिनदार श्री. भागुजी दगडू थोरात, राहणार मु. पो. मंचर, तालुका आंबेगाव, 
जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर यांच्या वसुली दाखल्यावरील 
एकूण येणे कर्ज वाहनतारण कर्ज रक्कम रुपये ११,७ ९, १७३ / अधिक दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१५ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के 
व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशातंर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मानई करण्यात येत आहे . 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

जमीन क्षेत्रफळ 

आकार 
क्रमांक व दिला त्याचे नाव 

तपशील हे . आर. स्थावर 

रु . पै . 
दिनांक 

मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


वसुली दाखल कर्जदार श्री . नागेश गुलाब 
क्रमांक १२५४/ कराळे , यांचे जामीनदार 
२०१५, 

१ ) श्री . बबन नाना डांगले 
दिनांक २३/१२ २) श्री . भागुजी दगडू थोरात 
२०१५. 


कर्जदार श्री . नागेश गुलाब , 
कराळे यांचे जामिनदार 
श्री . भागुजी दगडु थोरात 
यांच्या नावावरील शेत जमीन 
मौजे मंचर , ता . आंबेगाव , 


मौजे मंचर , ता . आंबेगाव , २५३ 
जि . पुणे, येथील 

०३७ 
शेत जमिन खाते क्र . २१० , 

२७५ 
मधील गट नं १६२/१३ मधील 
क्षेत्र ० हे २७ आर , गट नं . 
१६२/१४ क्षेत्र ० हे ०४ आर , 
गट नं . १६२/२ ० हे २९ आर , 
ही श्री . नागेश गुलाब कराळे यांचे 
जामिनदार श्री . भागुजी दगडू थोरात 
यांच्या नावावरील शेत जमीन . 


जि . पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० ३५३ 


- 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

ओ . आर . काशिद , 

वसुली अधिकारी सो . 

श्री . कुलस्वामी को - ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि . मुंबई. 
पुणे , २७ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १२३९ -१२४० ) 
क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.वि.ता.भागवत / स्था.मा.ज. / ७० / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारा अन्वये मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये 
आदेश देतो की , श्री . विकास तानाजी भागवत , (कर्जदार ) यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा सासवड , ता. पुरंदर , जि. पुणे 
कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे लोहोम , ता . खंडाळा, जिल्हा सातारा येथील गट नं. ५८१ मधील ०७ आर , गट नं . २६६ 
मधील २६.६७ आर , गट नं . २७५ मधील ३०.६७ आर, गट नं . २८२ मधील १२.४३ आर, गट नं . २८४ मधील १२ आर व गट नं . ३०६ मधील ०३ आर जमीन 
मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे. श्री . विकास तानाजी भागवत (कर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पत संस्था 
मर्यादित , पुणे शाखा सासवड , ता. पुरंदर जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३,६७,७४४/ - ( अक्षरी रु. तीन लाख सदुसष्ठ हजार सातशे चव्वेचाळीस फक्त) 

मुद्दल रक्कमेवर दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे . १५ टक्के व्याज दराने होणारे व्याज 
सरचार्ज व दावा खर्चतदनुशंगीक वसुली साठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . विकास तानाजी भागवत 
(कर्जदार) यांच्या स्वत : च्या मालकीची या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या मिळकतीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 
कर्जदार व जामिनदाराची नावे वसुली दाखला क्रं कर्जास मिळकत 

गट क्रमांक 

क्षेत्र 
व दिनांक तारण देणाऱ्याचे नाव 

हेक्टर/ आर 


, 


गावाचे नाव 


तालुका जिल्हा 


व पत्ता 


w 


१ 


२ 


४ 


५ 


७ आर 


०३ आर 


मौजे लोहोम १ ) श्री . विकास तानाजी भागवत कलम १०१/२८२ श्री . विकास तानाजी भागवत गट नं . ५८१ 
ता . खंडाळा, कर्जदार रा . लोहोम , ता . खंडाळा , ९ ०० / २०१७ कर्जदार रा . लोहम , गट नं . २६६ २६.६७ आर 
जि . सातारा. जि . सातारा ४१२८०२ . 

दि . ०८/०८/२०१७ ता . खंडाळा जि . सातारा गट नं . २७५ ३०.६७ आर 
२) श्री . राजेश विजय पवार 
( जामीनदार क्र . १) रा . तरडगांव , 
ता . फलटण, जि . सातारा ४१५५२३ 
३ ) श्री . विश्वास केशव गायकवाड 

गट नं . २८२ १२.४३ आर 
( जामिनदार क्र . २) रा. लोहोम 

गट नं . २८४ 

१२ आर 
ता . खंडाळा , जि . सातारा ४१२८०२ 

गट नं . ३०६ 
४) श्री . सुधाकर कुंडलिक जमदाडे 
( जामिनदार क्र . ३) रा . खेड , 

ता . खंडाळा , जि . सातारा ४१५५२१. 
जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम ह्या आदेशाच्या तारखेपासुन तीस दिवसाचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड 
सोपाननगर , सासवड ता. पुरंदर जि . पुणे - ४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे 
पुणे , ३० नोव्हेंबर २०१७. 


३५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


आदेश ( १२४१-१२४२ ) 


- 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.सं.म.निंबाळकर/ स्था.मा.ज./ ७० / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारा अन्वये मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये 
आदेश देतो की , श्री . संतोष महादेव निंबाळकर , ( कर्जदार ) व श्री . निवृत्ती महादेव निंबाळकर व शिवाजी महादेव निंबाळकर ( सहकर्जदार) यांनी अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , शाखा जेजुरी, ता . पुरंदर, जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे जेजुरी, 
ता . पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट क्र . ६३५ मधील क्षेत्र ३ हेक्टर ०८ आर व पोटखराबा ३४ आर अशी एकूण ३ हेक्टर ४२ आर मधील ११ आर जमीन 
मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे . श्री . संतोष महादेव निंबाळकर (कर्जदार) व श्री . निवृत्ती महादेव निंबाळकर व शिवाजी 
महादेव निंबाळकर ( सहकर्जदार) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पत संस्था मर्यादित, पुणे शाखा जेजुरी, ता. पुरंदर जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये ३०,२२,०१८ /- ( अक्षरी रु. तीस लाख बावीस हजार अठरा फक्त) अधिक मुद्दल रक्कमेवर दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत 
फेड होईपर्यंत द. सा . द . शे. १५ टक्के व्याज दराने होणारे व्याज सरचार्ज व दावा खर्च तदनुशंगीक वसुली साठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . संतोष महादेव निंबाळकर (कर्जदार) व श्री. निवृत्ती महादेव निंबाळकर व शिवाजी महादेव निंबाळकर 
( सहकर्जदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या मिळकतीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


कर्जदार व जामीनदाराची नावे 


गट 


क्षेत्र 


चतु:सिमा 


वसुली दाखला क्रं 

व दिनांक 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्याचे नाव 


तालुका जिल्हा 


व पत्ता 


नंबर 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


७ 


६३५ 


or 


मौजे जेजुरी 
ता . पुरंदर , 
जि . पुणे. 


१ ) श्री . संतोष महादेव निंबाळकर 
( कर्जदार ) 
२) श्री . निवृत्ती महादेव निंबाळकर 


कलम १०१/१४८२ 

३५८/२०१७ 
दि . ३०/०५/२०१७ 


१ ) श्री . संतोष महादेव 
निंबाळकर (कर्जदार ) 
२ ) श्री . निवृत्ती महादेव 
निंबाळकर 


११ आर पूर्वेस 

मीटर रस्ता 
दक्षिणेस 


- 


३ ) शिवाजी महादेव 
निंबाळकर ( सहकर्जदार ) 
तिघेही राहणार जेजुरी, 
लक्ष्मीनगर ता . पुरंदर , 
जि . पुणे . 


गट नं . 

६३५ 
पैकी उर्वरित 
क्षेत्र 
पश्चिमेस 
ओढा 
उत्तरेस गट 
नंबर ६३५ 

पैकी 
उर्वरित क्षेत्र 


३) श्री . शिवाजी महादेव निंबाळकर 
( सहकर्जदार ) तिघेही राहणार जेजुरी , 
लक्ष्मीनगर , ता . पुरंदर , जि . पुणे. 
४) श्री राहुल शामराव भिलारे 
( जामीनदार नं . १) रा . साईधाम , 
बंगला कहाई नगर , कसबा , 
बारामती ता . बारामती जि . पुणे . 
५ ) श्री . गोरखनाथ किसन मेमाणे 
( जामिनदार नं . २) रा. २५ क , 
सोपाननगर , सासवड , 
ता . पुरंदर , जि . पुणे . 
६ ) श्री . किरण प्रकाश मोरे 
( जामीनदार ३ ) रा . जेजुरी, 
घडशी आळी, ता . पुरंदर , 


जि . पुणे. 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासुन तीस दिवसाचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा जेजुरी ता . पुरंदर , जि . पुणे. 
यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे 


पुणे , ३० नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३५५ 


आदेश ( १२४३-१२४४ ) 


- 


. 


क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.सं.म.निंबाळकर/ स्था.मा.ज./ ७२/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारा अन्वये मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये 
आदेश देतो की , श्री . निवृत्ती महादेव निंबाळकर, ( कर्जदार ) व श्री . संतोष महादेव निंबाळकर व शिवाजी महादेव निंबाळकर ( सहकर्जदार) यांनी अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , शाखा जेजुरी, ता . पुरंदर, जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे जेजुरी, 
ता . पुरंदर, जिल्हा पुणे येथील गट क्र . ६३५ मधील क्षेत्र ३ हेक्टर ०८ आर व पोटखराबा ३४ आर अशी एकूण ३ हेक्टर ४२ आर मधील ११ आर जमीन 
मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे . श्री . संतोष महादेव निंबाळकर (कर्जदार ) व श्री . निवृत्ती महादेव निंबाळकर व शिवाजी 
महादेव निंबाळकर ( सहकर्जदार ) यांनी अजित नागरी सहकारी पत संस्था मर्यादित , पुणे शाखा जेजुरी, ता . पुरंदर जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये 
२०,७५,४२४ / - (अक्षरी रु. वीस लाख पंच्याहत्तर हजार चारशे चोवीस फक्त) अधिक मुद्दल रक्कमेवर दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम 
परत फेड होईपर्यंत द . सा . द. शे. १५ टक्के व्याज दराने होणारे व्याज सरचार्ज व दावा खर्च तदनुशंगीक वसुली साठी होणारा खर्च अशी एकूण 
होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . निवृत्ती महादेव निंबाळकर श्री . संतोष महादेव निंबाळकर (कर्जदार ) व व शिवाजी महादेव 
निंबाळकर ( सहकर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या मिळकतीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


कर्जदार व जामिनदाराची नावे 


गट 


क्षेत्र 


चतु:सिमा 


वसुली दाखला क्रं 

व दिनांक 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्याचे नाव 


तालुका जिल्हा 


व पत्ता 


नंबर 


१ 


२ 


४ 


w 


३ 


७ 


६३५ 


or 


मौजे जेजुरी 
ता . पुरंदर , 
जि . पुणे. 


१) श्री . निवृत्ती महादेव 
निंबाळकर (कर्जदार ) 
२ ) श्री . संतोष महादेव 
निंबाळकर 


१ ) श्री . निवृत्ती महादेव निंबाळकर कलम १०१/१४८२ 
( कर्जदार ) 

३५८/२०१७ 
२) श्री . संतोष महादेव निंबाळकर दि . ३०/०५/२०१७ 
( सहकर्जदार ) 
३) श्री . शिवाजी महादेव निंबाळकर 
( सहकर्जदार ) तिघेही राहणार जेजुरी , 
लक्ष्मीनगर , ता . पुरंदर , जि . पुणे. 
४) श्री राहुल शामराव भिलारे 
( जामिनदार नं . १ ) रा . साईधाम , 
बंगला, कहाई नगर , कसबा, 
बारामती, ता . बारामती जि . पुणे. 
५ ) श्री . गोरखनाथ किसन मेमाणे 
( जामिनदार नं . २) रा. २५ क , 
सोपाननगर , सासवड , 
ता . पुरंदर , जि . पुणे . 
६ ) श्री . किरण प्रकाश मोरे 
( जामिनदार ३) रा . जेजुरी , 
घडशी आळी, ता . पुरंदर , 


- 


११ आर पुर्वेस 

मीटर रस्ता 
दक्षिणेस 
गट नं . 

६३५ 
पैकी उर्वरित 
क्षेत्र 
पश्चिमेस 
ओढा 
उत्तरेस गट 
नंबर ६३५ 

पैकी 
उर्वरित क्षेत्र 


३ ) शिवाजी महादेव 
निंबाळकर ( सहकर्जदार ) 
तिघेही राहणार जेजुरी, 
लक्ष्मीनगर ता . पुरंदर , 
जि . पुणे. 


जि . पुणे. 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम ह्या आदेशाच्या तारखेपासुन तीस दिवसाचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा जेजुरी ता . पुरंदर , जि . 
पुणे. यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे 
पुणे, ३० नोव्हेंबर २०१७. 


३५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


३ 


आदेश ( १२४५-१२४६) 
क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री.म.ग.उबाळे / स्था.मा.ज. / ७३/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारा अन्वये मी , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी पुणे द्वारा, अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. महेश गणेश उबाळे व त्यांचे सहकर्जदार 
श्री . मंगेश गणेश उबाळे यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा उरुळीकांचन, ता. हवेली , जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी 
कर्जदार श्री . महेश गणेश उबाळे व त्यांचे सहकर्जदार श्री . मंगेश गणेश उबाळे व कर्ज घेण्यासाठी मिळकत तारण देणारे सौ . आरती उर्फ जयश्री 
महेश उबाळे व सौ . वैशाली मंगेश उबाळे यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची तारण मौजे उरुळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ८३४ 
मधील ०१ आर जमीन क्षेत्रावर सिटी सर्व्हे नंबर २४७९ ते २४८३ या मिळकतीवर बांधलेल्या इमारतीतील तळ मजल्यावरील आर सी सी दुकान क्षेत्र 

३० 
बाय १० एकूण ३०० चौरस फुट अधिक पडवी ३ बाय १० अशी एकूण ३० चौरस फूट अशी एकूण ३३० चौरस फूट यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नंबर जुना 
२/१२० ९ व नविन ४/११००२ इतकी मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री. महेश गणेश उबाळे यांच्याकडील अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ७,९ ४,१८०/- ( अक्षरी रु. सात लाख 
चौऱ्याण्णव हजार एकशे ऐंशी फक्त) अधिक मुद्दल रक्कमेवर दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द . सा . द. शे. 
१५ टक्के व्याज दराने होणारे व्याज सरचार्ज व दावा खर्च तदनुशंगीक वसुली साठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती 
जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार श्री . महेश गणेश उबाळे व सहकर्जदार श्री . मंगेश गणेश 
उबाळे यांनी त्यांच्या स्वत: च्या मालकीची जमीन मिळकत की जी या आदेशातंर्गत खालील परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशाअन्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे / स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरणकिंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 
कर्जदार व सहकर्जदाराची व वसुली दाखला कं कर्जास मिळकत मिळकतीचे चर्तु:सिमा 
जामिनदारची नावे 

व दिनांक 

तारण देणाऱ्याचे नाव वर्णन 


गावाचे नाव 


तालुका जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


कलम १०१/२८७ 
६१०/२०१७ 
दि . २४/०७/२०१७ 


ते 


मौजे उरुळीकांचन १ ) श्री . महेश गणेश उबाळे 
ता . हवेली, राहणार उरुळीकांचन , 
जि . पुणे . 

एम . जी . रोड, महागंगा, 
निवास , श्रीकृष्ण मंदिरा, 
जवळ ता . हवेली जि . पुणे. 
( लवादी थकबाकीदार तथा, 
प्रतिवादी क्रं . १ ) 
२ ) श्री . मंगेश गणेश उबाळे 
रा . उरुळीकांचन , एम . जी . 
रोड , महागंगा निवास , 
श्रीकृष्ण मंदिरा जवळ , 
ता . हवेली जि . पुणे . 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी 
क्र . २ ) 
३) श्री . प्रियेश खंडू तोडकर 
रा . उरुळीकांचन तुपेवस्ती 
वीट भट्टीजवळ साईनगर , 
ता . हवेली, जि . पुणे . 
( जामिनदार क्रं . १ तथा 
प्रतिवादी क्र . ३ ) 
४) श्री . प्रशांत प्रकाश मुसळे 
रा . उरुळीकांचन ता . हवेली , 
जि . पुणे ( जामिनदार क्रं . ४) 
५) श्री राजू विठ्ठल लोणारी 
रा . उरुळीकांचन तुपेवस्ती, 
ता . हवेली, जि . पुणे . 
( जामिनदार क्र . ३ तथा 
प्रतिवादी क्रं . 


श्री . महेश गणेश उबाळे गट नंबर ८३४ पुर्वेस - महात्मा गांधी 
( कर्जदार ) व श्री . मंगेश मधील ०१ आर विद्यालय , रोड , 
गणेश उबाळे , 

जमीन क्षेत्रावर दक्षिणेस विठ्ठल 
( सहकर्जदार) व सौ. सिटी सर्व्हे नंबर कांचन यांची मिळकत 
आरती ऊर्फ जयश्री 

२४७ ९ २४८३ 

पश्चिमेस -विठ्ठल 
महेश उबाळे व 

या मिळकती कांचन यांची मिळकत 
सौ . वैशाली मंगेश वर बांधलेल्या उत्तरेस सामाईक 
उबाळे (कर्ज घेण्यासाठी इमारतीतील तळ भिंत 
मिळकत तारण देणारे ) मजल्यावरील 

आर सी सी 
दुकान क्षेत्र ३० 
बाय १० एकूण 
३०० चौरस फुट 
अधिक पडवी ३ 
बाय १० अशी 


एकूण ३० चौरस 


फूट अशी एकूण 
३३० चौरस फूट 
यांसी ग्रामपंचायत 
मिळकत नंबर जुना 
२ / १२० ९ व नविन 
४/११००२ इतकी 
मिळकत. 


५ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० ३५७ 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम ह्या आदेशाच्या तारखेपासुन तीस दिवसाचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सोपाननगर , 
सासवड , ता . पुरंदर जि . पुणे ४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे 
पुणे, ३० नोव्हेंबर २०१७. 


- 


- 


आदेश ( १२४७-४८ ) 
क्रमांक/विवअ/ वसुली/ श्री . श. वि . दारवटकर/ ७४/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सोपाननगर , 
सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ (१० ) अन्वये असा आदेश देतो की, श्री . 
शरद विठ्ठल दारवटकर , यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा मार्केटयार्ड गुलटेकडी, पुणे ४११०३७ कडून कर्ज 
घेण्यासाठी श्री . विठ्ठल पांडूरंग दारवटकर यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे रांजणे, ता . वेल्हा, जि . पुणे येथील गट क्र . ८ ९ २ मधील 
१२.८ आर व गट क्रं . ९ ३६ मधील १३.४ आर इतकी शेत जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने जमीन मिळकत तारण दिली होती 
व आहे. कर्जदार श्री . शरद विठ्ठल दारवटकर यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा मार्केटयार्ड गुलटेकडी 
पुणे ४११०३७ या संस्थेचे कर्ज रु. २,१५,८३८ /- ( अक्षरी रु. दोन लाख पंधरा हजार आठशे अडोतीस फक्त) अधिक मुद्दल रक्कमेवर 
दि . ३० नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द . शे. १५ % व्याज दराने होणारे व्याज , सरचार्ज, 
दावाखर्च, व तदनुशंगीक वसुली साठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . शरद विठ्ठल दारवटकर, 
यांना कर्ज घेण्यासाठी कर्जास जमीन तारण देणारे व सहकर्जदार श्री . विठ्ठल पांडुरंग दारवटकर यांच्या स्वत : च्या मालकीची जमीन मिळकत 
या आदेशातंर्गत खालील परिशिष्ट मध्ये नमुद केलेली जमीन मिळकत या आदेशाअन्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 
कर्जदार व वसुली कर्जास शेत 

क्षेत्र 

चतु:सिमा 
तालुका सहकर्जदाराची व 

जमीन तारण 

नंबर 

हेक्टर / 
जिल्हा जामिनदारची नावे 

क्रमांक व 

देणाऱ्याचे नाव 


, 


गावाचे नाव 


गट 


दाखला 


आर 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


मौजे रांजणे 


१२.८ 


गट क्रं . 
८ ९ २ 


ता . वेल्हा 


आर 


जि . पुणे 


१ ) श्री . शरद विठ्ठल कलम श्री . विठ्ठल पांडुरंग 
दारवटकर (कर्जदार) १०१/८७५ दारवटकर 
रा . रांजणे जिल्हा परिषद १०३२ / ( सहकर्जदार) व 
शाळेजवळ ता . वेल्हा , २०१५ 

कर्जास जमीन 
जिल्हा पुणे . 

दि . १६/०२ मिळकत तारण 
२ ) श्री . विठ्ठल पांडूरंग २०१६ 

देणारे रा . रांजणे 
दारवटकर ( सहकर्जदार ) 

जिल्हा परिषद 
रा . रांजणे जिल्हा परिषद 

शाळेजवळ , ता . वेल्हा 
शाळेजवळ ता . वेल्हा , 

जिल्हा पुणे . 
जिल्हा पुणे. 
३) श्री . जयंत लक्ष्मण 
सुकाळे ( जामिनदार १) 
रा. २४८ शुक्रवार पेठ , 
११ मारूती कोपरा चौक 
खाटपे बिल्डींग पुणे २ 
४ ) श्री . अरूण श्रीपती 
आटपाळकर 
( जामिनदार २) रा . त्रिमुर्ती, 
रेसीडेन्सी फ्लॅट नं . ६१५७ , 
घुले नगर , विष्णुपूरम , 
सोसायटीजवळ , वडगांव , 
बु . पुणे . 


पुर्वेस - श्री . सिताराम 
दारवटकर यांची 
मिळकत. 
दक्षिणेस - सौ . सोनाबाई 
दारवटकर यांची 
मिळकत. 
पश्चिमेस - श्री . केरू 
दारवटकर यांची 
मिळकत . 
उत्तरेस - श्री . 

श्री . रामदास 
दारवटकर यांची 
मिळकत . 
पूर्वेस - श्री . नारायण 
धोंडे यांची मिळकत 
दक्षिणेस - श्री . अरूण 
दारवटकर यांची 
मिळकत . 
पश्चिमेस - श्री . नारायण 
दारवटकर यांची 
मिळकत . 
उत्तरेस रस्ता . 


गट क्र . 


१३.४ 


९ ३६ 


आर 


३५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ 


१२ , शके १ ९ ४० 


. 


- 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व दावा खर्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , मुख्य कार्यालय हाडको 
रोड, सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमिन मिळकतीची 
रितसर जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, ३० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १२४ ९ -१२५१ ) 


क्रमांक/विवअ/ वसुली/ श्री . स्व . वि . क्षिरसागर/ स्था.मा.ज./ ६८/ सन २०१७.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमीटेड, पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . स्वप्नील विठ्ठल क्षिरसागर , ( कर्जदार ) यांनी अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा सासवड , ता . पुरंदर जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी श्री . विरेंद्र इंदूकुमार पटेल ( सहकर्जदार ) 
यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे महमदवाडी ता . हवेली, जि . पुणे येथील सर्व्हे नं. ४ हिस्सा नं . ४ अ/ १ व सर्व्हे नं . ९ हिस्सा नं . 
६ अ मधील एकूण क्षेत्र १४ ९ ०० चौ . मी. मिळकतीवर बांधलेल्या न्याती इनक्लेव्ह या हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स मधील बिल्डींग नं . क्यू १ सिल्हर 
बील या इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . १०२ यांसी क्षेत्र १२२.०२ चौ. मी . म्हणजेच १३१३.४२ चौ. फूट ही मिळकत व 
सि . सर्व्हे नं. ३ हिस्सा नं. १ यांसी क्षेत्र ३६००० चौ. मी . या मिळकतीवर बांधलेल्या न्याती इस्टेट या हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स मधील बिल्डींग 
नं . डी १ स्पेतोडीया या इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . २०१ यांसी क्षेत्र ७९.४६ चौ. मी . म्हणजेच ८५५.३० चौ . फूट 

मिळकत 
नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे. श्री . स्वप्निल विठ्ठल क्षिरसागर (कर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पुणे शाखा सासवड ता. पुरंदर, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रु. ८,७३,७७७/ - ( अक्षरी रु. आठ लाख व्याहत्तर हजार सातशे सत्याहत्तर 
फक्त) अधिक मुद्दल रक्कमेवर दि . २९ नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द . शे. १५ % व्याज 
दराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च, व तदनुशंगीक वसुली साठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
कर्जदार श्री. शरद विठ्ठल दारवटकर, यांना कर्ज घेण्यासाठी कर्जास जमीन तारण देणारे व सहकर्जदार श्री . विठ्ठल पांडुरंग दारवटकर 
यांच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन मिळकत या आदेशातंर्गत खालील परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशाअन्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत 
आहे . 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


वसुली 


गट 


चतु:सिमा 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची व 
जामिनदारची नावे 


क्षेत्र 
हेक्टर/ 


दाखला 


कर्जास 
मिळकत तारण 
देणाऱ्याचे नाव 


तालुका 
जिल्हा 


नंबर 


क्रमांक व 


आर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


४ हिस्सा 


मौजे 
महमदवाडी 

हवेली 
जि . पुणे 


ता . 


जि . 


व सर्व्ह 


९ 


१) श्री . स्वप्निल विठ्ठल कलम श्री . विरेंद्र इंदुकुमार सर्व्हे नं 
क्षिरसागर ( कर्जदार ) १०१/८७६ पटेल, ( कर्जदार) 
रा . पिंपळे , ता . पुरंदर , १०३३ / 

रा . बिल्डींग विंग 

नं ४ अ / १ 
पुणे . 

२०१५ 

डी -१ स्पेतोडीया 

दि . १६/०२ फ्लॅट नं . १०२ नं . 
२) श्री . विरेंद्र इंदूकुमार २०१६ सिल्व्हर बील हिस्सा 
पटेल ( सहकर्जदार ) 

न्याती इनक्लेव्ह नं . ६ अ 
रा . बिल्डींग विंग डी , 

महंमदवाडी, हडपसर 
१ स्पेतोडीया फ्लॅट, 

जिल्हा पुणे - २८ 
नं . १०२ , सिल्व्हर बील 
न्याती इनक्लेव्ह 


सर्व्हे नं . ४ 

सर्व्हे नं . ४ हिस्सा नं 
हिस्सा नं . ४ अ / १ ४ अ/ १ च्या चर्तुसिमा 
व सर्व्हे नं . ९ 

पुर्वेस - सर्व्हे नं ४ 
हिस्सा नं . ६ अ हिस्सा नं . ४ अ/ १ ची 
मधील एकूण क्षेत्र उर्वरित मिळकत . 
१४९ ०० चौ . मी . दक्षिणेस 

सुभाष 
मिळकतीवर भानगिरे यांची मिळकत 
बांधलेल्या न्याती पश्चिमेस - सर्व्हे नं ९ 
इनक्लेव्ह या ची उर्वरित मिळकत . 
हाऊसिंग 

उत्तरेस - सर्व्हे नं . ४ 
कॉम्प्लेक्स मधील हिस्सा नं. ४ ची उर्वरित 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३५ ९ 


गावाचे नाव 


चतुःसिमा 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची व 
जामिनदारची नावे 


वसुली 
दाखला 
क्रमांक व 


तालुका 
जिल्हा 


कर्जास 
मिळकत तारण 
देणाऱ्याचे नाव 


गट 
नंबर 


क्षेत्र 
हेक्टर / 


आर 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


६ 


७ 


बिल्डिंग नं . क्यू १ 


- 


महंमदवाडी, हडपसर , 
पुणे २८ . 
३ ) श्री . यशवंत 
बबनराव कादबाने 
( जामिनदार १) रा . खळद , 
ता . पुरंदर, जि . पुणे . 

४) श्री . संतोष बबनराव 
कामथे, ( जामिनदार २) 

रा . शिवरी , ता . पुरंदर , 


मिळकत. 
सिल्व्हर बील या सर्व्हे नं . ९ हिस्सा नं . 
इमारतीमधील ६ अ च्या चतु:सिमा 
पहिल्या 

पुर्वेस - सर्वे नं . ९ 
मजल्यावरील फ्लॅट हिस्सा नं . ६ ब ची 
नं १०२ यांसी 

मिळकत . 

दक्षिणेस - सर्व्हे नं . ८ 
चौ . मी . म्हणजेच ची मिळकत. 
१३१३.४२ चौ . 

पश्चिमेस - सर्व्हे नं . 
फूट हि मिळकत . ७ व ८ ची मिळकत . 

उत्तरेस 
हिस्सा नं . ५ व सर्वे 
नं . ४ ची मिळकत . 


क्षेत्र १२२.०२ 


जि . पुणे . 


सर्व्हे नं . ९ 


३ 


नं . १ 


सि . सर्व्हे नं . ३ सर्व्हे नं . ३ , हिस्सा नं . 
हिस्सा नं . १ च्या चतु :सिमा 

यांसी क्षेत्र ३६००० पूर्वेस - सर्व्हे नं . ३/१ 
सि . सर्व्ह चौ . मी . या ची उर्वरित राहीलेली 
नं . मिळकतीवर मिळकत . 
हिस्सा बांधलेल्या न्याती दक्षिणेस - सर्व्हे नं.९ 
इस्टेट या 

आणि ३/४ 
हाऊसिंग पश्चिमेस - सर्व्हे नं .११ 
कॉम्प्लेक्स मधील उत्तरेस 

सर्वे नं . २ 
बिल्डींग नं . डी १ 
स्पेतोडीया या 
इमारतीमधील पहिल्या 
मजल्यावरील फ्लॅट 
नं २०१ यांसी क्षेत्र 


७ ९.४६ चौ . मी . 


म्हणजेच ८५५.३० 


चौ . फूट ही मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व दावा खर्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , मुख्य कार्यालय 
हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन 
मिळकतीची रितसर जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे, ३० नोव्हेंबर २०१७. 


३६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


- 


आदेश ( १२५२-१२५३ ) 
क्रमांक/विवअ/ वसुली/ श्री . म. पां. माने / स्था.मा.ज./ ६ ९/ सन २०१७.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमीटेड , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ ( १०) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . महेश पांडुरंग माने, ( कर्जदार ) यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पुणे शाखा सासवड, ता . पुरंदर जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी श्री . सिताराम आनंदराव घुले ( सहकर्जदार) यांनी त्यांच्या स्वत : च्या 
मालकीची मौजे ढेकळवाडी ता . बारामती, जि . पुणे येथील गट नं . ५६ मधील ८ हेक्टर ५९ आर अधिक २१ आर पोटखराबा अशी एकूण 
८ हेक्टर ८० आर पैकी ०१ हेक्टर १३ आर जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे . 
श्री . महेश पांडूरंग माने (कर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड ता . पुरंदर , जि . पुणे 
या संस्थेचे कर्ज रु. ५,८२,२२१/ - ( अक्षरी रु. पाच लाख ब्याऐंशी हजार दोनशे एकवीस फक्त ) अधिक मुद्दल रक्कमेवर दि . ३० नोव्हेंबर 
२०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द . शे. १५ % व्याज दराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च, व तदनुशंगीक 
वसुली साठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . सचिन सुदाम अल्हाट ( सहकर्जदार ), यांच्या स्वत : च्या 
मालकीची मिळकत या आदेशातंर्गत खालील परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशाअन्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


" 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट 


चतुःसिमा 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची व 
जामिनदारची नावे 


वसुली 
दाखला क्रमांक 

व दिनांक 


तालुका 
जिल्हा 


कर्जास 
मिळकत तारण 
देणाऱ्याचे नाव 


क्षेत्र 
हेक्टर / 


क्रमांक 


आर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


गट नं . 


५६ 


०१ हे . १३ आर पुर्वेस 

गट नंबर 
५५ व सणसर शिव 
दक्षिणेस गट नं ६१ 
व ६२ 
पश्चिमेस -गट नं .५७ 
उत्तरेस 

गट नं . 
५३ ते ५५ 


ता . बारामती 


जि . पुणे 


मौजे १ ) श्री . महेश पांडुरंग कलम श्री . सिताराम 
ढेकळवाडी माने ( कर्जदार) १०१/१५१० आनंदराव घुले 
ता . बारामती रा . सणसर , संजय ३५१/२०१७ ( सहकर्जदार ) 
जि . पुणे . 

नगर , ता . इंदापूर ३०/५/२०१७ रा . ढेकळवाडी 
जि . पुणे . 
२) श्री . सिताराम 
आनंदराव घुले 

४१३१०२ 
( सहकर्जदार ) 
राहणार ढेकळवाडी 
ता . बारामती 
जि . पुणे ४१३१०२ 
३ ) श्री . महेश तानाजी 
चव्हाण ( जामिनदार क्रं . १ ) 
रा . काटेवाडी ता . बारामती, 
जि . पुणे ४१३१०२ 
४ ) श्री . यशवंत भगवान 
चव्हाण ( जामिनदार क्रं . २ ) 
रा . लासुर्णे ता . इंदापूर 
जि . पुणे ४१३११७. 
५) श्री . बाळू भगवान 
कुचेकर ( जामिनदार क्रं . ३ ) 
रा . बोरी ता . इंदापूर 
जि . पुणे ४१३११७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३६१ 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व दावा खर्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको 
रोड, सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ४१२३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीची 
रितसर जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

दुर्वाचनीय, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे. 
हाडको रोड सोपाननगर सासवड ता . पुरंदर जि . पुणे. 


पुणे , ३० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १२२३-१२२५ ) 


- 


क्रमांक / एस.आर.ओ/ १५६ / ३०१/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी अमित विश्वनाथ 
कांबळे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था , फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा नवप्रभा महिला नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , अवधुतनगर, फुरसुंगी, ता . हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) 
अन्वये आदेश देतो की, श्री . मुकिंद साधु गायकवाड, यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २,८४,५६०/ ( अक्षरी रुपये दोन लाख चौयाऐंशी हजार 
पाचशे साठ फक्त) अधिक दिनांक १ मे २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही 
कसलाही करार , गहाण , लिज, लीन, ताबा , खरेदी हस्तांतरण, तारण , करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात 
आले असेल तर त्या सर्वबाबी नवप्रभा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अवधुतनगर फुरसुंगी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे, यांच्या 
बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१/ (१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक दाखला क्रं . १०१/१०३/२७०/२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
( २) ज्यांच्या विरूध्द १०१ (१ ) चा दाखला आहे. 

( १) श्री . मुकिंद साधू गायकवाड ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . १ ) 
( २) श्री . संदीप शिवराम जाधव ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . २) 

( ३) श्री . धनाजी बापू कदम ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . ३) 
( ३) स्थावर मिळकतीचेवर्णन : मौजे फुरसुंगी ता. हवेली , जि . पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिष्ट्रार , ता . हवेली, जि . पुणे यांच्या हद्दितील स. नं. २१५, 
हिस्सा नं . ९/९ मधील एकूण क्षेत्रापैंकी कर्जदार श्री . मुकिंद साधू गायकवाड यांचे मालकी हिश्श्याचे ५०० चौ. फूट जागा मिळकत व त्यावरील बांधकाम 
मिळकत तसेच त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , 
व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत नवप्रभा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अवधुतनगर, फुरसुंगी 
ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही . तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

अमित कांबळे , 

विशेष वसुली अधिकारी , 
द्वारा नवप्रभा महिला सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

अवधुतनगर , 
भेकराईनगर, पो . फुरसुंगी, ता . हवेली, जि . पुणे. 


पुणे , ३० नोव्हेंबर २०१७. 


३६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


आदेश ( १२३०-१२३३ ) 


पेरणे , 


ता . 


क्रमांक / ६५ ९/विवअ/ वसुली/ श्री . ज. र. सरडे/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्री . गजानन कृपा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

हवेली, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . जयंत रघुनाथ सरडे, रा . पेरणे, ता . हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . गजानन कृपा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पेरणे ता. हवेली जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ५५,६४५ / अधिक दिनांक १ जानेवारी २०० ९ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत 
फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी कर्जदार यांची मौजे ग्रामपंचायत पेरणे, ता . 
हवेली , जि . पुणे येथील मिळकत ह्या आदेशापर्यंत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि 
हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम; १९ ६० चे कलम 
९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


चतु:सिमा 


वसुली दाखला / हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव तालुका जिल्हा मिळकतीचे 

वर्णन 


१०१ / ४५८ / २००९ 
दि . २७ / ०१/ २०० ९ 


मौजे ग्रामपंचायत पेरणे, ता . हवेली, जि . पुणे 
येथील गट क्र . ७०२ मधील १ एकर १६ गुंठे 
म्हणजेच ५६ हजार चौ . फूट 


पूर्व : 
पश्चिम : सरकारी 
दक्षिण : नकाशाप्रमाणे 


: 


: 


उत्तर : 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री. गजानन कृपा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पेरणे , ता . हवेली , जि . पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे , 


२७ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १२३४-१२३७) 


- 


क्रमांक/ ६५८ / विवअ/ वसुली/ श्री. कै. सा. वाळके / स्था.मा.ज./ सन २०१७ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्री . गजानन कृपा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पेरणे , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . कैलास साहेबराव वाळके , रा . पेरणे, ता . हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री . गजानन कृपा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पेरणे ता . हवेली जि . पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये १,८०,१७० / अधिक दिनांक ३० जून २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम 
परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी कर्जदार यांची मौजे ग्रामपंचायत पेरणे , 

हवेली , जि . पुणे येथील मिळकत या आदेशापर्यंत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि 
हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 
९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


ता . 


कलम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३६३ 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


पश्चिम : 


वसुली दाखला / हुकूमनामा गावाचे नाव तालुका जिल्हा मिळकतीचे 

चतु:सिमा 
क्रमांक व दिनांक 

वर्णन 
१०१/१५२/५०८/२०१४ मौजे ग्रामपंचायत पेरणे, ता . हवेली, जि . पुणे 

पूर्व : 
दि . २२/ ० ९ / २०१४ येथील मिळकत नं . १४० ९ मधील २५ x ४० = १००० 

सरकारी 
चौ . फू . नवीन आरसीसी पद्धतीचे घर श्री. कैलास दक्षिण : नकाशाप्रमाणे 
साहेबराव वाळके यांची मालकीची घर मिळकत. 

उत्तर : 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री . गजानन कृपा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेरणे, ता . हवेली, जि. पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , २७ नोव्हेंबर २०१७. 


चे कलम 


. 


. 


आदेश ( १२६४-१२६५ ) 
क्रमांक / २३७/विवअ/ वसुली/ श्री . बा. म्ह . कामठे/ स्था.मा.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्री . सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणीकंद , 
ता . हवेली, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . बाजीराव म्हस्कु कामठे, मु . पो. पिंपरी सांडस , तालुका हवेली, जि . पुणे यांचेकडील सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , लोणीकंद, ता . हवेली जि . पुणे यांचेकडील सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लोणीकंद, ता . हवेली, 
जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,९ ०,७४७/ अधिक दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१२ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
१५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी कर्जदार यांची मौजे ग्रामपंचायत पिंपरी सांडस, ता . हवेली, 
जि . पुणे येथील मिळकत या आदेशापर्यंत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे (स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


चतु:सिमा 


%3D 


वसुली दाखला / हुकूमनामा 

गावाचे नाव तालुका जिल्हा मिळकतीचे 
क्रमांक व दिनांक 

वर्णन 
१०१ /६७९ / ७४२ / २०१२ मौजे पेरणे , ता . हवेली, जि . पुणे 

पूर्व : 
दि . २३/०२/२०१२ येथील १६ x ५५ x ८८० चौ . फूट स्लॅपचे 

पश्चिम : सरकारी 
आर . सी . सी . चे. शटर व पाठीमागे १६ x ३२ x ५१२ 

दक्षिण : नकाशाप्रमाणे 
चौ . फूट सिमेंट स्लॅपचे आर . सी . सी . 

उत्तर : 
१५ x ४६ ५०८ चौ . फूट सिमेंट पत्र्याचे घर 

बांधकाम . 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणीकंद , ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे 
भरणा केली नाही उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, ७ डिसेंबर २०१७. 


३६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २ , २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


- 


आदेश ( १२६६-१२६७) 


चे कलम 


" 


क्रमांक / २३५/विवअ/ वसुली/ श्री . बं. ज्ञा . देवकुळे/ स्था.मा.ज./ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्री . सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणीकंद , 
ता . हवेली, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . बंडू ज्ञानदेव देवकुळे, मु . पो . लोणीकंद, तालुका हवेली , जि . पुणे यांचेकडील सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , लोणीकंद, ता . हवेली जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३,४२,३८ ९/ अधिक दिनांक ५ एप्रिल २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम 
परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी जामिनदार प्रतिवादी क्र . २ श्री . जानराव 
बापुराव शंकरराव यांची मौजे ग्रामपंचायत लोणीकंद, ता. हवेली, जि. पुणे येथील मिळकत या आदेशापर्यंत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या 
मिळकतीचे (स्थावर) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


- 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सिमा 


वसुली दाखला / हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव तालुका जिल्हा मिळकतीचे 

वर्णन 


१०१/ ११०१/ ११ ९ ८ / २०१६ 
दि . ५/४/२०१६. 


पूर्व : 
पश्चिम : सरकारी 
दक्षिण : नकाशाप्रमाणे 


मौजे लोणीकंद, ता . हवेली, जि . पुणे 
येथील पु . प . २० ” द. उ. २५ ” नविन 
आर. सी . सी . घर बांधकाम पु . प . २० " 
द . उ . ३७ ” नवीन आर . सी . सी . घर बांधकाम 
वरचा मजला पूर्वाभिमुख पै. शौचालय 
पु . प . १० ” x द . उ . १३ ” ची खोली व्यावसायिक . 


उत्तर : 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणीकंद , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे 
भरणा केली नाही उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे, ७ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १२६८-१२६९ ) 


- 


- 


क्रमांक/ विवअ/ वसुली/ श्री . म. वि . शिंदे/ स्था.मा.ज. / सन २०१७ .--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्री . सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणीकंद , 
ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . महेश विठ्ठलराव 
शिंदे, मु . पो . लोणीकंद काकावाडी, तालुका हवेली , जि . पुणे यांचेकडील सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
लोणीकंद , ता . हवेली जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ६,४६,७४५/ अधिक दिनांक १५ मार्च २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड 
होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी कर्जदार यांची मौजे ग्रामपंचायत लोणीकंद, 
हवेली, जि . पुणे येथील मिळकत या आदेशापर्यंत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि 
हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे (स्थावर) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम 
९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


ता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३६५ 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला / हुकूमनामा गावाचे नाव तालुका जिल्हा मिळकतीचे 

चतु:सिमा 
क्रमांक व दिनांक 

वर्णन 
१०१ /११०२ / ११९९ / २०१६ मौजे लोणीकंद, ता . हवेली, जि . पुणे 

पूर्व : 
दि . १५/३/२०१६. येथील द . उ . ४२ " x पु . प . १३० ” बखळ 

पश्चिम : सरकारी 
पैकी पाचवा हिश्श्याप्रमाणे १० ९ २ चौ . फूट 

दक्षिण : नकाशाप्रमाणे 
बखळ जागा 

उत्तर : 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणीकंद , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे 
भरणा केली नाही उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

सुभाष एस . कांबळे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे , 
द्वारा सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

लोणीकंद, ता . हवेली, जि . पुणे. 


पुणे, ७ डिसेंबर २०१७. 


- 


- 


, 


आदेश ( x ७३८७-८८ ) 
क्रमांक/ एस.आर.ओ/ १५६ / १४/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी अमित विश्वनाथ 
कांबळे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था, फेडरेशन लिमिटेड, द्वारा बेळगाव नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , ससाणेनगर , हडपसर पुणे-२८ , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री. विनोद मनोहर वीर , यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ५,७३,१६५/ (अक्षरी रुपये पाच लाख व्याहत्तर हजार एकशे पासष्ठ 
फक्त) अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून होणारे व्याज सरचार्ज वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासुन सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , 
गहाण , लिज , लीन, ताबा , खरेदी हस्तांतरण , तारण , करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी 
बेळगाव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ससाणेनगर , हडपसर, पुणे -२८, यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास 
तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
(१) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक दाखला क्रं . १०१/ १०६०/ ९ ५/ २०१५, दिनांक २७ एप्रिल २०१५. 
( २ ) ज्यांच्या विरूध्द १०१ ( १ ) चा दाखला आहे. 

( १) श्री . विनोद मनोहर वीर ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . 
( २) श्री . नारायण भरमाण्णा पाटील ( जामिनदार क्रं . १ तथा प्रतिवादी क्रं . २) 

( ३) श्री . परशुराम गावडु पाटील ( जामिनदार क्रं . २ तथा प्रतिवादी क्रं . ३) 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे नहे, ता . हवेली, जि . पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , ता . हवेली, जि . पुणे यांच्या हद्दितील स . नं . ५०, 
हिस्सा नं . १५/१ पैकी क्षेत्र २६ ९ ८ चौ . फूट पैकी १३५० चौ . फुट यामधील साई श्रध्दा अपार्टमेंट या इमारतीमधील विंग , मधील पहिल्या 
मजल्यावरील फ्लॅट नं . १०१ यांसी क्षेत्र ५७१ चौ . फूट बिल्टअप घर ( फ्लॅट ) मिळकत यांची ग्रा.मि.नं. ६६४, ६४४/१/४ सदर मिळकतीत 
जाण्यायेण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याजू, सरचार्ज व इतर खर्च या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या आत बेळगाव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ससाणेनगर , हडपसर पुणे २८ , यांचेकडे भरणा केला नाही. तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, २३ नोव्हेंबर २०१७. 


१ ) 


३६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


- 


आदेश ( १२७०-१२७२ ) 


क्रमांक/ एस.आर.ओ/१५६ / १५११ / सन २०१७ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी अमित विश्वनाथ 
कांबळे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था, फेडरेशन लिमिटेड, द्वारा नगर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , मंत्री मार्केट, हडपसर , पुणे-२८ , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो 
की , श्री . विजय जगन्नाथ शिंदे, यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २३,५३,६१० / ( अक्षरी रुपये तेवीस लाख त्र्येपन्न हजार सहाशे दहा फक्त ) 
अधिक दिनांक १६ जानेवारी २०१७ पासून होणारे व्याज सरचार्ज वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासुन सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , 
गहाण, लिज, लीन, ताबा, खरेदी हस्तांतरण , तारण, करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी 
नगर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मंत्री मार्केट , हडपसर, पुणे-२८ , यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास 
तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक दाखला क्रं . १०१/ १०८१/ १२२९/ २०१७, दिनांक १६ मार्च २०१७ . 
( २ ) ज्यांच्या विरूध्द १०१ ( १ ) चा दाखला आहे. 


( १) श्री . शिंदेविजय जगन्नाथ ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . १ ) 


-- 


( २) श्री . होले पंडीत रामभाऊ ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . २) 

( ३) श्री . शिंदे अशोक जगन्नाथ ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे फुरसुंगी, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेहद्दीतील सब रजिस्ट्रार , ता. हवेली , जि . पुणे यांच्या हद्दीतील जुना 
स . नं . १६७, यांसी नविन स. नं. २०६, हिस्सा नं . ७४ यांसी क्षेत्र ०० हे ०२ आर व हिस्सा नं. ७८ यांसी क्षेत्र ०० हे ०१ आर मिळकतीवरील शिवपार्वती 
अपार्टमेंट तुकाईदर्शन मधील तळमजल्यावरील दुकान नं . ६ यांसी क्षेत्र ३२५ चौ. फूट बिल्टअप मिळकत तसेच गाव मौजे उरुळी देवाची, ता . हवेली , 
जिल्हा पुणे येथील स. नं. २२९ ( जुना स. नं . २५० ) हिस्सा नं . २ यांसी एकूण क्षेत्रापैकी कर्जदार श्री. विजय जगन्नाथ शिंदे यांचेमालकी हक्काचे 
२००० चौ . फूट मिळकत तसेच यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभुत वस्तुसहित. जर वसुली 
दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत नगर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , मंत्री मार्केट, हडपसर, पुणे २८ यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्यत जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

अमित कांबळे , 

विशेष वसुली अधिकारी , 
द्वारा नगर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

मंत्री मार्केट , हडपसर , पुणे २८ . 
पुणे, १३ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १२३८ ) 


क्रमांक / वि.व.अ./ १५६/ १५११/ १९ ६/ १३९ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी चंद्रशेखर 
जनार्दन जगताप, वसुली अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. कांबळे प्रशांत मनोहर , श्री. भोसले दिपक दगडू, श्री . पवार 
मयुर प्रभाकर, सर्व राहणार पुणे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड, चे कर्ज रक्कम रुपये 
५६,०९ ३/ ( अक्षरी छप्पन हजार व्याण्णव रूपये फक्त) अधिक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ पासून पुढील व्याज इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमुद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तातंरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३६७ 


मनाई करण्यात येत आहे. उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकुण रक्कम संत 
सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 

श्री . चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 

वसुली अधिकारी , 

संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . सासवड , 
पुणे ( सासवड), १६ नोव्हेंबर २०१७. 


भुमापन क्रमांक / 


रु 


घर नं . 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


रा . वेळे 
ता . वाई 


रा . 


आदेश ( १२५८ ) 
क्रमांक/ वसुली/ स्था.मा.ज./ २५८ / सन २०१७-१८ .-- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप, बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने मे . 
उपनिबंधक सहकारी संस्था ( परसेवा) सातारा, जिल्हा सातारा , यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक १६९/ २०१७-१८ दिनांक २७/०९/ २०१७ 
च्या प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

ज्याअर्थी मी , संदीप वासुदेव बाचल , वसुली अधिकारी जनता अर्बन को - ऑप बँक लि ., वाई , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६१ 
च्या नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन 
को - ऑप . बँक लि ., वाई या बँकेच्या विरूद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव व 

क्षेत्र आकारणी 

चतु:सिमा 
क्रमांक व उक्त प्रमाणपत्र देणेत तालुका, पेठ , सि . स . क्रमांक / 

हे ./ आर 

पै 
दिनांक आले असेल त्याचे नाव 

गट क्रमांक 

चौ . 

फुट 
४ 

७ 
१६ ९ / १७-१८ १ ) श्री . यशोधन 

मौजे मुग्दुलभटाचीवाडी 

श्री . दिपा यशोधन शिंदे, 
२७/ ० ९ / १७ सदाशिव शिंदे , ता . जि . सातारा येथील 

यांचा हिस्सा 
जि . सातारा. बिनशेती मिळकत स . नं . 
२) सौ . दिपा यशोधन वेळे ६३७ मधील प्लॉट नं . ५८ , 
शिंदे 

ता . वाई, 

५९ , ६० , ६१ या मिळकती 

जि . सातारा. 
३) श्री . दिपक धर्म रा . सर्जापुर , मधील दिपा यशोधन शिंदे, 
बोराटे 

ता . जावली, यांचा संपुर्ण हिस्सा 

जि . सातारा . 
४ ) सतिश ज्ञानदेव 

रा . ३ ९ २ , 
सत्यभामा 
अपार्टमेंट मधली 
आळी, वाई , 

जि . सातारा . 
५ ) सचिन अशोक 

रा . १ ९ १५, 
फरांदे, 

रविवार पेठ , 

वाई, जि . सातारा . 
६) सौ. वृषाली सचिन , 

रा . १ ९ १५, 
रविवार पेठ , 

वाई, जि . सातारा . 

शेरा ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 
देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रु. ४ ९,६८,३६४/ - (अक्षरी रु. एकोणपन्नास लाख अडुसष्ठ हजार तिनशे चौसष्ठ फक्त) 
अधिक व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस 
काढण्यात येईल . 

संदिप वासुदेव बाचल , 

वसुली अधिकारी, 
जनता अर्बन को - ऑप , बँक लि . , वाई. 


जेधे , 


फरांदे, 


सातारा (वाई), ७ डिसेंबर २०१७ . 


. 


३६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १ ९४० 


आदेश ( १२८३-१२८५ ) 
क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६ / स्था.ज. /४९ ६/१५/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर 
ताम्हाणे, विशेष वसुली अधिकारी पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती 
आगरकर मालती मनोहर यांचे कर्ज रक्कम रुपये १५,५४,७३७/- + दिनांक २ मे २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्री. मनोहर दत्तात्रय आगरकर यांची अविभक्त हिश्श्याची 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश अविभक्त हिश्याची स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि या आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करणेस 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
व दिनांक 

देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 
११/१७७२ 

आगरकर मालती मनोहर 
२३/ ० ९/ २०१६ 

आगरकर धीरज राम 
कांडगे निलेश विलास 

आगरकर मनोहर दत्तात्रय 
मिळकतीचे वर्णन गाव मौजे चाकण जमीन गट नंबर ५७७ नविन ( गट नंबर ४३७१) जुना) यांसी क्षेत्र ०२ हे . ८ ९ आर + पो . ख. 
०१ हे. १० आर एकूण क्षेत्र ०३ हे . ९९ आर , आकार ०६ रुपये ४२ पैसे यापैकी क्षेत्र ०१ हे. ६० आर + पो. ख. ०१ हे . ०९ आर. एकूण 
क्षेत्र ०२ हे. ६९ आर, आकार ०३ रुपये ३१ पैसे या पैकी मान्यता देणार श्री . मनोहर दत्तात्रय आगरकर यांचे समाईकातील अविभक्त हिश्याचे 
संपूर्ण पो.ख.सह क्षेत्र ०० हे . ८ ९.६६ आर , आकार ०१ रुपये १० पैसे अशी जमीन देणार मिळकत 

पूर्वेस - श्री . हैबती कौटकर यांची मिळकत 
दक्षिणेस श्री . हैबती कौटकर यांची मिळकत 
पश्चिमेस श्री . ज्योतीबा जावजी पठारे यांची मिळकत 

श्री . धीरज रामभाऊ आगरकर यांची मिळकत 
या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, ११ डिसेंबर २०१७. 


उत्तर 


आदेश ( १२८६-१२८९ ) 
क्रमांक विवअ/ म.स.का.क .१५६ / स्था.ज./ ४९ ७/ १३/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर 
ताम्हाणे , विशेष वसुली अधिकारी पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . 
खलाटे संतोष ज्ञानेश्वर यांचे कर्ज रक्कम रुपये १३,०८,४१३ / - + दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च 
इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्री . ज्ञानेश्वर नारायण खलाटे , श्री . शिवाजी देवराम 
पवळे , सौ . ताराबाई शिवाजी लांडे, सौ . कमळाबाई बाळासाहेब वाडेकर , श्रीमती सगुणाबाई बबन नप्ते , श्री. पवळे शिवाजी देवराम यांची अविभक्त 
हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी 
हस्तांतर किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
व दिनांक 

देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 
३४/२१२० 

खलाटे संतोष ज्ञानेश्वर 
८/१२/२०१६ 

आरगडे माणिक काशिनाथ 
आरगडे सुभाष जनार्दन 
खलाटे ताराबाई शिवाजी 
वाडेकर कमळाबाई बाळू 
नप्ते सगुणाबाई बबन 
पवळे शिवाजी देवराम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३६ ९ 


मिळकतीचे वर्णन गाव मौजे काळूस , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील जमीन गट नंबर २७२७ यांसी क्षेत्र ०० हे . ६८ आर + पो . 
ख. ०० हे. ०२ आर एकूण क्षेत्र ०० हे. ७० आर, आकार ०३ रुपये १७ पैसे यापैकी मान्यता देणार नंबर १ यांचे हिश्याचे संपूर्ण क्षेत्र 
०० हे . ३४ आर + पो. ख. ०० हे. ०१ आर. एकूण क्षेत्र ०० हे. ३५ आर, आकार ०१ रुपये ५८ पैसे अशी जमीन मिळकत व त्यावरील 
कर्ज घेणार यांचे मालकीची ग्रामपंचायत मिळकत नंबर १५४० यांसी वर्णन पोल्ट्री फार्म सिमेंट पत्रा पोल्ट्री फार्म उत्तरमुखी भा . विटा सिमेंट 
बांधकाम लांबी पु.प.द.उ. यांसी एकूण क्षेत्र ५१०० चौ.फुट अशी मिळकत 

पूर्वेस - श्री . गुलाब आरगडे यांची मिळकत 
दक्षिणेस 

श्री . सरकारी रस्ता 


पश्चिमेस 


जमीन गट नंबर २३२६ 


उत्तर 


जमीन गट नंबर २३२८ 


या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ११ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १२ ९०-१२९ २ ) 
क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ ४९ ५/१७/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१ ) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे , 
विशेष वसुली अधिकारी पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गांडेकर 
सयाजी वसंतराव यांचे कर्ज रक्कम रुपये १२ ,९९ ,३७६/- + दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्री . वसंत नामदेव गांडेकर यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा 
स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 


१०/१७७१ 


२३/ ० ९/ २०१६ 


गांडेकर सयाजी वसंतराव 
कड अंबुनाथ सिताराम 
फुलवरे वसंत हरिभाऊ 
गांडेकर वसंत नामदेव 


मिळकतीचे वर्णन गाव मौजे भोसे , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील जमीन गट नंबर ६४४ यांसी क्षेत्र ०१ हे. ०१ आर + पो. 
ख . ०० हे. ०९ आर एकूण क्षेत्र ०१ हे . १० आर , आकार ०६ रुपये ८७ पैसे अशी जमीन मिळकत 

पूर्वेस - श्री. सीताराम कोंडीबा गांडेकर यांची मिळकत 
दक्षिणेस श्री . दत्तात्रय पिराजी गांडेकर यांची मिळकत 


पश्चिमेस 

श्री . अमृत गणपत जगदाळे यांची मिळकत 
ओढा 


उत्तर 


- 


या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई . होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ११ डिसेंबर २०१७. 


३७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १ ९ ४० 


आदेश ( १२९३-१२९ ५ ) 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज. /४ ९ ३/ १७/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे , 
विशेष वसुली अधिकारी पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९६१ मधील नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती वाडेकर 
शोभा प्रल्हाद यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६,६९,६५२/- + दिनांक २ मे २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली वाडेकर शोभा प्रल्हाद यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा स्वीकृत करणे 
किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 


९/ १७७० 


२३/ ० ९/ २०१६ 


वाडेकर शोभा प्रल्हाद 
वाडेकर संजय वसंतराव 
परदेशी संतोष मयाराम 


- 


मिळकतीचे वर्णन चाकण , सी.स.नं. व नगरपरिषद सी.स.नं. १६४० ग्रा.मि.नं १३२३ ( जुना गट नंबर १०६६) 
पूर्वेस रस्त व सि.स.नं. १६३८ व श्री . पानसरे यांची मिळकत 


दक्षिणेस 


बोळ व सि.स.नं. १६३७ श्री . परदेशी यांची मिळकत 


पश्चिमेस - सि.स.नं. १६४१ श्री . मोहन वाडेकर यांची मिळकत 


उत्तर 


सि.न.नं १६४० पै. श्री . चंद्रकांत व अरुण वाडेकर यांची मिळकत 


या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण , तालुका खेड, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , ११ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १२९६-१२९ ८ ) 


क्रमांक विवअ/म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ ४८६/ ०९/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे , 
विशेष वसुली अधिकारी पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , गोरे अनिता 
रमेश यांचे कर्ज रक्कम रुपये ४१,५०२/ - + दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्री . कांताराम रघुनाथ गोरे यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा 
निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 


गोरे अनिता रमेश 


२३ / १ ९ २७ 
२७/१०/२०१६ 


गोरे सारिका भानुदास 
गोरे ताराबाई मधुकर 
गोरे कांताराम रघुनाथ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० 


३७१ 


मिळकतीचे वर्णन गाव मौजे चाकण येथील भूमापन गट नंबर १८७९ ( जुना ३२४६ ) 
पूर्वेस - श्री . एकनाथ नामदेव शेवकरी यांची मिळकत 


दक्षिणेस 


श्री . स्वत : मिळकत 


पश्चिमेस - श्री . एकनाथ नामदेव शेवकरी यांची मिळकत 


उत्तर 


श्री . जयवंत बाबुराव गोरे यांची मिळकत 
या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ११ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १२९९-१३०१ ) 


- 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज./ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे, विशेष 
वसुली अधिकारी पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. शेवकरी योगेश 
मारुती यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३४,१७२ /- + दिनांक २ मे २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्रीमती मालन सीताराम शेवकरी यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा 
निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 


१३/१७७५ 
२३/ ० ९/ २०१६ 


शेवकरी योगेश मारुती 
नायकवाडी किरण सुदाम 
गोरे दिपक शिवाजी 
श्रीमती मालन मारुती शेवकरी 


मिळकतीचे वर्णन चाकण नगरपरिषद ग्रा.मि.नं. ३३२० नवा ( जुना २७६१) इमारत पक्क्या विटा व मातीमध्ये सिमेंट मध्ये पत्रा यांसी 
लांबी द.उ. २२ फुट व रुंदी पु.प. १४ फुट ८ इंच अशी मिळकत 

पूर्वेस - श्री . दशरथ गेनू शेवकरी यांची मिळकत 


दक्षिणेस 


श्री . शांताराम शेवकरी यांची मिळकत 


पश्चिमेस 


श्री . मिलींद नारायण शेवकरी यांची मिळकत 


उत्तर 


श्री . शिवाजी देवजी गोरे यांची मिळकत 


या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे , ११ डिसेंबर २०१७. 


३७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १ ९ ४० 


. 


आदेश ( १३०२-१३०४ ) 
क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६ / स्था.ज. / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र संस्थांचा 
अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे, विशेष 
वसुली अधिकारी पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . कुलदीप विजय 
गंभीर यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३६,१६७ / - + दिनांक १० जुलै २०१५ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्री . विजय जगन्नाथ गंभीर यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा 
निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
व दिनांक 

देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 

श्री . कुलदीप विजय गंभीर 
१५/१०/२०१५ 

सौ . सुरेखा शंकर भुजबळ 
श्री . प्रताप दशरथ शिंदे 

श्री . विजय जगन्नाथ गंभीर 
मिळकतीचे वर्णन गाव मौजे चाकण नगरपरिषद ग्रा.मि.नं. ००८०/२ ( जुना नं . ८०/२) इमारत पक्क्या विटा , सिमेंट मध्ये वर सिमेंट 
पत्रा पूर्वमुखी, संडास यांसी पु. प. २० फुट द.उ. ३.११ फुट अशी मिळकत 

पूर्वेस - बाजारपेठ रस्ता 
दक्षिणेस बबन रंगनाथ गंभीर 


१५ 


- 


पश्चिमेस 


स्वत : मिळकत 


उत्तर 


श्री . राजेश मच्छिद्र जगनाडे यांची मिळकत 


या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , ११ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३०५-१३०७ ) 
क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ ४८३/३०/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी. आर ताम्हाणे , 
विशेष वसुली अधिकारी पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . छोटूभाई 
अब्दुल शेख यांचे कर्ज रक्कम रुपये १,३२,५०५/- + दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्री . छोटुभाई अब्दुल शेख यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा स्वीकृत करणे 
किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
व दिनांक 

देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 

श्री . छोटुभाई अब्दुल शेख 
२/४/२०१६ 

श्री . प्रशांत रमणलाल परदेशी 

श्री . मुजाहिद अब्दुलरहेमान काकर 
मिळकतीचे वर्णन चाकण नगरपरिषद ग्रा.मि.नं. १८४९ ( जुना ४१८४) गट क्र .१० / २ मधील ० = ०१ आर जागे मध्ये लोखंडी पत्रा शेड 
यांसी पु . प. १५ फुट द.उ. २५ फुट अशी मिळकत 


१२०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३७३ 


पूर्वेस - श्री . बाबु शब्बीर शेख यांची मिळकत 
दक्षिणेस श्री . गौसभाई अब्दुल शेख काकर यांची मिळकत 
पश्चिमेस - सौ . संगीता तुकाराम शिंदे यांची मिळकत 
उत्तरेस श्री . गुल्लाभाई शेख यांची मिळकत 

या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, ११ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३३१-१३३३ ) 
क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६ / स्था.ज. / २२ / ३० / सन २०१७ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे , 
विशेष वसुली अधिकारी पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रायकर 
किसन गोपाळा यांचे कर्ज रक्कम रुपये ५४,२०३/- + दिनांक २ मे २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्री. रायकर किसन गोपाळा यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा स्वीकृत करणे 
किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
व दिनांक 

देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 
१६/१७७७ 

रायकर किसन गोपाळा 
२३ / ०९ / २०१६ 

आल्हाट मथु राघू 
कापरे किसन सिताराम 


- 


मिळकतीचे वर्णन चाकण जमिन गट नं. १०६ नवा ( जुना गट नं १६५ ) 
पूर्वेस - श्री . देशमुख यांची मिळकत 
दक्षिणेस श्री . गोपाळ मारुती जगनाडे यांची मिळकत 


पश्चिमेस - श्री . संपत मारुती शिरोळे यांची मिळकत 


उत्तरेस चाकण - काळूस रोड 

या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, ११ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३३४-१३३६) 
क्रमांक विवअ/ म.स.का.क .१५६ / स्था.ज. /८ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे, 
विशेष वसुली अधिकारी पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . आगरकर 
गणेश उत्तम यांचे कर्ज रक्कम रुपये ९९ ,४३५ / - + दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्री . उत्तम तान्हाजी आगरकर व सौ . कमल उत्तम आगरकर यांची अविभक्त 
हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी 
हस्तांतर किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


३७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १ ९ ४० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला 
व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 


२५ / १ ९ २ ९ 
२७/१०/२०१६ 


आगरकर गणेश उत्तम 
भुजबळ तुषार दत्तात्रय 
मेदनकर विठ्ठल गुलाब 
आगरकर उत्तम तानाजी 


आगरकर कमल उत्तम 


मिळकतीचे वर्णन - मेदनकरवाडी ग्रामपंचायत ग्रा.मि.नं. २१८९ आर.सी.सी. बांधकाम शौचालय सह यांसी लांबी द.उ. ३० फुट व पु.प. 
२६ फुट 

पूर्वेस श्री . शंकर रामचंद्र फुलवरे यांची मिळकत 
दक्षिणेस श्री . विठ्ठल भुजबळ यांची मिळकत 
पश्चिमेस श्री . शंकर गावडे यांची मिळकत 
उत्तरेस 

शिक्रापुर रोड 
या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ११ डिसेंबर २०१७. 


- 


. 


आदेश ( १३३७-१३३९ ) 
क्रमांक विवअ/ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज. / ३१/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१ ) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे , 
विशेष वसुली अधिकारी पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शेवकरी 
सुनील मारुती यांचे कर्ज रक्कम रुपये १,०८ ,९९ ६/- + दिनांक २ मे २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्री . शेवकरी सुनील मारुती यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा स्वीकृत करणे 
किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
व दिनांक 

देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 
१८ / १७७ ९ 

शेवकरी सुनील मारुती 
२३/० ९/ २०१६ 

गोरे प्रणव रमेश 

गायकवाड गिरीश राम 
मिळकतीचे वर्णन चाकण येथील जमीन गट नंबर १८२२ ( जुना ३६ ९ ६ ) 
पूर्वेस - बाळकृष्ण नगर 
दक्षिणेस श्री . तुकाराम शेवकरी यांची मिळकत 
पश्चिमेस श्री . प्रकाश भुजबळ यांची मिळकत 
उत्तरेस आंबेठाण रोड 

या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ११ डिसेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३७५ 


आदेश ( १३४०-१३४२ ) 
क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज. /१२/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१ ) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे , 
विशेष वसुली अधिकारी पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. सोनवणे 
अनिल चिंतामण यांचे कर्ज रक्कम रुपये १,० ९, ९ ६४ /- + दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्री . चिंतामण रेवजी सोनवणे व सौ . सत्यभामा चिंतामण सोनवणे 
यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
व दिनांक 

देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 


३६/२१२२ 
८/१२/२०१६ 


सोनवणे अनिल चिंतामण 
ठोंबरे प्रकाश विठ्ठल 
गोरे सारिका भानुदास 
सोनवणे चिंतामण रेवजी 
सोनवणे सत्यभामा चिंतामण 


- 


मिळकतीचे वर्णन आंबेठाण ग्रामपंचायत ग्रा.मि.नं. ३७६/१ यांसी वर्णन दगड , विटा , चुना, सिमेंटचे पक्के घर पडवी सह एकूण क्षेत्र 
२७२ चौ.फुट अशी मिळकत 

पूर्वेस - चिंतामण रेवजी सोनवणे यांची मिळकत 
दक्षिणेस श्री . मारुती रेवजी सोनवणे यांची मिळकत 
पश्चिमेस श्री . सोपान धोंडीबा नाईकनवरे यांची मिळकत 
उत्तरेस श्री . शिवाजी दरशथ नाईकनवरे यांची मिळकत 

या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई . होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , ११ डिसेंबर २०१७. 


- 


आदेश ( १३४३-१३४५ ) 
क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६ / स्था.ज. /३५/ सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१ ) व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी. आर ताम्हाणे , 
विशेष वसुली अधिकारी पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रामचंद्र 
बाबुराव गावडे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६,२४,७७३ /- + दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्री. रामचंद्र बाबुराव गावडे यांची अविभक्त हिश्श्याची स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा 
स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
व दिनांक 

देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 
८८/२८२५ अ 

श्री . रामचंद्र बाबुराव गावडे 
४/१/२०१६ 

श्री . संजय भगवान महाजन 
श्री . सुनील गुलाबराव गावडे 
श्री . भागुबाई बाबुराव गावडे 
श्री . खंडू बाबुराव गावडे 
श्री . लक्ष्मण बाबुराव गावडे 


३७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


मिळकतीचे वर्णन गाव मौजे धानोरे तालुका खेड जिल्हा पुणे येथील जमीन गट क्र . १२७ यांसी क्षेत्र ०० हे . ६४ आर + पोट खराबा 
०० हे . ०३ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे . ६७ आर यापैकी क्षेत्र ०० हे. ०४ आर + पोट खराबा ०० हे . ०३ आर मिळकत असे एकूण 
क्षेत्र ०० हे . ०७ आर अशी मिळकत 

पूर्वेस - जमीन गट नं . ११३ 
दक्षिणेस जमीन गट नं . १२८ 


पश्चिमेस - जमीन गट नं . १३० 


उत्तरेस 


जमीन गट नं . १२६ , १२५ व १२७ 


या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता मु . पो . चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ११ डिसेंबर २०१७ . 


आदेश ( १३६१-१३६३ ) 
क्रमांक विवअ/ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज. / २३ / सन २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१ ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जी . आर ताम्हाणे , 
विशेष वसुली अधिकारी पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नायकवाडी 
राहुल शहाजी यांचे कर्ज रक्कम रुपये ९९ , ३६२/ - + दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ पासून होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठ्यामध्ये नमुद केलेली श्री . नायकवाडी राहुल शहाजी यांची अविभक्त हिश्याची स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा 
स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला 
व दिनांक 


२७ / १ ९ ३० 
२७/१०/२०१६ 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला 
देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 
श्री . नायकवाडी राहुल शहाजी 
श्री . पांडे सुनील शिवप्रसाद 
खरमाटे शितल विठ्ठल 


- 


मिळकतीचे वर्णन चाकण गट क्र . जमीन गट नं . २५०४ 
पूर्वेस - श्री . गोरक्षनाथ शंकर कांडगे यांची मिळकत 
दक्षिणेस श्री . ज्ञानोबा गोपाळ गोरे यांची मिळकत 


पश्चिमेस 


गणपती मंदीर 


उत्तरेस 

श्री . विजय शंकरराव रत्नपारखी यांची मिळकत 
या अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम व्याज सरचार्ज व इतर खर्च ई. होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
चाकण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पत्ता 

मु . पो . चाकण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जी . आर . ताम्हाणे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ( प्राधिकृत अधिकारी), 

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था , 

फेडरेशन लि . पुणे, शिवाजीनगर , पुणे-५. 
पुणे , ११ डिसेंबर २०१७. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३७७ 


. 


- 


१० 


२०१२ 


आदेश ( १३२८-१३३० ) 
क्रमांक एसआरओ/ १५६ / ५५१०/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली अधिकारी 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा नगर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मंत्री मार्केट , हडपसर , पुणे २८ महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शेख शमशुद्दीन आश्रुफुद्दीन, यांचेकडील कर्ज रुपये 
१,९ ५,६४३ /- + दिनांक १ फेब्रुवारी २०१२ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . 

आणि या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लिज, लिन ताबा खरेदी, हस्तांतरण तारण 
करण्यास ह्या आदेशाचे मानाई करण्यात येत आहे तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी नगर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मंत्री 
मार्केट , हडपसर , पुणे २८ यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १ ) १०१/ (१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक १०१/३४/१०५/२०१२ , दिनांक मे 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे . 

१. श्री . शेख शमशुद्दीन आश्रुफुद्दीन ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . १ ) 
२. श्री . शेख शमीदा जनशेद्दीन ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . २) 
३. श्री . इनामदार शब्बीर फय्याजुद्दीन ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . ३ ) 

४. श्री . शेख शाहीन शमशुद्दीन ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . ४ ) 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन :- मौजे फुरसुंगी तालुका हवेली जिल्हा पुणे सबरजिस्ट्रार हवेली, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील स.नं. 
२१५/३/१ गंगानगर मिळकत नं . २५३/६६३ यांसी ३२ x २१ म्हणजेच ६७२ चौ . फुट पुर्वमुखी निवासी शौचालय घर मिळकत तसेच यामधील 
दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या- येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभुत वस्तुसहीत, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज 
व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मिळकत नगर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मंत्री मार्केट , हडपसर , पुणे 
२८ यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, १३ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३४६-१३४८ ) 
क्रमांक एसआरओ/ १५६/ श्री . ज. द . फंड/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष 
वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
तळेगाव ढमढेरे , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . फंड सोपान जयवंत , यांचेकडील कर्ज रुपये ३,९ १,३२८ /- + दिनांक ६ मार्च २०१७ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . 

आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज , लिन ताबा खरेदी, हस्तांतरण तारण 
करण्यास ह्या आदेशाचे मानाई करण्यात येत आहे तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव ढरढेरे , तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मे 


२०१७ 


( १) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक १०१/ १६५९/ २४७/ २०१७, दिनांक ३० 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१) चा दाखला आहे. 

१. श्री . फंड सोपान जयवंत ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . १) 
२. श्री. जाधव सुधीर लक्ष्मण ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . २) 
३. श्री . मावळे किशोर किसन ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . ३) 


३७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १ ९ ४० 


( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन :- मौजे शिंगाडवाडी , तालुका शिरूर जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सबरजिस्ट्रार तळेगाव ढमढेरे यांच्या हद्दीतील 
गट नं . १३६/ १ क मधील एकूण क्षेत्रापैकी कर्जास रजिस्ट्रार गहाणखताने तारण दिलेली श्री . जयवंत दगडू फंड यांचे हिश्श्याची ०० हे . ३५ 
आर अधिक पोटखराबा ० हे. ०२ आर एकूण ०० हे ३७ आर शेतजमीन मिळकतीत यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या येण्याच्या 
हक्कासहीत सर्व तद्गभुत वस्तुसहीत, जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत मिळकत संभाजी भुजबळ ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव ढमढेरे , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, ७ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३४ ९ -१३५१ ) 
क्रमांक एसआरओ/१५६/ ६२४/८ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली अधिकारी 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव ढमढेरे , 
तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. दत्तात्रय रामभाऊ 
ढमढेरे / सौ . बेबी दत्तात्रय ढमढेरे , यांचेकडील कर्ज रुपये ६,५४,४७४ /- + दिनांक ६ मार्च २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी 
खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लिज, लिन ताबा खरेदी, हस्तांतरण तारण 
करण्यास ह्या आदेशाचे मानाई करण्यात येत आहे तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव ढरढेरे , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल . 


w 


- 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मे २०१७ 


( १) १०१/( १) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक १०१/१६८०/२४८/२०१७, दिनांक ३० 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१) चा दाखला आहे. 

१. श्री . दत्तात्रय रामभाऊ ढमढेरे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . १) 
२. श्री . अमर बाबुराव फाळके ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . २) 

३. श्री . आशिष बळवंत फाळके ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . ३) 
(३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन :- मौजे सणसवाडी, तालुका शिरुर जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सबरजिस्ट्रार तळेगाव ढमढेरे यांच्या हद्दीतील 
गट नं. १८३ मधील एकूण क्षेत्रांपैकी श्री. दत्तात्रय रामदास ढमढेरे व सौ . बेबी दत्तात्रय ढमढेरे यांचे मालकी हिश्श्याचे १५० चौ . मी . म्हणजेच 
१६१५ चौ . फुट बिनशेती मिळकत तसेच त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभुत वस्तुसहीत , 
जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मिळकत संभाजी भुजबळ 
ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव ढमढेरे , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, ७ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३५२-१३५४ ) 
क्रमांक एसआरओ/ १५६ / ६२२/ ८ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली अधिकारी 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव ढमढेरे, 
तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दिलीप नाथु भुजबळ , 
यांचेकडील कर्ज रुपये ६,३३,३०२/- + दिनांक ६ मार्च २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद 

केलेली 
स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज, लिन ताबा खरेदी , हस्तांतरण तारण 
करण्यास ह्या आदेशाचे मनाई करण्यात येत आहे तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव ढरढेरे , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल. 


६ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३७ ९ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


२०१७ 


( १) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक १०१/१६७२/२४१/२०१७, दिनांक ३० 

मे 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ (१ ) चा दाखला आहे . 

१. श्री . भुजबळ दिलीप नाथु ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . १ ) 
२. श्री . भुजबळ बाळासाहेब ज्ञानेश्वर ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . २) 

३. श्री . भुजवळ शंकर पंढरीनाथ ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . ३ ) 
(३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन :- मौजे टाकळी भिमा, तालुका शिरूर जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार तळेगाव ढमढेरे यांच्या 
हद्दीतील गट नं . २६७ मधील एकूण क्षेत्र ०२ हे. ७५ आर पैंकी कर्जदार श्री. दिलीप नाथु भुजबळ यांचे मालकी हिश्श्याचे ०० हे . ५५ आर 
मिळकत तसेच त्यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभुत वस्तुसहीत , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे 
येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मिळकत भुजबळ ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
तळेगाव ढमढेरे, तालुका शिरूर जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे , ७ डिसेंबर २०१७. 


. 


, 


आदेश ( १३५५-१३५७ ) 


क्रमांक एसआरओ/ १५६ / ६२१/९ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली अधिकारी 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव ढमढेरे , 
तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . एकनाथ गुलाब 
दरेकर , यांचेकडील कर्ज रुपये ३,७१,६३१/ - + दिनांक ६ मार्च २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . 

आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लिज , लिन ताबा खरेदी, हस्तांतरण तारण 
करण्यास ह्या आदेशाचे मनाई करण्यात येत आहे तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव ढरढेरे, तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल 


- 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


३० 


२०१७ 


( १) १०१/(१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक १०१/१६७७/२४५/२०१७, दिनांक मे 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे . 

१. श्री . दरेकर एकनाथ गुलाब ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . १ ) 
२. श्री . दरेकर योगेश संपत ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . २) 

३. श्री . ढोकले मोहन सर्जेराव ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . ३) 
( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन :- मौजे करंदी, तालुका शिरुर जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार तळेगाव ढमढेरे यांच्या हद्दीतील 
गट नं . १२६६ यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे. १६ आर पैंकी कर्जास रजि . गहाणखताने तारण दिलेली श्री . गुलाब यशवंत दरेकर यांची मालकी 
हिश्श्याचे ०० हे. ०१ आर मिळकत तसेच त्यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभुत वस्तुसहीत, 
जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मिळकत संभाजी भुजबळ 
ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव ढमढेरे, तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे, ७ डिसेंबर २०१७. 


३८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १ ९ ४० 


आदेश ( १३८६-१३८८ ) 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ६२३ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली अधिकारी 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव ढमढेरे , 
तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . भरत नामदेव 
जकाते, यांचेकडील कर्ज रुपये १,४४,४७४/ - + दिनांक ६ मार्च २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण, लिज , लिन ताबा खरेदी, हस्तांतरण तारण 
करण्यास ह्या आदेशाचे मनाई करण्यात येत आहे तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव ढरढेरे , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल . 


w 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


२०१७ 


( १) १०१/( १) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक १०१/१६७६/२४४/२०१७, दिनांक ३० 

मे 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे. 

१. श्री . भरत नामदेव जकाते ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . १) 
२. श्री . सुभाष दत्तात्रय भुजबळ ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . २) 

३. श्री . ज्ञानोबा गणपत डोके ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . ३) 
( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे तळेगाव ढमढेरे , तालुका शिरूर जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार तळेगाव ढमढेरे यांच्या 
हद्दीतील गट नं. ३०७१ यांसी एकूण क्षेत्र ०१ हे. ६५ आर की कर्जदार श्री . भरत नामदेव जकाते यांचे मालकी हिश्श्याचे ०० हे. ५५ 
आर मिळकत तसेच त्यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभुत वस्तुसहीत , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे 
येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मिळकत संभाजी भुजबळ ग्रामीण सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , तळेगाव ढमढेरे, तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे , ७ डिसेंबर २०१७. 


. 


आदेश ( १३८ ९ -१३ ९ १ ) 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ६२५/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अमित विश्वनाथ कांबळे, विशेष वसुली अधिकारी 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , द्वारा संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव ढमढेरे , 
तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. घुमटकर कैलास 
भगवान, यांचेकडील कर्ज रुपये ३,६५,० ९९/ - + दिनांक ६ मार्च २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . 

आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार, गहाण, लिज, लिन ताबा खरेदी, हस्तांतरण तारण 
करण्यास ह्या आदेशाचे मनाई करण्यात येत आहे तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव ढमढेरे , तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मे 


२०१७ 


( १ ) १०१/(१ ) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक १०१/१६७४/२४२/२०१७, दिनांक 

३० 
( २) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे. 

१. श्री . घुमटकर कैलास भगवान ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . १ ) 
२. श्री . भुमकर सोपान यशवंत ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . २) 
३. श्री . भुजबळ सुभाष रामचंद्र ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रं . ३) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० 


३८१ 


( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन :- मौजे तळेगाव ढमढेरे , तालुका शिरूर जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार तळेगाव ढमढेरे यांच्या 
हद्दीतील गट नं . ३५२६ मधील एकूण क्षेत्रापैंकी कर्जदार श्री. घुमटकर कैलास भगवान यांचे मालकी हिश्श्याचे १०४ चौ . मी. मिळकत तसेच 
त्यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या येण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंगभुत वस्तुसहीत , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , 
व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत मिळकत संभाजी भुजबळ ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव 
ढमढेरे , तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

अमित कांबळे , 

विशेष वसुली अधिकारी, 
द्वारा संभाजी भुजबळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

तळेगाव ढमढेरे , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे. 


पुणे , ७ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३६४-१३६५ ) 


, 


क्रमांक आर/ ७७६ /विवअ/ म.स.का.क . १५६ / स्था . जप्ती/ संदगावडे/मंचर / सन २०१७-१८.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई विभागीय कार्यालय मंचर , 
तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संतोष 
दत्तात्रय गावडे, राहणार : मु . पो . कोल्हारवाडी , ( थुगाव ) तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये १,१५ ,९६४/- + दिनांक १ जुलै २०१७ पासून 
मुद्दल रकमेवर होणारे १६ % व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमुद केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


तपशील 


रू - पै 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


०/१२ 


वसुली दाखल 
क्र . १०१/ 
१३३३/१७ 


कर्जदार 
श्री . संतोष दत्तात्रय गावडे 
जा . क्र . १ ) श्री . माणिक अंकुश 
काळे 
जा . क्र . २) श्री . अशोक दामु 


दिनांक : 


कर्जदार 
श्री . संतोष दत्तात्रय 
गावडे 
यांचे वडील दत्तु 
शिवराम गावडे 
यांच्या नावावरील मौजे 
कोल्हारवाडी, तालुका 
आंबेगाव , जिल्हा पुणे 
येथील वडिलोपर्जित 


मौजे कोल्हारवाडी 
ता . आंबेगाव , जिल्हा पुणे, 
गट नं . २८५ क्षेत्र ००।३५.आर + 
०००१ आर पोट खराबा सहीत 
ही दत्तु शिवराम गावडे परंतु 
संतोष दत्तात्रय गावडे यांच्या 
हिश्श्यापुरते 


१८/०८/२०१७ 


एरंडे 


जा . क्र . ३ ) श्री . अशोक बबन 
थोरात 


स्थावर मालमत्ता 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकुण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर , शाखा यांच्याकडे भरणा केला नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


. 


. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे, १८ डिसेंबर २०१७. 


३८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १ ९४० 


आदेश ( १३६६-१३६७ ) 


- 


क्रमांक आर/ ७७९ /विवअ/ म.स.का.क .१५६ / स्था . जप्ती/ मविभालेराव/ सन २०१७-१८.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई विभागीय कार्यालय कळंब , 
तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. मयुर विलास 
भालेराव, राहणार : मु. पो. कळंब, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी 
मुंबई, शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ५३,४०५/- + दिनांक १ जुलै २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे 
१६ % व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


तपशील 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


%3D 


१ 


२ 


eu 


४ 


१२६० चौ . 


दिनांक : 


चुना बांधकाम 


पडवळ 


वसुली दाखल कर्जदार 

कर्जदार 

मौजे कळंब जुना मिळकत नं ८७९ / ११८४/ 
क्र . १०१/ 

श्री . मयुर विलास भालेराव श्री . मयुर विलास भालेराव मिळकत नं . ४५५ मधील क्षेत्रफळ 
१३४१/१७ जा . क्र . १ ) श्री . राजु शांताराम व यांची आई 

४२ बाय ३० = 

फुट 
थोरात 

श्रीमती जयश्री विलास कौल , दगड , विट , 
१८/०८/२०१७ जा . क्र . २ ) श्री . ज्ञानेश्वर देवराम भालेराव 

पुर्वेस व उत्तरेस पडवी पाचखण दोन 
यांच्या नावावरील मौजे डालनी घर ही श्री मयुर विलास 
मु . पो . कळंब, 

भालेराव व त्यांची आई 
तालुका आंबेगाव , श्रीमती जयश्री विलास भालेराव 
जिल्हा पुणे 

नावावरील मिळकत श्री . मयुर 

विलास भालेराव यांच्या हिश्श्यापुरता 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकुण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर , यांच्याकडे भरणा केला नाही तर जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


आंबेगाव, १८ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३६८-१३६९ ) 


क्रमांक आर/ ७८० /विवअ/ म.स.का.क .१५६/ स्था . जप्ती/ बाप्रतोत्रे / सन २०१७-१८.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई विभागीय कार्यालय मंचर , 
तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९६१ मधील नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बाळु प्रभु 
तोत्रे, राहणार : मु. पो . कुरवंडी, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी 
मुंबई , शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये १,३८,१०९/ - + दिनांक १ जुलै २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे 
१६ % व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३८३ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


तपशील 


%3D 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


दिनांक : 


वसुली दाखल कर्जदार 

कर्जदार 

मौजे कुरवंडी मिळकत नं . ५ ९ १ ११८४/ 
क्र . १०१/ श्री . बाळु प्रभु तोत्रे 

श्री . बाळु प्रभु तोत्रे क्षेत्रफळ ३४ बाय २० जागेत घर , 
१३२३/१७ 

जा . क्र . १ ) श्री . प्रशांत चंद्रकांत यांच्या नावावरील घर दगड , विट , सिमेंट , लोखंडी 
राजगुरव 

व शेतजमीन मौजे वरती मंगलोरी कौले , ३४ बाय २० 
१८/०८/२०१७ जा . क्र . २ ) श्री . दत्ता नामदेव 

मु . पो . कुरवंडी पडवी ४९ बाय १५ पुढचे शेड 
बेंगडे 

ता . आंबेगाव , जिल्हा पुणे ३५ बाय १५ वरची पडवी असे 

१३६० चौ . फुट व शेत जमिन 
गट नं . २०७ क्षेत्र ० हे . ८७ आर ००।९ २ 
+ पो ख . हे ०५ आर ही 
श्री . बाळु प्रभु तोत्रे यांच्या 
नावावरील मिळकत व शेत जमिन 

यांच्या हिश्श्यापुरता 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकुण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर , शाखा यांच्याकडे भरणा केला नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


आंबेगाव , १८ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३७०-१३७१ ) 
क्रमांक आर/ ७८२/विवअ/ म.स.का.क.१५६ / स्था . जप्ती/ सुमिलुणावत / सन २०१७-१८.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई विभागीय कार्यालय मंचर , 
तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुरेश 
मिश्रीलाल लुणावत राहणार : मु . पो . लोणी, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड 
वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये २०,७१,६७५ / - + दिनांक १ जुलै २०१७ पासून मुद्दल 
रकमेवर होणारे १५ % व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमुद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / 

आकार 
क्रमांक व दिनांक दिला त्याचे नाव 

तपशील 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


रू - पै 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


घरपट्टी 


९ २० चौ . 


३ ९ ८६ 


वसुली दाखल 
क्र . १०१/ 
१३४६/१७ 
दिनांक : 
२२/०८/२०१७ 


कर्जदार 
श्री. सुरेश मिश्रीलाल लुणावत 
जा . क्र . १ ) श्री . संतोष रामभाऊ 
सुक्रे 
जा . क्र . २ ) श्री . किसन निवृत्ती 
टाव्हरे 


कर्जदार 
श्री . सुरेश मिश्रीलाल 
लुणावत 
यांच्या नावावरील घर 
मौजे : लोणी 
( धामणी) ता . आंबेगाव , 
जिल्हा पुणे 


मौजे कुरवंडी मिळकत नं . १६४ 
क्षेत्रफळ ४६ बाय २० = 

फुट 
विटा, सिमेंट , आर.सी.सी. बांधकाम 
पहीला मजला, पुर्व मुखी पाठोपाठ 
बखळ वाडे आवार अशी १८२४ चौ . फुट 
व सि.टी. सर्व्हे नं . १५३ क्षेत्र 
१९ ५ चौ . मीटर , सिटी सर्व्हे नंबर 
१५५ चौ . मीटर , १०१।५ चौ . मीटर 
ही स्थावर मालमत्ता सुरेश मिश्रीलाल 
लुणावत यांच्या हिश्श्यापुरता 


३८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकुण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर , शाखा यांच्याकडे भरणा केला नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
आंबेगाव , १८ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३७२-१३७३ ) 
क्रमांक आर/ ७७८ /विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था . जप्ती/ कविटेके / सन २०१७-१८ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई विभागीय कार्यालय मंचर , 
तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती कल्पना 
विलास टेके, राहणार : मु . पो. वडगाव ( काशिंबेग ), तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड 
वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ४,२२,२० ९/ - + दिनांक १ जुलै २०१७ पासून मुद्दल 
रकमेवर होणारे १६ % व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमुद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


स्थावर मालमत्ता 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


तपशील 


%3D 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


००।४९ 


वसुली दाखल 
क्र . १०१/ 
१३३८/१७ 
दिनांक : 
१८/०८/२०१७ 


कर्जदार 

कर्जदार 

मौजे पोंदेवाडी, ता . आंबेगाव 
श्रीमती कल्पना विलास टेके 

श्रीमती कल्पना विलास टेके जि . पुणे येथील खाते नं . ८२५ 
जा . क्र . १) श्री . शांताराम भिकाजी 

व नाजुका, प्रतिक्षा, चैताली 

मधील गट नं . ७३२ क्षेत्र १०।४ ९ 
टेके 

मोनिका , निकीता विलास आर + ०१६० आर पो . खराबा 
जा . क्र . २) श्री . नवनाथ तुळशीराम टेके यांच्या नावावरील पैकी ००1४० आर ही कल्पना 
पिंगळे 

मौजे पोंदेवाडी , विलास टेके व नाजुका , प्रतिक्षा, 
जा.क्र . ३ ) श्री . सचिन शांताराम ता . आंबेगाव, जि . पुणे चैताली, मोनिका, निकीता विलास 
टेके 

येथील स्थावर मालमत्ता टेके यांच्या हिश्श्यापुरती स्थावर 

मिळकत 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकुण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर , शाखा यांच्याकडे भरणा केला नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


. 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


आंबेगाव , १८ डिसेंबर २०१७. 


१ ९ ६० 


आदेश ( १३७४-१३७५ ) 
क्रमांक आर/ ७७७/विवअ / म.स.का.क .१५६/ स्था . जप्ती/ सुवटेमगिरे/मंचर/ सन २०१७-१८.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई विभागीय कार्यालय मंचर , 
तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, सौ . सुनंदा 
वसंत टेमगिरे , राहणार : मु . पो . थोरांदळे , ( रांजणी), तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये १,९ ८,१८८ /- + दिनांक १ जुलै २०१७ पासून 
मुद्दल रकमेवर होणारे १५ % व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमुद केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३८५ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्ता 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


रू - पै 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


दिनांक : 


वसुली दाखल कर्जदार 

कर्जदार 

मौजे थोरांदळे , ता. आंबेगाव ००५६ 
क्र . १०१/ सौ . सुनंदा वसंत टेमगिरे 

सौ . सुनंदा वसंत टेमगिरे जि . पुणे येथील गट नं . २६२ 
१३४४/१७ जा . क्र . १ ) श्री . वसंत गेनभाऊ यांचे व पती वसंत गेनभाऊ क्षेत्र ०१७८ 

रुपये 
टेमगिरे 

टेमगिरे यांच्या नावावरील व ग्रा . मि . नं . २६६ क्षेत्र १५ ९ ३ चौ . ८२७/ 
१८/०८/२०१७ जा . क्र . २) श्री . दिनकर श्रीराम 

मौजे थोरांदळे , 

फुट दगड विट सिमेंट बांधकाम 
विश्वासराव 

ता . आंबेगाव , जि . पुणे वरती मंगलोरी कौले दक्षिणमुखी 
जा.क्र . ३ ) श्री . बबन भिकाजी येथील वडिरोपर्जीत 

पू.प. ५९ व द.उ. २७ फुट ही सुनंदा 
टेमगिरे 

मालमत्ता 

व वसंत गेनभाऊ टेमगिरे यांच्या 

हिश्श्यापुरते 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकुण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर , शाखा यांच्याकडे भरणा केला नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


आंबेगाव, १८ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३७६-१३७७ ) 


क्रमांक आर/ ७८१/विवअ /म.स.का.क.१५६ / स्था . जप्ती / प्रभिकाळे / सन २०१७-१८.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , ओ. आर. काशिद , मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई विभागीय कार्यालय मंचर , 
तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. प्रसाद 
भिमराव काळे , राहणार : मु . पो . नारोडी, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, 
नवी मुंबई, शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये १,२४,१५७/- + दिनांक १ जुलै २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर 
होणारे १६ % व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत 
करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


तपशील 


रू - पै 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


घरपट्टी 


वसुली दाखल 
क्र . १०१/ 
१३२४/१७ 


१२१७ 


कर्जदार 
श्री . प्रसाद भिमराव काळे 
जा . क्र . १) श्री . सुभाष गणपत 
निघोट 
जा . क्र . २) श्री . शशिकांत बबन 
कराळे 


दिनांक : 


१८/०८/२०१७ 


०६१ 


कर्जदार 

मौजे नारोडी मिळकत नं . ९ ३ ९ 
श्री . प्रसाद भिमराव काळे क्षेत्रफळ २९ बाय २३ = ६६७ चौ . फुट 
यांचे वडील श्री . भिमराव जागेत घर , दगड , विट , माती, 
जिजाबा काळे यांच्या मंगलोरी कौल , धारणी पु . मुखी 
नावावरील घर व 

शौचालय भिमराव जिजाबा काळे 
शेतजमिन मौजे नारोडी यांच्या हिश्श्यापुरता व शेतजमिन गट 
ता . आंबेगाव, जि . पुणे नं . १५१७ क्षेत्र ० हे . ०४ आर , 

गट नं ७५२ क्षेत्र ० हे २० आर 
+ ०० ०१ आर पो . ख , गट नं १६२५ 
क्षेत्र ० हे ०७ आर ही श्री . भिमराव 
जिजाबा काळे यांच्या नावावरील परंतु 
प्रसाद भिमराव काळे यांच्या 
हिश्श्यापुरता 


०४३ 


१६६ 


३८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १ ९४० 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकुण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर , शाखा यांच्याकडे भरणा केला नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


आंबेगाव , १८ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३७८-१३७९ ) 


क्रमांक आर/ ७८४/विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था . जप्ती/ सप्रभोर / सन २०१७-१८ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , ओ. आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई विभागीय कार्यालय मंचर , 
तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सचिन 
प्रभाकर भोर , राहणार : शुभम बंगलो, प्लॉट नंबर ४६, गिरीश सोसायटी, शानु पटेल शाळा, वारजे नाका , पुणे ५८ व गावचा पत्ता मु . 
पो . चास, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर चे वसुली 
दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ६७,६७,९ ०६/- + दिनांक १ जुलै २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ % व्याज सरचार्ज 
व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे. आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 
रूपै 


क्रमांक व दिनांक 


तपशील 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


दिनांक : 


जि . पुणे 


वसुली दाखल कर्जदार 

कर्जदार 

मौजे : चास , ता. आंबेगाव , जि . पुणे 
क्र . १०१/ श्री . सचिन प्रभाकर भोर 

श्री . सचिन प्रभाकर भोर येथील (१ ) गट नं . ५५५ क्षेत्र ० हे 
६२७/१७ 

जा . क्र . १) श्री . एकनाथ गुणाजी यांच्या नावावरील शेतजमिन ०१३ आर + पो . ख ० हे ०१ आर , ०५३ 
बारवे 

मौजे : चास व 

( २) गट नं ५४९ क्षेत्र ० हे ४ ९ आर 
२०/ ० ९ / २०१७ जा . क्र . २) श्री . संभाजी विष्णू ठाकरवाडी, ता . आंबेगाव आर ख ० हे ०१ आर , मौजे ठाकरवाडी ३/१२ 
बारवे 

येथील ( ३ ) गट नं . ४१/७ क्षेत्र २ हे 
जा . क्र . ३ ) श्री . शंकर रावजी 

०४ आर + पो . ख . ० हे २४ आर ३/१२ 
बारवे 

पैकी क्षेत्र ० हे ५१ आर + पो . ख . ५०६ 
० हे ०६ आर , ( ४ ) गट नं . ३३/४ क्षेत्र 
क्षेत्र ३ हे ४४ आर + पो.ख. ० हे ७४ १५० 
आर पैकी क्षेत्र १ हे ६२ आर + पो.ख. ३ ०६ 
० हे ३७ आर , (५) गट नं ३७/२ ब क्षेत्र 
१ हे २ ९ आर + पो . ख हे ४२ आर , 
( ६ ) गट नं . ३८/१ क्षेत्र १ हे ५७ आर + 
पो . ख . ० हे १६ आर ही स्थावर 
मालमत्ता सचिन प्रभाकर भोर यांच्या 

हिश्श्यापुरती 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकुण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर , शाखा यांच्याकडे भरणा केला नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


आंबेगाव , १८ डिसेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३८७ 


आदेश ( १३८०-१३८१ ) 


क्रमांक आर/ ७७५ /विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था . जप्ती/ संशिकडुसकर / सन २०१७-१८.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , ओ. आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई विभागीय कार्यालय मंचर , 
तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . संदिप 
शिवाजी कडुसकर राहणार : मु . पो . पारगाव ( पेठ ) , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड 
वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ८३,२६८/ - + दिनांक १ जुलै २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर 
होणारे १६ % व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत 
करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


स्थावर मालमत्ता 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


तपशील 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


रूपै 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


वसुली दाखल 


कर्जदार 


मौजे पारगाव तर्फे खेड 


क्र . १०१/ 


कर्जदार 
श्री . संदिप शिवाजी कडुसकर 
जा . क्र . १) श्री . अनिल लक्ष्मण 


श्री . संदिप शिवाजी 


१३३६/१७ 


कडुसकर यांच्या 


ole loo 


दिनांक : 


पवार 


नावावरील मौजे पारगाव 
तर्फे खेड , ता . आंबेगाव 


ता . आंबेगाव , जि . पुणे येथील 
गट नं . १०७७ क्षेत्र ०१।०५.९ ८ 
आर + ०००१ आर पोट खराबा 
पैकी ००।५२.९ ५ आर + ०० ००.५० 
पोट खराबासहीत ही संदिप 
शिवाजी कडुसकर यांच्या नावावरील 


१८/०८/२०१७ 


जा . क्र . २) सौ . सिताबाई धोंडीभाऊ 
भागडे 


जि . पुणे , 


जा . क्र . ३) श्री . दशरथ लक्ष्मण 


येथील वडीलोपर्जित 


पवार 


स्थावर मालमत्ता 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकुण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर , शाखा यांच्याकडे भरणा केला नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


आंबेगाव , १८ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३८२-१३८३ ) 


चे कलम 


- 


, 


क्रमांक आर/ ७८३/विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था . जप्ती/ संज्ञाकोरडे / सन २०१७-१८ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , ओ. आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर , 
तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संजय 
ज्ञानेश्वर कोरडे राहणार : मु . पो. तुकाईनगर ( राजगुरुनगर ) , तालुका खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये १७,२८,०६६ /- + दिनांक १ जुलै २०१७ पासून 
मुद्दल रकमेवर होणारे १५ % व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमुद केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


३८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १ ९४० 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्ता 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रू - पै 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


वाघ 


वसुली दाखल कर्जदार 

कर्जदार 

मौजे : वरची भांबुरवाडी 
क्र . १०१/ श्री . संजय ज्ञानेश्वर कोरडे 

श्री . संजय ज्ञानेश्वर 

( राजगुरुनगर) गट नं . १२०/४ क्षेत्र 
१३२२/१७ जा . क्र . १) श्री . ज्ञानेश्वर गणपत कोरडे यांचे 

० हे . ३७ आर ही स्थावर मालमत्ता ०८४ 
दिनांक : कोरडे 

वडील ज्ञानेश्वर गणपत श्री . ज्ञानेश्वर गणपत कोरडे 
१८/०८/२०१७ जा . क्र . २) श्री . संतोष धोंडू कोरडे यांच्या नावावरील यांच्या हिश्श्यापुरता 

शेत जमीन मौजे : 
जा . क्र . ३ ) श्री . अरुण सुखदेव 

वरची भांबुरवाडी 
एरंडे 

( राजगुरुनगर ) 

ता . खेड . जि . पुणे. 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकुण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर, शाखा यांच्याकडे भरणा केला नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
आंबेगाव, १८ डिसेंबर २०१७. 


" 


- 


आदेश (१३८४-१३८५ ) 
क्रमांक आर/ ७७४/विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था . जप्ती/ राअखानदेशे / मंचर/ सन २०१७-१८ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, मा . वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय , 
मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . 
रामदास अनंत खानदेशे राहणार : मु . पो . मंचर ( एस कॉर्नर ), तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये २५,५२,६६ ९/ - + दिनांक १ जुलै 
२०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४.५० % व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये 
नमुद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

स्थावर मालमत्ता 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / 
क्रमांक व दिनांक दिला त्याचे नाव 

तपशील 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


रू - पै 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


०१५७ 


वसुली दाखल 
क्र . १०१/ 
१३२५/१७ 
दिनांक : 
१८/०८/२०१७ 


बाबुराव पाचारणे 


००६२ 


कर्जदार 

कर्जदार 

मौजे : कोहीणकरवाडी 
श्री . रामदास अनंत खानदेशे 

श्री . रामदास अनंत ता . खेड , जि . पुणे येथील 
जा.क्र ./ सहकर्जदार १ ) श्री . बबन खानदेशे यांचे सहकर्जदार १ ) गट नं . ६५/५/ ब क्षेत्र ४८ आर 

बबन बाबुराव पाचारणे व + ००/०३० आर पोट खराबा असे 
जा.क्र ./ सहकर्जदार २) सौ . सगुणाबाई सगुणाबाई बाळा करमारे मिळुन एकूण क्षेत्र ५१ आर 
बाळा करमारे 

यांच्या नावावरील मौजे २ ) मौजे पाचारणेवाडी येथील गट 
जा.क्र . ३) श्री . भानुदास बबन कोहीणकरवाडी पाचारणेवाडी नं . ६/३ क्षेत्र ००।२३ आर व 
पाचारणे 

आरुडेवाडी 

३) मौजे आरुडेवाडी येथील गट 
जा.क्र . ४ ) श्री . कांताराम नामदेव ता . खेड . जि . पुणे . ६७/१ क्षेत्र ००/४० आर ही बबन 
ढेरंगे 

येथील वडीलोपर्जीत 

बाबुराव पाचारणे व सगुणाबाई 
जा.क्र . ५) श्री . शांताराम बबन स्थावर मालमत्ता 

बाळा करमारे । यांच्या नावावरील 
पाचारणे 

रजिस्टर गहाणखतानुसार रजिस्टर गहाणखता द्वारे तारण 
जा.क्र . ६ ) आत्माराम बबन 

तारण दिलेली 
पाचारणे 


००/५१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३८ ९ 


जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकुण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर , शाखा यांच्याकडे भरणा केला नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहिर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


ओ. आर. काशिद , 


वसुली अधिकारी सो , 
श्री कुलस्वामी को - ऑप क्रेडीट सोसा. लि . मुंबई . 


आंबेगाव , १८ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३१८-१३१९ ) 
क्रमांक २३६ / विविअ/ वसुली/ श्री. सा. अ. शिंदे/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विषेश वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे द्वारा सोमेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लोणीकंद, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सागर अरुण शिंदे, मु . पो . लोणीकंद , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडील सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित लोणीकद , तालुका हवेली जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ४,३४,५१० /- + 
दिनांक मार्च २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ % दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा वसुलीसाठी कर्जदार 
यांची मौजे ग्रामपंचायत लोणीकंद, ता. हवेली , जि . पुणे येथील मिळकत ह्या आदेशापर्यंत परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे 
( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास आलेल्या मिळकतीचे (स्थावर) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 

चे कलम ९९ 

अन्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


१५ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला/ हुकूमतनामा 

क्रमांक व दिनां 


गावाचे नाव तालुका जिल्हा मिळकतीचे 

वर्ण 


चतु :सिमा 


पूर्व : 


१०१/ ११०० / ११ ९ ७/ २०१६ , 
दि . १५/०३/२०१६ 


मौजे लोणीकंद , ता . हवेली , जि . पुणे 
येथील गट क्र . ७११ मधील १ हेक्टर ४१ आर 


: 


पश्चिम : सरकारी 
दक्षिण : नकाशाप्रमाणे 


उत्तर : 


, 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत सोमेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लोणीकंद , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे , ७ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३२०-१३२१ ) 
क्रमांक २३८/ विविअ/ वसुली/ श्री. बा . द . शिवले/ स्था.मा.ज. / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे द्वारा सोमेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणीकंद , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. बाळासाहेब दगडू शिवले, मु . पो. लोणीकंद , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
यांचेकडील सोमेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित लोणीकद, तालुका हवेली जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ९,५७,४१०/ - + 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ % दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा वसुलीसाठी 
कर्जदार यांची मौजे ग्रामपंचायत लोणीकंद, ता . हवेली, जि . पुणे येथील मिळकत ह्या आदेशापर्यंत परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली मिळकत 


, 


६ 


.... 


३ ९ ० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १ ९ ४० 


या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे 
( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास आलेल्या मिळकतीचे (स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


चतु:सिमा 


वसुली दाखला/ हुकूमतनामा 

क्रमांक व दिनां 


गावाचे नाव तालुका जिल्हा मिळकतीचे 

वर्ण 


पूर्व : 


१०१/ ६२९ / ६७५/ २०१५ , 
दि . ६/१०/२०१५ 


मौजे लोणीकंद , ता . हवेली, जि . पुणे 
येथील गट क्र . ६ ९ ६ मधील १ हेक्टर ८४ आर 


पश्चिम : सरकारी 
दक्षिण : नकाशाप्रमाणे 


उत्तर : 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत सोमेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणीकंद , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे, ७ डिसेंबर २०१७. 


- 


आदेश ( १३२२-१३२३ ) 
क्रमांक विविअ/ वसुली/ श्री. रा. नं . वागस्कर / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा सोमेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लोणीकंद , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . राहुल नंदाराम वागस्कर , मु . पो. फुलगाव , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील सोमेश्वर 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित लोणीकद , तालुका हवेली जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ४,३६,१२५/ - + दिनांक १५ 

मार्च २०१६ 
पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ % दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा वसुलीसाठी कर्जदार यांची मौजे ग्रामपंचायत 
फुलगाव, ता. हवेली , जि . पुणे येथील मौजे फुलगाव मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे (स्थावर) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
आलेल्या मिळकतीचे (स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला/ हुकूमतनामा गावाचे नाव तालुका जिल्हा मिळकतीचे 

चतु :सिमा 
क्रमांक व दिनां 

वर्ण 
१०१/ १०९९/ ११ ९ ६/ २०१६ , मौजे फुलगाव , ता . हवेली, जि . पुणे 

पूर्व : 
दि . १५/३/२०१६ घर , दगड, वीट , वाळू , सिमेंटचे बांधकाम 

पश्चिम : सरकारी 
छतास पत्रा २५ x २५ रुफ सिमेंट पत्रा 

दक्षिण : नकाशाप्रमाणे 
एकूण ६२५ चौ. फुट 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत सोमेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणीकंद , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


उत्तर : 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


पुणे , ७ डिसेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


आदेश ( १३२३-१३२७ ) 


क्रमांक ६५७ /विविअ/ वसुली/ श्री . न. कुं . गजरे / स्था.मा.ज. / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचानियम १९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री 
अधिकारी, पुणे द्वारा श्री गजानन कृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेरणे , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नवनाथ कुंडलिक गजरे, रा . पेरणे , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील 
श्री गजानन कृता ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित पेरणे, तालुका हवेली जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये १,८०,१७० /- + दिनांक ३० 
जून २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ % दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सरचार्ज व दावा वसुलीसाठी कर्जदार यांची मौजे 
ग्रामपंचायत पेरणे, ता . हवेली, जि . पुणे येथील मिळकत ह्या आदेशापर्यंत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशांपर्यंत परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या मिळकतीचे (स्थावर) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव तालुका जिल्हा मिळकतीचे 


चतु :सिमा 


वसुली दाखला/ हुकूमतनामा 

क्रमांक व दिनां 


वर्ण 


१०१/६२३/११८३/२०१६, 


मौजे ग्रामपंचायत पेरणे, ता . हवेली , जि . पुणे 
येथील मिळकत नं . ०८०७ मधील दगड , विटा, 


पूर्व : 
पश्चिम : सरकारी 


दि . १३/२/२०१७ 


: 


सिमेंटचे बांधकाम वरती छप्परन पत्रा 


दक्षिण : नकाशाप्रमाणे 


उत्तर : 


१४ X २० = २८० चौ . फुट श्री . नवनाथ 
कुंडलीक गजरे यांची मालकीची घर मिळकत . 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्री गजानन कृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पेरणे, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


पुणे, २७ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश ( १३०८-१३०९ ) 


क्रमांक ५४/विवअ/ वसुली/ श्री.स.स.पवार / स्था.मा.प. / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री 
अधिकारी द्वारा , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की , श्री . सनी सतिश पवार ( कर्जदार), श्री . सतिश शंकर पवार ( सहकर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
शाखा सासवड , ता. पुरंदर , जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ५४,०१० / - (अक्षरी रुपये चौपन्न हजार दहा फक्त) + दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ पासून पुढे 
ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ % प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व दावाखर्च व तद्अनुशंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी 
दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . सतिश शंकर पवार 
( सहकर्जदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे बोरी ता. इंदापूर , जि . पुणे येथील गट क्रमांक ७८ मधील त्यांच्या हिश्श्याचे जमिन मिळकत ह्या 
आदेशांतर्गत पुढील आदेश होईपर्यंत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा 
निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


३ ९ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १ ९ ४० 


गावाचे नाव 


कर्जबाकी वसुल 


गट नंबर 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
कर्जदार व जामिनदाराची नावे वसुली दाखला क्रं 
व पत्ता 

व दिनांक 

करणेसाठी जप्त केलेल्या 

जामीनदारांचे नाव 


मिळकतीचे 
वर्णन 


तालुका जिल्हा 


१ 


२ 


४ 


w 


५ 


स्थावर 


मौजे बोरी १ ) श्री . सनी सतिश पवार 

कलम १०१/२५२ श्री . सतिश शंकर पवार मौजे बोरी श्री . सतिश 
ता . इंदापुर , (कर्जदार ) रा . बोरी , ता . इंदापुर , ५८३/२०१७ ( कर्जदार) रा . बोरी, ता . इंदापूर 

शंकर पवार 
जि . पुणे. जि . पुणे. 

दि . २४/०७/२०१७ ता . इंदापूर , जि . पुणे जि . पुणे ( सहकर्जदार ) 
२) श्री . सतिश शंकर पवार 

येथील 

यांच्या 
( सहकर्जदार ) रा . बोरी, 

गट क्रमांक ७८ मालकी 
ता . इंदापूर , जि . पुणे 

हक्कांची 
३ ) श्री . शिवाजी बापुराव जोशी 
( जामिनदार १) रा . बोरी 

मिळकत 
ता . इंदापूर , जि . पुणे 
४ ) श्री . तौफिक अब्बास शेख 
( जामिनदार २) रा. बोरी , 
ता. इंदापुर , जि . पुणे . 
श्री . अजिंक्य संपत भिसे 
( जामिनदार ३) रा . बोरी , 

ता . इंदापूर , जि . पुणे 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा सासवड ता . पुरंदर , जि . पुणे 
यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०८ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, ०८ डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३१०-१३११ ) 
क्रमांक ५६/विवअ/ वसुली/ श्री.शेळके.अ.ई ./ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो 
की, श्री . शेळके अमोल ईश्वर (कर्जदार),यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे या 
संस्थेचे कर्ज रुपये ५७,०७८ / - ( अक्षरी रुपये सत्तावन हजार अठ्याहत्तर फक्त) + दिनांक ९ डिसेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड 
होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५% प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व दावाखर्च व तद्अनुशंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी दिनांकापासून तद्नंतर 
कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. भागवत भालचंद्र भिमराव ( जामिनदार) यांच्या 
स्वत: च्या मालकीची मौजे आनंदनगर , ता . इंदापूर , जि . पुणे येथील गट क्रमांक ८२/२ मधील त्यांच्या हिश्श्याचे जमिन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत पुढील 
आदेश होईपर्यंत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
कर्जदार व जामिनदाराची नावे वसुली दाखला कं 

गट नंबर 

मिळकतीचे 
व दिनांक करणेसाठी जप्त केलेल्या 

वर्णन 
जामीनदारांचे नाव 


गावाचे नाव 


कर्जबाकी वसुल 


तालुका जिल्हा 


व पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मौजे आनंदनगर 
ता . इंदापुर , 
जि . पुणे . 


१) श्री . शेळके अमोल ईश्वर 
( कर्जदार ) रा . लासुर्णे, ता . इंदापुर , 
जि . पुणे. 


कलम १०१/५६७ 

९ २८ / २०१७ 
दि . २२/०८/२०१७ 


श्री . भागवत भालचंद्र मौजे आनंदनगर श्री . भागवत 
भिमराव ( जामिनदार ) ता . इंदापूर भालचंद्र 
रा . आनंदनगर जंक्शन , जि . पुणे भिमराव 
लासुर्णे 
ता . इंदापूर , जि . पुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३९ ३ 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


स्थावर 


२ ) श्री . भागवत भालचंद्र 

येथील ( जामिनदार ) 
भिमराव ( जामिनदार १ ) 

गट क्रमांक ८२/२ यांच्या 
रा . आनंदनगर जंक्शन 

मालकी 
लासुर्णे, ता . इंदापुर 

हक्कांची 
जि . पुणे, 
३) श्री . खराडे भारत बबन 

मिळकत 
( जामिनदार २) रा . जंक्शन 

ता. इंदापूर , जि . पुणे. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा सासवड ता . पुरंदर , जि . पुणे 
यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, ०९ डिसेंबर २०१७. 


. 


, 


or 


आदेश ( १३१२-१३१३ ) 
क्रमांक ५७/विवअ/ वसुली/ श्री.लंबाते बा . प्र./ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो 
की , श्री . लंबाते बाळकृष्ण प्रल्हाद (कर्जदार ), यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे या 
संस्थेचे कर्ज रुपये ७२,५५१ /- (अक्षरी रुपये बाहत्तर हजार पाचशे एक्कावन्न फक्त) + दिनांक ९ डिसेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड 
होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ % प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व दावाखर्च व तद्अनुशंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी दिनांकापासून तद्नंतर 
कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . शिंदे कैलास नामदेव ( जामिनदार ) यांच्या 
स्वत : च्या मालकीची मौजे बोरी, ता. इंदापूर , जि . पुणे येथील गट क्रमांक ३८५/३ मधील त्यांच्या हिश्श्याचे जमिन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत पुढील 
आदेश होईपर्यंत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
कर्जदार व जामिनदाराची नावे वसुली दाखला क्रं 

गट नंबर 

मिळकतीचे 
व दिनांक करणेसाठी जप्त केलेल्या 

वर्णन 
जामीनदारांचे नाव 


गावाचे नाव 


कर्जबाकी वसुल 


तालुका जिल्हा 


व पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


w 


५ 


जि . पुणे 


मौजे बोरी १ ) श्री . लंबाते बाळकृष्ण प्रल्हाद कलम १०१/५६७ श्री . शिंदे कैलास मौजे बोरी श्री . शिंदे 
ता . इंदापुर , ( कर्जदार ) रा . बोरी, ता. इंदापुर , ९ २८ / २०१७ 

नामदेव ( जामिनदार ता . इंदापूर 

कैलास 
जि . पुणे . जि . पुणे. 

दि . २२/०८/२०१७ रा. बोरी, ता . इंदापूर , जि . पुणे नामदेव 
२) श्री . शिंदे कैलास नामदेव 

येथील ( जामिनदार ) 
( जामिनदार १ ) रा. बोरी 

गट क्रमांक यांच्या 
ता . इंदापूर , जि . पुणे 

३८५/३ 

मालकी 
३ ) श्री. गवळी अरविंद तुकाराम 

हक्कांची 
( जामिनदार २ ) रा . बोरी , 
ता . इंदापुर , जि . पुणे . 

मिळकत 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड ता . पुरंदर , जि . पुणे 
यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, ० ९ डिसेंबर २०१७. 


स्थावर 


३ ९ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १ ९ ४० 


आदेश ( १३१४-१३१५ ) 
क्रमांक ५७/विवअ/ वसुली/ श्री.कि.प्र.शितोळे/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . किरण प्रकाश शितोळे (कर्जदार ), यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे या संस्थेचे 
कर्ज रुपये १,३६,४८१/ - ( अक्षरी रुपये एक लाख छत्तीस हजार चारशे एक्काऐंशी फक्त) + दिनांक ९ डिसेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत 
फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ % प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व दावाखर्च व तद्अनुशंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी दिनांकापासून 
तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री . संदिप जयवंत रणवरे ( जामिनदार ) 
यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे जाचकवस्ती, ता . इंदापूर , जि. पुणे येथील गट क्रमांक १३३ मधील त्यांच्या हिश्श्याचे जमिन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत 
पुढील आदेश होईपर्यंत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
कर्जदार व जामिनदाराची नावे वसुली दाखला कं 

गट नंबर 

मिळकतीचे 
व दिनांक करणेसाठी जप्त केलेल्या 

वर्णन 
जामीनदारांचे नाव 


गावाचे नाव 


कर्जबाकी वसुल 


तालुका जिल्हा 


व पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


, 


जि . पुणे 


मौजे जाचकवस्ती १ ) श्री . किरण प्रकाश शितोळे कलम १०१/१४६३ श्री . शिंदे कैलास मौजे जाचकवस्ती श्री . संदिप 
ता . इंदापुर , (कर्जदार ) रा. सणसर , ता . इंदापुर , ३१३/२०१७ नामदेव ( जामिनदार) ता . इंदापूर जयवंत 
जि . पुणे . जि . पुणे. दि . ३०/०५/२०१७ रा. जाचकवस्ती, 

रणवरे 
२) श्री . ज्ञानेश्वर विठ्ठल जगताप 

ता . इंदापूर , 

येथील ( जामिनदार ) 
( जामिनदार १) रा . कर्दनवाडी 

जि . पुणे 

गट क्रमांक यांच्या 
पो. लासुर्णे, ता . इंदापूर , जि . पुणे 

१३३ 

मालकी 
३) श्री . संदिप जयवंत रणवरे 

हक्कांची 
( जामिनदार २) रा. जाचकवस्ती , 
ता . इंदापुर , जि . पुणे . 

मिळकत 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड ता . पुरंदर , जि . पुणे 
यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ०९ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 
पुणे, ०९ डिसेंबर २०१७. 


स्थावर 


आदेश ( १३१६-१३१७ ) 
क्रमांक ५५ /विवअ/ वसुली/ श्री.कुचेकर श. भा ./ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विषेश वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा, अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . कुचेकर शहाजी भानुदास ( कर्जदार ) व त्याचे इतर दोन जामिनदार श्री . अवघडे दत्तात्रय लालासोा व श्री . कुचेकर तात्याराम महादु यांच्याकडील 
अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड , ता . पुरंदर, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,३३,००१/- ( अक्षरी रुपये एक लाख 
तेहतीस हजार एक रुपये फक्त) + दिनांक १८ जुलै २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ % प्रमाणे होणारे व्याज , 
सरचार्ज व दावाखर्च व तद्अनुशंगीक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित 
एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. कुचेकर तात्याराम महादु ( जामिनदार ) यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे बोरी, ता . इंदापूर , जि . 
पुणे येथील गट क्रमांक ७९ ७ मधील त्यांच्या हिश्श्याचे जमिन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत पुढील आदेश होईपर्यंत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० ३९ ५ 


गावाचे नाव 


कर्जबाकी वसुल 


गट नंबर 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
कर्जदार व जामिनदाराची नावे वसुली दाखला क्रं 
व पत्ता 

व दिनांक करणेसाठी जप्त केलेल्या 

जामीनदारांचे नाव 


मिळकतीचे 
वर्णन 


तालुका जिल्हा 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


जि . पुणे . 


जि . पुणे 


स्थावर 


मौजे बोरी १ ) श्री . कुचेकर शहाजी भानूदास कलम १०१/३० श्री . कुचेकर तात्याराम मौजे बोरी श्री . कुचेकर 
ता . इंदापुर , रा . बोरी, ता . इंदापुर , 

४७०/२०१७ महादु ( जामिनदार ) 

ता . इंदापूर तात्याराम 
जि . पुणे ४१३१०४ दि . १७/०७/२०१७ रा . बोरी, 

महादु 
२) श्री . अवघडे दत्तात्रय लालासो 

ता . इंदापूर , 

येथील 

यांच्या 
( जामिनदार १) रा. बोरी, 

जि . पुणे ४१३१०४ 

गट क्रमांक 

मालकी 
ता . इंदापूर , जि . पुणे ४१३१०४ 

७ ९ ७ 

हक्कांची 
३ ) श्री . कुचेकर तात्या महादु 
( जामिनदार २) रा. बोरी, 

मिळकत 
ता . इंदापुर, जि . पुणे ४१३१०४ 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा सासवड ता . पुरंदर , जि . पुणे 
यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 

दुर्वाचनीय, 
वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी , 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित पुणे. 
सोपान नगर हाडको रोड सासवड ता . पुरंदर , जि . पुणे 


पुणे , ०९ डिसेंबर २०१७. 


. 


आदेश ( १२७५ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. / जप्ती/ सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात), यांची 
याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार रमेश बन्सीलाल बियाणी रा . ८ ९ १ कापडपेठ सांगली यांचे संचालक १ ) महेश रमेश बियाणी २) पवन 
रमेश बियाणी दोघे रा. महेश उद्योग भवन समोर , सरस्वतीनगर सांगली जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे ४,६३,८३,४४१/- यांच्या 
दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे. आणि ज्याअर्थी उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून उक्त रक्कम व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व 
खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी संजय दिनकर पाटील हे गावचावडी समडोळी याठिकाणी दिनांक १२ 
जानेवारी २०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील प्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व 
हितसंबंध यांची आणि सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या ज्या शक्तीचा 
उक्त न्यायनिर्णीत ऋणकोणची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत : च्या फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या 
शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रींच्या शर्तीची अनुसुचीमध्ये हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त 
बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 

स्थावर मालमत्ता 
संच संचाचे वर्णन स्थावर गृहीत 

भुमापन क्र . 

क्षेत्रफळ स्थानिक विद्यमान शहर 
क्रमांक किंवा कदाचित भाडेकिंवा नगरपालिका क्र . 

भोगवटा किंवा मालमत्ता 
दिनांक वार्षिक मुल्य किंवा भाडे आणि भूकरविषयक 

कोणत्याही 
पट्ट्याने दिली असल्यास किती 

सरकारी 

भारास 
मुदतीसाठी कोणत्या अटींवर व 

महसुल 
कोणास दिली 

असल्यास 

तो 


शेरा 


उपकर 


धरुन 


गाव 


अन्य वर्णन 


पात्र 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१०५/ १८१/ 
२०१३-१४ 
दि . ३१/१२/१३ 


२ 
कर्जदार 
१ ) रमेश बन्सीलाल बियाणी 
संचालक 
१ ) महेश रमेश बियाणी 
२) पवन रमेश बियाणी 


गट नं 


हे . आर 


रु . 


पै . 


५८६ 


१.३६ 


११.८७ 


स्वतः 


समडोळी हिश्श्याची 

संपूर्ण 
समडोळी हिश्श्याची 

संपूर्ण 


५८८ 


१.३७ 


१२.०० 


स्वतः 


३९ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १ ९४० 


१ ) उक्त मालमत्तेची हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्याते विषयी 
कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली एकूण 
रक्कम रुपये ४,९ ५,५१,५४२ + दि . १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणे बाकी आहे . 

३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि . सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक ५०/५५८ 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सह. बँक लि . सांगली ( अवयायनात ) सांगली मिरज रोड , सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 


सांगली , 

०७ 

डिसेंबर २०१७. 


. 


आदेश ( १२७६ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. / जप्ती ५३ / ७६७/ सन २०१७-१८.– ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ), 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार पवन रमेश बियाणी रा. महेश उद्योग भवन समोर , सरस्वती नगर सांगली, जि . सांगली 
यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे ३,५५,०७,३ ९९ / - यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे. आणि ज्याअर्थी उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून उक्त 
रक्कम व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी संजय दिनकर पाटील हे सांगली, सरस्वतीनगर विस्तारीत सि.स.नं. 
१३६४१ याठिकाणी दिनांक १५ जानेवारी २०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील 
प्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची 
विल्हेवाट लावणेच्या ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोणची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत : च्या 
फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसुचीमध्ये हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व 
अन्य धर्तीवर फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


स्थावर मालमत्ता 


संच 


भुमापन क्र . 


क्षेत्रफळ 


स्थानिक 


शहर 


शेरा 


विद्यमान 
भोगवटा 


क्रमांक 


उपकर 


किंवा 


मालमत्ता 


नगरपालिका क्र . 
आणि भूकरविषयक 


धरुन 


दार 


गाव 


संचाचे वर्णन स्थावर गृहीत 
किंवा कदाचित भाडे किंवा 
दिनांक वार्षिक मुल्य किंवा भाडे 
पट्ट्याने दिली असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या अटींवर व 

कोणास दिली 


कोणत्याही 


अन्य वर्णन 


सरकारी 


भारास 


महसुल 


पात्र 


असल्यास 


तो 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


स्वत : 


१०५/ १८३ / कर्जदार 

१ ) पवन रमेश बियाणी 
२०१३-१४ 

सरस्वती नगर २ ९२.९ 

सांगली हिश्श्याची 
दि . ३१/१२/१३ विस्ता. सि.स.नं चौ . मी . 

संपूर्ण 
१३६४१ 
१) उक्त मालमत्तेची हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्याते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली एकूण 
रक्कम रुपये ३,८२,३९, ५०६ + दि . १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणे बाकी आहे. 

३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी , वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि . सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक ५०/५५७ 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सह. बँक लि . सांगली ( अवयायनात ) सांगली मिरज रोड , सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 
सांगली , ०७ डिसेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९४० ३९ ७ 


- 


आदेश ( १२७७ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ./ जप्ती ५३ / ७६ ९ / सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारीबँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ), 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री . संभाजी किसन भोसले व जामीनदार श्री . पांडूरंग मारुती येळवे दोघे मु . भैरववाडी , पो. 
टाकवे, ता . शिराळा, जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे १,०२,३६४/- यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे . आणि ज्याअर्थी उक्त 
मालमत्तेची फेर विक्री करून उक्त रक्कम व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी संजय दिनकर पाटील हे गावचावडी १) प.त. शिराळा २) भैरववाडी ता. 
शिराळा याठिकाणी दिनांक १६ जानेवारी २०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील 
प्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचाकिंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची 
विल्हेवाट लावणेच्या ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोणची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत : च्या 
फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसुचीमध्ये हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व 
अन्य धर्तीवर फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


स्थावर मालमत्ता 


संच 


भुमापन क्र . 


क्षेत्रफळ 


स्थानिक 


शहर 


विद्यमान 
भोगवटा 


क्रमांक 


उपकर 


किंवा 


नगरपालिका क्र . 
आणि भूकरविषयक 


शेरा 
मालमत्ता 
कोणत्याही 


धरुन 


दार 


गाव 


संचाचे वर्णन स्थावर गृहीत 
किंवा कदाचित भाडे किंवा 
दिनांक वार्षिक मुल्य किंवा भाडे 
पट्ट्याने दिली असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या अटींवर व 

कोणास दिली 


अन्य वर्णन 


सरकारी 


भारास 


महसुल 


पात्र 


असल्यास 


तो 


१ 


२ 


w 


४ 


eu 


५ 


७ 


८ 


१०५/ ११४ / 


कर्जदार 
१ ) संभाजी किसन भोसले 


८२० 


०.४४ 


- 


स्वतः 


प.त. 


२००५ 
दि . १७/१/०६ 


हिश्श्याची 
शिराळा संपूर्ण 


चौ . मी . 


१ ) उक्त मालमत्तेची हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्याते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली एकूण 
रक्कम रुपये २,६३,६२२ + दि . १ फेब्रुवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणे बाकी आहे. 

३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी , वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि . सांगली ( अवसायनात ) यांनी क्रमांक ४६/१५९ ३ 
दिनांक १ डिसेंबर २००६ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सह. बँक लि . सांगली ( अवयायनात) सांगली मिरज रोड , सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 
सांगली, ०७ डिसेंबर २०१७. 


१ 


. 


आदेश ( १२७८ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ./ जप्ती ५३ / ७७० / सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ), 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री . बाबुराव बाळा चौगुले , रा पद्माळे , ता . मिरज , जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या 
सुमारे ३५,४६,६३० /- यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे. आणि ज्याअर्थी उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून उक्त रक्कम व विक्री यामुळे 
होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी संजय दिनकर पाटील हे गावचावडी पद्माळे याठिकाणी दिनांक १७ 
जानेवारी २०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील प्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व 
हितसंबंध यांची आणि सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या ज्या शक्तीचा 
उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोणची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत: च्या फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या 
शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रींच्या शर्तीची अनुसुचीमध्ये हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त 
बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


३ ९ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १ ९४० 


स्थावर मालमत्ता 


भुमापन क्र . 


क्षेत्रफळ 


स्थानिक 


शहर 


संच 
क्रमांक 


शेरा 


विद्यमान 
भोगवटा 


उपकर 


किंवा 


मालमत्ता 


नगरपालिका क्र . 
आणि भूकरविषयक 


धरुन 


दार 


गाव 


संचाचे वर्णन स्थावर गृहीत 
किंवा कदाचित भाडे किंवा 
दिनांक वार्षिक मुल्य किंवा भाडे 
पट्ट्याने दिली असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या अटींवर व 

कोणास दिली 


कोणत्याही 


अन्य वर्णन 


भारास 


सरकारी 
महसुल 


पात्र 


असल्यास 

तो 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१०१/ ६६४/ 


कर्जदार 
१ ) बाबुराव बाळा चौगुले 


२०० ९ -१० 


गट नं . 


हे . आर 


रु.पै. 


स्वत : 


पद्माळे 


हिश्श्याची 
संपूर्ण 


दि . १३/३/१२ 


३२१ अ 


०.२ ९ 


३.२४ 


३२१ क 


०.४७ 


३२१ ब 


०.२८ 


५.३२ 
३.१४ 
३३.६ ९ 


३२२ 


२.९ १ 


१ 


१) उक्त मालमत्तेची हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्याते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली एकूण 
रक्कम रुपये ५६,६०,७ ९ ० + दि . १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणे बाकी आहे. 

३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि . सांगली ( अवसायनात ) यांनी क्रमांक ४८ / १ ९ ५ 
दिनांक २ मे २०१२ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सह . बँक लि . सांगली ( अवयायनात) सांगली मिरज रोड, सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 
सांगली, ०७ डिसेंबर २०१७. 


. 


आदेश ( १२७ ९ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. / जप्ती ५३ / ७७१/ सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारीबँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ), 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री . संजय बापू मडके व श्रीमती मालती बापू मडके दोघे रा पद्माळे, ता. मिरज , जि . सांगली 
यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे १,०८,७४,५७१/ - यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे. आणि ज्याअर्थी उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून उक्त 
रक्कम व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी संजय दिनकर पाटील हे गावचावडी पद्माळे याठिकाणी दिनांक १८ 
जानेवारी २०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील प्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व 
हितसंबंध यांची आणि सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या ज्या शक्तीचा 
उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोणची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत: च्या फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या 
शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रींच्या शर्तीची अनुसुचीमध्ये हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त 
बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


स्थावर मालमत्ता 


भुमापन क्र . 


क्षेत्रफळ 


स्थानिक 


संच 
क्रमांक 


शेरा 


विद्यमान 
भोगवटा 


शहर 
किंवा 


उपकर 


मालमत्ता 


नगरपालिका क्र . 
आणि भूकरविषयक 


धरुन 


दार 


संचाचे वर्णन स्थावर गृहीत 
किंवा कदाचित भाडेकिंवा 
दिनांक वार्षिक मुल्य किंवा भाडे 
पट्ट्याने दिली असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या अटींवर व 

कोणास दिली 


गाव 


कोणत्याही 
भारास 


अन्य वर्णन 


सरकारी 
महसुल 


पात्र 
असल्यास 

तो 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


१०५/ २२ / 
२००८-०९ 
दि . १८/२/११ 


कर्जदार 
१ ) श्री . संजय बापू मडके 
व श्रीमती मालती 

बापू 

मडके 


गट नं . 


हे . आर 


रु.पै. 


स्वतः 


पद्माळे 


हिश्श्याची 
संपूर्ण 


४६ 


१.२० 


१४.१२ 


१०२ 


३.१८ 


३७.३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९४० ३ ९९ 


१) उक्त मालमत्तेची हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवाहितसंबंधाच्या विधीग्राह्याते विषयी 
कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली एकूण 
रक्कम रुपये १,२०,५२,४५५ + दि . १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणे बाकी आहे. 

३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि . सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक ४८ / ३९ ८ 
दिनांक ६ जून २०११ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सह . बँक लि . सांगली ( अवयायनात) सांगली मिरज रोड , सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 
सांगली, ०७ डिसेंबर २०१७. 


. 


, 


आदेश ( १२८० ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. / जप्ती ५३ / ७७२/ सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात), 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार मे. पेस इंजिनिअर्स संचालक १) श्री . राजकुमार आप्पासाहेब चौगुले २) श्री. राजेंद्र आप्पासाहेब 
इंगळे दोघे रा. सांगली यांचे जामिनदार कै. आप्पासाहेब दादा चौगुले ( म.वा. ) १) श्रीमती विमल २) श्री . दिपक ३) श्री. राजकुमार आप्पासाहेब चौगुले 
तिघे रा . सांगली ४ ) सौ . सुनिता संजय खाडे रा. कवलापूर ५ ) सौ . उज्वला सुरेश खोत ६ ) सौ . अलका राजेंद्र इंगळे दोघी रा . सांगली यांच्याकडून 
येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये २,२६,०३,०४७/ - यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे. आणि ज्याअर्थी उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून 
उक्त रक्कम व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी संजय दिनकर पाटील हे गावचावडी भिलवडी याठिकाणी दिनांक १९ 
जानेवारी २०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील प्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व 
हितसंबंध यांची आणि सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावणेच्या ज्या शक्तीचा 
उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोणची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत : च्या फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या 
शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रींच्या शर्तीची अनुसुचीमध्ये हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व अन्य धर्तीवर फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त 
बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


- 


स्थावर मालमत्ता 


क्षेत्रफळ 


स्थानिक 


संच 
क्रमांक 


भुमापन क्र . 
नगरपालिका क्र . 
आणि भूकरविषयक 


विद्यमान 
भोगवटा 


शहर 
किंवा 


उपकर 


शेरा 
मालमत्ता 
कोणत्याही 


दार 


संचाचे वर्णन स्थावर गृहीत 
किंवा कदाचित भाडेकिंवा 
दिनांक वार्षिक मुल्य किंवा भाडे 
पट्ट्याने दिली असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या अटींवर व 

कोणास दिली 


गाव 


धरुन 
सरकारी 


अन्य वर्णन 


भारास 


महसुल 


पात्र 


असल्यास 

तो 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


हे . आर 


१०५/ २०५/ कर्जदार 
२०११-१२ मे . पेस इंजिनिअर्स 

गट नं . 

रु.पै. 

स्वतः 

भिलवडी हिश्श्याची 
दि . १५/५/१२ जामिनदार 

१३६४ 

२.०० १४.१२ 

संपूर्ण 
कै . आप्पासाहेब दादा चौगुले १८ ९ ६ 

०.४३ ३.०३ 
( म.वा. ) 
१ ) श्रीमती विमल 
२) श्री . दिपक 
३) श्री . राजकुमार आप्पासाहेब 
चौगुले 
४) सौ . सुनिता संजय खाडे 
५) सौ . उज्वला सुरेश खोत 

६ ) सौ . अलका राजेंद्र इंगळे 
१ ) उक्त मालमत्तेची हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्याते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली एकूण 
रक्कम रुपये १,८४,७५,७४५ + दि . १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणे बाकी आहे. 

३ ) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि . सांगली ( अवसायनात ) यांनी क्रमांक ४८/५७० 
दिनांक १० जून २०११ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे . अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सह . बँक लि . सांगली ( अवयायनात ) सांगली मिरज रोड , सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 
सांगली, ०७ डिसेंबर २०१७. 


४०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२, शके १९ ४० 


आदेश ( १२८१ ) 
क्रमांक एस.आर.ओ. / जप्ती ५३ / ७७३ / सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, सांगली येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात ), 
यांची याखाली विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार श्री . विक्रमसिंह उत्तमराव देशमुख , रा. येदेन बंगला,कित्तूर , चंन्नम्मा नगर, प्लॉट नंबर १६ ९ 
७० , विजापूर रोड, जि . सोलापूर यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये ५,२५,१०४/- व रुपये ३३,४०,१७६/ - यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात 
आली आहे . आणि ज्याअर्थी उक्त मालमत्तेची फेर विक्री करून उक्त रक्कम व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसुली करणे 
आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देणेत येते की , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी रविंद्र निंबाळकर हे गावचावडी बंकलगी, ता . द . सोलापूर , जि . 
सोलापूर याठिकाणी दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरील 
प्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची 
विल्हेवाट लावणेच्या ज्या शक्तीचा उक्त न्याय निर्णीत ऋणकोणची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकती बाबत आता विधिशी सुसंगतपणे स्वत : च्या 
फायद्यासाठी वापर करत असतील त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रींच्या शर्तीची अनुसुचीमध्ये हाताच्या किंमती संबंधी दिलेल्या शर्तीवर व 
अन्य धर्तीवर फेर लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 


स्थावर मालमत्ता 


क्षेत्रफळ 


स्थानिक 


शेरा 


संच 
क्रमांक 


भुमापन क्र . 
नगरपालिका क्र . 
आणि भूकरविषयक 


विद्यमान 
भोगवटा 


शहर 
किंवा 


उपकर 


मालमत्ता 
कोणत्याही 


धरुन 


दार 


संचाचे वर्णन स्थावर गृहीत 
किंवा कदाचित भाडे किंवा 
दिनांक वार्षिक मुल्य किंवा भाडे 
पट्ट्याने दिली असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या अटींवर व 

कोणास दिली 


गाव 


अन्य वर्णन 


भारास 


सरकारी 
महसुल 


पात्र 
असल्यास 

तो 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


w 


७ 


८ 


कर्जदार 
मे . विक्रमसिंह 
उत्तमराव देशमुख 


हे . आर 


रु.पै. 


१०५ / १७६ / 
१०५/१७७ 
२०१२-१३ 
दि . १५/५/१२ 


स्वत : 


गट नं . 
११६/१ 
२४८/१ 


बंकलगी हिश्श्याची 

संपूर्ण 


२.४२ 
२.३१ 


७.०५ 
३.५० 


१ ) उक्त मालमत्तेची हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या बोजांच्या किंवा हितसंबंधाच्या विधीग्राह्याते 
विषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 

२ ) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे . ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली एकूण 
रक्कम रुपये ४२,१०,४११ + दि . १ जानेवारी २०१२ पासूनचे होणारे व्याज + खर्च येणे बाकी आहे. 

३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि . सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक ४८/५६५ 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१२ व ५१/२३६ दिनांक २३ जून २०१५ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 

उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सह. बँक लि . सांगली ( अवयायनात ) सांगली मिरज रोड, सांगली यांच्याकडे 
गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 

दुर्वाचनीय, 
विक्री अधिकारी व विशेष वसूली अधिकारी , 
द्वारा वसंतदादा शेतकरी सह . बँक लि . 

सांगली मिरज रोड , सांगली. 


सांगली, 


०७ 


डिसेंबर २०१७. 


आदेश ( १३५८-१३६० ) 


- 


क्रमांक एसआरओ/ १५६ /०१/ सन २०१७-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . प्रविण प्रल्हाद थिटे , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा ना . सह. पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा चैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित प्राधिकरण निगडी पुणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संदेश भागवत खुने कर्जदार तथा लवादी थकबाकीदार 
१८/१ से. २५ एल.आय.जी. प्राधिकरण निगडी पुणे ४४ यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ४,०८,३१० /- + दिनांक १ जुलै २०१७ पासून होणारे 
व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाव्दारे जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण, लीन, ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास म.स. संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले 
असेल तर त्या सर्व बाबी चैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित १८/१ से . २५ एन.आय.जी. प्राधिकरण निगडी पुणे ४४ यांचे बाबतीत 
रद्द होतील. निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबाबतल व निष्फळ ठरेल . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २७, २०१८ ते जानेवारी २, २०१८ / पौष ६ - १२ , शके १९ ४० 


४०१ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


शहराचे नाव 


वसुली हुकूमनामा 
क्रमांक व दिनांक 


गट क्रमांक /मिळकत 
क्रमांक व वर्णन 


एकूण 
क्षेत्र 


चतु : सीमा 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१०१/ ५३ ९ / ५५५/ २०१६ 
दिनांक १/ ९/ २०१६ 


निगडी 
ता . हवेली, जि . पुणे 


३५.९ ७ 
चौ.मी 


गाव मौजे निगडी येथील 
से.नं. २५ , एल.आय.जी. 
हौसिंग स्कीम , चाळ नं . १८ 
सदनिका क्रं . १ यांसी 
क्षेत्र ३५.९ ७ चौ . मी. 


पुर्वेस- २०.५ मी . रुंदीचा रस्ता 
दक्षिणेस- बिल्डींग नं . १७ 
पश्चिमेस-बिल्डींग नं . १५ 
उत्तरेस -१०.५ मी . रूंदीचा रस्ता 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत चैतन्य नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , प्राधिकरण निगडी, पुणे ४४ यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

प्रविण पी . थिटे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा चैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

प्राधिकरण निगडी, पुणे ४४ . 
पुणे , ५ डिसेंबर २०१७. 


. 


अॅवार्ड /हुकुमनामा 


चतु :सिमा 


त्याचे नाव 


मि.क्र . 


tic 


. 


आदेश ( १२७३-१२७४ ) 
क्रमांक २३८ / सन २०१७-१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ प्रमाणे श्री . प्रसाद नामदेव घाडगे यांनी अवार्ड / 
आदेश क्र . ३७४ / १७-१८ दिनांक ३० ऑगस्ट २०१७ प्रमाणे सौ. नैनिता दिलीप घाडगे थकबाकीदार यांचे कडून रक्कम रुपये ४९ , ८९ ,२८६ /- (अक्षरी रक्कम 
रुपये एकोणपन्नास लाख एकोणनव्वद हजार दोनशे श्याऐंशी फक्त) वसुलीसाठी त्यांची स्थावर जप्ती व विक्री करणेचा अर्ज करणेचा अर्ज केलेला आहे . 
आणि यास्तव, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम क्रमांक १०७(१०) प्रमाणे मी प्रसाद नामदेव घाडगे हुद्दा वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र सह 
संस्था अधिनियम १ ९६०-६१ नियम १०७ अन्वये सौ . नैनिता दिलीप घाडगे व दिलीप सदाशिव घाडगे यांची निम्नलिखीत स्थावर मालमत्ता या आदेशाने जप्त 
करीत आहे आणि या आदेशाचे तारखेनंतर सदर स्थावर मालमत्ता तबदील केल्यास , तिचा ताबा दिल्यास , त्यावर टाच, बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
ज्याचे विरुद्ध अवार्ड आहे गावाचे/ शहराचे नाव सर्वे नं / 

क्षेत्र 
आदेशाचा क्रमांक 
३७४/ १७-१८ १ ) नैनिता दिलीप घाडगे १४१, इनफिल्ड सोसा. गोडवली येथील 

श्री . दिलीप सदाशिव 
३०/०८/२०१८ 

बेबी पॉइंट , पाचगणी गट क्र . ७०/१/२ 

२५ आर 

घाडगे यांचा हिस्सा 
२) दिलीप सदाशिव घाडगे १४१ , इनफिल्ड सोसा. ७०/१/२ 

बेबी पॉइंट , पाचगणी संपूर्ण 
३ ) संदिप मधुकर गायकवाड गणेश हौ . सो . 

यशवंतनगर , वाई , 

ता . वाई , जि . सातारा 
४ ) धनंजय किसन मांढरे 

गजानन नगर , 

यशवंतनगर , वाई 
जर अवार्ड प्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , खर्च इ. ची रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ७ दिवसांत भरली नाही तर उपरोक्त मालमत्ता 
विक्रीस काढण्यात येईल . 

प्रसाद नामदेव घाडगे , 


प्लॉट क्र . १२, 


विशेष वसुली, 


द्वारा.- जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि . , 

वाई. 


पुणे , ५ डिसेंबर २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRINARESH MONOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MONOJMANOHAR VAIDYA . 


